विज्ञान 
आणि 


चमत्कार 


अर्थात्‌ आत्मविज्ञान 


एष तु बा अतिवदति य: सत्येनातिवदति । 
यदा वै विजानाति अथ सत्यं बदति । 


छांदोग्य उप. ७.१६, १७ 
अर्थ :- हा (ग्रंथ) अतिबादी आहे. म्हणजे तो व्यवहारापलीकडील 
गोष्टी सांगतो, पण तो व्यवहारापलीकडील गोष्टी सत्य 
असल्यामुळे सांगतो. आणि सत्य केवळ विज्ञान जाणणाराच 
सांगू शकतो. 


प्राचार्य अद्वयानंद राघोबा गळतगे 
भोज (बेळगाव) 


वेदातबिवेक प्रकाशन 


भाग २ 


विलक्षण वास्तवांचे विज्ञान 


(॥९ $लला०6€ ० 5081968 78015) 


५९ अनुकमणिका ६ 
भाग १ - विलक्षण वास्तवे 


अ.नं प्रकरण पान. नं. 

१ कागवाडची भानामती १ 

२ रेठरे बुद्रुकची भानामती २९ 

३ एका कुटुंबाला सतत दहा वर्षे छळणारी विलक्षण भानामती ४५ 

४ भेंडवाडची सर्वासमक्ष घडणारी भानामती पड 

५ कवळठेगुलंदची भानामती ५९ 

६ एका संपूर्ण गावाला पीडणारी भानामती षड 

७ वि.स. पागे यांना चोखोबांचा साक्षात्कार ६९ 

८ एक आधुनिक अमिदिव्य ७९ 

९ महाभारतातील आकाशवाणीचे शास्त्रीय सत्यत्व ९१ 
१० आपुले मरण पाहिले म्या डोळा : 

नचिकेत उपाख्यांनाचे वैज्ञानिक संशोधन १०२ 

११ शून्यातून वस्तुनिर्मिती - अर्थात्‌. सूर्यविज्ञान १४ 

१२ पैशांना जेव्हां पाय फुटतात १५३ 

१३ श्रध्दा जेव्हां मूर्त रूप धारण करते १६६ 

१४ पैसे देणारी भानामती १९१ 

१५ एका गावातील तीन चमत्कारयुक्त अनुभव १९६ 

भाग २ - विलक्षण वास्तवांचे बिज्ञान 

१६ विज्ञान आणि चमत्कार २०७ 

[1 विज्ञान आणि 'चमत्कार' यांच्यात खरोखर विरोध आहे काय ? २०९ 

[३ तथाकथित चमत्कारांचे वैज्ञानिक संशोधन २१८ 

ए३ भौतिक जगात दडलेली ब संकट काळी प्रकट होणारी अतींद्रिय शक्ती २२१ 

[जे संदेश देण्यासाठी प्रकट होणारी अतींद्रिय शक्ती २२थ 

(_] शरीरद्वारा प्रकट होणारी अतींद्रिय शक्ती २३० 

[_] भौतिक जग व चमत्कारांचे जंग यामध्ये सीमारेषा आहे काय ? २रेट 

(_] चमत्कार आणि ईश्वर २४५ 

(3 'डोळसपणा' व “आंधळेपणा ' यांची शास्त्रीय व्याख्या २४७ 

(3 काही अशक्य कोटीतील अतींद्रिय घटना २५० 

(1 अन्नपाण्याशिवाय जगणारी माणिक्यम्मा २५३ 

(_) पनुष्य हा देह नाही, आत्मा आहे हे सिध्द करणारी गिरिबाला २५६ 


मनुष्य देह नाही, आत्मा आहे हे सिध्द करणारे आणखी *चमत्कार' २५८ 


(3 श्रध्दारूपी अन्नावर जगलेली थेरेसा न्यूमन २६२ 
उ तेलाशिवाय २१ वर्षे जळणारे तीन कंदील २६५ 
* तेलाविना जळणाऱ्या दीपांची इतर उदाहरणे / २७१ 
* शून्यातून वस्तुनिर्मितीचे इतर प्रकार / २७२ 
3 शस्थ चालू न शकलेली बळीची बकरी २७४ 
(3 शस्र न चालण्याच्या * चमत्कारां' ची साथ २७६ 
(3 अतींद्रिय शक्तीची विविध रूपे २७९ 


* गायीचे वासरू संस्कृत श्लोक म्हणते /२७९, " मूक प्राण्याशी बोलणारा किंबाल / २८२, 
* 34 काराचा जप करणारी पिसी कुत्री / २८५, * आपण होऊन संस्कृत श्लोक लिहिणारा 
लाकडाचा तुकडा / २८९, * सदगुरूच्या द विविध देवतांच्या रूपाने प्रकटणारी अतींद्रिय 
शक्ती / २९४, * अंगाचा दाह करणारी अतींद्रिय शक्ती /२९९, * अग्नीच्या रूपाने 
प्रकटणारी अतींद्रिय शक्ती / ३००, * शिष्याला मारलेल्या छडीचे वळ गुरूच्या पाठीवर 

/ ३०१, * विचार व भावना यातून पूर्त रूपाने प्रकटणारी अतींद्रिय शक्ती / २०४, 

* गरम शैवेचाने देवाच्या जिभेवर फोड / ३०९, * निर्जीव वस्तूतून सजीव रक्त निर्माण 
करणारी अतींद्रिय शक्ती/ २११०, * न शिकलेल्या इंग्रजी भाषेतून अस्खलित भाषण / ३९२, 


* पूर्वजन्माचे स्मरण करून देणारी अतींद्रिय शक्ती / ३१५ 


(3 अतींद्रिय दृष्टी, संमोहन आणि पुनर्जन्म संशोधन ३१९ 
* अतींद्रियदृष्टीने पुढील जन्माचे अचूक भाकीत / ३२४ 
ए आकाशलेखन (८३५1८ 7२१८००(त) ३२७ 
( थिऑसाफी, भगवद्गीता आणि योगसिष्दी ३२९ 
घे ब्रहांबिद्या, भानामती आणि विज्ञान रेडे 
* अह्यवादी ब्लॅव्हेट्स्की पृतः्त्मविद्यच्या प्रारक का बनल्या ? / ३३६ 
३ मॅडप़ ब्लॅव्हेट्स्की यांचे काही चमत्कार ३३८ 
 संकल्पशक्तीचा एक * चमत्कार ३४६ 
3 मॅडम ब्लॅव्हेट्स्की यांची भानामती ३४८ 
3 मॅडम ब्लॅव्हेट्स्की यांचा कृत्रिम मृतात्मा (भूत) ३५९ 
3 ब्लॅव्हेट्स्की यांची ' यक्षिणी विध्या' ३५२ 
(1 मौनसलेखन व आकाशलेखन विषयक * चपत्कार' ३५४ 
3 भानामतीची मीमांसा ३५८ 
य. नरसोबावाडीतील दत्तमंदिराच्या पूजाऱ्याच्या घरी भानामती ३६४ 
उ विबिध रूपानी भेटणाऱ्या निसर्गदेवता ३६९ 
() अस्तित्वात नसलेल्या ओढ्यात अंघोळ ३७५ 
9 *आशञाधारक भानामती' अर्थात्‌ जादू ३८० 
(3 ईश्वर-गारुड्याची विधनिर्मितीची जादू ३८१ 
ए3.भानामती, जादू व विश्वनिर्मिती यातील साम्य ३८४ 
(1 ऑलकॉट यांचे संपूर्ण हृदयपरिवर्तत करणारा एक * चमत्कार' ३८८ 
3 आकाशंगपनाची सिध्दी ३८९ 
उ स्थूल देहानेही आकाशगमन होते ? ३९२ 
: (5 'चमत्कारं' चा (वेदांती) निषेध ३९२ 
(1 एकाच वेळी 'चमत्कार' हे खरे आणि खोटे, हे कसे ? ३९७ 
ए अदृश्य पातळीवरुन मदत २९९ 


अठरा 


[3 वस्तू ' अदृश्य' कशी करता येते ? ४०१ 


(1 अस्तित्वात नसलेली वस्तू दृश्य कशी करता येते ? ४०६ 
(1 दृश्यरूप धारण करणारी ' कृत्रिम भानामती' - ४१० 
(1 जिकत माणसांच्या वासना ' पिशाच" बनतात इ१८ 
( कर्मणो गहना गति : । इ२१ 
[_) 'गणपतीचा चमत्कार' ४२५ 
(1 गणपतीचा असाही एक अनुभव ४२८ 
(3 प्राणीहत्या निषिध्द असलेल्या देवता ४२९ 
(3 पाश्चात्यांची आधुनिक पुराणकथा : यूफो ४३९ 
3 “यूफो' कथा म्हणजे नव्या बाटलीतील जुनीच दारु ३६ 
(3 पुरणे ही माणसांची भावनिक गरज इ४० 
, (3 *वूफो' व भानामती यामधील काही साम्ये ४४५ 
11 “यूफो,' मरणानुभब आणि भानवाचे आध्यात्मिक पुनरुत्थान ४४६ 
1.1 देवदूत : आणखी एक पाश्वात्यांचे पुरण ४५० 
(1 नवस न फेडल्याचे परिणाम ४५५ 
(1 कर्मदेवता, लोकपाल आणि विश्वव्यवस्था ४५८ 
1 कर्म, कर्मफल आणि विधिलिखित ४५९ 
९] विधिलिखित आणि मानवाचे इच्छास्वातंत्र्य इ६३ 
(3 ईश्रेच्छेविरध्द एक संभाव्य आक्षेप ४७२ 
[3 * अर्थपूर्ण घटना* (59॥लय णाला) ४७४ 


* फ्रॉइडला हादरुन सोडणारी भानामती / ४८०, * ८०० वर्षांनंतर घडलेली अर्थपूर्ण घटना 
/ इॅट३े, * काही अर्थपूर्ण अंक / ४८४, * ज्योतिष व कर्म : निश्चव्यवस्थेचा भाग / ४८७ 


. खरी ठरलेली भविष्यसूचक स्वप्ने व भाकिते ५्०्ड 
(3 नाडीभविष्य; *आकाशलेखना*चा निर्णायक पुरावा ५१२ 
(3 मानवाचे "इच्छा स्वातंत्र्य' हे ईश्वराचेच इच्छा स्वातंत्र्य* ५१९ 


कार्यकारणभाव आणि 'अर्थपूर्ण' घटना : भौतशास्त्रीय चिकित्सा ५२५ 
* स्थूल-सूक्ष्म हा भेद अशाखीय / ५३१ 


(1 जडचेतनामधील क्रांटम अभेदत्व : ५३५ 
* सुह्ष्म-स्थूलभेद कसा निर्माण होतो ?/ ५३७ 

(_] क्नॉँटम सिध्दांत आणि विश्वाचे अखंडत्व ष५्ड्रे 
3 विश्वाचे नियम कोणाकडून वा कसे निर्माण होतात ? ५्५्र 
(_] कॉटम सिध्दांत आणि नियतीवाद ५६१ 
(3 काँटम सिध्दांत आणि परामानसशास्त्र ५६४ 
(] ब्रिज्ञान आणि अध्यात्म ५७७ 
(3 समारोप ५८३ 
(] संदर्भ ब टीपा ५८५ 
उ परिशिष्ट - १ 


चमत्कार विषयावर एका बुध्दिवाद्याशी ग्रंथकर्त्याचा झालेला पत्रव्यवहार ६२५ 
परिशिष्ट - २ नाडी भविष्यासंबंधी एका अंधश्रध्दानिर्मूलनवाद्याशी 


ग्रंथकर्त्यांचा झालेला पत्रव्यवहार द्प्रे 
८3 परिशिष्ट - ३ ब्रह्मविद्या खोटी ठरवू पाहणारे जेव्हां स्वत:च खोटे ठरतात ६५७ 
(3 परिशिष्ट - ४ दृष्टिक्षेपात ब्रह्मविज्ञान ६६० 


प्रकरण सोळावे 


विज्ञान आणि चमत्कार 


यदा ये बिजानाति अथ सत्य बदति १ 
न अविजानन्‌ सत्यं चदति १ 
बिज्ञानं तु ए२ दिजिझासितन्यम्‌ ११ 


७ 
- छादार्ये उप. 


विज्ञान आणि चमत्कार या परस्परविरुद्ध संकल्पना असल्याची रूढ विज्ञानाच्या 
दृष्टिकोणातून जगाकडे पाहणाऱ्यांची धारणा आहे. म्हणजे असे की, विज्ञान खरे 
असेल (आणि विज्ञानाला खोटे कोण म्हणेल >) तर चमत्कार खोटे व चमत्कार खरे 
असतील तर विज्ञान खोटे, अशी या रूढ विज्ञानवाद्यांची याविषयीची भूमिका 
असते. तीनशे वर्षापूर्वी युरोपात जन्मलेल्या या कल्पनेनुसार हे दृश्य जग काही 
विशिष्ट भौतिक नियमांवर आधारलेले असून त्या नियमांपलीकडे कसलेही नियम 
या विश्वात अस्तित्वात नाहीत; दुसऱ्या शब्दात या दृश्य जगाचे स्वरूप शुद्ध 
भौतिक आहे, असे हे रूढ विज्ञानवादी मानतात. कदाचित विश्‍वात भौतविज्ञानाच्या 
कक्षेत न येणारे काही नियम असतील, म्हणजेच या विश्वाचे मूलभूत स्वरूप 
भौतविज्ञान समजते त्याहून भिन्न असणे शक्‍य आहे, आणि तसे ते असेल तर ते 
स्वरूप व त्या स्वरूपाच्या जगाचे नियम शोधण्याचे काम भौतविज्ञानाच्या कुवतीपलीकडचे 
वा कक्षेबाहेरचे आहे, ही गोष्ट हे रूढ विज्ञानवादी मान्य करीत असतील अशी 
कोणी कल्पना करील. पण अशी कोणी कल्पना करू नये. या रूढ विज्ञानाची 
तरफदारी करणारे लोक ही शक्‍यता तत्काळ फेटाळून लावतात. आपल्या विज्ञानाच्या 
कक्षेबाहेर, म्हणजे त्याला न समजणारे व न सापडणारे असे काही नियम, असे 
काही तत्त्व वा 'सत्य' या विश्‍वात दडले आहे, हे रूढ विज्ञानवादी मान्य करीत 


विज्ञान आणि चमत्कार / २०७ 


नाहीत. दुसऱ्या शब्दात, या विश्वाचे स्वरूप मूलत: व तत्त्वत: शुद्ध भौतिक आहे, 
आणि हेच या विश्‍वाविषयीचे निरपेक्ष 'सत्य' आहे, अशी या रूढ विज्ञानवाद्यांची 
ठाम भूमिका व श्रद्धा आहे. 

या संदर्भात दुसरी एक लक्षात ठेवायची गोष्ट म्हणजे आपल्या विज्ञानाने 
शोधून काढलेले हे भौतिक नियम अनुल्लंधनीय आहेत, असेही या रूढ विज्ञानवाद्यांचे 
म्हणणे असते. म्हणजे ज्यांना 'चमत्कार' स्रमजण्यात येते ते खोटे आहेत, तसे 
प्रकार घडत नाहीत असे ते म्हणतात. कारण भौतविज्ञानाच्या नियमांचे उल्लंघन 
म्हणजे 'चमत्कार' अशी त्यांची 'चमत्कारा'विषयीची धारणा आहे. या नियमांचे 
उल्लंघन अशक्य असल्याने या दृष्टिकोणानुसार 'चमत्कार' अशक्य ठरतात. त्यामुळे 
अशा घटनांवर विश्‍वास ठेवणारे लोक स्वाभाविकच अंधश्रद्धाळू ठरतात. विज्ञानाचा 
मानवी जीवनावर हल्ली इतका जबरदस्त परिणाम झाला आहे (विज्ञानाने केलेल्या 
नेत्रदीपक भौतिक प्रगतीमुळे व त्याने निर्माण केलेल्या अभूतपूर्व सुखसोयींमुळे हा 
प्रभाव पडलेला आहे) की विज्ञान हे हल्लीच्या जगाचा नवा 'धर्म' बनला आहे आणि 
हे वैज्ञानिक या नव्या 'धर्मा'चे श्रेष्ठ पुरोहित (11४1 9110515) बनले आहेत. त्यामुळे 
पूर्वीच्या धार्मिक समाजातील पुरोहिताप्रमाणे या नव्या वैज्ञानिक समाजाचे हे नवे 
पुरोहित जे काही सांगतील, ते सर्व 'सत्य' असते असे सामान्य मनुष्य समजतो व 
ते डोळे झाकून स्वीकारतो. पण त्यामुळे त्याच्यापुढे एक मोठाच पेचप्रसंग निर्माण 
होतो. कारण या विज्ञानाच्या नियमांचे उल्लंघन” करणाऱ्या एखाद्या घटनेचा अनुभव 
आपल्या जीवनात एकदा तरी त्याला आलेला असतो. किंवा तो आलेला नसेल तर 
आपल्या परिवारातील किंवा परिचयातील एखाद्या व्यक्तीला असा अनुभव आल्याचे 
त्याने ऐकलेले असते किंवा त्याला ते माहीत असते. त्यामुळे हे रुढ विज्ञान खरे की 
हे चमत्कार खरे (त्यांचा अनुभव खरा) असा पेचप्रसंग त्याच्यापुढे निर्माण होतो. 
त्याची मन:स्थिती द्विधा बनते. क्वचित त्याचा बुद्धिभेदही होतो. म्हणजे असे को, 
एक तर त्याचा देवाधर्मावरचा विश्वास उडतो, किंवा विज्ञानावरचा तरी विश्वास 
उडतो. (हे ज्याच्या त्याच्या अनुभवावर ब मन:पिंडावर अवलंबून असते.) कारण 
कोणालाही मनाच्या (वा बुद्धीच्या) द्विधा (वा दोलायमान) अवस्थेत फार काळ 
राहणे शक्‍य नसते. स्वतः वैज्ञानिकांनाही ते शक्‍य नसते. कारण तीही शेवटी 
माणसेच आहेत. 

मात्र येथे लक्षात ठेवायची गोष्ट अशी, की या परिस्थितीला (वा पेच 
प्रसंगाला) देवधर्मही जबाबदार नसतात व विज्ञानही जबाबदार नसते, तर त्या 
दोन्हीकडे पाहणाऱ्या माणसाचा दृष्टिकोन, त्याचे तत्त्वज्ञान जबाबदार असते. 

- आणि हे तत्त्वज्ञान खोटे असते, अवैज्ञानिक असते. ते कसे हे समजावून 
घेणे महत्त्वाचे आहे. 


२०८ / विज्ञान आणि चमत्कार 


विज्ञान व 'चमत्कार' यांच्यात खरोखर विरोध आहे काय? 


“चमत्कार' खरे मानायचे की विज्ञान खरे मानायचे हा प्रश्‍न खरे तर 
'बुद्धिवाद' नावाच्या खोट्या तत्त्वज्ञानामुळे निर्माण होत असून तो प्रश्‍न मुळातच 
आमक आहे. विज्ञानविषयक चुकीच्या कल्पनेतून तो निर्माण झाला आहे. काही 
वैज्ञानिकांनी स्वत:च्या विशिष्ट तत्त्वज्ञानाच्या दावणीला विज्ञानाला बांधल्यामुळे तो 
निर्माण झाला आहे. हे वैज्ञानिक लोक बुद्धिवादी (वा भौतिकवादी) म्हणून ओळखले 
जात असून ते समजतात, की विज्ञान फक्त दृश्य भौतिक जगाचाच अभ्यास करते. 
पण विज्ञानाचा अभ्यास-विषय दृश्य भौतिक जगच का असावे, इतर विषय त्याला 
वर्ज्य का असावेत याचे समर्पक उत्तर ते देऊ शकत नाहीत. आणि त्याचे समर्पक 
उत्तर त्यांना देता येत नसल्यामुळे हे जग शुद्ध भौतिक (वा दृश्य) आहे, हा 
(विज्ञानाचा अभ्यासविषय दृश्य भौतिक जगापुरता मर्यादित करून त्यांनी काढलेला) 
निष्कर्ष शुद्ध अवैज्ञानिक व पूर्वग्रहयुक्‍्त ठरतो. विज्ञानाच्या इतिहासाच्या अज्ञानाचेही 
तो द्योतक ठरतो. कारण विज्ञानाच्या इतिहासाकडे पाहिले, तर विज्ञान दृश्य भौतिक 
जगाचाच फक्त अभ्यास करते या समजुतीला कसलाही आधार सापडत नाही.' 
कोणत्याही विषयाचा अभ्यास वैज्ञानिक पद्धतीने करता येतो - कोणताही विषय 
विज्ञानाला वर्ज्य नाही, असे विज्ञानाचा इतिहास सांगतो. उदा. जीव (८) हा 
विज्ञानाचा अभ्यासविषय होऊ शकत असल्याचे जीवशास्त्राचा (5101०29) इतिहास 
सांगतो. मन (5170) हा विज्ञानाचा अभ्यासविषय होऊ शकत असल्याचे मानसशास्त्राचा 
(9५४५०७००९४) इतिहास सांगतो. त्याचप्रमाणे अतींद्रिय घटना (तथाकथित 'चमत्कार') 
हाही विज्ञानाचा अभ्यास विषय होऊ शकत असल्याचे परामानसशास्त्राचा (0513- 
9$४०॥0102%) इतिहास सांगतो 

अशा रीतीने विज्ञानाचा अभ्यासविषय कोणताही होऊ शकत असल्यामुळे 
विश्वाचे स्वरूप अमूकच आहे असा आग्रह बुद्धीला विशिष्ट तत्त्वज्ञानाची झापडे 
लावून विज्ञानपद्धती विशिष्ट विषयापुरती मर्यादित करणाऱ्या लोकाशिवाय इतर 
कोणीही धरणार नाही. जे लोक या विश्वाचे स्वरूप शुद्ध भौतिक आहे असे 
म्हणतात, ते. विज्ञानपद्धती भौतिक जगापुरती मर्यादित करून संकुचित (म्हणजे 
बुद्धिवादी) तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टिकोनातून म्हणतात. वैज्ञानिक पद्धतीने या जगाचे सर्व 
बाजूंनी संशोधन करून तसे ते सिद्ध झाले आहे म्हणून म्हणत नाहीत आणि म्हणून 
वैज्ञानिक पद्धतीनें भौतिक जगाचेच फक्त संशोधन करता येते असे अगोदरच ठरवून 
हे जग शुद्ध भौतिक असल्याचा निष्कर्ष काढणे हा एक आडमुठा व पूर्वग्रहयुक्‍्त 
दृष्टिकोन तर ठरतोच, पण तो विज्ञान पद्धतीशी विसंगतही ठरतो. त्या पद्धतीशी ती 
एक (वैज्ञानिक) प्रतारणा ठरते. पण ही विज्ञानपद्धतीशी प्रतारणा नसून तिच्याशी 


विज्ञान आणि चमत्कार / २०९ 


एकनिष्ठताच कशी आहे हे दाखवण्याकरिता काहीजण (उदा. मार्टिन गार्डनरसारखे 
अमेरिकन बुद्धिवादी) आपल्या ठिकाणी हा बुद्धिनिष्ठ पूर्वग्रह असल्याचे प्रांजळपणे 
मान्य करून व दिखाऊ 'सत्यनिष्ठाः दाखवून बेसावध वाचकांच्या डोळ्यात धूळ 
फेकण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न करताना दिसतात. (त्याचे 55 51 7३॥4८88 ग. 
_ $संक्ना? हे पुस्तक पाहा.) त्यांच्या या बौद्धिक कावेबाजपणाला महाराष्ट्रातील 
'विज्ञानानंद' या नावाने प्रसिद्ध असलेले व अंधश्रद्धानिर्मूलनवाद्यांचे पितळ एके 
काळी जाहीरपणे उघडे पाडणारे लोणावळ्याचे एक नाणवलेले विचारवंतही बळी 
पडल्याचे दिसून येते. यावरून हे बुद्धिवादी धूळफेकीच्या या कसबात किती तरबेज 
आहेत याची वाचकांना कल्पना येईल..' पण प्रांजळपणाच्या - तोही धूळफेकीच्या 
धूर्त उद्देशाने स्वीकारलेल्या - गुणामुळे अवैज्ञानिकपणाचा दोष लपून राहत नाही. 
प्रांजळपणा म्हणजे सत्यनिष्ठा नव्हे, आणि 'तत्त्वज्ञान' म्हणजे 'विज्ञान' नव्हे. खरी 
वैज्ञानिक दृष्टी बाळगणारा कोणीही शास्त्रज्ञ स्वत:ला कोणत्याही तत्त्वज्ञानाच्या 
दावणीला कधीही बांधून घेत नाही. जो बांधून घेतो तो “शास्त्रज्ञ म्हणवून घेण्यास 
पूर्ण अपात्र ठरतो. विज्ञानाचा संबंध कुठल्याही तत्त्वज्ञानाशी नाही, तर केवळ 
वास्तवाशी (४०5 शी) आहे. व वास्तवांना स्वत:चे कसलेही तत्त्वज्ञान नसते. ती 
केवळ वास्तवे असतात - उघडीबोडकी. म्हणून टी. एच्‌. हक्‍्सले याने म्हटले आहे 
की, शास्त्रज्ञांनी एखाद्या लहान बालकांप्रमाणे वास्तवापुढे बसावे. (51: ७८०८ ॥€ 
वि०5 [८2 8 ०1110) पण दुदैवाने काही शास्त्रज्ञांना लहान बालक बनता येत नाही; 
व ते 'चमत्कारां'कडे बुद्धिपुरस्सर डोळेझाक करतात. पण 'चमत्कारां'कडे डोळेझाक 
केल्याने 'चमत्कार' 'अवास्तव' ठरत नाहीत. त्याकडे डोळेझाक करणारे मात्र अवैज्ञानिक 
ठरतात. 'वास्तवे' कशी असावीत हे बुद्धिवाद ठरवू शकत नाही. कोणताही 'वाद' 
वा तत्त्वज्ञान ते ठरवू शकत नाही. केवळ त्यांचे नि:पक्ष व पूर्वम्नहविरहित दृष्टीने 
केलेले वैज्ञानिक संशोधनच त्यांचे खरे स्वरूप ठरवू - उघड करू - शकते. आणि 
अशा रीतीने उघडे झालेले त्यांचे खरे स्वरूप एखाद्याच्या बुद्धीला कितीही 'चमत्कारिक' 
वाटले तरी तो वास्तवांचा दोष नसून त्याकडे पाहणाऱ्या बुद्धीचाच तो दोष ठरतो. 
पण काही बुद्धिवादी इतके धूर्त असतात, को स्वत:चा दोष लपविण्यासाठी ते त्या 
वास्तवांचे संशोधन करणाऱ्या शास्त्रज्ञांवरच दोष लादून मोकळे होतात ! (कारण 
त्यांना वास्तवांना दोष देता येत नाही हे माहीत असते !) पण हा त्यांचा धूर्त डावपेच 
विज्ञानपद्धतीच्या निर्घृण हल्ल्यापुढे फार काळ टिकू शकत नाही. मग या लोकांपुढे . 
स्वत:च्या आंधळ्या बुद्धीशी एकनिष्ठ राहायचे, की वास्तवांना सामोरे जाऊन 
विज्ञानपद्धतीशी एकनिष्ठ राहायचे, असा नवा पेचप्रसंग निर्माण होतो. खऱ्या 
विज्ञानवादी शास्त्रज्ञांची निष्ठा वास्तवाशी असल्यामुळे ते अर्थात खोटा बुद्धिवाद . 
टाकून देऊन वास्तवांना सामोरे जातात व वैज्ञानिकपद्धतीशी एकनिष्ठ राहून वैज्ञानिक 


२९० / ब्रिज्ञान आणि चमत्कार 


सत्याचे पुरस्कर्ते बनतात. याच्या उलट बुद्धिवाद्यांना स्वत:च्या बुद्धीची - मग ती 
कितीही आंधळी असेना का - प्रतारणा करणे जड जाते व ते आपल्या बुद्धीला 
शरण जाऊन वास्तवापासून दूर असलेल्या एका स्वत:च्या काल्पनिक वा खोट्या 
जगात वावरणे पसंत करतात. ते मग 'चमत्कार' खोटे म्हणतात व त्यांचे संशोधन 
करणाऱ्या शास्त्रज्ञांवरच उलट अवैज्ञानिकपणाचा (खोटा) आरोप करतात. अशा 
रीतीने ते विज्ञान व “चमत्कार' यात खोटा (काल्पनिक) विरोध कल्पून स्वत:ची 
फसवणूक - तीही विज्ञानाच्या नावाखाली - करीत असताना दिसतात. विज्ञानात 
असे लोक असावेत हे आश्चर्य तर खरेच. पण यापेक्षा मोठे आश्चर्य म्हणजे अशा 
वास्तवापासून डोळे झाकून दूर पळणाऱ्या व काल्पनिक (खोट्या) जगात वावरणाऱ्या 
आत्मवंचक लोकांचे 'विज्ञान' हेच खरे व अधिकृत विज्ञान म्हणून हल्ली मिरवताना 
दिसते ! अशा लोकांच्या खोट्या व काल्पनिक जगावर आधारलेल्या विज्ञानाला 
विज्ञानपद्धतीनेच उत्तर देऊन उघडे पाडणे म्हणूनच आवश्यक ठरते. प्रस्तुत लेखकाचा 
तीन ग्रंथ लिहिण्यापाठीमागचा तोच मुख्य उद्देश आहे. 

वर म्हटलेच आहे की, भौतविज्ञानाच्या नियमांचे उल्लंघन' म्हणजेच 'चमत्कार' 
असे समजून अशा घटना घडतच नाहीत असे रुढ विज्ञानवादी म्हणतात. कारण 
भौतविज्ञानाच्या नियमांचे उल्लंघन अशक्य आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. असे 
जर असेल तर अशा घटनांचा अभ्यास परामानसशास्त्र करते, हे कसे, असा 
साहजिकच प्रश्‍न निर्माण होतो. न घडणाऱ्या घटनांचा अभ्यास परामानसशास्त्र करते 
काय, हा पहिला प्रश्‍न आणि भौतविज्ञानाच्या नियमांचे 'उल्लंघन' करण्याऱ्या घटना 
खरोखरच घडत असतील तर अशा (शास्त्रीय नियमांचे 'उल्लंघन' करणाऱ्या) 
घटनांचा 'शास्त्रीय' अभ्यास कसा शक्‍य आहे, हा दुसरा प्रश्‍न. सुदैवाने या प्रश्‍नांचे 
उत्तर अमेरिकेच्या 'अमेरिकन असोसिएशन फॉर द अँडव्हान्समेंट ऑफ सायन्स' 
(संक्षिप्तात ७५५) या राष्ट्रीय पातळीवरील मातब्बर अमेरिकन विज्ञानसंघाने 
परामानसशास्त्राला आपल्या विज्ञान संघाचे अधिकृत सदस्यत्व देऊन परस्परच दिले 
आहे. या घटनेचा अर्थ असा होतो की, तथाकथित 'चमत्कारां'चा शास्त्रीय अभ्यास 
शक्‍य असल्याचे व परामानसशास्त्र तो अभ्यास करीत असते ही वस्तुस्थिती असल्याचे, 
ही अमेरिकेची राष्ट्रीय विज्ञानसंघटना मान्य करते. या मान्यतेचा असा स्पष्ट अर्थ 
होतो कौ, ज्या भौतविज्ञानाच्या नियमांचे 'उल्लंघन' अशक्य असल्याच्या 'वैज्ञानिक' 
कारणासाठी “चमत्कार अशक्‍य असल्याची भूमिका हे भौतवैज्ञानिक स्वीकारतात, 
त्या नियमांचे 'उल्लंघन' करणाऱ्या घटना घडतात ही वस्तुस्थिती तर आहेच, 
म्हणजे अशा घटना भौतविज्ञानाच्या नियमांचो 'उल्लंघन' तर करतातच, पण हे 
. 'उल्लंघन' ज्या कारणासाठी अशक्य आहे असे हे भौतवैज्ञानिक समजतात ते कारण 
वैज्ञानिक नाही, निदान भौतवैज्ञानिक नाही, हेही या घटना सिद्ध करतात असे ठरते. 


विज्ञान आणि चमत्कार / २११ 


येथे लक्षात ठेवायची गोष्ट अशी की भौतविज्ञानाने शोधून काढलेले नियम अनुल्लंघनीय 
(वा अबाधित) आहेत, हे त्या विज्ञानाचे एक मूलभूत गृहीतकृत्य आहे. हे गृहीतकृत्यच 
परामानसशास्त्रातील शोध, म्हणजेच अतींद्रिय घटनांचे (तथाकथित 'चमत्कारांचे*) 
सत्यत्व प्रस्थापित करणारे त्या शास्त्राचे शोध, उलथून टाकतात. अशा रीतीने 
भोतविज्ञानाचे मूलभूत गृहीतकृत्यच परामानसशास्त्राचे शोध उलथून टाकत असल्याने 
ते संपूर्ण शास्त्रच धोक्यात आले आहे, हे उघड आहे. या विश्वाचे स्वरूप भौतिक 
असल्याच्या गृहीतकृत्यावर कार्य करणाऱ्या भौतविज्ञानावर इतर शास्त्रे आधारलेली 
असल्याने ती सर्व शास्त्रेही त्याचबरोबर या शोधामुळे धोक्यात आली आहेत, हेही 
उघड आहे. 'चमत्कार' घडत नाहीत असे हे शास्त्रज्ञ का म्हणतात, 'चमत्कारां'ना 
त्यांचा इतका कडाडून विरोध का, याचा आता वाचकांना उलगडा होईल. पण 
“चमत्कार' (वा अतोंद्रिय घटना) घडतात हे परामानसशास्त्रीय सत्य असेल, तर 
कोणीही शास्त्रज्ञ ते नाकारू कसे शकतो हा प्रश्‍न आहे. भौतिकवादाच्या समर्थनसाठी 
एखादे शास्त्रीय सत्य नाकारणे हा आडमुठेपणा ठरत नाही काय? 

होय. हा आडमुठेपणाच (51208366१1855) ठरतो. पण भोतिकवादाच्या 
नव्हे तर बुद्धिवादी तत्त्वज्ञानाच्या आंधळ्या समर्थनासाठी हा आडमुठेपणाचा आरोपसुद्धा 
हे बुद्धिवादी शास्त्रज्ञ स्वीकारण्यास आनंदाने तयार असल्याचे दिसून येतात ! अशा 
काही शास्त्रज्ञांची उदाहरणे त्यांच्या विधानासकट विज्ञान आणि बुद्धिवाद या 
ग्रंथातील ३र्‍या प्रकरणात दिली आहेत. येथे नमुन्यासाठी व्हॉन व्हेल्महॉल्ट्झ या 
शास्त्रज्ञाचे परचित्तज्ञानाविषयीचे म्हणणे काय आहे हे वाचकांना कळावे म्हणून एक 
अवतरण देत आहे. व्हॉन हेल्महॉल्ट्झ परचित्ताचे अतींद्रिय ज्ञान कसे ठोकरून 
लावतो हे हा उतारा सांगतो. तो म्हणतो, 

"पबहापाटा 0८ टड3१ ठा» ० व 0८ एललफ5 णी२०9व $००हा9, 
एण' 8४81 (1८ ९५08178 ०1॥ ४ 0971 52585 2011 168 ॥16 (0 एढटा[८५९ 0 


पि& [8151155001 00 [ता ण॥९८्ट्ॉरणांर्‍ील्या 008 दाढा (0 8100041 11020010- 
६४ ७ ॥९ 1220811560 0081215 56153. 1115 018119 10551- 
1 


छद..." 


याचा अर्थ असा , “प्रस्थापित भौतिक माध्यमाखेरीज एका व्यक्तीचे विचार 
दुसऱ्या व्यक्‍तीला (अतींद्रेय मार्गाने) कळू शकतात असे रॉयल सोसायटीच्या 
एकजात सर्व फेलोंनी जरी सत्यप्रतिज्ञेवर मला सांगितले, तरी त्यावर मी विश्वास 
ठेवणार नाही. किंबहुना असे घडत असल्याचा माझ्या डोळ्यांनी मला पुरावा प्रत्यक्ष 
सादर केला तरी तोही मी मानणार नाही. कारण ही गोष्ट अशक्य आहे...” 

आता जो शास्त्रज्ञ स्वत:च्या डोळ्यांनी सादर केलेला पुरावाही नाकारतो, वा 
आपण तो नाकारतो असे उघड म्हणतो, तो 'शास्त्रज्ञ म्हणवून घेण्यास कितपत 


२१२ / विज्ञान आणि चमत्कार 


लायक आहे हे वाचकांनीच ठरवावे. 'वैज्ञानिक अंधश्रद्धा' या नावाचाही एक प्रकार 
असू शकतो याची या उदाहरणावरून वाचकांना कल्पना येईल ! या 'वैज्ञानिक 
अंधश्रद्धे'लाच 'बुद्धिवाद' म्हणतात. कारण तो शुद्ध तर्कवादावर आधारलेला आहे. 
तो तर्कवाद खोडून काढणारा पुरावा आढळला तर तो नाकारण्यासाठी असत्याचा 
अवलंब करण्यासही हे बुद्धिवादी मागेपुढे पाहत नाहीत. आणि जेथे पुरावे इतके 
आढळून येतात की ते नाकारणे अशक्य होते, तेथे हेल्महॉल्ट्झप्रमाणे 'आपण ते 
स्वीकारत नाही' अशी शुद्ध आडमुठेपणाची भूमिका स्वीकारण्यावाचून त्यांना मग 
गत्यंतरच उरत नाही. अतींद्रिय घटनांच्या बाजूने बिनतोड पुरावे असल्याची अगोदरच 
खात्री झालेली असल्यामुळे काहीजण सुरुवातीपासूनच ही (आडमुठेपणाची) भूमिका 
स्वीकारतात. हेल्महॉल्ट्झ अशा शास्त्रज्ञांचेच एक उदाहरण आहे. 

इंद्रियांनी सादर केलेले पुरावे ठोकरून केवळ तर्कावर आधारलेल्या बुद्धिवादी 
तत्त्वज्ञानाचा आंधळा पाठपुरावा करणे हे धार्मिक अंधश्रद्धेच्या मध्ययुगीन काळातील 
धर्ममार्तडांना कदाचित शोभून दिसले असते. हेल्महॉल्ट्झसारख्या आधुनिक वैज्ञानिकाला 
ते मुळीच शोभत नाही. तरीही त्याच्यासारखे बुद्धिवादी शास्त्रज्ञ त्या तत्त्वज्ञानाचा 
आंधळेपणाने का पाठपुरावा करतात, याचे थोडे विवेचन वर केले आहे. त्या 
कारणाचा थोड्या अधिक विस्ताराने विचार केला पाहिजे. कारण त्यामुळे हे बुद्धिवादी 
लोक 'विज्ञान' कशाला म्हणतात यावर चांगलाच प्रकाश पडतो व ते 'चमत्कार' 
इतक्या अभिनिवेशाने का नाकारतात किंबा 'बिज्ञान' व 'चमत्कार' यांच्यात कृत्रिम 
(बा खोटा) विरोध का निर्माण करतात हेही कळते. 

वर म्हटलेच आहे की भौतवैज्ञानिक नियमांचे 'उल्लंघन' करणाऱ्या घटनांना 
हे बुद्धिवादी शास्त्रज्ञ 'चमत्कार' म्हणतात व हे 'नियमोल्लंघन' अशक्य असल्याने 
“चमत्कार अशक्य असल्याचे प्रतिपादन ते करीत असतात. आता प्रश्‍न असा आहे 
को, भोतवैज्ञानिक नियंम' 'अनुल्लंघनीय' असतील तर या जगात भोतविज्ञानाचे 
(भौतिक) नियम धाब्यावर बसवून 'जीव' कसा निर्माण झाला? याचे उत्तर भौतिक 
नियमानुसारच जीव निर्माण झाला' असे हे शास्त्रज्ञ देतात. पण हे शास्त्रज्ञ हे नाकारू 
शकत नाहीत, की जैविक निवम हे भोतिक नियमाहून गुणात्मकरित्या भिन्न आहेत. 
ही भिन्नता व्यक्त करण्यासाठी पहिल्याला 'चेतन' हे विशेषण लावण्यांत येते, व 
दुसऱ्याला 'जड” हे विशेषण लावण्यात येते. आता हा गुणात्मक भेद कसा निर्माण 
झाला? 'जडा'तून 'चेतन' कसे निर्माण झाले? दुसऱ्या शब्दात 'जड' नियमांचे 
“चेतन' नियमांत. कसे रूपांतर झाले? भौतिक विज्ञानाचे नियम ('जड' नियम) 
'अनुल्लंघनीय' वा .'अबाधित' आहेत हे या शास्त्रज्ञांचे म्हणणे हे नियमातील 
रूपांतर वा गुणांतर खोटे ठरवत नाही काय? हीच गोष्ट मानदी मनालाही लागृ 
आहे. मानवी पातळीवर जैविक नियमांचे रूपांतर वा गुणांतर मानसिक नियमात 


विज्ञान आणि चमत्कार / २१९३ 


झालेले आढळते. अशा रीतीने कोणतेही नियम 'अबाधित' बा 'अनुल्लंघनीय' 
मानण्यात खुद्द विज्ञानाचा उत्क्रांतिवादच आड येतो. उत्क्रांती आंधळ्या 'नैसर्गिक 
निवडी'च्या (1819181 $81801107) तत्त्वाने झाली असल्याचे मानण्यात येते, हे खरे 
आहे. पण एका प्रकारच्या नियमांचे दुसऱ्या प्रकारच्या नियमात कसे रूपांतर (वा 
गुणांतर) प्रत्यक्षात झाले, यावर हे तत्त्व यत्किंचितही प्रकाश पाडू शकत नाही; किंवा 
त्याची उपपत्ती ते तत्त्व देऊ शकत नाही. यावर हे शास्त्रज्ञ असे उत्तर देतात की, 
'जीव' जडाहून गुणात्मकरित्या भिन्न असला तरी तो कोणत्याही भौतवैज्ञानिक 
नियमांचे उल्लंघन करताना दिसत नाही. त्यांचे हे म्हणणे भौतिक ऊर्जेच्या अविनाशित्वाच्या 
(८ग)$९-७०॥०॥ ० ४9४९५) तत्त्वापुरतेच खरे आहे. जीवाच्या कार्यपद्धतीच्या 
(५०००0) बाबतीत खरे नाही. भौतविज्ञानाचा ऊर्जेच्या अविनाशित्वाचा नियम 
पाळूनही नैसर्गिक नियमातील गुणात्मक भिन्नता 'जीव' प्रकट करतो हे भौतवैज्ञानिक 
नाकारू शकत नाहीत. व ही गुणात्मक भिन्नता भौतिक (जड) नियमांच्या आधारे 
कशी निर्माण झाली हे ते सांगू शकत नाहीत.' उद्या प्रयोगशाळेत शास्त्रज्ञ 'जीव' 
निर्माण करू शकले, तरी भौतिक नियमांचे रूपांतर जैविक नियमात कसे झाले याचे 
कोडे सुटले असे. ठरत नाही. कारण जीवाची शास्त्रज्ञांनी प्रयोगशाळेत केलेली 
निर्मिती निसर्गात अगोदरच अस्तित्वात असलेले नियम समजावून घेऊनच केलेली 
असणार. 'जीवा'चे नैसर्गिक नियम समजले म्हणजे ते नियम मुळात निसर्गात कसे 
निर्माण झाले हे समजले असे ठरत नाही. तात्पर्य, 'जीव' भौतविज्ञानाचे नियम 
पाळतो (उल्लंघन करीत नाही) म्हणजे तो केवळ भौतिक (5॥9५०५1) आहे, दुसरे 
काही नाही, असे ठरत नाही. काही जण 'जीव' म्हणजे 'अणूंचा संघात* याखेरीज 
दुसरे काही नाही, असे म्हणतात. अशा लोकांच्या अज्ञानाची कीव करावी तितकी 
थोडीच आहे. मानवी मन म्हणजे मेंदूतील अणूंच्या संघाताखेरीज दुसरे काही नाही 
असे म्हणण्यासारखे हे आहे. अशा लोकांनी असे विधान करण्यापूर्वी मानवी 
मनाच्या राग, लोभ इ. भावना अणूतून कशा निर्माण होतात, हे भौतविज्ञानाच्या 
नियमांच्या आधारे प्रथम स्पष्ट केले पाहिजे. पण हे स्पष्ट करणे हेच जणू 
विज्ञानाचे ध्येय आहे असे काहीजण म्हणतात. उदा. जे. बी. एस्‌. हाल्डेन हा . 
शास्त्रज्ञ हायडोजन अणुचे गुणधर्म त्यातील इलेक्ट्रॉनच्या गुणधर्मानुसार कसे निर्माण ' 
होतात याचा शोध लागल्याच्या वस्तुस्थितीचा उल्लेख करून हाच वैज्ञानिक उपपत्तीचा 

नमुना (धट ०386) ० $टांशाी2 2९19140101) 'जीवा'लाही का लागू करू नये . 
असे विचारतो. भौतविज्ञानाचे 'मॉडेल' कसे कार्य करते हे सांगून हाल्डेन म्हणतो, 


१] उदळात पा)ंडिव5 311000) 0 5टंला02 6५01901810. 11 9/८९६४८ा' 
€काक्ा 8 800 गाया 10 टा0१ा$ 0 व्ॉ”ठ्ाड, | 1ी”)_3)८प ८ झा21] 80८ (0 


जॉ पाट (0 तट डॉ0पाड शिट 58186 आवा 0८ 35 (8 0111105 00 ६०७5 


२१९४ / विज्ञान आणि चमत्कार 


टू क प 
€९॥(5 ०1 ॥1 11059 5001 १ 5215815." 


याचा अर्थ असा, "वैज्ञानिक उपपत्तीचा हाच (भोतवैज्ञानिक) नमुना मी 
मानतो. जीव व मन यांची अणूंच्या स्वरूपात उपपत्ती द्यावयाची झाली तर मनाची 
किंवा इंद्रियज्ञानांची लक्षणे अणूंबर आपल्याला आरोपित करावी लागतील, असे 
मला वाटते.” म्हणजे असे को अणूंनाही मानवी मनाप्रमाणे राग-लोभादी भावना 
होतात, किंवा शीतोष्णतेची जाणीव होते, असे हार :नच्या मते मानावे लागते ! 
होच हाल्डेनप्रणीत मानवी मनाची “वैज्ञानिक उपपत्तो' होय. येथे अणूंचे मानवी 
मनात रूपांतर होत नाही, तर अणूंचा संघात म्हणजेच मानवी मन आहे असे हाल्डेन 
सुचवतो. मानवी मनाचे रागलोभ म्हणजेच अणूंच्या संघाताचे राग-लोभ ! उत्क्रांती 
म्हणजे गुणात्मक बदल नव्हे, म्हणजे जडाचे चैतन्यात रूपांतर नव्हे, तर जडाची 
जडातच अधिक वाढ होय ! ही उत्क्रांतीची थट्टा नव्हे काय? उत्क्रांती झाली ही 
वस्तुस्थितीचे नाकारण्याचा हा प्रकार आहे. अशा शास्त्रज्ञांनी 'चमत्कार' नाकारावेत 
यात आश्चर्य कसले? कारण या शास्त्रज्ञांच्या मते भौतिक नियमांत बदलच होत 
नाहीत. मग ते उल्लंघण्याचा प्रश्‍न कुठे येतो? जेथे जैविक उत्क्रांतीच्या पुराव्याची 
वासलात अशा रीतीने हे शास्त्रज्ञ भौतिक नियमांच्या अबाधित्वाच्या (अनुल्लंघनीयतेच्या) 
तत्त्वावर लावतात, तेथे 'चमत्कारा'च्या पुराव्याची वासलात ते याच पद्धतीने लावत 
असतील असे कोणाला वाटेल. पण तशी वासलात लावता येत नाही ही खरी 
अडचण आहे. म्हणून ते तो पुरावाच नाकारतात आणि या पुराव्याकडे उघडउघड 
डोळेझाक करतात ! .'मी ते पुरावे माझ्या डोळ्यांनी सादर केले तरी स्वीकारणार 
नाही' असे हेल्महॉट्झ का म्हणतो हे यावरून स्पष्ट होईल. असे म्हणण्याची - 
पुरावेच नाकारण्याची - या शास्त्रज्ञांवर का पाळी येते हे 'परचित्तज्ञाना'चेच उदाहरण 
घेऊन स्पष्ट करता येईल.  _. 

'जीवा'ला व मानवी 'मना'ला भोौतशास्त्राचे 'मॉडेल' लागू करणाऱ्या 
हाल्डेनसारख्या शास्त्रज्ञांना 'परचित्तज्ञाना'ला हे भौतविज्ञानाचे 'मॉडेल' लागू करता 
येईल काय? या प्रश्‍नाचे उत्तर स्पष्ट “नाही” असे आहे. उदा. कोणत्या भौतिक 
'मॉडेल'ने एका व्यक्‍तीच्या मनातील विचार दुसऱ्या व्यक्‍तीच्या मनाला कळतात, 
असे हे भौतिकवादी शास्त्रज्ञ सांगणार आहेत? अदृश्य अशा सर्वव्यापी गुरूत्वाकर्षण- 
शक्तीच्या वा प्रकाशशक्‍्तीच्या 'मॉडेल'ने हे परवित्तज्ञान होणे शक्‍य नाही. कारण 
भौतिक शक्‍ती ही अंतराच्या वर्गाच्या व्यस्त प्रमाणात कमी होते असे भौतविज्ञानाचा 
नियम (119९752 5१०8॥९ 1897 01 0॥1%५105) सांगतो. उदा. अंतर दुप्पट केले तर 
शकती चौपट कमी होते. पण परचित्तज्ञान अंतराच्या व्यस्त प्रमाणात कमी 
होताना दिसत नाही. हजारो मैल अंतरावरूनही परचित्तज्ञा अगदी जबळ 
असल्याप्रमाणेच होऊ शकते, हे रशियाच्या खुद्द जडवादी शास्त्रज्ञांनी १९६६ 


विज्ञान आणि चमत्कार / २१५ 


साली सप्रयोग सिद्ध केले आहे. (हा प्रयोग 0181 !॥०5200%/-8198148 1'2120१- 
७१५ 1८५ या नावाने प्रसिद्ध आहे.) म्हणजे भौतविज्ञानाच्या एका मूलभूत नियमाचाच 
परचित्तज्ञानाची घटना भंग करताना दिसते. बरे, कोणत्या व्यक्‍तीला परचित्तज्ञान होते 
हे कसे ठरवायचे? म्हणजेच परचित्तज्ञान होणाऱ्या व्यक्तींची निवड कोणत्या भौतिक 
विज्ञानाच्या तत्त्वानुसार होते असे म्हणायचे? भौतिक शक्‍ती सर्वत्र सारखीच विखुरते. 
तिच्यात निवडीचा भागच नसतो. पण परचित्तज्ञान विशिष्ट व्यक्तींनाच होते असे 
आढळून येते. ही निवड कशी होते, वा कोण करते? रेडिओप्रमाणे संदेश पाठविण्याची 
ब स्वीकारण्याची यंत्रणा मेंदूत आहे असे म्हणावे, तर अशी यंत्रणा मेंदूशास्त्रज्ञांना 
सापडलेली नाहो. परचित्तज्ञानामुळे होणारा सर्वात मोठा भौतिक नियम-भंग म्हणजे 
कार्यकारणभावाचा भंग होय. परचित्तज्ञानाचे कारण कोणते हेच माहीत नसल्यामुळे 
'अमुक कारणाचा अमुक परिणाम' हा भौतविज्ञानाचा नियमच परचित्तज्ञानाला लागू 
करता येत नाही. ही गोष्ट भविष्यज्ञानावरून विशेष स्पष्ट होते. मानवी मनाला भावी 
घटनांचे अतींद्रिय ज्ञान होते ही वस्तुस्थिती आहे. (विज्ञान आणि बुद्धिवाद या 
ग्रंथाचे ३ रे प्रकरण पाहा. पुढेही भविष्यविज्ञानाची उदाहरणे देण्यात येतील. विज्ञान 
आणि अंधश्रद्धानिर्मूलन या ग्रंथातील नाडीभविष्यावरील प्रकरणही वाचकांनी पाहावे.) 
आता जी घटना अजून घडलेली नाही, म्हणजे जी घटना अस्तित्वातच नाही, तिचा 
मानवाच्या मेंदूवर परिणाम कसा होईल? भौतविज्ञानाच्या कार्यकारणभावाच्या तत्त्वानुसार 
कोणत्याही वस्तूचा परिणाम मानवी मेंदूवर झाल्याखेरीज त्या वस्तूचे मेंदूला ज्ञान 
होणार नाही. भविष्यकालीन घटना अस्तित्वातच नसल्यामुळे, म्हणजे ती घडलेलीच 
नसल्यामुळे, तिचा कोणत्याही मानवी मेंदूवर परिणाम होणार नाही; व म्हणून तिचे 
ज्ञान कोणत्याही मेंदूला होणार नाही. अशा रीतीने भौतविज्ञानाच्या कार्यकारणभावाच्या 
तत्त्वानुसार मानवी मेंदूला भविष्याचे ज्ञान होणे अशक्‍य आहे. पण ते ज्ञान होते ही 
वस्तुस्थिती असून ती वस्तुस्थिती भोतविज्ञानाचे भौतिक कार्यकारणभावाचे तत्त्व 
भविष्यज्ञान खोटे ठरविते - धाब्यावर बसवते - हे दाखवून देते. भविष्यज्ञान 
भौतिक तत्त्वावर चालणाऱ्या मानवी मेंदूला होत नसून मानवी मनाला होते व 
म्हणून मानवी मेंदू व मानवी मन ही एकच नव्हेत हे भविष्यज्ञानाची ही . 
वस्तुस्थिती सिद्ध करते. जडवादी भौतवैज्ञानिक व त्यांच्यामागून जाणारे काही 
मेंदूशास्त्रज्ञ, मेंदू व्यतिरिक्त मनाचे अस्तित्व नाकारतात. त्यांचा हा दृष्टिकोन चुकीचा 
असल्याचे भविष्यज्ञानामुळे सिद्ध होते. | 
नेहमीच्या व्यवहारात आपण पाहतो की, भौतिक घटना अगोदर घडते व 
नंतर तिचे मेंदूला ज्ञान होते. भविष्यज्ञानात याच्या उलट घडते. म्हणजे अगोदर 
भौतिक घटनेचे ज्ञान होते व नंतर ती घटना घडते. कालाचा प्रवाह भूतकालाकडून 
भविष्यकालाकडे वाहतो हे खरे असेल व भविष्यकालीन घटनेचा परिणाम भूतकालांतील 


२१६ / विज्ञान आणि चमत्कार 


घटनेवर वा वस्तूवर (मेंदूवर) होणे शक्‍य नाही हेही खरे असेल, म्हणजेच भौतिक 
कार्यकारणभावाची भोतवैज्ञानिकांची कल्पना भविष्यज्ञान चुकीची ठरवत असेल, तर 
'एकच निष्कर्ष निघतो, तो म्हणजे मानवी 'मन” हेच भविष्यातील घटनांचे 'कारक' 
आहे ! म्हणजेच मानसिक घटनेमुळे भौतिक घटना घडते - भोतविज्ञानिक समजतात 
तसे भौतिक घटनेमुळे मानसिक घटना घडत नाही ! मनामुळे भोतिक घटना घडतात 
हे काही भौतवैज्ञानिक आपल्या आवडत्या बुद्धिवादी तत्त्वज्ञानाच्या आहारी गेल्यामुळे 
मान्य करीत नाहीत. पण हा त्यांचा शुद्ध निर्बुद्धपणा आहे. मी हे लेखन करीत आहे 
हे माझ्या मनामुळे करीत आहे, की हातातील स्वयंचलित स्नायूंमुळे? म्हणजे स्नायू 
आपोआप लेखन करीत आहेत, को माझ्या मनाच्या प्रेरणेमुळे करीत आहेत? 
भौतिकवादी शास्त्रज्ञ म्हणतील की, माझ्या मेंदूरूपी गणकयंत्रामुळे हे लेखन होत 
आहे. येथे मनाचा काही संबंध नाही ! त्यांच्याकडून हे उत्तर अपेक्षित असल्यामुळेच 
प्रस्तुत ग्रंथात भानामतीच्या प्रकरणांचा इतक्या मोठ्या संख्येने समावेश केला आहे. 
प्रस्तुत ग्रंथातील भानामतीची प्रकरणे कोणतेही भौतिक कारण नसताना घडताना 
दिसतात ! भौतविज्ञानाचे सर्वच नियम त्या घटना सर्रास धाब्यावर बसवतात. 
सर्व भौतविज्ञानच त्या 'खोटे' ठरवतात ! आणि तेही सार्वजनिकरित्या व 
सर्वांसमोर ! (विशेषत: प्रकरण ४ व ५ पाहा.) त्या घटनांची भौतिक उपपत्तीच 
देता येत नसल्यामुळे व मानसिक उपपत्ती (मनाचे 'कारकत्व') या जडवादी शास्त्रज्ञांना 
त्यांच्या बुद्धिवादी तत्त्वज्ञानामुळे मान्य करता येत नसल्यामुळे, भानामतीच्या या 
घटना घडतात, हीं वस्तुस्थितीच नाकारण्याशिवाय त्यांच्यापुढे पर्याय नाही ! अशा 
रीतीने वैज्ञानिक पुरावेच नाकारण्याचा मुलखावेगळा अवैज्ञानिकपणा त्यांना या 
ठिकाणी दाखवावा लागतो ! आंधळे बुद्धिवादी तत्त्वज्ञान (तर्कवाद) स्वीकारायचे, 
कौ इंद्रियांनी सादर केलेला पुरावा स्वीकारायचा असा पर्याय पुढे उभा ठाकला तर 
शास्त्रज्ञ - सत्यशोधक शास्त्रज्ञ - या नात्याने वास्तविक पुरावे स्वीकारण्याची त्यांची 
जबाबदारी आहे. पण त्यांचे बुद्धिवादावरील प्रेम इतके आंधळे आहे की, हेल्महॅट्झप्रमाणे 
सरळ पुरावे नाकरण्यात त्यांना कसलीही दिक्कत वाटत नाही. याचे कारण या 
“चमत्कारा'च्या घंटना संपूर्ण भौतविज्ञानच, त्याचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून खोटे 
ठरवतात अशीं त्यांची झालेली समजूत होय. पण अशा 'चमत्कारा'मुळे भौतविज्ञान 
खोटे ठरते असे मानण्याचे खरोखर काही कारण नाही. उत्क्रांतीची वस्तुस्थिती याला 
साक्ष आहे. उत्क्रांती हे दाखवून देते की, खालच्या पातळीवरील घटना व नियम 
वरच्या पातळीवरील घटनांच्या वे नियमांच्या उत्क्रांतीमुळे गौण ठरतात; सापेक्षतः 
कमी महत्त्वाच्या ठरतात. खोट्या ठरत नाहीत. भौतिक जगात जडाची उत्क्रांती 
चेतनात झाली म्हणून जड खोटे ठरत नाही, तर गौण ठरते. मानवी मन जास्त 
महत्त्वाचे व प्रधान ठरते. एकीकडे निम्न जड तत्त्व व दुसरीकडे उत्नत आध्यात्मिक 


विज्ञान आणि चमत्कार / २१७ 


(अतौंद्रिय) तत्त्व यांना जोडणारे मध्यस्थ तत्त्व (.1अ5या ७०12) म्हणून 
मानवी मन काम करते. अतींद्रिय शक्‍ती हे त्या मनाचे प्रधान लक्षण असून ते मन 
जितके जास्त विकसित (वा उत्क्रांत) होईल तितकी त्या उन्नत आध्यात्मिक तत्त्वाशी 
ते जास्त जवळीक साधेल. या दृष्टीने विचार करता अतींद्रिय विज्ञान हेच सत्याकडे 
मानवाला नेणारे प्रधान विज्ञान असून जडवादी भौतविज्ञान हे गौण विज्ञान ठरते. 
बुद्धिवादी त्यालाच प्रधान विज्ञान मानण्यात मोठीच चूक करीत आहेत. अतींद्रिय 
घटनांच्या - तथाकथित “चमत्काराच्या - वैज्ञानिक संशोधनाने ही गोष्ट सूर्यप्रकाशाइतकी 
स्पष्ट झाली आहे. तथाकथित 'चमत्कारां'चे वैज्ञानिक संशोधन कसे करण्यात आले 
आहे, हे संक्षेपाने समजावून घेणे म्हणूनच महत्त्वाचे आहे. । 


तथाकथित 'चमत्कारां'चे वैज्ञानिक संशोधन 


वर म्हटल्याप्रमाणे रुढ (भौतिकवादी) वैज्ञानिकांचे (यांना प्रस्थापितही - 
८50८! - म्हणतात.) म्हणणे असे कौ, एका व्यक्‍तीच्या मनातील विचार 
दुसऱया दूरस्थ व्यक्तीला (तारायंत्र किंवा रेडियोसारख्या) भौतिक माध्यमाखेरीज 
कळणार नाहीत. दुसऱ्या शब्दात परचित्तज्ञान (181०551109) नावाचा 'चमत्कार' 
अस्तित्वात नाही व शक्यही नाही. पण बुद्धिवादी तत्त्वज्ञानाचा पाठपुरावा करणाऱ्या 
या शास्त्रज्ञांचे हे केवळ एक 'मत' आहे. तो काही शास्त्रीय निकषाखाली सिद्ध 
झालेला सिद्धांत नाही. 'मते' राजकीय क्षेत्रात मोठ्या दिमाखाने 'सिद्धांत' वा तत्त्वज्ञान 
म्हणून मिरवत असतात. पण विज्ञानात त्यांना शून्य किंमत असते. सुदैवाने 'जडवाद' 
(५४४1811810) राजकीय तत्त्वज्ञान म्हणून स्वीकारलेल्या कम्युनिस्ट रशियातच या 
*मता'ची पहिल्यांदा शास्त्रीय निकषाखाली तपासणी करणारा शास्त्रज्ञ जन्मला, हे 
विज्ञानाचे एक मोठेच भाग्य म्हटले पाहिजे. आणि ही तपासणी त्याने ७० वर्षांपूर्वीच 
केली आहे. (पण ते प्रयोग त्याने लगेच प्रसिद्ध केले नव्हते. स्टालिन मेल्यानंतर व 
दडपशाहीचे वातावरण निवळल्यानंतर १९६२ साली त्याने ते प्रसिद्ध केले.) 
लिओनिड व्हॅसिलिएव्ह हे त्या शास्त्राज्ञाचे नाव असून ज्या खोलीत विद्युच्युंबकीय 
लहरी शिरणार नाहीत (अशा विद्युच्चुंबकीय लहरींना अटकाव करणाऱ्या खोलीला , 
फॅरॅडे केज' म्हणतात.) अशा खोलीत प्रयुक्‍्ताला बसवून त्याच्यावर संमोहनाचे : 
त्याने प्रयोग केले आहेत. दुसऱ्यांदा शिशाच्या भिंती असलेल्या व त्या पाऱ्याने 
सीलबंद केलेल्या खोलीत प्रयुक्‍ताला (८51 50७]८८1) बसवून त्याने हे प्रयोग केले. 
हे प्रयोग १०० मैल अंतरावरूनही त्याने केले आहेत. या सर्व प्रयोगात त्याला ९० 
टक्के यश आले आहे.' हे प्रयोग त्याने प्रसिद्ध करण्यापूर्वी (म्हणजे या प्रयोगांची 
माहिती नसतानासुद्धा) इंग्लंडमध्ये एस्‌. जी. सोल या शास्त्रज्ञाने नेमके अशाच 
प्रकारचे प्रयोग १९४७ साली केले होते. त्यानेही एकदा 'फॅरॅडे केज' मध्ये व 


२१९८ / विज्ञान आणि चमत्कार 


दुसऱ्यांदा दीड इंच जाडीच्या शिशाच्या भिंती असलेल्या खोलीत प्रयुक्तास बसवून, 
पण पत्ते (८8105) ओळखण्यासंबंधीचे प्रयोग केले होते. आणि त्यालाही या प्रयोगात 
पूर्ण यश आले होते. (हे यश सांख्यकीय - 5151151725 - पद्धतीने ठरविण्यात आले 
होते.) ' 

या प्रयोगांनी हे दाखवून दिले आहे कौ, एखाद्या व्यक्तीचे विचार (उदा. 
व्हॅसिलिएव्हच्या प्रयोगात त्याने प्रयुक्ताला दिलेल्या संमोहनाच्या सूचना) दुसरी 
व्यक्ती कोणत्याही भौतिक माध्यमाखेरीज ग्रहण करू शकते, (८1०5119) 
किंवा तिला कोणत्याही भौतिक माध्यमाशिवाय दूरच्या वस्तू दिसू शकतात. 
(उदा. सोलच्या प्रयोगातील पत्ते) (181८५09४7०). अशा रीतीने भौतिक माध्यमाशिवाय 
विचारांचे संक्रमण व! संदेशवहन - माहितीची देवाणघेवाण - होऊ शकते, हे या व 
इतरही (विशेषत: अमेरिकेतील ड्यूक युनिव्हर्सिटीच्या प्रयोगशाळेत केलेल्या) असंख्य 
प्रयोगांनी दाखवून दिले आहे. (अधिक माहितीसाठी विज्ञान आणि बुद्धिवाद हा 
ग्रंथ पाहा.) या सर्व प्रयोगावरून एक गोष्ट निर्णायकपणे सिद्ध होते ती ही की, 
भोतिकवादी समजतात तसे या दृश्य जगाचे स्वरूप मूलत: व तत्त्वत: भौतिक वा 
जड नाही. त्याच्या पाठीमागे अभौतिक स्वरूपाचे नियम वा अतींद्रेय तत्त्व वा सत्य 
दडले आहे. तात्पर्य, या दृश्य जगाविषयीचे जडवादी लोकांचे 'तत्त्वज्ञान' मुळातच 
खोटे आहे. म्हणून इंग्लंडमधील ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीचा तर्कशास्त्राचा प्राध्यापक 
एच्‌. एच्‌. प्राइस याने १९४९ सालच्या हिब्बर्ट जर्नलमध्ये पुढीलप्रमाणे घोषण 
केली आहे ड न 

छट पा पडा. ००५०१८, 1 २, (8 1याढा2 1510100101 107 (8(21041119 
8 शॉट ९111920560. 1'९1६१019 15 5012111101 फ्ला ठाष्टाा ठा 
0 18७॥९॥ १. 3, ति8९३२िवॉ२ा8७ट (01209 एटाट (ताट. उिघा 7 त085 ॥810- 
0९1. 80 [18९12 01151 06 5०1 टा 132९ 5९1005919४ शप्जा८5१्ट ७101 (12 |8(८1181- 
11८ 1ाहटठाए, 109१९७९९९1 1111116005 410 ॥)०510 2100011.) 805 ७/ला 
571७७ 1! 11899 06९. 

याचा अर्थ असा : “जडवाद्यांच्या जगात परचित्तज्ञानाला (अजिबात) थारा 
नाही. परचित्तज्ञान ही एक अशी घटना आहे, की जी जडवाद्यांचा (भौतिक) सिद्धांत 
खरा असेल तर घडता कामा नये. पण ती घडते असे आढळून येते. त्यामुळे असे 
म्हणावे लागते की, या जडवादो सिद्धांतामध्ये एक मोठाच दोष आहे. तो सिद्धांत 
स्वीकारणाऱ्यांची. कोठेतरी मोठी चूक होत आहे. मग नेहमीच्या व्यवहारात त्या 
सिद्धांताच्या बाजूने कितोही मोठ्या प्रमाणातील व कितीही भव्य स्वरूपाचे पुरावे 
आढळून येवोत.” 

वरील उताऱ्यातील शेवटचे वाक्य महत्त्वाचे आहे. ते म्हणजे, “मग नेहमीच्या 


विज्ञान आणि चमत्कार / २९९ 


व्यवहारात त्या (जडवादी) सिद्धांताच्या बाजूने कितीही मोठ्या प्रमाणातील व 
कितीही भव्य स्वरूपाचे पुरावे आढळून येवोत.'' कारण भौतिकवाद्यांचा मुख्य भर 
नेहमीच्या व्यवहारात आढळून येणाऱ्या जडवादाच्या बाजूने आढळणाऱ्या घटनांवर 
(पुराव्यावर) नेहमी असतो. कारण नेहमीच्या व्यवहारात परचित्तज्ञान किंवा दूरवस्तूदर्शन 
अतींद्रियरीतीने होत असल्याचे आढळून येत नाही. म्हणून या गोष्टी अशक्‍य आहेत 
असे भौतिकवाद्यांचे म्हणणे असते. पण मनुष्यात सुप्त असलेली अतींद्रिय शक्‍ती 
नेहमीच्या व्यवहारात आढळून येत नाही, म्हणून ती त्याच्यात अस्तित्वातच नाही 
असे ठरत नाही. ती शक्‍ती नेहमीच्या जीवनात हरघडीला प्रकट होऊ लागली तर 
माणसाला नेहमीचे जीवन जगणेच अशक्य होईल. (पीटर हकोंस या डच माणसाला 
ही शक्‍ती प्राप्त झाल्यामुळे त्याचे जीवन कसे दु:खमय झाले हे त्याचे चरित्र 
सांगते. या माणसाला आपलेच लोक 'हा मेला तर बरे' असे मनात म्हणत 
असल्याचे कळत असल्यामुळे फार दु:ख होई. त्याच्याविषयीच्या अधिक माहितीसाठी 
विज्ञान आणि बुद्धिवाद यातील ३ रे प्रकरण पाहा.) माणसाच्या मेंदूवर सर्व तऱ्हेचे 
संदेश सतत आदळू लागले, तर त्याला नित्याचे जीवन सामान्य माणसाप्रमाणे 
जगताच येणार नाही. प्रसिद्ध फ्रेंच तत्त्वज्ञ हेन्री बर्गसाँ याने म्हटल्याप्रमाणे निसर्गानेच 
सर्व तऱ्हेच्या बाह्य संदेशापासून मानवी मनाचे संरक्षण केले आहे. निसर्गनिवडीच्या 
तत्त्वानुसार उत्क्रांत झालेली ही एक जीवशास्त्रीय व्यवस्था असून तिला 'फिल्टर 
थेअरी' (सिद्धांत) म्हणतात. या सिद्धांतानुसार नित्याचे जीवन जगण्यास आवश्यक 
तेवढेच संदेश मानवी मेंदू स्वीकारतो व बाकीचे नाकारतो. पण आणीबाणीच्या वेळी 
ही मेंदूची नैसर्गिक संरक्षण तटबंदी कोलमडते व आवश्यक अशा दृष्टिआडच्या 
(अतींद्रिय) संदेशांना कधीकधी तात्पुरती बाट मोकळी करून देण्यात येते, असे 
आढळून येते. आणि खरोखर आणीबाणीच्या वेळीच - संकटकाळीच - भौतिक 
जगाचे खरे स्वरूप प्रकट होते (माहीत होते) असे म्हटले पाहिजे. आणि ते असे 
प्रकट होत असल्यामुळे त्याच्या खऱ्या स्वरूपाची कल्पना नेहमीच्या जीवनावरून - 
नित्याच्या व्यवहासवरून - कोणालाही करता येणार नाही, व तशी ती कोणी करू 
नये. याच कारणासाठी नेहमीच्या जीवनात आढळून येणारे भारदस्त व मोठ्या . 
संख्येचे भौतिक पुरावे भौतिकवादाच्या बाजूने देणे चुकीचे ठरते. एखादी इमारत ' 

बाहेरून कितीही भव्य दिसत असली तरी संकटकाळी - उदा. भूकंपाच्या वेळी - 
तिची जशी खरी परीक्षा होते, त्याप्रमाणे या भौतिक जगाचे आहे. आणि मानवी । 
जीवनातील संकटाच्या वेळी प्रकट होणारे या जगाचे स्वरूपच खरे समजावयास 
पाहिजे. बाह्य दृश्य स्वरूपावरून कोणत्याही वस्तूच्या अंतरंगाची - अंतरंगाच्या 
त्याच्या खऱ्या स्वरूपाची - कोणालाही कल्पना येणार नाही. या जगाचे बाहेरून 
*जड' दिसणारे स्वरूप दिखाऊ आहे, मिथ्या (भासमान) आहे, याची कल्पना 


२२० / विज्ञान आणि चमत्कार 


मानवाला त्याच्या जीवनातील आणीबाणीच्या वेळीच - संकटकाळीच - येते. 
एखादी साखळी दिसायला कितीही जाड व लांब असली तरी तिचे खरे सामर्थ्य 
तिच्या जाडीत व लांबीत नसून तिच्या एखाद्या कच्च्या दुव्यात जसे असते, तसे 
बाहेरून भव्य दिसणाऱ्या या जड वा भौतिक जगाचे आहे. या बाहेरून भव्य 
दिसणाऱ्या भौतिक जगरूपी साखळीचा दुवा कच्चा असून तो संकटकाळी अकस्मात 
तुटतो असे आढळून येते. अशावेळी या जगाचे खरे अतौंद्रिय (आध्यात्मिक) 
स्वरूप प्रकट होते व त्याचे बाह्य भौतिक स्वरूप खोटे, भासमान ब दिखाऊ आहे 
हे सिद्ध होते. हे त्याचे खरे अतींद्रिय स्वरूप संकटकाळी कसे प्रकट होते हे दाखवून 
देणारी असंख्य उदाहरणे असून फक्त नमुन्यासाठी येथे काही देतो. 


भौतिक जगात दडलेली ब संकटकाळी प्रकट होणारी अतींद्रिय शक्‍ती 


विज्ञान आणि बुद्धिवाद या ग्रंथातील 'बुद्धिप्रामाण्यवाद आणि परामानसशास्त्र' 
व 'मरणोत्तर अस्तित्व' या दोन प्रकरणंत नेहमीच्या जीवनातील अडचणीच्या व 
संकटाच्या वेळी अतींद्रिय शक्‍ती कशी प्रकट होते व ह्या बाह्य भौतिक जगाचे 
स्वरूप दिखाऊ असून त्याचे खरे स्वरूप अतींद्रिय (आध्यात्मिक) असल्याचे ती 
कशी दाखवून देते, याची बरीच उदाहरणे दिली आहेत. (प्रस्तुत ग्रंथातील १० व्या 
व १३ व्या प्रकरणातही अशी उदाहरणे दिली आहेत.) ती वाचकानी पाहावीत. येथे 
उपर्युक्त ग्रंथातील काही उदाहरणांचा वाचकांच्या माहितीसाठी फक्त नामनिदेंश 
करतो. संकटाची बातमी वृत्तपत्रात वाचून आपल्या पतीला सूक्ष्म देहाने जहाजात 
भेटणारी मिसेस विल्मॉट, संकटात सापडलेल्या आपल्या मालकाचा जीव अकल्पित 
रोतीने वाचवणारा व्हिटॅकर, आपल्या मुलग्याला लपविलेले मृत्यूपत्र स्वप्नात येऊन 
सांगणारा जेम्स चॅफीन, टिटॅनिक जहाजाला होणाऱ्या अपघाताची कित्येक दिवस 
अगोदर स्वप्नात दृश्ये पाहणारे असंख्य लोक इत्यादी. 

येथे वर म्हटल्याप्रमाणे नमुन्यासाठी आणखी काही उदाहरणे देतो. 


५ ऑक्टोबर १९३० रोजी १100 या ब्रिटिश विमानाला फ्रान्समध्ये 
झालेल्या अपग्रांताचे स्वप्न लिव्हरपूलच्या जे. एस. राइट या माणसाला कित्येक 
महिने अगोदर पडले होते. पुन्हा तेच स्वप्न त्याला एका आठवड्याच्या अंतराने 
दुसऱ्यांदा पडले. ते त्याने इतरांना सांगितलेही. नंतर त्याच अपघाताचे तसलेच 
स्वप्न, परणं अपपाताच्या सर्व तपशीलासह आर. डब्ल्यू. बोड या दुसर्‍या एका 
माणसाला अपघाताच्या केवळ दोनच दिवस अगोदर पडले. दोषांनीही या स्वप्नाची 
इतरांशी चर्चा केली होती. त्यामुळे हे स्वप्न अपधाताच्या अगोदर खरोखरच 
त्यांना पडले होते - म्हणजे ही स्वप्नाची घटना सत्य होती याबद्दलच्या साक्षी 
उपलब्ध आहेत. 


विज्ाान आणि चमत्कार / २२१९ 


डेव्हिड बूथ था एका कार कंपनीत गॅमेजर असलेल्या सिनसिनाटी 
शहरातील शहस्थाला अमेरिकन, एअर लाइन्सचे चिन्ह असलेल्या विधानाचा 
हवेत उडत असताना एकदम स्फोट होऊन ते एका बाजूला कलंडल्याचे व 
जमिनीवर पडून आर्याच्या लोळात नष्टझाल्याचे १५ मे १९७९ रोजी एक 
स्वप्न पडले व तो भयंकर घाबरून जाया झाला. त्यानंतर लागोपाठ तेच स्क्य्न 
त्याला पुढे दररोज पडू लागले. ते स्वप्न लागोपाठ सात दिवस पडल्यानंतर 
त्याची मानसिक स्थिती फार बिघडून ग्रेली व न राहवून त्याने सिनसिनाटी 
शहराच्या विगानतळ्ठावरील अमेरिकन वाहतुकीच्या फेडरल अव्हिएशन अडमिनिस्ट्रेशन 
ऑफासला आपल्याला सतत सात दिवस पडणाऱ्या विमान अपपाताचे हे स्वप्न 
फोनवरून कळवले; त्यामुळे त्याला थोडे मानसिक स्वास्थ्य मिळाले. तरी त्या 
स्वप्नाने त्याची पठ सोडली नाही. ते पुन्हा त्याला तीन दिवस पडले. अशा 
रीतीने सतत दहा दिवस ते स्वप्न पडल्यानंतर अकराव्या दिवशी म्हणजे २५ मे 
१९७९ रोजी शिकेंगो आंतराषट्रीय विमानतळावर अमेरिकन एअरलाइन्सच्या 
20-10 या विमाताचा हवेत उडत असताना एकदम स्फोट होऊन त्यात 
झालेल्या आगीच्या लोळात २७३ लोक ]त्वुयुखी पडल्याची बातमी त्याने टी. 
व्ही. वर ऐकली. अमेरिकन हवाई वाहतुकीच्या इतिहासातील तो सर्वात गोठा 
अपघात होता. बूधशी फोनवर बोललेले सिनसिनाटी विमानतळावरील अधिकारी 
क्मिनि अपषाताची जागा बूधने वर्णन केल्याप्रमाणेच असल्याची पहून आश्चर्यचकित 
झाले. 


२१ ऑक्टोबर १९६६ रोजी इंग्लंडच्या वेल्स फ्रगण्यातील एका 
डोंगराच्या कडेला असलेला कोळशाचा कचरा एकाएकी धसरून खालच्या 
राळेवर पडला व त्याखाली सापडून १४४ लोक शत्वुमुखी पडले. यापकी 
१२८ लहमन मुले होती. या अपघाताचे संशोधन जे. सी. बार्कर याने केले असून 
त्याला या अपषाताची स्वप्ने (कित्येक दिवस अगोदर) शेकडो लोकांना पडल्याचे 
आढळून आले. पैकी २१ लोकांच्या स्वप्पांची (व जागेएणीच्या दर्शनांची) त्याने 
तपशीलवार माहिती मिळवून रण्म्वा ०४९ 5०0217 ॥०॥ 25र्‍त्याटव/ १९- : न 
३९47८१ च्या १९६७ सालच्या ४४ व्या अंकात दिली आहे. एका व्यक्‍तीला 
अबरफॅन हे अपयाताच्या गावचे नाक्‍सुद्धा स्वात माहीत झाले होते. एका . 


मुलीने आपल्या आईला अपघाताच्या १५ दिवस अगोदर “यी मरणाला भीत _ 


नाही” असे म्हटले होते. “तू अशी का बोलतेस? तुला खाऊ - लॉलीपॉप - 
पाहिजे काय>” असे तिच्या आईने तिला विचारले, तेव्हा ती म्हणाली, “नको. 
मी पीटर व ज्यून (तिचे शाळासोबती) यांच्याबरोबर असेन. ” आणि अपपाताच्या 


२२२ / विज्ञाभ आणि चमत्कार 


दोनच दिवस अगोदर तिने, आपण झाळेला गेलो, प्रण तिथे शाळाच नव्हती, 
सगळीकडे काळेच काळे पसरले होते असे स्वप्न आपल्याला पडल्याचे आपल्या 
आईला सांगितले. अपघातानंतर लोकांनी कोळशाचा कचरा उपसून काढला 
तेव्हा त्या मुलीच्या मृतदेहाच्या दोन्ही बाजूला तिचे शाळासोबती पीटर व ज्यून 
यांचे गृतदेह सापडले. 


भावी घटनांची सूचना सर्वांनाच मिळत असते. म्हणजे अतोंद्रियशक्‍्ती 
आपले कार्य नेहमीच करीत असते. पण तिची जाणीव आपल्या जागृत मनाला 
नसते. आपल्या अबोध (1॥1०01501005) मनाला भात्र ती निश्चित असते. डब्ल्यू. ई. 
कॉक्स या अमेरिकन संशोधकाने अमेरिकेत दररोज रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या लोकांची 
संख्या जेव्हा तपासली, तेव्हा ज्या दिवशी रेल्वेला एखादा मोठा अपघात झाला होता 
त्या दिवशी इतर दिवसापेक्षा नेहमीच ती संख्या कमी असल्याची आढळून आली. 
याचा त्याने असा अर्थ काढला, की काही लोकांच्या अबोध मनाला त्या दिवशीच्या 
रेल्वे अपघाताची पूर्वसूचना मिळाली होती. म्हणून त्यांनी त्या दिवशीचा रेल्वेचा 
प्रवास टाळला होता. 

चर्चिलच्या जीवनात त्याला अशा भावी संकटाच्या पूर्वसूचना मिळत 
असल्याबद्दलची माहिती त्याच्या चरित्रात त्याच्या पत्नीने दिली आहे. ड्रायव्हरशेजारी 
गाडीत नेहमी बसणारा चर्चिल एके दिवशी (ही दुसऱ्या महायुद्धाच्या वेळची गोष्ट 
आहे.) ड्रायव्हरने विनंती करूनही गाडीच्या मागच्या सीटवर तो बसला. त्यामुळे 
गाडीजवळ बाँब पडूनही तो कसा वाचला, याची हकीकत तिने तपशीलाने - 
चर्चिलच्या तोंडून ऐकूनच - त्याच्या चरात सांगितली आहे. याच्या उलट 
अब्राहम लिंकन व केनेडी यांना भावी संकटांची (त्यांच्या खुनाची) सूचना मिळूनही 
त्यांनी तिकडे दुर्लक्ष वेले. अशा वेळी विधिलिखिताची कास धरण्यावाचून गत्यंतर 
नसते. म्हणून अतींद्रिय शत्म्ती नेहमीच संकट टाळण्यासाठी कार्यरत असते, असे 
म्हणता येत नाही. वर दिलेल्या विमान दुर्घटनांच्या उदाहरणतील सामान्य लोकांना 
मिळालेल्या स्वप्नातील अतींद्रिय पूर्वसूचना त्या दुर्घटना टाळण्यासाठी नव्हत्या हे 
उघड आहे. मग त्यांना त्या (स्वप्नात) का मिळाल्या? या दुर्घटनांना धक्कामूल्य 
(7००९ ५६1५८) असल्याचा परामानसशास्त्रज्ञांनी अंदाज बांधला आहे. उदा. टिटॅनिक 
हे जगातील सर्वात मोठे जहाज असून ते बुडणे अशक्य मानले गेले होते. त्यामुळे 
त्यातील प्रवाशांच्या संकटकाळच्या संरक्षणाची व्यवस्था दुर्लक्षिली गेली होती. पण 
ते जहाज बुडाले आणि त्यात दीड हजारावर लोक मेले. हा मानसिक धक्का होता. 
अँबरफॅनच्या अपधातात १२८ केवळ निष्पाप व कोवळी बालके मेली. हाही 
मानसिक - भावनिक - धक्का होता. अशा भावनिक धक्का देणाऱ्या अपघातांच्या 


विज्ञान आणि चमत्कार / २२३ 


पूर्वसूचना माणसाच्या मनाला अतींद्रियरित्या होतो व म्हणून या अपघातांची स्वप्ने 
(व जागेपणाची दृश्ये) त्या अपघाताअगोदर इतर अपघातापेक्षा जास्त लोकांना 
पडली (व दिसली), असा परामानसशास्त्रज्ञांचा कयास आहे. विमान अपघातांची 
स्वप्ने पडणाऱ्या काही लोकांना विमानात व त्याच्या प्रवासात रस असल्याचे 
आढळून आले आहे. म्हणजे येथेहो भावनेचा - भावनिक धक्क्‍्याचा - संबंध येतो. 

स्वप्न हे माणसाला अतींद्रिय ज्ञान होण्याचे एक प्रमुख साधन आहे. 
किंबहुना ते भविष्यातील घटनांच्या अतींद्रिय ज्ञानाचे सर्वात प्रभावी साधन असल्याचे 
आढळून येते. माणसाला अतींद्रिय ज्ञान करून देणाऱ्या स्वप्नापैकी ६६ ते ७० 
टक्के स्वप्ने भविष्यातील घटनांच्या सूचना देणारी असतात, असे अमेरिका व 
ब्रिटनमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात आढळून आले आहे. अशी स्वप्ने वरचेवर पडतात 
व स्पष्ट असतात असे आढळून येते. तथापि, जागेपणी सुद्धा भावी घटनांची दृश्ये 
काहींना स्पष्ट दिसतात. लुइ्सा ऱ्हाईन यांनी सर्वेक्षण केलेल्या १३२४ भावी 
अतौंद्रिय घटनांपैकी ३२ टक्के घटना जागेपणी (स्वप्नात नव्हे) दिसल्याचे आढळून 
आले आहे. ** 


संदेश देण्यासाठी प्रकट होणारी अतींद्रिय शक्‍ती 


संकटकाळी प्रकट होणरी अतींद्रिय शक्‍ती वास्तविक संदेश देण्यासाठीच 
प्रकट झालेली असते. आणि मृत्यू हे सर्वात मोठे संकट असल्यामुळे हा मृत्यूचाच 
संदेश असतो. पण तो सार्वजनिक मृत्यूचा व स्वप्नातील संदेश असतो. पण मृत्यू 
पाबलेले लोक आपल्या नातेवाईकांना व मित्रांना स्वप्नात वा जागेपणी प्रत्यक्ष भेटून 
लगेच अदृश्य होतानाही - म्हणजे वैयक्तिक संदेश देतानाही - अनेकदा आढळून 
आले असून अशा प्रकारची संदेश-दर्शने त्या (भेट देणाऱ्या) व्यक्तींचा मृत्यू 
झाल्याची निदर्शक असतात, असे आढळून येते. हा मृत्यूचा संदेश असल्याचे ती 
व्यक्ती भेदून अदृश्य झाल्यानंतर सर्वसामान्य मार्गाने त्यांच्या मृत्यूचा (101111) 
संदेश नंतर संबंधित नातेवाईकांना मिळाल्याने स्पष्ट होते. अशा दर्शनांना 'संकटकाळी 
होणारी भासमान दर्शने' (21515 831811४०75) म्हणतात. अशा दर्शनांची खानेसुमारी , 
(ट्ह्ाञ्यड जिित2॥॥०0.018) शंभर वर्षांपूर्वीच ब्रिटिश अतोौंद्रिय संशोधकांनी 
प्रसिद्ध केली असून या विषयीचा गुर्नी व मायर्स यांचा १४७७७७ ०7 ७९ 
[याट हा ग्रंथ प्रसिद्ध आहे. अलीकडे व्हिएटनामच्या युद्धात मेलेले काही अमेरिकन . 
सैनिक तिकडे युद्धात मरतेवेळी आपले अमेरिकन मित्र व नातेवाईक यांना सूक्ष्म . 
देहाने (भासमान रूपाने) भेटल्याची उदाहरणे आहेत. हा संदेश नेहमी मृत्युचाच 
असतो असे नाही. काही खास संदेश देण्यासाठीसुद्धा मृतात्मे भेटतात असे आढळून 
येते. अशा प्रकारच्या संदेशासाठी भेटलेल्या एका मृतात्म्याचे उदाहरण येथे वाचकांच्या 


२२४ / विज्ञान आणि चमत्कार 


माहितीसाठी संक्षेप रूपाने देतो. 


“उपासाने रोड झालेल्या एका मुलाला रस्त्याच्या कडेला पड़लेले बेडचे 
तुकडे वेचून खात असल्याचे मी एकदा पाहिले. मुलगा थोडा ओळखीचा 
वाटल्याने त्याच्याकडे थोडे न्याहाळून पाहिले, तेव्हा तो पूर्वी माझ्याकडे कामावर 
असलेला, पण मध्येच ते सोडून गेलेला रॉबर्ट मॅकेंझी आहे हे माझ्या लक्षात 
आले. त्याची दया येऊन मग मी पुन्हा त्याला कामावर मेतले. पुढे मी ग्लासगो 
हे शहर सोडून लंडनमध्ये राहू लागलो. एके दिवशी मला पुढील स्वप्न पडले. 
मी एका व्यक्तीशी धंद्यासंबंधी चर्चा करीत होतो. इतक्यात तेथे मॅँकेंझी आला व 
मध्येच बोलण्याचा प्रवत्ल करू लागला. 'मी कायात आहे हे तुला दिसत नाही 
काय>? असे मी रागाने म्हणताच तो निघून गेला. पण पुन्हा लगेच आला व 
बोलण्याचा प्रयत्न करू लागला. मी पुन्हा रागे भरताच तो म्हणाला, माझ्यावरचा 
आरोप खोटा आहे हे सांगण्यासाठी मी आलो आहे. मी म्हणालो, (कसला 
आरोप? कळेल, लवकरच कळेल.” असे भावनोद्रेकाने तीन वेळा तो म्हणाला 
आणि निघून गेला. याचवेळी मी जागा झालो. आणि थोड्याच वेळात माझी पत्नी 
हातात एक पत्र घेऊन खोलीत आली आणि म्हणाली, 'मिकेिंझीने आत्महत्या 
केल्याचे प्र आलेय.” मी म्हणालो, हि खोटे आहे. ती म्हणाली, हि तुम्हाला 
कसे माहीत झाले?” मी म्हणालो, स्वतः सॅकेंझ्ीच गला नुकताच भेटून हा 
आरोप खोटा असल्याचे सांगून गेला. दुसरे दिवशी माझ्या मॅनेजरचे दुसरे एक 
पत्र आले त्यात त्याने लिहिले होते की, यॅकेंझीने आत्महत्या केली हे खरे नसून 
“अक्वा फोर्टिस? हा द्रव व्हिस्की समजून प्याल्यासुळे तो येला. अशा रीतीने 
आपल्या मालकाला आपल्यावरील आरोप खोटा असल्याचे मला सांगण्यासाठी 
मॅकेंझी मेल्यानंतर मुद्दाम आला होता हे स्पष्ट झाले. ” 


आपला खून झाल्याचे सांगण्यासाठीही मृतात्मे जिवंत व्यक्‍तींना भेटतात 
किंवा 'धरतातः असेही आढळून येते. येथे इंडियन एक्सप्रेस' च्या ५-१-१९८० 
च्या अंकात प्रसिद्ध झालेली एक बातमी संक्षेपाने व इतर मजकूर गाळून देत आहे. 


खून झालेल्या मुलीचा आत्या बहिणीच्या मुखाने बोलतो 


भुवनेश्वर : १. पुरी येथील सदाशिव संस्कृत कॉलेजची १९ वर्षांची 
सुरेखा दाश ही विद्यार्थिनी 3 डिसेबर १९७९ रोजी आपल्या घराच्या छताला 
बांधलेल्या दोराला गळफास लावून लटकलेली तिची बहीण सुजाता दाश हिला 
घरी परतल्यानंतर दिसली. तिचा भाऊ काशीनाथ भुकनेश्वरहहून परतल्यानंतर 
दोघांनी. तिचा अंत्यविधी उरकला. नंतर गत सुरेखाने सुजाताला धरले व तिच्या 


विज्ञान आणि चमत्कार / २२५ 


मुखाने प्रताप दाश याने आपला गळा दाबून खून केल्याचे ती सांगू लागली. 
लगेच कारीनाथाने पोलिसात खुनाचा गुन्हा नोंदवला. पोलिसांनी सुजाताच्या 
मुखाने बोलणाऱ्या खून झालेल्या सुरेखाची जबानी टेपरेकॉडरिवर ध्वनिमुद्रित 
करून घेतली आहे. प्रताप दाशला अजून अटक झालेली नाही. मात्र रात्री परात 
दरवाजा आणि खिडक्या यांची दारे आपोआप बंद होणे, उपडणे, जोराचा 
आकाज होणे असले प्रकार सुरू आहेत. 


वरील बातमीत खुनाच्या तपशीलाची माहिती नाही. (कदाचित पोलिसांनी 
ती ध्वनिमुद्रित केली असावी.) प्रस्तुत लेखकाने संशोधिलेल्या एका प्रकरणात मात्र 
ती उपलब्ध झाली आहे. हुत्नरगी (ता. चिक्कोडी, जि. बेळगांव) या गावी भीमाप्पा 
पुन्नाप्पा लठ्ठे ही व्यक्ती अचानक बेपत्ता झाली. (१९५२ सालची हो घटना.) पुढे 
दहा वर्षांनंतर एका बाईच्या अंगात एका पिशाच्चाचा संचार होऊन ते मी भीमाप्पा 
असल्याचे तिच्या मुखाने सांगू लागले. आपला खून झाल्याचे व आपण धरलेल्या 
बाईच्या नवऱ्यानेच आपला खून केल्याचे तो मृत्त भीमाप्पा सांगू लागला. खून कुठे 
* केला, कोणत्या शस्त्राने व कसा केला, किती लोक त्यावेळी तेथे होते इ. सर्व 
तपशीलही त्या बाईच्या तोंडून भीमाप्पाने सांगितला. आपल्याला मारण्यापूर्वी विडी 
ओढण्यासाठी त्यांनी दिली, काडेपेटीही दिली, त्यात दोनच काड्या होत्या अशा 
प्रकारचा बारीक तपशीलही त्याने सांगितला. हा खून गावातील लोकांना माहीत 
होता. पण भीतीने कोणी पोलिसांना कळवले नव्हते. भीमाप्पाच्या सांगण्यावरून 
त्याचे प्रेत पोत्यात बांधून पूर आलेल्या वाहत्या नदीत फेकून देण्यात आले होते. 
म्हणजे मुख्य पुरावाच नाहीसा करण्यात आला होता. त्या बाईने संचार अवस्थेत 
कुत्रूर या गावी दिलेली हो माहिती ऐकल्यानंतर प्रस्तुत लेखकाने तिच्या नवऱ्याला 
त्याच्या हुत्नरगी या गावी गाठले व त्याला विश्वासात घेऊन याविषयी विचारले. तेव्हा 
कुठेही नाव प्रकट (वा प्रसिद्ध) न करण्याच्या अटीवर त्याने आपल्या बायकोच्या 
तोंडून मृत भीमाप्पाने कुत्रूरच्या मारुतीच्या देवळात सांगितलेली सर्व माहिती तंतोतंत 
बरोबर असल्याचे (म्हणजेच पर्यायानेभ्षवून कोणी केला याविषयीची भीमाप्पाने 
दिलेली माहितीही बरोबर असल्याचे) प्रस्तुत लेखकाला सांगितले.“ र; 

खून झालेल्या व्यक्तीच्या आत्म्याने खुनाची तपशीलवार माहिती व त्याचबरोबर 
पुरावेही उपलब्ध करून दिल्यामुळे खुनी माणसाला न्यायालयात्फे जन्मठेपेची शिक्षा 
झाल्याचे एक प्रकरण अमेरिकेच्या गुन्हेगारीच्या इतिहासात घडले आहे. 0००2: 
एगांतद्या2 ९5शं८ (विचित्र पुराव्यामुळे गुन्हा शाबित) या मथळ्याखाली ३ 
जुलै १८९७ सालच्या 0912820 ४५८1 1००५181 च्या अंकात या प्रकरणाचे 
वृत्त प्रसिद्ध झाले व ते वाचून अमेरिकेच्या अतींद्रिय संशोधन संघाच्या हॉजसन या 


२२६ / विज्ञान आणि चमत्कार 


संशयखोर म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या ब अनेक बुवाबाजीची प्रकरणे उघडी केलेल्या 
शास्त्रज्ञाने ते प्रकरण खरे असल्याचे त्याविषयीचे सर्व कागदोपत्री पुरावे तपासून व 
त्या प्रकरणाशी संबंध असलेल्या व्यक्तींना प्रत्यक्ष भेटून स्वतःची खात्री करून 
घेतली आहे. नवऱ्याने मिसेस शू या आपल्या पत्नीचा जेवणापूर्वी गळा दाबून खून 
केला होता. या प्रकरणत मिसेस शूच्या आईने शूची वरचेवर प्रार्थना करून तिला 
प्रसन्न केल्यामुळे ती प्रत्यक्ष आपल्यासमोर प्रकट झाल्याचे व खुनाची तपशीलवार 
माहिती व पुरावे तिने आपल्याला सांगितल्याचे शूच्या आईने कोर्टात सांगितले. 
मानेचे कोणते हाड मोडले होते हेही शूने आपल्याला सांगितले असल्याने, कोर्टाने 
त्याची खात्री करून घेण्याचे तिने न्यायाधीशांना आवाहन केले व शूचे प्रेत उकरून 
काढून ते तपासण्याचा तिने कोर्टापुढे हट्ट धरला. प्रेत उकरून डॉक्टरांनी ते 
तपासल्यानंतर शूने आपल्या आईला सांगितलेल्या क्रमांकाचेच मानेचे हाड मोडल्याचे 
आढळून आले. तसेच शूने सांगितलेला घरातील पुरावाही सापडला व नवऱ्याने 
तिचा गळा दाबून खून केल्याचे सिद्ध होऊन कोर्टाने त्याला जन्मठेपेची शिक्षा 
सुनावली. या प्रकरणाचे वैशिष्ट्य म्हणजे मृत शू हाडामांसाच्या रूपात आपल्याला 
भेटल्याचे तिच्या शरीराला आपल्या हातांनी दाबून खात्री करून घेतल्याचे तिच्या 
आईने कोर्टात शपथेवर सांगितले. '' 

मनुष्य मेल्यानंतर संपतो हेच खरे असून त्याचा आत्मा उरतो हे म्हणणे 
खोटे आहे, असे म्हणणाऱ्या जडवाद्यांचे मेल्यानंतर मतपरिवर्तन होते व तसे 
मतपरिवर्तन झाल्याचा संदेशही त्यांचे मरणोत्तर आत्मे देऊ शकतात, याबद्दलचे हॅरी 
हुदिनी या प्रसिद्ध अमेरिकन जादुगाराचे उदाहरण अतींद्रिय संशोधन क्षेत्रात गाजलेले 
. आहे. (असा करार करून दिलेला संदेश - म्हणजे आपण मरणोत्तर आत्मरूपाने 
अस्तित्वात असल्याचा हुदिनीने आपल्या पत्नीला सादर केलेला पुरावा - हुदिनीने 
पोर्ड या माध्यमामार्फत दिलेला संदेशच होता.) येथे असाच करार करून मेलेल्या 
व मरणोत्तर आपण आत्मा म्हणून अस्तित्वात असल्याचे पुराव्यानिशी सिद्ध करणाऱ्या 
एका प्रसिद्ध चित्रपट कथालेखकाचे अलीकडील उदाहरण देत आहे. 


“डॉ ब्रिवॅगे (१९६१) व 'ए मॅन फॉर ऑल साझन्स (१९६६) या 
प्रसिद्ध ऑस्कर-विजेत्या चित्रपटांचा कथालेखक रॉबर्ट बोल्ट हा नास्तिक होता. 
तो फेब्रुवारी. १९९५ साली वयाच्या ७० व्या वर्षी वारला, त्याच्या पत्नीच्या 
कथनानुसार मृत्यूपूर्वी तिने आपले (मृत्युनंतर आत्मा उरतो हे) म्हणणे खरे 
असेल तर आत्म्याच्या रूपाने परत येऊन ते आपल्यापुढे पुराव्यानिशी सिद्ध 
करावे, असा आपल्या प्रतीशी करार केला होता. आणि आर्क्ष् म्हणजे त्या 
करारानुसार मेल्यानंतर बोल्टने तिचे म्हणणेच खरे असल्याचे पुणवे तिला दिले. 


विज्ञान आणि चमत्कार / २९७ 


उदा. तो मेल्यानंतर धरातील वस्तू आपोआप इकडच्या तिकडे विचित्र रीतीने 
स्थलांतर करीत असत. तो पिण्याचा भारी शौकिन असल्यामुळे तिने पेल्यात 
दारू ओतली तर ती आपोआप अदृश्य होई अश्या घटना हल्ली वरचेवर पडत 
असून सी घरात एकटी नाही, नवरा अजूनही माझ्या सोबतीला आहे. असे 
बोल्टची विधवा पत्नी सर्रा माइल्स म्हणते. '* 


मृत्यूचा संदेश, खुनाचा संदेश व मरणोत्तर अस्तित्वाच्या पुराव्याचा संदेश 
अशा तीन प्रकारच्या अतींद्रिय स्वरूपाच्या संदेशाची उदाहरणे वर दिली आहेत. 
परलोकाच्या म्हणजे स्वतंत्र अतींद्रिय जगाच्या अस्तित्वाचा पुरावा देणारे संदेशही 
काही वेळा मृतात्म्याकडून मिळतात. ' (प्रकरण, «० पाहा.) हे संदेश देण्यासाठी 
मृत्यूशय्येवरील व्यक्तींच्या पूर्वी मेलेल्या आप्तेष्टांचे मृतात्मे येतात व तेही मृत्यूशय्येवरील 
व्यक्तीला परलोकात बोलावून नेण्यासाठीच खास येतात असे आढळून येते. (हे ती 
व्यक्‍ती त्यांची नावे घेऊन ते आपल्याला परलोकात बोलावत असल्याचे सांगितल्यामुळे 
इतरांना माहीत होते.) त्या व्यक्‍तीला ते मृतात्मे प्रत्यक्ष खाटेजवळ येऊन काही 
अंतरावरून बोलावत असल्याचे स्पष्ट दिसत असतात. अशा रीतीने ती परलोकात 
नेण्यासाठी आलेल्या मृतात्म्यांची भासमान दर्शने असल्यामुळे त्यांना ५४८ ७७०४ 
०७४0195 (परलोकात नेण्यासाठी आलेल्या मृतात्म्यांची भासमान दर्शने) म्हणतात. 
अशा प्रकारे मृत्यूशय्येवरील व्यक्‍तींना दिसणाऱ्या आप्तेष्ट, मित्र, यमदूत इत्यादींच्या 
हजारो भासमान दर्शनाची आकडेवारी कार्लिस ऑसिस व एलांडूर हॅरॉल्डसन या 
पाथात्य शास्त्रश्ञांनी अमेरिका व भारत येथील इस्पितळातील डॉक्टर्स, नसॅस व 
संबंधित नातेवाइकांना भेटून संकलित केली आहे. '' (यमदूत भारतीयांनाच का 
दिसतात, अमेरिकनांना का दिसत नाहीत याविषयीच्या खुलाशासाठी प्रकरण १० 
पाहा.) 

'भासमान' या शब्दावरून वाचकांना ही दर्शने खोटो (भ्रामक) असतात 
असे वाटण्याचा संभव आहे. पण तसे समजू नये. प्रत्यक्ष दिसणाऱ्या जिवंत 
व्यक्‍्तीइतकीच ती खरी असतात. फरक इतकाच की ते मृतात्मे इतरांना दिसत. 
नाहीत. ते जिवंत व्यक्‍तीइतकेच खरे असतात याचा पुरावाही मिळतो. पुढील . 
उदाहरणावरून वाचकांना याची कल्पना येईल. डोरिस ही बाई मरणोन्मुख अवस्थेत 
आपल्या बिछान्यावर पडली होती. तिची बहिण व्हिडा ही परगावी मेली होती. पण . 
तिच्या मृत्यूची बातमी डोरिसपासून लपवून ठेवण्यात आली होती. पण खुद्द व्हिडाच 
आपल्या (पूर्वी मेलेल्या म्हणजे स्वर्गवासी) पित्याबरोबर डोरिसला परलोकात बोलावून 
नेण्यासाठी तिच्या खाटेजवळ आलेली तिने पाहिले व ती व्हिडाला म्हणाली, 
“व्हिडा तू? मीही आलेच हं.” आणि थोड्या वेळाने तीही मेली. 


२२८ / विज्ञान आणि चमत्कार 


मेल्यानंतर परलोकात जाऊन परत आलेल्या, म्हणजे मरून पुन्हा जिवंत 
झालेल्या लोकांची उदाहरणे दहाव्या प्रकरणात दिली आहेत, अशा लोकांच्या अनुभवांचे 
पुरावे शास्त्रीय निकषांवर तपासून पाश्चात्य देशातील डॉक्टर व मानसशास्त्रज्ञांनी ते 
अनेक संशोधनात्मक ग्रंथातून प्रसिद्ध केले आहेत. येथे प्रस्तुत लेखकाने स्वत: 
तपासलेले एक प्रकरण थोडक्यात कथन करतो. 


लेखकाच्या भोज वा गावातील त्यांच्या परिचयाच्या एका कुटुंबात १९७२३ 
साली पडलेली ही घटना आहे. तारीख व महिला मात्र संबंधित कुटुंबातील 
लोकांना निश्चित आठवत नाही. शिवूबाई गुंडा साळुंखे ही सुमारे ७० वर्षांची बाई 
निरोगी अवस्थेत चालता-बोलताच एकाएकी मेली. तिच्या नातेवाइकांची रडारड 
युरू झाली. परगावच्या तिच्या युलीला तिच्या उत्यूचा निरोप धाडण्यात आला. 
पण सुमारे एक - दीड तासाने ती पुन्हा आणेआप व अचानक जिवंत झाली व 
परलोकात आपल्याला दिसलेल्या दृश्यांचे व आलेल्या अनुभवांचे वर्णन करू 
लागली. तिच्या सांगण्यानुसार परलोकात 'यिमदूतानी तिला नेल्यानंतर ती मेलेल्या 
लोकांच्या रांगेत आपला नंबर येईपर्यत राहिली. तिचा नंबर येताच 'सुपाएवढ्या 
जाडजूड पुस्तकात” नावे पाहणार्‍या एका माणसाने 'ही शिवूबाई आहे. तुम्हला 
आऊबाईला आणायला सांगितले होते. हिला कशाला आणलंत?” असे त्या 
यमदूतांना म्हटले, तेव्हा ती म्हणाली, (मला परत.लवकर पाठवा; नाहीतर माझे 
प्रेत जाळतील.” आणि मग तिला खाली ढकलण्यात आले, आणि ती म्हणते 
'मला त्यांनी ढकलून देताच मी येथे पुन्हा शरीरात आले.” आश्चर्याची गोष्ट 
म्हणजे त्याच वर्षी अस्तुत लेखकाची आत्या (वडिलांची बहीण) त्याच गावी 
वृद्धावस्थेगुळे मेली, आणि तिचे नाव होते आऊबाई/ 


नावातील गेंधळामुळे हा घोटाळा झाला असावा असे शिवूबाईच्या 'मृत्यू'चा 
महिना तिच्या नातेवाइकांना निश्चित आठवत नसल्यामुळे, म्हणता येत नसले तरी, 
“यमदूत' अशा चुका करीत असावेत याला अशीच उदाहरणे इतरत्रही सापडत 
असल्यामुळे आधार मिळतो. येथे बेळगावच्या 'तरुण भारत' दैनिकात प्रसिद्ध 
झालेले एक वृत्त अशा चुका होत असाव्यात या म्हणण्याला पुष्टी देणारे असल्यामुळे 
संक्षेपाने देतो. 
विजापूर जिल्ह्यातील गुळेदगुड़ गावात हातमागावर काम करत असलेली 
परम्पा कवडीमट्टी ही बाई काम करतानाच एकदम गतप्राण झाली. प्रण तिरडीवर 
तिचे प्रेत ठेवल्यानंतरं एकदम परत जिवंत होऊन उठून बसली आणि ती सांगू 
लागली, 'मला उचलून गेले. तिथे बराच गर्दी होती. सारे उभे होते. होता होता 
माझा नंबर आला. पण पुस्तकात माझे नावच नव्हते. हे लक्षात येताच परमेक्षराने 


विज्ञान आणि चमत्कार / २२९ 


चित्रगुप्ताची कानउघाडणी केली. 'पंपण्णा कक्‍डीमट्टीला (परम्माचा सासरा) 
सोडून प्रम्पा कवडीमद्टीला का आणले? तिला परत पाठवा. आणि मला 
त्यांनी अक्षरशः ढकलून दिले. आणि तुम्ही मला दिसला.” आश्चर्य म्हणजे या 
घटनेच्या तीनच दिवसानंतर परम्याचा सासरा पंपण्णा कवडीमट्टी हा मरण 
पावला. 


येथे “परमेश्वर 'चित्रगुप्त' हे शब्द वार्ता देणाऱ्याने वापरले असले तरी ते 
बाईने स्वत: वापरलेले नसावेत. मी वर दिलेल्या प्रकरणातील शिवूबाईने असे शब्द 
वापरले नव्हते. ('यमदूत' हा शब्द प्रस्तुत लेखकाने वापरला असल्यामुळे तो 
अवतरण चिन्हात ठेवला आहे.) पण काही जण खरोखरच 'यमदूत' हा शब्द 
वापरतात आणि पाश्चात्य संशोधकांनी तो शब्द आपल्या संशोधनात आढळल्याची 
प्रत्यक्ष नोंद केली आहे. उदा. कार्लिस ऑसिस आणि हॅरॉल्डसन यांनी आपल्या 
संशोधनात मृत्यूशय्येवरील रुग्णांनी आपल्याला प्रत्यक्ष 'यमदूत' बोलावण्यासाठी 
आल्याचे म्हटल्याची नोंद केली आहे. 


शरीराद्वारा प्रकट होणारी अतींद्रिय शक्ती 


वरील उदाहरणातील संदेश देण्यासाठी प्रकट होणारी अतोंद्रिय शक्‍ती 
म्हणजे वास्तविक खुद्द मृतात्माच असल्याने अतींद्रिय शक्तीच्या अस्तित्वाबरोबरच 
मरणोत्तर आत्म्याचे अस्तित्वही ती उदाहरणे सिद्ध करतात. ती संकटकाळी 
(मृत्यूच्या वेळी) प्रकट होणारी भासमान दर्शने (०155 2७95110075) म्हणूनच 
प्रसिद्ध आहेत. पण अतींद्रिय शक्‍ती हे एक 'तत्त्व' असल्यामुळे ते नेहमीच मृतात्म्याच्या 
रूपाने (मृताच्या भासमान दर्शनाने) प्रकट होईल असे काही नाही. अन्य तऱ्हेने, 
उदा. शारीरिक बदलातून वा परिणामातून ते प्रकट होऊ शकते. पुढील उदाहरणाने 
वाचकांना याची कल्पना येईल. 


जेम्स विल्सन या केंब्रिज वुनिव्हा्सिटीच्या दुसर्‍या सत्राच्या विद्यार्थ्याला 
एके दिवशी संध्याकाळी अचानक अस्वस्थ वाटू लागले. त्याची प्रकृती उत्तम . 
असूनही काही कारण नसताना एकदस आपण आजारी पडलो आहोत असे . 
त्याला वाटू लागले. तो थरथर काण लागला. आता आपण मरणार असे त्याला 
वाटू लागले. ह्य त्रास त्याला बराच वेळ होत राहिल्यामुळे तो आपल्या मित्राच्या 
खोलीवर आला. त्याची ती वाईट अवस्था पाहून त्याच्या पित्राने एक व्हिस्कीची 
बाटली काढली. पण त्यामुळे त्याच्यात काहीच फरक पडला नाही. या अवस्थेत 
पूर्ण तीन तास गेल्यानंतर त्याला मग आपोआपच हलके वाटू लागले. व तो 
पूर्वस्थतीला आला. दुसर्‍या दिवशी त्याच्याकडे बातमी आली की आदल्या 


२३० / विज्ञान आणि चमत्कार 


दिवशी संध्याकाळी त्याचा जुळा भाऊ लिव्हरपलमध्ये मरण पावला. * 


येथे जुळ्या भावापैकी एका भावाच्या शरीरातील मृत्यूची लक्षणे दुसऱ्या 
भावाच्या शरीरातून प्रकट झालेली दिसून येतात. हा मृत्यूचा संदेशही मानता येतो. 
अशा रीतीने शारीरिक संदेशाचे संक्रमण अतींद्रिय रीतीने आईबाप व मुले यांच्यामध्येही 
हात असल्याचे आढळून येते. अशा रीतीने शरीरात घडणारे बदल वा परिणाम 
अतींद्रिय मार्गाने आईबापातून मुलात संक्रमित झाल्याची ५०० च्या वर उदाहरणे 
डॉ. बार्थोल्ड स्ववार्झ थाने संकलित केली आहेत. ही उदाहरणे आईबापांचे विचार, 
भावना इत्यादी त्यांच्या मुलांच्या शरीरातून प्रकट होत असल्याचे दाखवून देतात. 
नमुन्यासाठी पुढील उदाहरण पाहा. 


एका व्यक्‍तीला सकाळी उठताच भबंकर दाढदुखी पुरू झाली. ती इतकी 
तौब्र झाली को त्याने आपली दाढ दाखवण्यासाठी दुपारी दवाखान्यात येत 
असल्याचा संदेश दंतरवेद्याला पाठवला. काही वेळाने त्याच्या आईने त्याला 
फोनवरून कळवले की कित्येक वर्षानंतर आपण आज दाढ काढून पेतली आहे. 
दुपारी ठरल्याप्रमाणे दंतवैद्याकडे तो जाईपर्यंत त्याची दाढदुखी कमीही झाली 
होती. दंतवेद्याला त्याच्या दुखणाऱ्या दाढेत कसलाच दोष आढळून आला नाही. 
विशेष म्हणजे त्याच्या आईने काढून घेतलेल्या दाढेची व त्याच्या दुखणाऱ्या 
दाढेची जागा एकच होती. “ 


जुळे भाऊ किंवा आईबाप व मुले यांच्यात दृढ भावनिक संबंध असल्यामुळेच 
अशा रीतीचे शारीरिक लक्षणांचे संक्रमण होत असले पाहिजे हे उघड आहे. एका 
व्यक्तीच्या शरीरातील व्याधी दुसरी व्यक्ती आपल्या शरीरात अशा भावनिक संबंधातून 
घेणे शक्‍य असल्याचे ही उदाहरणे दाखवून देतात. रामकृष्ण परमहंसांनी गिरीश या 
त्यांच्या परम भक्ताच्या पापांची निष्कृती त्यांचे प्रायश्चित्तरूपी रोग स्वत:च्या शरीरात 
(घशाच्या कॅन्सरच्या रूपाने). घेऊन केल्याचे सांगण्यात येते. ही केवळ कल्पना वा 
अंधश्रद्धा नाही हे वरीलसारखी प्रकरणे दाखवून देतात. (हे कसे शक्‍य आहे हे 
दाखवून देणाऱ्या वैज्ञानिक प्रयोगांचा पुढे विचार करावयाचा आहे.) सत्य साईबाबांनी 
आपल्या एका भक्ताचा पक्षथात आपल्या शरीरात अशा रीतीने घेतला व काही 
काळ तो सहन करून नंतर स्वत:च तो बरा केला असल्याची घटना अनेकांच्या 
साक्षीने प्रत्यक्षच धडली आहे. '' जर्मनीची थेरेसा न्यूमन या खिश्चन जोगिणीने एका 
तरुण ख्रिश्चन पुरोहिताचा घशाचा रोग आपल्या घशामध्ये घेतला व त्यामुळे तिला 
जड अन्न गिळता येईनासे झाल्यामुळे पातळ अन्नावर तिला राहावे लागले व पुढे 
तेही तिने वर्ज्य केले व अन्नाशिवाय जगणारी स्त्री म्हणून ती पुढे जगप्रसिद्ध 


विज्ञान आणि चमत्कार / २३९१ 


झाली. (हिच्याविषयीची अधिक माहिती पुढे देण्यात येणार आहे.) 

भावनिक संबंधांतून इतरांच्या विचाराचा परिणाम एखाद्याच्या शरीरावर होत 
असेल तर स्वत:च्या विचारांचा परिणाम स्वत:च्या शरीरावर का होऊ नये, असा 
साहजिकच प्रश्‍न निर्माण होतो आणि तो होत असल्याचे अनेक उदाहरणे दाखवून 
देतात. कारण आपला सर्वात जास्त भावनिक संबंध - तोही दृढ भावनिक संबंध - 
आपल्याच शरीराशी असतो. अशा रीतीने स्वत:च्या शरीरावर स्वत:च्या मनाच्या 
होणाऱ्या परिणामाचे एक स्वतंत्र शास्त्रच तयार झाले असून त्याला 'मनोदैहिक 
शास्त्र' (१५४०७०३०1141175) म्हणतात. अशा रीतीने स्वत:च्या मनातील कल्पनांमुळे 
स्वत:च्या शरीरात कसलेही शारीरिक (भौतिक) कारण नसताना काही रोग होऊ 
शकतात, किंवा (शारीरिक) कारणामुळे पूर्वी झालेले रोग अचानक (कसल्याही 
भौतिक कारणाशिवाय) आपोआप बरेही होऊ शकतात (५७०1131805 101115- 
5०1), असे आढळून येते. एखाद्या औषधाचा शरीरावर कधी परिणाम होतो, कधी 
होत नाही असे आढळून येते आणि याचे कारणसुद्धा त्या औषधात नसून त्या 
रुग्णाचे विचार, कल्पना वा भावना हेच असू शकते. अशा रीतीने कॅन्सरवरचे 
रामबाण औषध अलीकडे शोधून काढण्यात आले आहे असे खोटेच सांगून दिलेल्या 
साध्या पाण्याने कॅन्सरसुद्धा बर होऊ शकतो ! (अशा रीतीने साध्या पाण्याने कॅन्सर 
बरा झाल्याचे एक उदाहरण विज्ञान आणि बुद्धिवाद या ग्रंथातील ८ व्या प्रकरणात 
दिले आहे.) असे मुद्दाम खोटे सांगून रोग्यांना डॉक्टर लोक सर्रस खोटे औषध देत 
असतात व अशा खोट्या औषधाला 916०400 हे वैद्यकशास्त्रात नावही देण्यात 
आले आहे. यापेक्षा मोठे आश्चर्य म्हणजे मनाची समजूत पटली तर औषधाचे 
एखाद्याच्या शरीरावर उलटेसुद्धा परिणाम होऊ शकतात ! उदा. झोपेचे औषध 
(उदा. बार्बिट्युरेट) जागे ठेवू शकते ब जागे ठेवणारे औषध (उदा. अँफेटॅमाइन) 
झोप आणू शकते!'' माणसावर संमोहनामुळे होणाऱ्या जादूसारख्या परिणामाचे 
हेच रहस्य आहे. संमोहनामध्ये केवळ स्रूचनेने एखाद्याच्या शरीरावर भाजल्याचे फोड 
उठवता येतात ! (याविषयीची माहितीही उपर्युक्त ग्रंथात दिली आहे.) चेटुक प्रकार 
म्हणजे दुसरे तिसरे काही नसून वर सांगितलेले व्हॅसिलिएव्ह या रशियन शास्त्रज्ञाने .. 
दूर अंतरावरून केलेले संमोहनाचे प्रयोगच असतात. (इंग्लंडच्या रॉयल सोसायटीला 
चेटुक प्रकार खरा असल्याचे संशोधनाअंती आढळून आल्याची माहिती विज्ञान 
आणि अंधश्रद्धानिर्मूलन या ग्रंथातील ८ व्या प्रकरणात दिली आहे.) र 

स्वत:च्या मनाचा स्वत:च्या शरीरावर होणारा हा अविश्वसनीय व वैद्यकशास्त्राचे 
निकष खोटे ठरविणारा परिणाम म्हणजे वास्तविक श्रद्धेचाच (मनाच्या तीत्र शक्‍तीचाच) 
परिणाम असतो. अशा रीतीने 'श्रद्धा' वारेल तो - म्हणजे रुढ विज्ञानाचे (वैद्यकशास्त्रीय) 
निकषसुद्धा खोटे ठरविणारा - 'चमत्कार करून दाखवू शकत असल्यामुळे तो 


२३२ / विज्ञान आणि चमत्कार 


एकीकडे “आध्यात्मिक चमत्कार' ठरतो, तर दुसरीकडे मन:शक्‍्तीमुळे घडून येणारा 
तो परिणाम असल्यामुळे त्याचवेळी तो 'मानसशास्त्रीय परिणाम' ही ठरतो. दोन्ही 
दृष्टींनी तो 'चमत्कारा'त मोडणारा परिणाम असल्यामुळे व वैज्ञानिक (वैद्यकशास्त्रीय) 
प्रयोगाच्या वस्तुनिष्ठ निकषावर तो खरा ठरत असल्यामुळे - आणि प्रायोगिक 
विज्ञानाचे वस्तुनिष्ठ पुरावे (०७1८०४८ 6४0१810785 01 ९५७७१ ७चथां 5021102) 
कोणाही शास्त्रज्ञाला नाकारता येत नाहीत - तो 'चमत्कार'रूपी परिणाम एक 
प्रयोगसिद्ध शास्त्रीय सत्य'च (51० ५॥॥) ठरतो. अशा रीतीने अविश्वसनीय 
असले तरी हे शास्त्रीय सत्य प्रयोगसिद्ध असल्यामुळे त्या सत्याला “आध्यात्मिक 
सत्य' म्हणावे की 'मानसशास्त्रीय सत्य' म्हणावे, असा एक प्रश्‍न येथे निर्माण होतो. 
पण 'सत्य' हे कोणत्याही नावाने संबोधिले तरी सत्यच असल्यामुळे त्याला कसले 
सत्य म्हणावे हा एक केवळ शाब्दिक चर्चेचा विषय ठरतो. 'अध्यात्म' व 'विज्ञान' 
हा मानवनिर्मित - म्हणजे कृत्रिम - भेद असून तो फालतू - निदान अशास्त्रीय - 
असल्याचे अशा उदाहरणावरून स्पष्ट होते. ' ' मनाचा (म्हणजे श्रद्धेचा) शरीरावर 
“चमत्कार'युक्‍त परिणाम होतो, याची तुकारामांचे “मनी ध्याता पंढरीराया । 
मनासहित पालटे काया ।' हे प्रसिद्ध वचन साक्ष देते. (तुकारामांचे हे वचन 
मानसशास्त्र, वैद्यकशास्त्र व अध्यात्मशास्त्र ही तिन्ही शास्त्रे एकत्र आणणारे आहे.) 
कायापालटाच्या या तुकारामोक्‍त “चमत्कारा'साठी “पंढरीराया'चेच ध्यान केले पाहिजे 
असे मात्र नाही. कोणाचेही ध्यान चालते. (कारण मुळात हा 'चमत्कार' पंढरीरायाचा 
नसून मनाचा आहे.) उदा. खिश्चन जोगी-जोगिणींच्या शरीरावर त्यांच्या येशूवरील 
नितांत श्रद्धेमुळे निर्माण होणाऱ्या 5॥201315 (लांछन) नावाच्या प्रकाराकडे पाहा, 
हा एक खरोखर मती गुंग करणारा “चमत्कार' आहे. हे सर्वांना माहितच आहे की 
येशूला सुळावर (क्रूसावर) चढवताना त्याच्या हातापायावर खिळे ठोकण्यात आले. 
त्यामुळे येशूच्या हातापायांना भयंकर जखमा झाल्या. 5121081 था प्रकारात तशाच 
प्रकारच्या जखमा अनेक खिश्चन जोगी-जोगिणींच्या हातापायांना आपोआप होताना 
आढळून येतात ! ख्रिश्चन लोक हा 'दैवी' 'चमत्कार' समजतात. पण हा श्रद्धेचा - 
म्हणजे केवळ मनाचा परिणाम असतो. याला अनेक पुरावे देता येतील. पहिला 
पुरावा म्हणजे येशूला जेथे खिळे मारण्यात आले (उदा. मनगटावर) तेथे या जखमा 
न॑ होता त्या हातांवर होताना दिसतात. याचे कारण हे दृश्य दाखवणाऱ्या सर्व 
चित्रकारांनी येशूच्या हातांवर खिळे मारल्याचे दाखविले आहे. (मनगटावर मारल्याचे 
दाखवलेले नाहो.) आणिं ती चित्रे या जागी जोगिणींनी पाहिलेली असतात, ब 
त्याचेच प्रतिबिंब त्यांच्या मनावर उमटते. (चित्रे न पाहतासुद्धा निव्वळ या कल्पनेनेसुद्धा 
असा परिणाम होऊ शकतो, हे 018०490 चे प्रकरण सिद्ध करते.) हा केवळ मनाचा 
परिणाम असल्याचे सिद्ध करणारा दुसरा पुरावा म्हणजे ह्या जोग-जोगिणी 'हिस्टेरिक' 


विज्ञान आणि चमत्कार / २३३ 


(म्हणजे अतिसंवेदनशील मन असलेल्या व्यक्‍ती) असल्याच्या डॉक्टरांना आढळून 
आल्या आहेत. (सर्वच जोगी-जोगिणींच्या शरीरावर असा परिणाम का होत नाही, 
. या प्रश्‍नाचे उत्तर अशा रीतोने सापडते.) तिसरा पुरावा थेरेसा न्यूमन या प्रसिद्ध (व 
इतरही अनेक अप्रसिद्ध) जोगिणींच्या जखमांच्या एका वैशिष्ट्यात आढळून येते. 
(ही जोगिणी १९६२ साली वारली. तिची तपासणी अनेक डॉक्टर लोकांनी केली 
आहे. अमेरिकेत योगश्रम स्थापणारे परमहंस योगानंद या प्रसिद्ध भारतीय योगीपुरुषाने 
या जोगिणीची जर्मनीत प्रत्यक्ष भेट घेऊन तिचे सर्व 'चमत्कार' खरे असल्याची 
स्वत:ची खात्री करून घेतली आहे. ' ') या जोगिणीच्या या जखमांचे हे वैशिष्ट्य 
म्हणजे तिच्या जखमातून वाहणारे रक्‍त नियमानुसार 'वरून खाली' न वाहता 
“खालून वर' वाहताना - म्हणजे गुरुत्वाकर्षण शक्तीच्या नियमाविरुद्ध वागताना - 
दिसत असल्याचे अनेकांनी पाहिले आहे. येशूच्या जखमांचे रक्‍त असे भौतिक 
नियमाविरुद्ध वागल्याचा पुरावा नाही. म्हणजे हा 'दैवी' 'चमत्कार' नाही हे उघड 
आहे. '* ज्या मनामुळे शस्त्र न वापरता आपोआप शरीरावर जखमा होतात त्या 
मनामुळे गुरुत्वाकर्षण शक्तीच्या नियमाविरुद्ध रक्‍त वाहणे अशक्य नाही. गुरुत्वाकर्षण 
शक्तीच्या नियमाविरुद्ध वस्तू आपोआप इकडच्या तिकडे जाऊन पडण्याचा प्रकार 
तर भानामतीमध्ये सर्रस घडून येत असतो. (या ग्रंथाच्या वाचकांना ही गोष्ट आता 
चांगलीच परिचयाची झाली आहे.) हे संर्व प्रकार मनामुळेच घडून येत असतात. 
(भानामतीमधील मनाच्या कारकत्वाचा विचार पुढे करावयाचा आहे.) जड पदार्थांनी 
बनलेले हे दृश्य भौतिक जग व त्याचे भोतशास्त्रीय नियम मानवी मनाच्या आधीन 
आहेत, त्यांच्यावर मानवी मनाची संत्ता चालते हे या घटना अशा रीतीने निर्णायक- 
पणे सिद्ध करतात. हे दृश्य जग वरवर 'जड” असल्याचे दिसत असले तरी त्याचे 
'जडत्व' भ्रामक वा फसवे (खोटे) आहे, त्याचे खरे स्वरूप 'जडत्व' हे नसून, 
ज्यावर मानवी मन अधिष्ठित आहे ते अतींद्रिय वा आध्यात्मिक तत्त्व आहे, हे या 
घटना दाखवून देतात. 

मनामुळे, म्हणजेच भावनेच्या वा श्रद्धेच्या सामर्थ्यामुळे शस्त्रांचा वापर न 
करता, म्हणजे आपोआप जखमा शरीरावर होत असतील तर शस्त्रांचा वापर .. 
करूनही केवळ भन:शक्तीमुळे शरीरावर जखमा न होणे अशक्य माही. आणि ही 
गोष्ट आपल्याकडील धार्मिक उत्सवात काही श्रद्धाळू लोक आपल्या जिभेतून, 


* प्रस्तुत लेखकाच्या एका परिचित कानडी प्राध्यापकाने अशा रीतीने गालातून 
अनेकदा मोठे जरब आरपार खूपसून घेतले आहेत. मात्र लगेच त्यावर भंडार टाकण्यात 
येतो. हळद अँटिसेप्टिक असली तरी ती अनल्जेसिक (वेदनाविरोधी) आहे असे वैद्यकशास्त्राने 
सिद्ध केलेले नाही. 


२३४ / विज्ञान आणि चमत्कार 


गालातून व शरीराच्या इतर भागातून मोठमोठ्या सुया, जरब यासारखी तीक्ष्ण शस्त्रे 
आरपार खूपसून घेण्याचा जी प्रकार करतात ते दाखवून देतात. या प्रकारात होणाऱ्या 
जखमांतून रक्‍त येत नाही व वेदनाही होत नाहीत असे आढळून येते. काही प्रकार 
तर अंगावर शहारे आणणारे असतात. उदा. कर्नाटकाच्या विजापूर जिल्ह्यातील 
बागलकोट या शहरातील सायन्स कॉलेजमधील ग्रंथालयात काम करणारा संगमेश 
कमतंगी नावाचा मनुष्य तीन इंच जाडीची व १२ फूट लांब सळी आपल्या खालच्या 
ओठातून खुपसून बाहेर काढतो. तसेच आतड्याच्या जाडीची व १६० फूट लांब 
दोरी आपल्या पोटाच्या एका बाजूने ओवून घेतो व दुसऱ्या बाजूने बाहेर काढतो. 
त्याच्या दोन्ही बाजूची दोन माणसे ही दोरी धरून त्याच्या पोटातून बाहेर काढण्याचे 
हे काम करतात. हे प्रयोग तिंधिणी या गावाच्या मौनेश्वर देवालयासमोर व बागलकोटच्या 
वीरभद्र देवळात तो नेमाने करीत असतो." . 

हे प्रयोग देवळात किंवा धार्मिक उत्सवात केले जातात म्हणून ते 'दैवी' 
“चमत्कार' आहेत असे एखाद्याला वाटेल. पण हे शुद्ध मन:शक्‍्तीमुळे घडून येतात. 
पुढील उदाहरण या गोष्टीची साक्ष देईल. हे उदाहरण हॉलंडच्या एका सामान्य 
माणसाचे असून तो आपले प्रयोग धार्मिक श्रद्धेचे अंग म्हणून करीत नसून लोकांची 
करमणूक म्हणून थिएटरमध्ये करीत असे. मिरीन दाजो हे त्याचे नाव असून १९४७ 
साली झुरिच (स्वित्झर्लंड) येथील कोसो थिएटरमध्ये त्याने आपल्या सहकाऱ्याकडून 
फेन्सिंगची (दंद्रयुद्धातील) तलवार सर्वांसमोर आपल्या शरीरातून पूर्ण आरपार 
खुपसून घेऊन दाखवली व प्रेक्षकांना धक्का दिला. तलवार त्याच्या शरीरात आरपार 
जाऊनसुद्धा जराही रक्‍त आले नाही. तलवार बाहेर काढल्यानंतर फक्त एक लालसर 
खूण राहिली. हा प्रयोग पाहणाऱ्या एका व्यक्‍तीला ते पाहून हृदयाघात (हार्ट अँटॅक) 
झाला. सरकारने नंतर. त्याच्या प्रयोगांवर कायदेशीर बंदी घातली. त्याच्या या 
प्रयोगावर डॉक्टर लोकांचा विश्वास बसला नाही. बॅसेल येथील डॉक्टरांनी व 
शास्त्रज्ञांनी त्याची शास्त्रीय (वैद्यकीय) तपासणी करण्याचा आग्रह धरला. त्यांच्या 
शास्त्रीय तपासंणीला दाजो आनंदाने तयार झाला. विशेष म्हणजे खुद्द डॉक्टरांनीच 
त्याच्या शरीरात तलवार आरपार खुपसली. एक-दोन नव्हे, तब्बल २० मिनिटे ती 
तलवार त्याच्या शरीरात.खुपसलेल्या अवस्थेत होती. या अवधीत डॉक्टरांनी त्याच्या 
शरीराची क्ष-किरणांनी तपासणी केली. क्ष-किरणात ती तलवार त्याच्या शरीरात 
असल्याची स्पष्ट दिसली. 

हा पुरवा वैद्यक शास्त्रज्ञांना बुचकळ्यात टाकणारा आहे. दाजोच्या शरीरातील 
अवयव तलवारीने फादूनही पुम्हा पूर्वस्थितीला अल्पावधीत येत असले पाहिजेत, 
म्हणजेच सुरक्षित राहत असले पाहिजेत, हे उघड आहे. दुसऱ्या शब्दात दाजोच्या 
मनाच्या आज्ञा त्याच्या शरीरातील अवयव पाळत असल्याचा हा पुरावा आहे. (हीच 


विज्ञान आणि चपत्कार / २२५ 


गोष्ट संगमेश कमतगीच्या उदाहरणालाही लागू होते.) कारण (कमतगीप्रमाणेच) 
दाजोने हे प्रयोग सार्वजनिकरित्या अनेकदा केले आहेत. 5॥४॥१1& (लांहन) या 
भ्रकारात शस्त्र न वापरता जखमा होताना दिसतात, तर या (कमतगी ब दाजो यांच्या 
उदाहरणातील) प्रकारात शस्त्र वापरूनही जखमा होत नाहीत असे आढळून येते. ही 
परामानसशास्त्राच्या दृष्टीने मनाची अगाध शक्‍ती (557०1८ ७०७९४) असली तरी 
अतोंद्रिय (अध्यात्म) शास्त्राच्या दृष्टीने भौतिक जगाचे जडत्व दिखाऊ (खोटा) 
असल्याचे सप्रयोग सिद्ध करणारा हा सार्वजनिक व वस्तुनिष्ठ असा (वैद्यक) 
शास्त्रीय पुरावा आहे. '€ या तथाकथित “चमत्काराःत कोणत्याही भौतिक (वैद्यक) 
शास्त्राच्या नियमाचा भंग नसून भौतिक (वा जीव) शास्त्रज्ञांनी शोधून काढलेल्या 
तथाकथित शास्त्रीय, (भौतिक वा जड) नियमांवर या भौतिक जगाचे अधिष्ठान 
असलेल्या (भौतिक जगात दडलेल्या) अतींद्रिय नियमांची (आध्यात्मिक तत्त्वाची) 
कुरघोडी (5141०511०0) आहे, असे म्हणावे लागते. भौतिक जगातील आध्यात्मिक 
(अतींद्रिय) तत्त्वाचे हे संकटकालीन प्रकटीकरण आहे, असेही म्हणता येईल. कारण 
शेवटी भौतिक जग त्याच्या नियमांसकट मानवासाठी आहे, मानव भौतिक जगासाठी 
नाही, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. हे मी अध्यात्मशास्त्राच्या दृष्टीने म्हणत नाही, तर 
स्वत: भौतिक शास्त्रातील शोधांनीच हे दाखवून दिले आहे ! (या शोधाचा विचार 
पुढे करावयाचा आहे.) न 

विस्तवावरून चालण्याचे प्रयोगही धार्मिक उत्सवात भारतात व इतरत्र केले 
जातात. हवाई बेटातील काहुना हे लोक ज्वालामुखीच्या तप्त लाव्हारसावरून 
पायांना कसलीही इजा न होता चालून दाखवतात. त्यांचा हा पराक्रम नोंदवणाऱ्या 
ब्रिधॅम या संशोधकाला त्यांनी आपले हे सामर्थ्य देऊ केले. पण तो घाबरून त्याला 
तयार झाला नाही. शेवटी त्याला त्यांनी जबरदस्तीने लाव्हावर ढकलून दिले आणि 
नाइजालाने जेव्हा तो १५० फूट चालत गेला, तेव्हा त्याच्या बुटाचे तळवे व 
पायमोजे संपूर्ण जळून गेल्याचे त्याला पलीकडे गेल्यानंतत आढळून आले. पण 
आश्चर्य म्हणजे त्याच्या पायांना कसलीही इजा झाली नाही. ' न्यूझीलंडच्या कर्नल. 
गुजिऑन या मॅजिस्ट्रेरला मावरी लोकांनी असाच आग्रह करून विस्तवावर बळजबरीने . 
चालायला लावले. आणि त्यालाही कसलीही इजा झाली नाही.** अतींद्रेय शक्तीचे 
एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीत संक्रमण होऊ शकते हे सिद्ध करणारी हो. 
उदाहरणे आहेत. पण मुळात ही शक्‍ती मानसिक असून ती केवळ श्रद्धेतून निर्माण 
होते हे लक्षात ठेवले पाहिजे. आणि मानवी मन इथून तिथून एकच असल्यामुळे 
श्रद्धायुक्त व्यक्‍तीच्या मनात तीव्र इच्छा निर्माण झाली तर वरवर अश्रद्ध वाटणाऱ्या 
व्यक्तीच्या मनातसुद्धा त्या शक्‍तीचे संक्रमण ती व्यक्‍ती करू शकते, हे या घटना 


२३६ / विज्ञान आणि चमत्कार 


दाखवून देतात. अध्यात्म क्षेत्रातील “शक्तिपात योग' या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या 
प्रकारात हेच घडून येत असते.*' रामकृष्णांनी नरेंद्राला (विवेकानंदांना) केवळ 
पादस्पर्शाने समाधीत नेले ते शक्तीच्या याच संक्रमणपद्धतीने. 

' कोणतीही सामान्य व्यक्तीसुद्धा श्रद्धेच्या व एकनिष्ठतेच्या (अनन्यगतित्वाच्या) 
बळावर अग्नीच्या दाहकत्वाविरुद्धवी शक्‍ती सहज प्राप्त करू शकते. याचे ज्वलंत 
उदाहरण म्हणजे आपले चारित्य शुद्ध असल्याचे दाखवून देण्यासाठी उकळत्या 
तेलातून हाताला कसलीही इजा न होता त्या तेलातील नाणे बाहेर काढून ते पतीच्या 
हातावर ठेवणाऱ्या मदीनाबी या हिरेजेवरगीच्या पतिभक्तिपरायण स्त्रीचे ८ व्या 
प्रकरणात दिलेले उदाहरण होय. तिची अनन्य 'पतिनिष्ठाच तिला ते अतींद्रिय 
सामर्थ्य देती झाली. 'अनन्यक्चिन्तयन्तो म॑ ये जना: पर्युपासते । तेषां नित्याभियुक्‍तानां 
योगक्षेम वहाम्यहम्‌ ।।' या गीतेतील श्लोकात 'माझी' अनन्य भक्‍ती करणाऱ्याची 
काळजी 'मी? वाहतो, असे कृष्णाने म्हटले आहे. येथे 'मी' कोण व 'माझी' अनन्य 
भक्‍ती म्हणजे कोणाची, या प्रश्‍नांची उत्तरे वरील उदाहरणात मिळतात. मदीनाबीला 
कृष्ण माहीत नाही. गीताही माहीत नाही. ती अशिक्षित मुसलमान स्त्री आहे. पण 
तिला पतीची अनन्य भक्‍ती माहीत आहे आणि तिच्या त्या अनन्य पतिभक्तीमुळे 
तिच्या पतीच्या हृदयातील कृष्णाने तिची काळजी वाहिली. कारण "ईश्वर: सर्वभूतानां 
हदेशे$र्जुन तिष्ठति ।' असे कृष्णानेच म्हटले आहे. त्यामुळे गीतेचा 'कृष्ण' 
('मी?) मदीनाबीचा 'पती' होतो. आणि तिची पतीवरची निष्ठा वा भक्‍ती ही त्याच्या 
हृदयातील कृष्णावरची ('माझी') निष्ठा वा भक्‍ती ठरते. कोणत्याही व्यक्‍तीच्या 
अनन्य निष्ठेपुढे अग्नीही काही करू शकत नाही, हे आध्यात्मिक सत्य अशा रीतीने 
हे उदाहरण प्रस्थापित करते. (केनोपनिषदात साधी गवताची काडीसुद्धा अग्नीला 
जाळता आली नाही, अशी कथा असून ती याच सत्याचे प्रतिपादन करते.) कारण 
अग्नीच्या दाहकत्वाचा गुणधर्म अतींद्रिय (आध्यात्मिक) शक्तीच्या आधीन आहे. 
सूर्यसुद्धा जेथे स्वत: प्रकाशत नसून त्या शक्तीमुळे प्रकाशतो, तेथे अग्नीची काय 
कथा? (न तत्र सूर्यो भाति... कुतो$यमग्निः 1) असे कठोपनिषदात म्ह्टले 
आहे. सर्व विश्वच त्या शक्तीवर चालले आहे. (तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ।) 
असा कठोपनिषदाचा निष्कर्ष असून तो हेच सत्य साररूपाने सांगतो. सर्वच भौतिक 
नियम आध्यात्मिक नियमांच्या आधीन आहेत ही गोष्ट ही उदाहरणे अशा रीतीने 
प्रस्थापित करतात. न 

अशां रीतीने भौतिक जगाचे अधिष्ठान आध्यात्मिक तत्त्व असल्यामुळे 
औतशास्त्राचे अधिष्ठान असलेले शास्त्र म्हणजेच अध्यात्मशास्त्र होय असे ठरते. 
भौतिक जग खोटे नाही व त्या जगाचे नियमही खोटे नाहीत. पण त्यांचे क्षेत्र 
मर्यादित आहे. म्हणून ते 'गौण सत्य' आहे. उलट अध्यात्म हे 'प्रधान सत्य' आहे. 


विज्ञान आणि चमत्कार / २३७ 


भोतिक (वा गौण) सत्य 'जडा'तून कार्य करते. आध्यात्मिक (वा प्रधान) सत्य 
'जीवा'तून कार्य करते. या दोहोवर सत्ता चालवते अर्थात्‌ 'परम सत्य'. त्याला 
उपनिषदकारांनी ्रह्म' म्हटले आहे. ज्ञानेथरांनी त्याला विश्वात्मक देव' म्हटले 
असून ते क्थ्ातून म्हणजे 'जड' 'जीव' या दोहोतून - सजीव-निजींव अशा सर्वातून 
- कार्य करते असे त्यांनी म्हटले आहे. (जे जडाते जीवबी । चेतनेते चेववी । 
मनाकरवी मानवी । शोकमोहो 1!) सामान्य श्रद्धाळू लोक त्याला 'परमेश्वर' 
किंवा 'ईश्वर' म्हणतात. या अर्थाने त्याला 'देव' व त्याच्या शक्तीला 'दैवी' म्हटले 
तर काही बिघडत नाही. पण उपनिषदकार म्हणतात त्याप्रमाणे ते मुळात 'सत्याचे 
सत्य' आहे हे लक्षात ठेवावे. ('सत्यस्य सत्यमिति ।' बू, उप, २.२.२०) 
'सत्याचे सत्य' म्हणजे भौतिक जगाच्या 'गौण' सत्याचे ते अधिष्ठान (पाया) 
असलेले 'प्रधान' (परम) सत्य होय. भौतिक जग व त्याचे नियम 'सत्य' आहेत. 
पण त्यांची सत्यता आध्यात्मिक (पारमार्थिक) सत्यावर (त्या परम सत्याच्या नियमांवर) 
अधिष्ठित (उभी) आहे. म्हणून ते अंतिम सत्य वा 'सत्याचेही सत्य' आहे - 'परम 
सत्य' आहे. 


भौतिक जग व 'चमत्कारां'चे जग यामध्ये सीमारेषा आहे काय? 


वरील संगमेश कमतगी व मिरिन. दाजो यांच्या उदाहरणात शस्त्राने जखमा 
होतात, पण त्यामुळे वेदना होणे, त्यातून रक्‍त येणे, अवयव फाटून नादुरुस्त होणे 
यासारखे प्रकार होत नसल्यामुळे फार तर ते वैधयकशास्त्राला बुचकळ्यात टाकणारे 
आहित, असे म्हणता येईल. पण विस्तवाने न भाजणे हा शुद्ध 'चमत्कार' ठरतो; 
कारण येथे अग्नीने आपला दाहकत्व हा गुणधर्मच टाकून दिलेला दिसतो; आणि 
असे कधी घडत नाही, असे एखाद्याला वाटणे शक्‍य आहे. पण भानामतीमध्ये जड 
वस्तू आपोआप इकडच्या तिकडे जाऊन पडतात. (अदृश्यही होतात.) किंवा खिश्चन 
जोगिणीच्या जखमांचे रक्‍त खाली वाहण्याऐवजी वर (उलटे) वाहते. या घटनाप्रकारात 
भौतिक वस्तू आपला नैसर्गिक 'जडत्व' हा गुणधर्म टाकून देत नाहीत काय? म्हणून 
या घटनाही तितक्‍याच 'चमत्कार'युक्‍त म्हटल्या पाहिजेत. अंधश्रद्धानिर्मूलनवादी तर 
म्हणतात, की कोणतीही भौतिक वस्तू बाहेरून शक्‍ती वापरल्याशिवाय एक इंचही 
जागची हलणार नाही. भानामतीमध्ये बाह्य शक्‍तीशिवाय आपोआप जड वस्तूंचे 
स्थलांतर तर सर्रास होतेच, पण ते एका अदृश्य 'बुद्धिमान' शक्‍तीकडून होत 
असताना दिसते. उदा. या ग्रंथाच्या पहिल्या प्रकरणातील, विष्ठा नेमके अन्नातच 
पडण्याचे प्रकार, किंवा शरीराच्या विशिष्ट भागाला (उदा. ओठाला, गालाला) ती 
लावण्याचा प्रकार, पाचव्या प्रकरणातील, नेमके दुंगणाला खडे मारण्याचा प्रकार, 
चौदाव्या प्रकरणातील, कंदिलाचा ग्लास मुलाच्या काखेत जाऊन बसण्याचा प्रकार, 


२३८ / विज्ञान आणि चमत्कार 


दुसर्‍या प्रकरणातील अंगणातील तुळशी वृंदावन आपोआप जागचे उठून काटकोन 
करून नेमके घराच्या दरवाजातून सोप्यात जाऊन बसण्याचा प्रकार इत्यादी. हे प्रकार 
विस्तवाने न भाजण्याच्या प्रकारापेक्षा कमी 'चमत्कार'युक्‍त आहेत असे म्हणता 
येईल काय? 

जे गुणधर्म 'टाकून' दिल्यामुळे किंवा जे नियम 'उल्लंघल्या'मुळे जडवादी 
शास्त्रज्ञ 'चमत्कार' घडतात असे मानतात, ते गुणधर्म किंवा ते नियम स्वत:च किती 
“चमत्कारिक' आहेत याचा त्यांनी कधी विचार केलेला दिसत नाही. उदा. चंद्रामुळे 
समुद्राला भरती येते, हा एक 'चमत्कार'च नाही काय? या प्रकाराला 'गुरुत्वाकर्षण' 
हे नाव दिल्यामुळे किंवा त्याच्याविषयीच्या गणिती सिद्धांत मांडल्यामुळे तो 'चमत्कार' 
नाही असे ठरत नाही. केप्लर या शास्त्रज्ञाने त्याला ते नाव दिले तरी गॅलीलिओने 
त्याला 'चमत्कार'च (0०८५1118129) म्हटले, हा इतिहास आहे ! (विज्ञान आणि 
बुद्धिवाद या ग्रंथातील 'विज्ञानातील चमत्काराकडून...” हे प्रकरण पाहा.) विजेचे 
विषम ध्रुव एकमेकांना जवळ ओढतात व सम ध्रुव एकमेकांना दूर सारतात, हाही 
एक 'चमत्कार'चे नाही काय? लोहचुंबक लोखंडाला आपल्याकडे खेचते याची 
“चमत्कारी” खेरीज सर सरी कोणती उपपत्ती भौतशास्त्रज्ञांजजळ आहे? भौतिक जगाच्या 
या गुणधर्मांना ब तै गुणधर्म ठरविणाऱ्या नियमांना 'चमत्कार' म्हणायचे नसेल तर 
ते गुणधर्म 'टाकून' देण्याला किंवा ते नियम 'उल्लंघण्या'लाही “चमत्कार' म्हणण्याचे 
कारण माही. ते गुणधर्म ठरविणारे नियम मुळात कसे निर्माण झाले हे जोपर्यंत 
भरौतशास्त्रज्ञांना सांगता येत नाही, तोपर्यंत ते गुणधर्म कोणत्या नियमानुसार 
'टाकून' दिले जातात, याविषयीही बोलण्याचा - त्यांना 'चमत्कार' म्हणण्याचा 
- त्यांना अधिकार नाही. आधुनिक भौतविज्ञानातील सिद्धांत स्वतःच “चमत्कार'वर 
कसे आधारले आहेत हे आता दाखवून देऊ. त्यासाठी भौतविज्ञानाचा थोड्या 
विस्ताराने येथे विचार करणे भाग आहे. 

अलीक्रडे ॥॥&०॥८५ ० एश्डाशटर (प्रत्येक वस्तूची उपपत्ती देणारे, 
सिद्धांत, संक्षिप्तात 10) याविषयी बरेच ऐकायला मिळते. हे सिद्धांत मांडणारे 
भौतशास्त्रज्ञ विश्वाचे रहस्य गणिती सिद्धांतात दडले आहे या कल्पनेने पछाडलेले 
दिसतात. जे. डी. बॅरो या शास्त्रज्ञाने या कल्पनेचा खरपूस समाचार घेतला आहे. ह 
पण एखाद्या वस्तूचा गणिती सिद्धांत मांडता आला तर तिचे रहस्य कळते या 
कल्पनेतील फोलपणा कळण्यासाठी या 105 चा विचार करण्याची जरुरी नाही. 
त्यासाठी सर्वांच्या परिचयाचे गुरुत्वाकर्षणाचे उदाहरण पुरेसे आहे. न्यूटन आणि 
आईन्स्टाइन यांनी गुरुत्वाकर्षणविषयक गणिती सिद्धांत मांडले आहेत, हे प्रसिद्ध 
आहे. पण त्यामुळे या शक्तीचे रहस्य शास्त्रज्ञांना उलगडले आहे असे मानता येत 
नाही."' उदा. भौतिक वस्तुच्या 'जडत्व' या मूलभूत गुणधर्माची उपपत्ती न्यूटन व 


विज्ञान ऑणि चमत्कार / २३९ 


आईन्स्टाइन यांच्या गुरुत्वाकर्षाणाविषयक गणिती सिध्दांतामुळे मिळू शकत नाही 
हे कळण्यासाठी एक साधे उदाहरण घेऊ. कपातील चहा जोराने चमचाने ढवळला 
तर तो कपाच्या भिंतीच्या बाजूने वर चढताना दिसतो. तो असा वर का चढतो ? या 
चढण्याचे कारण त्या चहाचे “जडत्व' हे आहे, असे सांगण्यात येते; आणि चहाच्या 
या जडत्वाला कारण आपल्या आकाशगंगेच्या बाहे अनेक आकाशगंगा (तसलीच 
तारका विशे) आहेत हे आहे, असे भौतशास्त्रज्ञ सांगतात. याला भौतिशास्त्रात 'माखचे 
तत्त्व' (/ला'$ ऐशाल01८) म्हणतात. (माख वा मॅच या शास्त्रज्ञाने प्रथम ते 
मांडले, म्हणून त्याचे नांव त्याला देण्यात आले. विज्ञान आणि बुद्धिवाद या 
ग्रंथातील 'विश्व आणि मानेव' हे प्रकरण पाहा,) आता आपल्या आकाशगंगेच्या 
बाहेर अनेक तारकाविश्रे आहेत हे त्या कपातील चहाला कसे कळते? 'कसे कळते' 
असे म्हणण्याचे कारण हा भौतिक परिणाम नाही ! लांब अंतरावर अदृश्य रीतीने 
परिणाम करणारी एकच भौतिक शक्ती भौतशास्त्रज्ञांना माहीत आहे. ती म्हणजे 
गुरुत्वाकर्षण शक्ती. पण तारकाविश्ांच्या अंतरावर ती शून्य आहे. अशा रीतीने 
कसलाही भौतिक परिणाम नसतानाही कपातील चहा ढवळल्यामुळे वर चढतो, 
(म्हणजे त्याला “जडत्व' येते) याचे कारण त्या चहाला लांब अंतरावर अनेक 
तारकाविश्वे आहेत हे कोणत्या तरी एका 'गूढ' तत्त्वामुळे कळते, असेच म्हटले 
पाहिजे ! आणि हे गूढ तत्त्व म्हणजेच 'माख' चे तत्त्व होय. पण असे म्हटले तर 
एखादा आधुनिक गॅलीलियो ही एक 'चमत्कारिक कल्पना' (022५11 *झ्ािट४) 
आहे असेच म्हणणार नाही काय ? आणि असे त्याने म्हटले तर त्याला दोष देता 
येईल काय ? पण हे 'गूढ' (बा “चमत्कार युक्त') माखचे तत्त्व खुद्द आईन्स्टाइनने 
शास्त्रीय म्हणून स्वीकारले आहे हे विसरता येत नाही ! आणि ते तत्त्व 'गूढ' 
(अभौतिक) व अशास्त्रीय म्हणून शास्त्रज्ञांनी फेटाळले तरी चहाच्या (भौतिक 
वस्तूच्या) जडत्वाची उपपत्ती देण्याची जबाबदारी ते टाळू शकत नाहीत आणि 
त्याची उपपत्ती 'माखच्या तत्त्वा' खेरीज दुसरी कोणतीच सापडत नाही - 
भौतशास्त्रशांजबळ नाही- ही वस्तुस्थिती आहे. तात्पर्य, भौतिक वस्तूचा मूलभूत 
जडत्व हा गुणधर्मच निसर्गाच्या एका 'गूढ' तत्त्वावर (नैसर्गिक 'चमत्कारा' बर) 
अधिष्ठित आहे ! 

या 'गूढ' वा 'चमत्कार' युक्त कल्पनेबरही ताण करणारा एक 'चमत्कार' 
युक्त सिध्दांत विश्वशास्त्रज्ञांनी भौतशास्त्रात मांडला आहे. याला विश्वोत्पत्तीचा 
*महास्फोट सिध्दांत' (318 38118 1116०) म्हणतात. या सिध्दांतानुसार हे संपूर्ण 
विश्वच अक्षरश: शून्यातून निर्माण झाले आहे !* (1॥९ [11४९५०15 टा€28(26 
०प( र्ण १७७णप29 ॥०॥४.) काही जादूगार हॅट मधून ससा निर्माण करतात 
म्हणे. म्हणजे ससा निर्माण करण्यासाठी त्यांना हॅटची जरुरी आहे. पण भौत शास्त्रज्ञांना 
त्याचीही जरुरी नाही ! केवळ भौतिक नियम त्यासाठी पुरेसे आहेत ! (हे नियम 


२४० / विज्ञान आणि चमत्कार . 


क्नाँटम व गुरुत्वाकर्षण सिध्दांतावर आधारलेले आहेत.) शुध्द नियमातून संपूर्ण 
विश्व निर्माण करणाऱ्या या सिध्दांताला जादू' चा (किंवा 'चमत्कारा' चा) सिध्दांत 
का म्हणू नये, हे कळत नाही. कारण हा जादूगार जसे ससा मुळात कोठे होता किंवा 
कोठून आला हे सांगत नाही, तसे हे भौतशास्त्रज्ञही शून्यातून विश्व निर्माण करणारे हे 
नियम मुळात कोठे होते किंवा कोठून आले हे सांगत नाहीत ! [जे.ए. व्हीलर सारखे 
मुळाचा बिचार करणारे काही भौतशास्त्रज्ञ मात्र विश्वोत्पत्तीला कारणीभूत असलेला 
क्नॉटम सिध्दांत हा एक खरोखरच जादूचा (11410) सिध्दांत आहे हे मान्य करतात. 
-नव्हे त्याने तो जादूचाच सिध्दांत आहे असेच म्हटले आहे.** तसेच हे 'जादू' चे 
नियम भौतशास्त्राबाहेरून (अतींद्रिय बा आध्यात्मिक जगातून?) आल्याचे 
मानल्यावाचून भौतशास्त्राची उपपत्ती लागत नाही, ते उभेच राहू शकत नाही, हे 
प्राजळपणे कबूल करतात. “] 

[वरील शून्यातून विश्व निर्माण करणारा महास्फोट सिध्दांतही कमी 
“चमत्कार' युक्त आहे म्हणून की काय काही भौत शास्त्रज्ञांनी शून्यातून एकदाच 
नव्हे तर एकसारखे -सतत-विश्व निर्माण होत असल्याचा (९0111॥0॥5 टालयांठा 
र्ज'18॥2) किंवा सतत घडणाऱ्या 'चमत्कारा' चा सिध्दांत मांडला आहे. बोंडी , 
गोल्ड आणि हॉइल या शास्तज्ञांच्या या सिध्दांताला अजून भक्कम पुरावे नसल्यामुळे 
तो विश्वशास्त्रात स्वीकृत झालेला नाही.] 

अशा रीतीने संपूर्ण भौतिक (जड) विश्वच “माखच्या तत्त्वा' सारख्या 
आणि शून्यातून विश्व निर्माण करणाऱ्या' क्काँटम सिध्दांतासारख्या *चमत्कार' युक्त 
बा 'जादू? च्या नियमावर आधारित असताना व हे 'चमत्कार' युक्त नियम कोठून व 
कसे (कोणत्या परिस्थितीत) निर्माण झाले हे भौतशास्त्रज्ञांना माहीत नसताना (सांगता 
येत नसताना) ते नियम कसे (कोणत्या परिस्थितीत) 'उल्लंधिले' जातात या विषयीचे 
ज्ञान आपल्याला असल्याचा दाबा ते कसा करतात, हे कळणे कठिण आहे. भौतिक 
विश्वाचे नियम कोणत्या तत्त्वानुसार “निर्धारित' होतात हे ज्यांना माहीत नाही, त्यांना 
ते कोणत्या तत्त्वानुसार 'उललंधिले' जातात याविषयीही काही बोलता येणार नाही हे 
उघड आहे. म्हणून त्या 'उल्लंघण्या' ला 'चमत्कार' म्हणण्याचाही त्यांना अधिकार 
नाही. _' 
बास्तविक नियमांचे 'उल्लंघन' ही कल्पनाच अशास्त्रीय आहे. नियमांच्या 
'उल्लंघना' ची भौतशास्त्रज्ञांची कल्पना भौतशास्त्रज्ञांच्या नियमांच्या 'मूलभूत' तेच्या 
कल्पनेबर आधारलेली आहे. हे भौतिक विश्व काही 'मूलभूत' नियमांनुसार चालत 
असून हे नियम अनुट्ठंघनीय आहेत, असे भौतशास्त्रज्ञांच्या या कल्पनेत गृहीत 
धरण्यात आले. आहे. इतकेच नव्हे, तर हे अनुट्ठंघनीय मूलभूत निमय 'भौतिक' 
आहेत व ते केबळ भौतिकच असू शकतात, असेही यात गृहीत धरण्यात आले 
आहे. भौतशास्त्रज्ञांचे हे गृहीतकृत्य बरोबर असेल तर कसलाही “चमत्कार' घडता 


२४१ / विज्ञान आणि चमत्कार 


कामा नये हे उघड आहे. पण या ग्रंथात वर्णन केलेले सर्व 'चमत्कार' हे गृहीतकृत्य 
सपशेल चुकीचे असल्याचे सिध्द करतात. कारण ते भौतशास्त्राच्या सर्व भौतिक 
नियमांचे सर्रास 'उल्लंघन' करताना दिसतात. तात्पर्य, भौतशास्त्राचे हे भौतिक 
नियम भौतशास्त्रज्ञ समजतात त्याप्रमाणे 'अनुलुंघनीय? नाहीत व म्हणून 
“भूलभूत' नाहीत, हे उघड आहे. 

पण मग *नियमांचे उल्लुंघन' ही कल्पनाच अशास्त्रीय आहे असे जे वर 
म्हटले आहे, त्याचे काय ? “नियमांचे उल्लुंघन' ही कल्पना अशास्त्रीय कशी हे 
कळण्यासाठी उत्क्रांतीचे उदाहरण देता येईल, जीवाची उत्क्रांती झाल्यामुळे जे जैविक 
नियम अस्तित्वात आले, ते नियम भौतिक शास्त्राच्या नियमांचे उल्ुंधन करताना 
दिसते नाहीत. तरीही भौतिक शास्त्राच्या नियमातून ते कसे उत्क्रांत झाले याची 
उपपत्ती भौतिक शास्त्र देऊ शकत नाही, म्हणून त्यांचा दर्जा भौतशास्त्रीय नियमाहून 
वरचा व श्रेष्ठ ठरतो. जैविक नियम भौतिक नियमांवर 'आरुढ' (513९111110580) 
झाले आहेत असे याच कारणासाठी म्हणावे लागते. त्याचप्रमाणे अतींद्रिय 
(अध्यात्म) क्षेत्रातील नियम कसे उत्क्रांत झाले याची उपपत्ती इतर (भौतिकशास्त्र, 
जीवशास्त्र व मानसशास्त्र ही) शास्त्रे देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे ते इतर सर्व शास्त्रातील 
नियमाहून वरच्या दर्जाचे ब श्रेष्ठ ठरतात व ते या सर्व शास्त्रातील नियमांवर (त्या 
नियमांचे उष्ठुंघन न करता) आरुढ झाले आहेत, असे मानावे लागते. उदा. भानामती 
या अतींद्रिय प्रकारात भौतिक वस्तू अचानक अदृश्य होते. एखादी भौतिक वस्तू 
(उदा. पहिल्या प्रकरणात वर्णन केलेल्या अतींद्रिय घटनेतील विष्ठा) अदृश्य रीतीने 
कुठून तरी अचानक येऊन पडते - आणि तीही नको तिथे पडते. या घटना भौतिक 
बिश्वाचे मूलभूत नियम भौतिक नसून अतींद्रिय आहेत हे निरपवादपणे व निर्णायकपणे 
सिध्द करतात. भौतिक शास्त्रे या प्रकारची उपपत्ती आपल्या नियमांच्या आधारे 
देऊ शकत नाहीत. [ती देऊ शकत नसल्यामुळेच भौतशास्त्राच्या नियमांचे त्या 
घटना 'उठ्लंघन' करतात असे भौतशास्त्रज्ञ (अज्ञानाने) म्हणतात!] आणि ती उपपत्ती 
ते नियम देऊ शकत नसल्यामुळे त्यांचा दर्जा अतींद्रिय (वा अध्यात्म) शास्त्रातील 
नियमांहून खालचा असल्याचे आपोआपच सिद्ध होते. अतींद्रिय (अध्यात्मशास्त्रीय) 
नियम हे इतर सर्व शास्त्रांच्या नियमांवर 'आरुढ' (5॥८11105€) झाले आहेत 
असे याच कारणासाठी म्हणावे लागते. याच कारणासाठी इतर सर्व शास्त्रे भौतिक 
विश्वाची उपपत्ती देण्याचे जे कार्य समाधानकारकपणे करु शकत नाहीत, ते कार्य 
अतींद्रिय (वा अध्यात्म) शास्त्र सहज करु शकते.** याच कारणासाठी एखाद्या 
भौतिक वस्तूविषयीचा गणिती सिद्धांत भौतशास्त्रज्ञांना मांडता येतो म्हणून केवळ 
(किंवा मांडता आला तरी) त्या वस्तूच्या गुणधर्माचे रहस्य त्यांना उलगडता येत 
नाही, (त्याची खरी उपपत्ती कळत नाही.) त्यासाठी त्यांना (माखच्या 
तत्त्वासारख्या) “चमत्कार' युक्त (अतींद्रिय) तत्त्वाची कास धराबी लागते. आणि 


२४२ / विज्ञान आणि चमत्कार 


याच कारणासाठी विश्वाच्या उत्पत्तीची उपपत्ती देण्यासाठीसुद्धा “शून्यातून 
विश्वनिर्मिती' झाल्याचे सांगणाऱ्या क्लाँटम सिद्धांतासारख्या 'जादू'च्या 
(आध्यात्मिक) सिद्धांताचा त्यांना आधार घ्यावा लागतो.“ याच कारणासाठी 
भौतशास्त्रज्ञांना एक तर आपली 'चमत्कारा' ची अशास्त्रीय कल्पना टाकून द्यावी 
लागते किंवा सर्व विश्वच 'चमत्कार' युक्त (अतींद्रिय बा आध्यत्मिक) तत्त्वावर 
अधिष्ठित असल्याचे (अध्यात्म-शास्त्रीय सत्य) मान्य करावे लागते. म्हणजेच 
भौतिक जग (भौतिक सत्य) ब अतींद्रिय जग (अध्यात्मिक सत्य) यांची क्षेत्रे भिन्न 
आहेत किंवा त्यांचा परस्परांशी काही संबंध नाही, ही अशास्त्रीय कल्पना टाकून 
द्यावी लागते. खुद्द भौतशास्त्रज्ञांच्या भौतशास्त्रातील “चमत्कार! युक्त (अतींद्रिय 
बा आध्यत्मिक) सिद्धांतांनीच भौतिक व अतींद्रिय क्षेत्रातील सीमारेषा अशा 
रीतीने पुसून टाकली आहे - नव्हे अशी सीमारेषा आहे ही कल्पनाच खोटी - 
अशास्त्रीय - ठरवली आहे. तात्पर्य, सर्ब भौतिक विश्वच अतींद्रिय बा 
आध्यात्मिक तत्त्वावर अधिष्ठित असल्याचे खुद्द भौतशास्त्रीय सिध्दांतच 
सांगतात !* 

भगवद्‌गीतेच्या दहाव्या अध्यायात कोणकोणत्या वस्तूत आपली 
(परमात्म्याची) विभूती आहे हे कृष्णाने विस्ताराने सांगितले आहे. त्याचा सारांश 
शेबटच्या श्लोकात असा सांगितला आहे : अथषा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन! 
विष्टभ्याहभिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ।॥। (फार कशाला, हेसर्बजगच मी 
माझ्या एका-आध्यात्मिक - अंशाने व्यापून राहिलो आहे.) सर्व जगाचे अधिष्ठान 
सर्वश्रेष्ठ परम आध्यात्मिक तत्त्व असल्याचे गीता येथे सारांशाने स्पष्ट 
करते. हीच गोष्ट उपनिषत्कारांनी “सत्यस्य सत्यमिति' या शब्दात सूत्ररुपाने 
सांगितली आहे. भौतिक सत्याच्या (म्हणजे दृश्य जगाच्या) आत दडलेले हे परम 
(अंतिम) सत्य (सत्याचे सत्य) किंवा परम 'आत्म' तत्त्व (परामात्म तत्त्व वा परब्रह्म) ' 
अदृश्य असल्यामुळे म्हणजेच भौतशास्त्राज्ञांच्या उपकरणात ते सापडत 
नसल्यामुळे ते अस्तित्वातच नाही, भौतिक जग (त्याच्या भौतिक नियमानुसार) 
स्वयंप्रेरणेनेच चालले आहे, असे जडवादी भौतशास्त्रज्ञ (व बुद्धिवादी तत्त्वत) 
समजतात; आणि जेव्हा ते (तथाकथित 'चमत्कारा' च्या रुपाने) प्रकट होते, 
('दृश्य' होते) तेव्हा त्याच्या प्रकटीकरणाचे (आध्यात्मिक तत्त्वाचे ) नियम त्यांना 
माहीत नसल्यामुळे किंबा त्यांना त्यांचा अद्याप शोध लागलेला नसल्यामुळे 
(अर्थात जे अस्तित्वातच नाही असे ते म्हणतात त्याचा ते बाकी शोध कसा 
लागणारं म्हणा!) त्यांना ते 'चमत्कार' या सदरात ढकलून मोकळे होतात. 
म्हणजेच त्यांना 'भ्रम', 'भास' वा “खोटे म्हणतात ! इतकेच नव्हे तर त्यांना खरे 
म्हणणाऱ्यांनाच ते उलट 'भ्रमिष्ट' व 'अंधश्रद्धाळू' म्हणतात. स्वतःच भ्रमात राहून 
व अंधश्रद्धा बाळगून इतरांना भ्रमिष्ट व अंधश्रद्धाळू म्हणणे हे एखादे वेळी अज्ञानी 


२४३ / विज्ञान आणि चमत्कार 


लोकांच्या बाबतीत क्षम्य मानता येईल. पण सत्याचा शोध घेण्यासाठी विज्ञानाची 
कास धरल्याचा दावा करणाऱ्या शास्त्रज्ञांच्या बाबतीत ही भूमिका क्षम्य कशी मानता 
येईल? विज्ञान म्हणजे काही भौतिक विज्ञान नव्हे आणि सत्याचा शोध म्हणजे काही 
भौतिक सत्याचा शोध नव्हे. भौतिक सत्याचा शोध घेण्यासाठी विज्ञानाची कास 
कशाला धरायला पाहिजे? ते डोळ्यांना प्रत्यक्ष दिसतेच. जे डोळ्यांना दिसते तेच 
सत्य म्हणण्यात वैज्ञानिक शोध कसला? विज्ञानाचे काम या विश्वाविषयीचे सत्य, 
किंवा अंतिम सत्य, शोधणे हे आहे. 'अंतिम सत्य' (82 एप) हा 
विज्ञानाचा विषय नव्हे असे म्हणणाऱ्यांना विज्ञानातील सापेक्षता व क्वॉँटम सिद्धांतांनी 
केव्हाच खोटे ठरविले आहे. जे डोळ्यांना दिसते तेच सत्य म्हणण्याचा काळ 
केव्हाच इतिहासजमा झाल्याचे ह्या सिद्धांतांनी द्रव्य, काल, अवकाश व कार्यकारणभाव 
(डए७३(8106, (10८, ५७826, ९०७३91५) याविषयीच्या शास्त्रज्ञांच्या रूढ कल्पना 
चुकोच्या ठरवून त्या कल्पनांत आमूलाग्र क्रांती घडवून आणून दाखवून दिले आहे. 
विज्ञान आता विश्वाच्या मूलभूत तत्त्वज्ञानात्मक समस्यांना सामोरे जात असून त्याचा 
तोंडवळा पूर्ण आध्यात्मिक बनला आहे. विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी ए. एस्‌. 
एडिंग्टन आणि जेम्स जीन्स यांनी आपल्या ॥॥९ ४७(७1॥२ ० 0९ ए॥१४७७ 
७०० आणि १२१ ४३(2110॥8 ए)॥1४९३९ हे ग्रंथ लिहून बीजारोपण केलेल्या 
भौतविज्ञानातील तत्त्वज्ञानात्मक विचारांनी आता चांगलेच मूळ धरले असून नंतरच्या 
भौतशास्त्रातील शोधांनी त्यांचा पाठपुरावा केल्यामुळे त्यांचा एक मोठाच वृक्ष बनूम 
फोफावत असल्याचा दिसून येतो. गेल्या काही दशकांत भौतशास्त्रज्ञांनी लिहिलेल्या 
लोकप्रिय ग्रंथावरून हे स्पष्ट होते." * (00५५1७1 (१०९७४०७५1984) या केन 
विल्बरसंपादित ग्रंथात भौतशास्त्रातील बहुतेक आघाडीचे शास्त्रज्ञ अध्यात्मवादीच 
नव्हे, तर गूढानुभूतिवादी (५५५१1०५) कसे बनले आहेत, हे त्यांच्या ग्रंथातील उतारे 
देऊनच संपादकाने दाखवून दिले आहे. (विज्ञान आणि बुद्धिवाद या ग्रंथाची 
शेवटची दोन प्रकरणे पाहा.) भारतीय क्रषिमुनींनी आत्मानुभूतीच्या आधारे 
उपनिषदात प्रतिपादिलेले तत्त्वज्ञानच आधुनिक भौतविज्ञानातील शोधांनी उचलून 
धरल्याचे दिसून येते. डेव्हिस बोहम या प्रसिद्ध भौतशास्त्रज्ञाच्या सन्मानार्थ प्रसिद्ध 
केलेल्या (एप्प चिा 1129110715 (1987) या हायली व पीट संपादित ग्रंथात 
स्वत: बोहमची रेनी वेबर या विदुषीने घेतलेली मुलाखत ग्रंथाच्या शेवटी समाविष्ट 
केलेली असून त्यात बोहमने ०७४ शव॒घ9)७ 33७1587 ० ९1855781 पक्ाठप 
२७०5०७७) हा आधुनिक भौतविज्ञानाचा तत्त्वज्ञानात्मक निष्कर्ष असल्याचे 
म्हटले आहे." आत्मा व ब्रह्म हे एकच असून भौतिक जग व मानवी मन 
(जीवात्मा) या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असल्याचे हिंदू (औपनिषदिक) तत्त्वज्ञानच 
आधुनिक भौतविज्ञानातील शोध पुरस्कारत असल्याचे बोहमने म्हटले आहे. 


२४४ / विज्ञान आणि चमत्कार 


“*चमत्कार' आणि ईश्वर 


भौतशास्त्रीय नियमांचे 'उल्लंघन' हो कल्पना अशास्त्रीय कशी हे वर स्पष्ट 
केले आहे. जडवाद्यांची 'चमत्कार' विषयक कल्पना त्यामुळे अशास्त्रीय असल्याचे 
स्पष्ट होते. अध्यात्मवाद्यांची 'चमत्कार'विषयक कल्पनाही अशीच अशास्त्रीय आहे. 
ती कशी हेही येथे स्पष्ट केले पाहिजे. अध्यात्मवादी 'चमत्कार' म्हणजे भौतिक 
विश्वातील ईश्वराचा (?८15०13॥ 6०4) हस्तक्षेप होय असे म्हणतात. पण निसर्गात 
परमेश्वर हस्तक्षेप करतो असे म्हणणे म्हणजे नैसर्गिक घटना निसर्गनियमानुसार 
चालत नाहीत असे समजणे होय. परमेश्वराच्या लहरीवर चालणाऱ्या निसर्गाला 
निसर्गच म्हणता येणार नाही. परमेश्वराच्या लहरीवर चालणाऱ्या जगात विज्ञान 
अशक्य आहे. नैसर्गिक घटनांच्या पाठीमागे दडलेले नियम शोधून काढणे हे 
विज्ञानाचे काम आहे. अनियमित जगात- आणि परमेश्वराच्या लहरीवर चालणाऱ्या 
जगाला अनियमित जगच म्हटले. पाहिजे - विज्ञानाला काही काम उरत नाही. पण 
असे काही घडत नसल्याचे विश्वातील नियम शोधण्यातील विज्ञानाचे यश दाखवून 
देते. म्हणून 'नियमभंगा'ची जडवाद्यांची कल्पना जशी अशास्त्रीय आहे, त्याचप्रमाणे 
अध्यात्मवाद्यांची विश्वाच्या नियमातील परमेश्वराच्या हस्तक्षेपाची कल्पनाही अशास्त्रीय 
आहे. निसर्ग अगदी नियमबद्ध आहे. तो आपले नियम काटेकोरपणे पाळतो. 
आपल्याला ज्या घटनांमध्ये नियमभंग झाल्यासारखे वाटते, तेथे वास्तविक कोणत्याही 
नियमाचा भंग झालेला नसतो, किंवा परमेश्वराचा त्यामध्ये हस्तक्षेपही नसतो; तर 
दृश्य (खालच्या) विश्वातील (भौतशास्त्रज्ञांनी शोधून काढलेल्या) भौतिक नियमांवर 
'आरूढ' झालेल्या अदृश्य अशा वरच्या (अतींद्रेय विश्वातील) नियमांची ती 
अंमलबजावणी असते. हे 'वरचे' (वा दृश्य जगात दडलेले “खालचे') नियम 
आपल्याला माहीत नसल्यामुळे आपल्याला त्या घटना चमत्काराच्या किंवा 'नियमभंग 
करणाऱ्या' वाटतात. (सश्रद्ध अध्यात्मवाद्यांना ती परमेश्वराची 'लीला' वाटते.) 
वस्तुत: त्यामध्ये. यापैकी काहीही नसते. ज्या नियमानुसार त्या घटना घडतात, ते 
नियम आपल्याला अज्ञात असल्यामुळे आपल्याला तसे वाटत असते. ते नियम 
वैज्ञानिक पद्धतीने शोधून काढणे व समजावून घेणे हे वैज्ञानिकांचे सत्यशोधक या 
नात्याने कर्तव्य आहे. त्या घटना ज्ञात नियमात बसत नाहीत म्हणून नाकारणे, 
खोट्या म्हणणे ही पळवाट आहे. वैज्ञानिक दृष्ट्या ती आत्मवंचना आहे आणि 
बौद्धिक दृष्ट्या तो आडमुठेपणा आहे. कोणत्याही दृष्टीने त्याचे समर्थन करता येत 
नाही. पण दुर्दैवाने बुद्धिवादी तत्त्वज्ञ व जडवादी शास्त्रज्ञ तोच मार्ग पसंत करताना 
दिसतात. कारण तो त्यांना आपल्या आवडत्या तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीने सोयिस्कर 
वाटतो. पण एखादे तत्त्वज्ञान स्वत:च्या बुद्धीला कितीही सोयिस्कर असले तरी 


बिज्ञान आणि चमत्कार / २४५ 


वास्तवतेच्या कसोटीवर ते खोटे ठरत असेल, तर ते टाकून देणे हे त्यांचे वैज्ञानिक 
या नात्याने कर्तव्य ठरत नाही काय? पण त्यांची भौतिक नियमानुसार चालणारे 
दृश्य भौतिक जग खरे असल्याबद्दलची श्रद्धा इतकी बळकट आहे, की ती त्यांना 
वैज्ञानिक सत्यापेक्षाही गोड वाटते ! ही गोड पण आत्मवंचक व खोटी श्रद्धा हीच 
खरी अंधश्रद्धा आहे. 

परमेश्वर विश्वात हस्तक्षेप करीत नाही ही कल्पना खरी मानली, तर परमेश्वर 
सर्वशक्तिमान (०711190५७1) आहे ही कल्पना खोटी ठरत नाही काय? कारण 
परमेश्वर सर्वशक्तिमान असल्यामुळेच तो कृपाळू बनून आपल्या भक्‍तावरील संकट 
दूर करू शकतो असा एक आक्षेप येथे अध्यात्मवादी घेतील. हा आक्षेप परमेश्वराच्या 
(तो आहे असे गृहीत धरले तर) सर्वशक्तिमानतेच्या व कृपाळूपणाच्या चुकीच्या 
कल्पनेवर आधारलेला आहे. परमेश्वर कृपाळू आहे, म्हणजे तो अहेतुक कृपा करतो 
असे समजण्यात येते. आणि 'कृपा' याचा अर्थ 'अहेतुक कृपा' असाच केला पाहिजे 
हे बरोबर आहे. पण परमेश्वराची 'अहेतुक कृपा' याचा अर्थ परमेश्वराच्या कृपेपाठीमागचा 
हेतू आपल्याला माहीत होत नाही एवढाच कणयचा. 'अहेतुक' याचा अर्थ परमेश्वराच्या 
कृपेच्या पाठीमागे हेतूच नाही असा होत नाही. कारण कुणावरही परमेश्वर काही 
उगीच कृपा करीत नाही. कठोपनिषदात 'तमक्रतुः पश्यति बीतशोको 
धातुप्रसादान्महिमानमात्मन: ।' (कठ उप. १.२.२.) असे म्हटले आहे. यातील 
“धातुप्रसाद' याचा अर्थ “परमात्म्याची कृपा' असा करतात. तसा तो केला तरी हो 
परमात्म्याची कृपा 'अक्रतु' म्हणजे 'कामनारहित' व 'वीतशोक' म्हणजे 'दु:खाच्या 
व चिंतेच्या पलीकडे गेलेल्या' पुरुषालाच ती मिळते, वाटेल त्याला ती मिळत नाही, 
हे त्याचवेळी हे उपनिषद स्पष्ट करते. 'प्रसाद' हा शब्द प्र*सद्‌ (न प्रसत्न होणे) या 
धातूपासून बनला आहे. आता परमेश्वर वाटेल त्याला व उगीचच प्रसन्न होतो काय? 
त्यासाठी काही कष्ट घेतले पाहिजेत व त्याच्या कृपेला पात्र ठरले पाहिजे. म्हणून 
त्याच उपनिषदात “यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः ।' (१.२.२३) असे म्हटले आहे. 
याचा अर्थ 'परमेश्वर ज्याला निवडतो किंवा वरतो त्यालाच तो मिळतो' असा 


करतात. पण 'तो वाटेल त्याला लहरीनुसार निवडतो किंवा वरतो' असा त्याचा अर्थ , 


होत नाही. तर त्याच्यासाठी जो रत्रंदिवस तळमळतो व कष्ट घेतो, त्यालाच तो : 
निवडतो, मिळतो' असाच त्याचा अर्थ केला पाहिजे. परमेश्वराची कृपा वाटेवर 
पडलेली नाही हे लक्षात ठेवले पाहिजे. त्याचेही काही नियम आहेत. कारण' 
'परमेश्वर' ही कल्पनाच 'नियमानुसार चालणारी वैश्विक अतींद्रिय शक्‍ती" या 
अर्थाची असून ती मुळात शास्त्रीय आहे. या विश्वात दडलेल्या नियमानुसार 
चालणाऱ्या या अतींद्रिय शक्तीला भक्‍्तिमार्गी लोकांनी 'परमेश्वर' हे नाव दिले आहे. 
कारण त्यांच्या श्रद्धैला व भक्तीला ती शक्‍ती फलद्रूप होऊन त्यांच्या इच्छेनुसार ती 


२४६ ।/ विज्ञान आणि चमत्कार 


*रूप' धारण करते. (श्रद्धा जेव्हा मूर्त रूप धारण करते' हे प्रकरण पाहा.) म्हणून 
गीता म्हणते, 'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्सथैव भजाम्यहम्‌ ।' याचा अर्थ, या 
अतींद्रिय शक्तीला - परम सत्तेला - तुम्ही ज्या भावनेने भजाल, त्या भावनेप्रमाणे 
ती तुम्हाला दिसेल व फळ देईल.' समजा तुमची तिच्यावर श्रद्धाच नाही तर मग 
'*अनात्मनस्तु शत्रुत्ये वर्तेतात्मैव शात्रुवत' या गीतावचनानुसार “आत्माच (अतींद्रिय 
शक्तीच) अस्तित्वात नाही अशी श्रद्धा बाळगणाऱ्याला - म्हणजे आत्म्याचा शत्र 
बनणाऱ्याला - तीही शत्रू बनते.' म्हणजे चकवते. ती त्याला कुठेच दिसत नाही. 
आणि ती त्याला कुठेच दिसत नसल्यामुळे आपले 'आत्मा नाही' हे म्हणणेच खरे 
ठरते असे मानून तो जास्तच नास्तिक बनतो. अशा 'नास्तिकाला (तिचे अस्तित्व 
पटेपर्यंत) पुन: पुन: जन्म घ्यावा लागून फजीत पावावे लागते' असे तेच उपनिषद 
“नास्ति पर इति मानी पुनः पुनः वशमापद्यते मे ।' (कठ उप. १.२.६) या 
वचनातून सांगते. अशा रीतीने 'परमेधर' रूपी अतींद्रिय शक्‍ती 'भक्‍्तां'ना संकटकाळी 
साह्य करते, हा या विश्वाच्या नियमातील 'हस्तक्षेप' नसून उलट विश्वाच्या नियमाचे 
ते पालनच आहे हे स्पष्ट होईल. कारण अतींद्रिय शक्‍ती नेहमी संकटकाळीच प्रकट 
होत असल्याचा नियमच असल्याचे यापूर्वी दिलेल्या अनेक उदाहरणावरून दिसून 
येते. त्यामुळे 'परमेधर' सर्वशक्तिमान आहे ही कल्पना खोटी तर ठरत नाहीच, 
उलट. अतींद्रिय शास्त्राचे नियम इतर सर्व शास्त्रातील नियमांवर 'आरूढ' झाले 
असल्यामुळे - तसे ते झाले असल्याचे उत्क्रांती सिद्धांत दाखवून देत असल्यामुळे 
- त्या कल्पनेला जास्तच बळकटी येते. किंबहुना ती कल्पना शास्त्रशुद्ध असल्याचे 
सिद्ध होऊन अध्यात्मवाद्यांच्या 'परमेधरी' कल्पनेचा पाया जास्तच मजबूत होतो. 
हे विषयांतर आहे असे काही वाचकांना वाटेल. पण या 'चमत्कारा'विषयीच्या 
भौतिकवादी शास्त्रज्ञांप्रमाणेच अध्यात्मवाद्यांच्याही काही गैरसमजुती आहेत. म्हणून 
त्या नाहीशा करणे व 'चमत्कार' विषयक शास्त्रीय भूमिका स्पष्ट करणे हे आवश्‍यक 
असल्यामुळे वरील विवेचन करावे लागले आहे. 'चमत्कारा'ची कल्पना वैज्ञानिक 
दृष्टीने चुकीची - निर्मूल - असेल तर ती अध्यात्माच्या दृष्टीनेही चुकीची - 
- असणार. कारण अध्यात्म हेही विज्ञान - शास्त्रच - आहे. 
(किंबहुना ते सर्व शास्त्रांचेही शास्त्र आहे.) पण दुर्दैवाने जडवादी भौतशास्त्रज्ञाप्रमाणेच 
अध्यात्मवाद्यांनाही याची कल्पना नाही ! 


*होळसपणा' 'व 'आंधळेपणा' यांची शास्त्रीय व्याख्या 
जे डोळ्यांना दिसते ते खरे आहे हे सिद्ध करण्यासाठी वैज्ञानिक संशोधन 


कशाला करायला पाहिजे, असे वर म्हटले आहे. आणि तसे ते सिद्ध करण्याचा 
जडवादी भौतशास्त्रज्ञांचा प्रयत्नच बृमरँग बनल्यामुळे, जे डोळ्यांना दिसते ते खोटे 


विज्ञान आणि चमत्कार / २४७ 


असल्याचे - या दृश्य भौतिक जगाचे अधिष्ठान अदृश्य (अतींद्रिय) तत्त्व असल्याचे 
- 'चमत्कार'युक्‍्त वा 'जादू'चे सिद्धांत भौतशास्त्रात स्वीकारून - त्यांना मान्य करावे 
लागले आहे. त्यामुळे वैज्ञानिक संशोधनाचे खरे उद्दिष्ट डोळ्यांना न दिसणाऱ्या 
(अतींद्रिय) जगाचे संशोधन करणे हेच असल्याचे सिद्ध होते. पण आपली 
दृश्य जगावरची श्रद्धा इतकी बळकट आहे, की ते 'खरे' नाही ही गोष्ट स्वीकारणे 
आपल्या जीवावर येते. पण भौतशास्त्रातील शोधापेक्षा अतींद्रिय विज्ञानातील शोधांनी 
आपली (भौतिक जग खरे असल्याबद्दलची) ही श्रद्धा शुद्ध आंधळी असल्याचे 
जास्त परिणामकारक रीतीने दाखवून दिले आहे. त्यामुळे आंधळेपणा ब डोळसपणा 
यांच्या शास्त्रीय व्याख्याच आता बदलाव्या लागतात. कारण आपण जे डोळ्यांना 
दिसत असल्यामुळे 'खरे' आहे असे म्हणतो, (उदा. भौतिक जग) ते मुळात खोटे 
असल्याचे व जे डोळ्यांना दिसत नसल्यामुळे 'खोटे' आहे, अस्तित्वात नाही, असे 
म्हणतो, (उदा. अतींद्रिय जग) ते खरे असल्याचे या तथाकथित 'चमत्कारां'च्या 
शास्त्रीय संशोधनातून निर्विवादपणे सिद्ध होते. उदा. अग्नी जाळतो हे आपण 'खरे' 
म्हणतो. उकळत्या तेलात हात घातला तर तो पोळतो हे आपण “खरे' मानतो. पण 
काहुना लोक लाव्हा रसावरून चालत जातात, पण त्यांना काही होत नाही, असे 
आढळून येते. मदीनाबी उकळत्या तेलातून नाणे काढते, पण तिचा हात पोळत 
नाही असे आढळून येते. येथे आपले 'खरे' जग खोटे ठरते व 'खोटे' जग - 
अतींद्रिय वा आध्यात्मिक जग, जे अदृश्य असल्यामुळे खोटे आहे असे आपण 
म्हणतो ते - खरे ठरते. या ग्रंथात दिलेली भानामतीची सर्व प्रकरणे भौतिक जगाच्या 
या भ्रामकत्वाचे अतींद्रेय शास्त्रीय सत्य (818059/०1०1०७०४] ॥॥॥॥) प्रकर्षाने 
आपल्या निदर्शनास आणून देतात. 

व्यावहारिक जगात अग्नी जाळतो हे खरे असल्यामुळे क्वचित घडणाऱ्या 
प्रकारात तो जाळत नसल्याचे आढळून आले तर ते खोटे म्हणण्यात, किंवा त्यावर 
अविश्वास दाखवण्यात काही चूक नाही असे कोणी म्हणेल. येथे 'क्वचित घडणाऱ्या 
प्रकारात हे शब्द महत्त्वाचे आहेत. पहिला प्रश्‍न म्हणजे 'क्‍्वंचित घडणारा प्रकार' 
खर आहे की खोटा, हे प्रथम ठरवले पाहिजे आणि तो खर असल्याचे आढळून 
आले तर तो खोटा” म्हणणे किंबा त्यावर 'अविश्वास' दाखवणे शास्त्रीय दृष्ट्या 
समर्थनीय आहे काय, हा दुसरा प्रश्‍न असून त्याचे उत्तर दिले पाहिजे. या प्रश्‍नाचे 
प्रामाणिक उत्तर देण्यावर शास्त्रीय संशोधनाचे सर्व भवितव्य अवलंबून आहे. तो . 
“खोटा? म्हणणे समर्थनीय मानले तर हे प्रकरण तिथेच संपते. जे 'खोटे' आहे त्याचे 
शास्त्रीय संशोधन कसले करणार? आणि 'खऱ्या'ला 'खोटे' म्हणणे हे जो समर्थनीय 
मानतो त्याचे मतपरिवर्तन कशानेही होणे शक्‍य नाही. अशा माणसाकडून शास्त्रीय. 
जगात कसलीही भर पडणार नाही. अशा लोकांनी शास्त्रीय जग भरले तर शास्त्रीय 


२४८ / विज्ञान आणि चमत्कार 


जगाची मृत्युधंटाच वाजली म्हणून समजावे. भौतशास्त्रच याला साक्ष आहे. भोतशास्त्राने 
शोधलेल्या नियमात, किंवा मांडलेल्या (व स्वीकृत झालेल्या) सिद्धांतात एखादा 
प्रकार बसत नसला, तर त्या प्रकाराकडे 'क्वचित घडणारा प्रकार' किंवा 'अपवाद' 
म्हणून दुर्लक्ष केले तर भौतशास्त्राची प्रगतीच कशी खुंटते हे भौतशास्त्राच्या इतिहासावरून 
दिसून येते. जीन्स आणि रॅले या भौतशास्त्रज्ञांनी प्रारणाचे - (1818117) जे सूत्र 
मांडले होते, त्यात नीलातीत किरणांची वागणूक बसत नव्हतो. (याला भौतशास्त्रात 
प]एठ५10161 ८8१३३/016 म्हणतात ही गोष्ट लुम्मेर आणि प्रिंगशीम या शास्त्रज्ञांनी 
दाखवून दिली होती.) हा प्रकार 'अपवाद' किंवा 'क्वचित घडणारा' म्हणून भोतशास्त्रज्ञांनी 
तिकडे दुर्लक्ष केले असते तर युगप्रवर्तक क्वाँटम सिद्धांताचा शोधच लागला नसता. 
(त्याचा शोध लावणाऱ्या मॅक्स प्लँकचाही आपण मांडलेल्या सिद्धांतावर कित्येक 
दिवस विश्वास नव्हता ! इतका 'दृश्य' जगावरील व प्रचलित गुहीतकृत्यावरील 
त्याकाळच्या शास्त्रज्ञांचा विश्वास प्रबळ व अविचल होता !) तसेच खगोलशास्त्रात 
बुध ग्रहाचा 'वाह्यातपणा' (८००९॥५1०1७/) न्यूटनच्या गुरुत्वाकर्षण सिद्धांताच्या 
नियमात बसत नव्हता. तोही प्रकार 'क्वचित घडणारा' किंवा 'अपवाद' म्हणून 
दुर्लक्षिणे समर्थनीय मानले गेले असते, तर आईन्स्टाइनच्या सापेक्षता सिद्धांताचा 
शोधही लागला नसता. तथाकथित 'अपवाद' हे वास्तविक अपवाद नसून आपल्या 
निसर्गनियमांच्या अभ्यासातील ती त्रुटी आहे हे ओळखून ती भरून काढण्याचा 
प्रयत्न केल्यास आपले निसर्गाचे ज्ञान समृद्ध होते. त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने किंवा 
त्यांना 'खोटे' वा “भ्रामक' म्हटल्याने होत नाही. काही जण अग्नीचा दाहकत्व हा 
गुणधर्म नाहीसा होण्याचा 'चमत्कार' किंवा परचित्त ज्ञान, भानामती यासारखे 'चमत्कार' 
नेहमी का घडून येत नाहीत असला एक अडाणी प्रश्‍न विचारतात व पुढे जाऊन 
म्हणतात, की ते नेहमी घडून येत नसल्यामुळे ते प्रकार ('चमत्कार') खोटे ! 
एखादी गोष्ट नेहमी घडते म्हणून ती खरी व तशी जी घडत नाही ती खोटी हे अजब 
तर्कशास्त्र आहे. या तर्कशास्त्रानुसार भहमी उगवणारा सूर्य ब तारे हेच खरे व नेहमी 
न उगवणारा धुमकेतू व नवतारे (सुपरनोव्हा) खोटे, असे म्हणावे लागेल ! निसर्गाला 
या 'बुद्धिमान*-लोकांच्या बुद्धिवादी तर्कशास्त्रानुसार वागणे कळू नये हे किती मोठे 
दुदैव | 


अशा रीतीने (वर दाखवून दिल्याप्रमाणे) अपवादात्मक परिस्थितीत घडणारे 
प्रकारच वास्तविक भौतिक जगात दडलेली सत्ये व नियम उघड करतात. (उदा. 
मवताऱ्यांमुळेच जडतत्त्वांची व परिणामी मानवाची उपपत्ती कळली.) हे विज्ञानाच्या 
इतिहासावरून दिसून येते. उदा. प्रस्तुत ग्रंथातील भानामतीच्या प्रकारात अदृश्य 
रीतीने विष्ठा येऊन पडणे, बंद खोलीतील वस्तू अदृश्य रीतीने बाहेर येऊन पडणे, 
कपड्यांना आपोआप आग लागणे, एका गरोदर स्त्रीचा गर्भ अदृश्य रीतीने छपरावर 


विज्ञान आणि चमत्कार / २४९ 


जाऊन पडणे, बंद कपाटातून पैसे अदृश्य होणे किंवा अदृश्य रीतीने तेथे येऊन 
पडणे, इ. प्रकार भौतिक जगात अपवादात्मकपणे घडतात, म्हणूनच ते या भौतिक 
जगाचे मिथ्यत्व व अतींद्रिय जगाचे सत्यत्व किंवा भौतिक जगावरचे त्या अदृश्य 
जगाचे व त्या जगाच्या नियमांचे अधिराज्य सिद्ध करतात. या ग्रंथात दिलेली अन्य 
*चमत्कारां'ची उदाहरणेही (उदा. शून्यातून वस्तुनिर्मिती, चोखोबाचा साक्षात्कार, 
श्रद्धेने मूर्तरूप धारण करणे इ.) भौतिक जगाचे मिथ्यत्व व अतींद्रिय जगाचे व त्या 
जगाच्या नियमांचे श्रेष्ठत्व सिद्ध करण्याबरोबरच या भौतिक जगाचे सूत्र-चालन ते 
जग ज्या तत्त्वावर अधिष्ठित आहे त्या अतींद्रिय तत्त्वाच्या आधारे चालत असून ते 
तत्त्व मानवी मनाशी निगडित असल्याचे दाखवून देतात. म्हणूनच कठोपनिषद 
'मनसैवेदमाप्तव्यम्‌ ।' (मनामार्फतच त्या अतींद्रिय सत्याशी जवळीक साधावी) 
असे म्हणते. मनामार्फत अतींद्रिय शक्तीशी जवळीक दोन मार्गानी साधता येते. एक 
योगमार्गाने व दुसरे, भक्‍्तिमार्गाने. पतंजली मुनींनी योगमार्गाने सिद्धी प्राप्त होतात 
असे म्हटले आहे. (ब्युत्याने सिद्धयः ।) (पातं. बो. सू. २.३७) आणि नारदमुनींनी 
भक्तिमार्गानेही सिद्धी प्राप्त होतात असे म्हटले आहे. (बल्लब्ध्या पुमान्‌ सिद्धो 
भ्रवति ।) (नारद धक्‍्तिसूत्र १.१.४) कोणत्याही मार्गाने मनामार्फतच सिद्धी प्राप्त 
होतात हे शास्त्रीय सत्य असल्यामुळे तुकारामांनी 'मन करा रे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे 
कारण ।' असे म्हटले आहे. योगमार्ग सामान्य माणसाला झेपणारा नाही, भक्तिमार्ग 
मात्र कुणालाही, अगदी सामान्यातील सामान्य माणसालाही सहज चोखाळता येतो. 
त्यामुळे सामान्य वर्गातील किंबहुना हीन कुलातील सुद्धा ईश्वर-भक्तांच्या जीवमात 
“चमत्कार' घडल्याच्या कथा भक्‍्तिविजयासारख्या ग्रंथातून वाचावयास मिळतात. 
त्यावर बुद्धिवादीच नव्हे, तर हल्लीच्या काळातील सामान्य शिक्षित मनुष्यसुद्धा 
विश्वास ठेवत नसल्याचा आढळून येतो. पण त्यातील 'चमत्कारा'पेक्षाही अविधासनीय 
असे 'चमत्कार' भक्‍्तियोगामुळे आधुनिक काळात घडल्याचे दाखले आहेत. हे 
अशक्य कोटीत जमा होणारे अतींद्रिय प्रकार (तथाकथित 'चमत्कार') असून ज्या 
भौतिक नियमांच्या 'अनुल्लंघनीयते'वर भौतिक जगाचे सत्यत्व अबाधितपणे उभे 
असल्याचे जडवादी भौतशास्त्रज्ञ ठामपणे मानतात, ते नियमच किती तकलादू 
आहेत व परिणामी त्या नियमावर उभे असलेले हे दृश्य भौतिक जग किती आमक 
आहे, हे ते दाखवून देतात. अशा काही अशक्य कोटीतील अतींद्रिय घटनांचा येथे 
आपल्याला आता विचार करावयाचा आहे. 


काही अशक्य कोटीतील अतींद्रिय घटना 


प्रथम 'अशक्य' या शब्दाविषयी थोडे स्पष्टीकरण केले पाहिजे. वास्तविक 
“परचित्तज्ञाना'पासून 'भानामती' पर्यंतचा कोणताही तथाकथित 'चमत्कार' रूढ विज्ञानाच्या 


१९५० / विज्ञान आणि चमत्कार 


दृष्टीने 'अशक्य'च आहे. तेव्हा येथे जे प्रकार वर्णन करावयाचे आहेत त्यांना 
“अशक्य हे विशेषण लावून 'परचित्तज्ञान' वगैरे प्रकार 'शक्‍य' आहेत असे मला 
सुचवायचे आहे, असे कोणी समजू नये. रूढ विज्ञानाच्या दृष्टीने सर्वच 'चमत्कार' 
'अशक्य' असताना काही विशिष्ट 'चमत्कारां'ना तेवढे अशक्य कोटीत ढकलण्याचे 
वास्तविक काही कारण नाही. म्हणून येथे 'अशक्य' या शब्दाने मला 'सापेक्षत: 
अशक्य असे सुचवायचे आहे, हे वाचकांनी ध्यानात घ्यावे. म्हणजे असे की, 
“परमचित्तज्ञाना'पासून 'भानामती'पर्यंतचे सर्व “चमत्कार” नित्याच्या जीवनात अगदी 
दुर्मिळ नाहीत. पण मी आता वर्णन करणर असलेले 'चमत्कार' मात्र नित्याच्या 
जीवनात अगदीच दुर्मिळ आहेत. म्हणून त्यांना अशक्य म्हणण्याऐवजी 'अतिदुर्मिळ' 
म्हणणे हे अधिक सयुक्तिक होईल. अतिदुर्मिळ असले तरी ते इतर तथाकथित 
“चमत्कारा'इतकेच सत्य आहेत हे मात्र विसरू नये. 

ज्ञानेधवरांनी भिंत चालवली, रेड्यामुखी वेद बोलविले असे भक्तिविजयसारख्या 
ग्रंथातून सांगण्यात येते. वास्तविक हे 'चमत्कार'ही वरील अर्थाने 'अशक्य'च आहेत 
असे कुणी म्हणेल. पण ते तसे नाहीत. भिंत चालवणे हा 'चमत्कार' वास्तविक 
भानामतीच्या - म्हणजे गुरुत्वाकर्षणशक्‍्तीच्या नियमाविरुद्धच्या - 'चमत्कार' प्रकारात 
मोडतो. या अतींद्रिय प्रकाराचे शास्त्रीय नाव 'सायकोकायनेसिस' (7) असे असून 
तत्त्वत: ही शक्‍ती सामान्य माणसातसुद्धा असल्याचे ड्यूक युनिव्हर्सिटीच्या 
परामानसशास्त्रीय प्रयोगशाळेत जे. बी. ऱ्हाईन प्रभृतींनी सप्रयोग दाखवून दिले 
आहे. काही माध्यमे टेबल इ. जड वस्तू उचलून दांखवत असल्याचे नियंत्रित 
प्रयोगातून सिद्ध झाले आहे."' डी. डी, होम हा अंतराळातून (खिडकीतून) घराबाहेर 
गेल्याची व परत तरंगत आल्याची घटना साक्षीदारांनी नोंद केली आहे. सतराव्या 
शतकातील कोपर्टिनोचा जोसेफ डेसा हा तर 'उडणारा ख्रिस्ती मठवासी' (१191०६४ 
11०10 म्हणूनच प्रसिद्ध आहे." रशियाच्या एमोलेव या चित्रपट दिग्दर्शकाने एका 
नटीला झोपलेल्या अवस्थेत दोन फूट अंतराळी केवळ मन:शक्तीने उचलल्याची 
घटना म्रिस आणि डिक यांनी नोंद केली आहे." ' (या सर्व घटना क्षुल्लक ठरविणारी 
योगी विशुद्धानंदांची आकाशगमनाची घटना अनेकांनी अनेकदा पाहिली व नोंद 
केली आहे. त्यांना अणिमादि अनेक सिद्धी प्राप्त झाल्या होत्या. पाहा : स्वामी 
विशुद्धानंद परमहंसदेव : (१९९६) नंदलाल गुप्त) तेव्हा ज्ञानेशषरंच्या या “चमत्काणं वर 
*अशक्‍्य' असा आरोप कुणालाही करता येणार नाही. तसेच रेड्यामुखी वेद बोलवणे 
हेही 'अशक्‍्य' समजण्याचे कारण नाही. हा 'चमत्कार'ही अकराव्या प्रकरणात वर्णन 
केलेल्या 'आकाशवाणी'च्या 'चमत्कारा'पेक्षा काही जास्त अद्भुत नाही. (किंबहुना 
कमी प्रतीचाच ठरतो.) (एका गायीच्या वासराने *मूकं करोति वाचालं । पंगु 


विज्ञान आणि चमत्कार / २५१ 


लंधयते गिरिम्‌ ।' हा श्‍लोक अनेकांच्या साक्षीने म्हटल्याची घटना खुद्द बहिणाबाईनेच 
आपल्या चरित्रात नोंदवली आहे.**) तेव्हा प्रस्तुत ग्रंथात वर्णन केलेल्या 'चमत्कारां' 
च्या मानाने भक्तिविजयातील 'चमत्कार' सामान्यच ठरतात. पण संत ज्ञाने श्वरासारखा 
कोणीही मोठा संत किंवा राम वा कृष्ण यासारखा ईश्वरी अवतार समजला गेलेला 
महापुरुषसुद्धा अन्न व पाणी याशिवाय आपले आयुष्य जगून दाखवल्याचे एकही 
उदाहरण पुराणांतरी सापडत नाही - जे हल्लीच्या विज्ञानयुगात सामान्य माणसांनी 
घडवून आणले आहे! 

मग ही सामान्य माणसे 'ईश्वरी अवतार असलेल्या' राम वा कृष्ण यांच्यापेक्षा 
श्रेष्ठ समजायची काय? तसे समजण्याचे कारण नाही. हे कळण्यासाठी या “अवतारी' 
पुरुषांनी असा 'चमत्कार' का करून दाखवला नाही हे प्रथम समजून घेतले पाहिजे. 

स्वत: कृष्णाने (म्हणजे गीताकारांनी) भगवद्गीतेत 'न बुद्धिभेदं जनयेत्‌ 
अज्ञानां कर्मसंगिनाम्‌ ।' (म्हणजे कर्माधिष्ठित जीवन जगणाऱ्या सामान्य माणसाचा 
महापुरुषांनी बुद्धिभेद करू नये.) असे म्हटले आहे. (ज्ञानेश्वरांनी होच गोष्ट संत 
महात्म्यांनी 'मार्गाधारे वर्तावे' या शब्दात सांगितली आहे.) अन्नपाण्याशिवाय 
जगण्याने पोटापाण्यासाठी कर्म करणार्‍या सामान्य माणसाचा बुद्धिभेद होतो हे स्पष्ट 
आहे. त्यामुळे कर्म करण्याची आवश्यकता नाही असे ठरते. मनुष्याला पोटापाण्यासाठीच 
कर्म करावे लागते, हे प्रसिद्ध आहे. अवतारी (समजले गेलेल्या) पुरुषांनी असा 
(अन्नपाण्याशिवाय जगण्याचा) 'चमत्कार' करून तो आदर्श लोकांसमोर ठेवला तर 
'कर्म कर, कर्म केले नाहीस तर तुझा चरितार्थही चालणार नाही' (शरीरयात्रापि च 
ते न प्रसिद्धेदकर्मणः ।) या गीतेच्या (निष्काम कर्मयोगाच्या) शिकवणीविरुद्ध 
उपदेश केल्यासारखे होईल. म्हणजे गीतेच्या शिकवणुकीविरुद्ध लोकांसमोर तो 
आदर्श ठेवल्यासारखे होईल. म्हणजेच 'मी कर्म करतो' (वर्ते एव च कर्मणि ।) हा 
कर्मयोगाचा कृष्णाने सामान्य लोकांपुढे ठेवलेला आदर्शच, उपदेशच व्यर्थ ठरेल. 
नव्हे आध्यात्मिक जीवनाचीच वैय्यर्थता त्यामुळे सिद्ध होईल. कर्म करण्याची गरज 
नसेल (आणि पोटापाण्याचा प्रश्‍न सुटला तर त्याची काय गरज?) तर आध्यात्मिक 
जीवन जगण्याचीही गरज उरत नाही ! थोडक्यात, अन्नपाण्याशिवाय जगण्याच्या ' 
'चमत्कारा'चा संतमहात्म्यांनी सामान्य लोकांपुढे आदर्श ठेवला, तर तो आध्यात्मिक 
जीवनावर तात्त्विक प्रहार ठरतो. आध्यात्मिक तत्त्वाच्या मुळावरच तो घाव घालणारा 
ठरतो. म्हणून असा 'चमत्कार' संतमहात्म्यांनी व 'अवतारी' पुरुषांनी करून दाखवलेला 
नाही आणि म्हणून ज्यांनी तो करून दाखवला (वास्तविक त्यांच्या जीवनात तो 
आपोआप घडला, त्यांनी तो करून दाखवला नाही.) त्यांचे जीवन संतमहात्म्यांपेक्षा 
श्रेष्ठ ठरत नाही. मग त्यांच्या जीवनात तो 'चमत्कार का घडला? ते लोक 
असामान्य होते म्हणून घडला नाही, तर उलट ते सामान्य होते म्हणूनच घडला. ते 


२५१९ / विज्ञान आणि चमत्कार 


लोक संकटात सापडल्यामुळे व अतींद्रिय शक्‍ती संकटात माणसाच्या मदतीला 
नेहमी धावून येत असल्यामुळे तो घडला. त्यांच्या जीवनचरित्रावरूने हे स्पष्ट होते. 
अन्नपाण्याशिवाय जगणाऱ्या व्यक्‍ती अनेक होऊन गेल्याचे सांगण्यात येत 
असले तरी तीनच व्यक्तींची उदाहरणे इतिहासप्रसिद्ध आहेत. (एक व्यक्‍ती हल्ली 
जिवंत आहे.) ही तीनही उदाहरणे स्त्रियांची आहेत हे लक्षात ठेवण्यासारखे आहे." 
जीवशास्त्रदृष्ट्या व उत्क्रांतिवादाच्या दृष्टीने विचार करता स्त्रीलिंग हे मूलभूत 
जीवशास्त्रीय प्रणीतत्त्व (910108128119 10411201३1 शा!) असल्यामुळेच हा 
“चमत्कार' स्त्रियांच्या बाबतीत घडू शकतो असे म्हणायला जागा आहे." हे 
जीवशास्त्रीय स्त्रीतत्त्व, स्त्री ही 'जीवशास्त्रीय प्रकृती असल्याचे दाखवून देत असून 
ती (प्रकृती) 'भलवैसाही खेळु । लेखा आणी ।।' (वाटेल तो चमत्कार करून 
दाखवते) या ज्ञानेश्वरांच्या उक्तीप्रमाणे अध्यात्मशास्त्रातील (प्रकृति) तत्त्वाशीही 
जुळणारीच - सुसंगतच - आहे ! म्हणजे या 'चमत्कारा'च्या बाबतीत जीवशास्त्र व 
जीवशास्त्रीय स्त्री (प्रकृति) तत्त्व ही अध्यात्म्यशास्त्र व अध्यात्मशास्त्रीय 'प्रकृति'तत्त्व 
प्रतिबिंबित करतात, किंवा अध्यात्मशास्त्रीय कल्पनेला जीवशास्त्रीय अधिष्ठान- 
आधार-आहे हे दाखवून देतात, असे म्हणता येईल. (खरे तर अध्यात्मशास्त्रीय 
तत्त्वच जीवशास्त्रात प्रतिबिंबित झाले आहे असे म्हणणे अधिक काटेकोर आहे.) 


अन्नपाण्याशिवाय जगणारी माणिक्यम्मा 


पहिले उदाहरण कर्नाटकातील - जिला 'महायोगिनी' असे तिचे भक्तगण 
म्हणतात व जी आजही गेली ५८ वर्षे अन्नपाण्याशिवाय जिवंत आहे व आरोग्यसंपन्न 
आहे - ती माणिक्यम्मा या स्त्रीचे आहे. माणिक्यम्मा हिचा जन्म १९३४ साली 
कर्नाटकातील गुलबर्गा जिल्ह्यातील सोडम तालुक्‍यातील मालाबाद या लहान खेड्यात 
झाला. तिला लहान वयातच शिवभक्तीची गोडी लागली होती. ती इतकी तीव्र होती 
की त्या भक्‍तीला अडशळा ठरणाऱ्या विवाहाला तिचा त्या लहान वयातही तोत्र 
विरोध होता. पण तिच्या मनाविरुद्ध तिच्या लहान वयातच तिचे लग्न करण्यात 
आले. मनाविरुद्ध लग्न झाल्यामुळे ती सासरी जाण्यास व गेली तरी पत्नीधर्माप्रमाणे 
वागण्यास नाखूष होती. व नेहमी शिवध्यानात मग्न असे. त्यामुळे तिचा सासरी 
अतिशय छळ होऊ लागला. त्या छळाविरुद्ध तिने शेवटी उपवासाचे शस्त्र उपसले. 
हे शस्त्रच तिच्या मदतीला धावून आले व तिला वाचवू शकले. कारण सासरचे काम 
न करता खाण्याचा तिच्यावर त्या लोकांना आरोप करता येत नव्हता. पण तिच्या या 
सामर्थ्यामुळे सासरच्या लोकांचे व माहेरच्या लोकांचेसुद्धा डोळे उघडले नाहीत. 
तिच्या परिस्थितीत काही फरक पडला नाही व छळ सुरूच राहिला. शेवटी नवऱ्याचा 
आपल्या मनाविरुद्धचा अतिप्रसंग टाळण्यासाठी ती रानात निघून गेली. पण तिच्या 


विज्ञान आणि चमत्कार / २५३ 


नवऱ्याचा तेथेही त्रास होऊ लागल्यामुळे तिने त्याचे दुसऱ्या एका मुलीशी लग्न 
लावून दिले व त्याच जिल्ह्यातील यादगिरी तालुक्‍यातील यानागुंदीजवळील डोंगरात 
जाऊन राहिली. याच ठिकाणी तिची अन्नपाण्याशिवाय जगणारी स्त्री म्हणून बाहेरच्या 
जगाला ओळख झाली. त्या ठिकाणी तिला असंख्य भक्‍त लोक येऊन मिळाले. 
यामध्ये कोडंगलचे तहशीलदार श्री. गोविंदराव हेही एक होते. त्यांनी त्या डोंगरात 
तिच्यासाठी एक स्वतंत्र ध्यानमंदिर बांधायचे ठरवून बांधकामास सुरुवात केली. 
त्यावेळी माणिक्यम्माने त्या मंदिरास दारे खिडक्या अजिबात ठेवू नका असे सांगितले. 
त्या मंदिरात तिचा ध्यानात बसण्याचा निश्चय होता. चोहोबाजूंनी सिमेंट काँक्रीटने 
बंद केलेल्या जागेत माणिक्यम्मा ध्यानात बसणार असल्याची वार्ता पसरायला वेळ 
लागला नाही. शासनाच्या कानावरही ही वार्ता गेली. हा आत्महत्येचा प्रयत्न असल्याची 
शासनाने भूमिका घेतली व या गोष्टीला विरोध केला. डॉ. अकबर अली यांच्यासारख्या 
' माणिक्यम्माची परीक्षा करून तिचे अध्यात्मसामर्थ्य पटलेल्या लोकांच्या आग्रहावरून 
शंकरदेव या एका मंत्र्याने यापूर्वी माणिक्यम्माची कडक तपासणी करून तिच्या 
अन्नपाण्याशिवाय राहण्याच्या सामर्थ्याची स्वत: खात्री करून घेतली असली, तरी 
बंदिस्त अशा हवाबंद जागेत राहणे हे मृत्यूलाच आमंत्रण आहे अशी शासन व 
पोलिखात्याची भूमिका होती. माणिक्यम्मांच्या भक्‍तांचाही प्रारंभी या योजनेला विरोध 
होता. पण अन्नपाण्याशिवाय राहणारी माणिक्यम्मा समाधीमध्ये गेल्यावर हवेशिवायसुद्धा 
राहू शकेल, अशा भरवशावर त्या गोष्टीला त्यांनी संमती दिली होती. त्यांनी व 
माणिक्यम्माचे परमभक्त श्री. रामरेडी पाटील यांनी माणिक्यम्माच्या जीवितास काही 
धोका झाल्यास आपली सर्व इस्टेट सरकारजमा करण्यात यावी असे लिहून देण्याची 
तयारी दर्शविली. शेवटी शासनातर्फे या प्रकरणी साधकबाधक विचार करण्यात 
येऊन या गोष्टीस संमती देण्यात आली. माणिक्यम्मा ध्यानमग्न झाल्यानंतर व 
खोलीच्या दरवाजा-खिडक्या सिमेंटने बंद केल्यानंतर त्या ठिकाणी शासनातर्फे 
अखंड पोलिस पहारा ठेवण्यात आला. तो दिवस होता २३ डिसेंबर १९५३. 
आणि माणिक्यम्माने आपल्या भक्तांना अगोदरच सांगून ठेवले होते की महाशिवरात्रीच्या 
दिवशी आपण ध्यानातून बाहेर येऊ. ३ मार्च १९५४ या दिवशी महाशिवरात्र होती. . 
पण त्याच्या आदल्या दिवशीच त्या ठिकाणी लोकांची तुफान गर्दी उसळली होती. .' 
: पोलिसांचा अर्थात कडेकोट बंदोबस्त होता. सर्वजण माणिक्यम्माच्या समाधीतून 
बाहेर येण्याच्या क्षणाची आतुरतेने वाट पाहात होते. अन्नपाणी तर नाहीच, पण. 
स्वत:ला हवाबंद जागेत ७० दिवस बंदिस्त करून घेऊन बसलेली ही बाई जिवंत 
तरी बाहेर येईल काय अशी शंका बाळगणारे विज्ञानवादी आणि बुद्धिवादी त्यात 
होते. राज्याचे दोन मंत्रीही उपस्थित होते. पोलिस अधिकारी, पत्रकार, संशोधक, 
साधूसंत इत्यादीही होते. सर्चलाईट, पेट्रोमॅक्स अशा साधनांनी माणिक्यम्मा समाधिस्थ 


२५४ / विज्ञान आणि चमत्कार 


असलेल्या बंदिस्त खोलीच्या चारी बाजू प्रकाशाने उजळून निघाल्या होत्या. लोकांची 
उत्कंठा शिगेला पोचली होती. माणिक्यम्मा केव्हा व कशी बाहेर येणार याची. 

पहाटे चार वाजता सिमेंटने बंद असलेल्या दरवाजाच्या भिंतीला एकदम एक 
चीर पडलेली दिसली. एकच मिनिटात एक दगड निखळून पडला आणि मग 
एकामागून एक दगड पडून जणू ते कोणी गोळा करीत असल्याप्रमाणे ते आपोआप 
गोळा होऊ लागले ! डॉ. अकबर अलींनी भक्तीच्या मोठ्या उमाळ्याने 'अम्मा' असे 
म्हणून एकदम भिंतीवर पडून दंडवत घातला. माणिक्यम्माने डोळे उघडले. जमलेल्या 
हजारो लोकांच्या कंठातून माणिक्यम्माच्या नावाने एकच जयघोष झाला. यावेळी 
तिचे वय अवघे १९ वर्षांचे होते." 

तेव्हापासून माणिक्यम्माची अन्नपाण्याशिवाय जगणारी स्त्री म्हणून सर्वत्र 
कीर्ती पसरली. था प्रसंगाने भारताचे योगसामर्थ्य केवळ पुस्तकी नाही, पातंजल 
योगशास्त्राच्या सिद्धी काल्पनिक नाहीत, तर अनुभव व प्रयोग यावर आधारलेल्या 
आहेत हे जगाच्या निदर्शनास आले. (पार्तजल बोगदर्शनाच्या 'विभूतिपाद' या 
३र्‍या भागात 'कण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिवृत्तिः' म्हणजे कंठकूपाच्या ठिकाणी मन:संयम 
केल्यास अन्नपाण्याची जरुरी राहत नाही असे सांगणारा ३० बा श्लोक आहे.) 
भारताला अन्नपुरवठा करणार्‍या 9२८ या जागतिक संस्थेच्या अध्यक्षांनी भारतभेटीत 
मुद्दाम माणिक्यम्माची भेट घेऊन अन्नपाण्याशिवाय ही बाई कशी जगते याची 
तपासणी करण्यासाठी - तिचे मलमूत्र मिळत नसल्यामुळे - तिची थुंकी घेऊन तिचे 
अमेरिकेतील प्रयोगशाळेत रासायनिक प्रथक्करण करून पाहिले आहे. योगसिद्धीचे 
रहस्य रासायनिक घटकात शोधणारे पाश्चात्य भौतिकशास्त्र अध्यात्मापासून हजारो 
मैल दूर असल्याचीच ही साक्ष आहे ! 

अन्नपाण्याशिवाय मनुष्य जगू शकतो - मग असे जगणारी एक शिवभक्त 
स्त्री असेना का - यावर विश्वास नसणाऱ्या डॉ. अकबर अलीसारख्या एका मुस्लिमाने 
स्वत:ची खात्री करून घेग्यासाठी दीर्घकाळपर्यंत त्या स्त्रीची तपासणी करावी यात 
आश्चर्य नाही. (आणि ती खात्री पटल्यानंतर त्या स्त्रीला महायोगिनी मानून तिचे ते 
अनन्य भक्‍त बनले यात ही आश्चर्य नाही.) पण स्वतः योगसाधना करणाऱ्या व 
योगी म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या एका भारतीय योग्यानेच त्या स्त्रीच्या या सामर्थ्याविषयी 
संशय बाळगावा हे आश्चर्य नव्हे काय? पण योगीच योग्याची खरी परीक्षा करू 
शकतो आणि जगाला योगसामर्थ्य खरे असल्याचे त्याची परीक्षा घेऊन दाखवून 
देतो. २ महिने १० दिवस हवाबंद जागेत समाधिस्थ राहणे आणि अगोदर ठरविल्याप्रमाणे 
महाशिवरात्रीच्या दिवशी पहाटे बरोबर ४ वाजता ब्राह्म मुहूर्ताला आपोआप सिमेंटची 
भिंत फुटून समाधीतून बाहेर येणे (तो महाशिवरात्रीचा दिवस होता हे इतके दिवस 
अंधारात राहिलेल्या तिला कसे कळले?) हा माणिक्यम्माच्या योगसामर्थ्याचा चमत्कार 


विज्ञान आणि चमत्कार / २५५ 


धारवाडच्या तपोबन आश्रमाचे योगी कुमार स्वामी यांचे पुरेसे समाधान करणारा 
नव्हता असे दिसते. (हे स्वामी स्वत: एम. ए पीएच. डी. असून कित्येक दिवस 
समाधीत जात असत.) त्यांनी आपल्या शिष्यांना ही बाई अन्नपाण्याशिवाय खरोखरच 
जगते काय याची खात्री करण्यासाठी पाठविले. त्यांनी तीन महिने माणिक्यम्माजवळ 
राहून तिची परीक्षा करून स्वत:ची खात्री करून घेतली व स्वामींना वृत्तांत खरा 
असल्याचे परत येऊन सांगितले. कुमारस्वामींनी मग स्वत:च माणिक्यम्माची भेट 
घेतली व तिच्या पुढे अक्षरश: साष्टंग दंडवत घातला ! (नंतर स्वत: तिच्या 
सानिध्यात ते दोन महिने राहिले.) 

*गेली ५८ वर्षे माणिक्‍्यम्मा अन्नपाण्याशिवाय जिवंत आहे. असाध्य रोग बरे 
करणे, बंदिस्त (कुलूप घातलेल्या) जागेतून अदृश्य होऊन दुसरीकडे जाणे यासारखे 
“चमत्कार'ही या योगिनीच्या नावावर नमूद असले तरी हा अन्नपाण्याशिवाय राहण्याचा 
एकच 'चमत्कार' तिला इतर योग्याहून वेगळा काढणारा आहे. (कारण असले इतर 
“*चमत्कार' इतर योग्यांनीही केले आहेत.) भौतिक विज्ञानाला हे अक्षरश: जिवंत व 
चालते बोलते आव्हान आहे. हे अध्यात्मशास्त्राचे भौतशास्त्राला आव्हान आहे. 
माणिक्यम्मा गेली ५८ वर्षे अन्नपाण्याशिवाय कशाच्या आधारे जिवंत आहे? हे 
कोडे भौतिकवादी शास्त्रज्ञांना आध्यात्मिक तत्त्वाचे शास्त्रीय सत्यत्व मान्य केल्याखेरीज 
शास्त्रीयदृष्ट्या सोडवणेच शक्‍य नाही. खऱ्या अर्थाने 'शास्त्र' कशाला म्हणावे 
याविषयी जडवाद्यांना अंतिम निर्णयास येण्यास भाम पाडणारे हे उदाहरण आहे. हे 
एक अपवादात्मक उदाहरण आहे असेही समजण्याचे कारण नाही. दुसरेही एक 
असलेच उदाहरण असून तेही भारतातलेच आणि भारतीय नारीचेच आहे. 


'मनुष्य हा देह नाही, आत्मा आहे', हे सिद्ध करणारी गिरिंबाला 


या दुसर्‍या भारतीय नारीचे - नव्हे महायोगिनीचे - नाव आहे गिरिबाला. या 
सामान्य स्त्रीची योग्यता एका योगिनीची असल्याचे प्रथम बाह्य जगाला कळले, ते 
तिच्या अन्नपाण्याशिवाय पन्नास वर्षापेक्षा जास्त काळ जगण्याचा तिने 'चमत्कार' 
करून दाखवल्याची माहिती योगानंदांनी आपल्या &॥६०७॥०2७७॥१०त शब्टटा . 
या ग्रंथातून जगाला सांगितल्यामुळे. या स्त्रीची त्यांनी प्रत्यक्ष भेट घेऊन तिच्या. 
तोंडून ऐकलेली माहिती तर बा ग्रंथात त्यांनी दिली आहेच, पण तिच्या शेजारी 
राहणाऱ्या स्थितीबाबू नंदी यांनी तिला खोलीत बंदिस्त करून तिच्यावर केलेल्या 
प्रत्यक्ष निरीक्षण प्रयोगाची त्यांना दिलेल्या माहितीचीही नोंद त्यांनी आपल्या या ' 
ग्रंथात केली आहे. या ग्रंथात त्यांनी दिलेली माहिती अशी : 

गिरिआला हिचे लग्नही माणिक्यम्माप्रमाणेच तिच्या लहानपणीच-तिच्या वयाच्या 
नवव्या वर्षी-लावण्यात आले होते. नवाबगंज या गावात ती नवऱ्याच्या घरी वयाच्या 


२५६ / विज्ञान आणि चमत्कार 


१२ व्या वर्षी नांदायला आली. सासरी ती भयंकर खादाड म्हणून प्रसिद्ध झाली 
होती. तिच्या खादाडपणामुळे तिला आपल्या सासुसासऱ्यांची बोलणी सतत खावी 
लागत असतं. शेवटी ती बोलणी असह्य होऊन एके दिवशी तिने आपल्या सासूजवळ 
प्रतिज्ञा केली, की आजपासून मी आयुष्यात कधीही अन्नाला शिवणार नाही. आणि 
असे म्हणून ती गंगा नदीच्या घाटावर आली. तेथे तिने परमेश्वराची अत्यंत कळवळून 
ग्रार्थना केली की, 'देवा, मला अन्नाशिवाय केवळ तुझ्या प्रकाशाच्या जोरावर 
जगण्याची विद्या शिकवणाऱ्या एखाद्या गुरूला पाठवून दे.' त्या निरागस बालिकेची 
ती अंत:करणापासून कळवळून केलेली प्रार्थना परमेश्वराने (म्हणजे त्या वैश्विक 
मनाने) ऐकली व तिच्यासमोर थोड्याच वेळात एक माणूस तिला दिसला. त्याने 
तिला सांगितले की, 'तुझी प्रार्थना ऐकून प्रसन्न झालेल्या परमेश्वराने मला तुझ्याकडे 
पाठवले आहे. आजपासून तू अनंताच्या शक्‍तीतून येणाऱ्या केवळ प्रकाशतत्त्वाच्या 
साह्याने जगू शकशील. तुला अन्नाची गरज भासणार नाही.' असे म्हणून त्याने तिला 
एक मंत्र दिला व योगातील प्राणायामाच्या काही कठीण क्रिया शिकविल्या. ती 
म्हणते, “तेव्हापासून मी आजतागायत - आज माझे वय ६८ वर्षांचे आहे - अन्नाचा 
एक कणही खाल्लेला नाही किंवा पाणीही प्यालेले नाही. त्यामुळे संडास-लॅघवी 
करावी लागत नाही. मी कधी आजारी पडले नाही. मला रात्री झोपही नसते. दिवसा 
मी सर्व कामे करते व रात्री ध्यान करते. ध्यानात माझ्या गुरूचे दर्शन होते. मला मुले 
झाली नाहीत. बऱ्याच वर्षापूर्वी मी विधवा झाले.” 

योगानंदांनी तिला म्हटले की, 'अन्नाशिवाय कसे जगावे ही तुम्ही शिकलेली 
विद्या इतरांना शिकवली तर जगाची अन्नाची समस्या सुटेल. तेव्हा तुम्ही हे गुपित 
इतरांना का शिकवीत नाही?” यावर गिरिबाला जे म्हणाल्या ते लक्षात ठेवण्यासारखे 
आहे. त्या म्हणाल्या, “गुरूने हे रहस्य गुप्त ठेवण्यास मला सांगितले आहे. ईश्वरी 
कार्यात हस्तक्षेप होऊ नये अशी त्याची इच्छा आहे. नाहीतरी कर्म करण्याची आणि 
त्याची सुखदु:खरूपी फळे भोगण्याची माणसाला काय गरज उरेल? कर्म केले नाही 
व त्याच्या फळाचे तडाखे बसले नाहीत, तर जीवनाचा अर्थ शोधण्याचा माणूस 
प्रयत्न करील काय?” 

गिरिबाला गीतेचे तत्त्वज्ञानच सांगत आहे, हे वाचकांच्या लक्षात आलेच 
असेल. योगानंदांनी शेवटी गिरिबालांना विचारले, '“मग तुम्हा 'एकट्यांनाच हो 
अन्नपाण्याशिवाय जगण्याची विद्या का मिळाली?"' याला त्यांनी उत्तर दिले, 
*माणूस हा जड देह नाही, तर आत्मा आहे, हे जगाला दाखवून देण्यासाठी,'". 

हा प्रश्‍न विचारून योगानंदांना जगात “चमत्कार का घडतात याचे शास्त्र 
(गिरिबालांच्या मुखाने) तथाकथित 'शास्त्रीय' जगाला सांगायचे होते. त्यांच्या उपर्युक्त 
ग्रंथात ॥८ 1.६७ ० !श2०७$' (चमत्कारांचा नियम) या नावाचे एक खास 


विज्ञान आणि चमत्कार / २५७ 


प्रकरण त्यांनी याच उद्देशाने लिहिले असून त्यात त्यांनी मानवी मनच सर्व 'चमत्कारां'च्या 
बुडाशी असल्याचे स्पष्ट म्हटले आहे. कोणताही 'चमत्कार' मानवी मनातून 
सूक्ष्म रीतीने कार्य करणाऱ्या वैश्विक नियमानुसारच घडून येतो. (1112 5000८ 
1८७७६ पराठा ठावा 1 0182 1र्‍आाला' 2080105 0 €०15010057855) असे त्यांनी 
म्हटले असून त्यांनी अनेक 'चमत्कार' करून दाखवणाऱ्या (आपल्या युक्‍्तेश्वर या 
गुरूंचे गुरू) लाहिरीमहाशय यांच्या पुढील विधानावर हे आपले म्हणणे आधारले 
आहे. लाहिरीमहाशय योगानंदांचे गुरू युक्‍तेश्वर यांना एकदा म्हणाले होते, 

"गाला 53 ठिटल, हशा 85 दोब्टापिलॉफ गा ट्पवचिश(&0०॥. 1८ 
पप्याळ यं 15 5090₹१ा82ट घणषट्रा9 टणा5टालण151255 0008. 1 टण्पाठ 
ञा0प १० पा कपळ्ॉटणठा ४०५ ७०७८1 1100 0801129825 ४५९४ 1110115219 
श०पावे पडा8119 20116 (0 455." (?.112) (अर्थ : “मानवी मनातील विचार 
ही बीज किंवा गुरुत्वाकर्षणाप्रमाणेच एक शक्‍ती आहे. मानवी मन म्हणजे त्या 
सर्वसमर्थ जगच्चालक विश्वमनाचा एक स्फुल्लिंग आहे. तुला मी हे दाखवून देऊ 
शकतो, की प्रबळ श्रद्धेच्या जोरावर तू मनात जे आणशील ते क्षणात घडून 
येईल.'?) "५ 5७८ झणप(ए३] झ्प्रटॉपाट 5 ांव्ठिडा ७८1 पा ७०्काऱ 
10९०118118. (?.117) (अर्थ : शरीरूपी यंत्राच्या पाठीमागे (मानवी मनरूपी) 
आध्यात्मिक तत्त्वाची सूक्ष्म रचना कार्यरत आहे.) ही मानवी शरीरातील आध्यात्मिक 
तत्त्वाची सूक्ष्म रचनाच मनुष्याला वाटेल तो 'चमत्कार' करून दाखविण्याचे सामर्थ्य 
देते. अन्नपाण्याशिवाय जगणे हा त्यापैकीच एक आध्यात्मिक 'चमत्कार' असून 
गिरिबाला यांनी म्हटल्याप्रमाणे 'मनुष्य हा देह नसून आत्मा आहे' हे जगाला हाच 
'चमत्कार' उत्कृष्टरीतीने दाखवून देऊ शकतो. आध्यात्मिक तत्त्वाचे मानवी मनातून 
व मनाच्या द्वारे शरीरातून प्रकट होणारे हे सामर्थ्य भोतवैज्ञानिकांना भौतिक शक्तीच्या 
व नियमांच्या मर्यादा दाखवून देते व आत्मतत्त्वाची त्या भौतिक जगावर अनिर्बंध व 
सार्वभौम (वा सर्वश्रेष्ठ) सत्ता (507119 ७००%७॥) असल्याचे (वरीलसारख्या 
माणिक्यम्मा व गिरिबाला यांच्या) भत्यक्ष उदाहरणांनी दाखवून देते. 


मनुष्य देह नाही, आत्मा आहे हे सिद्ध करणारे आणखी 'चमत्कार' 


मनुष्य हा देह नाही, आत्मा आहे हे दाखवून देण्यासाठी अन्नपाण्याशिवाय 
जगणे हाच एक पुरावा किंवा साधन उपलब्ध आहे असे नाही. अन्य तर्‍्हेनेही ते | 
दाखवून देता येते. आणि हे खुद्द योगानंदांनीच आपल्या एका खास स्वत:च्या 
'चमत्कारा'ने दाखवून दिले आहे. वर जे 'शरीररूपी यंत्राच्या पाठीमागे आध्यात्मिक 
तत्त्वाची सूक्ष्म रचना आहे' असे विधान केले आहे, ते त्यांचे गुरू युक्‍्तेश्वर यांचे 
असून ते कठोपनिषदातील पुढील श्लोकावर आधारलेले आहे. अध्यात्म तत्त्व 


२५८ / विज्ञान आणि चमत्कार ब 


जाणून घेण्याच्या उत्कंठेने आपल्या घरी आलेल्या नचिकेतास यम म्हणतो, 
अस्य विखंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः । 
देहाद्विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते ।। एतद्वैतत्‌ ।। 
(कठ. उप, २. २-४) 
याचा अर्थ असा : एका शरीरातून दुसऱ्या शरीरात निघून जाणारा जीवात्मा 
शरीर सोडून निघून गेल्यानंतर पाठीमागे काय शिल्लक राहते? तेच हे आत्मतत्त्व, 
(ज्याच्याविषयी तू विचारत होतास.) | 
भौतिक शास्त्रानुसार देहातून प्राण निघून जाणे म्हणजे देहरूपी यंत्र निकामी 
बनणे. निकामी यंत्र जसे गंजते तसे निष्माण शरीर कुजते. ही प्रेताची कुजण्याची 
क्रिया इतकी तीव्र असते, की मनुष्य मेल्यानंतर ताबडतोब त्याच्या प्रेताची विल्हेवाट 
जाळून किंवा पुरून लावण्यात येते. पण योगानंदांनी देह सोडल्यानंतर त्यांचे शरीर 
२० दिवसानंतरसुद्धा ताजेच - ते जिवंत असताना जसे होते तसेच - होते. लॉस 
एंजल्स येथील हॅरी टी. रो या मॉर्ट्युअरी डायरेक्टरनेच पुढीलप्रमाणे त्यांच्या 
मृत्यूच्या २० दिवसानंतरच्या शरीराचे वर्णन केले आहे. ॥१७1००७१ ०॥ शव्राणा 
27 (1 85 ती€डा] 200 85 प9५०४९१ 09 02249 95 ॥६ ॥80 10०७७0१ ०॥ ॥३८ 
गाठा 08 १०७॥.' म्हणजे त्यांचे शरीर महासमाधीच्या रात्री जसे होते तसेच 
दीस दिवसानंतरही होते. त्यावर कसल्याही प्रकारची कुजण्याची क्रिया दिसून येत 
नव्हती. अन्नपाण्याशिवाय शरीर कित्येक वर्षें जिवंत ठेवू शकणारे आतततत्त्व ते 
शरीर निर्जीव झाल्यानंतरसुद्धा न कुजता ठेवू शकते, हे योगानंदांनी आपले 
महासमाधीनंतरचे शरीर ताजे ठेवून पाश्चात्य जगाला प्रत्यक्ष दाखवून दिले आहे व 
आपल्या उपनिषदातील वचने काल्पनिक नाहीत, तर अनुभव व प्रयोगसिद्ध आहित 
याचा त्या भौतिकवादी पाश्चात्य जगाला साक्षात प्रत्यय आणून दिला आहे. स्वत: 
मृत्युदेवता यमच मनुष्य मेल्यानंतर त्याचे शरीर जीवात्म्याने सोडले तरी परमात्म्याने, 
सोडले असे समजू नये, अशी नचिकेतास वरील श्लोकातून कठोपनिषदात ग्वाही 
देतो. योगी पुरुष हे परमात्मस्वरूपच असल्यामुळे आपले मृत शरीरसुद्धा ताजे ठेवृ 
शकतात. मेलेल्या माणसांना संतसत्पुरुषांनी व योग्यांनी पुन्हा जिवंत केल्याच्या 
कथा काल्पनिक नाहीत, शंकराचार्यांनी मृत अमरूक राजाच्या शरीरात प्रवेश करून 
योग्य तो अनुभव घेऊन परत आपल्या शरीरात प्रवेश केला, ही दंतकथा नाही याची 
योगानंदांचा हो.प्रयोग साक्ष आहे. भौतिक शास्त्रानुसार मनुष्य मेल्यानंतर त्याला परत 
जिवंत करण्याची वैद्यकशास्त्राने ठरविलेला अवधी पाच मिनिटांचा आहे. कारण 
हृदय बंद पडल्यानंतर मेंदूला रक्‍ताचा व पर्यायाने प्राणवायूचा (ऑक्सिजनचा) 
पुरवठा पाच मिनिटांपेक्षा जास्त कालपर्यंत होऊ शकत नाही. पण १० व्या प्रकरणात 
मृत्युनंतर कित्येक तासांनीसुद्धा काही व्यक्ती जिवंत झाल्याची उदाहरणे दिली 


विज्ञान आणि चमत्कार / २५९ 


आहेत. वैद्यकशास्त्राने निर्धारित केलेली मर्यादा त्या शरीरातील जीवात्मे कशामुळे 
ओलांडू शकले? यमाने नचिकेताला सांगितल्याप्रमाणे निर्जीव देहात पाठीमागे 
राहिलेल्या त्या परमात्म (पखह्य) तत्त्वामुळेच होय. ते तत्त्व मृत व्यक्तीचे शरीरही 
पुन्हा जिवंत करू शकते. जर त्यांचे आयुष्य संपलेले नसेल तर. मग भौतिकवादी 
वैद्यकशास्त्र काही म्हणो. पाश्चात्य (व पौर्वात्यही) भौतिकवादी अध्यात्मशास्त्राच्या 
दृष्टीने कसे अंधश्रद्धाळू आहेत हे सप्रयोग दाखवून देण्यासाठीच परमहंस योगानंदांनी 
आपले मृत शरीर अमेस्किच्या एका मोठ्या शहरात २० दिवस ताजे ठेवले. जसे 
मनुष्य मेल्यानंतरही संपत नाही, तसे प्राण निघून गेल्यानंतरही शरीर संपत नाही. 
कारण मनुष्य हा जसा देह नाही, आत्मा आहे, तसे भौतिक शरीर हे जड नाही, ब्रह्म 
आहे; हे योगानंदांनी भौतिकवादी पाश्चात्य जगाच्या निदर्शनास या प्रयोगाने आणून 
दिले आहे. उपनिषदाच्या तत्त्वज्ञानाला प्रायोगिक बैठक असल्याचे, म्हणजेच त्यातील 
श्लोक कल्पनेने रचलेले नसल्याचे त्या निमित्ताने भौतिकवादी जगाच्या निदर्शनास 
आले. 

अन्नपाण्याशिवाय कित्येक वर्षे जगणे आणि मृत शरीर कित्येक दिवस ताजे 
ठेवणे ही दोन उदाहरणे 'मनुष्य हा देह नाहः, आत्मा आहे, हे सिद्ध करणारी म्हणून 
वर दिली आहेत. अध्यात्मशास्त्रातील तत्त्वे ज्या शास्त्रीय प्रयोगांनी सिद्ध होतात, 
त्या योगशास्त्रातील प्रयोगाची ती उदाहरणे असून पातंजल योग म्हणजे उपनिषदातील 
तत्त्वज्ञानांची प्रायोगिक तपासणी (८५७९110127141 1८51) करणारे शास्त्र असल्याचे 
ती उदाहरणे अशा रीतीने दाखवून देतात. १० व्या प्रकरणात वर्णन केलेले 
मरणानुभव, योगाभ्यास नसलेल्या व तो करू न शकणाऱ्या पाश्चात्य भौतिकवादी 
लोकांना नैसर्गिकरीत्या घडून आलेल्या (अपघाती) प्रयोगाने आध्यात्मिक तत्त्वाचे - 
मनुष्य हा देह नाही, आत्मा आहे याचे - प्रत्यंतर आणून देणारे अनुभव आहेत. 
मरणानुभव हा मनुष्याला जीवनातील अविस्मरणीय असा आघातकारक (॥॥४॥७- 
1१८) अनुभव असून तो जडवादाची मुळे मृत्युरूपी भूकंपाच्या धक्क्याने उखडून 
काढतो किंवा क्वचित कुंडलिनी जागृत करून नेस्तनाबूत करतो. पण योगशास्त्रदृष्ट्या 
मरणानुभव व झोपेचा अनुभव यात तत्त्वत: काहीच फरक नाही हे लक्षात ठेवले 
पाहिजे. म्हणजे मृत्यू आणि झोप यात गुणात्मक भेद नसून केवळ प्रमाणात्मक भेद 
आहे. म्हणून योगशास्त्राच्या दृष्टीने जी गोष्ट मृत शरीराची, तीच गोष्ट झोपलेल्या 
माणसाच्या शरीराची मानणे आवश्यक आहे. म्हणजे असे की, माणसाचे शरीर . 
निर्जीव (मृत) झाले तरी जसे त्यातील आत्मतत्त्व नाहीसे होत नाही, त्याप्रमाणे 
माणसाचे शरीर अबोध (झोपलेले) असले तरी त्यातील आत्मतत्त्व अबोध (झोपलेले) 
असत नाही. ते जागेच असते. ते कसे हे पुढील त्याच (कठ) उपनिषदातील श्लोक . 
सांगतो : 


२६० / विज्ञान आणि चमत्कार 


य एष सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाण: । 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते ।। एतद्‌ बै ततू ।। 
(कठ. उप. २.२.८) 

याचा अर्थ असा : जो हा पुरुष (परमात्मतत्त्व) माणूस झोपलेला असतानाही 
त्याच्या इच्छेनुसार (कर्मानुसार) फळे देतो, तो (कधी) झोपत नाही, जागाच असतो. 
(ते तत्त्व आपले नियत कार्य - कर्मानुसार-इच्छेनुसार फळे देण्याचे - करीतच 
असते.) तेच हे प्रकाशमय ब्रह्म-तत्त्व होय. त्यालाच अमृत म्हणतात, तेच हे 
आत्मतत्त्व होय. (ज्याच्याविषयी (हे नचिकेता) तू विचारत होतास.) 

योगाभ्यास नसलेल्या माणसाला वरील श्लोकाचा पडताळा पाहणे, अर्थातच 
. कठीण आहे. त्यासाठी इंद्रियनिग्रहासारख्या (यमनियम प्राणायामादी) काही अटी 
पाळाव्या लागतात. पण यमाचे वरील श्लोकातील म्हणणे सत्य असल्याचे 
अक्कलकोटच्या स्वामी समर्थांनी सोलापुरच्या गोविंदराव टोळांना एकदा प्रत्यक्षच 
अनुभवास आणून दिले आहे. गोपाळबुवा केळकरांनी आपल्या स्वामी समर्थांवरील 
बखरीत ती घटना सांगितली आहे. ती अशी : 

एकदा अक्कलकोट येथे गणपतराव जोशी यांच्या घरी स्वामी आले असता 
त्यांना अंथरूण घालून देण्यात आले. त्यावर स्वामी झोपले व थोड्याच वेळात घोरू 
लागले. जवळ गोविंदराव टोळ बसले होते. स्वामी घोरत असलेले पाहून त्यांना 
भगवद्गीतेतील पुढील श्लोक आठवला. 'या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति 
संयमी । यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥। म्हणजे सर्व प्राणी 
जेव्हा झोपलेले असतात तेव्हा योगी (संयमी) जागा असतो, आणि ते लोक जागे 
असतात तेव्हाही तो जागाच असतो, पण त्यांच्या जगात तो रमत नाही. गोविंदरावांच्या 
मनात आले की, 'झोपलेला योगीसुद्धा जागा असतो असे गीतेत म्हटलेले आहे, 
पण हे स्वामी योगी असूनही खुशाल घोरत आहेत !” हा विचार त्यांच्या मनात 
येण्याचा अवकाश, स्वामी निद्रेतत एकदम खाकरले ! आणि म्हणाले, 'क्यों 
सोनार? नहीं, नही.” (का रे सोनारा, असे काही समजू नकोस.) आणि पुन्हा ते 
घोरू लागले ! (स्वामी गोविंदराव टोळांना “सोनार' म्हणत असत.) स्वामींनी 
गोविंदरावांच्या मनातील विचार तर ओळखलाच, (परचित्तज्ञानाचा प्रयोग करून 
दाखवलाच, आणि तोही झोपेत) पण वरील कठोपनिषदातील उपनिषत्कारांचे यमाच्या 
तोंडी घातलेले वचनही सत्य असल्याचे त्याविषयीचे प्रात्यक्षिकही करून दाखवले." 

वरील श्लोकात 'तदेव शुक्र* असे त्या आत्मतत्त्वाचे वर्णन केलेले असून 
त्याचा अर्थ 'शुभ्र प्रकाशामय' म्हणजेच 'शुद्ध' वा “तेजस्वी' असा होतो. हे शुद्ध वा 
तेजस्वी प्रकाशतत्त्व (जे मृत शगीरातही चैतन्यरूपाने असते, असे तत्पूर्वीच्या 
. कठोपनिषदातील श्लोकात म्हटले आहे.) तथाकथित “चमत्कार'रूपी घटनांच्या 


विज्ञान आणि चमत्कार / २६१ 


पाठीमागे दडलेले आहे असे खुद्द योगानंदांनी आपल्या उपर्युक्त आत्मचरित्रातील 
"॥॥४८९(.३७ ०! श8९18' या प्रकरणात म्हटले आहे.*' (उदा. ते म्हणतात, "112 
व्ि७ 008०185 5 0024012 ७9 व्याश शी81 शशा0 145 8681560 1181 ॥४८ 
€&ह्या९९ ० एस्ब०1 151!" (अर्थ : सृष्टीच्या बुडाशी प्रकाशतत्त्व असल्याचे 
सत्य ज्याने आत्मसात केले आहे, त्यालाच चमत्काराचा नियम कार्यवाहीत आणता 
येतो.) हे प्रकाशतत्त्वच सृष्टी रचनेच्या बुडाशी असल्याचा शोध आधुनिक भौतशास्त्रालाही 
लागला आहे. याचा पुढे विचार करावयाचा आहे.) 


श्रद्धारूपी अन्नावर जगलेली थेरेसा न्यूमन 


तिसरे अन्नपाण्याशिवाय जगणाऱ्या स्त्रीचे उदाहरण जर्मनीच्या थेरेसा न्यूमन 
या ख्रिश्चन जोगिणीचे आहे. (या जोगिणीचीही मुलाखत योगानंदांनी मुद्दाम जर्मनीत 
जाऊन घेतली होती.) बव्हेरियातील कॉनर्सरूथ या खेड्यातील या जोगिणीच्या 
बाबतीतही, माणिक्यम्मा व गिरिबाला या महायोगिनीप्रमाणेच संकटकालीच ही 
अतोंद्रिय शक्‍ती तिच्या मदतीला धावून आल्याचे आढळून येते. मात्र हे संकट तिने 
आपल्यावर स्वतःहून ओढवून घेतले होते. वयाच्या २३ व्या वर्षीं या जोगिणीने 
एका तरुण ख्रिश्चन पुरोहिताचा घशाचा रोग आपल्या घशात घेतला व त्यामुळे तिला 
' घट्ट अन्न गिळणे अशक्य होऊन पातळ अन्नावर जगावे लागले. पुढे १९२७ साली 
तिने तेही सोडून दिले व पाणीही सोडून दिल. आणि तेव्हापासून अन्नपाण्याशिवायच 
जगू लागली. या गोष्टीची शहानिशा व तपासणी करण्यासाठी रेगेन्सबर्गच्या बिशपने 
एक मिशन तिच्याकडे पाठवून दिले. १४ जुलै १९२७ ते २९ जुलै १९२७ पर्यंत 
- म्हणजे दोन आठवडे - त्या बिशपने या कामासाठी नेमलेल्या सोडल या 
डॉक्टराने चार फ्रान्सिस्कन सिस्टरांच्या मदतीने तिच्यावर २४ तास कडक नजर 
ठेवली. या १५ दिवसांत ती जोगिणी शौचगृहाकडे एकदाही गेली नसल्याचे 
आढळून आले. या अवधीत तिला अंघोळीसाठी व चूळ भरण्यासाठी दिले जाणारे 
पाणी वजन करून मगच देण्यात येत असे व अंधोळीनंतर व चूळ भरल्यानंतर पुन्हा 
ते पाणी वजन करून पाहण्यात येत असे. अशी शास्त्रीय परीक्षा माणिक्यम्मा व 
गिरिबाला यांची घेतेली गेलेली नाही असे कोणी म्हणेल. पण यापेक्षाही कडक 
चाचणीतून त्या दोषीही बाहेर आल्या आहेत हे विसरू नये, माणिक्यम्मा ७० दिवस 
सिमेंटने हवाबंद केलेल्या जागेत व कडक पोलिस पहाऱ्यात होती व गिरिबालेला 
बरदवानच्या महाराजांनी कुलूप घालून एकदा २ महिने, दुसर्‍या वेळी २० दिवस व 
तिसऱ्या वेळी १५ दिवस असे एकूण ९५ दिवस कायमच्या कुलूप-बंदिस्त खोलीत 
ठेवले होते. म्हणजे जर्मनीच्या जोगिणीला उपलब्ध करून दिलेल्या सोयीसुद्धा या 
भारतीय महायोगिनींना उपलब्ध नव्हत्या. या भारतीय योगिनींनी कधोच काही अन्न 


२६२ / विज्ञान आणि चमस्कार 


खाल्ले नाही व पाणीही कधी प्यायल्या नाहीत. त्यामुळे त्यांना कधीच मलमूत्र 
विसर्जन करावे लागले नाही. पण थेरेसा न्यूमन दररोज सकाळी धार्मिक श्रद्धेस्तव 
एक नाण्याएवढा ब्रेडचा तुकडा खात असे. त्यामुळे तिला क्वचित शोचाला जावे 
लागे. तथापि ती कधी पाणी प्यायली नाही. आठवड्यातून एकदा तिच्या हातावर व 
शरीराच्या इतर भागांवर आपोआप जखमा होत असत. (याविषयीचा मागे ६ व्या 
पोटमथळ्यात उल्लेख आला आहे.) त्यातून ९ पौंडाइतके रक्‍त जात असे. ते दोन 
दिवसात भरूनही निघत असे. ती खात असलेल्या अत्यल्प अन्नामुळे. एवढ्या 
रक्ताची दोन दिवसांत भरपाई होणे शक्‍य नाही हे उघड आहे. त्यामुळे माणिक्यम्मा 
व गिरिबाला या भारतीय योगिनींप्रमाणेच तिचे उदाहरणही रूढ विज्ञानाला एक मोठे 
आव्हान ठरते. 

दोन दिवसात थेंरेसाचे वजन ९ पौंडांनी वाढत असे. (व सांडलेले रक्‍त 
भरून निघत असे.) पण योगानंदांचे गुरू युवतेश्वर यांचे वजन एका दिवसात ५० 
पौंडांनी वाढल्याची घटना स्वत: युक्तेश्वरांनी सांगितल्याचे योगानंदांनी आपल्या 
आत्मचरित्रात लिहून ठेवले आहे.*' हा अल्पावधीत एकदम इतके वजन वाढण्याचा 
भौतशास्त्राच्या नियमात न बसणारा प्रकार, वर्षानुवषें अन्नपाण्याशिवाय जगण्याच्या 
प्रकाराप्रमाणे, दैवी 'चमत्कार' नसून अध्यात्मशास्त्राच्या नियमानुसारच तो घडतो, हे 
'मनुष्य देह नाही, आत्मा आहे' या सूत्राखाली केलेल्या विवेचनावरून वाचकांना 
स्पष्ट होईल. यात मानवी मनाचे पात्र निर्णायक महत्त्वाचे आहे. युक्‍्तेश्वरांचे वजन 
एका दिवसात ५० पौंडांनी वाढले ते त्यांचे गुरू लाहिरीमहाशय यांनी त्यांना मागे 
उल्लेख केल्याप्रमाणे, 'मानवी मनातील विचार वीज किंवा गुरुत्वाकर्षणाप्रमाणेच 
एक शक्ती किंवा बल आहे. मानवी मन म्हणजे त्या सर्वसमर्थ जगच्चालक विश्वमनाचा 
एक स्फुल्लिंग आहे. तुला मी हे दाखवून देऊ शकतो, की प्रबळ श्रद्धेच्या जोगवर 
तू मनात जे आणशील ते क्षणात घडून येईल.' असे युक्‍तेश्वरांना सांगितल्यानंतर व 
“मी आजारी आहे' ही भावना काढून टाकून स्वत:मध्ये बलवान असल्याची भावना 
रुजवण्यास बजावल्यानंतर, हे येथे लक्षात ठेवले पाहिजे. त्यानंतरच आजाराची 
तक्रार करण्याऱ्या युक्‍्तेश्वरांचे वजन एका दिवसात ५० पौंडांनी वाढले ! हा 
वास्तविक कठौपनिषदातील 'मनुष्य हा देह नाही, आत्मा आहे' हे 'एतद्रै तत्‌' ("तेच 
हे आत्मतत्त्व ज्याच्याविषयी तू विचारत होतास') या यमाने नचिकेतास सांगितलेल्या 
सूत्रात व्यक्‍त केलेले. तत्त्व प्रत्यक्षात उतरवून दाखवलेला शास्त्रीय प्रयोगच आहे ! 
हा प्रयोग करायंला सांगणारे गुरू म्हणजे लाहिरीमहाशय, तो अत्यक्ष करून अनुभव 
* घेणारे त्यांचे शिष्य म्हणजे युक्‍्तेश्वर, आणि तो नोंद करणारे योगानंद, यांनी असे 
इतरही अनेक प्रयोग केले आहेत. ते सर्व अध्यात्मशास्त्रातील तत्त्वे प्रायोगिक 
तपासणींनी सिद्ध करणारे आहेत. वरील प्रयोगानंतर काही तासांनी युक्‍्तेश्वरांनी 


विज्ञान आणि चमत्कार / २६३ 


आपले वजन करून खात्री करून घेतल्याचे म्हटले आहे. हे आध्यात्मिक वा 
'आत्म-तत्त्व' मानवी मनातून कार्य करीत असल्यामुळे मन नेहमी प्रसन्न ठेवणाऱ्याला 
'ईश्वर'ही प्रसन्न होतो. सर्व सिद्धी त्याच्यापुढे हात जोडून उभ्या राहतात. म्हणून 
तुकाराम म्हणतात, 'मन करा रे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे कारण,' मन हाच गुरू, मन 
हेच बंध-मोक्षास ठरणारे कारण असे म्हणून शेवटी ते 'नाही नाही आन दैवत, 
तुका म्हणे दुस्रे' असे 'साधक, वाचक, पंडित, श्रोते, वक्‍ते' या सर्वांना बजावतात. 
अशा रीतीने ज्याला सामान्य लोक 'दैवी' 'चमत्कार' म्हणतात, तो वास्तविक 
'मानसिक' 'चमत्कार'च असतो ! खरे पाहता तो 'चमत्कार' मुळीच नसतो, तर 
मानवी मन, जे तुकारामांच्या शब्दात माणसाचे 'दैवत' आहे व लाहिरी महाशयांच्या 
शब्दात 'त्या सर्वसमर्थ जगच्चालक विश्वमनाचा एक स्फुल्लिंग” आहे, तर्या विश्वमनाशी 
जोडल्या गेल्यामुळे वैश्विक नियमानुसार घडून आलेला तो आध्यात्मिक (वैश्चिक) 
परिणाम असतो - जो भौतशास्त्राच्या चौकटोत-भौतिक नियमात - घडून येत 
नसल्यामुळे भौतशास्त्रज्ञ खोटा म्हणतात व सामान्य लोक 'दैवी घमत्कार' समजतात. 
हा 'चमत्कार' नसल्याचे, आध्यात्मिक (वा आत्म) तन्त मानवी मनातून कार्य करीत 
असल्यामुळे घडून येणारा तो परिणाम असल्याचे भूतपूर्व रशियन संघराज्याच्या 
कम्युनिस्ट राजवटीखालील एका शास्त्रज्ञानेच प्रत्यक्ष प्रयोगाने दाखवून दिले आहे. 
लाहिरी महाशयांच्या सल्ल्यानुसार जे युक्‍तेश्वरांनी स्वत: करून दाखवले, ते या 
शास्त्रज्ञाने इतरांवरील प्रयोगाने करून दाखवले आहे. तो प्रयोग असा : 
झेकोस्लोव्हाकियाच्या ब्रेटिस्लाव काफ्का या अतींद्रिय संशोधकाने दुसऱ्या 
महायुद्धाच्या काळी केलेला हा प्रयोग आहे. त्याने एका माणसाला संमोहनाच्या 
प्रभावाखाली नेले व एका खोलीत तीन आठवडे त्याच अवस्थेत बंदिस्त करून 
ठेवले. या तीन आठवड्यात त्या माणसाला कसलेही अन्न देण्यात आले नाही. मात्र 
तो माणूस सफरचंदाच्या बागेत असून तो त्यातील झाडांचे सफरचंद तोडून खात 
असल्याच्या सूचना काफ्का या तीन आठवड्यात वरचेवर त्याला देत असे. आणि 
तो माणूस ते 'सफरचंद' अगदी आवडीने 'खात'ही असे. तो प्रत्यक्षात काही खात 
नसल्यामुळे या तीन आठवड्यात त्याला शौचगृहाला कधी जावे लागले नाही. . 
तथापि प्रयोगाच्या शेवटी तीन आठवड्यानंतर त्याचे वजन करून पाहता ते प्रत्यक्षात 
वाढल्याचे आढळून आले !** | 
मानवी मन म्हणजे मेंदूव्यतिरिकत काही नाही असे म्हणणाऱ्या भौतिकवादी _. 
शास्त्रज्ञांच्या डोळ्यात अंजन घालणारा हा प्रयोग आहे. या प्रयोगामुळे मानवी मनाचे 
स्वतंत्र अस्तित्व भौतिकवाद्यांना मान्य करावे लागतेच, पण त्याचे आध्यात्मिक 
दृष्ट्या महत्त्वही मान्य करावे लागते. एरव्ही काही अन्न न खाता शरीराचे वजन 
वाढण्याची उपपत्ती ते कशी देणार आहेत? हा नियंत्रित प्रयोग माणिक्यम्मा, 


२६४ / विज्ञान आणि चमत्कार 


शिरिबाला आणि थेंरेसा यांच्या अन्नपाण्याशिवाय वर्षानुवर्षे जगण्याच्या अघटित 
घटनाप्रकाराला शास्त्रीय अधिष्ठान प्राप्त करून देतो. मानवी जीवनात आढळून 
येणाऱ्या सर्व (अशक्य कोटीतल्यासुद्धा) 'चमत्कारां'च्या बुडाशी मानवी मनाचे हे 
आध्यात्मिक सामर्थ्यंच - आध्यात्मिक जगाचे नियमच - ज्यांना 11 512 180४5 
8 एएटावा€ | ९11108 €050105 र्जा ८०॥५०009851655 (वैश्विक नियमानुसार 
कार्य करणारे मानवी मनातील सूक्ष्म नियम) असे योगानंदांनी म्हटले आहे - ते 
नियमच आहेत, हे सिद्ध करणारा हा शास्त्रीय प्रयोग आहे. श्रद्धा, भक्ती, ईश्वरी 
प्रेम, संमोहन, काळी जादू (७1७०६ ५४1८), चेटूक, परचित्तज्ञान, भानामती, 
अविष्यज्ञान, आपोआप शरीरावर जखमा होणे (5181749), शस्त्राने जखमा न 
होणे, अन्नपाण्याशिवाय वर्षानुवषें जगणे, न खाता वजन वाढणे हे सर्व मनाचेच - 
विश्वमनाच्या स्फुल्लिंगाचेच - गुणधर्म असून ते या दृश्य विश्वाच्या बुडाशी असलेल्या 
सर्वभ्रेष्ठ आध्यात्मिक तत्त्वावर आधारले आहेत. त्या तत्त्वाला आपल्या क्रषिमुनींनी 
'बह्म', 'परतत्त्व', 'परमसत्य' असे म्हटले आहे. त्या परम सत्याच्याच सर्वश्रेष्ठ व 
सर्वसमावेशक नियमानुसार हे दृश्य विश्व चालत असून त्याच्या सर्वश्रेष्ठ नियमाला 
त्यांनी 'क्रत' (505:8112 1३७) या नावाने संबोधले आहे. हे 'कृत' भोतशास्त्रांच्या 
भौतिक प्रयोगांनी मात्र कधीच ज्ञात होत नाही. ते 'तरद्धत' भौतिक प्रयोगांनी समजावून 
घेण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे पाण्यातील चंद्राचे प्रतिबिंब जाळ्यात पकडण्याचा 
प्रयत्न करणे होय. पण ते सापडत नाही म्हणून चंद्र खोटा ठरत नाही. तसे भौतिक 
प्रयोगाने त्या तत्त्वाचे सत्यत्व प्रस्थापित करता येत नाही म्हणून ते तत्त्व खोटे ठरत 
नाही. ते खोटे म्हणणाऱ्यांना. वरीलसारखे अशक्य कोटीतील “चमत्कार' ते तत्त्व 
खरे असल्याचे दाखवून देण्यासाठी निसर्गाने उपलब्ध करून दिलेले भौतिक पुरावेच 
आहेत. अन्नाशिवाय जगणे हा जैविक पुरावा असला तरी भौतिकच आहे. पण 
पुढील पुरावा शुद्ध भौतिक आहे. 


तेलाशिवाय २९ वर्षे जळणारे तीन कंदिल 


कारवार जिल्ह्यात हुबळी-शिरसी रस्त्यावर मुंडगोड हे तालुक्‍याचे गाव 
असून तेथून ६ किलोमीटर अंतरावर चिगळ्ळी नावाचे एक लहान खेडे आहे. या 
खेड्यात जन्मलेल्या शारदाबाई हिचे शिवमोग्याच्या (जि. हासन) अण्णाप्पा दैवज्ञ 
याच्याशी विवाह झाला. हिला एक लहान 'भाऊ होता. त्याला दोन मुले होती. एक 
मुलगा व्यंकटेश. व॑ एक मुलगी नागरत्ना. तो मेल्यामुळे त्यांचे संगोपन करण्यासाठी 
व स्वत:ला मुले नसल्यामुळे शारदम्मा व अण्णाप्या दोघेही नवराबायको शिवमोग्याहून 
चिंगळळीला येऊन राहिले. अण्णाप्पा चहाचे हॉटेल चालवत होता. पुढे त्याचाही 
मृत्यू झाला व शार्दम्मा या एकटीवर भावाच्या मुलांची व स्वत:च्या चरितार्थाची 


विज्ञान आणि चमत्कार / २६५ 


जबाबदारी येऊन पडली. हॉटेल बंद पडले व ती शेतीची मजुरी करून चरितार्थ 
चालवू लागली. तिच्या घरासमोर एक कल्मेश्वर (हे एक मोठे सत्पुरुष होऊन गेले) 
यांचा मठ असून त्या मठात शिशुनाळ शरीफ शिवयोगी यांच्यावर एक स्वामी 
एकदा प्रवचन देत होते. शारदम्मा ते प्रवचन ऐकण्यास अत्यंत भक्तिभावाने तेथे 
नेमाने जात असे. प्रवचनाच्या १७ व्या दिवशी स्वामींनी १० लोकांना अन्नदान केले 
तर गरिबी जाऊन शिवाय पुण्य प्राप्त होते असे सांगितले. तिच्या मनात १० 
लोकांना अन्नदान करण्याची तीठ्र इच्छा निर्माण झाली. पण गरिबीमुळे व दुकानात 
तिला कोणी उधारीने धान्य न दिल्यामुळे ती आपली इच्छा पूर्ण करू शकली नाही 
व अतिशय खिन्न झाली. तशाच खिन्न मनाने ती प्रवचनाला गेली. जाण्यापूर्वी दोन 
मुले अंधारात झोपतील म्हणून घरातील एक लहान (चिमणा) कंदिल तिने थोडे 
रॉकेल घालून लावून ठेवला. ती मध्यरात्री प्रवचनाहून परत आल्यानंतरही तो तसाच 
जळत होता. ती तशीच झोपी गेली. पहाटे तिला एक स्वप्न पडले. त्या स्वप्नात 
एकदम डोळे दिपवणारा विजेचा लखलखाट झाला व गडगडाटाचा आवाजही 
झाला. त्यामध्ये एक विमान घरात उतरल्याचे दृश्य तिला दिसले; व ती एकदम 
जागी झाली. तो कंदिल अजूनही जळत असल्याचा तिला दिसला. तो विझवण्याचा 
तिने प्रयत्न करताच विजेचा धक्‍का बसावा तसा धक्का तिला बसला व तिने तो 
विझवण्याचा प्रयत्न सोडून दिला. ही १९७९ ची घटना. तेव्हापासून तो कंदिल 
आजतागायत तसाच जळत आहे. 

नंतर १९८० साली घरच्या उपयोगासाठी तिने आणखी एक कंदिल आणून 
लावला. तो कंदिलही विझला नाही. त्या कंदिलात पहिल्या कंदिलाप्रमाणे साईबाबा 
व इतर देवता दिसत असत. तिने मग तोही कंदिल पहिल्या कंदिलाजवळ देव्हाऱ्यावर 
पूजेत ठेवून दिला. आणि तिसरा कंदिल आणून लावला. तोही जेव्हा विझला नाही 
तेव्हा मात्र ती घाबरली व तिने पुन्हा कंदिल लावला नाही. ते तिन्ही कंदिल तिने 
देव्हाऱ्यावर ठेवून दिले. हे तीनही कंदिल एकाच तऱ्हेचे असून त्यांच्या ज्योतींचा रंग 
सूर्योदयापासून सूर्यास्तापर्यंत बदलत जातो. संध्याकाळी-सकाळी तांबड्या रंगाची 
असलेली ज्योत दुपारी जास्त तेज:पुंज बनते. (विशेषत: मधल्या कंदिलाची.) एकदा . 
हो मधल्या कंदिलाची ज्योत एकदम जास्त मोठी झाली. इतकी की ती कंदिलाच्या . 
बाहेरही आली. अशा रीतीने ती एक संपूर्ण दिवस जळत असल्याची गावातील 
अनेक लोकांनी पाहिली आहे. त्या घरापासून थोड्या अंतरावर राहणारे गावचे प्रमुख. 
श्री. महालिंगप्पा ईगप्पनवर यांनीही ही घटना पाहिली असून तेच या कंदिलांचा 
अथपासून इतिपर्यंतचा वृत्तांत जाणणारे व त्यांचा अभ्यास केलेले गावातील प्रमुख 
नागरिक आहेत." ह 

- आजपर्यंत या कंदिलांची अनेकांनी तपासणी केली आहे. यामध्ये लिंगायत 


२६६ / विज्ञान आणि चमत्कार 


स्वामींपासून बुद्धिवादी व विज्ञानवादी यांच्यापर्यंत सर्व तऱ्हेचे लोक आहेत. न 
विझणारे कंदिल म्हणून त्यांची ख्याती सर्वदूर पसरल्यामुळे लांबूनही लोक आले 
आहेत. एकदा गुलबर्ग्याचा विज्ञानसंघ मुद्दाम तपासणीसाठी आला होता. त्यांनी 
तसलाच एक कंदिल लावून तेथे ठेवला व ते रात्रंदिवस तेथे बसून राहिले. त्यांचा 
कंदिल दुसरे दिवशी विझला. पण हे तीन कंदिल तसेच जळत होते. ते दोन दिवस 
तसेच बसून राहिले. सक्त पहारा ठेवला. पण त्या कंदिलांचा प्रकाश तसाच अखंड 
होता. एक कंदिल २९१ वर्षे जळत आहे व दुसरे दोन कंदिल १९८० पासून - २० 
वर्षे - जळत आहेत. त्यामध्ये प्रारंभी शारदम्माने एकदा तेल घातले होते तेवढेच. 
त्यानंतर ते उचलून पाहून त्यांची पाइपने वा इतर कशाने कुठे संबंध नसल्याचीही 
अनेकांनी खात्री करून घेतली आहे. कंदिलात बोट घालूनही अनेकांनी आतून ते 
मोकळेच असल्याची खात्री केली आहे. म्हणजे ते तेलावर जळतच नसल्याची खात्री 
झाली आहे. म्हणूनच इतकी वर्षं जळूनही त्यांचे ग्लास तुलनेने स्वच्छ आहेत. 
अतिशंकेखोरांनी त्यांची नाना तर्‍हेने परीक्षा घेतल्यामुळे फजीत झाल्याचे, त्यांना 
बराच शारीरिक त्रास नंतर झाल्याचेही सांगण्यात आले आहे. (प्रस्तुत लेखकाकडे 
असा त्रास झाल्याचे मान्य करणाऱ्या स्वत:च्या हस्ताक्षरात “शारदाबाई दोपगळ 
संरक्षणा समिती (रि)'ला लिहिलेल्या एका खासगी पत्राची झेरॉक्स प्रत आहे.) 
धारवाडजवळील 3३% मठाच्या शिवयोगींद्र स्वामींनीही त्यांची परीक्षा केली 
असून यात मंत्रतंत्र वगैरे काही नसल्याचा त्यांनी निर्वाळा दिला आहे. तीन वर्षं 
हिमालयात तपश्चर्या करून आलेले हे स्वामी हिमालयात मला न भेटलेला परमेश्वर 
या गरीब साध्वीच्या खोपटात प्रकट झाला आहे, असे म्हणून तिच्यापुढे नतमस्तक 
होऊन तिच्या आशौर्वादाची त्यांनी याचना केली आहे. तिला आपल्या मठात नेऊन 
तिचा २ हजार लोकांच्या सभेत सत्कारही केला आहे. तिच्या हातून आपल्या मठात 
दीप प्रज्वलित केले. पण २-३ दिवसांत ते विझले यावरून या चिंगळ्ळीच्या ३ 
कंदिलांच्या पाठीमागे स्थान-महात्म्य असल्याचे सिद्ध होते. उडपीजवळील पडुबिद्री 
शर्मा या ज्योतिषविद्यापारंगत व आध्यात्मिक स्वामींना धर्मस्थळाच्या बोरेंद्र हेगगडे 
यांच्या सल्ल्यात्ररून चिगळ्ळी गावचे प्रमुख महालिंगप्पा ईरण्णावर व इतर ग्रामस्थ 
यांनी या कंदिलाच्या रहस्याविषयी विचारले असता शारदम्मा राहत असलेल्या 
ठिकाणी तीन महातपस्वी साधूंनी जिवंत समाधी घेतली असल्याचे त्यांनी सांगितले. 
१९९४ साली शारदम्मा वारल्या ब नंतर त्यांनी वरीलप्रमाणे सांगितले होते. अधिक 
काही शारदम्मा सांगू देत नाहीत असे ते म्हणाले. (त्यांनी न विचारता त्या जाग्याचे 
वर्णन बरोबर केले होते व शार्दम्मा मोठी साध्वी स्त्री असून भविष्यात हे स्थान 
आपोआप प्रसिद्ध पावणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.) नंतर शारदम्मा तेथे 
हल्ली वास करीत असल्याचे पुन्हा सांगितले व त्याच्या सल्ल्यानुसार आता तेथे 


विज्ञान आणि चमत्कार / २६७ 


अन्नदान, भजनगृह व पाठशाळा याकरित्ता व त्या तीन कंदिलांची ब्रह्मा, विष्णू, 
महेश म्हणून पूजा करण्यासाठी पूजागृह बांधण्याचे काम चालू झाले आहे. १० 
लाख रुपयांची ही योजना असून तिचा शुभारंभ २५ नोव्हेंबर १९९९ रोजी झाला 
आहे. कंदिल असलेली जागा तशी शाबूत ठेवली असून तिच्याभोवती तात्पुरते छोटे 
प्लायवूडचे संरक्षण उभे केले आहे. 

या स्थानाबद्दलचे इतरही अनेक 'चमत्कार' ऐकावयास मिळाले. हुबळीतील 
कॅनरा बँकेचे एक कर्मचारी हासनचे राजेश्वरराव यांनी व हुबळीचे मंजुनाथ दैवज्ञ 
यांनी "शारदाबाई दीपगळ संरक्षणा समिती (रि.)' निर्माण करून या कामाची 
जबाबदारी कशी शिरावर घेतली, नव्हे त्यांना ती घ्यावी लागली, यासंबंधीचे आपले 
“चमत्कार'युक्‍त अनुभव प्रस्तुत लेखकाला सांगितले आहेत. ते त्यांचे वैयक्तिक 
अनुभव असल्यामुळे ते येथे देत नाही. (पण एवढे मोठे आर्थिक जबाबदारीचे काम 
कोणी सुखासुखी शिरावर घेणार नाही हे लक्षात घेता ब त्यांचा या जागेशी वा 
गावाशी पूर्वीचा कसलाही संबंध नव्हता, ही वस्तुस्थिती पाहता त्यांचे अनुभव 
वैयक्तिक असले तरी खोटे आहेत असे म्हणण्याचे धाडस होत नाही.) दोन 
चमत्कार मात्र सार्वजनिक व म्हणून विश्वसनीय असल्यामुळे येथे वाचकांना सांगतो. 

पहिला 'चमत्कार' शारदम्मा असताना घडला. त्या स्वत: गणपतीच्या मूर्ती 
करून गणेशचतुर्थीला विकत असत. त्यापैकीच एक स्वत:साठी बनवीत. असत व 
त्याचे विसर्जन करीत असत. पुढे त्यांच्या डोळ्यांना दिसेनासे झाले व त्यांचे 
ऑपरेशन करावे लागले पण ते अयशस्वी झाले. दुसरे केले. तेही अयशस्वी झाले. 
तिसऱ्यांदा केले तरी काही सुधारणा दिसून येईना. एवढ्या अडचणीतही त्यांनी 
गणपतीच्या मूर्ती करण्याचे बंद केले नव्हते. पण शेवटी त्यांनी एका वर्षी हा आपला 
शेवटचा गणपती असे म्हणून त्यांनी गणपतीची मूर्ती करून आपल्या देव्हाऱ्यावर 
ठेवली. पण विसर्जनाच्या दिवशी तो गणपती उचलेच ना. हा चमत्कार पाहून 
त्या मग त्याचे विसर्जन न करता तेथेच ठेवून त्याची पूजा करू लागल्या. त्यानंतर 
त्यांनी गणपती केला नाही. तोच गणपती हल्ली तेथे आहे. (गणपती न उचलता 
येण्याचा चमत्कार अन्यत्रही महाराष्ट्रात पूवी घडला आहे.) | 

दुसरा 'चमत्कार' शारदम्मा वारल्यानंतर घडला आहे. त्यांची नात नागरत्ना 
व नातू व्यंकटेश याला त्या कंदिलांची जबाबदारी सांभाळणे व चरितार्थासाठी काही 
काम करणे या दोन्ही गोष्टी जमेनात, म्हणून एखाद्या देवस्थानला ते कंदिल देण्याचा 
त्यांनी निर्णय घेतला. त्यांचा चिगळळी गाव सोडून दुसरीकडे चरितार्थासाठी जाण्याचा 
विचार होता. यावेळी शारदम्मा हिची आकाशवाणी झाली की, 'हे कंदिल तुम्ही 
कोणालाही देऊ नका. तुम्हीच त्यांचे संरक्षण करा. पुढे हे ठिकाण प्रसिद्ध होणार 
आहे. कंदिल दिले तर कोणाचेही कल्याण होणार नाही. तुम्हालाही त्रास होईल.' ही 


२६८ / विज्ञान आणि चमत्कार 


आकाशवाणी वरचेवर झाल्याचे सांगण्यात येते. त्यानंतर त्यांनी आपला विचार 
सोडून दिला व तसेच कष्टमय जीवन जगत राहिले. (प्रस्तुत ग्रंथातील प्रकरण ९ 
मध्ये अशा आकाशवाणीची अन्य उदाहरणे दिली आहेत.) 

असा हा चिगळळीचा ३ कंदिलांचा अद्‌भुत इतिहास आहे. भौतविज्ञानाला 
आव्हान ठरणारा. 

विज्ञानातील गतिविषयक न्यूटनच्या नियमाप्रमाणे उष्णता (किंवा शक्‍ती) 
विषयीही नियम आहेत. त्यातील पहिला नियम ८००१५०५४१० 0 ९0612% (शक्तीचे 
अविनाशित्व) या नावाने ओळखला जातो. लौकिक भाषेत 111९7९ 15 ० ॥९८ 
"ण (फुकट जेवण मिळत नाही) या शब्दात तो व्यक्‍त केला जातो. कोणतेही 
कार्य भौतिक शक्‍ती खर्च केल्याशिवाय होत नाही, असा त्याचा अर्थ आहे. 
पृथ्वीवरील सर्व घडामोडींना सूर्यापासून शक्‍ती मिळते. विश्वात असे अब्जावधी सूर्य 
आहेत. त्यांना मुळात कुठून शक्‍ती मिळाली? आधुनिक विश्वोत्पत्तीशास्त्रानुसार 
(००१०९०४) सुमारे १५ अब्ज वर्षांपूर्वी झालेल्या महास्फोटापासून ती मिळाली. 
हा महास्फोट (91६ ७५0४) शुन्यातून झाला असे आधुनिक क्वाँटम गुरुत्वाकर्षणाचा 
(सापेक्षता) सिद्धांत सांगतो. (याला 0801111 019०1७/ ची कल्पना म्हणतात.) 
शून्यातून एवढी प्रचंड शक्‍ती कशी निर्माण झाली या प्रश्‍नाचे उत्तर तात्त्विक दृष्ट्या 
क्वाँटम गुरुत्वाकर्षणाचा सिद्धांत देत असला, तरी या दोन्हीचे (क्वॉँटम सिद्धांत 
आणि गुरुत्वाकर्षणाचा सापेक्षता सिद्धांत यांचे) अजून लग्न झालेले नाही. (म्हणजे 
त्यांच्यात गणिती संबंध प्रस्थापित झालेला नाही.) थोडक्यात, शून्यातून एवढी 
शक्‍ती कशी निर्माण झाली या प्रश्‍नाचे भौतशास्त्राजवळ तात्त्विक उत्तर असले तरी 
व्यावहारिक (गणिती) उत्तर नाही ! आणि ते असणार नाही हे ज्ञानेश्वरांनी पूर्वीच 
सांगून ठेवले आहे, ते पुढील ओवीत : *आंबुला आंबुलिये । संगती ना सोये । 
की आंबुली जग विये'। चोज ऐके ।।' (ज्ञाने. १३.९७९) या ओवीचा अर्थ 
असा : 'नवरा बायकोंचा संबंध नाही तरी बायको जग प्रसवते हा चमत्कार ऐका.' 
मागे खुद्द भौतशास्त्रच 'चमत्कारा'च्या कल्पनेवर आधारले असल्याचे स्पष्ट केले 
असून विश्व शून्यातून निर्माण झाल्याच्या सिद्धांताचाही उल्लेख केल आहे. ज्ञानेश्वरांनी 
विश्वोत्पत्ती मुळात शून्यातून झाली असल्याचे स्पष्ट म्हटल्याचाही उल्लेख केला 
आहे. (त्यांचे मूळ शब्द 'मूळ ते शून्य' असेच आहेत. ४७ क्रमांकाची टीप पाहा.) 
नवऱ्याच्या 'संबंधाशिवाय 'बायको” प्रजोत्पत्ती करीत असेल तर “नवर' कशाला 
पाहिजे, असा येथे प्रश्‍न निर्माण होतो. हा प्रश्‍न विचारणाऱ्या विचारसरणीलाच 
'बुद्धिवाद' किंवा 'भौतिकवाद' म्हणतात. 'बायको'चा 'नवर्‍्या'शी प्रत्यक्ष संबंध येत 
नसला तरी तिचे 'नवर्‍्याःशिवाय चालत नाही - तिला प्रजोत्पत्ती करता येत नाही 
- ही वस्तुस्थिती असून (ती अर्थात आध्यात्मिक वस्तुस्थिती आहे, भौतिक नाही) ती 


विज्ञान आणि चमत्कार / २६९ 


मान्य करणे या भौतिकवादी शास्त्रज्ञाच्या जिबाबर आले असल्याचे गेली पाउणशेहे 
वर्षे क्कॉँटम सिध्दांताविषयी भौतबिज्ञानात जो वाद चालला आहे त्यावरून स्पष्ट 
होते. (हा बाद क्लकॉँटरम सिध्दांताला प्रथम विरोध करून आईन्स्टाइनने भौतबिज्ञानात 
सुरु केला; व १९८२ साली त्याचा निकाल प्रत्यक्ष प्रयोगाने लागून आईनस्टाइनचे 
ब त्याच्या पाठीमागे जाणाऱ्या बुध्दिवाद्यांचे सर्व युक्तिवाद फोल ठरले.) 


बिश्चोत्पत्तीच्या क्षणी आईन्स्टाइनचा गुरूत्वाकर्षणाविषयीचा 
सापेक्षता सिध्दांत कोलमडतो हे सर्व भौतशास्त्रज्ञ मान्य करतात. याचा अर्थ 
असा की गुरूत्वाकर्षण शक्तीला (बायकोला) क्नाँटम सिध्दांताचा (नवर्‍याचा) 
आधार घेतल्याशिवाय विश्वोत्पत्ती करता येत नाही. मग भले तिचा त्या सिध्दांताशी 
'प्रत्यक्ष' (गणिती) संबंध न येवो. ज्ञानेश्‍वर म्हणतात तो नवऱ्याच्या संबंधाविना 
बायकोची हीच प्रजोत्पत्ती (विश्चोत्पत्ती) असून तो *चमत्कार' अध्यात्म शास्त्राच्या 
दृष्टीने मुळीच 'चमत्कार' नाही, तर तो अध्यात्मशास्त्रातील विश्वोत्पत्तीचा मूलभूत 
नियमच आहे. (मया अध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । - मी साक्षीरुपाने 
समोर असल्यामुळेच प्रकृती जग प्रसवते - या शब्दात गीतेने तो नियम सांगितला 
आहे.) हा अध्यात्मशास्त्राचा नियम गणितात (किवा गणिताच्या आधारे भौतिक 
वस्तूत) सर्व गोष्टींची उपपत्ती शोधणाऱ्या भौत शास्त्रज्ञांना अर्थातच मान्य होणार 
नाही. पण मग अन्न पाण्याशिवाय वर्षानुवर्षे जगणाऱ्या व्यक्ती कुठून शक्ती मिळवत 
होत्या व तेलाशिवाय वर्षानुवर्षे जळणारे कंदील कुठून ऊर्जा संपादन करीत होते 
ह्यांची उपपत्ती गणिताने (वा गणितावर आधारलेल्या भौतिक सिध्दांताने ) ते कशी 
देणार ? (ती देता येत नाही म्हणून तर हे *चमत्कार' ते खोटे म्हणतात किंवा त्यात 
लबाडी असल्याचा (खोटा) आरोप करतात !) पण मग शून्यातून विश्वाची उत्पत्ती 
झाली म्हणणारा (क्कॉँटम ग्रॅव्हिटीचा व आता नवा स्ट्रिंगचा) सिध्दांत ते कसा काय 
मांडतात, हा प्रश्‍न आहे. हा “चमत्कार' नसेल तर अन्नपाण्याशिवाय वर्षानुवर्षे 
मनुष्य जगणे किंवा तेलाशिवाय वर्षानुवर्षे कंदील जळणे हाही 'चमत्कार' नाही ! 
आणि (शून्यातून बिश्वात्पत्ती) याला 'चमत्कार' च त्यांना म्हणावयाचे असेल तर 
सर्वच भौतिक शास्त्र 'चमत्कारा' वर (*जादू' च्या क्ाँटम सिध्दांतावर ) आधारले 
असल्याचे व्हीलरचे म्हणणे त्यांना मान्य करावे लागेल ! पण वस्तुत : खरा “*चमत्कार' 
नवऱ्याशिवाय बायको प्रजोत्पत्ती करते (शून्यातून विश्व निर्माण होते) हा नसून 
प्रजोत्पादनासाठी नवऱ्याचा संबंध येत नसूनही (गुरूत्वाकर्षण शक्तीचा क्लाँटम 
सिध्दांताशी गणिती संबंध नसूनही) 'तो' असल्याशिवाय ती" प्रजोत्पत्ती करूच 
शकत नाही, हा आहे ! यालाच गीता “मयाध्यक्षेण* म्हणते,५* आईन्स्टाइन यालाच 
50009 टण्णाथ्टाला ( भुताटकीचा संबध) म्हणतो. ८ बुध्दिवादाचे अंतिम प्रश्‍नात 
काही चालत नाही - नैषा तर्केण मतिरापनीया । (कठ उप.)-तेथे 


विज्ञान आणि चमत्कार / २७० 


अध्यात्मशास्त्राचा निर्णयच अंतिम मानावा लागतो, त्याचेच तेथे साग्राज्य आहे, 
याचा हा साक्षात पुरवा आहे, [चिगळ्ळीच्या कंदिलांचे तेलाशिवाय जळणे ही 
“भुताटकी' असेलही. कारण तेथे तीन तपस्व्यांनी जिवंत समाधी घेतल्याचे एका 
अतींद्रिय द्दष्टीने पाहणारे सत्पुरुष सांगतात. पण 'बिश्वाची शून्यातून उत्पत्ती' ही 
कोणती 'भुताटकी' ? ही कोणती “भुताटकी' हे बृहदारण्यक उपनिषदाने - 'हे अनंत 
व अपार असे केवळ विज्ञानात्मक मोठे भूत आहे' - इद महद्भूतमनन्तमपारं 
बिज्ञानघन एव । (बृ. उप. २.४.१२) या शब्दात सांगितले असून यालाच वेदांती 
“परब्रह्म' म्हणतात. गीतेतील “मी विश्वोत्पत्तीला साक्षीरुप असतो.' (मयाध्येक्षण) 
असे म्हणणारा श्रीकृष्ण हेच ते 'महाभूत' अर्जुनासाठी (व भक्तासाठी) सगुण रुप 
धारण करणारे बनले असून तुकारामांनी त्यालाच 'पंढरीचे भूत' म्हटले आहे.'* 
आणि तुकारामांची शिष्या बहेणाबाई हिने आपल्याला हेच (ब्रह्मरुपी) “भूत' लागले 
असल्याचे आपल्या “भूत? या अभंगात म्हटले आहे." दृश्य भौतिक विश्वाच्या 
बुडाशी आध्यात्मिक तत्वाचे अधिष्ठान असल्याची वैज्ञानिक भौतिकवाद्यांना (5०1- 
हाती2 118८181155) आणि बुध्दिवाद्यांना (5110111515) शंभर टक्के खात्री पटवून 
देणारा 'तेलाविना जळणारे कंदील" हा सार्वजनिक स्वरुपाचा भौतशास्त्रीय प्रायोगिक 
पुरावा (८टायगाचया(8] €शंत्था2९ ० ७1४७०9) ५9९010८) आहे. तो पुरावा जगाला 
सादर करणाऱ्या प्रयोगाचे वैशिष्ट्य असे की तो एका अर्किचन विधवा बाईने आपल्या 
साध्या लहान घरात केवळ श्रध्देच्या ब भक्तीच्या बळावर करुन दाखबला आहे, 
कोट्यवधी डॉलर्स खर्चून शेकडो मैल लांबीच्या अणुविदलनाच्या (६०0९1€191515) 
प्रचंड प्रयोगशाळातूनं अणूचे गुपित शोधणाऱ्या शास्त्रज्ञांच्या संशोधनाने तो सापडणारा 
(सापडलेला) नव्हे !] 

तेलाविना जळणाऱ्या दीपांची इतर उदाहरणे :- हे तेलाविना 
जळणारे चिगळ्ळीचे कंदील केवळ अपवादात्मक आहेत, असे समजण्याचे कारण 
नाही. अशा प्रकारच्या तेलाविना जळणाऱ्या दीपांचे अनेक ऐतिहासिक दाखले 
असून प्रसिध्द इतिहासकार प्लुटार्क व प्लिनीपासून सेंट ऑगस्टाइन पर्यंतच्या बत्तीसहून 
अधिक व्यक्तिचे अशा तेलाविना जळणाऱ्या दीपांच्या सत्यत्वाबद्दलचे ऐतिहासिक 
दाखले मॅडम ब्लॅव्हेट्स्की यांनी आपल्या 155 ए॥॥४शा]व या ग्रंथात दिले आहेत. 
यापैकी काही दीप थंडग्यातील प्रेताजवळ सुरक्षित अवस्थेत सापडले असल्याचे, 
तर काही प्रसिध्द देवतांच्या मंदिरात व चर्चमध्येही सार्वजनिकरित्या उघडपणे जळत 
असल्याचे दाखले आहेत. ख्रिश्‍चन चर्चमधील तेलाविना जळणारे दीप 'दैवी 
चमत्कार' आहेत, तेर पाखंड्यांच्या (598915) देवळातील तसलेच दीप ही भुतांची 
(66५) करामत आहे, असे सेंट ऑगस्टाइनचे म्हणणे असल्याचाही उद्ठेख(अर्थात्‌ 
उपरोधिकपणे) त्या करतात. भारतात त्रावणकोर संस्थानातील त्रिवेंद्रम (आताचे 


विज्ञान आणि चमत्कार / २७१ 


तिरुवनंतपुरम) येथील एका देवळात एक तेलाविना १२० वर्षे जळणाऱ्या दीपाचा 
उल्लेख लंडन मिशनच्या रेव्हरंड एस्‌ मॅटीरने केल्याचाही त्यांनी दाखला दिला आहे. 
हे तेलाविना जळणारे दीप खोटे म्हणणाऱ्यांनी आम्ही असे दीप पाहण्यासाठी जसे 
कष्ट घेतले तसे कष्ट प्रथम घ्यावेत व मगच त्यांना खोटे म्हणावे, हे नजावण्यास मात्र 
त्या विसरत नाहीत ! अशा तेलाविना जळणाऱ्या दीपांच्या विषयी इंजिप्शियनांची 
अशी श्रद्धा होती (बिशेषत: थडग्यातील दीपांविषयी) की ते मृतात्म्याच्या आत्मिक 
बळावर जळतात ब तो मृतात्मा अनंतात बिलीन झाला की ते विझतात.* 

“मी साक्षीरुपाने समोर आल्यामुळेच प्रकृति जग प्रसबते' (मायाध्यक्षेण 
प्रकृतिः सूयते) हा (शून्यातून विश्वोत्पत्ती कशी झाली हे सांगणारा) गीतेचा 
(अध्यात्मशास्त्राचा) नियम विश्वोत्पत्तीच्या वेळीच कार्यवाहीत होता, आता तो नाही, 
असे कसे म्हणता येईल? हा नियम-तो *नियम* असल्यामुळे-आताही कार्यवाहीत 
असून 'तेलाविना जळणारे कंदील' ही त्याची हल्लीची उदाहरणे आहेत. पण 'शून्यातून 
शक्ती निर्माण होते' याची “तेलाविना जळणारे दीप' किंवा “अन्नपाण्याविना जगणारी 
माणिक्यम्मा' सारख्या व्यक्ती एवढीच उदाहरणे आहेत, असे समजण्याचे कारण 
नाही. अन्य प्रकारांचीही याची उदाहरणे असून तीही येथे देतो. 


“शून्यातून शक्तिनिर्मिती' चे इतर प्रकार - श्री. सीताराम तुकाराम 
माने (रा. कोल्हापूर) हे चिलेमहाराजांचे एक अनन्य भक्त असून त्यांच्या पत्नी सौ. 
श्रीमंताबाई ह्या एकदा आजारी पडल्या. त्यांचा तो आजार बरेच दिवस झाले तरी 
बरा होईना. एके दिवशी अचानक चिले महाराज त्यांच्या घरी आले आणि श्री. 
मानेना म्हणाले, 'गाडी आण जा. आत्ताच्या आत्ता रत्नागिरीला आईला घेऊन 
जायचं.” त्यांच्या आज्ञेनुसार मानेनी लगेच टॅक्सी आणली व पत्नीला उचलून टॅक्सीत 
मागच्या सीटवर झोपवले व महाराज व माने गाडीत बसले, गाडी गंगावेसच्या 
दिशेने निघाली. ड्रायव्हर मानेना म्हणाला, “गाडीत पेट्रोल कमी आहे. लांबचा 
प्रवास आहे. तेव्हा पंपावर पेट्रोल टाकून जाऊया.” चिले महाराज लगेच त्याला 
म्हणाले, “गाडी कुठेही थांबवायची नाही. गाडी थेट रत्नागिरीला न्यायची, तू गाडी 
चालव.” मानेही म्हणाले, “गुरुदेव सांगतात तर गाडी कुठेही थांबवू नका." ड्रायव्हरची 
पंचाईत झाली. तो बेचैन झाला. गाडी बंद पडली तर काय करायचे या विवंचनेत, 
पण त्यांच्यापुढे त्याचे कांहीच चालेनासे झाल्यामुळे तो अस्वस्थ मनाने गाडी चालवत 


राहिला, गाडी आत्ता बंद पडेल, मग बंद पडेल असे मनात म्हणत तो गाडी चालवत 


होता, आणि शेवटी जेंव्हा रत्नागिरीला बिनापेट्रोल तो पोचला, तेंव्हा त्याच्या 
आशश्‍चर्याला पारावार राहिला नाही. शेवटी माने त्याला म्हणाले, “अहो ड्रायव्हर 
साहेब, तुमच्या गाडीत दत्तगुरु बसले आहेत. कसली काळजी करता ? अहो, ' 


विज्ञान आणि चमत्कार / २७२ 


अनेकवेळा हे गाडीत बसलेले असतांना पेट्रोल शिवाय गाडी चाललेली आम्ही 
पाहिली आहे.” 

येथे 'मयाध्यक्षेण' म्हणजे 'मी साक्षीरुपाने समोर असल्यामुळे' हे शब्द 
चिले महाराजांना अक्षरश: गीतेतील कृष्णाच्या जागी लागू होतात. ते 'दत्तगुरु' 
आहेत, ही मानेंची श्रध्दा व त्यांच्यावरील भक्ती फलद्रुप झाली, असेही म्हणता 
येते. येथे श्रध्दा ही केवळ श्रध्दा नसून वस्तुनिष्ठ सत्य असल्याचे, पेट्रोल सतत 
शून्यातून निर्माण होत होते या भौतिक वस्तुस्थितीवरुन सिध्द होते. शून्यातून चराचर 
सृष्टी निर्माण करणारी प्रकृती 'त्याच्या' अध्यक्षतेखाली पेट्रोल का निर्माण करणार 
नाही? चिले महाराज गाडीत होते म्हणून हा 'चमत्कार' घडला हे 'वस्तुत:' खरे 
असले तरी 'तत्वत:' असे म्हणावे लागते की श्रध्दा ब भक्ती असेल तर चिले 
महाराजांच्या भौतिक उपस्थितीशिबाय सुध्दा (शून्यातून शक्ति-निर्मितीचा) हा 
“चमत्कार' घडू शकतो. कारण हा अध्यात्मविज्ञानाचा (श्रध्देचा) शास्त्रीय नियम 
आहे. हे पुढील उदाहरणावरुन स्पष्ट होईल. हे पुण्यातील प्रसिध्द डॉ. प.बि. वर्तक 
यांचे असून त्यांच्याच शब्दात ते देतो. 

“१९७२ साली श्री गणेशोत्सवात माझे सोलापूरला व्याख्यान ठरले होते. 
२ सप्टेंबर १९७२ रोजी सकाळीच मी घरच्या गाडीने निघालो. कारण तेंब्हा 
आगगाड्या व राज्य वाहने यांचा संप होता. व्याख्यान आटोपून ३ सप्टेंबरला मी 
हैद्राबाद बघितले, ४ सप्टेंबरला माझ्या अँबेसिडर गाडीची टाकी पेट्रोलने पूर्ण भरुन 
पुण्याकडे निघालो. पण वाटेत गाणगापूरचे दर्शन घेऊन जाण्याचे योजले होते. 
गुलबर्म्यावरन माणिकप्रभूची समाधी बघून गाणगापूरकडे निघालो, वाटेत पेट्रोल 
संपत असल्याचे मीटरवर दिसले. पण गाणगापूरला मी पेट्रोल भरीन या आशेवर 
गाणगापूरला आलो. दर्शन घेतले. तेंव्हा लोक म्हणाले की आता संगमावर जाऊन 
या. माझ्या गाडीत तर पेट्रोल नव्हते. मीटरचा काटा “उ' च्याही खाली येऊन स्थिर 
झाला होता. म्हणून मी पेट्रोल पंप कुठे आहे ते विचारले. तेंव्हा कळले की 
गाणगापूरमध्ये पेट्रोल मिळत नाही. तेवढ्यात एक राज्य वाहनाची बस आली. मी 
त्या चालकास विचारले. तोही म्हणाला, “येथे पेट्रोल नाही. जवळ जवळ म्हणजे 
५० कि.मी.वर अक्कलकोट येथे मिळेल.” मी हादरलोच. मग मी दत्ताची प्रार्थना 
करुन म्हटले. की मुले गाडीत आहेत, येथे पेट्रोल नाही, हे संकट माझ्यावर का 
आणलेस ? मी आजपर्यंत तुझी भक्ती केली आहे. माणिकप्रभू तुझेच अवतार, 
गाणगापूर तुझेच स्थान, अकलकोटही तुझेच. मी तिकडे जाणार आहे माझी लाज 
राख, भौतिक प्रयत्न मी सगळे करीन. पण अक्कलकोट पर्यंत पोचव.' उतार आला 
की गाडी बंद करीत मी निघालो. मुखात दत्ताचे नाम होते. मीटरबर पेट्रोल पूर्ण 


विज्ञान आणि चमत्कार / २७३ 


संपलेले दिसत होते. अशा स्थितीत मी अक्कलकोट गाठले. पंपावर गेलो. तेथे ४० 
लिटर पेट्रोल घातले. म्हणजे टाकी पूर्ण रिकामी होती हे निश्‍चित. मग गाडी कशी 
चालली? दैवी शक्तीच्या बळावर चालली हेच खरे. हा चमत्कार नाही का? 

“पुण्यात आल्यावर माझ्या मित्रांना हा प्रसंग सांगितला. काही जण 
म्हणाले, “मीटर चुकीचा असेल....' त्या शंकेचे निरसन करण्यासाठी पेट्रोल न 
भरण्याचे मी ठरविले. 'त्या' पातळीवर काटा येईपर्यंत पेट्रोल टाकणार नव्हतो. 
एकदा सायंकाळी ५-६ दरम्यान मला डेकन जिमखान्यावर व्हिजिटसाठी बोलावणे 
आले. म्हणून मी गाडी घेऊन निघालो. कमला नेहरू चौकाजवळ गाडी बंद पडली. 
मला काही कळेना. एक रिक्षावाला आपणहून थांबला. त्यालाही प्रथम काही 
कळेना. त्याने पेट्रोलची नळी काढली व मला स्टार्टर द्यायला सांगितले. मी दिला. 
तेंव्हा तो म्हणाला, “साहेब, गाडीत अजिबात पेट्रोल नाही.” त्याच्याच रिक्षाने कर्वे 
पथावर जाऊन पेट्रोल गाडीत ओतले व गाडी चालू झाली. मीटरमध्ये दोष नव्हता 
हे सिध्द झाले. याचा अर्थ गाडीत पेट्रोल नसताना गाडी ५० कि.मी. चालली 
होती. ही दैवी शक्तीच होती यात संशय उरला नाही, हा एक चमत्कार नाही का?”"** 

हा अर्थात्‌ 'दैवी चमत्कार' नसून अतींद्रिय विज्ञानाच्या नियमानुसार 
घडणारी ती एक नैसर्गिक घटना आहे. सामान्य लोकांना - जे भौतिक विज्ञानावर 
(तेच खरे म्हणून) निश्वास ठेवतात त्यांना - तो 'दैवी चमत्कार' वाटतो. 


शस्त्र न चालू शकलेली बळीची बकरी 


बेळगांव दै.तरुण मारत च्या जून ११,१९९० च्या अंकात खालील 
बातमी प्रसिध्द झाली. (योग्य तो संक्षेप करुन ती देत आहे.) 


यालाच म्हणतात दैवी चमत्कार 


भंडारकवठे (द. सोलापूर) - आज जगात देव आहे की याही. हान 

_ शास्रज्ञानामुष्दा पडत असला तटी दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील टाकव्यी येथील 
जाणत वेवता चॉडिबषर्रने खरोखरचे आणले दैवी सामर्थ्य प्रकट करुन स्वत:च्या यात्रेत 
केल्या जाणार्‍या फ्शुहत्येला प्रतिबंध करण्याचा जणू साक्षात्कारी चमत्कार सिध्द 
केला आहे. 

ढि. २२ ते २५ ये दरप्यान टाकळीच्या पोडेक्षरीची यात्रा अतिक्षफ्रिपाणे 

यंदाही भरली होती. फरपरेजुसार वात्रेत देवीला जिवत आण्याचा बव्ठी देण्यासाठी 
एका निर्वयी पएजाऱ्याने बकरीला देबालयासमोर उभे करुन तलवारीने वार केले. 

'क्वितीही वार केले तरी त्या बकटीला जीक्नासत मुकावे कर लागले नाहीच, प्रण 
शरीतकर कुठल्याही जखया झाल्या नाहीत. या चमत्कारिक दैवी सापथ्यागुळे या 


विज्ञान आणि चमत्कार / २७४ 


परिसरात आध्षर्यकारक ' चर्चा ' चालू असून जिंवत असलेल्या त्या बकरीला पाहण्यास 
दृरटूत्चे लोक येत आहेत. 

वरील बातमी वाचून तिची शहानिशा करण्यासाठी प्रस्तुत लेखकाने टाकळी 
या गाबाला प्रत्यक्ष भेट दिली. टाकळी हे सोलापूर-विजापूर महामार्गावरील 
द.सोलापूर तालुक्‍यातील एक लहान खेडे आहे, ज्या चौंडेश्वरीची यात्रा दरवर्षी 
गावात भरते त्या देवीचे पूजारी जातीने कुंभार आहेत. देवीचे देऊळ फार भव्य नसून 
लहानच आहे. पूजांरी कुंभारांची घरे देवीच्या मंदिरजवळच आहेत. मनिगेण कल्लाप्पा 
कुंभार (हल्ली वय ५५) यांच्या आजोबात देवीचा पूर्वी संचार होत होता. आजोबा 
वारल्यानंतर मनिगेणाचा मुलगा चेन्नाप्पा याच्या अंगात १२ व्या वर्षापासून देवी 
येऊ लागली, असे प्रस्तुत लेखकाला सांगण्यात आले. (आजोबांचा एक मोठा 
फोटो देवळात लावण्यात आला आहे.) देवीची शोभा यात्रा वैशाख अमावास्येला 
निघते. गाव प्रदक्षिणा करुन यात्रा वेशीत येताच तेथे बकरीचा बळी देण्यात येतो. 
पण इ.स. १९९० च्या यात्रेच्या वेळी बर बातमीत वर्णन केलेला *चमत्कार' घडला, 
हे सत्य आहे. त्या बकरीच्या मानेवर चन्नाप्पा बंदाप्पा कुंभार (वय ५२) याने 
कितीही बार केले तरी बकरीला साधी जखमसुध्दा झाली नाही. मग मुंडके तुटणे 
दूरच. हा 'चमत्कार' पाहणाऱ्या गावातील अनेक लोकापैकी श्री. हनमंत बोदलाप्पा 
पाटील (वय ५५) हे सोसायटी चेअरमनही होते. मात्र हा 'चमत्कार' फक्त १९९० 
च्या यात्रेच्या वेळीच घडला आहे. नंतर यात्रेत बकरी बळी देण्याची प्रथा पूर्वीप्रमाणे 
सुरळीतपणे घालू आहे ! बातमीत म्हटल्याप्रमाणे देवी 'जागृत' आहे हे खरेच आहे. 
कारण तिनेच हा “*चमत्कार' करुन दाखवला आहे. पण एकाच वर्षी (१९९० साली) 
तो का केला, व नंतर तो का केला नाही (ती झोपी का गेली), याचा शोध घेण्यासाठी 
पुन्हा त्या गावाला प्रस्तुत लेखकाने भेट दिली असता, त्याला असे आढळून आले 
की प्रथेनुसार दरवर्षी बळी देण्यासाठी देवीला बकरी देणाऱ्या धनगर कुटुंबाने त्या 
बर्षी (१९९० साली) आपली बकरी दिली नाही. म्हणून गावकऱ्यांनी स्वत: आपली 
बकरी दिली. पण देवीला हे मान्य नव्हते ! त्या गावकऱ्यांच्या बकरीला साधी 
जखमसुध्दा न होण्याचे हे कारण होते ! तिला इतरांची बकरी बळी घेणे मान्य नव्हते 
हे तिने हा *चमत्कार' करुन अशारीतीने दाखवून दिले ! ज्या धनगर कुटुंबाने आपली 
बकरी देवीला प्रथेनुसार त्यावर्षी दिली नाही त्या कुटुंबाला नंतर अनेक बकरी रोग 
वा अन्य कारणांनी मृत्यूमुखी पडून गमावण्याचा कटू अनुभव घ्यावा लागल्याचेही 
लेखकाला सांगण्यात आले. म्हणजे देवीने 'चमत्कार' केला हे खरेच. पण तो 
पशुहत्येचा निषेध म्हणून केलेला नसून ठराविक पशूचीच हत्या करावी म्हणून केला 
आहे ! नंतरच्या घटना ही गोष्ट सिध्द करतात. ठराविक बकरीसाठीच देवीचा हट्ट. 
का हा महत्त्वाचा प्रश्न असून त्याचा विचार आपल्याला अतींद्रिय विज्ञानाच्या दृष्टीने 


विज्ञान आणि चमत्कार / २७५ 


पुढे करावयाचाच आहे. हा 'चमत्कार' प्रत्यक्ष घडला व तो अशक्य कोटीतील 
असून अतींद्रिय पातळीवर घडला आहे, एवढेच यथे वाचकांनी लक्षात ठेवायचे 
आहे. 
असाच एक 'चमत्कार' अक्कलकोटमध्ये स्वामी समर्थांच्या कृपादष्टीमुळे 
घडलां असून गोपाळबुवा केळकरांनी आपल्या 'स्थामी समर्थ' या बखरीत क्र. 
१३० मध्ये नोंदवला आहे. एका धिप्पाड कानफाट्याने एका ब्राह्मणाच्या मानेवर 
तलवार वाकेपर्यंत सपासप अनेक वार केले. गोपाळबुबा म्हणतात की पाच-सहा 
माणसांची ताकद असलेल्या त्या कानफाट्याच्या एका बुक्कीने तो ब्राह्मण मेला 
असता. पण तलवार बाकेपर्यंत व वाकलेली तलबार पुन्हा पायाने नीट करुन त्या 
ब्राह्मणाच्या मानेवर त्याने त्या तलवारीचे दहा-पंधरा बार करुनही काही जखमा 
होण्यापलीकडे त्या ब्राह्मणास काही झाले नाही. स्वामींची नजर त्या ब्राह्मणाकडे 
सारखी होती. ही कृपादृष्टीच त्याला वाचवू शकली, असे गोपाळबुबांनी म्हटले 
आहे आणि ते अक्षरश: खरे आहे.” 
शस्त्र न चालण्याच्या “चमत्कारा? ची साथ - अशाच प्रकारचा 
“चमत्कार' पण सामूहिक प्रमाणावर व एका 'साथी' च्या स्वरुपात तब्बल वीस वर्षे 
घडत राहिल्याचे एक अनोखे प्रकरण १८ व्या शतकात युरोपच्या इतिहासात नोंद 
झाले आहे. ते प्रकरण इतकी वर्षे सतत घडत राहिल्यामुळे ते इतके गाजले की 
(त्यावर अनेकांनी प्रत्यक्षदर्शी इतिवृत्ते व अनेक ग्रंथ लिहिले आहेत) ते खोटे म्हणण्याचे 
धाडस नंतरच्या काळातील एकाही कट्टर संशयवाद्यालाही झालेले नाही. चमत्कार 
अशक्य आहेत अशी जाहीर तात्विक भूमिका घेणाऱ्या डेव्हिड ह्यूम या प्रसिध्द 
स्कॉटिश तत्त्ववेतत्यालाही त्यांची सत्यता आपल्या १५1०५०1०41 ७५७%५' मध्ये 
पुढील प्रमाणे मान्य कराबी लागली आहे. शारीरिक दोष व व्याधी बरे करण्यासारख्या 
अनेक 'चमत्कारां' चा उल्लेख करुन ह्यूम पुढे म्हणतो, "प्रा, ५१815 टावविणवी- 
पदवी, पाक्षाऱ जाट ग902$5 ४४९९ ता १20 व[(8)9 ७०४८ म०२ १८९ 5७०, 0९- 
जि 0१४० रज णात॥टाजञाचत टाब्ता! क्यात वाडगालाला, 1 81]241॥18 8९6, छा0 


जो परोटण0५ टही ॥€कळाट 1 151000 घाट ७जांत....... डली 15 मिडॉणांट , ' 


शंकब्ा९.” (म्हणजे “या घटनांचे ऐतिहासिक पुराव्याच्या दृष्टीने असाधारण वैशिष्ट्य ' 
म्हणजे यापैकी बरेच चमत्कार निर्विवाद विश्वासाच्या श्रेष्ठ न्यायाधीशांपुढे तत्काल 
व घटनास्थळीच खरे म्हणून सिध्द करण्यात आले असून हे जगातील सर्वश्रेष्ठ . 
रंगभूमीवर ब या ज्ञानसंपन्न युंगात घडले आहे.”) ह्यूमने उल्लेखलेली जगातील सर्वश्रेष्ठ .. 
सगभूमी म्हणजे फ्रान्स मधील पॅरिस शहर होय. 

या 'चमत्कारां' ची पार्थभूमी म्हणजे कॅथॉलिक ख्रिश्चनांच्या विरोधातील 
जान्सेनिस्ट पंथाची चळबळ होय. अबे पॅरिस हा प्रसिध्द जान्सेनिस्ट संत इ.स. 


विज्ञान आणि चमत्कार / २७६ 


१७२७ साली वारला आणि लगेच त्याच्या कबरीला भेट देणाऱ्या श्रद्धाळू 
जान्सेनिस्टांची एकच झुंबड उडाली. या जान्सेनिस्ट लोकांची शरीरे कप पावत 
असल्यामुळे त्यांना “कंप पावणारे' (60190151ज141125) म्हणून संबोधण्यात येत 
असे. या कंपाच्या वेळी त्यांच्या ठिकाणी लोकांचे नाना तऱ्हेचे रोग ब अंधत्वासारखे 
अनेक तर्‍हेचे शारीरिक दोष दूर करण्याचे अलौकीक सामर्थ्य निर्माण झाले होते. 
तसेच त्यांच्या शरीरावर कसल्याही प्रकारच्या शस्त्रांनी जखमा होत नसत ब त्यांना 
वेदनाही होत नसत. या गोष्टींची अनेक संशोधकांनी त्यांच्यावर प्रयोग करुन स्वतःची 
खात्री करुन घेतली आहे. उदा. एका स्त्रीच्या पोटावर लोखंडी ड्रिल ठेवून त्यावर 
कितीही प्रह्मर केले तरी तिच्या पोटाला काही होत नसे, एरव्ही अशा प्रहारांनी 
तिच्या पोटात ते ड्रिल घुसून आतडी फाटली असती. उलट ती स्त्री म्हणे, “बा! काय 
मजा येते! शक्‍य असेल तर याच्याही दुप्पट जोराने मारा." आणखी एका स्त्रीला 
जमिनीत पुरलेल्या अणुकुचीदार मेखेवर तिच्या उताण्या शरीराची कंबर टेकेल 
अशारीतीने तिला शरीराची कमान करुन (उताणी) झोपवून तिच्या पोटावर दोरीला 
बांधलेल्या पन्नास पौंड वजनाचा दगड छताइतक्या उंचीवरुन (छताला जोडलेल्या ) 
चल कप्पीवरुन कितीही बेळा आदळला तरी तिच्या पाठीच्या मेख टेकलेल्या 
कंबरेच्या जागी जखमेची साधी खूणही आढळत नसे. आपल्याला कसल्या वेदनाही 
होत नाहीत हे दर्शविण्यासाठी ती म्हणे, “जोराने, आणखी जोराने !" जीन मॉले 
नावाच्या एका वीस वर्षाच्या तरुणीला भिंतीला तिची पाठ टेकेल अशारीतीने उभे 
करुन तिच्या पोटावर ३० पौंड वजनाच्या धनाने एका सशक्त माणसाने एक-दोन 
नव्हे, शंभर प्रहार केले. या प्रहारांचे सामर्थ्य किती आहे हे अजमावण्यासाठी माँतजेराँ 
या पार्लमेंटच्या सभासदाने त्याच भिंतीवर जेंव्हा असे प्रहार केले, तेंव्हा एकविसाव्या 
प्रहारालाच भिंतीतील एक दगड निखळून पलिकडे पडला व भिंतीला एक लहान 
भगदाड पडले. पण अशा शंभर प्रहरांनीही त्या तरुणीला काही झाले नाही.* 

संतराव्या शतकाच्या शेवटी फ्रान्स मधील 'केमिसार्ड' या नावाने 
ओळखल्या जाणाऱ्या ह्यूगोनॉट पंथाच्या लोकांनीही असेच “चमत्कार' करुन 
दाखवले असल्याची फ्रान्सच्या दफ्तरात नोंद आहे. हे लोकसुध्दा 'कंप पावणारे' 
(6्णाशणझंगााक्ा८) म्हणूनच प्रसिध्द आहेत. लाव्हालचा मठाधिपती अँबे चैला 
याने या केमिसार्ड लोकांचा नाना तऱ्हेने छळ केला. उदा. तेलात भिजवलेल्या 
कापसाने त्यांची शरीरे लपेटून ती तो पेटवून देत असे. पण त्या आगीच्या ज्वाळांनी 
त्यांच्या शरीरावर भाजेल्याचा साधा फोडही उठत नसे. त्यांच्या अंगावर गोळ्या 
झाडल्या तर त्या त्यांच्या शरीरावरील कपडे व त्वचा यामध्ये सापडून चपट्या 
होत. जणू त्यांची त्वचा लोखंडाची बनली होती. 

कोणाचाही विधास बसणार नाही असे हे “चमत्कार' तीन.गोष्टीमुळे घडून 


बिज्ञान आणि चमत्कार / २७७ 


येत होते. एक, अँबे पॅरिस या संताची कबर. (या संताच्या कबरीच्या परिसरातच व 
तेही कपाच्या साथीने हे लोक पछाडले गेल्या नंतरच हे 'चमत्कार' घडत, केमिसार्ड 
लोकांचे श्रध्दास्थान बनलेल्या मिडार्ड या संताची कबरही त्याच ठिकाणी होती, हे 
लक्षात ठेवण्यासारखे आहे.) दोन, त्यांचा कॅथॉलिक ख्रिश्चनांकडून होणारा छळ. 
आणि तीन, त्या छळामुळे अधिकच तीव्र ब दृढ झालेली त्या लोकांची आपल्या 
पंथाबरील निष्ठा व भक्ती, 

वर “अशक्य कोटीतील” म्हणून ज्यांचे वर्णन केले आहे, त्या सर्व 
"चमत्कारां' ची उपपत्तीही याच घटकांनी देता येते. उदा. अन्नपाण्याविना जगणाऱ्या 
माणिक्यम्मा व गिरिबाला या स्त्रियांचाही त्यांच्या सासरी असाच छळ होत होता. 
(अर्थात्‌ मानसिक) आणि त्या छळामुळे त्यांची अधिकच तीव्र बनलेली ईश्वरनिष्ठा 
त्यांना अन्नपाण्याविना जगण्याचे सामर्थ्य देती झाली, सोने बावनकसी असल्याचे 
सिध्द करण्यासाठी त्याला अग्नीत घालावे लागते, त्या स्त्रियांना आपली ईश्वरभक्ती 
बाबनकसी असल्याचे सिध्द करण्यासाठी सासरच्या छळरुपी अग्नीला तोंड द्यावे 
लागले आणि त्यात त्या पूर्ण उतरल्यामुळे त्यांना हे अन्नपाण्याविना जगण्याचे 
अलौकिक सामर्थ्य प्राप्त झाले. थेरेसा न्यूमन या जोगिणीलाही हे सामर्थ्य प्राप् 
झाले, ते सुध्दा एका तरुण पुरोहिताच्या घशाचा रोग आपल्या शरीरात आपणहून 
घेण्याइतकी तिची ईश्वरनिष्ठा तीव्र बनल्यामुळेच होय, छळ वा संकटे हे ईश्वरनिष्ठा 
तीव्र व दुढ करणारी साधने आहेत. मुख्य महत्त्व आहे ईश्वर-निठ्ठेला.** 

तेलाशिवाय जळणाऱ्या तीन कंदिलांची उपपत्तीही याच घटकांनी देता 
येते. शारदाबाई राहत असलेल्या ठिकाणी तीन संतांनी पूर्वी महासमाधी घेतली 
होती असे आढळून येते. (पृ. २६७) म्हणजे तिचे घर हे सुध्दा (अँबे पॅरिस व संत 
मिडार्ड या संतांप्रमाणे) तीन संतांची एक कबरच होती. तसेच शारदाबाई एका 
सत्पुरुषाच्या मठात एका स्वामीचे पुराण श्रवण करण्यास नेमाने जात असे. ही गोष्ट 
तिच्या ईश्वरभक्तीची निदर्शक आहे. आणि गरीबीने तर तिचा पुरताच छळवाद मांडला 
होता. इतका की तिला दहा लोकांना अन्नदान करण्यासाठी हवे असलेले धान्य .. 
कोणाही दुकानदाराने उधार दिले नाही. अशा मानसिक छळाच्या रुपातील तिच्या 
संकटाच्या वेळी तिच्या ईश्वरभक्तीमुळे त्या संतांची अतींद्रिय शक्ती तेलाशिवाय 
प्रकाश देणाऱ्या कंदिलांच्या रुपाने तिच्या घरी प्रकट झाली आणि तिचे घर एक देव॑ .. 
मंदिर बनले. - त्या जागेचे भाग्य उदयाला आले. 

मॅडम ब्लॅव्हट्स्की यांनी तेलाशिवाय जळणाऱ्या वीपांची जी उदाहरणे 
दिली आहेत, तीही कबरस्तानातील आहेत, हे लक्षात ठेवण्यासारखे आहे. 
(मृतात्म्यांच्या आत्मशक्तीने-म्हणजे अतींद्रिय शक्तीने -ते जळत असल्याच्या 


विज्ञान आणि चमत्कार / २७८ 


इजिण्शियनांच्या श्रध्देचा त्या ठिकाणी उल्लेख केलाच आहे.) देवळात जळणाऱ्या 
दीपांच्या बाबातीत त्या देवतांच्या भक्तांची असमान्य ईश्वरनिष्ठा हीच कारणीभूत 
झाली असणे शक्‍य आहे. 


अतींद्रिय शक्तीची विविध रुपे 


आतापर्यंत अतींद्रिय शक्तींची जी उदाहरणे दिली आहेत त्यावरुन ती 
कशी अनेक तर्‍हेने प्रकट होते याची वाचकांना कल्पना आलीच आहे. वस्तुत: 
तिच्या प्रकटीकरणाला कसलीच मर्यादा नाही. तथापि परचित्तज्ञान (८251019), 
भूतभविष्यज्ञान (1८10 & 1०08101), किंबा संकटसूचना (संदेशवहन), 
स्वप्नदर्शन (वा स्वप्नसूचना), अधांतरी तरंगणे (€५115101), दूरवस्तुज्ञान (टाळः- 
४०४क्षा८९), दूरवस्तुचलन (१७५5५92515), किंवा भानामती (७जाटा'ए€51), श्रेध्दा 
मूर्तरूप धारण करणे किंवा साक्षात्कार किंवा भौतिक प्रकटीकरण (0818191180), 
आकाशवाणी (०181401020), शून्यातून बस्तू वा शक्ती निर्माण होणे, किंबा एका 
वस्तूचे दुसऱ्या वस्तूत रुपांतर होणे (सूर्यबिज्ञान), एकाचा रोग दुसऱ्याने घेणे, मनाने 
रोग निर्माण होणे किंवा बरा होणे, अन्नपाण्याविना जगणे, अप्नी ब शस्त्र यांचा 
मानवाच्या वा अन्य प्राण्याच्या शरीरावर काहीही परिणाम न होणे, हे प्रकार प्रमुख 
असून त्यांची काही उदाहरणे या ग्रंथात दिली आहेत. आता अतींद्रिय शक्तीचे 
काही अन्य प्रकार किंवा पूर्वीचेच पण अन्य रीतीने प्रकट होणारे प्रकार पहावयाचे 
आहेत. गी 


गायीचे वासरू संस्कृत श्लोक म्हणते - प्रकरण ९ मध्ये 
“आकाशवाणी' ही मृतात्म्याची असल्याबद्दलचे पुरावे सादर केले आहेत. पण 
ज्ञानेश्वरांनी जेंव्हा रेड्याच्या तोंडून वेद बोलविला तेव्हां कोणता मृतात्मा त्यांच्या 
मदतीला धावून आला, असा साहजिकच प्रश्न निर्माण होतो. वेद म्हणणारे मृतात्मे 
आहेत (त्यांना ब्रह्मसमंध म्हणतात), हे एक त्याचे उत्तर संभवते. दुसरे उत्तर, 
योगशक्तीने त्यांनी वेदवाणी प्रकट केली, असेही देता येते. कारण योग्यांना अशक्‍य 
काही नाही. [विशुध्दानंदानी आकाशगमन केल्याचे अनेक साक्षीदारांनी पाहिल्याचे 
अलीकडील काळातील उदाहरण दिले आहे. (पृ.२५१) त्यांनी ब इतर सामान्य 
जीबन जगणाऱ्या व्यक्तींनी (गुप्त योग्यांनी) “शून्या' तून वस्तू निर्माण केल्याचीही 
* उदाहरणे दिली आहेत. (प्रकरण ११ पाहा)] तथापि पृ. २५१ वर बहेणाबाईच्या 
गायीच्या वासराने संस्कृत श्लोक म्हटल्याचे जे उदाहरण दिले आहे त्याची उपपत्ती 
कशी लावायची, हा प्रश्‍न आहे. कारण बहेणाबाई एक सामान्य स्त्री-आहे. त्यासाठी 
बहेणाबाईच्या चरित्राकडे आपल्याला थोडे वळले पाहिजे. 
बहेणाबाईने आपले जीवनचरित्र आपल्या अभंगांतून एका साध्या भोळ्या 


विज्ञान आणि चमत्कार / २७९ 


स्त्रीने सांगावे तसे अगदी मनमोकळेपणाने सांगितले असून त्यात काहीही लपवून 
ठेवलेले नाही. त्यातील तिच्या पतीने तिचा केलेला छळ वाचून हृदय हेलावते. 
तिच्या जीवनात घडलेल्या अनेक महत्त्वाच्या घटना सार्वजनिक स्वरुपाच्या 
असल्यामुळे त्यांचे अनेक साक्षीदार आहेत. त्यापैकी फक्त अतींद्रिय घटनांचा विचार 
आपल्याला येथे कर्तव्य आहे. 

बहेणाबाईचा काळ इ.स. १६२८ श्रे १७०० असा आहे. तिचे जन्मगाव 
देवगाव (ता. कन्नड, जि. औरंगाबाद.) बरीच वर्षे संतती न झाल्यामुळे तिच्या 
वडिलांनी शिवाची उपासना आरंभली. तेन्हा एक ब्राह्मण त्यांच्या स्वप्नात येऊन 
त्यांना एक कन्यारत्न आणि एक पुतरत्न होईल असे सांगितले. त्याप्रमाणे एक 
वर्षात त्यांना कन्यारत्न झाले. हीच बहेणाबाई. (पुढे पुत्ररत्नही झाले.) येथे अतींद्रिय 
शक्तीने ब्राह्मणाच्या रुपाने तिच्या वडिलांच्या स्वप्नात येऊन त्यांच्या उपासनेचे 
फळ दिले आहे. (किंवा बरोबर भविष्यकथन केले आहे, असेही म्हणता येईल.) 

यानंतरच्या महत्त्वाच्या घटना तिच्या नवऱ्याने -गंगाधरपंताने-स्थलांतर 
केल्यानंतर कोल्हापूर येथे घडल्या आहेत. कोल्हापुरात ज्या वाड्यात त्यांचे कुटुंब 
(बहेणाबाईचा नवरा, आईवडील ब बंधू) राहत होते, त्याचा मालक बहिरंभट 
याच्या स्वप्नात एकदा एक ब्राह्मण आला व त्याला एका भक्ताकडून मिळालेली 
गाय व तिचे वासरु गंगाधरपंतास देण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे त्याने ती त्यांना 
दिली. या गायवासरांवर बहेणाबाईचा जो जीव जडला व त्यामुळे ज्या घटना नंतरच्या 
काळात घडल्या, त्यावरुन बहिरंभटाच्या स्वप्नातील (अतींद्रिय शक्तीचे) हे ब्राह्मण 
(रुपातील) दर्शन व त्याची आज्ञा किती निर्णायक महत्त्वाचे होते, याची कल्पना 
येते. ही कपिला गाय व तिचे वासरु हीच बहेणाबाईच्या चरित्राचे खरे शिल्पकार 
ठरल्याचे दिसून येतात. हे वासरु बहेणाबाईबरोबर जयरामस्वामी (वडगांवकर) 
यांच्या पुराण-कीर्तन श्रवणास नेमाने जात असे, तेथे शेणमूत न करता उभ्यानेच 
शेवटपर्यंत ते कीर्तन श्रवण करीत असे व शेवटी बहेणाबाई बरोबर स्वामींच्या चरणावर 
आपले डोके टेकवीत असे. हा 'चमत्कार' पाहून लोक आश्चर्यचकित होत. पण . 
बहेणाबाईच्या नवऱ्याला ही गोष्ट मुळीच पसंत नव्हती. त्यासाठी तो तिचा छळ . 
करीत असे. एकदा तिला कीर्तनाहून घरी येण्यास फारच उशीर झाला. तेंव्हा तिला 
त्याने भरपूर मार दिला ब शेवटी तिची मोट बांधून त्या गाय-वासरापुढे तिला नेऊन. 


टाकले तेंव्हा त्यांनी 'तृणपाणी' वर्ज्य केले. नंतर बहिरंभटाच्या दटावणीमुळे व त्या... 


गाय-वासरांची केविलबाणी अवस्था पाहून गंगाधरपंताने बहेणाबाईची मोट सोडली. 
तथापि बहेणाबाईने स्वत: त्यांना तृणपाणी दिले तरी त्यांचा स्वीकार ती करीनात. 
हा 'चमत्कार' पाहण्यास तेथे लोक येऊ लागले. अशाच वेळी एकदा नेहमीच्या 
सवयी प्रमाणे बहिरंभट 'मुकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिम्‌ ।! हा संस्कृत 


विज्ञान आणि चमत्कार / २८० 


श्र्लोक म्हणत तेथे आला आणि लगेच त्या वासराने “यत्कृपा तमहं बन्दे परमानन्दं 
माधबम्‌ ॥' हा श्लोकाचा पुढील चरण म्हटला व आपला प्राण सोडला.“ तत्काल 
बहेणाबाईने धावत येऊन त्या वासराच्या अंगावर आपली मान टाकली ब बेशुध्द 
झाली. ती पुढे चार दिबस बेशुध्द होती. चौथ्या दिवशी रात्री एका ब्राह्मणाने तिच्या 
स्वप्नात येऊन 'सावध हो' असे म्हणून तिला शुध्दीवर आणले. (अभंग क्र.२०) 
हा प्रकार पाहण्यास स्वत: जयराम स्वामी आले. (त्या बासराचा अंत्यविधी त्यांनीच 
केला.) येथे पुन्हा अतींद्रियशक्तीने बहेणाबाईला ब्राह्मणाच्या रुपाने संकटकाळी 
(बेशुध्दावस्थेत) मदत केल्याची दिसून येते. ी 


कीर्तन ऐकणे, कीर्तनकाराच्या पायावर मस्तक टेकणे, माणसाचा छळ 
पाहून तृणपाणी सोडणे, संस्कृत श्र्लोक म्हणणे, यासारख्या *चमत्कार' युक्त व 
जनावरांच्या जातीला न शोभणाऱ्या* वर्तनाची उपपत्ती जयरामस्वामींनी अशी दिली 
आहे की, ही गायवासरु मागच्या जन्मीच्या योगभ्रष्ट व्यक्ती होत्या ब काही 
अपसाधामुळे त्यांना गायीच्या योनीत जन्म घ्याबा लागला. पण ही उपपत्ती उत्क्रांती 
तत्बाविरुध्द म्हणजे अवैज्ञानिक आहे, असे खेदाने म्हणावे लागते. एखाद्या माणसाची 
उत्क्रांती थांबणे, किंबहुना अपक्रांतिसुध्दा होणे शक्‍य आहे. पण एखाद्या 
अपराधामुळे-मग तो अपराध कितीही मोठा असो-अपक्रांती झाली तरी ती 
माणसाच्याच पण अबनतयोनी (जाती) मध्ये होईल, माणसाचा पशुयोनीत जन्म 
होण्याइतकी त्याची अपक्रांती होईल, हे संभवत नाही. पुनर्जन्माच्या वैज्ञानिक 
संशोधनात तरी अशी उदाहरणे आढळून आलेली नाहीत."* भगवद्गीतेत योगेभ्रष्ट 
व्यक्ती मनुष्याच्या शुध्द कुलातच जन्मते असे म्हटले आहे. क्रूर व ईश्‍वरद्वेष्ट्यांना 
आसुरी योनी प्राप्त होते असे गीतेत म्हटले असले तरी 'आसुरी' याचा अर्थपापी ब 
हीन, पण माणसाचीच योनी असा केला पाहिजे, अन्य प्राण्यांची योनी असा त्याचा 
अर्थ करता येत नाही. बृहदारण्यक उपनिषदात 'कीटा: पतंगा यदिदं दंदशूकम्‌' असे 
म्हटले असले (बृ.उप. ६.२.१६) तरी तेथे देवयाम व पितृयान या दोन यानाहून 
(मार्गाहून) वेगळ्या "तिसर्‍या" यानाचा (मार्गाचा) तो उल्लेख आहे. माणसाचा 
अन्य योनीत जन्म होतो हे सांगणारा तो संदर्भ नाही. हा तिसरा मार्ग म्हणजे 'तिर्यक्‌' 
योनी होय. (तिर्यक्‌ याचा अर्थ मानवेतर) कठोपनिषदात *योनिमन्ये प्रपद्यान्ते 
शरीरत्वाय देहिन: । स्थाणुमन्ये अनुसंयन्ति यथाकर्म यथाश्रुतम्‌ ॥' (कठ. 
उप,२.५.७) असे जे म्हटले आहे, त्याचा अर्थ 'कर्म ब ज्ञान जसे असेल तसे 
आत्म्याला निरनिरळ्या योनीत - जड वस्तूतसुध्दा - जन्म मिळतो'असा असून तो 
आत्म्याच्या निरनिरळ्या योनीतून होणाऱ्या उत्क्रांतीची माहिती देणारा 
सर्वसामान्य श्लोक आहे. मानवाची उत्क्रांती सांगणारा ती बिशिष्ट श्लोक नाही, हे 
लक्षात ठेवले पाहिजे. ही गोष्ट यमाने *सनातन ब्रह्माचे गुह्य ज्ञान तुला सांगतो' असे 


विज्ञान आणि चमत्कार / २८१ 


पूर्वीच्या श्लोकात नचिकेताला जे म्हटले आहे, त्याबरुन स्पष्ट होते. *ब्रह्मज्ञान' 
याचा अर्थ केवळ मानवी उत्क्रांतीचे ज्ञान नसून विश्वातील सर्व जडचेतनांच्या 
उत्क्रांतीचे ज्ञान असा आहे. तात्पर्य 'मानव चौऱ्याऐंशी लक्ष योनीतून फिरतो' ही 
नंतरची (पुराणिकांची) कल्पना आहे. ब्रह्मविज्ञानाची ती कल्पना नाही. 

ब्रह्मविद्येचा अर्तींद्रिय विज्ञानाच्या दृष्टिकोनातून अभ्यास करणाऱ्या 
ब्रह्मविद्या वैज्ञानिकांनी (॥॥६०5०0॥55) पोक्ा5णाषट्रावांला - म्हणजे एका योनीतून 
दुसऱ्या योनीत जन्म-याचे वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून जे स्पष्टीकरण दिले आहे, त्यावरुन 
चौऱ्याऐंशी लक्ष योनीतील फेऱ्याची कल्पना कशी निर्माण झाली, याची कल्पना 
येते. त्यांचे म्हणणे असे की मनुष्य मेल्यानंतर त्याच्या शरीरातील भौतिक अणू 
इतर प्राण्यात, वृक्षात (वा दगडातसुध्दा) “जन्म' घेतात. ब्रह्मविद्येनुसार 
(अध्यात्मविज्ञानानुसार) ज्यांना आपण जड सृष्टी म्हणतो ती वास्तविक जड नसून 
चैतन्ययुक्त आहे. पंचमहाभूते हीसुध्दा उत्क्रांतिप्रक्रियेतील विशिष्ट टप्पेच आहेत. हे 
पंचभौतिक अणू उत्क्रांतीतील आपापल्या टप्प्यानुसार त्या त्या टप्पावरील जीवंत 
प्राण्यांच्या शरीराच्या पेशीतील अणू बनतात ब त्या त्या टप्प्याच्या पातळीवरील 
अमुभब घेतात.'॥४॥॥1411ा म्हणजे 'एका योनीतून दुसर्‍या योनीत जन्म' याचा 
हा अर्ध आहे. माणसाच्या शरीरातील पेशींच्या अणूंचा इतर योनीत जन्म असा 
त्याचा अर्थ आहे त्याच्या आत्म्याचा इतर योनीत जन्म' असा त्याचा अर्थ नाही. 
म्हणजे माणसाच्या शरीराचे भौतिक अणू चौऱ्याऐंशी लक्ष योनीत फिरतात, 
त्याचा आत्मा फिरत नाही.“ 

अशारीतीने ती गाय व वासरु पूर्वजन्मीची भ्रष्ट योगी नसतील तर 
त्यांच्याकडून 'जनावरांना' न शोभणारे वर्तन कसे घडले, विशेषत: वासराने संस्कृत 
श्र्लोक म्हणण्याचा 'चमत्कार' व तोही “भूकं करोति षाचालं' ('मूक प्राण्याला 
ईश्वर बोलायला लावतो') हा प्रसंगोचित श्लोक म्हणण्याचा “चमत्कार' कसा 
घडला, हे सांगितले पाहिजे. याची दोन तऱ्हांनी उपपत्ती देता येते. एक, एखाद्या 
संस्कृतज्ञ मृतात्म्याचा त्या बासराते 'आवेश' झाला असावा किंबा दोन, . 
बहेणाबाईंच्या ईश्बरभक्तीमुळे अतींद्रिय शक्ती संस्कृतवाणीच्या रुपाने प्रगट झाली .' 
असावी. विज्ञानाच्या 2915119 (कमीत कमी गृहीतकृत्ये) या तत्त्वानुसार एखाद्या 
घटनेची उपपत्ती उपलब्ध तत्त्वानुसार देता येत असेल तर फालतू तत्त्वाची (उदा. . 
मृतात्म्याची) जरुरी नाही; आणि या घटनेची उपलब्ध (अतींद्रिय) तत्त्वानुसार उपपत्ती 
देता येते. मात्र त्यासाठी अशाच अतींद्रिय घटनांचे दाखले द्यावे लागतील. असे 
दाखले भरपूर प्रमाणात मिळतात. काही दाखले येथे देतो, 


मूक प्राण्याशी बोलणारा किंबाल - फ्रेड किंबाल हा अमेरिकन 


विज्ञान आणि चमत्कार / २८२ 


माणूस मूक प्राण्याशी बोलणारा म्हणून प्रसिध्द आहे. त्याला आपल्या ह्या देणगीचा 
कसा शोध लागला ? एकदा तो तेलवाहू जहाजावर रखवालदाराचे काम करत 
असताना 'अरे फ्रेड' असे शब्द त्याच्या कानांवर पडले. आपल्या नावाने कोण 
हाक मारत आहे म्हणून त्याने अवतीभोवती पाहिले. डेकवर बर्‍याच अंतरापर्यंत 
कोणीच नव्हते. फक्त एक समुद्रपक्षी (5८32५11) त्यान्च्या जवळून उडत होता. पुन्हा 
दुसऱ्यांदा जेंव्हा त्याच्या कानांवर तेच शब्द पडले तेंव्हा खात्री करुन घेण्यासाठी 
पुन्हा जनळपास कोणी आहेत का याचा त्याने शोध केला, पण तो डेकवर एकटाच 
होता. मात्र आपल्या नाबाचा शब्द त्याच्या कानावर पडला तेंव्हा त्याच्या डोक्यावरुन 
तो समुद्रपक्षी पुन्हा उडत वर गेला असल्याचे त्याने पाहिले. मग त्याच्या लक्षात 
आले की तो पक्षीच आपल्या नावाने आपल्याला हाक मारत आहे. म्हणजे त्य! 
पक्ष्याचे विचार आपले मन पकडत आहे. ([ ७१५ ७टाता टर ५७ १25९8211१5 एा०्पट्रॉ- 
४५४९७) € 

येथे पक्षी आपल्या नावाने फक्त हाक मारत असल्याचे किंबालने ऐकले. 
पण पुढील उदाहरणात पक्ष्याने एका सत्पुरुषाच्या नावाने हाक मारण्याबरोबरच 
त्याला पुढील काळातील भविष्यही बरोबर सांगितलेले दिसून येते. हे उदाहरण 
दीनदयाळ आण्णा महाराज लाटकर यांच्या चरित्रग्रंथातील आहे. ते येथे 
आण्णामहाराजांच्या शब्दातच देतो. 

*“(अंघोळीहून) परत येताना रस्त्यात महाबीर कह्लाप्पा गिरमल भेटला. 
म्हणाला, “आण्णा, पावसानं कुठं दडी मारलीय? कितीतरी दिवस झाले, पावसाचा 
पत्ता नाही. केंव्हा पडणार आहे पाऊस?' 

“मी म्हणालो, बघू काय होतय' मी पुढे चालत राहिलो. एक पक्षी माझ्या 
अगदी जवळून घिरट्या घालत राहिला. मी जाईन तसा येत राहिला आणि शब्द 
कानावर आले, “आण्णा, आता खूप पाऊस पडतोय.' मी चमकून सभोवार पाहिले. 
कोणी व्यक्ती जवळपास दिसत नव्हती. हे शब्द कोणाचे असावेत? माझ्या बरोबर 
येत असलेल्या पक्ष्याकडे मी निरखून पाहिले, कदाचित माझी शंका पक्ष्यानं जाणली 
असावी. परत शब्द आले, “आण्णा मीच बोललो.' आणि तो पक्षी माझ्यापासून 
दूर जात दिसेनासा झाला. 

“मी विचार करतच परतलो. मी पहात होतो, वातावरणात झपाट्याने 
बदल होतोय. आंकाशातील.... काळ्या ढगांचे प्राबल्य वाढले.... आणि 
(थोड्याच वेळात) धो धो कोसळून मेघ राजाने भूमातेची तृषा तृप्न केली.” 

या घटना मानवेतर प्राण्यांचे बिचार (॥101211-%०५९३) स्पष्ट श्राव्य रुप 
धारण करु शकतात, ही गोष्ट-जरी प्रथमदर्शनी ती अविश्वसनीय वाटली तरी-सत्य 


विज्ञान आणि चमत्कार / २८३ 


असल्याचे सिध्द करतात. 

मानवेतर प्राण्यांचे विचार (॥०७४७(-५०५०६) आपण पकडू शकतो हा 
शोध लागल्यानंतर किंबालने त्याचा पाठपुरावा केला आणि नंतर तो मूक प्राण्यांशी 
बोलणारा मनुष्य म्हणून प्रसिध्द झाला. याविषयीचे असंख्य प्रयोग करुन आपले हे 
सामर्थ्य त्याने पुराव्यनिशी सिध्द केले आहे. नमुन्यासाठी काही उदाहरणे येथे देतो. 

एकदा एका बाईने आपल्या पाळीव कुत्र्याला आपल्या रगवर विष्ठा 
करण्याची एक नवी सबय लागल्यामुळे ती कशी घालवावी ही समस्या किंबालपुढे 
ठेवली. किंबालने जेंव्हा त्या कुत्र्याला याविषयी विचारले, तेंव्हा त्याने किंबालला 
सांगितले की ह्या बाईने आपल्या नवऱ्याला घटस्फोट देऊन विष्ठेप्रमाणे बाहेर काढले 
(८४४०५8९), म्हणून मी माझी विष्ठा ति'च्या रमवर बाहेर काढतो. किंबालने त्या 
बाईला विचारले, “तुम्ही अलीकडे नवऱ्याशी घटस्फोट घेतला आहे काय?” तिने 
आश्चर्याने “होय ” म्हटले. किंबालला त्या कुत्र्याने असेही सांगितले की “ती बाई 
आपल्याला मुळीच आवडत नाही. आपले तिच्या नवऱ्यावर प्रेम असून त्याची 
चूक नसताना तिने त्याच्याशी घटस्फोट घेतला आहे. या घरात असेपर्यंत मी तिच्या 
अंथरुणावर विष्ठा करणे सोडणार नाही," किंबालने त्या बाईला दुसरा एखादा मालक 
त्या कुत्र्यासाठी पाहण्यास सांगितेले, 

“ एकदा जिना सर्मिनारा (एडगर केयसीच्या 'पुनर्जन्म' विषयावरील 
पुस्तकाची प्रसिध्द लेखिका) हिने किंबालला आपल्या घरी बोलावले व त्याला 
माहीत नसलेल्या सोळा लोकांना (आठ दांपत्यांना) त्यांच्या आठ पाळीव प्राण्यांसह 
बोलावून घरात बोलाबीपर्यंत बाहेरच आपल्या टॅक्सीत थांबण्यास सांगितले. आत 
बोलाविलेल्या पहिल्याच व्यक्तीचा कुत्रा फारच अस्वस्थ दिसला. किंबालने त्याला 
त्याचे कारण विचारले तेंव्हा आपण सहा महिन्यात मरणार असल्याचे त्या कुत्र्याने 
किंबालला भविष्य सांगितले. नंतर तो कुत्रा खरोखरच सहा महिन्यांच्या आत मेला. 

येथे (किंवा वरील आण्णामहाराजांच्या उदाहरणात) हे (भविष्य खरे . 
ठरणे) योगायोगाने घडले, असे कोणी म्हणतील; किंवा (वरील घटस्फोट घेणाऱ्या 
बाईप्रमाणे) जेथे संबंधित पाळीब प्राण्याची बरोबर माहिती किंबाल सांगतो तेथे त्या .. 
व्यक्तीच्या (उदा. त्या कुत्र्याच्या मालकाच्या) मनातील विचारच ओळखून-म्हणजे 
परचित्त ज्ञानाने (2९४१५ ने) - ती माहिती मिळवून सांगतो, असा युक्तिवादही 
कोणी करेल. पण हा तर्क व हे युक्तिवाद फोल असल्याचे याविषयीच्या अनेक .. 
प्रयोगांनी सिध्द झाले आहे. उदा. उपर्युक्त जिना सर्मिनारा या बाईच्या मांजराशी 
किंबाल जेंव्हा बोलला तेंव्हा त्या मांजराने आपले आरोग्य ठीक नसल्याचे त्याला 
सांगितले. ही गोष्ट सर्मिनाराला माहीत नव्हती. पुढे जाऊन त्या मांजराने किंबालला 
असेही सांगितले की आपल्या पोटात कृमी झाले असून पशुवैद्य त्यावर हिरव्या 


विज्ञान आणि चमत्कार / २८४ 


रंगाच्या गोळ्या देतात. ही गोष्ट किंबालला किंवा त्या मांजराच्या मालकिणीला- 
सर्मिनाराला-मुळीच माहीत नव्हती. नंतर जेव्हा त्या मांजराला प्रत्यक्ष पशुवैद्याला 
दाखविण्यात आले तेंव्हा त्याने त्याच्या पोटात कृमी झाल्याचेच निदान केले ! 
पुढेचे आश्चर्य म्हणजे त्याने त्या कृमींवर उपाय म्हणून (त्या मांजराने सांगितल्याप्रमाणे) 
हिरव्या रंगाच्या गोळ्याच दिल्या !€ 

किंबाल पाळीव प्राण्यांशी मोठ्यानेच बोलतो. पण कधी कधी त्यांच्या 
डोळ्यात पाहून मनानेच त्यांना प्रश्न विचारतो. दोन्ही पध्दतीने ते त्याला उत्तर देतात. 
हे उत्तर अर्थात शब्दात नसते. तर चित्ररुपात (119265) असते. ही चित्रे त्याच्या 
मनश्चक्षू समोर ते प्राणी निर्माण करतात आणि त्यांचे मानवी भाषेत तो रुपांतर करतो. 

किंबालप्रमाणेच मानवेतर प्राण्यांशी बोलणारी आणखी एक अमेरिकन 
व्यक्ती असून तिचे नाव लायडेकर. ही बाई एकदा रस्त्यातून जाताना अनेकवेळा 
एका घराच्या कोपऱ्यातून आपल्या नावाने कोणीतरी हाक मारत असल्याचे व ती 
हाक मदतीसाठी असल्याचे तिला जाणवले. जबळपास कोणीच मनुष्य नसल्यामुळे 
ती बुचकळ्यात पडली. शोध घेतल्यानंतर तिच्या लक्षात आले की त्या कोपऱ्यातील 
डोबरमन कुत्रा आपल्याला बोलवत आहे. ती त्याच्या जवळ गेली ब त्याच्या 
डोक्यावरुन व पाठीवरुन हात फिरवू लागली. हा कुत्रा भयंकर दुष्ट म्हणून कुप्रसिध्द 
होता. तो कोणालाही जवळ येऊ देत नसे. पण त्याने तिला जवळ बोलावून आपल्या 
अंगावरून हात फिरवू दिला होता. आपले जीवन एकाकी असल्यामुळे कसे दुःखी 
बनले आहे याची करुण कहाणी त्याने तिला सांगितली. नंतर ही बाईही मानवेतर 
प्राण्यांशी बोलणारी व्यक्ती म्हणून किंबालप्रमाणेच प्रसिध्द झाली. 

मानवेतर प्राण्यांची बुध्दिमत्ता मानवापेक्षा फारच खालची असल्याची 
आपली रुढ कल्पना कशी सपशेल चुकीची आहे, हे वरील उदाहरणे दाखवून 
देतात. आपला मृत्यू सहा महिन्यात होणार असल्याचे बरोबर भाकीत करणारा कुत्रा 
व आपल्या रोगाचे बरोबर निदान करणारे व त्यावर कोणता वैद्यकीय उपचार केला 
पाहिजे हे - त्या उपचाराच्या गोळ्यांच्या रंगसुध्दा -बरोबर सांगणारे मांजर सर्वसामान्य 
माणसांत न आढळणारी अतींद्रिय शक्ती मानवेतर प्राण्यांत असल्याचे सिध्द करतात. 


३*काराचा जप करणारी अंतर्ज्ञानी मिसी कुत्री - विज्ञान आणि 
बुद्धिवाद या ग्रंथात प्रस्तुत लेखकाने 'लेडी बंडर' नावाच्या मनातील विचार 
ओळखणाऱ्या एका घोडीचे उदाहरण दिले आहे. (प्रकरण ६,पृ.१३२) हे परचित्त 
ज्ञानाचे उदाहरण 'आहे. 'पण मानवेतर प्राण्यांत भविष्य जाणण्याची (91८00811४९ 
7०%७) व दूरवस्तुज्ञानाची (01७॥४०%॥९८६) शक्तीही असल्याचे दाखवून देणारी 
उदाहरणे आहेत. डेनव्हर शहरातील मिल्ड़ेड प्रोबर्ट या बाईची बोस्टन टेरियर जातीची 
मिसी नावाची कुत्री तिला व तिच्या मालकिणीला माहीत नसलेल्या व्यक्तीचे नाव 


विज्ञान आणि चमत्कार / २८५ 


बरोबर सांगू शकत असे. उदा. ॥&५% या नावाच्या बाईच्या नावात चार अक्षरे 
असल्यामुळे ती चारवेळा भुके, ॥॥७1/ 0॥150॥1435 मधील ह” मध्ये किती 
अक्षरे आहेत, असे विचारले तर ती पाचवेळा भुके, 'लयना' च्या अर्थाच्या “१1819” 
मध्ये किती अक्षरे आहेत असे विचारले तर पुन्हा पाचवेळा भुके, प्रोबर्ट ही तिची 
मालकीण खोलीत नसली तरी ती बरोबर उत्तर देत असे. तिची पाच भाषामधून 
परीक्षा घेण्यात आली असून आणखी किती भाषा तिला अवगत आहेत, हे माहीत 
झालेले नाही. ती एखाद्या व्यक्तीचे नांवच नव्हे, तर त्या व्यक्तीची जन्म तारीख 
सुध्दा (दिवस,महिना,बर्ष) बरोबर सांगू शकत असे, पत्ताही बरोबर सांगू शकत 
असे. हे अतींद्रिय सामर्थ्य तिला प्रशिक्षण न देता म्हणजे उपजत प्राप्त झाले होते, 
असे आढळून आले आहे. 

खेळातील ५२ पत्ते तिच्याकडे पत्त्यांची पाठ करुन धरले ब विचारले तर 
त्यावर असलेले ठिपके (५७०५) (तितक्‍यावेळा भुंकून) ती बरोबर ओळखी. ५२ 
पत्त्यांत एकदाही कधी चुकत नसे. हे पत्ते कुणीही पाहिलेले नसतांना ब तिने 
ओळखल्यानंतरच दाखविले जात असल्यामुळे त्या पत्त्यांचे ज्ञान कुणाच्याही मनातील 
विचारामुळे म्हणजे 21९5०५» ने, तिला होत नव्हते, तर ते पत्ते तिच्या अतींद्रिय 
दृष्टीला दिसत होते (2111-/098176) हे स्पष्ट होते. (राजा, राणी, गुलाम यांना 
ओळखण्याची तिची एक खास 'होय' किंबा 'नाही' हे सांगण्याची पध्दत होती.) 
एकदा तिच्या आरोग्याच्या तक्रारीमुळे तिला पशुवैद्याकडे नेले होते. प्रोबर्टने डॉक्टरला 
*कोणत्या खोलीत हिला ठेवणार?* असे विचारले. डॉक्टरने अजून खोली ठरवलेली 
नसतांना ती पाचवेळा भुंकली, आणि नंतर जी खोली तिला देण्यात आली त्या 
खोलीचा क्रमांक पाचच असल्याचा आढळून आला. तिची राजकीय भाकितेही 
कधी चुकली नाहीत. उदा. निवडणूक केंव्हा घेण्यात येईल, राष्ट्राध्यक्षाच्या 
निवडणुकीत कोणता उमेदवार विजयी होईल. व्हिएतनामधून केंव्हा सैन्य परत येईल, 
पॅरिस येथे केंव्हा शांततेच्या बाटाघाटी होतील इ. विषयीची तिची सर्व भाकिते खरी 
ठरली आहेत. राष्ट्रीय खेळातील सामन्यांचे निकालही ती बरोबर सांगत असे. तिची 
वैयक्तिक भाकितेही कधी चुकली नाहीत. उदा. गरोदर बाईला मुलगा होईल की 
मुलगी, ती केंव्हा बाळंत होईल, त्याची वेळ, तारीख, महिना इ. माहितीही ती .' 
बरोबर सांगे. एका महिलेचे सिझेरियन करण्याचे ठरले होते. पण मिसीने तिचे 
सिझेरियन होणार नाही, नैसर्गिकपणेच ती बाळत होईल असे सांगितले आणि नेमके 
तसेच घडले. डॉक्टरने मुलगी होईले असे सांगितले होते. पण मिसीने मुलगा होईल 
असे सांगितले; आणि नेमका मुलगाच झाला. त्याचे वजनही तिने बरोबर सांगितले 
होते. | 


- एकदा एका गृहस्थाला डॉक्टरानी त्याच्या पोटातील कॅन्सरमुळे तो पाच 


विज्ञान आणि चमत्कार / २८६ 


महिन्यापेक्षा अधिक काळ जगणार नाही, असे सांगितले. त्याने आपण किती दिवस 
जगू? असा मिसीला प्रश्न विचारला. आणि मिसीने २ वर्षे ४ महिन्ये ३ दिवस असे 
सांगितले. आणि तो गृहस्थ बरोबर तितक्‍या दिवसांनीच मेला. असले (मृत्यू संबंधीचे) 
प्रश्न मिसीची मालकीण मिल्डरेड प्रोबर्ट कोणालाही विचारू देत नसे. त्या गृहस्थाने 
हट्टच धरल्यामुळे हा एकमेव अपवाद तिने केला होता. एकदा मिसी प्रोबर्टचे लक्ष 
वेळेकडे आकर्षित करुन आठ वेळा भुंकली. प्रोबर्टला काही कळेना. कारण त्यावेळी 
आठ वाजले नव्हते. म्हणून तिने मिसीला किती बाजले आहेत, असे विचारले. 
मिसीने बरोबर वेळ सांगितली. पण पुन्हा आठ वेळा भुंकली. त्या दिवशी ती अशी 
सात वेळा तरी आठचा आकडा भुंकली असेल. आणि त्या रात्री बरोबर आठ 
बाजता घशात अन्न अडकून मिसी मेली. तिला एकाने तास काटा फिरविता येणारे 
खेळातील घड्याळ भेट दिले होते. मिसीने त्या घड्याळात आठवर तास काटा 
आणून ठेवल्याचे प्रोबर्टला नंतर आढळून आले ! या चिमुकल्या कुत्रीचे एक वैशिष्ट्य 
असे की ती पाहटे उठता क्षणी पुढच्या दोन पायावर आपले मस्तक वाकवून ओं ओं 
असा आवाज.काढी. हा हिंदूंचा उकार जप असल्याचे नंतर प्रोबर्टला कळाले. 
मिसीसाठी तिने एक जपमाळेचीही सोय केली होती आणि मिसीच्या अंगावर तिला 
पाहटे ती ठेवावी लागे.“ 

वर वर्णन केलेली अतींद्रिय शक्ती फक्त योग्यात व श्रेष्ठ ईश्वरभक्तातच असू 
शकते अशी आपली कल्पना आहे. उदा. अक्कलकोटचे स्वामी समर्थ व नाशिकचे 
गजाननं महाराज गुप्ते हे आपल्याला भेटायला आलेल्या व्यक्तीच्या मनातील विचार 
अचूक ओळखत असत. स्वामी समर्थानी १८५७ सालच्या बंडाचे भविष्य कित्येक 
वर्षे अगोदर वर्तविले होते ब गजानन महाराज गुप्तेनीही दुसर्‍या महायुद्धाचे भविष्य 
२५ वर्षे अगोदरच वर्तविले होते. इतकेच नव्हे तर त्यांनी या युध्दात जर्मनीचा पराभव 
होईल हेही अगोदरच सांगितले होते.“ चिले महाराजांमध्ये सर्व प्रकारची अतींद्रिय 
शक्ती कशी खच्चून भरती होती, याचे वर्णन परब्रह्मगुरु चिलेदेव या ग्रंथात श्री. 
बाबुराव अथणे यांनी पानोपानी केले आहे. गजानन महाराज गुप्ठे यांचे शिष्य सोलापूरचे 
श्री. नाना पाठक बांना मिसी कुत्रीप्रमाणेच समोरच्या माणसाच्या हातातील खेळाचे 
पत्ते पाठीमागूनही स्पष्ट दिसत. त्यामुळे ते नेहमीच डाव जिंकत. म्हणून त्यांनी पत्ते 
खेळायचेच सोडून दिले.“ 

येथे नाना पाठक या सत्पुरुषांना व मिसी कुत्रीला (अतींद्रिय शक्तीच्या 
दृष्टीने का असेना) एकाच मालिकेत बसविण्यामध्ये नाना पाठकांचा कोणत्याही 
प्रकारे अधिक्षेप करण्याचा लेखकाचा हेतू नाही, संत नामदेव आपली भाकरी घेऊन 
पळणाऱ्या कुत्र्याच्या पाठीमागून तुपाची वाटी घेऊन धावले, अशी भक्तविजय 
ग्रंथात कथा आहे. ते असे जेव्हा धाबले तेंव्हा त्यांना त्या कुत्र्यात 'कुत्रा' न दिसता 


विज्ञान आणि चमत्कार / २८७ 


“विठ्ठल' दिसला होता. मिसी कुत्रीला व नाना पाठक या सत्पुरुषांना एकाच मालिकेत 
बसवताना दोहोतील हा “*विठ्ठल'च लेखकाला अभिप्रेत आहे. गीतेचे एक वचन 
सांगते की विद्याविनयसंपन्न ब्राह्मण ब कुत्रा यांच्याकडे पंडित लोक सारख्याच 
दृष्टीने पाहतात. कारण त्यांना दोहोत ईथरच दिसत असतो. ईश्वर सर्व प्राण्यांत सारखाच 
बास करतो (ईश्‍वर: सर्वभूतानां हद्देशे$र्जुन तिष्ठति ।) असे आणखी एक गीतेचे 
वचन आहे. सर्व प्राण्यात ईश्‍वराची अतींद्रिय शक्ती सारख्याच प्रमाणात वास करीत 
असल्याचे दाखवून देणारी वर दिलेली मानवेतर प्राण्यांची उदाहरणे गीतेचे हे वरील 
वचन शंभर टक्के कसे बरोबर आहे, हे दाखवून देतात. प्राण्यांतच काय, पण 
वनस्पतींमध्ये सुध्दा अतींद्रिय शक्ती वास करीत असल्याचे आता वैज्ञानिक प्रयोगाने 
सिध्द झाले आहे. लीव्ह बॅक्स्टर या संशोधकाला या शोधाचे श्रेय दिले पाहिजे.“ 


मिसी ही कुत्री दररोज पाहटे ओंकाराचा “जप' करीत होती, या 
बस्तुस्थितीबरुन ती सुध्दा जयरामस्वामी म्हणतात त्याप्रमाणे पूर्वजन्मीची कोणी 
योगभ्रष्ट व्यक्ती असावी असा कोणी तर्क करील. पण मिसी प्रमाणे असामान्य 
अतींद्रिय शक्ती असलेल्या इतरही असंख्य प्राण्यांची उदाहरणे आहेत. वर आपल्या 
मृत्यूचे बरोबर भाकीत करणाऱ्या एका कुत्र्याचे व आपल्या आजाराच्या स्वरुपाचे व 
त्यावरील योग्य वैद्यकीय उपचाराचे बरोबर निदान करणाऱ्या-त्या उपचाराच्या 
औषधाच्या गोळ्यांचा रंगही बरोबर सांगणाऱ्या-मांजराचे उदाहरण दिले आहे, ही 
अतींद्रिय दृष्टी योगी किंवा सिध्द पुरुषांनाच असू शकते अशी सर्वसामान्य कल्पना 
आहे. पण अशी योग्यासारखी अतींद्रिय शक्ती ब माणसांनाही वरवर अशक्य 
असल्याचे दिसणाऱ्या काही गोष्टी करण्याचे सामर्थ्य कुत्री, मांजरे, घोडी यातच 
काय पण बदके, बीव्हर, डॉल्फिन यासारख्या इतर प्राण्यांत असल्याचे असंख्य 
दाखले आहेत. (ही सर्व उदाहरणे येथे देणे शक्‍य नाही. जिज्ञासूंनी याविषयीचे ग्रंथ 
पहावेत.“) हे सर्व प्राणी पूर्वजन्मीचे सिध्दपुरुषच समजायचे काय? असा येथे 
साहजिकच प्रश्न निर्माण होतो. येथे हे लक्षात ठेवले पाहिजे की अतींद्रिय शक्ती 
केबळ माणसाची मिरास नाही. तिच्या अस्तित्वाचे नियम सर्व प्राणीमात्राला लागू. 
आहेत, हे ही उदाहरणे दाखवून देतात. जसे सर्व माणसांत अतींद्रिय शक्तीचे अस्तित्व . 
जाणवत नाही, तसे सर्व मानवेतर प्राण्यांतही ते जाणवत नाही. पण म्हणून ती जशी ' 
: माणसांत नाही असे म्हणता येत नाही, तशी ती मानवेतर प्राण्यात नाही असेही 
म्हणता येत नाही. ही शक्ती (देणगीच्या स्वरुपात) जशी काही माणसात उपजत 
आढळते, तशी ती मानबेतर प्राण्यातही उपजत आढळते, असा याचा अर्थ आहे. 
आणि अशी (देणगीच्या स्वरुपात) जेंव्हा ती आढळते तेंव्हा तिची अभिव्यक्ती 
दोहोंत सारखीच दिसून येते, हे वर दिलेली उदाहरणे दाखवून देतात. त्यासाठी त्या 
प्राण्यांना प्रशिक्षण दिले पाहिजे, असे काही नाही. मात्र जेथे मनुष्य आणि त्याचा 


बिज्ञान आणि चमत्कार / २८८ 


पाळीव प्राणी यांच्यात प्रेमाचे वा जिव्हाळ्याचे नाते आढळून येते, तेथे या शक्तीचा 
प्रादुर्भाव प्रकर्षाने होताना आढळतो. मानवेतर प्राणी प्रेमाची, अंत:करणाची भाषा 
चटकन पकडतात. तिला ते उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद देतात. प्रशिक्षणातही हीच गोष्ट 
आढळून येते. प्रशिक्षणात बडग्याच्या भीतीपेक्षा किंबा अन्नाच्या प्रलोभनापेक्षा प्रेम 
त्यांचे मन चटकन जिंकू शकते,. असे आढळून आले आहे. हृदयाची भाषा सर्व 
प्राणी ओळखतात. कार्लिस ऑसिस आणि ईस्थर फॉस्टर यांनी मांजरा'च्या 
पिलावरील प्रयोगांनी हे दाखवून दिले आहे. आणि हृदय हे जसे प्रेमाचे स्थान आहे 
तसे ते भक्तीचेही स्थान आहे. म्हणून जेथे प्रेम ब ईश्वरभक्ती तीव्र असतात, तेथे 
अतींद्रिय शक्ती ही तात्परतेने प्रगट होताना दिसते. बहेणाबाईचे वासरु संस्कृत श्लोक 
म्हणण्यामागील रहस्य हेच की बहेणाबाईच्या ईश्वरभक्तीमुळे त्या वासरात अतींद्रिय 
शक्ती प्रवर्तित झाली. मनुष्यवाणीने संस्कृत श्र्लोक म्हणण्याची अतींद्रिय शक्ती-जी 
बहेणाबाईच्या बासरात प्रगट झाली ती-प्राश्वात्यांच्या वर दिलेल्या उदाहरणातील 
कोणत्याही प्राण्यांत आढळून न येण्याचे कारणही हेच की त्या लोकांत ईश्वरभक्तीचा 
तीब्र अभाव होता. ईश्वर हा प्राण्यात व माणसांत सारखाच वास करीत असल्यामुळे 
प्रेमाला ईश्वरभक्तीची जोड मिळाली तर तिला काय अशक्‍य आहे ? काही अशक्य 
नाही याची साक्ष म्हणजे बहेणाबाईचे वासरु. योग्यांना अतींद्रिय शक्ती आपोआप 
प्राप्त होण्याचे-त्यांना ती तत्परतेने वश होण्याचे-कारण ईश्वरभक्ती हेच आहे. 
“ईश्वरप्रणिधानात्‌* हे तर योगाचे पतंजली मुनीनी सांगितलेले एक महत्त्वाचे सुत्र 
असून त्यातूनच योग्यांचे सर्व 'चमत्कार' घडून येतात. ज्ञानेश्वर रेड्याच्या तोंडून वेद 
बोलविण्यासारखे अघटित कार्य करु शकले ते या ईश्वरप्रणिधानातूनच. याचा अर्थ 
असा की ज्ञानेश्वरांच्या योग शक्तीमुळे रेड्याच्या माध्यमातून जे घडले ते बहेणाबाईच्या 
ईश्वरभक्तीमुळे (तसेच तिच्या बासरावरील आत्यंतिक प्रेमामुळे) वासराच्या माध्यमातून 
घडले. ज्या गोष्टी योगशक्तीमुळे घडू शकतात त्या सर्व ईश्वरभक्तीमुळेही घडू शकतात 
असा याचा अर्थ आहे. अन्नपाण्याबिना जगण्यासारखे अशक्यकोटीतील जे 
*चमत्कार' वर वर्णन केले आहेत, ते सर्व ईथ्वरभक्तीचेच फलस्वरुप आहेत, हे बाचकांना 
एव्हाना माहीत झालेच आहे. ईश्वरभक्तीमुळे वासरातूनच काय पण निर्जिब बस्तूतुम 
सुध्दा अतींद्रिय.शक्ती संस्कृत (किंवा कोणत्याही) भाषेच्या रुपाने प्रगट होऊ शकते, 
याचीही उदाहरणे आहेत. अशा प्रकारच्या एका उदाहरणाची माहिती येथे देतो. 


आपण होऊन संस्कृत श्लोक लिहिणारा लाकडाचा तुकडा - हे 
एक प्रयोगाचे उदाहरण. असून हा प्रयोग त्रिवेंद्रमचा गोविंदस्वामी या तामिळ *फकीरा' 
ने जॅकोलियो या पाँडिचेरीच्या फ्रेंच चीफ जस्टीससमोर १८७० च्या दशकात काशीत 
केला आहे. एकदा गोबिंदस्वामीने जॅकोलियोला समोरच्या टेबलाजवळ कागद व 
पेन घेऊन बसायला सांगितले. सोबत आणलेल्या पिशवीतील वाळू जमिनीवर 


विज्ञान आणि चमत्कार / २८९ 


ओतून ती त्याने हाताने सारखी केली. नंतर जॅकोलियोकडून त्याने एक टोकदार 
लाकडी तुकडा माभून घेतला व तो त्या वाळूवर अलगद ठेवला. नंतर जॅकोलियोला 
तो म्हणाला, “आता मी पितृदेवतांना बोलावणार आहे. ती लाकडी वस्तू खडी 
होईल. तिचे फक्त टोक वाळूला टेकलेले असेल. तुम्ही तुमच्या समोरच्या कागदावर 
कसलीही आकृती काढा. तसलीच आकृती ती लाकडी पेन्सिल बाळूवर काढील." 


आता पुढील घटनांचे वर्णन खुद्द जॅकोलियोच्या शब्दातच देतो. 

“नंतर गोबिंदस्वामीने आपले दोन्ही हात आपल्या समोर जमिनीला समांतर 
रुपात पसरले ब तो काहीतरी पुटपुटू लागला. थोड्याच वेळात त्याने म्हटल्याप्रमाणे 
ती लाकडी काठी सावकाश उठली. लगेच मी माझ्या समोरच्या कागदावर माझ्या 
मनाला येईल ती आकृती काढली. मी जसे लिहीन तशी ती वस्तूही लिही. मी 
लिहिणे बंद केले की तीही बंद करी. मी नंतर ती बाळूवरील आकृती पाहिली तेंव्हा 
ती मी कागदावर काढलेल्या आकृतीसारखीच हुबेहूब असल्याची आढळून आली. 

“नंतर पुन्हा वाळू तळहाताने सारखी करुन गोविंदस्वामी म्हणाला, “मनातच 
कोणतेही एक संस्कृत वाक्‍य म्हणा.'* मला संस्कृत येत असल्यामुळे मी मनातल्या 
मनात एक संस्कृत बाक्‍य म्हटले. त्या बरोबर त्या लाकडी पेन्सिलिने पुढील वाक्‍य 
लिहिले : 

अधिशेते वैकुंठं हरि: । (विष्णु वैकुंठात झोपतो.) 

“मी तेच वाक्‍य मनात म्हटले होते. नंतर मी गोविंदस्वामीला 'मनुस्मृतीच्या 
इथ्या अध्यायातील २४३वा श्लोक पितृदेबता लिहील काय?' असे विचारले. मी 
हा प्रश्न विचारता क्षेणीच त्या पेन्सिलिने पुढील श्लोक लिहिला : | 

धर्मप्रधानं पुरुष तपसा हतकिल्यिषम्‌ । 

परलोक नयत्याशु भास्वनन्तं स्वशरीरिणम्‌ ।! 

(अर्थः तपश्चर्येने पापनाश केलेल्या धर्मप्रधान पुरुषाला उच्च प्रकारच्या 
स्वर्गादि लोकास एकटा धर्मच पोहोचविण्यास समर्थ आहे.) | 

*“शेक्टी, अखेरचा प्रयोग म्हणून मी क्रग्वेदाच्या क्रचा असलेल्या एका' 
झाकलेल्या पुस्तकावर हात ठेवून त्याच्या २१व्या पृष्ठावरील पाचव्या ओळीतील 
पहिला शब्द कोणता, असे विचारले, लगेच पुढील शब्द लिहिला गेला: 

देवदत्त । (देवाने दिलेला) 

“पुस्तक उघडून मी पाहिले तेंव्हा तो शब्द बरोबर असल्याचे आढळले. 


* संस्कृतच काय, पण इंग्रजी भाषाही निर्जीव वस्तू जाणू शकत असल्याचा प्रयोग गोविंदस्वामीने 
जॅकोलियोला करुन दाअविला असून विस्तारभयास्तव त्याची माहिती येथे दिलेली नाही. 


ब्रिज्ञान आणि चमत्कार / २९० 


नंतर गोविंदस्वामी मला म्हणाला, “मनातच कोणताही एक प्रश्न बिचारा.' मी मान 
हलवताच पुढील शब्द त्या पेन्सिलिने वाळूवर लिहिला : 
वसुंधरा । (पृथ्वी) 
“आम्हा सर्वांची एकच माता कोणती ?' असा प्रश्न मी मनातच विचारला 
होता. 

“या घटनांची मला कोणतीही उपपत्ती देता येत नाही.“ 

जॅकोलियोला या घटनांची कोणतीही उपपत्ती देता येते नसली तरी व 
गोविंदस्वामीने या पूर्वी त्याने केलेल्या अशाच अनेक 'चमत्कारां'ची उपपत्ती बीस 
वेळा त्याला सांगितली असली तरी पुन्हा एकदा जॅकोलियोने गोविंदस्वामीला या 
- “बमत्कारा' ची उपपत्ती विचारली. आणि उत्तरादाखल गोविंदस्वामीने पुढील संस्कृत 
श्र्लोक म्हटला : 

स्थाध्याये नित्ययुक्त: स्यात्‌ 

अंबरात्‌ अवतरति देव : । 

(अर्थः स्वाध्यायात सतत मम्न असावे, म्हणजे आपोआप आकाशातून 
देव उतरतो.) 

'स्वाध्याय' म्हणजे “ईश्वरभक्ती' सतत केली तर 'देव' (येथे पितृदेव) 
अतींद्रिय शक्तीच्या रुपाने आकाशातून उतरुन कोणताही “चमत्कार' करु शकतो, 
असा याचा अर्ध आहे. वरील प्रयोगात गोविंदस्वामीच्या 'स्वाध्याय' रुपी 
ईश्वरभक्तीमुळे निर्जीव. लाकूडसुध्दा कोणत्याही पुस्तकातील किंवा कोणाच्याही 
मनातील संस्कृतश्र्लोक (किंबा कोणतेही वाक्‍य) लगेच वाळूवर लिहू शकते, असे 
आढळून येते. मग बहेणाबाईच्या ईधरभक्तीमुळे सजीव वासरु बहिरंभटाने म्हटलेल्या 
संस्कृत श्लोकाचा पुढील भाग लगेच मनुष्यवाणीने का म्हणू शकणार नाही ? 
लाकडासारख्या निर्जीव.पदार्थाला जे शक्‍य आहे ते गायीच्या वासरा सारख्या 
जिवंत प्राण्याला का अशक्य असावे? गोविदस्वामीने सांगितलेल्या वरील संस्कृत 
प्र्लोकातील 'स्वाध्याय', 'आकाश' आणि 'देव' या तीन शब्दांत सर्व “चमत्कारां' 
ची गुरुकिल्ली सांमावलेली आहे. आणि उपनिषदांनी सुध्दा याच तीन शब्दांतून 
ब्रह्मविद्येचीही गुरुकिल्ली सांगितली आहे. ब्रह्मविद्या ही सर्व विद्यांची विद्या असून 
सर्व वैश्विक नियमांचे (108110 1.20/) माहेरघर असलेले 'ब्रह्म' हा तिचा विषय 
आहे. याच 'वैश्विक नियमा' मुळे सर्व वैश्विक घटना व तथाकथित 'चमत्कार' ही 
घडत असतात, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. असे हे 'ब्रह्म' आत्म्याचेही निदर्शक आहे. 
म्हणजे आत्मा! ब “ग्रह? हे एकच आहेत. (“अयमात्मा ब्रह्म' असे बृहदारण्यक 
-उपनिषद म्हणते. बृ.उप.४.४.५) असा हा ब्रह्मरुपी 'आत्मा' आणि गोबिंदस्वामीच्या 
उपर्युक्त श्लोकातील 'आकाश' यांचा काय संबंध? तैत्तिरीय उपनिषद हा संबध 


विज्ञान आणि खमत्कार / २९१ 


सांगते : 

तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश: संभूत: ॥ (तै.उप.ब्रह्मवल्ली, २.१) 

अर्थः- त्याच या (ब्रह्मरपी) आत्म्यातून आकाश प्रथम निर्माण झाले. 
“आकाश' सृष्टिनिर्मितीतील पहिले 'तत्त्व' असल्यामुळे सर्व *चमत्कारां' चे माहेरघर 
असलेल्या “आत्म्या' ला वा 'ब्रह्मा' ला ते सर्वात जवळचे आहे. म्हणूनच 
आकाशशरीरं ब्रह्म । (आकाश हे ब्रह्माचे शरीर आहे.) असे तेच उपनिषद म्हणते. 
(तै.उप. शिक्षाबल्ठी, १.६) म्हणजे 'आत्म्या'च्या व 'ब्रह्मा'च्या सर्व 'चमत्कारां'चे 
(वैश्विक) नियम त्याच्या 'आकाश' रुपी शरीरातच अनुस्यूत आहेत; त्यातूनच ते 
प्रगट होतात असा याचा अर्थ आहे. म्हणून गोविंदस्वामी “आकाशा'तून (कोणताही 
“चमत्कार? करु शकणारा) 'देव' उतरतो, असे म्हणतो. हे 'आकाश' कुठे ब कसे 
आहे ? छांदोग्य उपनिषद याचे उत्तर देते : 

याबान्वया अयमाकाशस्ताबनेषो$न्तर्हदय आकाश: । यच्चास्येहास्ति 
यच्च नास्ति सर्व तदस्मिन्समाहितमिति ।॥। (छां.उप, ८.१.२) 

अर्थ:- हे भौतिक आकाश (महेदाकाशरुपाने) जेबढे 'बाहेर' आहे, तेवढेच 
(चिदाकाशरुपाने) ते सर्व चराचर वस्तूंच्या हृदयाच्या '“आत' ही आहे. जे आहे 
(भूत व वर्तमान) व जे नाही (भविष्य) असे सर्व काही यात आहे. म्हणजे यात नाही 
असे काही नाही. (म्हणजे हे 'आकाश" रुपी तत्त्व करु शकणार नाही, अशी कोणतीही 
गोष्ट बा 'चमत्कार' या विश्वात नाही.) | 

आता 'देब' या शब्दाबद्दल उपनिषदे काय म्हणतात पाहा. श्वेताश्वतर 
उपनिषद म्हणते : 

एको देव: सर्वभूतेषू गूढ: सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा ।॥। 
(श्रे.उप.६.११) 

अर्थः- एकत्न देव सर्व पंचमहाभूतात व प्राण्यांत दडलेला आहे. तो 
सर्वव्यापी आहे. सर्ब (चराचर) भूतांचा तो अंतरात्मा आहे. 

अशारीतीने हा “देव' सर्वव्यापी व सर्व भूतमात्रात आत्म्याच्या रुपाने 
वास करीत असल्यामुळे तो “आकाशातून खाली उतरतो' हे गोबिंदस्वामीचे म्हणणे .' 
अलंकारिक अर्थानेच खरे आहे. तो सर्वभूतात्मा असल्यामुळे त्याच्या (आत्म्याच्या 
आतून ) प्रगटण्याला 'आकाशातून खाली उतरणे' असे गोविंदस्वामीने म्हटले 
आहे. त्याला 'ब्रह्म' समजून 'महदाकाश' म्हटले की त्याचे 'खाली उतरणे' होते, 
व “आत्मा' समजून “चिदाकाश' म्हटले की त्याचे “बाहेर प्रगटणे' होते. कारण वर 
म्हटल्याप्रमाणे 'आकाश' (महदाकाशरुपाने) जेवढे “बाहैर' आहे, तेवढे 
(चिदाकाशस्पाने) सर्व चराचर वस्तूंच्या “आत' ही आहे. हे 'उतरणे' वा 'प्रकटणे' 
अर्थात्‌ स्वाध्यायामुळेच (ईश्वरभक्तीमुळेच) शक्‍य होते, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. 


विज्ञान आणि चमत्कार / २९२ 


म्हणून उपनिषदे सांगतात : 

स्वाध्यायान्मा प्रमदः ॥ (तै.उप.१.११) (स्वाध्यायापासून कधीही ढळू 
नये.) . 
तात्पर्य, 'देब' सर्वव्यापी व सर्वभूतान्तरात्मा असल्यामुळे स्वाध्यायामुळे 
(म्हणजे ईश्वराची भक्ती किंवा प्रेम व अभ्यास यामुळे) आकाशातून (महदाकाशातून) 
खाली उतरतो; म्हणजेच चिदाकाशातून-अंतरात्म्यातून-बाहेर प्रकटतो. या त्याच्या 
बाहेर प्रकटण्याला (किंवा खाली उतरण्याला) “चमत्कार' म्हणतात. (कारण वरील 
प्रयोगाप्रमाणे तो प्रकटताच निर्जीव लाकूड 'जिवंत* असल्याप्रमाणे व सर्वकांही 
त्याला 'माहीत' असल्याप्रमाणे वागताना दिसते.) पण तो 'चमत्कार' नसतो. कारण 
तो देव सर्वव्यापी असल्यामुळे त्याला माहीत नाही असे या विश्नात काहीच नाही. 
[भगवत्‌ गीता म्हणते: न तदस्ति बिना यत्स्यात्‌ मया भूतं चराचरम्‌ । (१०.३९ ) 
मत्त: परतरं नान्यत्‌ किंचिदस्ति धनंजय: । (७.७) म्हणजे मी (ईश्वर) ज्यात नाही 
अशी वस्तू या विश्वात नाही. ज्ञानेश्वर म्हणतात: म्हणोनि अर्जुना सी नसे असा कवणु 
ठाव असे /(९.३३)] अशारीतीने सर्व चराचरात ईश्वर असल्यामुळे त्यात भरलेल्या 
त्याच्या शक्तीमुळे जसे एखादे लाकूड कोणताही संस्कृत श्लोक लिहू शकते तसे 
एखादे गायीचे वासरु संस्कृत लोक म्हणू शकते. माहीत असणे-नसणे' किंवा 
*सजीव-निर्जीव* किंवा 'मूक-बोलंका' हा भेद अज्ञानी (मायोपाधीत अडकलेल्या) 
आपल्या सारख्यांच्या दृष्टीने. 'देबा' च्या (“आकाश' रुपी नैसर्गिक 'तत्त्वा' च्या) 
दृष्टीने नाही. म्हणून आपल्या (अज्ञान्यांच्या) दृष्टीने तो 'चमत्कार' ठरतो. पण 
देवा* च्या-त्या श्रेष्ठ अतींद्रिय शक्तीच्या -दृष्टीने ती एक वैश्विक नियमानुसार ((-05- 
९1.०७) घडणारी नैसर्गिक घटना असते. (वास्तविक या “वैश्विक नियमाला' च 
श्रेष्ठ अतींद्रिय शक्ती' हे दुसरे नांव आहे.) हे नियम माहीत करुन घेण्याच्या 
शिस्तबध्द अभ्यासालाच 'योगशास्त्र' म्हणतात. ह्या शास्त्राची व या वैश्विक नियमांची 
ओळख नसणारे अज्ञानी लोक अशा घटनांना 'दैवी चमत्कार' म्हणतात, तर “जास्त 
शिकलेले' लोक त्यांना 'थोतांड' (14५0) म्हणतात. पण त्या घटना यापैकी काहीही 
नसतात. ज्यांना शानही नाही व ईश्वरभक्तीही नाही, असे लोक अज्ञानातून या घटनांचे 
असे (वरील प्रमाणे) वर्णन करतात. 

म्हणून उपनिषदे सांगतात की “स्वाध्यायापासून कधीही ढळू नये.' आणि 
चार बोटाइतकी लंगोटी फक्त घातलेला गोविंदस्वामी हा नंगा “फकीर' ही तेच 
सांगतो. म्हणून त्याच्या हातून वरील सारखे “चमत्कार' घडू शकले. म्हणून ज्ञानेश्वर 
रेड्याच्या मुखाने वेद बोलवू शकले; आणि बहेणाबाईचे गायीचे वासरु संस्कृत 
. श्र्लोक म्हणू शकले. ज्ञानेश्वरांसारखे योगी, नबहेणाबाई सारखी एकनिष्ठ ईश्वरभक्त ब 
गोविदस्वामींसारखे 'स्वाध्यायात नित्ययुक्त' “फकीर' कितीजण आहेत? असे 


विज्ञान आणि चमत्कार / २९३ 


*चमत्कार' नेहमी का घडत नाहीत, असा प्रश्न विचारणाऱ्यांनी या गोष्टीचा, अशी 
शंका काढण्याभगोदर, अवश्य बिचार करावा, (वास्तविक असे 'चमत्कार' या ना 
त्या स्वरुपात नेहमीच घडत असतात, हे वर वर्णन केलेले *अशक्‍्य कोटीतील 
चमत्कार' सिध्द करतात; आणि म्हणून त्यांना “थोतांड' म्हणणारेही नेहमीच असणार 
हेही उघड आहे!) 


सद्गुरुच्या ब विविध देवतांच्या रुपाने प्रकटणारी अतींद्रिय शक्ती 
- प्रस्तुत प्रकरणात अतींद्रिय शक्ती संकटकाळीच विशेषत्वाने प्रकट होत असल्याचे 
प्रतिपादन केले आहे. तसेच त्यासाठी ईश्वरभक्तीची आवश्यकता असल्याचा 
दृष्टिकोनही मांडला आहे. याचा अर्थ असा की संकटाबरोबरच तीव्र ईश्वरभक्तीही 
असेल तर अतींद्रिय शक्तीचे प्रकटीकरण जास्त सहजसुलभ होते. किंबहुना संकटामुळे 
ईश्वरभक्ती अधिक तीव्र व दृढ बनते, व परिणामी अतींद्रिय शक्तीचे प्रकटीकरण 
जास्त तत्परतेने होते असे म्हणता येईल. खुद्द बहेणाबाईचे जीवन चरित्रच याचे उत्तम 
उदाहरण आहे. किंबहुना स्वत: बहेणांबाईनेच आपल्या अभंगातून हा मुद्दा म कळत 
प्रतिपादिलेला दिसून येतो. उदा. ती म्हणते : 


संकट यांडिले धाव तू झडकरी / ककिक उक्ती बोधी चित्त ॥२॥/ 

बहिणी प्हणे ऐी संकटे वाटती / क्लेश ते वाढती काव सागू ॥६॥ 
(अभंग क्र. ५८५) 

न सोडी ध्रजन प्राणही गेलिया / आता देवराया दीनबध ॥२॥ 

आता या संकटी चुझे शिरी हत्या / राखाव्या अपत्या आपुलिया ॥९/ 
(अभंग क्र. ५८८) 

“प्राण गेला तरी ईश्वरभजन सोडणार नाही,' 'या संकटात माझा प्राण 
गेला तर, हे देवा, त्याचे पातक तुझ्यांच माथी बसेल,' अशा निर्धाराने ईश्वरभक्ती 
करणाऱ्या बहेणाबाईसाठी ईश्वररुपी अतींद्रिय शक्ती धावून आली नाही तरच नवल; 
आणि ती कशी विविध रुपाने धावून आली हे बहिरंभटाच्या स्वप्नात ब्राह्मणाच्या 
रुपाने येऊन तिला गाय-वासरु देबबिणे, त्या गाय-बासरांनी बहेणाबाईचा छळ 
पाहून “तृण-पाणी' यांचा त्याग करणे, मनुष्यवाणीने त्या वासराने संस्कृत श्लोक 
म्हणणे यासारख्या 'चमत्कारा' तून दिसून येतेच, पण अशाच अन्य 'चमत्कारा 'तूनही 
नंतर ते दिसून आले आहे. उदा, जयराम स्वामींच्या तोंडून ऐकलेल्या तुकारामांच्या 
अभंगामुळे तिची तुकारामांवर इतकी भक्ती जडली की मनानेच तुकारामांना तिने 
आपला गुरु मानले. आणि याचा परिणाम म्हणून एकदा तुकाराम तिच्या स्वप्नात 
आले ब गुरुच्या रुपाने त्यांनी तिला मंत्रदीक्षा दिली. तिने तुकारामांना कधीच 
पाहिले नव्हते. तथापि नंतर देहूला गेल्यावर जेंव्हा तिने तुकारामांचे प्रत्यक्ष 


विज्ञान आणि चमत्कार / २९४ 


दर्शन घेतले तेव्हा ते स्वप्नात दिसले तसेच होते, असे तिने म्हटले आहे : 
स्वप्नी जो देखिला तेचि ध्यान तेथे/ (अभंग क्र.४२) येथे अतींद्रिय शक्तीने तुकारामांचे 
रुप घेऊन तिची इच्छा तिच्या तुकारामांवरील निष्ठेतून पूर्ण केल्याचे दिसून येते. 

माणसाची जशी भक्ती व श्रध्दा असेल तसे त्याचे फळ देण्यात अतींद्रिय 
शक्ती नेहमीच तत्पर असते, हे या उदाहरणावरुन दिसून येते. मात्र ही भक्ती बहेणाबाई 
प्रमाणे अंत:करणापासून केलेली व तळमळीने अभिव्यक्त झालेली असली पाहिजे. 
अशा भक्तीचे फळ तिच्या तीव्रतेनुसार मिळालेच पाहिजे, असा नियम आहे, या 
नियमानुसार घडणाऱ्या घटनांची उदाहरणे हल्लीही पुष्कळ आढळून येतात. 
नमून्यासाठी काही निवडक उदाहरणे दिली तर वाचकांना या नियमाचे स्वरुप चांगले 
कळेल असे वाटल्यावरुन काही उदाहरणे येथे देतो. 

कोल्हापूर येथील जयश्री दत्तात्रय कुलकर्णी या मुलीला आपल्या 
रामदासपंथी आजीमुळे त्या पंथाचा ओढा लागला होता. श्रीधर स्वामींचे शिष्य 
सज्जन गडावरील करमरकर बुवा यांची कोल्हापूरला कीर्तने व्हायची. ती कीर्तने 
ऐकून जयश्रीला श्रीधरस्वामींबद्दल भक्ती निर्माण झाली. त्यांना तिने मनानेच गुरु 
मानले. कॉलेजला असताना एकदा १९६८ साली दिवाळीच्या सुटीत ती 
साताऱ्याजवळील बुध या गावी आपल्या आत्याकडे गेली होती. तेथे आत्या धार्मिक 
ग्रंथ वाचत असत. शेजारच्या बायका ऐकायला येत. पण जयश्रीला श्रीधरस्वामींचा 
ध्यास लागला होता. ती स्वामींचा धावा करायची. रात्रंदिवस तोच विचार. रात्री 
झोपही लागायची नाही. कित्येकवेळा ही तळमळ अनावर होऊन ती रडत बसायची. 
त्यावेळी श्रीधरस्वामी कर्नाटक येथील वरदहळळीला (शिवमोगा जिल्हा) होते. 
तिने त्यांना भेटण्याचे ठरवून वरदहळ्ळी विषयीची माहितीही स्टेशनमास्तरकडून 
मिळविली होती. मात्र हे तिने कोणालाही सांगितले नव्हते. तिच्या आत्याकडे ग्रंथ 
ऐकायला येणाऱ्या एका आजीबाईंच्या स्वप्नात एकदा एक त्रिशूळधारी विभूती 
आली व तिला तिने सांगितले की, 'तू जेथे ग्रंथ ऐकायला जातेस तेथे एक गाणारी 
मुलगी येते. तिला पाच वर्षांनी मी भेटणार आहे, असा तिला निरोप सांग' असे 
म्हणून ती विभूती. अंतर्धान पावली. ही गाणारी मुलगी म्हणजेच जयश्री कुलकर्णी 
होय. दुसरे दिबशी जयश्रीला आजीबाईने आपले स्वप्न सांगितले. ते ऐकून जयश्रीची 
पक्की खात्री झाली की श्रीधरस्वामींनीच स्वप्नात येऊन आपल्याला भेटण्याचे 
आश्वासन दिले आहे. पाच वर्षानी आपल्याला ते नक्की भेटणार याची तिला खात्री 
झाली ब ती बरदहळ्ळीला जाण्याचा बेत रद्द करुन कोल्हापूरला आली. 

यानंतर तिचे लग्न झाले. पण स्वामींचा दृष्टांत मिळावा म्हणून ती तळमळत 
होती. अचानक एके दिवशी तिला कळाले की श्रीधरस्वामींचे निर्वाण झाले आणि 
तिला मोठाच धक्का बसला. पण सद्गुरु अविनाशी असतात. दृष्टांताप्रमाणे ते 


बिज्ञान आणि चमत्कार / २९५ 


आपल्याला पाच वर्षांनी भेटतील, असे तिचे मन तिला सांगू लागले. त्यासाठी तिने 
उपवास सुरु केले. आणि खरोखरच पाच वर्षांनी तिचे सदगुरु तिला भेटले. तिच्या 
पतीने गांधीनगरला घर घेऊन तेथे आपले बिऱ्हाड केले होते. गांधीनगरला सौ. 
पागे यांच्या घरी एकदा चिले महाराज आले होते. त्यांच्या भेटीस ती गेली असता 
ते म्हणाले, “श्रीधरने हे बाळ मला सांभाळायला दिले आहे." श्रीधरस्वामींचे नांव 
ऐकून ती बेभान झाली. तिने पुन्हा साश्रू नयनांनी सद्गुरु चरणावर आपले डोके 
ठेवले. चिले महाराजांच्या रुपाने श्रीधरस्वामीच तिला पाच वर्षांनी भेटले होते ! 

साधू दिसती वेगवळ्याले / परी ते स्वठपी मिव्याले । अवघे मिळूनी 
एकचि झाले / देहातीत वस्तू ॥ ह्या रामदास स्वामींच्या वचनाचा अशारीतीने 
तीत्र भक्तीमुळे तिला प्रत्यय आला. जिला रामदास स्वामी 'देहातीत वस्तू म्हणतात 
ती बस्तू म्हणजे त्या परब्रह्माची श्रेष्ठ अतींद्रिय शक्तीच होय. ती ईश्वरावरील भक्तीतून 
व श्रध्देतून माणसाला सद्‌गुरुच्या रुपाने कशी भेटते व त्याची इच्छा पुरविते याचे हे 
साक्षात उदाहरण आहे. ही जयश्री दत्तात्रय कुलकर्णी म्हणजेच चिले देवांची एकनिष्ठ 
शिष्या व परब्नह्मगुरु चिलेदेव या ग्रंथाची प्रकाशिका होय. या ग्रंथाचे लेखक कै. 
बाबूराव अथणे वरील जयश्रीबाईंचे उदाहरण देऊन या संदर्भात म्हणतात, “कुठेही 
श्रध्दा ठेवून भक्ती करायला लागले की ती भक्ती, तो ध्यास, ती तळमळ परमेश्वरालाच 
पोहोचते. ताईने (जयश्री बाईंनी) श्रीधरस्वामींना कधीच पाहिले नव्हते. प्रथम 
भेटीपूर्वीच भगवंताचा निरोप ताईला मिळाला होता, माणसाला देवाचा ध्यास असला . 
की सद्गुरु आपण होऊन त्याच्याजवळ येतो.” '" 

ईश्वरभक्तीतून ही अतींद्रिय शक्ती कोणत्याही रुपाने भेटून भक्ताच्या श्रध्देला 
कशी फळ देते, त्याची इच्छा पुरविते, याचे आणखी एक उदाहरण देतो. 

नर्मदापरिक्रमा किती खडतर आहे व केवळ तीब्र भक्तीतूनच ती कशी पूर्ण 
होऊ शकते, हे या मार्गातील सर्व लोकांना माहीत आहे. श्री. आबाजी गोखले हे 
नागपूरचे गृहस्थ. तात्याराव सावरकरांचे पुतणे, विक्रमराव सावरकर आबाजींचे 
जावई. हे आबाजी एकदा नर्मदापरिक्रमा करीत होते, “एका ठिकाणी नर्मदा किनारी 
एक मुलगी दिसली. बारा-एक वर्षाची पोर. सुंदर पिवळं पातळ नेसलेली. तशी 
मुलगी त्या परिसरात कुठेच दिसली नव्हती. नदीकिनारी शेण्या गोळा करीत होती. 
हळूहुळू एकेक टोपलीत टाकत होती. जणू कसलीच घाई नाही. आबाजींना बाटलं,.. 
तिला मदत करावी. ते गेले. ते तिला शेण्या भरु लागले. आबाजींनी विचारलं, | 

“तुम्हारा नाम?" मुलगी म्हणाली, “गंगा.” “गंगा? गंगा कैसे?” 
आध्नाजी. 

“जी ! ठीक तो है । जब लोग नर्मदा के किनारे रहते हैं तब गंगा ही याद 


विज्ञान अणि. चमत्कार / २९६ 


करते हैं । और गंगा के किनारे नर्मदा याद आती है । है या नहीं ?" मुलगी. 

“ठीक है । मान लिया ।” आबाजी.'' अकेले यात्रा करते है, कहीं डर तो 
नहीं लगता?" मुलगीचा प्रश्‍न. 

“क्या कहूँ माई, नर्मदामैय्या की याद करते जाता हँ । वह आगे है, पिछे है ।” 

“हाँ. । और सामने भी ।" मुलगी. 

“हाँ । नर्मदामैय्या सब ओर है !” आबाजी. “और सामने भी ।" मुलगी. 

आबाजींनी ती वाक्ये ऐकली. पण त्यावेळी काही कळलं नाही. तिच्या 
डोक्यावर टोपली देवून ते आठ-दहा पाऊले गेले मात्र, त्या वाक्याचा अर्थ त्यांच्या 
ध्यानी आला. अरे, ही दोनदा-दोनदा 'और सामने भी' का म्हणाली ? ते चटकन 
परत फिरले. पण ती मुलगी कुठेच दिसली नाही ! याचा अर्थ? अर्थ असा की, 
नर्मदा मातेनं त्यांना साक्षात दर्शन दिलं होतं. *' 

नर्मदेवरील तीत्र भक्तीमुळे व श्रध्देतून त्या अतींद्रिय शक्तीने एका मुलीच्या 
रुपाने मर्मदेवरील भक्ती 'सफळ' केली होती. 

तिसरा अनुभव डॉ. माधब रा. पोतदार (१1.१. 1.10. आचार्य), 
धनकवडी, पुणे, यांचा आहे. तो त्यांच्याच शब्दात येतो. . 


“१९६६ सालापासूनच श्री एकविरा देवीकडे माझा जास्त ओढा सुरु 
झाला, काही अनुभब आल्यामुळे या देवतेचा मी भक्त बनून गेलो. पण ही भक्ती 
श्रध्देची होती. ती प्रदर्शनीय होणार नाही, अशी मी नेहमीच काळजी घेतली होती. 
का कोण जाणे महाडला (माध्यमिक शिक्षक म्हणून) असताना एकसारखे कार्ल्याला 
जावेसे वाटू लागले. मी मनाने. तसा निश्चय करुन एकटाच निघालो. त्यावेळी 
लोणावळा ते कार्ला अशी गाडी होती. मी जेव्हा गाडीने कार्ल्याला आलो त्यावेळी 
टळटळीत दुपार झाली होती. सर्वांगाला उन्हाचे चटके जाणवत होते. जेंव्हा गड 
चढायला लागलो तेंव्हा रस्ता जबळ जवळ निर्मनुष्य होता. कुठेतरी एखाद्या झुडुपात 
कसला तरी आवाज होई तेवढाच. बाकी सगळीकडे शांतता होती. पहिल्यांदाच 
गड चढत होतो. त्यामुळे दम खात-खात जाणे भाग होते, रस्ता बराचसा खडकाळ 
होता. साधारणपणे मी मध्याव_/ आलो आणि मळकट भरलेली एक वयोवृद्ध बाई 
माझ्यापुढे आली. ही अचानक कोठून आली असा विचार करीत असतानांच ती 
अगदी जवळ येऊन उभी राहिली. जुनेरे नेसलेली, चेहऱ्यावर सुरकुत्या पडलेली 
आणि आपल्या गरीब्री परिस्थितीची ओळख करुन देणारी तिची शरीरयष्टी पाहून 
माझ्या मनात दया आली. तिने कसे ओळखले कोण जाणे, माझा हात खिशाकडे 
जाण्यापूर्वीच तिने माझ्यापुढे हात पसारले. मात्र काहीही बोलली नाही. फक्त 
लाचारीची स्पष्ट छटाच चेहऱ्यावर स्पष्टपणे उमटली होती. मला वाटते, हिला 
बोलताही येत नसावे. कारण तिच्या सर्ब हालचालींतून फक्त खुणाच स्पष्ट होत 


विज्ञान आणि चमत्कार / २९७ 


होत्या. खिशातून मी काही नोटा ब सुटी नाणी काढून तिच्या हाताबर ठेवली आणि 
आपल्याला अजून पल्ला गाठायचा आहे असे म्हणून निघालोही. फक्त चार पाउले 
पुढे गेलो आणि का कोण जाणे सहज वळून पहावेसे वाटले; आणि पाहतो तो 
काय? तिथे कोणीच नव्हते. अरे, एका क्षणात ही बाई गेली कुठे म्हणून मी मागे 
येऊन शोध घेतला. पण ती कुठेच दिसली नाही. 

“हा प्रसंग मी महाड येथे आल्यानंतर काही श्रध्दाळूंना सांगितला, तेव्हा 
ते म्हणाले, 'माधवराब तुम्ही भाग्यवंत आहात. एकविराची जी श्रध्देने भक्ती केलीत 
त्याची तुम्हाला तिने पावतीच दिली!' ”* 

प्रकरण ७ मध्ये वि.स.पागे ब संत फुटाणे यांना त्याच्या पंढरपूर येथील 
हरिजन मंदिरप्रवेशाच्या सत्याग्रहाच्या वेळी संत चोखोबांचे दर्शन असेच अचानक 
झाल्याचा वृत्तांत कथन केला आहे. त्यावेळीही संत चोखोबा असेच दोन पाउलावर 
अचानक अदृश्य झाले होते. वरील तिन्ही उदाहरणांत व्यक्ती अचानक 'दृश्य' स्वरुपात 
दिसणे व अचानक 'अदृश्य' होणे हा प्रकार घडला आहे. ही अतींद्रिय शक्तीचीच 
करामत आहे. ह्या अतींद्रिय शक्तीने त्या त्या व्यक्तीच्या भक्तीनुसार व श्रध्देनुसार 
त्या त्या प्रसंगी ती ती रुपे घेऊन दर्शन दिले व त्यांची इच्छा (त्याची अपेक्षा 
नसतानासुध्दा) पुरविली, असे दिसून येते. (त्याची अपेक्षा धरली तर मात्र ती 
कधीच फलद्रुप होत नाही असे आढळून येते !) आध्यात्मिक प्रगतीच्या दृष्टीने 
पाहता अशा अनपेक्षित दर्शनांना मानसिक समाधानापलीकडे वास्तविक काहीच . 
महत्त्व नाही.'*जयश्रीबाई ब बहेणाबाई यांची गोष्ट मात्र वेगळी आहे. त्यांना आपल्या 
जन्माचे सार्थक करणाऱ्या सद्गुरुचा ध्यास लागला होता आणि तो अंत:करणापासून 
होता. त्यासाठी त्या दोघी तळमळत होत्या. भक्तीपुढे प्राणाचीही त्यांना पर्वा नव्हती. 
(प्राण गेला तरी भजन सोडणार नाही, असे बहेणाबाई म्हणते, आणि एकदा 
जयश्रीबाईंनी निराशेतून झोपेच्या २५ गोळ्या खाल्ल्या होत्या. पण चिलेदेवांनी 
तिच्या प्राणांचे रक्षण केले होते.) अशावेळी अतींद्रिय शक्तीला सद्गुरुंचे केवळ 
दर्शनच नव्हे तर त्यांचा सततचा सहवास मिळवून देणे भाग पडते; आणि तिने तो. 
सहवास त्यांना प्रत्यक्ष मिळवूनही दिला. जयश्रीबाईंना, त्यांनी मनानेच बरलेले 
श्रीधरस्वामी हे सद्गुरु चिलेमहाराजांच्या रुपाने भेटले, आणि त्यांच्या कित्येक 
वर्षांच्या सहवासाने त्यांनी आपल्या जीवनाचे सार्थक करुन घेतले. (उपयुक्त संदर्भग्रंथ 
पाहा.) बहेणाबाईलाही तुकारामांचा ध्यास लागला होता; आणि वर म्हटल्याप्रमाणे 
तिने तुकारामांना पूर्वी कधीही पाहिलेले नसताना सुध्दा तिला ते स्वप्नात जसे दिसले, । 
तसेच प्रत्यक्षात असल्याचे तिला नंतर आढळून आले. हीही अतींद्रिय शक्तीची 
करामतच. पण मनुष्यजन्माचे कल्याण करणारी. जशी माणसाची भक्ती व श्रध्दा 
असेल तसे फळ देणारी. नर्मदेला एका मुलीच्या रुपात पाहण्याचे “भाग्य' फारच 


विज्ञान आणि चमत्कार / २९८ 


थोड्याना लाभते, हे खरे आहे. (वासुदेवानंद सरस्वती उर्फ टेंबेस्वामींनाही तिचे 
असे दर्शन झाले होते.) पण ह्याचा टिकाऊ स्वरुपातील आध्यात्मिक लाभ काय? 
शेवटी ते 'दृश्य' क्षणाभंगूरच. शेवटी ती 'माया"च. मायेचे ज्यांना आकर्षण आहे, 
अशाना तो “भाग्या? चा क्षण वाटतो. पण शेवटी माया ती मायाच. तिच्यात गुरफटणे 
हे, खऱ्या अध्यात्मिक प्रगतीच्या दृष्टीने (म्हणजे वासना व मनोविकार जिंकण्याच्या 
दृष्टीने) पाहता एकप्रकारचे बंधनच, अडथळाच आहे. मायेच्या पलीकडे फक्त 
सद्गुरुच नेऊ शकतो; आणि अशा सदगुरुंचा लाभ बहेणाबाईला व जयश्रीबाईंना 
झाला, आणि तोही त्याच अतींद्रिय शक्तीमुळे. “या' अतींद्रिय दृष्टिने पाहता त्या 
खऱ्या भाग्यवान होत. 

अशारीतीने बहेणाबाईला तुकारामांनी स्वप्नात गुरुरुपाने दर्शन दिले ब 
मंत्रदीक्षा देऊन आपल्या कृपाछत्राखाली घेतले. पण ही अतींद्रिय शक्तीची माया 
(म्हणजे खोटे रुप) नसेल कशावरुन? कारण बहेणाबाईला तुकारामांच्या भेटीची 
शक्‍यता मुळीच वाटत नव्हती, आणि ही माया नसल्याचे पुन्हा त्या अतींद्रिय 
शक्तीनेच दाखवून दिले. पुन्हा काही दिवसांनी तुकाराम तिच्या स्वप्नात आले आणि 
येथे राहू नका, देहूस या' असा आदेश त्यांनी तिला दिला. 

तथापि याचा परिणाम वेगळाच झाला. तिची तुकारामांवरील भक्ती वाढत 
असल्याचे पाहून गंधाधरपंत तुकारामांचा मोठा द्वेष्टा बनला. शूद्र तुकारामामुळे 
आपली बायको पुरती बिघडली, ब्राह्मणधर्म बुडवायला ती निघाली, याची मनाशी 
खूणगाठ बांधून त्यांने तीन महिन्यांची गरोदर पत्नी व घर यांचा त्याग करुन संन्यास 
घेण्याचा निर्णय घेतला. नवऱ्याच्या या निर्णयामुळे बहेणाबाईपुढे एक नवेच संकट 
उभे ठाकले. कारण पतीव्रता अशा त्या कुलस्त्रीला 'भ्रताराविण' जगणेच अशक्य 
होते. । 


अंगाचा दाह करणारी अतींद्रिय शक्ती - आणि या नव्या संकटात 
अतींद्रिय शक्ती पुन्हा तिच्या मदतीसाठी धावून आली. पुन्हा “चमत्कार' घडला. 
उद्या तो घर सोडून जाणार तोच आदल्या दिवशी त्याच्या शरीराची भयंकर आग 
होऊ लागली. त्या भयानक त्रासाने तो अंथरुणाला खिळला. नाना तऱ्हेचे वैद्यकीय 
उपचार केले. शेवटी देबदेवस्कीही केली. पण कशानेही गुण येईना. अन्नाशिवाय 
एक महिना गेला. अंथरुणाजबळ बसून सतत त्याची सेवासुश्रूषा करणारी ती पतीनिष्ठ 
खरी त्याच्या तळमळीचे वर्णन करताना म्हणते, “व्यथा ही अद्भुत 
सोशितसो/(अभंग क्र.२९)" 

शेवटी ही व्यथा सहन न होऊन 'मी तुकारामांचा द्वेष केल्यामुळे ही व्याधी 
मला जडली असेल तर मी तुकारामांची मनापासून क्षमा मागतो, ही माझी व्याधी 
जाऊ दे,' असे पश्चात्तापाचे उद्गार त्याच्या तोंडून निघाले. त्याबरोबर पुन्हा 


विज्ञान आणि अमत्कार / २९९ 


“चमत्कार' घडला. एक वृध्द ब्राह्मण त्याच्याकडे आला आणि त्याने बहेणाबाईची 
बाजू घेऊन त्याला खऱ्या ब्राह्मणधर्माचा उपदेश केला. त्या वृध्द ब्राह्मणाचे चरण 
वंदून गंगाधरपंताने त्याच्याकडे जीवदान मागितले ब येथून पुढे पत्नीला एका 
शब्दानेही (बाईट) बोलणार नाही, असे त्यास वचन दिले. त्याबरोबर तो ब्राह्मण 
अदृश्य झाला आणि अल्पावधीत त्याच्या शरीराचा दाह नाहीसा झाला. म्हणजे 
पुन्हा तिसर्‍यांदा दोन 'चमत्कार' घडले. 

अशारितीने बहेणाबाईंच्या ईश्वरभक्तीमुळे तिच्या संकटकाळी तिच्या 
नवर्‍याच्या शरीराचा दाह होणे, वृध्द ब्राह्मणाच्या रुपाने उपदेश करणे, वचन देताच 
दाह अल्पावधीत नाहीसा होणे, अशा स्वरुपात तिच्यासाठी अतींद्रिय शक्ती धावून 
आली असल्याचे येथे दिसून येते. 


अग्नीच्या रुपाने प्रकटणारी अतींद्रिय शक्ती - नंतर तुकारामांच्या 
स्वप्नातील आदेशाप्रमाणे बहेणाबाईचे कुटुंब (नवरा, आईवडील ब बंधू) आपल्या 
कपिला गायीसह देहूस रहावयास आले. पण देहूत थोड्याच दिवसात मंबाजी 
गोसाव्याच्या रुपाने त्यांच्यापुढे एक नवेच संकट उभे राहिले. कारण शूद्र तुकारामाला 
सोडून त्यांनी आपले शिष्यत्व पत्करावे असा लकडा त्याने त्यांच्या पाठीमागे 
लावला. शेबटी ते आपले ऐकायला तयार नाहीत हे पाहून एके दिवशी त्यांची 
कपिला गाय त्यांने चोरुन नेली व तिला तृणपाणी न देता तीन दिवस कोंडून ठेवले. 
वर सोट्याने तिला मारही दिला. इकडे तिचा शोध सुरु झाला. एका रात्री तुकारामांना 
स्वप्नात आपल्याला कोणीतरी सोट्याने मारत असल्याचे जाणवले आणि जागे 
होताच अंगावर बळ उठलेले व अंग सुजलेले आढळून आले. याचवेळी तिकडे 
मंबाजी गोसाव्याच्या घयला अचानक आग लागली आणि गाय ओरडू लागली. 
तेंव्हा लोकांनी तिची त्या घरातून सुटका केली. गाय सापडल्याचा आनंद झाला, 
पण तिच्या अंगावर माराचे वळ लोकांना दिसले आणि ते वळ तुकारामांच्या अंगावर 
ब पाठीवर जसे होते तसेच नेमके असल्याचे त्यांनी पाहिले. स्वत: रामेश्वर भट्ट (एके 
काळचा तुकारामांचा द्वेष्टा, पण गंगाधरपंताप्रमाणेच अतींद्रिय शक्तीचा “धडा' 
मिळाल्यामुळे शहाणपणा येऊन तुकारामांचा एकनिष्ठ भक्त बनलेला) तेथे आला व 
त्याने दोघांच्या अंगावरील वळ सारखेच असल्याची आपली खात्री करुन घेतली. 
(अभंग क्र.५३) 

येथे पुन्हा अतींद्रिय शक्ती अम्नी बनून मंबाजीचे घर जाळणे व गायीची 
सोडवणूक करणे, गायीला मारलेला मार तुकारामांना बसणे, तसेच त्या मारांचे वळ 
तुकारामांच्या अंगाबर उठणे अशा स्वरुपात, बहेणाबाईच्या तुकारामांवरील भक्तीमुळे 
ब मिष्ठेमुळे, तिच्या मदतीला धावून येऊन तिला तिने संकटमुक्त केल्याचे दिसून 
येते. अशारीतीने ईधवरभक्ती कोणताही 'चमत्कार' करु शकते, हे वरील उदाहरणांतील 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३०० 


अतौंद्रिय शक्तीचे बिविध रुपातील प्रकटीकरण दाखवून देते. गायीला मारलेला मार 
आपल्याला बसल्यामुळे ब त्याचे वळही आपल्या अंगावर उठून अंग सुजल्यामुळे 
तुकारामांना सर्वाभूती एकच आत्मा वास करीत असल्याची रोकडी प्रचीती आली 
व “तुझा माझा एक, आत्या सवगत / ते साक्षी निश्चित आली मज / असे 
गायीला उद्देशून त्यांनी उद्गार काढले व तिला प्रदक्षिणा घालून नमस्कार केला. 
(अभंग क्र.५२) पण हा गायीने केलेला *चमत्कार' नसून बहेणाबाईची ईश्वरभक्ती व 
तुकारामांबरील गुरुनिष्ठा यातूनच अतींद्रिय शास्त्राच्या एका प्रसिध्द नियमानुसार 
घडलेली ती एक नैसर्गिक घटना होती, या नियमाला ॥॥८1.40% र्ग 5911901८00 
रपछाळला$ (सहानुभूतियुक्त अनुकंपनांचा नियम) म्हणतात. हा नियम शास्त्रीय 
आहे. कारण गायीला मारलेला मार इतर कोणालाही न बसता (वास्तविक सर्बाभूती 
एक आत्मा वास करीत असेल तर तो मार इतर कोणलाही का बसू नये ?) किंबहुना 
बहेणाबाईलाही तो.मार न बसता, तुकारामांनाच का बसला, याची शास्त्रीय उपपत्ती 
तो नियम देतो. मंबाजीचा राग बस्तुतः त्या गावर नव्हता, बहेणाबाईवरही नव्हता, 
तर तो “शूद्र' तुकारामांवर होता. मंबाजीचा खरा शत्रू (त्याच्या दृष्टीने) तुकाराम 
होते. गाय किंबा बहेणाबाई नव्हती. 'सहानुभूतियुक्त अनुकंपनांचा नियम' सांगतो 
की ज्या व्यक्तीशी आपले भावनिक संबंध गुंतले आहेत-मग ती भावना प्रेमाची 
असो अगर द्वेषाची-ती व्यक्ती त्या भावनेच्या सादाला प्रतिसाद देते. (मात्र ती 
भावना उत्कट असावी लागते.) हा भावनिक प्रतिसाद मानसिक पातळीवर 
टेलिपथी'च्या (बिचार संक्रमणाच्या) रुपाने प्रकट होतो, तर शारीरिक पातळीवर 
मार, वळ, रोग, वेदना या रुपाने प्रकट होतो. याच नियमानुसार मंबाजीने गायीला 
मारलेला मार तुकारामांना बसला व त्यांच्या अंगावर बळ उठले. (येथे गाय व 
तुकाराम यांचा “आत्मा' च नव्हे तर “शरीर' सुध्दा 'एक' च असल्याचे हा अतींद्रिय 
पातळीवरील नियम सिध्द करतो.) अशा प्रकारे एकाला मारलेला मार दुसऱ्याला 
बसण्याचा प्रकार अतींद्रिय पातळीवरील संबंधामुळे-म्हणजे ईश्वरभक्तीमुळे वा 
आध्यात्मिक नात्यामुळे (उदा. गुरु-शिष्य संबंध) प्रामुख्याने घडतो. तथापि तो 
रक्ताच्या नात्यातील ब उत्कट प्रेम संबंधातूनही घडू शकतो. येथे आध्यात्मिक 
संबंधातून अशा प्रकारे अलीकडे घडलेले एक उदाहरण देतो, हा अनुभव सोलापूरचे 
सद्‌गुरु नाना पाठक यांचे शिष्य श्री. पाटोळे यांचा आहे. 


शिष्याला मारलेल्या छडीचे बळ गुरूच्या पाठीवर - “आता मी 
जो अनुभव सांगणार आहे, तो अनेकांना अनाकलनीय वाटेल. पण माझ्या याच 
डोळ्यांनी मी तो प्रत्यक्ष पाहिला आहे.” 

“घरगुती पेचप्रसंग सोडवण्यासाठी मी एकदा पुण्याला गेलो होतो. आमचे 
नातेवाईक जमले होते. दुदैंबाने गोष्ट मुद्यावरुन गुद्यावर आली व माझ्या एका 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३०१ 


नातेबाईकाने रागाच्या भरात मला एकदम वेताच्या छडीने झोडपणे सुरु केले. बेताच्या 
छडीचा मार खूप लागतो. पण मला त्यावेळी असे जाणवले की ज्या आवेगाने मला 
मारले जात होते, त्याप्रमाणात मला मार बसत नव्हता, मनुष्य कितीही कठोर असला 
तरी वेदना होताच 'आई५गं' हे उद्‌गार येतातच. पण येथे मात्र माझ्या तोंडून माझी 
गुरु माऊली “नाना” असाच उद्गार बाहेर पडत होता. मी सोलापूरला परतलो. 
दुःख हलके करावे म्हणून दुसऱ्यादिवशी नानांकडे गेलो. नानांनी नेहमीप्रमाणे स्वागत 
केले, “काय पाटोळे, कशी काय झाली पुण्याची ट्रिप?" त्यावर मी उदास होऊन 
नानांना पुण्यातील प्रसंग सांगू लागलो. तो कॉटबरून उठून नाना एकदम उभे राहिले 
ब अंगावरील कपडे काढून त्यांनी आपली पाठ मला दाखवली. नानांच्या पाठीवर 
ते वळ बघताच माझे अश्रु मला आवरेनात ! मंबाजी गोसाव्याने बहेणाबाईच्या 
गायीला सोट्याने मारले, तो ते घाव तुकोबांनी सोसले व त्याचे बळ पाठीवर 
उमटले! धन्य ते सद्गुरु ज्यांनी माझ्यासारख्या सामान्य भक्ताच्या बेदना सहन केल्या 
ब आत्मैक्य भावनेचा प्रत्यक्ष अनुभव दिला. 
वि. कृ. पाटोळे, (सिनियर क्लार्क) 
सेंट्रल रेल्वे, मॅनेजर ऑफिस, सोलापूर."”"* 

याच 'सहानुभूतीयुक्त अनुकंपनांच्या नियमा' ला अनुसरुन गुरु आपल्या 
शिष्यांचे रोग आपल्या शरीरात घेतात, स्वत: त्यांचे दु:ख सोसतात व त्यांना रोगमुक्त 
करतात. कोल्हापूर येथे चिलेमहाराजांनी आपल्या अनेक भक्तांचे रोग अशारीतीने 
आपल्या शरीरात घेऊन त्यांना रोगमुक्त केल्याची उदाहरणे आहेत. येथे अशा प्रकारचे 
एक उदाहरण देतो. चिलेमहाराजांचे एक परमभक्त कोल्हापूरचे सिनेव्यावसायिक 
श्री. बाबूराव अथणे लिहतात, 

“मी गुरुदेवांच्या दर्शनासाठी जांभळीकर मास्तरांच्या घरी गेलो. 'गुरुदेव 
एक तासापूर्वी बाहेर गेलेत' असे श्री. जांभळीकरांच्या मातोश्रींनी मला सांगितले. 
देवांना हुडकण्यासाठी मी त्यांच्या घरातून बाहेर पडणार, तोच मातोश्रींनी काहीतरी 
आठवल्यासारखे होऊन मला हाक भारली. मी पुन्हा आत गेलो. त्यांच्या चेहऱ्यांवर 
उत्सुकता दिसली. तशा आविर्भावातच त्यांनी मला प्रश्न केला, 'अहो अथणे, . 
गुरुदेव म्हणत होते की अथणेला गिळता येत नाही, मलाही गिळता येत नाही. देव 
आज एक घासही जेवले नाहीत. खरंच तुम्हाला गिळता येत नाही?* त्यांचा प्रश्न 
ऐकून नकळत माझे डोळे पाणावले. पुन्हा त्यांनी मला विचारले, 'खरंच तुम्हाला 
त्रास होतो का?' त्यांची उत्सुकता पाहून मी घडलेली वस्तुस्थिती सांगू लागलो, 
' मातोश्री, माझा घसा खरोखरच ठणकत होता. उद्या टॉन्सिल्स काढायच्या असं 
नाइलाजानं मी ठरवलं होतं. आज सकाळी डॉक्टरकडून औषध आणलं. घरी 
आल्यावर ठणका अतिशय वाढला. पलंगाबर पडलो आणि अचानक मला गाढ 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३०२ 


झोप लागली. संध्याकाळी पाच बाजता मी जागा झालो. आणि काय सांगू ! माझा 
असह्य ठणका कुठल्या कुठे पळून गेला होता. खात्री करण्यासाठी मी जेवलो आणि 
देवांच्या दर्शनासाठी मी तुमच्याकडे आलो. आईसाहेब, तुम्ही सांगता की, देवांना 
गिळता येत नव्हतं, देव जेवले नाहीत.' खरोखर, माझाच आजार देवांनी घेतला 
आणि मला बरे केले.' त्यावर त्या म्हणाल्या, 'देव भक्ताची सर्व काळजी घेतो 
बाबा. तुम्ही भाग्यवान आहात.” * 

अनन्यक्चिन्तयन्तो मां ये जना: पर्यूपासते । 

तेषां नित्याभियुक्ताना योगक्षेम बहाम्यहम्‌ ॥ (भ. गी.९.२२) 

म्हणजे “माझी अनन्यभावाने जो भक्ती व उपासना करतो त्याची भौतिक 
(क्षेम) ब पारमार्थिक (योग) अशा दोन्ही क्षेत्रातील सर्व काळजी मी वाहतो.' या 
गीतेतील कृष्णाच्या वचनाप्रमाणे गुरु आपल्या शिष्यांची सर्व जबाबदारी आपल्यावर 
कशी घेतात, याविषयीची चिलेदेवांची श्री. अथणे यांनी अनेक उदाहरणे आपल्या 
ग्रंथात दिली असून वरील उदाहरण त्याचा फक्त एक नमूना आहे. ("स्वाध्याये 
नित्ययुक्तः स्यात, अंबरात्‌ अवतरति देव:' या गोबिंदस्बामीच्या वचनाप्रमाणे 
येथे 'आकाशा'तून अगोदरच 'अवतरलेल्या' चिलेदेबांनी असे अनेक 'चमत्कार' 
करुन दाखवले आहेत.) एका भक्ताची पोटदुखी त्यांनी घेतली, तर आणखी एका 
भक्ताच्या आईची (उपर्युक्त जांभळीकरांच्या मातोश्रींची) असाध्य पोटदुखी 'दुरुन 
ऑपरेशन' करुन. (म्हणजे एक कागद कात्रीने कातरुन व परत तो सुईदोऱ्याने शिवून!) 
श्री. तानाजी जाधव यांच्या पत्नीच्या प्रसूतिवेदना आपल्या शरीरात घेवून एक 
तासपर्यंत तेलाने चिलेदेवांनी आपली कंबर चोळून घेतल्यामुळे तिची प्रसूति सुलभ 
झाली. अशाप्रकारची त्यांनी दिलेल्या अनेक उदाहरणांपैकी ही काही उदाहरणे. 
गुरुदेव भक्तासाठी कोणतेही दुःख सहन करायला तयार असतात, याचे रामकृष्ण 
परमहंस हे एक उत्कृष्ट उदाहरण आहेत. त्यांनी याच *सहानुभूतियुक्त अनुकंपनांच्या 
नियमा'नुसार आपले परमभक्त गिरीष यांच्या पापांची निष्कृती घशातील कॅन्सरच्या 
रुपाने आपल्या शरीरात घेऊन केल्याचे मागे सांगितले आहे. (याच रोगाने त्यांनी 
आपले अवतारकार्य संपविले.) सत्यसाईबाबांनीही आपल्या एका भक्ताचा पक्षात 
आपल्या शरीरांत याच पध्दतीने घेतला. थेरेसा न्यूमन या जोगिणीने एका तरुण 
पुरोहिताचा घशाचा रोगही याच नियमानुसार घेतला. (पृ.२३१) अशा प्रकारचे 
*सहानुभूतियुक्त अनुकंपनांच्या नियमा'नुसार होणारे संदेशवहन किंवा रोग संक्रमण 
आईबाप व मुले, जुळे भाऊ ब बहिणी यांच्यातही होत असल्याची ५०० च्या वर 
उदाहरणे डॉ. बर्थोल्ड स्कवा याने संकलित केल्याचे मागे सांगितले आहे. (पृ.२३१) 
त्याच ठिकाणी जेम्स विल्सन या केंब्रिज युनिव्हर्सिटीच्या विद्यार्थ्याला 
लिव्हरपूलमधील मरणासन्न अवस्थेतील आपल्या जुळ्या भावाच्या मृत्यूचा साक्षात 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३०३ 


अनुभव कसा आला याचे वर्णन केले आहे. मेहेरबाबाच्या निर्याणाचा संदेश 
उपरोष्ठेखित सद्गुरु नाना पाठक यांना अशाचरीतीने (अस्वस्थतेने) शरीराच्या 
माध्यमातून मिळाला व “मला जाळा, वाटल्यास पुरा ! किंबा बर्फात ठेवा' असे ते 
बडबडू लागले, दुसरे दिवशी मेहेरबाबांच्या निर्याणाची बातमी व नंतर बाबांच्या 
देहाबद्दल काय करावे ही तेथे सुरु असलेली चर्चा इ. गोष्टी कळाल्या व वरील 
*बडबड' म्हणजे मेहेरबाबांचाच नाना पाठकांच्या मुखाने आलेला 'संदेश* असल्याचे 
स्पष्ट झाले. डॉ. बर्थोल्ड स्क्वार्झने दिलेल्या अनेक उदाहरणांपैकी एका उदाहरणात 
आपल्या आईच्या दाढदुखीचा अनुभव एका व्यक्तीला कसा आला, त्यामुळे 
दंतवैद्याकडे तो कसा गेला, हेही मागे (त्याच ठिकाणी) सांगितले आहे. विशेष 
म्हणजे त्याच्या आईने काढून घेतलेल्या दाढेची व त्याच्या दुखणाऱ्या दाढेची जागा 
एकच होती. ही सर्व 59णाव्राॉ॥2(10 ५1७1(1009 च्या (सहानुभूतियुक्त अनुकपनाच्या) 
नियमानुसार घडणाऱ्या घटनांची उदाहरणे असून आध्यात्मिक क्षेत्रातील गुरु- 
शिष्यांच्या संबंधात गुरु आपण होऊन त्या घटना घडवून आणतात. तर आईबाप व 
जुळी भावंडे यांच्या बाबतीत त्या अभावितपणे (नैसर्गिकरीत्या) घडून येतात. 


बिचार ब भावना यातून मूर्त रूपाने प्रकटणारी अतींद्रिय शक्ती 
- मंबाजीने गायीला मारलेला मार जसा तुकारामांना बसला, तसे पंढरपुरात 
बिठ्ठलाच्या पूजाऱ्याने चोखोबाच्या धोबाडात मारल्यामुळे तो मार मूर्तीला बसून 
त्या मुर्तीचा गाल सुजल्याची घटना महीपतीने भ्रक्तविजब ग्रंथात वर्णिली आहे. 
ईश्वर सर्व वस्तूत वास करीत असल्यामुळे (एको देव: सर्वभूतेषु गूढ: - श्रेता.उप. ) 
चोखोबाला बसलेला मार बिठ्ठलाच्या दगडी मूर्तीला बसू शकतो, ही अतींद्रिय 
वस्तुस्थिती आहे. चोखोबांच्या (आध्यात्मिक) दृष्टीने विठ्ठलाची मूर्ती दगड नसून 
प्रत्यक्ष विठठलच असल्यामुळे (व "पाषाण देव पाषाण पावरी/ पूजा एकाकरी 
पाय ठेवी ॥ सार तो भाव सार तो भाव / अवुभवी देव तेचि रले /” या 
तुकारामांच्या वचनाप्रमाणे पाषाणातसुध्दा देवाचा भाव ठेवला तर तो देव अनुभवाला 
येतो हा अतींद्रिय-आध्यात्मिक-विज्ञानाचा नियम असल्यामुळे) चोखोबांच्या 
थोबाडात मारलेला मार विठ्ठलाच्या थोबाडात बसून त्या मूर्तीचा गाल सुजावा, 
यात अतींद्रिय विज्ञानाच्या दृष्टीने काहीच आश्चर्य नाही. वस्तुत: 'सहानुभूतियुक्त 
अनुकंपनांचा नियम' सुध्दा एका मूलभूत आध्यात्मिक नियमावर आधारलेला असून 
तो नियम योगसारोपनिषदात पुढीलप्रमाणे सांगितला आहे. - “चितिमूर्तिमती । 
सा चाप्रतिहता शक्ति: ।।! म्हणजे 'विचार (किंवा भाव) ही प्रत्यक्ष वस्तूच असून 
(ाल्पट्टा॥ 15 राष्ट) त्याची शक्ती अप्रतिहत आहे; म्हणजे त्या शक्तीच्या 
प्रकटीकरणाला सजीव /निर्जीब, मुका/बोलका इ, प्रकारचे कसलेही भेद अडधळा 
करु शकत नाहीत.' 'विचार' म्हणजेच 'वस्तू' असा नियम असल्याचे कारण सर्व 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३०४ 


*वस्तू*त एकच 'देव' आहे. (एको देव: सर्वभूतेषु गूढ:) म्हणजेच सर्व वस्तूत एक 
*चैतन्य' भरले आहे, हे आहे. म्हणूनच "नि्जींब* लाकडी तुकडा जिवंत असल्याप्रमाणे 
आपणहोऊन संस्कृत श्लोक लिहू शकला. (या आपोआप लिहिण्यालाच पाश्चात्य 
अतींद्रिय विज्ञानात ७५9८1०॥६४५७-मनश्वलनशक्ती-म्हणतात. पण या शक्तीमुळे 
तो तुकडा कोणताही संस्कृत श्लोक (किंवा कोणत्याही भाषेतील वाकय) कसा लिहू 
शकतो याची उपपत्ती लागत नाही. ती उपपत्ती केवळ ब्रह्मविज्ञानच-तिचे अतींद्रिय 
तत्त्वच-देऊ शकते. आणि ती उपपत्ती देणारे तत्त्व म्हणजे बर स्पष्ट केल्याप्रमाणे 
“ब्रह्म' किंवा 'आत्मा' यापासून पहिल्या प्रथम उत्पन्न झालेले व अंतर्बाह्य सर्व 
चराचर विश्व व्यापून राहिलेले 'आकाश' हे तत्त्व होय-ज्या तत्त्वाला 'माहीत नाही' 
असे या बिश्वात काहीच नाही व ते करु शकत नाही अशी कोणतीही गोष्ट वा 
*चमत्कार' या विश्वात नाही. (पृ.२९२-९३) हे तत्त्व सजीव -निर्जीवामध्ये सारखेच 
व्याप्त असल्यामुळे विठ्ठलावरील चोखोबाच्या तीव्र भावभक्तीमुळे विठ्ठलाच्या दगडी 
मूर्तीचा गाल चोखोबाच्या थोबाडात मारल्यामुळे सुजला. म्हणजे येथे चोखोबा 
बिठ्ठलच (विठ्ठलाची मूर्तीच) झाले आणि तुकारामांचे “अवुभवी देव तेचि झाले 
हे वचन *सार तो भाव / सार तो भाव /॥/ (॥०0४॥(15 ॥॥॥४ > चितिर्मूतीमती 
1) या अतींद्रिय नियमाप्रमाणे सत्य ठरले. (सार म्हणजे ॥॥॥४, भाव म्हणजे 
एाण्पष्टाता ) 

_ या तत्त्वाचे प्रात्यक्षिक चिलेमहाराजांनी जांभळीकरांच्या मातोश्रींवर वर 
सांगितल्याप्रमाणे अलीकडच्या काळात करुन दाखबले आहे. कोल्हापूरच्या श्रीमती 
अनुसया विष्णुपंत जांभळीकर यांना पोटदुखीचा असाध्य रोग जडला होता. जेवण 
झाले की पोट असह्य वेदनांनी दुखू लागायचे. आपला यातच शेवट होणार असे 
त्यांना नेहमी वाटायचे. एकदा चिले महाराज त्यांच्या घरी आले आणि त्यांना 
“आई, ऑपरेशन करुया हं.” असे म्हणाले. कागद, सुई, दोरा व कात्री हे साहित्य 
त्यांनी मागून घेतले आणि पंचगंगा घाटाच्या गोपाळकृष्ण मंदिराकडे त्यांना व इतर 
भक्तांना ते.घेऊन गेले. त्यांनी अनुसयाताईंना मंदिराच्या कट्ट्यावर बसविले व 
आपण काही अंतरावर बसून बरोबर आणलेला कागद विशिष्ट रीतीने कातरुन, 
पुन्हा बिशिष्ट रीतीने तो सुईदोऱ्याने शिवला. कागद कातरतांना आपल्या पोटात 
काहीतरी कातरले जात आहे अशी अनुसयाताईंना जाणीव होत होती. पुन्हा तो 
कागद शिवत असतानाही पोटात शिवत असल्याची जाणीव होत होती, हे 'ऑपरेशन' 
संपल्यानंतर त्यांना हलके वाटू लागले. महाराजांनी अनुसयाताईंना थोडे पाणी 
प्यायला दिले आणि प्रेमळ शब्दात म्हणाले, “आई, तू आता घरात दोन दिवस 
पडून राहा. कोठे फिरु नको." त्यानंतर आजतागायत २५ वर्षात अनुसयाताईंचे पोट 
एकदाही दुखले नाही." 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३०५ 


येथे 'कागद' हे चिलेमहाराजांच्या विशिष्ट विचारामुळे अनुसयाताईंच्या 
पोटातील दुखणारे अवयव' बनले आणि ते कातरण्याची व शिवण्याची त्यांची 
क्रिया हे त्या अवयवावरील 'ऑपरेशन' बनले. हे ऑपरेशन अर्थात्‌ त्यांनी 
*सहानुभूतियुक्त अनुकंपनांच्या नियमा 'नुसार म्हणजे दुरुन-त्यांच्या शरीराला हात न 
लावता-केले. येथे “निर्जीव' (जड) वस्तूवरील “ऑपेशना'मुळे 'सजीव' 
(चैतन्ययुक्त) व्यक्तीची व्याधी बरी झाली आहे. सजीव-नि्जींव हा भेद 
अनुसयाताईंच्या गुरुभक्तीमुळे (त्या चिलेदेवांच्या अनन्य भक्त होत्या) आणि 
चिलेदेवांच्या आपल्या भक्तांवरील प्रेमामुळे येथे नाहीसा झाला आहे. *स्वाध्याये 
नित्ययुक्त: स्यात्‌, अंबरात्‌ अवतरति देव: या (गोविंदस्वामीच्या) वचनाप्रमाणे 
स्वाध्यायरुपी भक्तीमुळे (अशिक्षितांची 'भक्ती' हाच 'स्वाध्याय' आहे.) 'आकाश' 
तत्त्वातून चिलेदेवांच्या रुपाने उतरलेल्या देवा" ने (श्रेष्ठ अतींद्रिय शक्तीने) -सजीव- 
निर्जीव हा भेद येथे नष्ट केला आहे-जसे चोखोबांच्या विठ्ठलभक्तीमुळे चोखोबा व 
बिठ्ठलाची दगडी मूर्ती यातील भेद नष्ट केला होता. 

विचार (किंवा भावना) आणि भौतिक (जड) पदार्थ यात अतींद्रिय 
बिज्ञानाच्या दृष्टीने कसलाच भेद नसल्यामुळेच वरीलसारखे व्याबहारीक पातळीवर 
*अविश्‍वसनीय' (15०0८01916) वाटणारे 'चमत्कार' घडतात. याच “विचार' म्हणजेच 
बस्तू' (॥०प॥्टा(15 ५10४) तत्त्वातून माणसाला कल्पनेने रोग होतात ब झालेले रोग 
अकल्पितपणे बरे होतात.'< जालीम (रामबाण) औषध म्हणून नुसते साधे पाणी 
दिले तरी (516०200) असाध्य रोग बरे होतात. 'हृदयावरील शस्त्रक्रिया करतो' 
म्हणून काही शस्त्रविशारद डॉक्टरांनी केवळ छाती उघडून काही न करता परत 
शिवल्यामुळे काही जणांची हृदयाची दुखणी बरी झाल्याची उदाहरणे आहेत.'* 
मनाच्या याच (जड पदार्थाबरील) सामर्थ्यामुळे मनाला केलेल्या सूचनेमुळे औषधाचे 
थेट उलटे परिणामसुध्दा होऊ शकतात. उदा. अम्फेटामाईन हे माणसाला जागे 
ठेवणारे औषध झोप आणू शकते व बार्बिट्युरेर हे झोप आणणारे औषध त्याला 
जागे ठेऊ शकते !'* (पृ.२३२) मनाच्या या सामर्थ्यालाच 'श्रध्दा' म्हणतात व 
त्यातूनच असे 'चमत्कार' घडून येतात. सद्गुरुवरील श्रध्देतूनच सदगुरु शिष्याचे 
कसलेही शारीरीक रोग बरे करु शकतात किंबा त्याचे कर्म बलवत्तर असेल तर ते 
रोग स्वतःच्या शरिरात घेऊन त्याचे फळ स्वत: भोगतात व शिष्याला बेदनामुक्त 
करतात. 'विचार हीच वस्तू' या तत्त्वातून (म्हणजे श्रध्देतून) भक्ताला गुरु सांगतील 
ती 'वस्तू' 'औषध' बनून त्याचा रोग बरा होण्याचा प्रकारही घडू शकतो. उदा. 
चिले महाराजांनी दिबसातून १०-१५ वेळा शौचाला जाणाऱ्या एका भक्ताला मूठभर 
हिरव्या मिरच्या खायला सांगितले आणि त्याने त्या खाल्ल्यामुळे शौचाला जाणे . 
बंद झाले !'*' (वास्तविक हिरव्या मिरच्यांनी शौचास जाणे वाढते.) सोलापूरचे 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३०६ 


सद्गुरु नाना पाठक यांच्या लघवीतून एकदा साखर जाऊ लागली. डॉक्टरांनी 
साखर खाऊ नका असे त्यांना सांगितले. पण रानअंत्रीहून (त्यांचे गुरु गजानन 
महाराज यांच्या गुरुंच्या-नारायण सरस्वतींच्या-समाधी स्थळाहून) त्यांना एकदा 
प्रसाद म्हणून नुसती साखरच आली आणि त्यांनी ती खाल्ल्यामुळे त्यांचा मधुमेह 
कायमचा बरा झाला.'** (वास्तविक साखर मधुमेहाला अपाय आहे, उपाय नाही.) 
अक्कलकोटचे स्वामी समर्थ आपल्या भक्तांना मनात येईल ती वस्तू औषध म्हणून 
सांगत. (उदा. म्हशीचे मूत, बैलाचे मूत इ.) आणि त्यांचा त्याने कसलाही रोग बरा 
होई !'"* लाटेचे आण्णामहाराज यांनी, जन्मल्यानंतर काही महिन्यांतच लागोपाठ 
पाच अपत्ये मेल्यामुळे सहाव्यांदा गरोदर असलेली एक बाई त्यांच्याकडे आली 
असता सहावे मूल जन्मताच त्याला गाढविणीचे दूध पाजायला सांगितले आणि 
आश्चर्य असे की त्या दूधामुळे ते मूल जगले. नंतर जन्मलेल्या मुलांनाही त्यांनी तेच 
सांगितले आणि त्यामुळे तीही मुले जगली.'*”* असे हे श्रध्देचे 'चमत्कार' म्हणजे 
योगसारोपनिषदातील “चितिमूर्तिमती । सा चाभ्रतिहता शक्ति: ।' (101०121115 
पटू. 1185 एपयातक्ष0 9०७५.) या महान आध्यात्मिक तत्त्वाची व्यावहारिक 
पातळीवरील प्रात्यक्षिकेच होत. | 
याच आध्यात्मिक तत्त्वानुसार संमोहनात एखाद्या व्यक्तीला दिलेल्या सूचना 
त्या व्यक्तीचे शरीर तंतोतंत पाळते असे आढळून येते. उदा. साधा कागद तप्त लोखंड 
आहे, असे म्हणून तो संमोहित व्यक्तीच्या शरीरावर चिकटवला तर थोड्याच वेळात 
तेथे भाजल्याचे फोड उठतात.'*' जादूटोणा किंवा करणी हा सुध्दा 
. योगसारोपनिषदातील उपरोल्लेखित तत्त्वावर आधारलेल्या *सहानुभूतियुक्त 
अनुकंपनांच्या नियमा'नुसार घडणारा प्रकारच आहे. प्रस्तुत ग्रंथातील प्रकरण ३ 
मध्ये श्री. रजपूत व त्यांची पत्नी यांना अदृश्य मार बसू लागल्याचे, विशेषत: 
रजपूतांना चाबकाने मारल्याचा अनुभव येत असल्याचे वर्णन आले आहे. (पृ.४८) 
त्यांच्या पत्नीच्या अंगावर जेथे मार बसे तेथे अर्ध्या ईंचाची जखमसुध्दा होत असे. 
संमोहनात दिलेल्या सूचना मनाप्रमाणे शरीरसुध्दा कसे पाळते याचे हे उदाहरण 
असून यालाच 'करणी' म्हणतात. ['करणी' किंबा 'चेटूक' हा दुरुन केलेल्या अदृश्य 
संमोहनाचा प्रकार असून तो खरा असल्याचे लंडनच्या रॉयल सोसायटीला 
संशोधनाअंती आढळल्यामुळे १७३५ साली 'चेटूक कायदा' (श(लालाओी 4९) 
इग्लंडच्या पार्लमेंटने पास केला.'“६] *करणी' किंवा 'चेटूक' हा दूरून केलेल्या 
(अजाण) संमोहनाचा प्रकार असल्याचे मागे याच ग्रंथात रशियन शास्त्रज्ञ व्हॅसिलिएव्ह 
याने सप्रयोग दाखवून दिले असल्याचे सांगितले आहे. (पृ.२१८) एका व्यक्तीच्या 
विचारांचे बा भावनांचे दुसर्‍या दूरस्थ व्यक्तीच्या शरीरातील भौतिक रुपातील 
प्रकटीकरणाचेच (॥॥०॥॥१॥५॥॥॥४ चेच) हे अतींद्रिय पातळीवरील उदाहरण असून 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३०७ 


संपूर्ण अतींद्रिय विज्ञान याच केंद्रवती आध्यात्मिक तत्त्वावर अधिष्ठित आहे. याचा 
अर्थ असा की अतींद्रिय शक्ती भक्तीमुळे अम्नीच्या रुपाने प्रकट होऊन गंगाधरपंताच्या 
अंगाचा दाह करणे, किंवा मंबाजीचे घर जाळणे अशा प्रकारातून बहेणाबाईसारख्या 
भक्तांचे जसे संकट निवारण करु शकते, तसे द्वेषामुळे भानामतीच्या स्वरुपातील 
अग्नीच्या रुपाने प्रकट होऊन कपडे जाळणे; घर जाळणे किंवा विष्ठेच्या रुपाने प्रकट 
होऊन अन्नात पडणे अशा प्रकारातून शत्रूसाठी संकटही निर्माण करु शकते. (प्रकरण 
२,४,१ पाहा) स्वतः अतींद्रिय शक्ती तटस्थ असून त्या शक्तीचा उपयोग जसा 
कराबा तसा होतो. म्हणजे तो जसा चांगल्यासाठी करता येतो, तसा तो वाईटासाठीही 
करता येतो.* तिच्या चांगल्या बापराला ए/॥॥८ ७७1० (पांढरी जादू) म्हणतात, 
तर वाईट वापराला 8150 1५४४1८ (काळी जादू ) म्हणतात. ईश्वरभक्ती ही पांढरी 
जादू आहे, तर करणी, भानामती, चेटूक ही काळी जादू आहे. चोखोबांच्या 
विठ्ठलभक्तीतून (चांगल्या विचारातून) त्यांच्या थोबाडात मारलेला मार विठ्ठलाच्या 
मूर्तीला बसून (चांगला परिणाम म्हणून) त्या मूर्तींचा गाल सुजणे ही पांढरी जादू 
आहे. याच्या उलट रजपूतांच्या शत्रूच्या द्वेषातून (बाईट विचारातून) रजपूतांच्या 
शरीराला (त्याचा वाईट परिणाम म्हणून ) चाबकाचे मार बसणे, त्याच्या पत्नीच्या 
शरीराबर मार बसेल तेथे जखमा होणे, ही काळी जादू (करणी) आहे. [एका बाईने 
आपल्या कामगार नवऱ्याला वाईट वागणूक देणाऱ्या मालकाविषयीच्या द्वेषातून 
एके दिवशी रात्री तो ज्या नाजूवर झोपतो त्या बाजूच्या पलंगावर लक्ष केंद्रित करुन 
त्याच्या शरीरात एकेक टाचणी मनानेच घुसवू लागली. दुसऱ्या दिवशी त्याच्या 
पत्नीला पोटात कळा येऊ लागल्यामुळे दवाखाण्याला नेण्यात आले. पण पोटात 
कसलाच दोष आढळला नाही. हा करणीचा प्रकार स्वत:त्या कामगाराच्या पत्नीने 
कॉलिन विल्सनला पत्राने कळविला आहे. (१४७1९5 - (. फ15जा, ७.452)] 
नामदेवाने बिठ्ठलापुढे ठेवलेला नैवेद्य नाहीसा होणे (विठ्ठलाच्या मूर्तीने तो खाणे), 
जगभराच्या लोकांनी गणपतीच्या मूर्तीच्या सोंडेजबळ नेलेले दूध नाहीसे होणे . 
(गणपती दूध पिणे)'** ही पांढरी जादू आहे. [ही कुणाच्या चांगल्या विचाराची 

जादू-म्हणजे चांगला परिणाम-(&००१) ॥1०प॥टटा(15 (8००0) एट -याची माहिती' 
“पुराणे ही माणसाची भावनिक गरज' या पोटमथळ्याखाली दिली आहे.] तर गुजरात 

मधील आदित्यन खेड्यातील शेठजीच्या स्वयंपाक घरातील अन्न नाहीसे होणे व 

तेथे खरकटी ताटे येऊन पडणे'** ही काळी जादू आहे. (पृ.१६४) कधी कधी' 
अनवधानाने किंवा गाफीलपणामुळे “पांढर्‍या जादू' चे रुपांतर काळ्या जादू'त 


* ये यथा मां प्रपद्यंते तास्त्थेव भजाम्यहम्‌ । म्हणजे मला जसे लोक शरण येतात (माझ्याशी 
बागतात) तसेच त्यांच्याशी मीही वागतो, असे गीतेत श्रीकृष्णाने जे म्हटले आहे त्याचा हाच अर्थ आहे 


बिज्ञान आणि चमत्कार / ३०८ 


होऊ शकते. ते कसे हे पुढील उदाहरणावरुन समजून येईल. हा गाफीलपणा आपण 
कसा केला व चांगला हेतू (विचार) बाईट परिणाम कसा अनबधानातून करुन 
गेला, हे स्वतः बाबूराब अथणे हे चिलेमहाराजांचे कोल्हापूरातील एकनिष्ठ शिष्य 
पुढील प्रमाणे सांगतात. 


गरम नैवेद्याने देवाच्या जिभेवर फोड - “गांधीनगरला असताना एके दिवशी 
मी देवांच्या (चिलेमहाराजांच्या) प्रतिमेसमोर गडबडीने चहा ठेवला आणि 
बोलण्याच्या नादात तसाच उचलून घेतला. देव थोड्या वेळाने गांधीनगरला आले. 
त्यांनी मला स्वत:ची जीभ दाखवली आणि म्हणाले, 'हे बघ, माझ्या जिभेला फोड 
आले रे! तू मला गरम चहा दिलास. बशी भोवती पाणी सोडून मला चहा देत जा.' 
माझा गलथानपणा माझ्या लक्षात आला. तेव्हापासून आठवणीने सभोबती पाणी 
सोडून देवांना नैवेद्य अर्पण करु लागलो. देवांच्या प्रतिमेशी व्यवहार करतांना भक्ताने 
कसे सावध आणि मन देऊन वागले पाहिजे, हे देवाने मला शिकविले.” 
नेहमीच्या देवाला नैवेद्य दाखविण्याच्या प्रकारात यांत्रिकपणा असेल 
तर तो केवळ उपचार (91118॥19) ठरतो. पण वरील उदाहरणात श्री. अथणे आणि 
चिलेमहाराज यांच्यातील गुरु-शिष्यांचे संबंध केवळ औपचारिक स्वरुपाचे (यांत्रिक 
म्हणजे भावनाहीन) नव्हते, तर भक्ती-प्रेमाचे होते. आणि म्हणून तेथे 'नैवेद्य दाखविणे' 
हा प्रकार नेहमीसारखा उपचार न ठरता *वास्तविक सत्य' (०७|९०५५८ 1८0 ठरला. 
त्यामुळे नैवेद्य दाखविण्यात गलथानपणा केल्यामुळे (नैवेद्याभोवती पाणी न 
सोडल्यामुळे) चिलेमहाराजांची जीभ भाजून फोड उठले. (हिंदू धर्मातील प्रथा 
केबळ 'उपचार' नाहीत हे यावरुन लक्षात येईल !) चोखोबा या 'जिवंत' व्यक्तीला 
मारल्यामुळे बिठ्ठलाच्या *निर्जीब' मूर्तीला मार बसून तिचा गाल सुजण्याच्या विरुध्द 
स्वरुपातील हा प्रकार (*चमत्कार') आहे. कारण येथे नैवेद्यातील 'निर्जीव' चहामुळे 
'जिवंत' चिलेमहाराजांची जीभ भाजून फोड उठले आहेत. पहिल्या (चोखोबाच्या) 
प्रकारात 'सजीवा' वर दुरुन म्हणजे 'सहानुभूतियुक्त अनुकंपना' तून परिणाम (मूर्तीचा 
गाल सुजणे) घडला आहे. तर दुसऱ्या (नैवेद्याच्या) प्रकारात “निर्जीवा* पासून 
*सजीबा' वर दुरुंन म्हणजे त्याच नियमानुसार परिणाम (जिभेवर फोड उठणे) घडला 
आहे. आणि 'दुरुन परिणाम' घडून येण्याच्या या अतींद्रिय घटनेमुळे 
('चमत्कारा'मुळे) सजीव व निर्जीव असा वस्तूंमध्ये भौतवैज्ञानिक (आणि सामान्य 
लोक) करीत असलेला नित्याचा भेद कसा भ्रामक (अनित्य) आहे, सर्व वस्तू 
परस्पराशी कशा “आतल्या धाग्या'नी जोडल्या गेल्या आहेत, सर्व वस्तूमध्ये 
*आकाश' (जे सर्व 'चमत्कारां' चे माहेरघर असलेल्या 'ब्रह्मा'चे किंवा 'आत्म्या'चे 
"शरीर' आहे > 'आकाशशरीरं ब्रह्म? - तै.उप.) कसे ओतप्रोत भरले आहे, हे या 
चोखोबांच्या आणि चिलेदेबांच्या संबंधातील-वरील घटना दाखवून देतात. 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३०९ 


“*आकाश' (आत्म्याची भौतिक स्वरुपातील पहिली अभिव्यक्ती) “विचार' 
(॥०१४७) व 'वस्तू' (1118) यात सारखेच व्याप्त असल्यामुळे या दोहोत (विचार 
व बस्तूत) कसलाच फरक आढळून येत नाही. म्हणूनच विठ्ठलाच्या दगडी मूर्तीचा 
कठिण गाल चोखोबाच्या भक्तीरुपी बिचारातून-भावनेतून-चोखोबांचा मऊ गाल 
बनला व पूजाऱ्याच्या मारामुळे (सहानुभूतियुक्त अनुकंपनांच्या नियमाला अनुसरुन) 
सुजला. (100॥21 5 ॥॥1ए७ हा नियम अंमलात आला.) म्हणूनच 'केमिसार्ड' या 
मिडार्ड संताच्या अनुयायांची मऊ त्वचा (त्यांच्या मिडार्डवरील श्रध्देमुळे व 
भक्तीमुळे) लोखंडासारखी कठिण बनली ब बंदुकीच्या गोळ्या तिच्यावर आदळून 
चपट्या झाल्या. टाकळीतील चौंडेश्वरी देवीला बळी दिल्या जाणाऱ्या बकरीचे मऊ 
शरीरही (लोखंडासारखे) कठिण बनले व तलवारीच्या बारांचे त्यावर काहीच चालू 
शकले नाही. (पृ.२७४-७५) मात्र ह्या 'आकाोश' रुपी अतींद्रिय तत्त्वाचा 
(आत्म्याच्या या पहिल्या अभिव्यक्तीचा) हा “चमत्कार' केवळ श्रध्देतूनच 
(भक्तीतूनच) होऊ शकतो हे लक्षात ठेवले पाहिजे. श्रध्देतून 'विचारां'चे 'बस्तू'त 
रुपांतर कसे होऊ शकते किंवा तथाकथित 'निर्जीव' वस्तूचे 'सजीवा' प्रमाणे वर्तन 
कसे घडू शकते याची ही (अशक्य कोटीतील “चमत्कारां*ची) उदाहरणे आहेत. 


*निर्जीब' पदार्थांचेसुध्दा श्रध्देतून किंवा भक्तीतून कसे 'सजीवा' प्रमाणे 
वर्तन घडू शकते, याचे हल्लीसुध्दा दरवर्षी नेमाने घडणारे युरोपमधील एक प्रसिध्द 
*चमत्कारा' चे उदाहरण असून ते येथे वाचकांच्या माहितीसाठी देतो. 


निर्जीब बस्तूतून सजीव रक्त निर्माण करणारी अतींद्रिय शक्ती - 
सेंट जॅन्युएरियस या ख्रिश्चन संताचा रोमन सप्राट डायोक्लेशियन याने इ.स. ३०५ 
साली इटली येथील नेपल्स शहराजवळ शिरच्छेद केला. त्यावेळी त्या संताच्या 
एका स्त्री सेवकाने त्याचे रक्त एका बाटलीत साठवले आणि त्या संताचा मृतावशेष 
(81) म्हणून दोन काचनळीत नेपल्स शहरातील चर्चमध्ये हल्ली तो जतन करुन 
ठेवण्यात आला आहे. काळसर तपकिरी रंगाचा पापुद्रा बनलेला तो घनपदार्थ खरोखर 
त्या संताचा मृतावशेष आहे का? इतकी वर्षे तो कसा टिकला? इ. प्रश्न कोणाच्याही 
मनात निर्माण होतील. पण हे प्रश्न महत्त्वाचे नसून ते त्या संताचेच रक्त आहे ही त्या .. 
संताच्या अनुयायांची श्रध्दा महत्त्वाची असून त्या श्रध्देतून जो *चमत्कार' हल्ली 
वर्षातून दोनदा नेमाने घडतो, तो महत्वाचा आहे. हा 'चमत्कार' म्हणजे प्रत्येक वर्षी 
मे महिन्याच्या पहिल्या रविवारी व सप्टेंबरच्या १९ तारखेला (त्या संताचा मृत्यूचा .. 
दिवस) तो पापुद्रा बनलेला काचनळीतील काळा पदार्थ द्रव (पातळ) बनतो व ' 
त्याचे लाल रक्तात रुपांतर होते. त्या रक्ताने ती नळी कधी कधी पूर्ण भरते, म्हणजे 
त्या रक्ताच्या प्रमाणात वाढही होते व बुडबुडेही येतात, पण कधीकधी हा *चमत्कार' 
घडत नाही. आणि जेंव्हा तो घडत नाही, तेन्हा कोणते तरी संकट इटलीवर कोसळते 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३१० 


असे नेपल्स शहरवासी समजतात. (ह्या 'चमत्कारा' चा इतिहास १३८९ पासून 
लिहून ठेवण्यात आला आहे.) उदा. व्हेसुव्हियस ज्वालामुखीच्या उद्रेकापूर्वी व 
नेपोलियनने इटलीवर स्वारी करण्यापूर्वी हा 'चमत्कार' घडला नाही. अलीकडे 
१९७६ साली हा 'चमत्कार' घडला नाही आणि त्यावर्षी इटलीच्या इतिहासातील 
सर्वात मोठा भूकंप झाला. पुन्हा १९७८ साली हा “चमत्कार' घडला नाही आणि 
त्यावर्षी नेपल्स शहराच्या नगरपरिषदेत कम्युनिस्ट पक्ष सत्तेवर आला. 

या संताचा दुसरा एक 'चमत्कार' म्हणजे ज्या तीन फूट उंच व दोन फूट 
रुंदीच्या दगडाबर त्याचा शिरच्छेद करण्यात आला (हा दगडही चर्चमध्ये त्या 
संताचे स्मृतिचिन्ह म्हणून जतन करुन ठेवण्यात आला आहे.) त्या दगडातून कचित 
प्रसंगी रक्त रावू लागते. हे रक्त रासायनिक पृथक्करणाने तपासून पाहिले असता ते 
मानवी रक्तच असल्याचे सिध्द झाले आहे. (वरील काचनळीतील घन पदार्थ जेंव्हा 
रक्त बनते तेंव्हा त्यावर प्रकाशकिरण पाडून स्पेक्ट्रोस्कोपच्या सहाय्याने तपासले 
असता तेही मानवी रक्तच असल्याचे सिध्द झाले आहे.) * ११ 

दीड-दोन हजार वर्षापूर्वी केलेल्या एका संताच्या शिरच्छेदातून सांडलेल्या 
रक्ताचा प्रतिसाद त्याच्या अनुयायांच्या श्रध्देतून ब भक्तीतून निर्जीब घनपदार्थाचे 
सजीव रक्तात रुपांतर होणे व दगडातून मानवी रक्त स्त्रवणे यासारख्या 'चमत्कारा' तून 
प्रकट होत असेल तर चोखोबासारख्या एकनिष्ठ विठ्ठलभक्ताच्या गालावर बसलेल्या 
पूजाऱ्याच्या माराचा प्रतिसाद बिठ्ठलाच्या दगडी मुर्तीच्या गालावर, तो सुजण्याच्या 
*चमत्कारा' तून, तत्काळ का प्रकट होऊ शकणार नाही ? हा सर्व सहानुभूतियुक्त 
अनुकंपनांचाच (5910391८४० ५॥७॥१॥०75 चाच) अतींद्रिय पातळीवरील परिणाम 
आहे. अतींद्रिय शक्तीला जसे सजीव-निजींब या भेदाचे बंधन नाही, तसे कालाचेही 
बंधन नाही, हे दीड हजार-अधिक वर्षापूर्वीच्या जॅन्युएरियस संताच्या रक्ताचा हल्ली 
घडणारा 'चमत्कार' दाखवून देतो. त्या शक्तीला बंधन आहे ते फक्त सहानुभूतियुक्त 
अनुकंपनांचे; आणि ही सहानुभूतियुक्त अनुकंपने केवळ श्रध्देतून आणि भक्तीतूनच 
(आध्यात्मिक प्रेमातून) निर्माण होतात. ही श्रध्दा व भक्ती असेल तर सजीब- 
निर्जीब, मूक-बोलके इ. भेदच नव्हे तर स्थल-कालाचेही भेद तिच्या प्रकटीकरणाला 
अडथळा ठरु शकत नाहीत. हे सर्व भेद श्रद्धेसुळे व भक्तीमुळे अर्थहीन वा अप्रस्तुत 
(ए९1८५५॥॥) ठरतात. म्हणूनच बहेणाबाईच्या तुकारामांवरील श्रध्देमुळे व भक्तीमुळे 
तिच्या गायीला बसलेल्या माराचे बळ तुकारामांच्या पाठीवर उठले; पाटोळ्यांना 
त्यांच्या नातेवाईकाने पुण्यात मारलेल्या छडीचे बळ सोलापूरातील पाटोळ्यांचे गुरु 
* याच स्पेक्ट्रोस्कोपच्या तंत्राने सूर्य ब तारे यांच्यामधील मूलद्रव्यांचा शोध लावण्यात आला. हेलियम 
हे मूलद्रव्य याच तंत्राने सूर्यात प्रथम सापडले. “हेलियोस' हे सूर्यदेवतेचे ग्रीक नांव असून ते द्रव्य प्रथम 
सूर्यात सापडले म्हणून त्याला हेलियम हे नांब देण्यात आले. 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३११ 


नाना पाठक यांच्या पाठीवर उठले; चिलेमहाराजांनी कागद कातरुन व पुन्हा शिवून 

दुरुन (त्यांना स्पर्श न करता) केलेल्या 'ऑपरेशन' मुळे त्यांच्या एकनिष्ठ शिष्या 

सौ. अनुसयाताई जांभळीकर यांची पोटदुखी गेली. अथण्यांनी पाणी न सोडता घरी 

दाखबलेल्या गरम चहाच्या नैवेद्यामुळे दूरस्थ चिलेदेबांची जीभ भाजून तीवर फोड 

उठले. तात्पर्य, श्रध्दा व भक्तीमुळेच वर वर्णन केलेले सर्व अशक्य कोटीतील 
चमत्कार' घडू शकले 


न शिकलेल्या इंग्रजी भाषेतून अस्खलित भाषण 


बहेणाबाईच्या ईश्वरभक्तीमुळेच गायीचे बासरु (ज्याच्या कृपेने मूक प्राणी 
बोलू शकतो') हा संस्कृत श्लोक म्हणू शकले. ईश्वराची अतींद्रिय शक्ती ईथ्ररावरील 
भक्तीमुळे व निष्ठेमुळे कोणत्याही रुपाने प्रकट होऊन कोणताही “चमत्कार' करु 
शकते हे, बासराचा हा 'चमत्कार' दाखवून देतो. ज्या ईथरराच्या अध्यक्षतेखाली 
(मयाध्यक्षेण) प्रकृती शून्यातून चराचर विश्व निर्माण करु शकते, ती त्या ईश्वराला 
भक्तीने व प्रेमाने वश केले तर काय करु शकणार नाही ? याच शक्तीच्या कृपेने 
भाऊसाहेब उमदीकर या गुरुदेव रानडे यांच्या गुरुनी स्वत:ला इंग्रजी भाषेचे ज्ञान 
नसतांनासुध्दा एका इंग्रजी पुस्तकातील उताऱ्याचा अर्थ सांगितला. या “चमत्कारा' 
चे रहस्य काय? असे स्वतः त्यांचे शिष्य शुरुदेब रानडे यांनी विचारले असता 
उमदीकरांनी सांगितले की ज्या परमेश्वरापासून सर्व भाषा उगम पावल्या आहेत, 
त्या एकट्या परमेश्वसला जाणले की सर्व भाषा जाणता येतात.''' इंग्रजीचा गंध. 
नसतांनासुध्दा इंग्रजीतून अस्खलित भाषणसुध्दा त्या परमेश्वराच्या अतींद्रिय शक्तीच्या 
कृपेने कसे करता येते याचे नाशिकचे गजाननमहाराज गुप्ते हे अलीकडच्या काळातील 
एक उदाहरण असून ते त्यांचे श्रेष्ठ शिष्य सोलापूरचे सद्गुरु नाना पाठक यांच्या 
शब्दात वाचकांच्या माहितीसाठी येथे देतो. 

“माझे गुरुबंधू श्री. मोहिते यांनी या संदर्भात एक गोष्ट सांगितली ती 
अशी. एकदा ते श्रींना घेऊन नाशिक-कल्याण मार्गे पुणे येथे जात होते. ते दुसऱ्या 
महायुध्दाचे दिवस. गाड्यांना सर्व वर्गात खूप गर्दी, म्हणून ते फर्स्ट क्लासमध्ये . ' 
कल्याणला बसले. इतक्यात एक गोरा मिलिटरी ऑफिसर डब्यात आला ब त्यांना ' 
बाहेर जा म्हणून सांगू लागला. त्याच्या या धमक्याची पर्वा न करता श्रींनी त्याच्याकडे 
पाहून अस्सल इंग्रजीमध्ये फ्रान्सच्या रणभूमीबरील झालेल्या चुकांबद्दल माहिती 
सांगण्यास सुरवात केली.तो ऑफीसर थक्क झाला. त्याला वाटले, हे मिलिटरीचे 
मोठे ऑफीसर असले पाहिजेत व पांगळे असल्यामुळे सोबतीला कुणीतरी घेऊन 
प्रवास करीत आहेत. पुण्यापर्यंतचा प्रवास त्याच्या बरोबर इंग्रजी संभाषणामुळे सुखकर 
झाला. श्रींचे फक्त मराठी चौथीपर्यंत शिक्षण झाले होते.”'१* 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३१२ 


येथे गजाननमहाराज मागच्या जन्मी भ्रष्ट योगी होते असे कदाचित म्हणता 
येईल. (कारण योग्यांना अशक्य काहीच नाही.) पण त्यांच्या तोंडून कोणी इंग्रज 
मृतात्मा बोलत होता असे कोणाला म्हणता येणार नाही. रानड्यांचे गुरु उमदीकर 
यांच्याप्रमाणेच गजाननमहाराज गुप्ते हे सुध्दा “यत्कृपा तमहे वन्दे परमानन्दं 
माधवम्‌? या (बहेणाबाईच्या वासराच्या तोंडून बाहेर पडलेल्या) श्लोकातील 
“परमानन्द माधबा' च्या (अतींद्रिय शक्तीच्या) कृपेमुळेच इंग्रजीसारख्या, त्यांनी 
पूर्वी कधीही न शिकलेल्या, परकीय भाषेतून अस्खलितपणे बोलू शकले, असे 
म्हणावे लागते.* जोडीला फ्रान्सच्या रणभूमीवर झालेल्या चुकाही त्यांनी बरोबर 
सांगितल्या, त्यासुध्दा *पांगळ्याला डोंगर पार करण्याचे' सामर्थ्य देणाऱ्या त्या 
परमानन्द माधवाच्या (अतींद्रिय शक्तीच्या) कृपेमुळेच होय. त्याच कृपेमुळे 
बहेणाबाईचे वासरु “मूकं करोति बाचालम्‌? (मुक्या प्राण्याला जी शक्ती बोलायला 
लावू शकते) हा संस्कृत श्लोक म्हणू शकले. उमदीकर आणि गजाननमहाराज 
यांच्याप्रमाणेच बहेणाबाईबरसुध्दा तिच्या ईश्वरावरील श्रध्देमुळे व भक्तीमुळेच - 
“प्राण गेला तरी ईश्वरभजन सोडणार नाही' या तिच्या दृढ ईथधरनिष्ठेमुळेच-त्या 
ईश्वराच्या शक्तीची कृपा झाली आणि त्या कृपेमुळे तिचे वासरु संस्कृत श्लोक 
म्हणण्यासारखा अशक्‍य कोटीतील 'चमत्कार' घडला ! ईश्वर हा अतींद्रिय शक्तीच्या 
रुपात भूतमात्रात-सर्व चराचर सृष्टीत-सारखाच वास करीत असल्यामुळे असा 
“चमत्कार' घडू शकतो. म्हणूनच समुद्रपक्षी (५८॥-४५॥) किंबालला त्याच्या नावाने 
हाक मारु शकतो. दु:खी कुत्रा लायडेकरबाईला तिच्या नावाने हाक मारुन मदतीसाठी 
बोलावू शकतो. मिसी कुत्री भावी घटनांचे भाकीत बरोबर करु शकते, ओंकाराचा 
जप करु शकते, पाच भाषांमधून विचारलेले प्रश्न समजू शकते ब बरोबर उत्तरही देऊ 
शकते. आण्णा महाराजांना पक्षी पावसाचे बरोबर भविष्य सांगू शकतो. लोकांना 
चावणारी अक्कलकोटातील वानरी 'तुला स्वामी समर्थ बोलावीत आहेत' ही 
स्वामींच्या सेवकामार्फत पाठवलेली स्वामींची आज्ञा समजू शकते, त्याच्या 
पाठीमागून मुकाट्याने येऊ शकते, स्वामीचरणावर *गडबडा लोळू' शकते व.'“काय 
गे चाबटे, लोकांना चाबतेस काय ? आजपासून कोणाला चावू नकीस. चावलीस 
तर कोरडे मारूं !” या स्वामींच्या आज्ञेप्रमाणे लोकांना चावणे सोडून देऊ शकते." 
एका लिंबाच्या झाडावसील चिमणीला स्वामींनी “अगं, आम्ही गावास जाऊन 
येईपर्यंत येथेच राहा. येथून हलू नको” अशी आज्ञा करुन एक कोसावरील बाडी 
गोवी जाऊन परत येईपर्यंत ती तेथेच राहू शकते ब स्वामींनी परत येऊन “तुला भूक 


* मॅडम ब्लॅव्हेट्स्कींनी न शिकलेल्या हिंदीतून आर्यसमाजसंस्थापक दयानंद सरस्बतीना देवनागरी 
लिपीत एक टिपण लिहून पाठवले होते. त्यांचे गुरु मौर्य अशाच अतींद्रियशक्तीने न शिकलेल्या इंग्रजीतून 
पत्रे लिहीत अत्तत. (010 1)॥ 1.९७४९५, ४०. 1. 01601(. ७. 262) 


बिज्ञान आणि चमत्कार / ३१३ 


लागली असेल, आत्ता जा” असे म्हणून जाण्यास परवानगी दिल्यानंतरच भूर्रकन 
उडून जाऊ शकते.''* प्राणीच काय, पण वनस्पतीसुध्दा अतींद्रिय पातळीवर 
माणसाच्या सादाला प्रतिसाद देऊ शकतात व आपल्या भावना व्यक्त करु शकतात, 
हे बॅक्स्टरने पॉलिग्राफ (लाय डिटेक्टर) या यंत्राच्या सहाय्याने दाखवून दिले आहे. ''* 
याच अतींद्रिय शक्तीमुळे उमलण्याचा क्रतू नसतानासुध्दा ज्ञानेश्वरांच्या पुण्यतिथीच्या 
दिवशी नेमके ब्रह्मकमळ उमलू शकते.'': अजानवृक्ष आपल्या मुळ्या फक्त दोन 
फूट अंतरावरील (कुंपनापलीकडील) ओसाड प्रदेशात न पसरता केवळ ईश्वरोपासना 
जेथे चालते अशा वास्तूच्या परिसरात दहा-बीस फूटापर्यंत देखील पसरविण्याचा 
“चमत्कार' करु शकतो.''* “मला तोडू नका. मी सर्व क्रतूत तुम्हाला जांभळे देतो' 
असे परावाणीने जांभळाचे झाड एखाद्या सत्पुरुषाला सांगू शकते व त्याप्रमाणे आपला 
शब्द पाळून सर्व क्रतूत त्याला जांभळे देण्याचा 'चमत्कार' करु शकते.''* योग्य 
वातावरण उपलब्ध झाले तर “सहानुभूतियुक्त अनुकंपनां' च्या ललहरी निर्माण 
'होऊन सर्व चराचर सृष्टी व्यापून राहिलेली त्या परमेश्वराची (गोविंदस्वामीच्या 
“अंबरातील देवा' ची) अतींद्रिय शक्ती कोठेही व केंव्हाही प्रकट होऊ शकते, 
हे बरील उदाहरणे दाखवून देतात. 

“त्या परमानन्द माधबाच्या कृपेनेच (गायीच्या वासरासारखा) मूक 
प्राणीसुध्दा बोलू शकतो' हे (संस्कृत श्लोकातून) ते गायीचे वासरु स्वतःच सांगत 
असताना जयराम स्वामींनी त्याची उपपत्ती तो 'भ्रष्ट योगी' होता अशी दिल्यामुळे 
आपल्या ईश्वरभक्तीमुळेच “परमानन्द माधव' रुपी ईश्वर गायीच्या वासराच्या मुखाने 
बोलला, या 'चमत्कारा' ची बहेणांबाईला कल्पना आली नाही. म्हणजे तो 
“चमत्कार' आपल्याच भक्तीतून प्रकट झालेल्या ईश्वराच्या अतींद्रिय शक्तीचा होता, 
हे तिला कळले नाही; आणि कळणे शक्यही नव्हते. स्वत: गजाननमहाराज गुप्रे 
यांनाही आपल्या हातून 'चमत्कार' का व कसे घडतात, हे कळत नव्हते. त्यांच्या 
चरित्रात याविषयी तसा स्पष्टच उल्लेख आढळतो, उदा. एकदा बरीच मंडळी 
गजाननमहाराजांजवळ जमली असता सर्वांच्या शरीरावर, कोटावर, सतरंजीवर 
बुक्‍्क्याचा जणू काय पाऊस पडू लागला, त्यांना आंघोळ घातली तर अंगाबरुन 
ओघळणाऱ्या पाण्याला अत्तराचा वास येई, अशा 'चमत्कारा' विषयी त्यांना विचारले 
असता त्यांनी दिलेले उत्तर लक्षणीय आहे. 


“आपण हे चमत्कार वकील व इतर लोकांसमोर करु शकाल काय असे 
बिचारले असता गजाननमहाराज म्हणाले, “यासंबंधी मी काय सांगणार ? हे चमत्कार 
काय आहेत, ते का व कसे होतात हे मला समजत नाही... मी एके ठिकाणी बसून 
ध्यान करीत असतो. याशिवाय मी जास्त काय सांगू शकणार ?' " 


“या चमत्कारा-संबंधी दुसऱ्या लोकांकडून जेंव्हा गजाननमहाराजांच्या 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३१४ 


कानावर आले तेंव्हा हे जर खरे असेल तर आपला भुता-खेताशी किंबा अघोरी 
विद्येशी संबंध असावा असे लोकांना वाटून त्यांचा आपल्याविषयी भलताच ग्रह 
होऊन बसेल, असे वाटून त्यांना एक प्रकारची भीती उत्पन्न झाली. पुढे पुढे तर हा 
एक मोठा काळजीचा विषय होऊन बसला. त्यावेळी त्यांचे वय लहान होते. अशा 
स्थितीत ते एकदा ध्यानस्थ बसले असता त्यांच्या कानावर शब्द पडले, “योगी 
लोकांसंबंधी जेंव्हा असे चमत्कार घडून येतात, तेंव्हा ते स्वत: सिध्द असतात. 
म्हणजे योगी लोकांना न समजता किंवा त्यांनी होऊन काही प्रयत्न न करताही ते 
सहज ब आपोआप घडून येतात. म्हणून त्यासंबंधी काही काळजी करण्याचे कारण 
नाही.' या द्दष्टांताने सर्व काळजी दूर होऊन त्यांना अत्यानंद झाला.”१' 

येथे दोन 'चमत्कार' घडले आहेत. एक, त्यांच्या कानावर शब्द पडले, 
म्हणजे त्यांनाच ऐकायला येणारी (खासगी) “'आकाशवाणी' झाली. आणि दोन, 
मागच्या जन्मी त्यांनी योगसाधना केली असल्यामुळे त्यांच्याकडून बालवयात 
आपो आप “चमत्कार' घडत होते, हे त्यांना कळले. म्हणजे त्यांना 
“*आकाशवाणी'तून (018॥4ठाहाट2) आपला मागचा जन्म कळला व आपल्या 
पूर्वजन्मीच्या सुकृतामुळे आपल्या हातून 'चमत्कार' घडतात हे समजले. पुढे ते 
लोककल्याणासाठी स्वत: होऊन “चमत्कार* करु लागले. उदा, त्यांनी अनेकांचे 
रोग, दोष, आजार इ. बरे केले. ते स्वत: पांगळे असूनही एका स्त्रीचा पक्षघात 
(अर्धांगवायू) बरा केला.'” आणि 'यत्कृपा पंगु लंघयते गिरिम्‌' (ज्याच्या कृपेने 
पांगळ्याला डोंगर पार करण्याचे सामर्थ्य येते) तो 'परमानन्द माधव' (म्हणजे 
नारायण) स्वत: कोणीही मनुष्य योगसाधनेने कसा बनू शकतो-म्हणजे नराचा नारायण 
कसा होऊ शकतो - हे स्वत:च्याच उदाहरणाने सप्रयोग दाखवून दिले. या संदर्भात 
त्यांना एक प्रश्न विचारण्यात आला होता आणि त्याला त्यांनी समर्पक उत्तरही दिले 
होते. ते पुढील प्रमाणे: “. “महाराज, लोकांचे रोग तुम्ही घेतो असे म्हणता, मग 
तुमचा रोग का काढत नाही?' त्यास मी असे उत्तर देतो की, बाबा रे, संतमंडळी रोग 
घेतात, पण दुसऱ्यांच्या दयेमुळे. पण स्वत: त्यांच्या कर्मानुसार झालेले रोग ते बरे 
करीत नाहीत, कारण त्याकरिता पुन्हा जन्म घेणे प्राप्त होते. या जन्मातच ते देहप्रारब्ध 
भोगून अलिप्त राहतात. मी संत नसल्याकरणाने मजकरवी गुरु महाराजांनी ते सहज 
बरे केले. मी केवळ निमित्तमात्र आहे. सर्व सामर्थ्य त्यांचे आहे,” '११ 
[गजाननमहाराजांचे गुरु जांभोरा (ता. चिखली, जि, बुलढाणा) येथील नारायण 
सरस्वती होते.] येथे गजानन महाराज आपण संत नसल्याचे सांगून आपल्या हातून 
घडणाऱ्या सर्व 'चमत्कारां'चे श्रेय आपल्या गुरुंना देतात, हा त्यांचा खऱ्या सत्पुरुषांना 
शोभणारा विनम्र भाव आहे. 


पूर्वजन्मांचे स्मरण करून देणारी अतींद्रिय शक्ती - स्वतः 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३१५ 


बहेणाबाईला (तिच्या अनेक जन्मांच्या ईश्वरभक्तीतून) प्राप्त झालेल्या अतींद्रिय 
शक्तीमुळेच तिचे गायीचे वासरु संस्कृत श्र्लोक म्हणू शकले, म्हणजे तिची अतींद्रिय 
शक्ती (योग्याप्रमाणे) असामान्य होती, या समजुतीला पुष्टी देणारे ब सर्व संतांच्या 
चरित्रात ठळकपणे उठून दिसणारी अशी एक असामान्य अतींद्रिय घटना तिच्या 
आयुष्याच्या अखेरीस घडली आहे. ही घटना म्हणजे आपल्या पाठीमागच्या बारा 
जन्मांचे नांब-गाव इ, सर्व तपशीलासह तिला झालेले स्मरण होय. हे बारा जन्मांचे 
स्मरण व आपल्या मृत्यूचा दिवस याचे स्मरण तिला मृत्यूच्या अठरा दिवस अगोदर 
झाले होते व ते तिने आपला मुलगा विठ्ठल यास लिहून घेण्यास सांगितले व त्याने 
ते तिने सांगितल्याप्रमाणे अभंगरुपाने लिहून घेतले. सांप्रतचा तेरावा जन्म धरुन 
एकूण ३५१ वर्षातील हे सर्व जन्म तिला स्त्रीदेहातच झाले असल्याचे ती म्हणते. 
तिचा या जन्मातील मुलगा विठ्ठल हा तिने सांगितलेल्या जन्मापैकी सहा जन्मात 
पुरुष म्हणूनच जन्मला असून तो तिचा बंधू, पुत्र इ. नात्यांनी तिच्या जीवनात सतत 
आला आहे. हे तिचे तेरा जन्म वैश्य, क्षत्रिय, गवळी ब ब्राह्मण कुलात (जातीत) 
झाले असून तिच्या सर्व जन्मात तिने ईश्‍वरभक्ती केल्याचे, ती भक्ती प्रत्येक जन्मात 
वृद्धिंगत होत-होत प्रस्तृत जन्मात तिने अत्युच्य शिखर गाठल्याचे दिसून येते. या 
जन्मात आप * शासनाक्षय झाला असून आता आपल्याला पुन्हा जन्म घेणे नाही - 
“स्वरुपी निवांत चित्त झाले - असे.ती म्हणते. आपला पुत्र बिठ्ठल याला मात्र 
अजून पाच जन्म घ्यावे लागणार असून ते कोठे घ्यावे लागतील याचे भाकीतही 
तिने केले आहे. (अभंग क्र.१९९) पाचव्या जन्मात १८ व्या वर्षीच त्याला विदेहत्व 
प्राप्ष होईल, असे तिने म्हटले आहे. तिच्या मागच्या १२ जन्मांपैकी चौथा ते सातवा- 
म्हणजे चार जन्म-गवळ्याच्या घरी झाल्यामुळे सांप्रतच्या तिच्या तेराव्या 
(शेवटच्या) जन्मात पुन्हा तिचा गाव-षासराशी-ती ब्राह्मण कुलात जन्मूनही- 
संबंध आला.. जन्मजन्मांतरांचा क्रणानुबंध असतो तो असा. तिने गोसेबेने चार 
जन्मात केलेले गोजातीबरील क्रण फेडण्यासाठी त्या गाय-बासरांनी पुन्हा तिच्या 
प्रस्तुत जन्मात येऊन तिच्या पारमार्थिक उत्कर्षाला हातभार लावलेला दिसून येतो. 
(त्या बासराने संस्कृत शलोक म्हणणे हा त्याचाच एक भाग म्हणता येईल, ) | 

बहेणाबाई देहूस आल्यानंतर बाळंत होऊन तिला कन्यारत्न झाले आणि ' 
कोल्हापुरात मेलेले ते वासरुच आपल्या पोटी मुलीच्या रुपाने जन्माला आले, असे 
ती म्हणते. (अभंग क्र.५४) हे खरे मानले तर त्या गाय-वासरांनी तिच्या पारमार्थिक . 
प्रगतीला जसा हातभार लावला तसा तिनेही त्या बासरावर प्रेम करुन त्याची 
मानबयोनीत उत्क्रांती होण्यास हातभार लावला, असे म्हणता येईल. अध्यात्म 
(ब्रह्म) - विज्ञानानुसार (111०050509) तिर्यक्‌ योनी हा उत्क्रांतीतील एक टप्पा 
असून माणसांच्या पाळीव प्राण्यांतूनच-त्यांच्याबर माणसांनी प्रेम केल्यामुळे व त्या 


« विज्ञान आणि चमत्कार / ३१६ 


कि 


प्राण्यांनी माणसांची बुध्दी-शक्ती ग्रहण केल्यामुळे-मानवात त्या योनीची उत्क्रांती 
होत असते, एका बैलाचा मानवयोनीत जन्म झाल्याचे एक उदाहरण विज्ञान 
आणि बुध्दिबाद या ग्रंथात दिले आहे.'२* अशा प्रकारच्या योनीरुपांतराच्या 
कसोट्या माहीत नसल्यामुळे अशी उदाहरणे आधुनिक पुनर्जन्माच्या वैज्ञानिक 
संशोधनात विशेष आढळत नाहीत. किंबहुना अशी उदाहरणे आढळत नसल्यामुळेच 
त्याविषयीच्या कसोट्या कोणत्या हे ठरविता आलेले नाही, असे म्हणता येईल. 
पण म्हणून असे योनीरुपांतर (11815111219101) होत नाही असे समजण्याचे कारण 
नाही. तसे समजले तर उत्क्रांतीला काही अर्थच उरणार नाही. उत्क्रांती तत्त्वानुसार 
योनीरुपांतर अवश्य होते, (पतंजलीनी याला 'जात्यंतर' म्हटले आहे. यो.सू.४.२) 
पण हे योनीरुपांतर म्हणजे माणसाचे चौऱ्याऐंशीलक्ष योनीतून फिरणे म्हणजे त्याचे 
खालच्या योनीत जन्मणे (अवक्रांती होणे) नसून तिर्यक्‌ (मानवेतर) योनीतील 
प्राण्यांची मानव-योनीत किंबा मानवाचे देव-योनीत किंवा सिध्द (मुक्त) पुरुषात 
उत्क्रांती होणे होय. [मात्र हे सिध्द पुरुष मानव कल्याणासाठी स्वेच्छेने मानव-देह 
पुन्हा धारण करु शकतात, म्हणजेच *अबतार' घेऊ शकतात. हे *अबतार' स्वच्छेने 
ब मानवाच्या आध्यात्मिक प्रगतीसाठी असल्याने त्याला 'अवक्रांती' (सामान्य 
भाषेत 'अधोगती') म्हणता येणार नाही. कारण ते कर्म बंधनाने बांधले गेलेले 
नसतात-जरी ते तसे बांधले गेले असल्याप्रमाणे वागून दाखबत असतात.'**] 
बहेणाबाईच्या १२ जन्मांचे स्मरण कितपत विश्वासार्ह मानावे असा एक 
प्रश्न येथे निर्माण होतो. कारण त्याची शहानिशा करणे शक्‍य नाही. पण म्हणून ते 
खोटे म्हणता येत नाही. कारण संमोहनातून वा अन्य रीतीने (उदा. मागच्या जन्मी 
अपघात बा खून होऊन मेल्यामुळे लगेच जन्मलेल्या लहान मुलांना पुढच्या जन्मी) 
होणाऱ्या (मागच्या जन्माच्या) स्मरणांची आधुनिक पुनर्जन्म संशोधकांनी वैज्ञानिक 
निकषांच्या सहाय्याने जी छाननी केली आहे, तिच्यामुळे अशा पूर्वजन्माच्या स्मृती 
खऱ्या असल्याचे -सत्यापनाच्या वैज्ञानिक निकषांना त्या उतरत असल्याचे-सिध्द 
झाले आहे. (अपघात वा खून यासारख्या आकस्मिक कारणाने मृत्यू झाला तर 
बहुधा लगेच पुनर्जन्म होतो व अशा व्यक्तींना कधीकधी बालपणी पूर्वजन्माची 
आठवण होते.) योगसूत्रात पतंजलीनी सांगितलेल्या *अपरिग्रहस्थैर्ये 
जन्मकथांतसंबोध: ।।' (यो.सू.२.३९) (म्हणजे अपरिग्रहामुळे-वस्तू संग्रह न 
करण्याचे व्रत पाळल्यामुळे-पूर्वजन्माची स्मृती होते) आणि “संस्कारसा क्षात्करणात्‌ 
पूर्वजातिज्ञानम्‌ ॥? (यो.सू.३.१८) (म्हणेज संयमद्वारा * संस्कारांचा साक्षात्कार 
केल्याने पूर्वजन्माचे ज्ञान होते.).या दोन सूत्रांनुसार योग्यांना पूर्वजन्मांचे (आपल्या 


1 स 
अ येथे 'संयम' याचा अर्थ धारणा, ध्यान आणि समाधि यांचा एकत्रित परिणाम असा आहे. 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३१७ 


व इतरांच्या) ज्ञान होतेच, पण ईश्वरभक्तीतूनही ते होऊ शकते, हे बहेणाबाईचे उदाहरण 
दाखवून देते. (ईश्वरप्रणिथानात्‌ वा। हे पातंजल योगसूत्र हेच सांगते.) आणि हे 
स्मरण वैज्ञानिक सत्यापनाच्या कसोट्यांना कसे उतरु शकते, हे वैज्ञानिकांनी आधुनिक 
संमोहन पध्दतीने व लहान (५-७ वर्षे वयाच्या) मुलांच्या उत्स्कूर्तपणे झालेल्या 
पूर्वजन्मस्मृतींचे जे वैज्ञानिक संशोधन केले आहे त्यातून दिसून आले आहे. 
अशाप्रकारच्या वैज्ञानिक संशोधनाची माहिती देण्याचे हे स्थळ नव्हे, तो एक स्वतंत्र 
ग्रंथाचा विषय आहे. जिज्ञासूंनी या विषयावरील ग्रंथ पहावेत." (विज्ञान आणि 
बुद्धिवाद या प्रस्तुत लेखकाच्या ग्रंथात या विषयावर एक खास प्रकरण लिहिले 
आहे ते पहावे.) पूर्वजन्मी खून, अपघात इ. कारणांनी मेलेल्या व्यक्ती लगेच पुनर्जन्म 
घेतात व लहान वयात त्यांना त्या घटना आठवतात, हे स्टिव्हेन्सन, बॅनर्जी इ. 
संशोधकांमुळे आता सर्वांना माहीत झाले आहे. पण बहेणाबाईप्रमाणे प्रौढांनाही 
अशा स्मृती होऊ शकतात, याचीही अनेक उदाहरणे असून ती पाश्चात्य संशोधकांनी 
पुराव्यानिशी वैज्ञानिक कसोट्यावर सिध्द केली आहेत. येथे अशा प्रकारचे एक 
उदाहरण दिले तर बहेणाबाईला प्रौढपणी झालेल्या पूर्वजन्मस्मृतीची शहानिशा झालेली 
नाही यास्तव ती अविश्वासार्ह आहे, असे म्हणण्याचे वाचकांना कारण उरणार नाही 
असे वाटते. | 

हे प्रकरण पॅरिसच्या डॉ. डुरव्हिल यांनी संशोधिले आहे. पॅरिसच्या मादाम 
रेनॉड या बाईला एकदा अचानक व उत्स्फूर्तपणे आपल्या एका पूर्वजन्माची स्मृती 
उफाळून आली. तिला त्या जन्मात आपण ज्या घरात राहत होतो, त्या घराच्या 
गच्चीवर फिरत आहोत याचे स्मरण होऊ लागले. पण ते घर नेमके कोठे आहे हे 
तिला आठवेना, एकदा इटलीतील जिनोआ शहराला काही कारणाने तिने भेट 
दिली असता तिला आपण याच शहरात १०० वर्षापूर्वी राहत होतो हे स्पष्ट आठवले. 
येथील रस्ते तिला ओळखीचे वाटले. (अशा पूर्व ओळखीच्या भावनेला ९ [.01॥ 
म्हणतात.) आणि तेथील लोकांच्या मदतीने तिने आपल्या त्या जन्मातील घर बरोबर 
शोधून काढले. ते घर पाहताच तिच्या आणखी काही स्मृती उफाळून आल्या. 
आपण शंभर वर्षापूर्वी क्षयरोगाने मेलो होतो व आपले प्रेत इतराप्रमाणे जिनोआ 
शहराच्या स्मशानात पुरलेले नसून तेथील एका चर्चमध्ये पुरले असल्याची तिला 
स्पष्ट जाणीव झाली. डॉ. डुर्व्हिलनी मग जिनोआतील सॅनफ्रान्सिस्को डी आल्बेरो . 
या चर्चमध्ये ठेवलेले जुने कागदपत्र तपासले आणि योगायोगाने त्यांना तिच्या 
मृत्यूचा दाखला सही शिक्क्यानिशी सापडला, त्यात ती क्षयाने मेल्याचा उल्लेख 
होताच, शिवाय तिला त्या शहाराच्या नगराध्यक्षाच्या लेखी परवानगीने त्या चर्चमध्ये 
पुरल्याचाही त्यात उल्लेख होता. तिने आपल्या मृत्यूचा सांगितलेला काळही जुळला. 


अशारीतीने तिने सांगितलेल्या तीन गोष्टींचे वस्तुनिष्ठ पुरावे मिळाले. एक, तिचा 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३१८ 


त्या जन्मात क्षयरोगाने झालेला मृत्यू; दोन, तिचे प्रेत प्रथेनुसार जिनोआ'च्या स्मशानात 
न पुरता चर्चमध्ये पुरले होते ही गोष्ट; आणि तीन, तिचा मृत्यूचा काळ. या 
प्रकरणातील सर्वात मोठा आश्चर्याचा भाग म्हणजे वरील सर्व वस्तुनिष्ठ पुरावे 
मिळण्यापूर्वी डॉ. डुर्व्हिल यांना पॅरिसमधील एका अतींद्रिय शक्तींच्या स्रीवरील 
संमोहन-प्रयोगात तिच्या तोंडून मादाम रेनॉडच्या पूर्वजन्माचा वरील सर्व तपशील 
घ्रत्यक्ष एकावयास मिळाला होता. उदा. त्या बाईचा जन्म ज्या शहरात झाला 
होता त्या शहराचे नाव-जे खुद्द मादाम रेनॉडला आठवत नव्हते-त्या स्त्रीने बरोबर 
सांगितले होते. इतकेच नव्हे तर तिचे त्या जन्मातील नाव जोअन्ना असल्याचे 
आडनावासह बरोबर सांगितले होते. आणि डॉ. डुर्व्हिल यांना तेथील चर्चमधील 
कागदपत्रात ते बरोबर असल्याचे नंतर आढळून आले होते.'* अशारीतीने या 
प्रकरणामुळे प्रौढपणी झालेल्या पूर्वजन्माच्या स्मृतीबरोबरच पूर्वजन्मातील घटनांचे 
सत्य शोधण्यामध्ये अतींद्रिय शक्ती व संमोहन यांनाही किती वैज्ञानिकदृष्ट्या महत्त्व 
आहे हे स्पष्ट होते. 

या संशोधनाला आणखी एका दृष्टीने महत्व आहे. ख्रिश्चन धर्माच्या 
शिकवणुकीप्रमाणे मनुष्याचा पुनर्जन्म होत नाही. स्वतःच्या धर्माच्या 
शिकवणुकीविरुध्द हे पाश्चात्य वैज्ञानिकांचे संशोधन असल्यामुळे त्याला खास महत्त्व 
आहे. कारण भारतीयाप्रमाणे ते शास्त्रज्ञ कर्म व पुनर्जन्म कल्पनांच्या संस्कारात 
बाढलेले नसल्यामुळे या गोष्टींची सत्यता पडताळून पाहिल्याशिवाय म्हणजे शास्त्रीय 
संशोधनाने त्याविषयी प्रत्यक्ष पुरावे मिळाल्याशिवाय त्या गोष्टी ते खऱया म्हणून 
स्वीकारत नाहीत, आणि अशाच संशोधनातून आयन स्टिव्हेन्सन या अमेरिकन 
शास्त्रज्ञाने अमेरिकेसह जगातील अनेक देशातील २५०० च्या बर पुनर्जन्म प्रकरणे 
तपासून त्याविषयीचे वस्तुनिष्ठ पुरावे गोळा केले आहेत व पुनर्जन्म सिध्दांत भक्कम 
वैज्ञानिक बैठकीवर प्रस्थापित केला आहे. (टीप क्र.१२५ पाहा.) 

पुनर्जन्मांबरोबर कर्मसिध्दांतही कसा बरोबर आहे (पुनर्जन्म खरा असेल 
तर कर्मसिध्दांतही आपोआपच खरा ठरतो, कारण एकाशिवाय दुसऱ्याला अर्थ 
नाही) हे अतींद्रिय दृष्टीने पाहून दाखवून देणारी प्रसिध्द व्यक्ती म्हणजे अमेरिकेतील 
व्हर्जीनिया बीचचा एडगर केयसी होय. आणि संमोहनाच्या सहाय्याने कर्मसिध्दांत 
कसा कार्य करतो हे वस्तुनिष्ठ पातळीवर दाखवून देणारा डॉक्टर शास्त्रज्ञ म्हणजे डॉ. 
जोएल व्हिटन हा होयं, (त्याचा 1.1!£ 3९६७९शा 11 हा ग्रंथ पाहा.) 


अतींद्रिय दृष्टी, संमोहन आणि पुनर्जन्म संशोधन 

आयन स्टिव्हेन्सन हे पुनर्जन्माच्या वैज्ञानिक सिध्दांताचे जागतिक 
पातळीवरील अधिकारी ठरण्यापूर्वबी अनेक पाश्चात्य संशोधकांनी अतींद्रिय शक्ती ब 
संमोहन यांच्या साह्याने पाश्चात्य जगात तो सिध्दांत प्रस्थापित केला होता, हे मात्र 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३१९ 


या संदर्भात लक्षात ठेवले पाहिजे, यापैकी अलन कार्डक हा एक फ्रेंच संशोधक 
असून त्याने माध्यमांच्या अतींद्रिय शक्तीच्या साह्याने-म्हणजे मृतात्म्यांच्या द्वारा 
एकोणिसाव्या शतकातच हे कार्य केले होते. त्याचा याविषयाबरील ग्रंथ ५७॥॥६ 
छळ या नावाने प्रसिध्द असून तो प्रथम १८५७ साली प्रसिध्द झाला. (त्याची 
आजही पुनमुद्रणे वरचेवर होत असतात.) 

या क्षेत्रातील दुसरे पाश्चात्य संशोधक म्हणजे लेडबीटर व अँनी बेझंट हे 
ब्रह्मविद्याविशारद (1॥€०&०४॥॥1515) होते. या दोघांनी स्वत:च्या कुंडलिनी शक्तीच्या 
ज्ञागरणाने प्राप्त झालेल्या अतींद्रिय दृष्टीच्या ((18॥1/०9/७॥1८6) साह्याने स्वतः 
बरोबरच इतर शेकडो लोकांच्या अनेक पूर्वजन्मांची अत्यंत तपशीलवार माहिती 
मिळवून ती मानवी उत्क्रांतीच्या संदर्भात (तिचा भाग म्हणून) आपल्या अनेक 
ग्रंथातून प्रसिध्द केली आहे. '** इतक्या लोकांच्या अनेक जन्मांची इतकी तपशीलवार 
माहिती पुराव्यांच्या अभावी, केवळ अतींद्रियदृष्टीने पाहून त्यांनी सांगितली आहे 
म्हणून, कितपत खरी किंवा विश्वासार्ह मानावी, असा एक येथे साहजिकच प्रश्न 
निर्माण होतो. हे संशोधकही सर्वांनी ती माहिती डोळे झाकून खरी म्हणून स्वीकारावी 
असे म्हणत नाहीत. त्यांचे याविषयीचे म्हणणे इतकेच की इतरांना आपल्या भौतिक 
डोळ्यांनी प्रत्यक्ष पाहिलेल्या गोष्टी जशा ब जितक्या खऱ्या वाटतात, तशाच व 
तितक्‍याच आपल्यालाही आपल्या अतींद्रिय दृष्टीने प्रत्यक्ष पाहिलेल्या गोष्टी खऱ्या 
बाटतात, या संदर्भात अँनी बेझंट यांनी म्हटले आहे की “अतींद्रियदृष्टीच्या साह्याने 
केलेल्या संशोधनाची सत्यता सामान्य लोकांना पटवून देणे हे आंधळ्याला रंगाचे 
अस्तित्व पटवून देण्यासारखे आहे.” दुसर्‍या शब्दात, सामान्य लोकांना 
आपल्याप्रमाणे अतींद्रियदृष्टी प्राप्त झाली तर ते आपले म्हणणे स्वीकारल्याशिवाय 
: राहणार नाहीत, असे त्यांना वाटते. आणि म्हणून त्या पुढे म्हणतात की ती दृष्टी 
त्यांना नसल्यामुळे “आपले या क्षेत्रातील लेखन वाचून बहुसंख्य लोकांना वाटेल 
की आम्ही एक तर स्वत:ला फसवत आहोत किंवा दुसर्‍यांना फसवत आहोत.” * 
पण यापैकी आपण काहीही करत नाही, असे दोघेही आत्मविश्वासपूर्वक सांगतात. . 
हा त्यांचा आत्मविश्वास भविष्यात आपले लेखन विज्ञानाच्या कसोट्यांवर सिध्द ' 
होईल असे त्यांना वाटत असल्यामुळेच त्यांच्यात निर्माण झाला होता, हे नि:संशय 
आणि हा आत्मबिश्वास अनाठायी नव्हता, हे पुनर्जन्माबरोबरच ब्रह्मविद्येच्या इतरही 
अनेक गोष्टीविषयी त्यांनी जे लिहिले आहे, ते नंतरच्या वैज्ञानिक संशोधनाने वैज्ञानिक 
ब वस्तुनिष्ठ कसोट्यांना उतरले असल्यामुळे सिध्द झाले आहे.'१” उदा. त्यांनी 
अतींद्रिय दृष्टीने पाहून वर्णन केलेल्या मूलभूत भौतिक कणांची (1151121181 ७- 
0९185) जी माहिती आपल्या 0०८१1 (॥शा115'9 या संयुक्तपणे लिहिलेल्या ग्रंथात 
१९०८ साली विस्ताराने प्रसिध्द केली आहे, ती नंतरच्या भौतिक शास्त्रातील 


बिज्ञान आणि चमत्कार / ३२० 


संशोधनाने पूर्णपणे खरी ठरली आहे. ती कशी खरी ठरली आहे, याविषयीची 
माहिती स्टिफेन एम्‌. फिलिप्स या भौतशास्त्राज्ञाने आपल्या 301015 (एशंतला स्ट 
कष्टा 5001) (1996) आणि ६7? र्ण॑ ठिय्या क्षात ५पफटा७॥1125 (1999) या 
ग्रंथात सर्व भौतशास्त्रीय पुराव्यानिशी दिली आहे. त्यावरुन असे दिसून येते की 
सॉडी व अँस्टन या भौतशास्त्रज्ञांनी समस्थानीयांचा (150(065) शोध लावण्यच्या 
पाच वर्षे अगोदरच अनी बेझंट व लेडबीटर यांनी अतींद्रियदृष्टीने पाहून त्यांचा शोध 
लावला होता व 1%८०५०॥७ या मासिकात त्याची माहिती दिली होती. तसेच 
प्रोटॉन व न्यूट्रॉनमध्ये धन व क्रण क्ॉर्क (2५41) असतात, असा जो सिध्दांत 
भौतशास्त्रज्ञांनी १९६४ साली मांडला, तो प्रथम १८९५ सालीच, म्हणजे त्या 
शोधाच्या ६९ वर्षे अगोदरच त्या दोघांनी अतींद्रिय दृष्टीने पाहून तो मांडला होता व 
त्याचे आकृतीसह सविस्तर वर्णन केले होते. (पाहा 0लटप॥॥ (राडा 0”) यांवरून 
कुंडलिनी जागृतीने मिळवलेली व प्रवृत्त्यालोकन्यासात्‌ सूक्ष्मव्यबहित - 
विप्रकृष्टजञानम्‌ ॥ (यो.सू.३.२५) (म्हणजे 'प्रज्ञालोकाचा प्रकाश पाडून योगी 
कितीही व कुठलीही सूक्ष्म वस्तू मोठी करुन किंवा स्वत: सूक्ष्म बनून पाहू शकतो, 
तिचे ज्ञान मिळवू शकतो.) या पातंजल योगशास्त्रात सांगितलेली अणिमा सिध्दी 
प्रत्यक्षात भौतिक कसोट्यांना कशी उतरते हे (म्हणजेच ती कपोलकल्पित नसल्याचे) 
भौतवैज्ञानिकांच्या संशोधनास मिळालेल्या या वस्तुनिष्ठ पुराव्यांनीच सिध्द झाले 
आहे. इतकेच नव्हे तर १९७० नंतर व १९८२ साली भौतशास्त्रज्ञांनी मांडलेला 
अमुक्रमे तंतूव महातंतू (इपप८5ट्र ह्या 5पथडाप002्) हे सिध्दांतसुध्दा अनी बेझंट ब 
लेडबीटर यांनी १९०८ सालीच, म्हणजे त्याच्याही ६० ते ७० वर्षापूर्वीच 06९५1 
लाथाभी"9 या ग्रंथात प्रत्यक्ष पाहून आकृतीसह वर्णन केले होते.'*' हे सर्व येथे 
सांगण्याचा हेतू इतकाच की अतींद्रिय दृष्टीला (८181 ५०१०५०८) जे दिसते ते ती दृष्टी 
ज्यांना नाही, त्यांना ते खोटे म्हणता येणार नाही, हे वाचकांना पटावे. म्हणूनच त्या 
दोघांनी अतींद्रियदृष्टीने पाहून वर्णिलेल्या अनेकांच्या पूर्वजन्मातील गोष्टीही त्यांना 
खोट्या म्हणता येणार नाहीत, असे म्हणावे लागते. डॉ. डुर्व्हिल यांनी एका सामान्य 
अतींद्रिय शक्तीच्या व दृष्टीच्या स्त्रीवर केलेल्या संमोहन प्रयोगाने एकाद्या व्यक्तीच्या 
पूर्व-जन्म[तील घटना कशा बरोबर पाहता व सांगता येतात, हे मादाम रेनॉड या 
बाईच्या पूर्वजन्माच्या संशोधनात आढळलेल्या वस्तुनिष्ठ पुराव्यांच्या आधारे दाखवून 
दिले असल्यामुळे वैज्ञानिकांबरोबरच सामान्य माणसाच्या दृष्टीनेही व्यवहारात 
अतींद्रिय दृष्टीला कित्ती महत्त्व आहे, हे स्पष्ट होते. त्या संशोधनामुळे एखाद्या 
व्यक्तीला प्रौढपणी झालेल्या पूर्वजन्माच्या स्मृतीही वस्तुनिष्ठ कसोट्यांना कशा 
उतरतात हेही दिसून येते. आणि म्हणून अनन्य ईश्वर-भक्तीतून प्राप्त झालेल्या असामान्य 
अतींद्रिय शक्तीच्या बहेणाबाईसारख्या धार्मिकवृत्तीच्या स्त्रीला प्रौढपणी पूर्वजन्माच्या 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३२१ 


स्मृती झाल्या तर त्यात आश्चर्य नाही व त्याही कोणाला खोट्या म्हणता येणार 
नाहीत, हे उघड आहे. 

'संमोहन'* वब 'अतींद्रिय दृष्टी' या दोन पध्दतीनी केलेले व वस्तुनिष्ठ 
पुराव्यांनी सिध्द झालेले डॉ. डुर्व्हिल यांचे पूर्वजन्मसंशोधनाचे हे उदाहरण 
अपवादात्मक किंबा एकमेव आहे, असे मात्र कोणी समजू नये. अशी अनेक उदाहरणे 
पाश्चात्य शास्त्रीय संशोधन-इतिहासात आढळून येतात. संमोहनाच्या साह्याने 
पूर्वजन्माच्या अनेक स्मृती वस्तुनिष्ठ पुराव्यावर तपशीलवार तपासून सत्य असल्याचे 
सिध्द केलेले पाश्चात्य देशातील एक प्रसिध्द उदाहरण म्हणजे मोस बर्न्स्टाइन या 
लेखकाच्या ॥॥९ $९त्रा'ल ए० छाातर एकाक या गाजलेल्या पुस्तकातील 
अमेरिकेच्या डेनव्हर शहरातील एका सामान्य गृहिणीचे होय. (जुन्या काळातील 
आयर्लंडमध्ये जन्मलेल्या एका बाईचा डेनव्हर शहरात विसाव्या शतकात झालेला 
हा पुनर्जन्म होता) प्राचीन इजिप्ममधील एका स्त्रीचा विसाव्या शतकात ब्लॅकपूल 
शहरातील एका मुलीचे-जी तंद्रीत गेल्यानंतर जगात कोणालाही बोलता न येणाऱ्या 
इजिप्शन भाषेत बोलू शकत होती-संमोहनविरहित केवळ अतींद्रिय शक्तीने सिध्द 
झालेले आणखी एक उदाहरण आहे. ११ 

__ अतींद्रिय दृष्टीच्या साह्याने वस्तुनिष्ठ पुराव्यांच्या आधारे पूर्वजन्मातील 
घटना सत्य असल्याचे सिध्द करणाऱ्या व्यक्तीचे युसेपमधील आणखी एक उदाहरण 
म्हणजे जोन ग्रँट या इंग्लीश बाईचे होय, ह्या बाईने आपल्याबरोबरच इतरही अनेक 
व्यक्तींच्या पूर्वजन्मांची माहिती अतींद्रिय शक्तीने-जिला ती 1८५९] 5110112 म्हणते - 
बरोबर सांगितली आहे. हिने अनेकांच्या मनोव्याधी, वाईट सवयी, भयगंड (5॥0- 
७8५) इ.- जिची पाळेमुळे पूर्वजन्मातील विशिष्ट घटनात आढळून येतात. - त्यांच्या 
त्या स्मृती जाग्या करुन बर्‍याही केल्या आहेत.'** (त्या व्याधी बर्‍या झाल्यामुळे 
त्यांना करणीभूत ठरलेल्या पूर्वजन्मातील त्या घटना सत्य असल्याचे सिध्द होते.) 
असलेच नेमके कार्य इव्हेंनोव्हा व्हॅरव्हॅरा या युनिव्हर्सिटीची पदवी धारण करणाऱ्या 
स्रीने रशियात केले आहे. या स्त्रीचे वैशिष्ट्य म्हणजे दुरुन फोनवरुन सुध्दा अतींद्रिय 
दृष्टीने रोगनिदान करुन ती ते बरे करीत असते. तिचे हे सामर्थ्य खोटे नसल्याचे . ' 
तिच्या जीबनातील एका महत्त्वाच्या घटनेने सिध्द होते. ती घटना म्हणजे अतींद्रिय ' 
शक्तीचे अस्तित्व जडबादात बसत नसल्यामुळे जडबादी कम्युनिस्ट राज्यसत्तेखाली 
ती करीत असलेल्या नोकरी व निवृत्तीवेतन या दोन्हींना तिला मुकावे लागले.'१* ' 

असलेच कार्य अमेरिकेत करुन जागतिक कीर्ती मिळवणारी व्यक्ती म्हणजे 
'व्हर्जीनिया बीचचा झोपेतील दृष्टा' किंवा 'व्हर्जीनिया नीचचा चमत्कार करणारा 
माणूस' (॥८४.७ापटट णाल रज शाषट्रापाच छेळला जा ॥॥९ )11६018 छा र्ण 


आष्टागा2 8८४ता) या नावांनी प्रसिध्द असलेल्या एडगर केयसी हा होय. (या 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३२२ 


व्यक्तीच्या नावाचे एक प्रतिष्ठान अमेरिकेत हल्ली कार्यरत आहे.) हा एडगर केयसी 
खाटेबर झोपून स्वसंमोहनाने क्षणात तंद्रीत (512८) जात असे व समोरच्या व्यक्तीचे 
(किंवा कधीकधी समोर नसलेल्या व्यक्तीचे सुध्दा केवळ त्याचे नांव व पत्ता यांच्या 
आधारे) शारीरिक दोष, रोग इ. अतींद्रिय दृष्टीने पाहून बरोबर सांगत असे. तो 
व्यवसायाने फोटोग्राफर होता ब शरीरशास्त्राचे त्याला कसलेही ज्ञान नव्हते. तथापि 
तंद्रीत गेल्यानंतर एखाद्या व्यक्तीच्या शरीरातील अवयवांचे वर्णन त्यातील दोषासह 
तो एखाद्या कसलेल्या डॉक्टरप्रमाणे ब ते सर्व प्रत्यक्ष पाहिल्याप्रमाणे करीत असे. 
त्याचे निदान बरोबर असल्याचे वैद्यकीय तपासणीत नंतर सिध्द झाले आहे. पण 
सर्वात मोठे आश्चर्य म्हणजे तो रुग्णांच्या दोषावर जे उपचार सांगत असे-मग तो रुग्ण 
जगणार नाही म्हणून डॉक्टरांनी घरी पाठविलेला मरणासन्न रुग्ण असेना का-त्या 
उपचाराने हटकून बरा होत असे ! एखादा दोष अपघातामुळे त्याच्या शरीरात निर्माण 
झाला असेल तर तो अपघात त्याला केव्हा झाला, कसा झाला इ. गोष्टी तो अपघात 
समोर घडलेला पाहिल्याप्रमाणे वर्णन करुन सांगत असे. अतींद्रिय दृष्टीने या सर्ब 
गोष्टी केयसीला दिसत असतील तर गूढ विषयातील गोष्टीही त्याला का दिसू नयेत, 
असे बाटून लॅमर्स नावाच्या एक गूढ विद्येची आवड असलेल्या व्यक्तीने त्याला 
आपली जन्म कुंडली सांगून ज्योतिष व ग्रह यांच्याविषयी विचारले. आणि आश्चर्य 
म्हणजे एकदम केयसीने त्याला तो मागच्या जन्मात संन्याशी होता असे सांगितले ! 
तो तंद्रित गेल्यानंतर जे सांगत असे ते सर्व जवळच बसलेली एक व्यक्ती लघुलिपीत 
तत्काळ लिहून घेत असे. (ध्वनीमुद्रणयंत्राचा शोध लागण्यापूर्वीची-१९२३ 
सालची-ही गोष्ट आहे.) तो शुध्दीवर आल्यानंतरच आपण तंद्रीत काय बोललो हे 
त्याला कळत असे; आणि जेव्हा लॅमर्सच्या पूर्वजन्माची माहिती आपण-म्हणजे 
आपल्या अबोध मनाने-तंद्रित सांगितल्याचे त्याला नंतर कळले, तेव्हा तो अतिशय 
अस्वस्थ झाला. कारण तो नियमितपणे बायबल वाचणारा एक निष्ठाबंत ख्रिश्चन 
होता; आणि पुनर्जन्म सिध्दांत ख्रिश्चन धर्माच्या शिकवणुकीविरुध्द असल्याने तो 
स्वीकारणे त्याला जड बाढू लागले, पण इतर अनेक गोष्टींची अचूक माहिती 
सांगणाऱ्या आपल्या अबोध मनाच्या अतींद्रिय शक्तीवर व दृष्टीवर पुनर्जन्मातील 
गोष्टींच्या बाबतीतच तेवढे अविश्वास दाखविणे कितपत सयुक्तिक होते ? तथापि 
अशा गोष्टींची सत्यता पडताळून पाहून मगच ती स्वीकारण्याचे धोरण त्याने ठेवले; 
आणि जेथे पडताळा पाहणे शक्‍य झाले तेथे त्याला प्रत्यक्ष पडताळा मिळालाही; 
आणि अशा तपासणीनंतर हळुहळु त्याच्या मनातील पूर्वजन्माच्या खरेपणाविषयीचा 
संशय नाहीसा झाला. याचे एक उत्तम उदाहरण म्हणजे एका व्यक्तीला त्याने तंद्रीत 
तो पूर्वजन्मात अमेरिकन यादवी युध्दात एक शिपायी होता असे सांगितले. त्या 
जन्मातील त्याचे नांव बार्नेट सी असून व त्याचे दस्तऐवज हेन्ण्को काऊंटी येथे 
ठेवले असल्याचेही त्याने सांगितले. त्या व्यक्तीने ताबडतोब हेन्टिको काउंटीला 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३२३ 


जाऊन त्या कागदपत्रांचा त्याने सांगितल्याप्रमाणे शोध घेतला. तेव्हा ते दस्तऐवज 
त्याला थोड्या प्रयत्नाअंती खरोखरच सापडले. इतकेच नव्हे तर त्याचे नाब ब इतर 
तपशीलही केयसीने सांगितल्याप्रमाणे सर्व बरोबर असल्याचे आढळून आले.'* 


लॅमर्सने ज्योतिषशास्त्राविषयी विचारले होते. पण त्याला त्याच्या पूर्व 
जन्माची माहिती केयसीने दिली, असे का ? त्याचा खुलासाही केयसीच्या अतींद्रिय 
दृष्टीच्या वाचनात मिळतो, त्यानुसार ग्रहांचा ब मानवी जीवनाचा-त्याच्या 
पुनर्जन्माचाही-घनिष्ट संबंध असून ज्योतिषशास्त्रात पृथ्वी पुरतेच मानवी जीवनाचा 
विचार करुन चालत नाही. त्याच्या मरणोत्तर जीवनातील जगाचाही विचार करावा 
लागतो. हा मरणोत्तर जीवनक्रम अनेक लोकातून होत असून त्याचा व ग्रहांचा 
परपस्परसंबंध आहे. (हे मरणोत्तर लोक ब्रह्मविद्येनुसार सात आहेत. उदा. भू:, 
भुवः, स्वः, मह:, जन:, तप: व सत्य; आणि महत्त्वाचे ग्रहही सातच आहेत. उदा. 
रवि, चंद्र, मंगळ, बुध, गुरु, शुक्र व शनी. म्हणून त्यांची ही नावे वारांनाही देण्यात 
आली आहेत.) या संबंधाचा विचार रुढ ज्योतिषशास्त्रात होत नाही. म्हणून ते 
शास्त्र हल्ली शंभर टक्के अनुभवाला उतरत नाही. मनुष्य “मरतो' म्हणजेच 
“परलोकवासी होतो असे नुसते म्हणायचे, पण त्या परलोकवासाचा त्याच्या पुढील 
जन्मावर काय परिणाम होतो याचा ज्योतिषशास्त्रात विचार करावयाचा नाही, हे 
डॉक्टरांनी रुग्णाच्या पूर्वायुष्याचा विचार न करता रोगनिदान करण्यासारखे आहे. ते 
निदान चुकीचे ठरले तर तो वैद्यकशास्त्राचा दोष नसून तसे रोगनिदान करणाऱ्या 
वैद्याचा तो दोष ठरतो. हल्लीचे ज्योतिषशास्त्र शंभर टकके अनुभवाला उतरत नाही 
म्हणून ते शास्त्रच नव्हे असे म्हणणारे व मरणोत्तर लोकातील जीवनाचा व ग्रहांचा 
परस्परसंबंध विचारात न घेता ज्योतिषशास्त्राचा अभ्यास करुन भविष्य बर्तविणारे हे 
दोघेही तितकेच दोषी ठरतात. अतींद्रिय शक्तीचे काही मोजके ज्योतिषी ग्रहांच्या 
स्थांनाबरोबरच आपल्या अतींद्रिय शक्तीचाही उपयोग ज्योतिषशास्त्रात करताना 
आढळतात. त्यांचे भविष्य मात्र कधीच चुकत नाही असे आढळून येते, आणि याचे 
कारण त्यांची अतींद्रिय दृष्टी रुढ (अपूर्ण) ज्योतिषशास्त्राच्या मर्यादेच्या पलीकडे 
जाऊन पाहू शकते हेच आहे.'* अशारीतीने अतींद्रिय दृष्टी कधीच चुकत नसल्यामुळे ' 
त्या दृष्टीने पाहिले तर मागील जन्मच काय, पण पुढील जन्मही केव्हा व कोठे होईल . 
याचे अचूक भविष्य बर्तविता येते. अशाप्रकारे अतींद्रिय दृष्टीने पाहून केलेल्या 
पुढील जन्माच्या एका अचूक भाकिताचे पडताळून पाहिलेले उदाहरण येथे देतो. 
त्यामुळे अतींद्रिय दृष्टीला दिसणारा मागील जन्म खोटा नसतो, हे बाचकांना पटेल 


अतींद्रिय दृष्टीने पुढील जन्माचे अचूक भाकीत - गुजरातमधील 
भदन येथील एक उच्चविद्याविभूषित साधू कृष्णानंद हे भारताचा प्रवास करीत एकदा 
ओरिसामधील जगन्नाथपुरी येथे आले होते. एके दिवशी ते राहत असलेल्या खोलीतून 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३२४ 


त्यांना काही अंतरावरील रस्त्याच्या कडेला एक भिकारी उन्हात बसलेला दिसला. 
कृष्णानंदांच्याकडे त्यावेळी काही मोसंबी शिल्लक होती. ती त्या भिकाऱ्याला त्यांनी 
नेऊन दिली. तेव्हा त्याने ती न घेता पलीकडच्या गल्लीतील झोपडीत राहणाऱ्या एका 
गरीब बाईला त्यांची गरज असून तिला नेऊन देण्यास त्याने सांगितले. ती देऊन 
परत येईपर्यंत आपण कोठेही जाणार नाही, येथेच बसून राहू असेही त्याने त्यांना 
सांगितले. आपल्या मनातील विचार त्याने ओळखल्याचे पाहून त्यांच्या मनात त्या 
भिकाऱ्याविषयी कुतूहल निर्माण झाले. कारण कृष्णानंदाना मोसंबी नाकारणारा ब 
दुसऱ्या एक अज्ञात व्यक्तीला ती देण्यास सांगणारा हा भिकारी विलक्षणच वाटला 
होता ब हा मोसंबी देऊन परत येईपर्यंत कदाचित निघून जाईल असा संशय त्यांच्या 
मनात निर्माण झाला होता. तो संशय त्या भिकाऱ्याने ओळखला होता, हे वरील 
त्याच्या उत्तरावरुन त्यांना कळले ब त्याच्याविषयी त्यांच्या मनात जास्तच कुतूहल 
निर्माण झाले. ते त्याने सांगितलेल्या माहितीच्या आधारे ती झोपडी त्यांनी शोधून 
काढली तेव्हा त्या बाईचा मुलगा आजारी असून त्याला मोसंबीची खरोखरच गरज 
होती असे त्यांना आढळून आले आणि त्या भिकाऱ्याच्या या अंतर्ज्ञानाने ते जास्तच 
प्रभाबित झाले. ते परत आल्यानंतर त्या भिकाऱ्याने त्यांना जवळ बसवून घेतले व 
उद्या आपण सकाळी बरोबर १० वाजून ५५ मिनिटांनी मारवाडी धर्मशाळेजबळ हा 
देह सोडणार असून तुम्ही माझ्या शरीराचे समुद्राच्या काठी दफन करावे, असे 
त्यांना सांगितले व त्यासाठी लागणारे पैसे त्याने कृष्णानंदांना दिले. पुढे त्याने 
असेही सांगितले की 'उद्यापासून बरोबर दोन महिन्यांनी, म्हणजे २५ फेब्रवारी १९५४ 
रोजी कलकत्त्यातील 'बेहला' नावाच्या उपनगरीत राहणाऱ्या हरिमोहन नावाच्या 
एका लोहाराच्या कुटुंबात मी मुलगी म्हणून जन्मणार असून तो माझा शेवटचा जन्म 
असेल. त्या मुलीच्या देहात १६ वर्षे राहून मी तो देह सोडणार आहे. ही १६ वर्षे मी 
अगदी सामान्य जीवन जगणार आहे.' जणू काही एक घर सोडून दुसऱ्या घरात 
राहायला आपण जात आहोत, अशा धाटातील त्याचे हे बोलणे ब पुनर्जन्माचे 
भाकीत ऐकून हा कोणी सामान्य भिकारी नसून महान योगी असला पाहिजे याची 
कृष्णानंदांना खांत्री झाली. तथापि त्यांना एका गोष्टीचे कोडे पडले. हा दोन महिन्यानंतर 
जन्मणार असे म्हणतो. पण नऊ महिने किंवा २६६ दिवस मातेच्या गर्भात 
राहिल्याशिबाय कोणत्याही मुलाचा जन्म होत नाही; तेव्हा हे कसे शक्‍य आहे ? 
त्यांच्या मनातील ही शंकाही त्याने ओळखली व त्यांनी न विचारता त्याचा खुलासा 
त्याने असा केला की.मनुष्याचा आत्मा स्त्रीच्या गरोदरपणाच्या सातव्या ते आठव्या 
महिन्याच्या दरम्यान तिच्या गर्भाच्या शरीरात प्रवेश करतो. त्यामुळे दोन महिन्यानंतर 
अगोदरच गर्भ राहिलेल्या स्त्रीच्या पोटी जन्म घेणे अशक्य नाही. त्याच्या या खुलाशाने 
कृष्णानंदांचे समाधान झाले.'** 


विज्ञान आणि चमत्कार / २२५ 


दुसरे दिवशी त्या भिकाऱ्याने बरोबर १० वाजून ५५ मिनिटांनी आपला 
देह त्याने सांगितल्याप्रमाणे मारवाडी धर्मशाळेजवळ सोडला असल्याचे कृष्णानंदाना 
आढळून आले. त्यावेळी तेथील दुकानदार लोक 'हा एक वेडसर भिकारी होता' 
असे बोलत होते, असे त्यांना आढळून आले. त्याची खरी ओळख कुणालाच 
नव्हती, '॥॥ ह्रा९१३(६७(॥॥९॥ 11 (12 ४०] ॥8४५९१३55९0 30९99 ए॥]ताठण्ता" (१ 
ए५९९त०॥1) (जगातील सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोणालाही माहीत नसताना जगले व मेले) हे 
विवेकानंदांचे म्हणणे कसे अगदी खरे आहे, हे यावरुन दिसून येते. (सामान्य जीवन 
जगणाऱ्या अशा अज्ञात योग्यांची भारतात अनेक उदाहरणे सापडतात. त्याची 
सोदाहरण माहिती या ग्रंथात प्रकरण ११ ब पृ.१५१ वर दिली आहे.) कृष्णानंदांनी 
त्याच्या प्रेताची त्याने सांगितल्याप्रमाणे त्यानेच दिलेल्या पैशातून विल्हेवाट लावली. 
पुढील जन्माचे त्याचे भाकीत कितपत खरे ठरते, हे जाणण्याचे त्यांना कुतूहल होते, 
त्या उद्देशाने ते दोन महिन्यानंतर कलकत्त्याला गेले व 'बेहला' या उपनगरीत हरिमोहन 
लोहाराचा शोध घेतला, तेव्हां त्या नावाचा माणूस राहत असलेले घर तेथे त्यांना 
खरोखरच आढळले. कृष्णानंदांनी त्याला आपली ओळख करुन दिली व आपला 
येण्याचा उद्देश सांगितला. त्यांची कथा ऐकून तो आश्चर्यचकित झाला. आपल्या 
पत्नीला आपणाला मुलगी होणार असल्याचे एक स्वप्न पडले असल्याचेही त्याने 
त्यांना सांगितले. तथापि ते सांगत असलेल्या वेळापत्रकातील दिवस चुकत असल्याचे 
व आपल्या पत्नीला नुकताच आठवा महिना सुरु झाला असल्याचे त्याने सांगितले. 
पण कृष्णानंदांना खात्री होती की त्या सत्पुरुषाने सांगितलेली घटना व दिवस चुकणार 
नाही, म्हणून ते २५ फेब्रुवारी १९५४ रोजी पुन्हा हरिमोहनच्या घरी गेले. आणि 
आश्चर्य म्हणजे त्या दिवशी रात्री १२ बाजता त्याची पत्नी बाळंत होऊन तिला 
मुलगी झाली. त्या सत्पुरुषाने २५ फेब्रुवारी १९५४ रोजी आपण मुलगीच्या रुपाने 
जन्म घेणार असल्याचे केलेले भाकीत अशारीतीने अगदी तंतोतंत खरे ठरले.११८ 

पुढे १९५९ मध्ये व पुन्हा १९६७ मध्ये असे दोन वेळा कृष्णानंदांनी 
कलकत्त्याला हरिमोहनच्या घरी भेट दिली ब त्या मुलीचे जीबन ब स्वभाव 
याविषयीची माहित्ती मिळवली. ती एक निर्भय व आनंदी स्वभावाची मुलगी असून .' 
घराजवळील देवळात एक दोन तास दररोज व्यतीत करण्यापलीकडे तिच्या जीवनात 
काही विशेष घडले नसल्याचे त्यांना आढळून आले. मात्र एकदा एक साप तिने... 
धरला होता ब त्यांच्याबरोबर ती खेळत होती. ते पाहून घरच्या लोकानी तो साप 
मारला, तेव्हा दोन दिवस ती जेवली नसल्याचे हरिमोहनने सांगितले. ती १६व्या 
वर्षी मरणार असल्याचे मात्र कृष्णानंदानी हरिमोहनला सांगितले नाही. पण ते भविष्य 
खरे ठरणार याविषयी त्यांना कसलाही संशय नव्हता. मात्र त्याचा पडताळा 
पाहण्यासाठी कलकत्त्याला आपण पुन्हा जाऊ शकलो नाही, असे कृष्णानंदांनी 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३२६ 


म्हटले आहे. आपण प्रत्यक्ष अनुभवाच्या आधारे वर लिहिलेली ही गोष्ट ज्यांना 
संशयास्पद वाटते, अशा लोकासाठी त्यांनी आपल्या लेखाच्या शेवटी हर्बट स्पेन्सर 
यांच्या एका तत्त्वाची आठवण करुन दिली आहे. ते तत्त्व असे : “शोध न घेता 
'एखादी गोष्ट खोटी म्हणून उडवून लावणे (001) )श॥४41॥0ए ए॥॥ए0(॥॥ 
॥र५5५110/॥0ध) यासारखी दुसरी कोणतीही गोष्ट माणसाला कायमच्या 
अज्ञानात ठेवू शकत नाही." *, 


आकाशलेखन (१]॥७॥॥ 17२९००"व) 

अतींद्रिय दृष्टीने पाहून माणसांच्या (स्वतःच्याच नव्हे तर इतरांच्याही) 
अनेक पूर्वजन्मांची अचूक माहिती सांगणारा केयसी त्याच कारणासाठी जगप्रसिध्द 
झाला आहे. लॅमर्सच्या ज्योतिषविषयक प्रश्नांच्या निमित्ताने केयसीने त्याच्या 
पूर्वजन्माची माहिती सांगितल्यानंतर इतरांचीही अशीच माहिती सांगण्यास त्याने 
सुरुवात केली. पुढील बावीस वर्षांच्या काळात केयसीने सुमारे २५०० लोकांच्या 
जन्मपत्रिकांचे (पूर्वजन्माचे) वाचन (1.2 ॥८००॥ट्ट) केले आहे. माणसांच्या 
पूर्वजन्माची माहिती आपण कुठून मिळवतो, हेही त्याने सांगितले आहे. तो म्हणतो 
की विश्वातील प्रत्येक घटनेची, इतकेच नव्हे तर प्रत्येक व्यक्तीच्या मनातील विचारांची 
सुध्दा, नोंद '*आकाश' तत्त्वावर अगोदरच झालेली असून ती अतींद्रिय दृष्टीच्या 
कोणत्याही माणसाला बाचून सांगता येते. या आकाश-तत्त्वावरील लेखनाला 
केयसीने 'आकाशिक रेकॉर्ड' (५४५७४०1८००) म्हटले आहे. (संस्कृतचे कसलेही 
ज्ञान नसलेल्या केयसीने 'आकाश', 'कर्म' यासारखे ब्रह्मविद्येतील शब्द वापरले 
आहेत, ही गोष्ट अर्थपूर्ण आहे. ब्रह्मविद्येतील सनातन तत्त्वे वा सत्ये सार्वत्रिक 
वैश्विक असल्याचे ती दाखवून देते.) 'आकाशशरीरं ब्रह्म' या तैत्तिरीय उपनिषदातील 
वचनानुसार ब गोठिंदस्वामीच्या 'अंबरातू (आकाशात) अवतरति देव:' या 
म्हणण्यानुसार जॅकोलियोच्या मनातील विचार किंवा क्रग्वेदातील (किंबा कोणत्याही 
ग्रंथातील) कोणताही शब्द किंबा कोणतीही माहिती एक साधा लाकडाचा तुकडा 
(किंबा पितृदेवांची अतींद्रिय शक्ती) जे अचूक लिहून दाखवू शकला (पृ.२८९ 
पाहा) ते आकाश-तत्त्वावरील ही नोंद वाचूनच होय, हे आता वाचकांच्या लक्षात 
येईल. आकाश हे परब्रह्मापासून निर्माण झालेले. विश्वनिर्मितीतील पहिले प्रकृति- 
तत्त्व असल्यामुळे व विश्वाच्या नियोजनाचे प्रतिबिंब या तत्त्वापासून निर्माण झालेल्या 
दिक्कालावर (५३०० क्षात (ग८) पडलेले असल्यामुळे ते वाचू शकणारी व्यक्ती 


* हे कृष्णानंद प्रस्तुत लेंखकाच्या गावी एकदा काही दिवस येऊन राहिले होत; त्यामुळे त्यांना प्रत्यक्ष 
भेटण्याच्या योग प्रस्तुत लेखकाला लाभला आहे, हे येथे सांगणे उचित होईल. जवळच्याच गळतगा 
गावातील सिध्देश्वर मंदिरातही काही दिवस ते राहिले होते. तेथे अनुभवलेल्या एका दैवी चमत्कारा' 
ची माहिती त्यांनी.आपल्या ग्रंथात *शिवाचे विंचू' या प्रकरणात दिली आहे. 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३२७ 


विश्वातील कोणतीही घटना-भविष्यकालीन घटनासुध्दा-अचूक जाणू व सांगू 
शकते. केयसीने काही भविष्यकालीन घटनांचे भाकीत हे आकाश लेखन वाचूनच 
केले असून आतापर्यंतची त्याने केलेली भाकिते कशी खरी ठरली आहेत हे एका 
संशोधक लेखकाने दाखवून दिले आहे.” या २५०० व्यक्तींच्या जन्मपत्रिका वाचून 
केयसीने त्यांच्या पूर्वजन्मातील कोणत्या कर्मामुळे त्यांना या जन्मात कोणती फळे 
भोगावी लागत आहेत, हे विस्ताराचे सांगितले आहे. त्यामुळे कर्मसिध्दांत हा 
कार्यकारणंभावाच्या नियमानुसार चालणारा वैज्ञानिक सिध्दांत असल्याचे स्पष्ट 
होते. जसे भौतिक जग भौतिक कार्यकारण भावाच्या नियमानुसार चालले आहे, 
तसे मानवी जीवनातील घटना क्रम नैतिक ब अध्यात्मिक कार्यकारणभाबाच्या 
नियमानुसार चालले आहे. मानबी जीबनातील कोणतीही घटना कोणत्याही 
कारणाशिवाय घडत नाही; आणि हे कारण प्रत्येक व्यक्तीच्या पूर्वजन्मातील कर्मातच 
कसे सापडते हे केयसीने लग्न, घटस्फोट, व्यवसाय, रोग, वेड, शारीरिक व्यंगे, 
स्वभाव, आवडी-निवडी, शिक्षण, अपघात, कौटुंबिक नाती इ. विषयासंबंधीने 
प्रत्येक व्यक्तीच्या जन्मपत्रिकेच्या वाचनाच्या प्रसंगाने स्पष्ट केले आहे. उदा, एक 
कॉलेजचा प्राध्यापक जन्मजात आंधळा होता. केयसीने इ.स.पू.१००० च्या काळात 
तो पर्शियामध्ये युध्दातील कैद्यांना त्यांच्या डोळ्यांना तापलेल्या लोखंडाने डागणी 
देऊन आंधळे करी असे सांगितले.* एका तीन आठवड्याच्या बालकाचे भविष्य 
जाणण्याच्या हेतूने त्याच्या आईवडिलांनी केयसीकडून त्याच्या जन्मपत्रिकेचे वाचन 
करुन घेतले असता केयसीने तो एक बुध्दिमान वैद्य व शरीरशास्त्रज्ञ होणार असल्याचे 
भविष्य वर्तविले. आश्चर्य म्हणजे तो अवघ्या आठव्या वर्षींच मृत प्राण्यांचे 
शरीरविच्छेदन करु लागला, तेराव्या वर्षी वैद्यकशास्त्रावरील विश्वकोशाचा अभ्यास 
करु लागला. त्याच्या व्यापार -उद्योग करणाऱ्या बडिलाने त्याला आपल्या व्यापार 
व्यवसायाकडे ओढण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याला त्यात यश आले नाही आणि 
तो नंतर नामांकित डॉक्टर झाला व केयसीचे भाकीतच खरे ठरले. एका स्त्रीने आपल्या 
बदफैली पतीविषयी केयसीला विचारले असता मागच्या जन्मी ती त्याच्याशी 
बदफैली बनल्याचे या जन्मी फळ भोगत असल्याचे सांगितले. पुनर्जन्म सिध्दांत ' 
पूर्णपणे नैतिक आहे, 'जसे पेराल तसे उगवेल' आणि )141 116615 गांपार्ऊर्था 
(माणसाला आपलेच कर्म भेटते.) या शब्दात केयसीने कर्म सिध्दांताचे तत्त्व सांगितले 
आहे. युरोप-अमेरिकेतील हल्लीचे वैज्ञानिक शोध लावणारे लोक इ.स.पू. १०,००० 
या काळात 'अटलांटिस' नाबाच्या समुद्रात बुडालेल्या देशातील रहिवासी होते, ' 


* या भूतकालीन घटनेची शहानिशा करणे शक्‍य मसले तरी पूर्वी दाखवून दिल्याप्रमाणे अशी शहानिशा 
एका प्रकरणात प्रत्यक्षात करण्यात आली आहे. (पृ.३२३-४) शिवाय पुढील त्याने केलेले भाकीत 
प्रकरणही याला पुष्टी देते.) 


बिज्ञान आणि चमत्कार / ३२८ 


असे केयसीने म्हटले असून, लेडबीटर व अनी बेझंट यांनीही या अटलांटिस देशाच्या 
अस्तित्वाचे अतींद्रिय दृष्टीने वर्णन केलेले आढळून येते. हल्ली तेच लोक युरोप- 
अमेरिकेत जन्मले असल्याचे त्यांनीही म्हटले आहे.'** प्लेटोने इजिप्तच्या 
पुरोहिताकडून ऐकलेल्या अटलांटिस नावाचे मोठे बेट नऊ हजार वर्षापूर्वी बुडाल्याच्या 
एका परंपरेने चालत आलेल्या कथेचा उल्लेख आपल्या “टिमियस' आणि 'क्रिटियस' 
या ग्रंथात केला आहे. ही ऐतिहासिक संदर्भ सांगणारी गोष्ट अतींद्रिय दृष्टीला पुष्टी 
देणारीच आहे. (हे अटलांटिस देशाचे लोक अत्यंत स्वार्थी बनल्यामुळे त्यांच्यावर 
तो देश बुडण्याची दैवी आपत्ती कोसळल्याचे अतींद्रिय दृष्टीला आढळून आले 
आहे.) 
थिऑसॉफी, भगवद्रीता आणि योगसिध्दी 

अशारीतीने अतींद्रिय दृष्टीने (ब संमोहनाने) पूर्वजन्माची अचूक माहिती 
मिळविता येते हे पुराव्यानिशी सिध्द झालेले बरील दाखले पाहता, तसेच अँनी 
बेझंट आणि लेडबीटर यांनी भौतिकशास्त्रातील मूलभूत कणांचे अतींद्रिय दृष्टीने 
पाहून जे वर्णन केले आहे, ते ६०-७० वर्षानंतर भौतशास्त्रातील संशोधनाने प्रत्यक्षात 
खरे ठरले असल्याची वस्तुस्थितीही पाहता त्यांनी शेकडो लोकांची पूर्वजन्माची 
अतींद्रिय दृष्टीने पाहून आपल्या ग्रंथात जी माहिती दिली आहे, ती केवळ तिची 
शहानिशा करता येत नाही म्हणून खोटी म्हणता येणार नाही, हे उघड आहे. स्वतः 
त्यांना आपल्या या माहितीच्या खरेपणाची इतकी खात्री वाटत होती की स्वत: 
लेडबीटर यांनी आपल्या 11०७ 1'७९०५०७॥५ 811०० ९ (ब्रह्मविद्या माझ्याकडे 
कशी आली) या पुस्तकात पहिलेच पुढील आश्चर्यकारक वाक्य लिहिलेले आढळून 
येते. लेडबीटर म्हणतात, "५ तिड ए७णला शध वाप्र पवा ९010 ऐशी- 
॥८19 ७९ ९४11८0 1८०७०७४ ४४७७ प ताट १टवा 504 8-0., फटा] ॥ाव0 ॥९ 
एखावदतपा एजा0णा ब्रोत 1685016 शांडांपाषट्र पाट 80281 011050 
79५1980185.” (म्हणजे “इ.स.पूर्व ५०४ साली म्हणजे अडीच हजार वर्षापूर्वी- 
जेव्हा पायथंगोरस या थोर तत्त्वज्ञाला भेटण्याचा मला आश्चर्यकारक मान व आनंद 
मिळाला, तेव्हांच जिला निश्चितपणे ब्रह्मविद्या म्हणता येईल अशा विद्येशी माझा 
पहिला संबंध आला."१*' येथे लेडबीटर अशा काही थाटात लिहितात की जणू 
काही ब्रह्मविद्येशी त्यांचा संबंध येण्याची घटना याच आयुष्यात काही वर्षापूर्वी . 
घडली आहें ! (मनुष्याचा पुनर्जन्म होणे हे तरुणपण जाऊन म्हतारपण यावे तसे 
आहे, या भगवद्रीतेतील वचनाची येथे कोणालाही आठवण होईल. भ.गी.२.१३) 
त्यांनी अशा थाटात एका पुस्तकाच्या पहिल्याच प्रकरणात पहिलेच वाक्य लिहावे, 
ही गोष्ट त्यांना आपल्या पूर्वजन्माच्या स्मृती एखाद्या माणसाच्या तरुणपणातील 
स्मृतीप्रमाणे किती ताज्या ब खऱ्या बाटत होत्या, हे दाखवून देते. पायथेंगोरसच्या 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३१९ 


काळी म्हणजे अडीच हजार वर्षापूर्वी; आपण अथेन्स शहरात कोणत्या कुटुंबात 
जन्मलो होतो, हेही लेडबीटरनी नांबानिशी सांगितले आहे.'*' आपल्याला जे प्रत्यक्ष 
दिसते, म्हणून अनुभवास येते-मग तो अमुभव भौतिक दृष्टीचा असो अगर अतींद्रिय 
दृष्टीचा असो- तो सारखाच खरा असतो, याची अतींद्रिय दृष्टी (शक्ती) प्राप्त झालेल्या 
व्यक्तीला भौतिक दृष्टीप्रमाणेच खात्री बाटते, याची लेडबीटर व अँनी बेझंट यांचे 
अतींद्रिय दृष्टीने ब्रह्मविद्येवर आत्मविश्वासपूर्वक लिहिलेले अशाप्रकारचे लेखन साक्ष 
देते. अशाप्रकारे अतींद्रिय प्रत्यक्षाने त्यांना जे दिसले व अनुभवास आले, ते त्यांच्या 
जीवनाला संपूर्ण कलाटणी देणारे ठरले यात आश्चर्य नाही. उदा. बिशप लेडबीटर हे 
इंग्लंडमधील एका चर्चमध्ये अधिकारी होते, आणि ख्रिश्चन धर्म पुनर्जन्माच्या विरुध्द 
शिकवण देत असूनसुध्दा त्यांना त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव आल्यामुळे-म्हणजे 
कुंडलिनीच्या जागृतीने प्राप्त झालेल्या त्यांच्या अतींद्रिय दृष्टीला आपला पूर्वजन्म 
प्रत्यक्ष दिसल्यामुळे-त्यांनी चर्चमधील ती जागा सोडली व ते ब्रह्मविद्येचे उपासक 
बनले. त्यांनी ब्रह्मविद्येच्या उपासनेसाठी इंग्लंड हा आपला मायदेशही सोडला ब ते 
भारतात येऊन राहिले. आपले उर्वरीत आयुष्य त्यांनी या विद्येलाच पूर्ण वाहून 
घेतलेले दिसून येते. 

अनी बेझंट यांच्या बाबतीतही असेच घडले. त्या पूर्वाश्रमी जडवादी 
(0॥१८॥७॥४) आणि नास्तिक (१0८४४) होत्या. पण योगायोगाने एकदा त्यांच्याकडे 
मॅडम ब्लॅव्हेट्स्की यांचा लस 1)००४॥॥॥९ हा ब्रह्मविद्येवरील ग्रंथ समीक्षणासाठी 
आला. आणि तो वाचून त्यांच्याही जीवनाला कलाटणी मिळाली. ही कलाटणी 
त्या खऱ्या सत्यशोधक असल्यामुळेच मिळाली, हे मात्र लक्षात ठेवले पाहिजे. 
जीवनाचे ब विश्वाचे सत्य भौतिकवादी विज्ञानात (1112191151 5ल€12९ मध्ये) 
आहे या विश्वासाने त्या इंग्लंडमध्ये कार्य करीत होत्या. पण ब्लॅव्हेर्स्की यांचा 
उपर्युक्त ग्रंथ वाचल्यानंतर त्यांचा भौतिकवादाबरील विश्वास उडाला व 
(भौतिकविज्ञानात त्या हुडकत असलेले) सत्य ब्रह्मविद्येत असल्याचे त्यांना आढळून 
आले, आणि त्याही आपल्याला सापडलेल्या सत्यासाठी-ब्रह्मविद्येसाठी-इंग्लंड 
सोडून भारतात येऊन राहिल्या. त्यांची सत्यावरची निष्ठा किती जाज्वल्य होती हे, . 
त्यांनी सत्यासाठी केलेल्या त्यागावरुन दिसून येते. सत्यासाठी घरदार, मित्रपरिवार, : 
आपला समाज, इतकेच नव्हे तर सर्वस्वावर पाणी सोडायला आपण कसे तयार 
झालो, हे त्यांनी आपल्या आत्मचरित्रात ब्रह्मवैज्ञानिक सत्याचे समर्थन करुन सांगितले . 
आहे. सत्यासाठी मृत्यूही पत्कसयला आपण तयार असून आपल्या थडग्यावर 
“हिने सत्याची अनुयायी बनण्याचा प्रयत्न केला' असे शब्द कोराबेत, असे म्हटले 
आहे प्पट 

मॅडम ब्लॅव्हेट्स्की यांच्या $९ल'९। 1)०९॥्ा९ बरोबरच त्यांच्या 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३३० 


ब्रह्मविद्येवरील इतर ग्रंथांचाही परिणाम अनी बेझंट व इतर अनेक वैज्ञानिक 
सत्यशोधकांबर झालेला दिसून येतो. यावरुन ब्लॅन्हट्स्की यांचा ब्रह्मविद्वेतील सनातन 
सत्ये वैज्ञानिक पध्दतीने मांडण्यात कसा हातखंडा होता, हे दिसून येते.'*' असे 
असूनसुध्दा ब्लॅव्हेट्स्कीनी म्हटले आहे की “आपले ब्रह्मविद्येवरील ग्रंथ वाचले 
नाही तरी चालेल; पण भगवद्गीता वाचण्यास कधी चुकू नये.”'* या त्यांच्या 
उक्तीबरुन ब्रह्मविद्येचे सार भगवद्गीतेत सापडते असे त्या मानत होत्या हे स्पष्ट होते. 
आणि त्यांचे हे म्हणणे वस्तुस्थितीवर आधारलेले आहे. कारण ब्रह्मविद्येचा उगम 
उपनिषदात असून उपनिषदांचे सार म्हणजेच भगबद्गीता होय, असे खुद्द गीताकार 
व्यास महर्षींनींच म्हटले आहे. उदा. गीतेच्या प्रत्येक अध्यायाच्या शेवटी 
आढळणाऱ्या “श्रीमद्‌ भगबदगीतासु उपनिषत्सु त्रहाबिद्यायां योगशास्त्रे' या 
पुष्पिकेवरुन हे स्पष्ट होते की सर्व उपनिषदांचे सार सांगणारी भगवद्गीता ही ब्रह्मविद्या 
तर आहेच, पण (व्यावहारिक पातळीवर वैज्ञानिक निकषांना उतरणारे) ते योगशास्त्रही 
आहे; म्हणजे सामान्य लोक व्यवहारामध्ये ज्या घटनांना "चमत्कार' म्हणतात. त्या 
घटनातून प्रकटणारी ती आत्मशक्ती किंवा आत्मविद्याही आहे. (आणि “अयमात्मा 
ब्रह्म? हे उपनिषद वचन सांगते की आत्मा व ब्रह्म एकच आहेत. म्हणून आत्मविद्या 
व ब्रह्मविद्या ह्याही एकच आहेत, हे स्पष्ट होते. बु.उप.४.४.५) आणि ब्रह्मविद्या 
(किंबा आत्मविद्या) आणि योगशास्त्र हेही एकच आहेत असे स्वत: कृष्णानेच 
भगवद्गीतेत म्हटले आहे. उदा. यत्‌ सांख्य: प्राप्यते स्थानं तद्योगैरषि गम्यते । 
एकं सांख्यं च योगं ख य: पश्‍्यति स पश्यति ॥ (६.५) म्हणजे जे ब्रह्मविद्येने प्राप्त 
होते ते योगशास्त्रानेही प्राप्त होते आणि ब्रह्मविद्या आणि योगविद्या ही दोन्ही शास्त्रे 
एकच आहेत. अशारीतीने ब्रह्मविद्या, आत्मविद्या व योगशास्त्र (किंवा 'चमत्कार' 
मीसांसा) ही सर्ब एकच असून भगवद्गीतेत ती सर्ब समाविष्ट झालेली आहेत, असे 
म्हणता येईल; आणि म्हणून ब्रह्मविद्येचा उपासक व्यबहारात कर्म करताना अनेकदा 
योगशास्त्राच्या सिध्दी प्राप्त करुन घेऊ शकतो - म्हणजे देवतांना वश करुन (स्वेच्छेने 
बा अनिच्छेने) अनेक 'चमत्कार' तत्काल करु शकतो, असे भगवद्गीतेत म्हटले 
आहे. (कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवता: | ४.१२) 

मॅडम ब्लॅन्हेट्स्की यांनी “माझे ग्रंथ वाचले नाही तरी चालेल, पण 
भगवद्गीता वाचण्यास चुकू नये' असे म्हणण्याचे आणखी एक कारण आहे. ते 
म्हणजे स्वत; त्यांनी प्रारंभीच्या काळी ब्रह्मविद्योच्या (वा ब्रह्मवेत्त्यांच्या) बळावर 
जे अनेक “चमत्कार' करुन दाखवले, (तसेच 185 (॥४थालत या ग्रंथात ज्या 
“बमत्कारां' चे वर्णन त्यांनी केले आहे), ते सर्व जडवादी पाश्षात्यांची मने 
अ्रहाविदयेकडे बळविण्यासाठी असून ब्रह्मविद्येच्या खऱ्या उपासकांना त्यांची 
मुळीच गरज नाही, फक्त भगवद्गीतेचा अभ्यास त्यासाठी पुरेसा आहे, असे 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३३१ 


त्या मानत होत्या, हे होय. वस्तुत: ब्रह्मविद्येत चमत्कारांना मुळीच स्थान नाही. 
(येथे 'चमत्कार' हा शब्द रुढार्थाने-म्हणजे “भौतिक विज्ञानातील नियमांचा भंग 
करणाऱ्या घटना' या अर्थाने घ्यावयाचा आहे.) पण भौतिक विज्ञानाने शोधून 
काढलेले नियम हेच फक्त खरे व “अंतिम' वैज्ञानिक नियम आहेत, त्यांच्या पलीकडे 
या विश्वात कसलेच नियम नाहीत, असे मानणाऱ्या जडवादी पाश्वठात्यांसाठी 
*चमत्कारां' ची (म्हणजे या तथाकथित 'अंतिम* भौतिक नियमांचा भंग करणाऱ्या 
आध्यात्मिक घटनांची) गरज आहे. पाश्चात्य देशांत उदय पावलेल्या आधुनिक 
विज्ञानामुळे-विशेषत: न्यूटनच्या काळानंतर-विश्व हे एक प्रचंड यंत्र असून या यांत्रिक 
विश्वात. निर्माण झालेला मानव हाही एक यंत्रच - फक्त अधिक गुंतागुंतीचे यंत्र- 
असल्यामुळे व यांत्रिक नियमानुसार चालणाऱ्या जगात चमत्कार अशक्य 
असल्याच्या भौतविज्ञानाच्या गृहीतकृत्यामुळे, पाश्चात्य माणूस अध्यात्म व धर्म 
यांच्याकडे पूर्णपणे पाठ फिरवून विज्ञानाच्या नावाखाली शुध्द जडवादी बनला 
होता. '** त्याचा हा जडवाद कसा खोटा (व अवैज्ञानिक) आहे हे सिध्द करण्यासाठी 
तथाकथित 'अंतिम' आणि “अनुलुंधनीय' मानले गेलेले भौतिक नियम भंग करणाऱ्या 
घटना ('चमत्कार') प्रत्यक्षात कशा घडतात, हे दाखवून देणे आवश्यक होते; आणि 
त्या घटना किंवा 'चमत्कार' सर्वशक्तीमान (सर्व शक्तींचे मूळ स्रोत) .अशा 
आत्म्यामुळेच घडतात, हे आत्म्याचे अस्तित्व नाकारणाऱ्या पाश्चात्य भौतिक 
विज्ञानवाद्यांना मृत्यूनंतरचे आत्म्याचे अस्तित्व व *लीला' (*चमत्कार') दाखवून 
देऊनच सिध्द करणे भाग होते, हे दाखवले तरच भौतिक शरीराच्या नाशाबरोबर 
सर्ब काही संपते असे मानणारा आपला जडवाद कसा खोटा आहे, हे त्यांना पटणार 
होते, हे अध्यात्मबाद्यांपुढील एक फार मोठे आव्हान होते, आणि हे आव्हान केवळ 
भारतीय ब्रह्मवैज्ञानिक क्रषीच स्वीकारु शकत हाते; आणि ते त्यांनी कसे स्वीकारले 
याचे वर्णन, ज्याला जागतिक पातळीवर कार्य करणारे 1111319931 छापाटा- 
॥0०१ (हिमालयाचा भ्रातृसंघ) म्हणून संबोधण्यात येते, त्या संघाची माहिती देऊन 
लेडबीटर यांनी आपल्या १५५७] २॥७॥९-(भुवर्लोक) या पुस्तकात थोड्या विस्ताराने 
केले आहे.'** एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यास (१८४८ नंतर) युरोप-अमेरिकेत 
झांपपक्षांञा (मृतात्मविद्या) या नांवाची सर्व जगाचे लक्ष वेधून घेणारी व: 
भौतिकवाद्यांना आव्हान ठरणारी 'चमत्कारां' ची जी प्रख्यात चळवळ फोफावली, 

तिचे हे मूळ आहे. या चळवळीमुळे काही चांगले घडले ब काही बाईटही घडले हे . 
खरे आहे.'"* या तिच्या प्रवर्तकांनी ज्या उद्देशाने त्या चळवळीला जन्म दिला तो 
उद्देश पूर्णपणे सफळ झाला, यात संशय नाही. या चळवळीचे फलित म्हणून पाश्चात्य 
देशात अतींद्रिय विज्ञानाच्या संशोधनाला चालना मिळाली. त्यासाठी प्रथम इंग्लंड 
"ब नंतर अमेरिका येथे $न्लंशंः ि' ?59पांत्य| एरूश्छा'तया या अतींद्रिय घटनांचे 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३३२ 


शास्त्रीय संशोधन करणाऱ्या संघाची स्थापना झाली. त्याचबरोबर ज्याला ब्रह्मविद्येचा 
आधुनिक अवतार म्हणता येईल त्या 1४८०5०७1८4] $००८!/' चीही अमेरिका व 
इंग्लंड येथे याच काळात स्थापना झाली.“ वस्तुत: ज्या दोघांनी या संघाची 
अमेरिकेत स्थापना केली, त्या मॅडम ब्लॅव्हेट्स्की व कर्नल ऑलकॉट यांची पहिली 
भेट मृतात्म्यांच्य 'लीला' (*चमत्कार') दाखवणाऱ्या एका सार्वजनिक बैठकीत 
(जिला इंग्रजीत 528100 म्हणतात) झाली, हा एक मोठाच योगायोग म्हटला पाहिजे, 
(पण ब्रह्मविद्येनुसार कुठलीही घटना कधीच योगायोगाने धडत नाही -1॥८2 [5 
एणीग॥०8१ट्र १९८ लीझाट€ ता शाट ए॥५५५८-हे लक्षात ठेवले पाहिजे.) त्याच्या पाठीमागे 
बर म्हटल्याप्रमाणे हिमालयीन भ्रातृसंघाशी संबंधित लोक होते. ब्रह्मबिद्येच्या 
संघस्थापनेत मुख्यत: मौर्य व कुथुमी हे ब्रह्मवेत्ते होते." ब्लॅव्हेट्स्की यांचे गुरु मौर्य 
यांनीच त्यांना रशिया या आपल्या मायदेशातून अनेक देशांना भेटी देण्याची ब 
शेवटी अमेरिकेला जाण्याची आज्ञा केली होती. 

अशारीतीने पाश्चात्य जगात बोकाळलेला ब वाढीस लागलेला जडवाद 
उखडून काढण्यासाठी व तेथे ब्रह्मविद्येचा प्रसार करण्यासाठी “हिमालयीन भ्रातृसंघां' 
शी पूर्वी संबंध असलेल्या लोकांनी, तसेच मौर्य व कुथुमी या भारतीय ब्रह्मेत्त्यांनी 
(पहिले राजस्थानी व दुसरे काश्मिरी) रशियाच्या मॅडम्‌. एच्‌. पी. (हेलेना पेट्रोव्हना) 
ब्लॅव्हेट्स्की यांच्या माध्यमातुन व मृतात्मविद्येच्या चळवळीतून (४111081152 
10४८11८) अमेरिकेच्या हेन्री स्टील ऑलकॉट या पूर्वाश्रमीच्या कर्नलशी 
मृतात्म्यांची. लीला दाखविणाऱ्या एक बैठकीत ब्लॅव्हेट्स्कींची प्रथम प्रत्यक्ष भेट 
घडवून आणली आणि त्या भेटीचे रुपांतर नंतर त्या दोघांच्या गाढ मैत्रीत होऊन, 
जिला ब्रह्मविद्येचा नवा अवतार म्हणता येईल त्या '*थिऑसॉफिकल सोसायटी' 
च्या स्थापनेत तिचे शेबटी १७ नोव्हेंबर १८७५ या रोजी पर्यवसान झाले. 


ब्रह्मविद्या, भानामती आणि विज्ञान 

पाश्चात्य देशात विज्ञानाच्या नावाखाली बोकाळलेला जडवाद मोडून 
काढण्यासाठी “हिमालयीन भ्रातुसंघा' शी संबंध असणाऱ्यांनी 'मृतात्मविद्ये' च्या 
रुपाने चळवळ सुरु केल्याचे वर म्हटले आहे. त्यासाठी त्यांनी काही मृतात्म्यांना 
हाती धरून काही माध्यमांकरवी त्यांच्या “लीला' (“चमत्कार') दाखविण्याच्या 
कामाला जुंपले. त्या लीलांचे सविस्तर वर्णन येथे करण्याचे कारण नाही. कारण 
*मृतात्मविद्या' म्हणजेच “भानामती' असल्याने -म्हणजे भानामतीचे प्रकार 
मृतात्म्यांकडूनच घड़तात अशी सर्वसाधारण समजूत असल्याने-प्रस्तुत ग्रंथाच्या 
बाचकांना अशा ('मृतात्मविद्ये' च्या) घटनांची एव्हाना चांगलीच ओळख झालेली 
आहे, मृतात्मविद्या व भानामती या दोहोमधील फरक इतकाच की पाश्चात्य 
मृतात्मविद्येच्या बैठकीत अशा घटना-उदा, टेबल आपोआप उचलणे, इच्छित वा 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३३३ 


अनिच्छित वस्तू कोठून तरी येऊन पडणे, मृतात्मे बोलणे, किंवा दिसणे इ. एखाद्या 
माध्यमाकरबी (त्यासाठी खास घेतलेल्या) बैठकीत इच्छेनुसार घडवून आणल्या 
जातात; याच्या उलट भानामतीत या घटना अनपेक्षितपणे कोठेही व केव्हाही 
*आपोआप' व सार्वजनिकरीत्या कोणाचीही इच्छा नसताना घडतात, सामान्यतः 
या घटना बयात येऊ घातलेल्या मुलामुलींच्या माध्यमातून घडताना आढळतात. 
(मात्र त्या मुलांना ब इतरांनाही याची अनेकदा कल्पना नसते.) म्हणजे दोन्ही प्रकारात 
कोणीतरी माध्यम असतोच. तथापि कधीकधी भानामतीत कोण माध्यम आहे, हे 
स्पष्ट होत नाही; (येथे 'आपोआप' याचा अर्थ काही कारण नसताना असा होत 
नाही हे सांगणे नको.) त्या कोणत्याही कारणाने व कशाही घडून येत असल्यातरी 
(त्याचा आपण पुढे विचार करणार आहोतच) भौतिक विज्ञानाने प्रस्थापित केलेल्या 
नियमांचे त्या घटना उघड उघड उल्लंघन करीत असल्यामुळे पाश्चात्य भौतिक विज्ञानाला 
त्या आव्हान ठरतात; आणि येथेच त्यांचे ब्रह्मविद्येच्या 'सत्या' च्या दृष्टीने महत्त्व 
आहे. कारण विज्ञान 'सत्या' चा शोध घेते हे पाश्चात्य भौतिक विज्ञानवांद्याचे म्हणणे 
खरे असेल तर भौतिक विज्ञानाने शोधून काढलेल्या भौतिक नियमांचा अमल 'दृश्य' 
जगावर अबाधितपणे चालतो असे जे ते समजतात ते खरे नाही - ते 'वैज्ञानिक 
सत्य' नव्हे-हे अशा भौतिक नियमांचे उद्लंघच करणाऱ्या (भानामती बा 
मृतात्मविद्येच्या) घटना दाखवून देतात. याचाच अर्थ असा की भौतिक विज्ञान 
भौतिक जगाविषयीसुध्दा भौतिक नियमांद्रार अधिकारवाणीने निरपवाद 'वैज्ञानिक 
सत्य' काय आहे हे सांगू शकत नाही, (अन्यथा त्यांच्या भौतिक नियमांचा भंग 
कधीच झाला नसता.) पाश्षात्य भौतिक विज्ञानाचा तथाकथित “सत्याचा शोध". 
हा शुध्द भौतिकवादातून होणे शक्‍य नाही, असे म्हणूनच म्हणावे लागते. 
तात्पर्य, पाश्नात्य वैज्ञानिक (भौतिक बिज्ञानवादी) ज्याला “विज्ञान' (३९- 
शा९€) म्हणतात ते “सत्या' चा (खऱ्या अर्थाने वैज्ञानिक सत्याचा) शोध 
घेणारे विज्ञान नव्हे, असे ठरते. 

याचा अर्थ भानामती किंवा मृतात्मबिद्या यांच्या संशोधनातूनच केवळ 


वैज्ञानिक सत्याचा शोध घेणे शक्‍य आहे, असा अर्थातच होत नाही, कारण ज्या 


भौतिक जगात या घटना घडतात त्या जगाचाच त्या (भानामती इ. घटना) भाग : 
अगर अंग असल्यामुळे त्या जगाइतक्याच त्या घटनाही खऱ्या (किंवा खोट्या) 
म्हणाव्या लागतात. इतकेच की त्याविषयीचे नियम भौतिक विज्ञानाच्या अभ्यासाने 
कळणारे नाहीत. कारण ते त्या बिज्ञानाच्या कक्षेत येत नाहीत, ते नियम “अतींद्रिय 
पातळीवरील घटनांच्या वा तत्त्वांचा अभ्यासानेच कळणारे असून तो अतींद्रिय 
विज्ञानाच्या अभ्यासाचा व संशोधनाचा बिषय ठरतो. अशारीतीने वैज्ञानिक सत्याचा 
शोध घेण्यासाठी भौतिक विज्ञानाप्रमाणेच अतींद्रिय विज्ञानाच्या अभ्यासाचीही गरज 


बिज्ञान आणि चमत्कार / ३३४ 


असून या गोष्टीची भौतिक विज्ञानवाद्यांनी वैज्ञानिक दखल घेणे जरुरीचे आहे. तथापि 
येथे हे लक्षात ठेवले पाहिजे की अतींद्रिय विज्ञान ज्या 'सत्या' चा शोध घेते ते दृश्य 
जगाचेच *सत्य' असले व म्हणून भौतिक जगाप्रमाणे 'भानामती' सारख्या अतींद्रिय 
जगाचेही ते 'सत्य' असले (कारण त्या अतींद्रिय घटनाही भौतिक जगातच घडतात) 
(अतींद्रिय हेही 'दृश्य''** जगच आहे, हे लक्षात ठेवावे) तरी ते अंतिम सत्य' 
नव्हे; आणि म्हणून भौतिक विज्ञान हे जसे 'अंतिम सत्या' चा शोध घेणारे बिज्ञान 
ठरु शकत नाही, तसेच अतींद्रिय विज्ञान (भानामती व “चमत्कार' यांचे संशोधन 
करणारे विज्ञान) हेही 'अंतिम सत्या' चा शोध घेणारे विज्ञान ठरु शकत नाही. पण 
म्हणून भौतिक विज्ञान व अतींद्रिय विज्ञान ही अंतिम सत्याच्या शोधासाठी निरुपयोगी 
आहेत असे ठरत नाही. उलट ती विज्ञाने त्या अंतिम सत्याकडे नेणारी विज्ञानेच 
(साधनेच) ठरतात. कारण ती विज्ञाने ज्या सत्याचा शोध घेतात ते *दृश्य' जगाचे 
अंशात्मक सत्य असून शाखा-चंद्र न्यायाने त्या अंतिम सत्याकडे नेणाऱ्या खुणा 
किंवा पायऱ्या आहेत, असे म्हणता येईल.'** म्हणून उपनिषदांनी *दृश्य' जगाला 
(वेदांताच्या परिभाषेत) 'मिथ्या' म्हटले असले तरी अंतिम सत्याकडे नेणारे हे 
साधन असल्यामुळे ते 'सत्य*च आहे असे म्हटले असून अंतिम सत्य हे त्या सत्याचे 
सत्य (सत्यस्य सत्यम्‌) आहे असे म्हटले आहे, (बृ.उप.२.१.२०) म्हणून 
कर्मसन्यासवादी शंकराचार्यांनीसुध्दा भगबद्गीतेतील कर्मयोगाची (निष्काम कर्म 
करण्याची) आवश्यकता प्रतिपादितांना कर्म हे भौतिक जगात करावयाचे असल्यामुळे 
भौतिक जगाप्रमाणेच ते मिथ्या असले तरी ब्रह्मरुपी सत्याकडे पायरीपायरीने नेणारे 
ते साधन असल्यामुळे प्रत्यगात्म्याइतकेच त्याला प्रामाण्य आहे व तेही तितकेच 
सत्य आहे असे म्हटले आहे.'"* या दृष्टीने विचार केला तर भौतिक विज्ञान ही 
अतींद्रिय विज्ञानाकडे नेणारी पायरी, व अतींद्रिय विज्ञान ही अध्यात्मविज्ञानाकडे 
(ब्रह्मविज्ञानाकडे) नेणारी पायरी ठरते. ज्या भौतिक वैज्ञानिकांना (॥/51८155) या 
गोष्टीची कल्पना आहे ते म्हणूनच शुध्द जडबादी (1181८19155) कधीच बनू शकत 
नाहीत; आणि ज्या अतींद्रिय वैज्ञानिकांना या गोष्टीची कल्पना आहे ते शुध्द 
मृतात्मविद्यावादी (परलोकविद्याबादी) ही कधीच बनू शकत नाहीत. पण दुर्दैवाने 
प्रत्यक्षात अशी परिस्थिती नाही. बहुतेक भौतिक शास्त्रज्ञ शुध्द जडबादी बनलेले 
दिसतात. त्यामुळे शास्त्रीय जडवाद मोडून काढण्यासाठी 'मृतात्मविद्ये' ची चळवळ 
(ब्रह्मवैज्ञानिकांना) वर म्हटल्याप्रमाणे हाती घ्यावी लागली. त्या चळवळीमुळे 
जडवाद खोटा आहे हे बर्‍याच अर्शी अनेक भौतवैज्ञानिकांना पटले असले व त्याचा 
प्रभाब कमी झाला असला तरी मृतात्मविद्येचे एक नवे खूळ पाश्चात्य जगात त्यातून 
फोफावले. भौतिक शास्त्राच्या संशोधनामुळे जसे भौतिक शास्त्रज्ञ भौतिकवादी 
बनले तसे मृतात्मबिद्येच्या संशोधनामुळे मृतात्मविद्या संशोधक मृतात्मविद्यावादी 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३३५ 


बनले-म्हणजे मृतात्म्यापलीकडे जाणण्यासारखे 'सत्य' या जगात काही नाही, मृतात्मे 
हेच काय ते जाणण्यासारखे *सत्य' आहे, असे मानू लागले व ब्रह्मविद्या बाजूला 
पडली. त्यांची दृष्टी मृतात्म्यापलीकडे जाऊ शकली नाही. (काही मृतात्मे आत्म्याचा 
पुनर्जन्म होत नाही असे सांगत आणि हे त्यांचे भक्त ते खरे मानत !) त्यामुळे ज्या 
ब्रह्मविद्यावादी मॅडम ब्लॅव्हेट्स्की यांनी प्रारंभी मृतात्मविद्येचे समर्थन केले ब तिच्या 
बाजूने प्रसार केला त्यांच्यावर त्या विरोधात प्रचार करण्याची -अर्थात्‌ खासगीत- 
नंतर पाळी आली. त्यासाठी त्यांना मृतात्मे ज्या गोष्टी करतात त्या सर्व गोष्टी 
आपण केवळ आपल्या आत्मशक्तीच्या जोरावर करुन दाखवू शकतो, हे प्रत्यक्ष 
प्रयोगाने दाखवून द्यावे लागले ब मृतात्मबिद्येचे काही लोकांना वाटत असलेले 
महात्म्य मोडून काढाबे लागले. अर्थात्‌ तेही खासगीतच. ब्लॅव्हेट्स्की यांच्या अशा 
अनेक खासगी प्रयोगांचे वर्णन त्यांच्याबरोबर न्यूयॉर्क येथे '“थिऑसॉफिकल 
सोसायटी' या आधुनिक ब्रह्मविद्येच्या संघाची स्थापना करणार्‍या कर्नल ऑलकॉट 
यांनी आपल्या (४1)1819 1.९8९९ या आधुनिक ब्रह्मविद्येच्या सोसायटीचा साद्यत 
इतिहास सांगणाऱ्या सहा खंडांच्या ग्रंथात व ए.पी. सिनेट यांनी आपल्या ॥'॥८ 
0ल्ल्ण लाठ या धिऑसॉफीकडे आपण कसे वळलो हे सांगणाऱ्या ग्रंथात 
सविस्तरपणे केले आहे. त्या सर्व “चमत्काराची माहिती येथे संक्षेपानेसुध्दा देणे 
अर्थातच शक्‍य नाही, तथापि भानामतीच्या सर्व धटना पिशाचामुळे (मृतात्म्यामुळे)च 
घडतात ही समजूत कशी चुकीची आहे, हे वाचकांना कळण्यासाठी व त्यांचे 
कार्यकारणभावाच्यया दृष्टीने योग्य आकलन होण्यासाठी त्यांच्या काही ब्रह्मविद्यात्मक 
'चमत्कारां' चे वर्णन येथे संक्षेपाने करतो. त्यामुळे प्रारंभी मृतात्मवादी असलेले 
कर्नल ऑलकॉट हे ब्लॅन्हेट्स्की यांच्या या 'चमत्कारा' मुळे ब्रह्मब्रिद्येकडे कसे बळले, 
म्हणजे खऱ्या अर्थाने ७१4३115 (अध्यात्मवादी) कसे बनले व अमेरिकेत 
थिऑसॉफिकल सोसायटीची स्थापना करण्यासाठी कसे व का पुढे सरसावले, 
याची वाचकांना कल्पना येईल. पण ते वर्णन करण्यापूर्वी ब्रह्मविद्यावादी ब्लॅव्हेटस्की 
मृतात्मविद्येच्या प्रचारक का बनल्या हे सांगितले पाहिजे. 


ब्रह्मवादी ब्लॅव्हेट्स्की मृतात्मविधेच्या प्रसारक का बनल्या -कर्नल .' 


ऑऑलकॉट यांनी आपल्याला ब्रह्मविद्येकडे खेचण्यासाठी मॅडम ब्लॅव्हेट्स्की यांनी : 
स्वतः माध्यम नसतानासुध्दा मृतात्म्यांचे सर्व 'चमत्कार' आपल्याला कसे करुन 
दाखविले ब आपल्या आत्मशक्तीचे पुरावे दिले, हे उपर्युक्त ग्रंथात विस्ताराने सांगितले. 
आहे.पण हे सांगण्यापूर्वी ब्लॅव्हेट्स्की यांनी आपल्या मृत्यूनंतर जगाला माहीत 
व्हावे म्हणून ॥॥॥1707२1/1' 1ए01' अशा शब्दाखाली स्वतःच्या हस्ताक्षरात 
लिहिलेला व त्यांच्या 54 5०0 मध्ये आढळलेला पुढील मजकूर त्यांनी दिला 
असून तो या संदर्भात महत्त्वाचा असल्याने तो मराठीत संक्षेपाने भाषातंर करुन प्रथमं 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३३६ 


देतो. ब्लॅव्हेट्स्की म्हणतात, “या मृतात्मविद्येच्या माध्यमांना जडबादी वैज्ञानिकांच्या 
हल्ल्यापासून बाचविण्यासाठीच व त्यांच्या उपस्थितीत मृतात्मवाद्यांच्या बैठकात 
ज्या 'चमत्कारां' च्या घटना घडतात त्या खऱ्या असतात, पण त्या सर्व मृतात्म्यामुळे 
घडत नाहीत, हे दाखवून देण्यासाठीच मला अमेरिकेला माझ्या गुरुनी पाठविले 
होते. पण हे सर्व 'चमत्कार' मी स्वेच्छेने-स्वत:च्या इच्छाशक्तीने-करु शकते, 
त्यासाठी कुठल्याही मृतात्म्याची जरुरी नाही, हे मला दाखवून द्यावयाचे होते. पण 
मृतात्मविद्येच्या (कधीकधी बनवेगिरी करणाऱ्या) माध्यमांना वाचविण्यासाठी मी 
हे उघडपणे करुन दाखवू शकत नव्हते. कारण ब्रह्मविद्येच्या प्रसारासाठी मला 
मृतात्यविद्या जिवंत ठेवणे जरुर होते. लोकांची मरणोत्तर आत्म्याच्या अस्तित्वावरील 
श्रध्दा मला अध्यात्माच्या दृष्टीने ढासळू द्यावयाची नव्हती. त्यासाठी ज्या माध्यमांची 
बनबेगिरी उघड झाली होती, त्या माध्यमांच्या बैठकांना मला मुद्दाम हजर राहून 
माझे गुरु मौर्य यांच्या सामर्थ्याच्या जोरावर जॉन किंग ब केटी किंग हे मृतात्मे खोटे 
असूनही मला स्थूल देहाने त्यांना प्रत्यक्ष त्या बैठकांत प्रगट करावे लागले. त्यामुळे 
(बनवेगिरी करणारे) ते माध्यमही भयंकर घाबरले. यात मी काही चूक केली काय? 
पाश्चात्य जगाचे मन अजून ब्रह्मविद्येतील गूढ रहस्ये व तत्त्वे समजण्याइतके तयार 
(पक्व) झालेले नाही. ते तयार होईपर्यंत त्याला निदान एवढी खात्री देणे आवश्यक 
होते की या विश्वात अतींद्रिय पातळीवर काही 'आत्मे' आहेत-मग त्या आत्म्यांना 
तुम्ही मृतात्मे म्हणा अगर निसर्गात्मे (८151521415) म्हणा-आणि मानवात असे सुप्त 
सामर्थ्य आहे की जे त्याला पृथ्वीवरील देव (४०१ 01 ८9) बनवू शकते. 

“माझ्या मृत्यूनंतर मी हे नि:स्वार्थ बुध्दीने केले हे लोकांना माहीत होईल. 
जिवंत असेपर्यंत लोकांना सत्य मार्ग दाखवण्याची मी शपथ घेतली असून ती मला 
पाळाबी लागणार आहे, मग लोक मला भले माध्यम म्हणोत, बनवेगिरी करणारी 
म्हणून माझी निंदा करोत. मी मेल्यानंतर खरे काय ते त्यांना कळेल.”** 

या संदर्भात स्वत: ऑलकॉट यांनी म्हटले आहे की माध्यमांच्या बैठकात 
प्रगट होणारे जॉन किंग व केटी किंग हे मृतात्मे नसून मृतात्म्यांच्या फसव्या रुपाने 
वाबरणारे प्रत्यक्ष निसर्गात्मे (५८11211415) आहेत, (जॉन किंग हा आपण हेन्री 
मॉर्गन या चाच्याचा मृतात्मा असल्याचे सांगत असे. या फसव्या रुपांना ब्रह्मविद्येत 
*मायावी' रुप म्हणतात.) हा ब्लॅव्हट्स्की यांच्या स्क्रॅप बुक' मधील महत्त्वाचा 
उतारा देऊन ऑलकॉट पुढे म्हणतात, '*या उताऱ्यात सर्व गोष्टींचा स्पष्ट खुलासा 
केलेला आढळतो. पाश्चात्य मृतात्मबिद्येच्या जागी पौर्वत्य अध्यात्मशास्त्राची - 
ब्रह्मविद्येची-तरफदारी व स्थापना करण्यासाठी ब्लॅव्हेट्स्की यांना अमेरिकेला 
पाठविण्यात आले होते. पण हे काम यशस्वीरीत्या पार पाडायचे तर मृतात्मविद्येतील 
“चमत्कार' खरे असतात, हे प्रथम सिध्द करणे आवश्यक होते ब त्यासाठी 


विज्ञान आणि चमत्कार १ ३३७ 


मृतात्मबिद्येचे पूर्वग्रहदूषित व लढावू शत्रू-भौतिक विज्ञानालाच सर्व काही समजते 
या भ्रमात वाबरणारे त्याचे भक्त ब पुढारी -यांच्याशी प्रथम ब्लॅन्हेट्स्की यांना सामना 
करावा लागणार होता.” '"$ आणि त्यासाठी पाश्चात्य जगाच्या सर्व तऱ्हेच्या 
आरोपांना, निंदानालस्तीला तोंड देण्याची मानसिक तयारी ब्लॅव्हेट्स्की यांना 
करावी लागणार होती. आणि ती त्यानी केली होती, हे वरील उताऱ्यावरुन स्पष्ट 
होते. पण आपल्या मृत्यूनंतर आपल्याला न्याय मिळेल अशी त्यांना आशा व 
खात्रीही वाटत होती. ऑलकॉट यानीही शेबटी ती खात्री व आशा व्यक्त केली 
आहे, 

अशारीतीने मृतात्मविद्या खोटी नसली तरी पाश्चात्य जगाला ब्रह्मविद्येकडे 
नेण्यासाठी तयार केलेली ती एक तात्पुरती पायरी (8०016) होती. त्यासाठी ती 
खोटी म्हणणाऱ्या जडवादी भौतिक शास्त्रज्ञांच्या हल्ल्यापासून एकीकडे तिचे संरक्षण 
करणे व आपण मृतात्मविद्यावादी असल्याचा बाहेरुन सोंग वठविणे ब्लॅव्हेट्स्कीना 
भाग होते, तर दुसरीकडे आतून त्या मृतात्मविद्येचेही मूळ उखडून काढून त्या जागी 
ब्रह्मविद्येची स्थापना त्यांना करावयाची होती. पण हे त्यांना उघडपणे करता येत 
नव्हते. त्यासाठी ऑलकॉट सारख्या मृतात्मविद्येच्या निष्ठावंत भक्तांना हाताशी 
धरुन खासगीत आपण माध्यम नसतानासुध्दा केवळ स्वत:च्या इच्छाशक्तीने (५॥॥॥ 
0०%) मृतात्मविद्येचे सर्व “चमत्कार' करु शकतो, हे प्रत्यक्ष प्रयोगाने दाखवून 
देऊन मनुष्य जिबंतपणी पृथ्वीवरील देव (“९०१ ०1 ७७४५॥') बनू शकतो, हे सिध्द 
करायचे होते. शेवटी “ब्रह्मविद्या' [म्हणजे 'मी ब्रह्म आहे-ईधवर आहे' (अहं 
ब्रह्मास्मि।) ही उपनिषदांची आध्यात्मिक शिकवण] व्यवहारात आणायची तर 
स्वतः जवळ ईश्वरी सामर्थ्य असल्याचे ब्लॅव्हेट्स्कींना सिध्द करुन ती व्यवहारात 
आणावी लागणार होती, आणि त्यासाठी जडबादी पाश्चात्य जगाला हे सामर्थ्य 
स्वत:चे (ईश्वरी) 'चमत्कार' सामर्थ्य दाखवूनच ब्लॅव्हेट्स्कींना सिध्द करता येणार 
होते, त्यातून भौतिक जगातील भौतशास्त्रज्ञांनी शोधून काढलेले 'सर्वसमर्थ' भौतिक 
नियम कसे तकालादू आहेत, हे सिध्द होऊन पाश्चात्य जगाच्या जडवादी शास्त्रज्ञांचा 


अहंकार नष्ट होणार होता. हे वर म्हटल्याप्रमाणे त्यांना उघडपणे करता येत नसले '. 


तरी त्यांनी खासगीत ते कसे करुन दाखविले, हे ऑलकॉट यांनी धिऑसॉफिकल 
सोसायटीचा इतिहास सांगणाऱ्या आपल्या उपर्युक्त ग्रंथात त्यांचे पाश्चात्यांना चकित 
करणारे अनेक 'चमत्कार' वर्णन करुन सांगितले आहेत. त्यातील काही निवडक व 
नमुनेदार उदाहरणे बाचकांच्या माहितीसाठी येथे देतो. 


मॅडम ब्लॅव्हेट्स्की यांचे काही चमत्कार 
या 'चमत्कारां'ची माहिती ऑलकॉट यांच्या 00 01817 1.९७४९ या 
सहा खंडांच्या ग्रंथात विखुरली असून त्याविषयीचे संदर्भ (खंड व पृष्ठ क्रमांक) 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३३८ 


शेवटी कंसात दिले आहेत. इतर ग्रंथांचे संदर्भ टीप क्रमांकाने दाखवले आहेत. 
ब्लॅव्हेट्रस्की अमेरिकेला आल्यानंतर प्रथम न्यूयॉर्कमध्ये राहू लागल्या. 
त्यांच्याकडे त्यांना भेटण्यासाठी ऑलकॉट ब इतर अनेक लोक अधूनमधून येत 
असत. त्यांच्या बैठका होत व चर्चेत अनेक विषय येत. एकदा पाश्चात्य व पौर्बात्य 
बस्त्र-निर्मितीच्या दर्जाविषयी चर्चा चालू असता हैटीच्या हॅरिसे या परराष्ट्र वकिलाने 
आपल्या एका नातेवाईकाने चीनहून उत्तम प्रतीचा रेशमी 'क्रेप' चा (सुरकुत्या 
असलेला) हातरुपाल आणला होता व तो आपण पाहिला आहे असे सांगितले. 
तत्काळ ब्लॅव्हट्स्की यांनी आपल्या गळ्याजबळ हात नेला व छातीजबळून एक 
हातरुमाल काढून “तो असाच होता का?' असे विचारले. तो तसाच असल्याचे 
हरिसेनी मान्य केले. ऑलकॉट यांनी नंतर तो रुमाल आपल्याजवळ ठेवून घेतला. 
नंतर अमेरिकेचे ओ सलिव्हान हे परराष्ट्र वकील त्यांना भेटायला आले असता 
ऑलकॉट यांनी ही घटना त्यांना सांगितली व तो हातरुमाल त्यांना दाखवला. तो 
' पाहून ओ सलिव्हान यांनी ब्लॅव्हेट्स्कीकडे त्याची मागणी केली. तेव्हा त्यांनी तो 
हातरुमाल त्यांना दिला. ऑलकॉट लगेच थट्टेने ब्लॅव्हेट्स्कीना म्हणाले, “ तुम्हाला 
दुसऱ्यांच्या वस्तू अशारीतीने देण्याचा अधिकार नाही.” ब्लॅव्हेट्स्की यांनी “ तुम्हाला 
तसलाच दुसरा देईन, काळजी करु नका” असे म्हणून ओ सलिव्हान यांच्याकडून 
तो हातरुमाल परत मागून घेतला व थोडावेळ त्यांच्याकडे त्यानी पाठ फिरवली, 
लगेच परत त्या त्यांच्याकडे वळल्या, त्यावेळी त्यांच्या दोन्ही हातात दोन हातरुमाल 
होते. त्यांनी नवनिर्मित हातरुमाल ऑलकॉट यांना दिला. तो जुन्यासारखाच हुबेहूब 
होता. 
काही वेळाने ब्लॅव्हेट्स्की यांनी जबळच्या खिडकीतून येणाऱ्या गार 
बाऱ्यापासून संरक्षण करण्यासाठी गळ्याभोवती पांघरायला काहीतरी देण्याची 
ऑलकॉटना विनंती केली. तेन्हा त्यानी नुकताच जादूने निर्माण केलेला हातरुमाल 
दिला, तो ब्लॅव्हेट्स्की यानी 'उसरप्क गळ्याभोवती गुंडाळला. पण तो गळ्याला 
पुरत नसल्याचे पाहून ऑलकॉट म्हणाले, “थांबा, पुढे जोडण्यासाठी एक पिन 
देतो.” आणिं ते पिन शोधण्यासाठी उठले. लगेच ब्लॅव्हेट्स्कीनी “तुमची पिन 
नको, आणि तुमचा हा हातरुमालही नको” असे म्हणून तो हातरुमाल गळ्यातून 
काढून त्यांच्याकडे फेकला. त्यावेळी त्यांचा गळा बास्तविक मोकळा व्हावयास 
हवा होता. पण आश्चर्य असे की तसलाच हातरुमाल परत लगेच त्यांच्या गळ्याभोबती 
निर्माण झाला होता ! आणि तो निर्माण होतांना प्रत्यक्ष ओ सलिन्हान यांनी स्वत:च्या 
डोळ्यांनी पाहिल्यामुळे त्यांनी त्याची त्यांच्या *चमत्कारा' ची आठवण म्हणून 
मागणी केली. ब्लॅन्हेट्स्कीनी ती आनंदाने मान्य केली व तोही हातरुमाल दिला. 
ऑलकॉट यांनी या हातरुमालाच्या एका कोपर्‍याचे छायाचित्र आपल्या ग्रंथात 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३३९ 


दिले आहे. (४७०. 11२ 338 - 341) 

ह्या सर्व घटना विस्ताराने वर्णन करुन सांगण्याचा आपला उद्देश शेबटी 
ऑनलकॉट यांनी पुढील शब्दात स्पष्ट केला आहे. “यानंतर ब्लेव्हेट्स्कीनी आपला 
एकही चमत्कार मला दाखवला नसता तरी केवळ एवढ्या “चमत्कारा' वर्न त्यांच्या 
योगसिध्दीच्या खरेपणाविषयीची आपली खात्री कधीच भंग पाबली नसती. त्या 
सिध्दीच्या पाठीमागे असलेल्या मनाच्या सामर्थ्याचे जे नियम ब्लॅव्हेट्स्की यांच्या 
शिकवणुकीतून प्रकट होत होते, त्या (प्रयोगसिध्द) नियमांचे अस्तित्व मला कधीच 
नाकारता येण्यासारखे नव्हते.” (5. 341) पण असले असंख्य “चमत्कार' त्यानंतरही 
ब्लॅव्हेट्स्की यांनी ऑलकॉट यांना ब इतर अनेकांना करुन दाखवले आहेत. वरील 
*चमत्कार' वर्णन करुन सांगण्यापूर्वी ऑलकॉट यांनी म्हटले आहे की हे “चमत्कार! 
म्हणजे शून्यातून वस्तू निर्माण करण्याचा प्रकार आहे असे समजण्यात येते. पण हे 
खरे नाही. कारण असे कधी घडत नसते. (9. 339) 'आकाश' या तत्त्वापासून सर्व 
वस्तू ब घटना निर्माण होत असून त्याचे ज्ञान माणसाला मिळवता येते. (5. 334) या 
“आकाश तत्त्वापासून यापेक्षाही जास्त अविश्वनीय सिध्दीचे 'चमत्कार' ब्लॅव्हेट्स्की 
करुन दाखवू शकतात असे म्हणून (४९७ ४०1१ ४४०१० च्या २१ एप्रिल १८७८ च्या 
अंकातील कर्टिस या वार्ताहाराच्या काउंटेस पॅस्काफ या फ्रेंच स्त्रीने कथन केलेला 
एक प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांत ऑलकॉट यांनी दिला आहे. (४०1. 1. 5. 334 564.) वर वर्णन 
केलेला रेशमी रुमालांचा वृत्तांतही 5७11118115 नियमकालिकात ओ सलिव्हान 
यांनी नंतर प्रसिध्द केला होता. 

न्यूयॉर्कमध्ये असताना एकदा एक व्यक्ती त्यांना भेटायला आली होती. 
तिच्या बरोबरच्या मुलाने तिला घरी चलण्यास सारखा लकडा लावल्यामुळे *थांबा, 
त्याला एक खेळणे देऊ या' असे म्हणून ब्लॅव्हेट्स्की खुर्चीवरुन उठल्या व 
पाठीमागच्या सरकत्या दारावर हात घालून तेथून एक चाके असलेल्या लाकडी 
मेंढीचे खेळणे काढून त्या मुलाला दिले. ते खेळणे तेथे एका घटकेपूर्वी नव्हते, असे 
ऑलकॉट यांनी म्हटले आहे, (४०1. 1. 5. 344) 

अशारीतीने लहान मुलांच्या किरकोळ आवडी पुरविण्यासाठी सुध्दा .' 
ब्लॅव्हेट्स्की आपल्या सिध्दीचा उपयोग करीत असत. असा प्रसंग त्यांच्यावर 
अधूनमधून येई. उदा. एकदा ब्लॅव्हेट्स्की, ऑलकॉट ब मार्क्वेट या डॉक्टरबाई डॉ. 
डिट्सन यांना भेटण्यासाठी अल्बेनीला गेले होते. जाण्यापूर्वी कपड्यांची बॅग स्वत; 
ऑलकॉट आणि मार्क्वेट यांनी भरली होती; आणि तीही दाबून व खच्चून. इतकी 
की तिच्यात दुसरा एकही जास्तीचा कपडा घालता येणार नव्हता. अल्बेनीला डिट्सन 
यांच्या घरी पोचताच ब्लॅव्हेट्स्की यांच्या अंगाशी घरच्या मालकिणीच्या मुलीने 
सलगी सुरु केली. तिला दूर ठेवण्यासाठी ब्लॅव्हेट्स्की सहज म्हणाल्या “तुला एक 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३४० 


भेट वस्तू देते हं. खेळ जा.'' ती मुलगी लगेच म्हणाली, “कुठाय भेट वस्तू?” आता 
आपल्याला अल्बेनीतील दुकानातून एखादी बस्तू भेट देण्यासाठी विकत आणावी 
लागणार असे ऑलकॉट यांना वाटले. तेवढ्यात ब्लॅव्हेट्स्की म्हणाल्या, “काळजी 
करु नकोस, त्या बॅगेत आहे.” ऑलकॉट यांना माहीत होते की त्या बॅगेत 
कपड्याशिवाय काही नव्हते. कारण त्यांनी स्वत:च ती बॅग भरली होती; आणि 
तीही इतकी खच्चून की तिच्यात नंतर कुणालाही काहीही घालता येणार नव्हते; 
आणि ब्लॅव्हेट्स्की यांनी तर त्या बॅगेला हातही लावला नव्हता, असे ऑलकॉट 
यांनी या संदर्भात म्हटले आहे. पण ब्लॅव्हेट्स्की यांनी त्या बॅगेत 'भेटवस्तू' असल्याचे 
म्हटले असल्यामुळे ऑलकॉट यांनी डिट्सन यांच्या घरी आल्यापासून न उघडलेली 
ती बॅग लगेच किल्ली लावून उघडली व एकेक कपडा बाजूला काढला. तेव्हा 
मध्यभागी १५ इंच लांब व ४ इंच रुंद हार्मोनिकॉन हे लहान मुलांचे खेळणीचे वाद्य 
व्यवस्थित मांडून ठेवलेले त्यांना आढळले ! या संदर्भात ऑलकॉट यांनी म्हट्ले 
आहे की फुटण्याइतके खच्चून भरलेल्या त्या बॅगेत ते खेळणीवाद्य कसे व्यवस्थित 
पॅक केले गेले, हे कोडे मला तरी सोडवणे अशक्य आहे.” (४०1. 15. 349) 

वर उल्लेख केलेले ओ सलिव्हान हे अमेरिकेचे परराष्ट्र वकील 
मृतात्मबिद्यावादी होते. त्यांचे मतपरिवर्तन करुन त्यांना अध्यात्माकडे, ब्रह्मविद्येकडे 
ओढण्यासाठी वर वर्णन केलेला चिनी रेशमी रुमालाचा 'चमत्कार' ब्लॅव्हेर्स्की 
यांनी चालता-बोलता सहज करुन दाखवला होता. दुसऱ्यांदा ते बकील त्यांच्याकडे 
आले असता त्यांनी पुढील एक 'चमत्कार' करुन दाखवला. ऑलकॉट यांनी एक 
हजार डॉलरची चलनी नोट सुरक्षित ठेवण्यासाठी ब्लॅव्हेट्स्की यांच्याकडे दिली 
होती. ती टेबलाच्या खणातून ब्लॅव्हेट्स्कीनी बाहेर काढून ओ सलिव्हान यांच्या 
हातात दिली ब त्याची सुरळी करुन हातात धरण्यास सांगितले. त्यांनी तसे करताच 
उलगडून ती पाहण्यास त्यांनी लगेच सांगितले. त्यांनी ती उलगडून पाहिली तेव्हा 
त्यांना त्याच नंबरची हुनेहूब दुसरी एक हजार डॉलरची नोट मूळ नोटेबरोबर आढळून 
आली. “वा !” ओ सलिव्हान म्हणाले, “श्रीमंत होण्याचा हा नामी उपाय आहे !” 
“मुळीच नाही” ब्लॅव्हेट्स्की म्हणाल्या, “ही मन:सामर्थ्याची जादू आहे. तिचा 
उपयोग स्वत: साठी किंवा इतरासाठी करायचा नसतो. तसे केले तर ती सरकारची 
चोरी किंबा फसवणूक ठरेल." त्यांनी ती नोट कशारीतीने दुप्पट केली, हे मात्र 
सांगितले नोही: त्या हसून इतकेच म्हणाल्या की हे त्यांनीच शोधावे . 

ओ सलिव्हान निघून गेल्यानंतर ब्लॅव्हेट्स्कीनी ऑलकॉटना टेबलाचा 
खण उघडून त्यात एकच हजार डॉलरची नोट असल्याचे दाखवले. दुसरी नोट 
गायब झाली होती. (४०. [. ७. 434-35) 

बरील “चमत्कार? मात्र नजरबंदी किंवा हिप्नॉटिझम्‌चा प्रयोग नव्हता. 


विज्ञान आणि खमत्कार / ३४१ 


पुढील “चमत्कारा' बरुन हे स्पष्ट होईल. एकदा ब्लॅव्हेट्स्की यांचा टेबलाला धक्का 
लागून त्यावरील शाई त्यांच्या स्कर्टबर सांडली ब त्याचा पुढचा भाग खराब झाला. 
लगेच त्या आपल्या बेडरुमकडे गेल्या, पण आत प्रवेश करण्यापूर्वीच खाली बाकून 
स्कार्टवरुन हात फिरवून तो साफ केला. त्या परत वळल्या तेव्हा त्यांचा सफेद 
रंगाचा स्कर्ट चॉकलेटी रंगाचा झालेला ऑलकॉट यांना दिसला ! हा 'चमत्कार' 
वर्णन करुन ऑलकॉट यांनी “४७ 1( 01894?” (ही माया होती काय?) असा प्रश्न 
उपस्थित करुन पुढे म्हटले आहे की “पण तिला माया तरी कसे म्हणावे ? कारण तो 
चॉकलेटी स्कर्ट त्यांनी नंतर जीर्ण होईपर्यंत वापरला व मला त्यांचा मूळचा सफेद 
स्कर्ट पुन्हा कधीच पाहवायास मिळाला नाही. माया अशी जीर्ण होते काय ? होत 
असेल तर त्यासाठी किती काळ लागतो ?" (४७1. 1, 5. 432) | 

हिप्नॉटिझमने निर्माण केलेली 'दृश्य' पण खोटी वस्तू म्हणजे माया' 
म्हणायची झाल्यास अशी वस्तू दीर्घकाळ (जीर्ण होईपर्यंत) टिकू शकत नाही. 
त्यामुळे वरील (जीर्ण होईपर्यंत टिकलेला) चॉकलेटी स्कर्ट ही माया म्हणता येत 
नाही. तसेच बरील एकाच नंबरची दुसरी एक हजार डॉलरची नोटसुध्दा, नंतर ती 
'अदृश्य' झाली असली तरी माया होती असे म्हणता येत नाही. चॉकलेटी स्कर्ट 
माया होती-म्हणजे तो स्कर्ट खोटा होता-असे म्हणाबयाचे झाल्यास मूळचा सफेद 
स्कर्ट कायमचा अदृश्य झालेला असल्यामुळे तोच माया (खोटा) होता असे येथे 
म्हणावे लागेल ! म्हणजे येथे मूळचा खरा स्कर्ट 'माया' (खोटा) ब नंतरचा “माये' चा 
(खोटा) स्कर्ट खरा म्हणण्याचा तर्कविसंगत प्रसंग गुदरतो. पण असा प्रसंग ब्रह्मविद्या 
गुदरु देत नाही. कारण ब्रह्मविद्येनुसार (“ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या* या उपनिषदाच्या 
शिकवणुकीनुसार) ब्रह्माखेरीज बाकी सर्व गोष्टी खोट्या (माया) असल्यामुळे मूळचा 
सफेद स्कर्ट जसा माया ठरतो, तसाच नंतरचा चॉकलेटी स्कर्टसुध्क मायाच ठरतो. 
ब्रह्मविद्यनुसार दोन्ही स्कर्ट मायाच आहेत. (तसेच वरील दोन्ही एकाच नंबरच्या 
चलनी नोटाही मायाच आहेत.) मनुष्य पृथ्वीवरील ईश्वर (8०1 01 &ा) बनू 
शकतो ही (ब्लॅव्हेट्स्की यांनी वर सांगितलेली) ब्रह्मविद्येची शिकवण असल्यामुळे . 
फार तर असे म्हणता येईल की सफेद स्कर्ट ही ईश्वरी माया तर चॉकलेटी स्कर्ट ही 
“पृथ्वीवरील ईश्वर' बनलेल्याची (ब्लॅन्हट्स्कीयन) माया आहे ! मनुष्य हा ईश्वराचा 
अंश असल्याचे भगवद्वीतेचे म्हणणे (भ.गी.१५.७) हे वैज्ञानिक सत्य 
असल्याचे वैज्ञानिक निकषांवर सिध्द करण्यासाठी ब्लॅव्हेट्स्की यांच्या . 
आणखी कोणत्या (निर्णायक) वैज्ञानिक प्रयोगाची (वा पुराव्याची) गरज 
आहे? न 

मायेने (जादूने) निर्माण केलेली बस्तू अशारीतीने दीर्घ काळपर्यंत (जीर्ण 
होईपर्यंत) टिकू शकत असल्यामुळे जादूने निर्माण केलेली एक हजार डॉलरची 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३४२ 


चलनी नोट ब्लॅव्हेट्स्की चलनात आणू शकत होत्या, पण त्यांनी ती कायमची 
अदृश्य केली. कारण ती चलनात आणणे ही चोरी ठरली असती. तसे त्यानीच 
म्हटल्याचे वर सांगितले आहे. तथापि भारतात अनेक सत्पुरुष चलनी नोटा प्रसंगोपात्त 
आपल्या आसनाखालून “चमत्कारा' ने काढून भक्तांना देत असल्याच्या कथा आहेत. 
उदा. बिडकर महाराज काही काळ अशारीतीने पैसे काढून प्रसंग निभावून नेत 
असल्याचे त्यांच्या चरित्रात म्हटले आहे. त्यांचा हा 'चमत्कार' दुप्पट नोटा 
करण्याचा प्रकार नव्हता, हे खरे असले तरी ते पैसे चलनात आणले जात असल्यामुळे 
तो चोरीचाच प्रकार ठरतो. एक तर त्या नोटा बनावट होत्या किंबा खऱ्या होत्या, 
पहिल्या पक्षी सरकारची फसवणूक ठरते व दुसर्‍या पक्षी दुसऱ्यांच्या पैशांचा अपहार 
ठरतो. पुढील प्रकार मात्र दोन्ही ठरतो. कारण यात नव्या नोटा निर्माण करण्याचा 
'चमत्कार' आहे. 

हा 'चमत्कार' अलीकडच्या काळातील कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमेवर प्रसिध्द 
पावलेल्या धनगर समाजातील बाळूमामा या सत्पुरुषांचा आहे. (यांनी १९६६ साली 
आदमापूर, ता. कागल, जि. कोल्हापूर. येथे समाधी घेतली.) 

“एकदा चिकोत्रा नदीकाठी (आपल्या नकऱ्यासाठी) मामांनी काही चारा 
विकत घेतला, त्या दिवशी मामांचा उजवा हात काही दुखापतीमुळे सुजला होता. 
चाऱ्याचे पैसे ताबडतोब द्यावयाचे होते. म्हणून मामांनी आपले पाकीट (गलगले 
गावच्या) अंबाजी पाटलाकडे देऊन अंबाजीला पाकिटातील पैसे चाऱ्याच्या 
मालकाला देण्यास सांगितले. तेव्हा ते पाकीट रिकामे आढळले. 

“अंबाजी म्हणाला, “मामा, पाकीट रिकामे आहे.” 

मामा - “काय सांगतोस लेका. दे इकडे पाकीट," मामांनी आपल्या 
हातात पाकीट घेऊन नव्या नोटांचे बंडल काढले व पैशाचा व्यवहार पूर्ण केला. 
*चमत्काराशिवाय नमस्कार नाही' असे म्हणतात ते खोटे नाही. त्या क्षणापासून 
अंबाजी पाटील मामांचा निष्ठावंत भक्त बनला.” '** 

संत-सत्पुरुषानी असले 'चमत्कार' केल्यामुळे भाबड्या लोकांना चुकीचे 
मार्गदर्शन होत माही काय ? लोकांना भाबडे म्हणण्याचे कारण त्यांना हा “चमत्कार 
म्हणजे सार्वजनिक. पैशाचा अपहार (चोरी) आहे हे कळत नांही, तथापि येथे हे 
लक्षात ठेवले पाहिजे की ब्लॅव्हेट्स्की यांनी हा चोरीचा /फसवणुकीचा प्रकार आहे 
असे जे म्हटले आहे, ते असा प्रकार 'सार्वत्रिक' होऊ नये म्हणून. तसा तो झाला 
तरच ती चोरी ठरते. सत्पुरुषांचा 'चमत्कार' हा या अर्थाने 'सार्वत्रिक' ठरत नाही 
कारण त्यांचा उद्देश फसवणूक बा चोरी नसतो. उलट ते ईश्वरी कार्य करीत असतात 
अशा लोकांचा योगक्षेम स्वत: ईश्वर चालवतो, असे भगबद्गीतेचे बचन आहे 
(नित्ययुक्तानां योगक्षेमं बहाम्यहम्‌ । भ.गी.१५.'७) या संदर्भात ऑलकॉट यांनी 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३४३ 


काही उदाहरणे देऊन म्हटले आहे की थिऑसॉफिकल सोसायटीचे कार्य हे ईथरी 
कार्य असल्यामुळे-ईश्वरनिष्ठेने ते चालवले जात असल्यामुळे-त्या कार्याला पैशाची 
कमरतता कधीच पडली नाही, अमेरिकेतून सोसायटीचे मुख्य कार्यालय भारतात 
हालविल्यानंतर जेव्हा ब्लॅव्हेट्स्की यांना पैशांची आत्यंतिक गरज भासली तेव्हा 
हवे ते पैसे त्यांना कोदूनतरी मनी ऑडरीने नेहमी उपलब्ध झाले, असे ऑलकॉट 
यांनी म्हटले आहे. (४०1. [. 5. 437-9) हे पैसे कसे मिळतात असे ऑलकॉट यांनी 
ब्लॅव्हेट्स्की यांना एकदा विचारले तेव्हा त्या म्हणाल्या की ब्रह्मवेत्ते हे सर्वच संपत्तीचे 
मालक / संरक्षक असतात. ते त्याचा चांगल्या कामासाठी कसाही व केव्हाही 
उपयोग करु शकतात. या कामी त्यांना निसर्गदेवता (812712119॥5) सतत मदत करीत 
असतात. ७७ - 438) ईश्वरी कार्यासाठी 'पृथ्बीवरील देवा'ने (ग्वा जा ळा 
भूदेव) म्हणजे पृथ्वीवरील संपत्तीच्या मालकाने, स्वत:च्या संपत्तीचा उपयोग 
स्वत:च्या (ईश्वरी) कार्यासाठी करणे ही चोरी ठरु शकत नाही, हे ब्लॅव्हेट्स्की 
यांच्या या म्हणण्यावरुन स्पष्ट होते. येथे वाचकांना आठवण करुन देतो की ऐदमाळे 
साहेबांच्या मुलाच्या लग्नात त्यांच्या खिशात पैशाचे आहेराचे पाकीट घालणारा 
"के बैलकर' कोण होता, हे मेतक्‍्याच्या केरबा बैलकरला - आणि 
ऐदमाळेसाहेबांनाही - माहीत नव्हते. मग त्याने ते पैसे कोठून आणले हे कसे माहीत 
होणार ?(पृ.१८०) मिरज हॉस्पिटलमधील आर्‌.के. तेंडुलकरांचे दवाखान्याचे बिल 
चुकते करणारे 'जी. व्ही. कुलकर्णी' कोण होते, हेही कोणालाच माहीत नव्हते. मग 
ते बिलाचे पैसे त्या व्यक्तीने कोठून आणले, हे कोणाला कसे माहित होणार ? 
(पृ.१८७) ते पैसे त्यांनी जेथून आणले तेथूनच बाळू मामांनीही आपले पैसे (नव्या 
नोटांचे बंडल) चाऱ्याच्या मालकाला देण्यासाठी आणले हे उघड आहे. मॅडम 
ब्लॅव्हेट्स्की यांना त्यांच्या थिऑसॉफीच्या ईश्वरी कार्यासाठी अडचणीच्या वेळीही 
तेथूनच पैसे मिळाले; हेही तितकेच स्पष्ट आहे; आणि बिडकर महाराजांनीही तेथूनच 
अडचणी निभावून नेण्यासाठी आसनाखालून पैसे काढले, हे काय वेगळे सांगावयास 
पाहिजे ? या सर्वांना ऐष-आरामात राहण्यासाठी -म्हणजे गरजेपेक्षा जास्त-पैसे कधीच 


मिळाले नाहीत. पण गरजेच्या वेळी त्यांना पैसे कधी कमीही पडले नाहीत. यालाच . 


ईश्वरी कार्य म्हणतात व यालाच भगवद्गीता (ईश्वरनिष्ठांचा) 'योगक्षेम ईश्वर चालवतो' ' 
असे म्हणते (म, गी,१५.७) 


मॅडम ब्लॅव्हेट्स्की यांनी आपण कशा रीतीने एक हजार डॉलरची नोट ' 


दुप्पट केली हे का सांगितले नाही, हे आता वाचकांच्या लक्षात येईल. ओ सलिव्हान 
या ७७1॥1४४॥1४६ (मृतात्मवादी) वकीलाला खऱ्या अर्थाने 5911104115! 
(अध्यात्मवादी) बनबण्यासाठी-त्याचे मतपरिवर्तन करण्यासाठी-फक्त नोटेची (त्या 
चमत्कारापुरती) गरज होती. ओ सलिव्हान समजत होते त्याप्रमाणे श्रीमंत होण्यासाठी 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३४४ 


त्या नोटेची गरज नव्हती. म्हणून ती जेथून आली तेथे ती निघून गेली- अदृश्य 
झाली. तिचे तेवढेच काम होते. ती निर्माण करण्याचे तंत्र जाणून घेणे महत्त्वाचे 
नव्हते. म्हणून ते ब्लॅव्हेट्स्कीनी सांगितले नाही. ते तंत्र जाणून घ्यावयाचे असेल तर 
त्यांचा खालील “*चमत्कार' अभ्यासावा. 

पाश्चात्य देशात भोजनगृहात नेहेमी काटे-चिमटे वापरतात हे सर्वाना माहीत 
आहे. एकदा चहा करताना साखरेच्या बड्या चहात टाकण्याचा चिमटा ब्लॅव्हेट्स्कीना 
सापडेना. ऑलकॉटना त्यांनी याबानत विचारता त्यांनी चांदीच्या इतर सामानातून 
तो आपल्या घरी पाठविल्याचे सांगितले. तेव्हा ब्लॅव्हेट्स्कीनी खुर्चीखाली आपला 
हात घातला व एक चिमटा बाहेर काढला. त्या चिमट्याचा फोटो ऑलकॉट यांनी 
आपल्या ग्रंथाच्या १ ल्या खंडात ३४६ पृष्ठावर दिला असून तो धड चिमटा नाही व 
धड काटा नाही अशाप्रकारचा आहे. असले संकरित (हैब्रीड) साधन बाजारात 
कोठेही मिळणे शक्य नसल्यामुळे तो ब्लॅव्हेट्स्की यांचा एक खास अस्सल 
मानसिक “चमत्कार' ठरतो. भानामतीत नेहमी आढळणाऱ्या वस्तूसारखी इतर 
ठिकाणाहून निसर्गदेवतांनी (८18111315) आणलेली ती वस्तू नसून ब्लॅ्हेट्स्की 
यांच्या शुध्द संकल्पशक्तीने निर्माण झालेली ती अस्सल (0121191) बस्तू असल्याचे 
ती सिध्द करते. [ती हट्लीसुध्दा अड्यार, मद्रास (चेन्नई) येथे ठेवण्यात आली आहे 
असे ऑलकॉट यांनी म्हटले आहे. ती ब्लॅव्हेर्स्की यांच्या अस्सल (टुदा]ा८ट) 
“वमत्कारा' ची क्‍स्तू असल्याची दुसरी खूण म्हणजे तिच्या आतील भागावर त्यांच्या 
गुरुंचे नाव कोरलेले आढळते.] येथे ब्लॅव्हेट्स्की यांच्या मनातील काटा व चिमटा 
यांच्या आकार व रचनेविषयीच्या गोंधळाचे प्रतिबिंब उमटले असल्याचे - म्हणजे 
दोन भिन्न बस्तूंची त्यांच्या मनात गल्लत झाली असल्याचे दिसून येते, असे ऑलकॉट 
म्हणतात. (७०, 1. ७..346) 

ईश्वराच्या संकल्पशक्तीने जसे “शून्या' तून विश्व निर्माण झाले, तसे ईश्वराचा 
अंश असलेल्या व स्वसामर्थ्याने भूदेव (६०१ ०1 ९॥1॥॥) बनलेल्या ब्रह्मवेत्त्याच्या 
संकल्पशक्तीने क्रोणतीही वस्तू कशी निर्माण होऊ शकते याचे हे उदाहरण असून ते 
निर्मितीचे कार्य तो कसे करतो हे कुथुमी या ब्रह्मवेत्त्याने ए.पी, सिनेट यांना लिहिलेल्या 
एका पत्रात पुढीलप्रमाणे सांगितले आहे, कुथुमी म्हणतात, “ब्रह्मवेत्ता संपूर्ण नवीन 
असे काहीच निर्माण करीत नाही, तर सभोबतालच्या वातावरणातील उपलब्ध 
अणूंचाच तो आपल्याला हव्या त्या वस्तूच्या निर्मितीसाठी वापर करतो आणि 
त्यांना मूर्त आकार देतो,” “ हे हवे त्या वस्तूच्या निर्मितीचे कार्य संकल्पशक्तीने 
किती जलद तो करु शकतो, हे ब्लॅव्हेट्स्की यांच्या वरील संकरित वस्तूच्या 
उदाहरणावरुन दिसून येते. एक हजार डॉलरची नोट त्यांनी ओ सलिव्हान यांच्या 
हातात अशीच तत्काल निर्माण केली होती. ती नोट नंतर अदृश्य़ झाली असली तरी 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३४५ 


ती हिप्नॉटिझमची 'माया' नव्हती, हे वरील चॉकलेटी स्कर्ट व संकरित काटा- 
चिमट्याच्या उदाहरणावरुन सिध्द होते. (ती संकरित वस्तू नंतर ऑलकॉटनी 
अड्यारमध्ये या *चमत्कारां' चे स्मृतीचिन्ह म्हणून ठेवली.) 


संकल्पशक्तीचा एक “चमत्कार' 

नि:स्वार्धबुध्दीने लोक-कल्याणाचे-लोकांना ब्रह्मविद्याज्ञान देण्याचे -ईश्वरी 
कार्य करण्यासाठी सर्वस्वाचा त्याग करुन कार्यरत झालेल्या मनुष्याचा संकल्प ईश्वरी 
संकल्पच कसा बनतो याचे उदाहरण म्हणून स्वत:च्याच एका “चमत्कारा' चे उदा, 
ऑलकॉट यांनी दिले आहे. तें देण्यापूर्वी आपल्याकडून घडलेला हा चमत्कार 
आपल्या आध्यात्मिक प्रगतीचे लक्षण समजू नये-कारण असे चमत्कार अध्यात्मात 
कसलेच स्थान ब ज्ञान नसलेल्या सामान्याकडूनही अभावित्तपणे कधीकधी होतात- 
असे वाचकांना बजावण्यास ते विसरले नाहीत. त्यावेळी ब्लॅव्हेट्स्की 155 ए- 
श्था९ हा ग्रंथ लिहीत होत्या व त्यांचे इंग्रजी शुध्द करण्याच्या कामी ऑलकॉट 
त्यांना यांच्याजवळ बसून मदत करीत होते. एकाच इमारतीत ऑलकॉट वरच्या 
मजल्यावर झोपत व ब्लेव्हेट्स्की खालच्या मजल्यावर झोपत. एकदा रात्रीचे पुस्तक 
लेखनाचे काम संपल्यानंतर झोपण्यासाठी ऑलकॉट वर गेल्यानंतर झोपण्याच्या 
वेळी शेवटच्या परिच्छेदातील वाक्यात. तीन विशिष्ट शब्द घालायला हवेत असे 
त्यांना तीव्रतेने बाटले, उद्यापर्यंत आपण ते शब्द कदाचित विसरुन जाऊ, असेही 
त्यांना वाटले. म्हणून त्यांनी रात्री झोपल्यानंतर लिंगदेहाने ब्लॅव्हेट्स्की यांच्या 
लिहिण्याच्या खोलीत जाऊन टेबलावरील हस्तलिखितात ही दुरुस्ती करण्याचा 
संकल्प केला. यापूर्वी असा प्रयोग त्यांनी कधी केला नव्हता. तथापि इच्छाशक्तीच्या 
केंद्रीकरणाने हे करता येते, हे त्यांना माहीत होते. म्हणून त्यांनी तो प्रयत्न करण्याचे 
ठरवून तसा दृढ संकल्प केला. झोपून उठेपर्यंत आपण काय केले हे मात्र त्यांना 
माहीत झाले नाही. सकाळी उठून खाली गेल्यानंतर ब्लॅव्हेद्स्की म्हणाल्या, “रात्री 
माझ्या खोलीच्या भिंतीतून तुमचे शरीर बाहेर येताना मी पाहिले. मी तुम्हाला 
बोलावले. पण तुम्ही बोलला नाही. लिहिण्याच्या खोलीत तुम्ही कागदाशी काही 


चाळा केल्याचा आवाज आला. तेथे काय करत होता?” ऑलकॉटनी मग त्यांना : 


आपल्या आदल्या रात्रीच्या संकल्पाची कल्पना त्यांना दिली. दोघांनी नंतर खोलीत 
जाऊन टेबलावरील हस्तलिखित तपासले, तेव्हा त्यांनी योजिलेल्या तीन शब्दापैकी 
दोन शब्द एका वाक्यात जास्तीचे घातल्याचे व तिसरा शब्द अर्धवट लिहिल्याचे 
आढळून आले. हे त्यांनी कसे लिहिले हे त्यांना कळले नसले तरी त्यांना आपला 
प्रयोग यशस्वी झाल्याचे समाधान वाटले. हा ईश्वराच्या विश्वनिर्मितीच्या 
संकल्पशक्तीसारखाच आपल्या संकल्पशक्तीचा प्रयोग असल्याची त्यांची खात्री 
झाली. त्यासाठी त्यांनी तैत्तिरीय उपनिषदाच्या *ब्रह्मवल्ी' मधील पुढील श्लोकाचा 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३४६ 


संदर्भ दिला आहे, सोडइकमायत बहुस्थाम प्रजायेयेति । स तपो5तप्यत । इ. 
(तै.उप.३.अनुवाक ६) [अर्थ :- त्याने (ब्रह्माने) संकल्प केला की आपण अनेक 
रुपाने प्रकट व्हावे. त्याने 'तप' (खोल विचार) करुन सर्व (मानव व विश्व) निर्माण 
करुन त्यात प्रवेश केला. प्रवेश (केल्यामुळे) मूर्त-अमूर्त इ. (निर्माण) केले (झाले) .] 

येथे ब्रह्माने विचार (संकल्प) करुन त्यातून (विचार किंवा 1॥०1४॥1मधून) 
जसे (मानवाचे) रुप (011) निर्माण केले, तसे ऑलकॉट यांनी विचार (संकल्प) 
करुन त्यातून (ब्लॅव्हेट्स्कीनी पाहिलेले) आपले रुप (लिंगशरीर) निर्माण केले. 
ब्रह्माने जसे (निर्माण केलेल्या) त्या मानवात प्रवेश केला (त्याचा आत्मा बनला) 
तसे ऑलकॉट यांनी स्वत: निर्माण केलेल्या त्या लिंगदेहात प्रवेश करुन (ब्रह्माने 
निर्माण केले तसे) मूर्त-अमूर्त (कागदावरील शब्द ब विचार) निर्माण केले. थोडक्यात 
ह्याने सृष्टी निर्माण केली तशी ऑलकॉट यांनीही (आपली) स्वत:ची एक 
(छोटी) सृष्टी निर्माण केली. म्हणून हा स्लोक आपल्या दृष्टीने सखोल अनुभवाचा 
व अर्थपूर्ण आहे असे ऑलकॉट यांनी म्हटले आहे.('४०1.15.387) 
| विश्वामित्राने प्रतिसृष्टी निर्माण केली ही कथा कपोकल्पित मानण्याचे कारण 
नाही, हे यावरुन स्पष्ट होईल. लेडबीटर यांनी स्वत:चे स्थूल शरीर रात्री अंथरुणात 

' विश्रांती घेत असताना लिंगदेहाने स्थूल जगात फिरुन अनेकांना संकटातून वाचवले 

असल्याची अनेक उदाहरणे वस्तुनिष्ठ पुराब्यासह आपल्या एज! प्कूशळ या 
पुस्तकात दिली आहेत. (हे कार्य अनी बेझंटही करीत असत.) जिज्ञासूनी ती अवश्य 
पाहाबीत. (आपण नशीबानेच वाचलो, आपल्या मदतीला देवच आला, आपण 
कसे वाचलो हे कळले नाही इ. शब्दांनी अशा घटनांचे वर्णन संबंधित व्यक्ती करताना 
आढळतात. खरी गोष्ट त्यांना माहीत नसते.) 

आपण कागदावर ते शब्द कसे लिहिले हे आपल्याला कळू शकले नाही, 
असे ऑलकॉट यांनी म्हटल्याचा वर उल्लेख केला आहे. पण त्याच ठिकाणी त्यांनी 
ब्लॅन्हेट्स्की यांच्या निसर्गदेवतांनी (८1211211815) या कामी आपल्याला मदत केली 
असणे शक्‍य आहे, असा तर्कही केला आहे. असा तर्क करण्याचे कारण ब्लॅव्हेट्स्की 
'यांची बरीच कामे निसर्गात्म्यांनी अनेकदा केल्याचे त्यांनी पाहिले होते. म्हणजे 
ब्लॅव्हेट्स्की यांच्या अनेक 'चमत्कारां' चे कर्तृत्व त्यांच्या आज्ञाधारक 
निसर्गात्म्याकडेच जाते हे त्यांना अनुभवाने माहीत झाले होते. अशा त्यांच्या 
अनुंभबांची काही उदाहरणे येथे दिली तर अशा 'चमत्कारां' च्या.स्वरुपाची वाचकांना 
कल्पना येईल अंसे वाटते. या 'चमत्कारां' ना 'ब्लेव्हेट्स्की यांची भानामती' असे 
म्हणता येईल. (निसर्गात्म्यांच्या मदतीने असा चमत्कार, करता आला असे म्हटल्याने 
तो संकल्पशक्तीचा चमत्कार नाही, असे ठरत नाही, हे येथे लक्षात ठेवावे. कारण 
मुळात एखाद्याने संकल्प केल्याशिवाय तो घडत नाही.) 


विज्ञान आणि 'धमत्कार / ३४७ 


मॅडम ब्लेव्हेट्स्की यांची भानामती 


आपण मृतात्मविद्यावादी होतो, हे मान्य करुन आपले मत बदलावे असे 
उघडपणे न सांगता ते ब्लॅव्हेट्स्की यांनी कसे आपल्याला बदलायला भाग पाडले 
ब आपल्याला ब्रह्मविद्यावादी बनवले हे सांगताना हे 'चमत्कार' ऑलकॉट यांनी 
सांगितले असून शास्त्रीय संशोधन करताना वैज्ञानिक विगमन (5211112 1 ५८- 
शा) कसे कराबे हेही अशा प्रसंगाच्या निमित्ताने कळते असे म्हटले आहे, (त्यासाठी 
त्यांनी प्रस्तुत लेखकाने ग्रंथाच्या पहिल्या प्रकरणात दिले तसे न्यूटनचा सफरचंद 
पडण्याच्या निरीक्षणाचे उदाहरण दिले आहे.) हे “चमत्कार' सांगत असताना 
आध्यामिक क्षेत्रात शास्त्रीय दृष्टिकोन फक्त पौर्वात्य देशातच (भारतात) आपल्याला 
आढळल्याचे त्यांनी म्हटले असून त्यासाठी मंत्रशास्त्राचे उदाहरण (ते शास्त्र पश्चिमेत 
कुठेही आढळत नाही, असे म्हणून) दिले आहे. भारतातील रस्त्यात लंगोटीवर 
फिरणार्‍या फकीरांनाही ही विद्या अवगत असल्याचे त्यांनी (अन्यत्र) म्हटले आहे. 


त्यावेळी फिलडेल्फिया शहरात ऑलकॉट हे ब्लेव्हेट्स्की यांच्या बरोबर 
राहत होते. एकदा घरात वापरण्यासाठी पुरेशा संख्येने टॉवेल नसल्याचे पाहून 
ऑलकॉट यांनी टॉवेलसाठी एक मोठे कापड खरेदी केले. त्याचे टॉवेलप्रमाणे 
बापरता येईल असे कापून त्या दोघांनी नंतर अनेक तुकडे केले. पण ते तसेच बापरणे 
प्रशस्त नाही असे वाटल्यामुळे त्यांचे काठ दुमडून शिवले पाहिजेत असे ऑलकॉटना 
बाटले, तसे त्यांनी ब्लॅव्हेट्स्कीना सुचविले. मग ब्लॅव्हेट्स्की थोड्या नाखुषीनेच . 
सुई-दोरा घेऊन ते काम करु लागल्या. त्यांनी ते काम सुरु केले नाही तोच त्या काम 
करीत असलेल्या टेबलाखालचा आपला पाय झाडून “मूर्खा, चल, चालता हो 
असे म्हणाल्या. चमकून ऑलकॉट यांनी “काय झाले?” असे विचारले. तेव्हा त्या 
म्हणाल्या, “एक छोटा उपद्रवी निसर्गात्मा काम सांगावे म्हणून माझे कपडे ओढत 
आहे.” “छान !” ऑलकॉट म्हणाले, 'टॉवेलचे काठ शिवण्याचे काम त्याला 
सांगा ना.” मग ब्लॅव्हेट्स्की थोड्या नाखुषीने म्हणाल्या, “ते टॉवेल, सुई ब दोरा 
त्या पुस्तकाच्या कपाटात झाकून ठेवा आणि त्याला कुलूप लावा.” त्याप्रमाणे . 
ऑलकॉट यांनी केले. नंतर थोडा वेळ ते दोघे गप्पा मारीत बसले. पंधरा-वीसं 
मिनिटांनंतर टेबलाखालून उंदरसारखा आवाज आला. ब्लॅव्हेट्स्की म्हणाल्या, 
*“त्या पीडेने काम केलेले दिसते.'' ऑलकॉटनी कपाटाचे कुलूप काढून दार उघडून 
पाहिले तेव्हा डझनभर टॉवेलचे काठ फार उत्तम नसले तरी व्यवस्थित शिबलेले . 
त्यांना आढळले ! यावेळी आपणा दोघाशिबाय खोलीत दुसरे कोणीही नव्हते, असे 
ऑलकॉट यांनी म्हटले आहे.(४०1.1. ७.44-5) | 

बरील प्रकारचा ब्लॅव्हेट्स्की यांचा अनुभव पौँडीचेरीच्या 'माताजी' (मदर) 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३४८ 


यांनाही आला असल्याचे आढळून येते. तो अनुभव कथन करताना त्यांनी 
ब्लॅव्हे्स्की यांचा आवर्जून उल्लेख केला असून त्या म्हणतात की नेहमी 
(भानामतीसारख्या) पीडादायक काम करणाऱ्या या निसर्गात्म्यांना मॅडम ब्लॅव्हेट्स्की 
मात्र चांगल्या कामाला जुंपतात. त्या त्यांना चांगल्या कामाला कशा जुंपतात हे 
मात्र आपल्याला माहीत नाही, असे म्हणून त्यांनी आपला स्वत:चा अनुभव 
पुढीलप्रमाणे सांगितला आहे: “त्यावेळी अरविंदांसाठी मी स्वत:च स्वयंपाक करीत 
असे. एकदा दूध तापवायला ठेवून बाहेरच्या खोलीत अरबिंदांच्या बरोबर एक 
व्यक्ती करीत असलेल्या चर्चेत मी सहजपणे येऊन सहभागी झाले, आणि दूध 
तापवायला ठेवल्याचे विसरले. तिकडे दूध उतू जाण्याच्या नेतात होते. इतक्यात 
एक छोटा निसर्गात्मा माझ्या साडीचा पदर धरुन ओढू लागला. (त्याबेळी मी 
साडी नेसत असे.) त्यामुळे मला दुधाची आठवण झाली आणि धावतच स्वयंपाक 
घरत गेले. पाहतो तो दूध उतू जाण्याच्या बेतात आहे. निसर्गात्म्यांचा अशाप्रकारचा 
अनुभव मला अनेकदा आला आहे." * 
प्रस्तुत ग्रंथाच्या पहिल्या भागातील अनेक प्रकरणातून वाचकांनी 

भानामतीच्या भयंकर पीडादायक करामती वाचल्या आहेत. येथे ब्लॅव्हट्स्की यांनी 
आपले कपडे टेबलाखालून ओढून पीडा देणाऱ्या भानामतीला चांगल्या कामाला 
जुंपून आपल्याला हवा तसा जो तिचा उपयोग करुन घेतला आहे, ता आपल्या 
आध्यात्मिक शक्तीच्या जोरावर होय. [पाँडीचेरीच्या माताजींना निसर्गात्म्यांनी जी 
मदत केली ती सुध्दा त्यांच्या आध्यात्मिक शक्तीमुळेच, हे उघड आहे. योगी 
अरविंदांना मात्र त्यांनी आपल्या नेहमीच्या खोडकर स्वभावानुसार एकदा चकविले 
होते. पण 'ही थट्टा बरी नव्हे !' असे त्यांनी म्हणताच त्यांनी आपली चूक लगेच 
दुरुस्त केली होती, तीसुध्दा अरविंदांच्या आध्यात्मिक शक्तीमुळेच होय. (टीप क्र. 
१५९ पाहा.)] येथे एका महत्त्वाच्या निसर्गानियमाचा शोध लागतो. भानामती ही 
काही नित्याच्या व्यवहारात भौतिक नियमानुसार घडणारी घटना नाही. भौतिक 
जगात नेहमी घडणाऱ्या घटना (उदा. पिकलेले सफरचंद जमिनीवर पडणे) व त्यांचे 
नियम (उदा. गुरुत्वाकर्षण शक्तीचे) भानामती आपल्या करामतीने खोटे सिध्द 
करीत नाही. ते-नियम समजून घेणे मानवाला आपल्या भौतिक जीवनासाठी अगत्याचे 
आहे याविषयी वाद नाही. पण तेवढ्याने भागत नाही. कारण हे मानवी जीवन 
(जग) काही शुध्द भौतिक (म्हणजे भौतिक नियमावर चालणारे) नाही. या जगात 
भौतिक शक्तीखेरीज अतींद्रिय शक्तीही कार्यरत असल्याचे मानबी मनाच्या आधाराने 
घडणाऱ्या भानामतीसारख्या घटना सिध्द करतात. या घटना नेहमी घडत नाहीत, 
अपवादात्मक परिस्थितीत घडतात, म्हणून त्या खऱ्या असल्यातरी मानवाच्या 
नित्याच्या जीवनाच्या दृष्टीने त्यांना महत्त्व देण्याचे कारण नाही, असे म्हणून त्याकडे 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३४९ 


: दुर्लक्ष करावे, असे काही जणांना वाटणे शक्‍य आहे. पण असे वाटणे वा म्हणणे 
शहाणपणाचे नाही. कारण अशा अपवादात्मक घटनातूनच-त्यांच्या अभ्यासातूनच 
महत्त्वाचे शोध लागतात. उदा. स्फोट पावणारे तारे भानामतीपेक्षाही जास्त 
अपवादात्मक आहेत. पण त्यातूनच ताऱ्यातील जड मूलतत्त्वे विश्वात विखुरली 
जातात ब पृथ्वीसारखे ग्रह निर्माण होऊन मानवाचा जन्म शक्‍य व निश्चित होतो, हा 
महत्त्वाचा शोध खभौतशास्त्रज्ञांना लागला आहे. तसेच भौतिक नियमांचा भंग 
करणाऱ्या अपवादात्मक भानामतीच्या घटनातूनच मानवी मनाच्या गूढ शक्तीचा व 
भौतिक जगात दडलेलेया भौतशास्त्रज्ञांना अज्ञात असलेल्या अतींद्रिय (निसर्ग) 
शक्तींचा शोध लागलेला आहे, मानवी मनातूनच भानामतीच्या अतींद्रिय घटना 
(निसर्गात्म्याकडून) घडतात, हे प्रत्यक्ष शास्त्रीय प्रयोगाने सिध्द झाले आहे. 
उदा. “कृत्रिम भूत निर्माण करण्याचा एक यशस्वी प्रयोग' '* तसेच “मॅडम 
ब्लॅव्हेट्स्की यांचा कृत्रिम मृतात्मा (भूत)' हा पुढील पोट मथळा पाहा.] वरील 
कुलूपबंद कपाटातील कपडे शिवण्याच्या प्रयोगातून ब्लॅव्हेट्स्की यांनी भौतिक 
(शक्तीच्या) नियमांचा भंग करणाऱ्या निसर्गशक्ती या विश्वात अतींद्रिय पातळीवर 
(कडवा क्रा0 ॥1९191 1116) कार्यरत असून त्यांना आपल्या कामाला स्वतःच्या 
आत्मशक्तीने जुंपता येते, हा नियम सिध्द केला आहे. हे काम करण्यासांठी मानवाला 
कोणत्याही बाहेरच्या शक्तीची आवश्यकता नाही. त्यासाठी स्वत:चीच आत्मशक्ती 
उपयोगात आंणता येत असून ती (ब्लॅव्हेट्स्कीप्रमाणे) कोणालाही विकसित करता 
येते. भानामतीच्या घटना कधीकधी मृतात्म्यामुळे होतात, हे खरे आहे. (उदा. खून 
झालेल्या सुजाता दास या मुलीचा मृतात्मा दारे खिडक्यांची उघड झाक करणे, 
आवाज काढणे इ. भानामतीचे प्रकार आपल्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी करीत असे. 
पृ. २५५) अशा घटनामुळे जडबादी तत्त्वज्ञान खोटे ठरविणे व माणसाच्या मरणोत्तर 
आत्म्याचे अस्तित्व सिध्द करणे शक्‍य होते, हे खरे आहे. पण मृतात्मेच असले 
“चमत्कार' करु शकतात - म्हणजे असले 'चमत्कार' करण्याची योग्यता व क्षमता . 
मेल्यामुळेच येते - अशी चुकीची समजूत त्यामुळे निर्माण होऊन माणूस मृतात्मवाद 
हेच सर्वश्रेष्ठ तत्त्वज्ञान मानू लागतो व स्वतःच्या आत्मोध्दार करणाऱ्या अध्यात्माला 
- ब्रह्मविद्येला - पारखा होतो, हे एक संकट निर्माण होते. हे संकट काल्पनिक नसून 
खरे असल्याचे अमेरिकेतील मृतात्मवाद्यांची चळवळ ब त्यांचे संघ सिध्द करतात. 
हे मृतात्मविद्येचे जडवादाच्या ठिकाणी नव्याने उदयाला आलेले खूळ वा संकट . 
नाहीसे करण्यासाठीच भारतीय ब्रह्मवेत्त्यांनी ब्लॅव्हेट्स्कीना अमेरिकेला पाठविले 
होते. त्यांनी असले 'चमत्कार' करण्यासाठी मृतात्मा बनण्याची - म्हणजे भरण्याची 
- मुळीच जरूरी नाही, जिवंतपणीच आपल्या आत्मशक्तीचा विकास करुन ह्या 
गोष्टी मनुष्याला निसर्गशक्तीच्या माध्यमातून किंवा 'ब्रह्मविद्येच्या ज्ञाना' तून 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३५० 


(योगसाधनेने) करता येतात, हे प्रत्यक्ष प्रयोगांनी वरीलप्रमाणे अनेकदा दाखवून 
दिले. याच्याही पुढे जाऊन मृतात्मवाद्यांच्या बैठकामधून वावरणारे तथाकथित 
'मृतात्मे' हे मृतात्मे नसून आपणच आत्मशक्तीने निर्माण केलेली निसर्गात्म्यांची 
(मायावी) रुपे असल्याचेही त्यांनी प्रत्यक्ष प्रयोगाने एकदा ऑलकॉट यांना दाखवून 
दिले. त्यांच्या या प्रयोगाची माहिती येथे थोडक्यात देणे उद्बोधक आहे. 


मॅडम ब्लॅव्हेट्स्की यांचा कृत्रिम मृतात्मा (भूत) 
फिलडेल्फिया शहरात राहायला आल्यानंतर एके दिवशी ऑलकॉट यांनी 

ब्लॅव्हेट्स्की यांच्या टेबलाच्या माध्यमातून येणारे मृतात्म्यांचे संदेश लिहून घेण्यासाठी 
बाजारातून एक वही खरेदी केली व घरी आल्यानंतर ती वही ब्लॅव्हेट्स्की यांना 
दाखवून तिचा उद्देश सांगितला, यावेळी ब्लॅव्हेट्स्की खुर्चीत बसल्या होत्या व 
ऑलकॉट त्यांच्यापासून काही अंतरावर उभे होते. ब्लॅव्हेट्स्की यांनी ऑलकॉट 
यांना ती बही आपल्या कोटाच्या आत छातीजवळ ठेवण्यास सांगितले. त्यांनी तसे 
केले. थोड्या वेळाने ती बही बाहेर काढून उघडून पाहण्यास त्यांनी सांगितले. 
त्यावेळी ऑलकॉट यांना पहिल्या पानावर खालील मजकूर शिसपेन्सिलने लिहिलेला 
आढळला. 

6 ][(0पाप दा, 

6५१४ 06९0१0४ 
| 115 2006 
"॥॥॥०॥७॥-६१७॥॥॥॥१॥॥॥१०५॥-॥६-३ 


त्याच्याखाली एका गूढविद्येच्या संघाचे चिन्ह, ८५1 हा शब्द ब त्याच्या 
खाली “पला (ब्लॅव्हेट्स्की यांचे खुद्द नाव)लिहिले होते. त्याच पानाच्या खालच्या 
एका कोपऱ्यात ऑओलकॉट यांचेही नाव होते. ऑलकॉट यांनी म्हटले आहे की 
दुकानातून (नबी) बही खरेदी केल्यानंतर तिला माझ्याशिवाय कोणाचाही स्पर्श 
झालेला नव्हता. मी स्वतःच माझ्या कोटाच्या आत ती वही ठेवली व नंतर बाहेर 
काढली. ब्लॅव्हेट्स्की यांच्या मन:सामर्थ्याचा प्रयोगाचा जॉन किंग या काल्पनिक 
मृतात्म्याच्या शिसपेन्सिलच्या लेखनाचा हा पुराबा असून १७ वर्षानंतर आजही 
बहीतील ती अक्षरे स्पष्ट दिसतात ब ती बही हल्ली माझ्या समोर टेबलावर हे लिहीत 
असताना आहे, असे ऑलकॉट यांनी म्हटले आहे. वहीतील अक्षर जॉन.किंगचे 
नेहमी मृतात्म्याच्या बैठकीत आढळणारे वैशिष्ट्यपूर्ण हस्ताक्षरच आहेत व ते 
ब्लॅव्हेट्स्की यांच्या हस्ताक्षराहून वेगळे आहेत. असेही ऑलकॉटनी म्हटले आहे. 
याचा अर्थ असा की आपण हेन्री मॉर्गनचा मृतात्मा आहोत असे सांगणारा हा 
*जॉन किंग' स्वत:च्या वैशिष्ट्यपूर्ण हस्ता क्षरासह ब्लॅव्हेट्स्की यांच्या मनातून 


- बिज्ञान आणि चमत्कार / ३५१ 


निर्माण झाला होता. (म्हणजे ते त्यांचे मानसिक “भूत” होते.) तो निर्माण 
करण्याचे सामर्थ्य व्लॅव्हेट्स्की यांच्या इच्छा ब संकल्प शक्तीत (४11०७९) 
होते, याचा हा वरील 'मृतात्म्याचा चमत्कार' साक्षात पुरवा असून मनात कल्पनेने 
निर्माण केलेल्या व्यक्तीला त्यांनी (मृतात्म्यांच्या बैठकात) जे मूर्त स्वरुप दिले व 
लेखन केले ते विश्वातील भौतिक पदार्थ व ऊर्जा यांच्या माध्यमातून, त्यांचा वापर 
करून केले, असे ऑलकॉट यांनी या संदर्भात म्हटले आहे. (४०1. 1. 0. 42-3) 

कल्पनेने एखादा मृतात्मा निर्माण करुन त्याच्या स्वत:च्या वैशिष्ट्यपूर्ण 
हस्ताक्षरामध्ये इतरांच्या खिशातील नव्या बहीत तिला स्पर्श न करता दुरुन त्याचा 
संदेश लिहून दाखविण्याचे मन:सामर्थ्य ज्या ब्लॅव्हेट्स्की दाखवू शकतात, त्या 
पृथ्वीवर जिवंत असलेल्या (दूरस्थ) व्यक्तीचा संदेश अशाच रीतीने का लिहून 
दाखवू शकणार नाहीत ? आणि तोही प्रयोग त्यांनी ऑलकॉट यांना एकदा प्रत्यक्ष 
करुन दाखवला असून त्याची थोडक्यांत माहिती येथे देतो. 

ऑलकॉटट यांना एका ब्रह्मवेतत्या सिध्द पुरुषाशी पत्रव्यवहार करावयाचा 
होता. त्यांना एक प्रश्न विचारवयाचा होता. ब्लॅव्हेट्स्की यांनी ऑलकॉटना आपला 
' प्रश्न एका कागदावर लिहून तो कागद एका लिफाफ्यात घालून ततो लिफाफा सील 
करायला सांगितले. त्याप्रमाणे ऑलकॉटनी केले. नंतर तो सील केलेला लिफाफा 
दोघांनाही दिसेल अशारीतीने समोरच्या घड्याळाच्या फळीवर ठेवण्यास सांगितले. 
नंतर ते दोघेही निरनिराळ्या विषयावर चर्चा करीत बसले. एक तासानंतर. 
ब्लॅव्हेट्स्कीनी ऑलकॉटना त्यांचे उत्तर आले असल्याचे सांगितले, ऑलकॉटनी 
तो लिफाफा उचलून पाहिला. त्याचे सील होते तसेच होते. तो फोडून त्यांनी लिफाफा 
उघडून पाहिला तेव्हा आतील त्यांनी लिहिलेल्या कागदात हिरव्या रंगाचा दुसरा 
एक कागद त्यांना आढळला. त्या हिरव्या कागदावर त्या ब्रह्मवेत्त्याच्या हस्ताक्षरात 
त्यांच्या प्रश्नाचे उत्तर होते. ऑलकॉट यांनी या संदर्भात म्हटले आहे की यावेळी 
आपण अमेरिकेत होतो ब ते ब्रह्मवेत्ते सिध्द पुरुष आशिया खंडात होते. यावेळी 
आपण पूर्ण शुध्दीबर होतो व आपल्याला चाळीस वर्षांचा हिन्पॉटिझम्‌ व मेस्मेरिझम 
या विषयांचा अभ्यास व अनुभब असून त्या अनुभवाच्या व ज्ञानाच्या आधारे . 
आपण असे निश्चित विधान करु शकतो की आपल्यावर हिन्पॉटिझमचा प्रयोग करण्यात 
आलेला नव्हता. (४०1. 1. ७. 359 - 360) | 


अलॅव्हेट्स्की यांची “यक्षिणी विद्या' 


त्याबेळी ब्लॅव्हेट्स्की 15 ए1॥*शा९त हा ग्रंथ लिहीत होत्या ब मागे 
सांगितल्याप्रमाणे ऑलकॉरट त्यांचे इंग्रजी शुध्द करण्याच्या कामी त्यांना मदत करीत 
होते. एकदा ते लेखन करीत असताना रात्रीचा एक बाजला व ऑलकॉट यांच्या 


विज्ञान आणि श्वमत्कार / ३५२ 


घशाला कोरड पडली. ते सहज म्हणाले, “यावेळी द्राक्षे खायला मिळाली असती 
तर काय बहार झाली असती !" त्यावर ब्लॅव्हेट्स्की म्हणाल्या, “असे का? अवश्य 
मिळतील.” ऑलकॉट म्हणाले, “यावेळी कोठून मिळणार ? दुकाने बंद झाली 
असतील." ब्लॅव्हेट्स्की म्हणाल्या, “त्याची चिंता नको. तुम्हाला द्राक्षे हबीत ना ? 
मग ती अबश्य मिळतील,” “पण कसे ?” “तुम्हाला कसे ते दाखवून देते. तो 
घासलेटचा दिवा थोडा कमी करा.” त्याप्रमाणे ऑलकॉट यांनी तो कमी केला. पण 
कमी करण्याच्या त्यांच्या त्या प्रयत्नात तो विझला. “तुम्हाला तो बिझवायला 
नाही सांगितला. कमी करा म्हटले. ताबडतोब पुन्हा लावा.” काडी ओढून 
ऑलकॉटनी तो पुन्हा लगेच लावला. ब्लॅव्हेट्स्की उद्गारल्या, “ ते पाहा.” आणि 
त्यांनी समोरच्या भिंतीवरील पुस्तके ठेवण्याच्या फळीकडे बोट केले. ऑलकॉट 
यांच्या आश्चर्याला पाराबार राहिला नाही. त्या फळीच्या दोन्ही कडांना हेबुर्ग द्राक्षांचे . 
दोन घोस लोंबकळत असलेले त्यांना दिसले. त्या दोघांनीही ती द्राक्षे नंतर खाल्ली. 
हा चमत्कार त्यांनी कसा केला, या ऑलकॉट यांच्या प्रश्नाला त्यांनी उत्तर दिलेकी 
काही निसर्गात्म्यांवर (४१४८ 891105) आपला अमल चालत असून आपण सांगू 
ती कामे ते करतात. या घटनेनंतर 185 हा ग्रंथ लिहिताना दोनदा त्यांनी अशाच 
रीतीने फळे निर्माण केल्याचे ऑलकॉट यांनी म्हटले आहे. या 'चमत्कारा' ला 
त्यानी 'यक्षिणी विद्या' म्हटले आहे. (यक्ष-यक्षिणी ही निसर्गात्म्यांची भारतीय 
नांवे आहेत.) (४०।.116-17) 
ऑलकॉट यांनी ब्लॅव्हेट्स्की यांच्या वरील व इतर अनेक चमत्कारांच्या 
प्रयोगाची वर्गवारी पुढीलप्रमाणे केली आहे :- | 

१) 'आकाश' तत्त्वाचे ज्ञान ज्यात उपयोगात आणले जाते असे प्रयोग. यात वस्तूच्या 
अणू-परमाणूंच्या वियटनाचे व संधटनांचे ज्ञान असते. 

२) ज्यात निसणत्म्याना किंवा निसगशिक्तींना (९०१८॥/७७) आपल्या इच्छित 
कार्यासाठी जुपले जाते असे प्रयोग; या गिसरगात्म्यांना बह्मविद्येत नित्णदिक्‍्ता, 
ग्रामदेवता, क्षेत्रदेवता; यक्ष, गंधर्वइ. नावे आहेत. (ही निसर्गातील फ्वमहाभूतेच 
(यशट्यॉ$) आहेत. * 

२) ज्यात गोहिनी-विद्येचा (मिस्मेरिझय्‌ किंवा हिप्नारिझयू) उपयोग केला जातो 
असे पयोग. 

४) ज्यात मातील विचारांना कागदावर शब्दातून, पण दुरुन, मूर्तरूप देण्याच्या 
विद्येचा उपयोग केला जातो असे प्रयोग. या प्रवोगाला ऑलकॉट यांनी छा 
(417111011711) हे नांव क्लि असून त्याला 859०8 श्व्फ्मी४ असेही म्हणतात. 
त्याला मराठीत 'मानयलेखन' प्हणता येईल, 

पौ अतींब्रिय द्षीने (दव'०४व्यात्ट) ड्क्रांचे विचार ओळखणे (य) या 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३५३ 


शक्तीचा ज्यात उपयोग केला जातो असे प्रयोग. या शक्तीला किव्यदु्टी किंवा 
अतजञानि असे ब्रह्मविद्येत म्हटले जाते. 

इ) ज्यात न्लब्लेद्स्की यांचे मन त्यांच्याइतक्या किंवा त्यांच्यापेक्षा जास्त 
सामर्थ्यशाली ब्रह्मवेत्याच्या मनाशी जोडले जाते असे अयोग. यात ब्रह्मवेच्यांचे 
ज्ञान पिळाविण्याच्या सामर्थ्याचाही सपावेश होतो; आणि . 

७) ज्यात चित्रणुणाचे लिखाण वाचण्याच्या शक्तीचा उप्योग केला जातो असे 
प्रयोग, याला धिऑसफीसध्ये  आकाशलेखनाचे वाचन' (१९६७५४ ०८४६८८ 
एब्त्लाक ० गविआाया १४) म्हणतात. याला 'नक्षत्रविद्या' ही प्हणतात. 

आतापर्यंत वर्णन केलेले ब्लॅव्हेट्स्की यांचे सर्व 'चमत्कार' वरील ऑलकॉट 
यांच्या वर्गबारीतील कोणकोणत्या प्रकारात मोडतात, हे थोड्या विचाराअंती 
वाचकांना सहज कळण्यासारखे आहे. उदा. क्रेपचा हातरुमाल, संकरित काटा- 
चिमटा किंवा एक हजार डॉलरची दुसरी तसलीच चलनी नोट किंबा चॉकलेटी स्कर्ट 
हे सर्व पहिल्या “*आकाश' तत्त्वाच्या ज्ञानाच्या प्रकारात मोडणारे 'चमत्कार' आहेत. 

(त्याची प्रक्रिया कुथुमी या ब्रह्मवेत्याने सांगितली असून ती पृ. ३४५ वर त्यांच्याच 

शब्दात दिली आहे.) याला संकल्पशक्तीचा 'चमत्कार' ही म्हटले असून मायावी 

रुप असलेला 'जॉन किंग' हा याच शक्तीचा परिणाम आहे. सील केलेल्या 
लिफोफ्यात सील न फोडता दुरुन अदृश्य रुपात आलेले ब्रह्मवेत्त्याचे उत्तर घालणे 
हाही प्रयोग याच प्रकारात मोडतो. यात दिव्य दृष्टी, अंतर्ज्ञान या पाचव्या क्रमांकातील 
प्रकाराबरोबर सहाव्या क्रमांकातील ब्रह्मवेत्त्याचे ज्ञान मिळविणे ब त्याच्या मनाशी 
संपर्क साधणे हा प्रकारही मोडतो. जे 'चमत्कार' निसर्गात्म्यांच्या मदतीने केले 
आहेत, ते तसा उल्लेख करुन त्या त्या ठिकाणी सांगितलेच आहेत. आतापर्यंत 
ब्लॅव्हेट्स्की यांचे 'मानसलेखना' चे (क्र.४) व “चित्रगुपाचे लिखाण' पाहण्याचे 
(क्र.७) “चमत्कार' सांगितलेले नाहीत. ते आता पाहू. 


“मानसलेखन' व “आकाशलेखन' विषयक “चमत्कार! 

अमेरिकेहून भारतात थिऑसॉफिकल सोसायटीचे मुख्य कार्यालय प्रथम 
मुंबईत हालवण्यात आले होते. तेथे ब्लॅव्हेट्स्की व ऑलकॉट यांचा श्री. रॉस स्कॉट 
या आयरिश गृंहस्थांशी संबंध आला व ते सोसायटीचे सभासद झाले. त्यांनी 
ब्लॅन्हेट्स्की यांचा कोणताही “चमत्कार' अद्यापि पाहिलेला नव्हता व तो पाहण्यांची 
त्यांची फार इच्छा होती. म्हणून त्यांनी तो दाखविण्याची ब्लॅव्हेट्स्कीना एकदा. 
विनंती केली. ब्लॅव्हेट्स्की म्हणाल्या, “ कोणता चमत्कार दाखवू ?'"स्कॉट यांनी 
त्यांच्या हातातील हात्तरुमाल मागून घेतला. त्याच्या एका कोपऱ्यात ब्लॅव्हेट्स्की 
यांचे 'हेलियोना' हे नाब कशीद्यात काढलेले त्यांनी पाहिले. ते म्हणाले, “हे तुमचे 


बिज्ञान आणि खमत्कार /.३५४ भू 


नांव या हातरुमालातून अदृश्य व्हावे व त्याठिकाणी 'हिराचंद' हे नाव कशीद्यात 
काढले जावे,” (हिराचंद हे आर्य समाजाचे अध्यक्ष होते. ब्लॅव्हेटस्की व ऑलकॉट 
यांचे अमेरिकेतून भारतात स्वागत करणारे ते मुंबई येथील पहिले गृहस्थ होत.) 
ब्लॅव्हेट्स्की यांनी मग स्कॉट यांना आपले नांव असलेला हातरुमालाचा कोपरा 
हातात घट्ट पकडण्यास सांगितले ब त्या रुमालाचा दुसरा कोपरा आपल्या हातात 
धरला. एका मिनिटानंतर त्यांना तो रुमाल पाहण्यास त्यांनी सांगितले. स्कॉट यांनी 
तो स्माल पाहिला, तेव्हा ते अत्यंत उत्तेजित होऊन एकदम म्हणाले, “कुठाय तुमचे 
भौतिक शास्त्र ? या 'चमत्कारा' मुळे जगातील एकजात [भौतिकशास्त्राचे] प्रोफेसर्स 
चितपट झाले आहेत ! मॅडम्‌, तुम्ही हा हातरुमाल मला द्याल तर मी पाच पौंड 
आर्यसमाजाला देतो.” (त्यावेळी थिऑसॉफिकल सोसायटी ब आर्य समाज र्यांचे 
एकमेकात विलीनीकरण झाले होते.) ब्लॅव्हेट्स्कीनी तो हातरुमाल त्यांना आनंदाने 
दिला, हे सांगावयास नको. या 'चमत्कारा' ची माहिती भारतीय वृत्तपत्रातून प्रसिध्द 
झालेली नसली तरी त्याची माहिती कर्णोपकर्णी प्रसृत होऊन सोसायटीचा नांवलौकिक 
त्यामुळे वाढला, असे ऑलकॉट यांनी म्हटले आहे. (४०. [1 17-18) (असलेच 
*चमत्कार' सत्यसाईबाबानी अनेकांच्या बाबतीत केले आहेत. पाश्चात्य शास्त्रज्ञ ई. 
हॅरॉल्डसन व कार्लिस ऑसिस यांच्या समक्ष त्यांच्याच आंगठीतील चित्र अदृश्य 
करणे व पुन्हा त्याच आंगठीत दुसरे दृश्य करणे असे प्रयोग त्यांनी केले आहेत.) 


अशा प्रकारच्या मानसलेखनाने कुथुमी या ब्रह्मवेत्त्यांची पत्रे ब्लॅव्हेट्स्की, 
ऑलकॉट ब इतरही अनेक सोसायटीच्या सदस्याना नेहमीच मिळत असत. ती पत्रे 
त्यांना कुठेही (प्रबासातसुध्दा) मिळत असत. अड्यार (मद्रास) या मुख्य 
कार्यालयाच्या इमारतीतील एका खोलीत भिंतीवर लटकवणारी एक पेटी अशा 
पत्रासाठी श्री. कूलंब नावाच्या सुतारकामात निष्णात असलेल्या पाश्चात्य 
गृहस्थाकडून मुद्दाम करवून घेण्यात आली होती. या पेटीला "पवित्र पेटी' (४५17८) 
म्हणण्यात येत असे. या श्री. कूलंब पतीपत्नीनी मॅडम ब्लॅव्हेट्स्की यांच्याकडे 
काही काम द्यावे म्हणून याचना केली असता त्यांची दयाबुध्दीने ब्लॅव्हेट्स्कीनी 
आपल्याकडे घरकामासाठी नेमणूक केली होती, पण नंतर त्यांचा कपटी स्वभाव 
त्यांच्या निदर्शनास आल्यामुळे त्यांना कामावरुन काढून टाकले होते. त्यामुळे 
सूडबुध्दीने त्या दोघांनी काही बनाबट पत्रे तयार केली व ती मॅडम ब्लेव्हेट्स्की 
यांनी हिमालयीन महात्म्यांच्या नावावर स्वतःच लिहिली, असा दाबा करुन ती 
लंडनच्या अतींद्रिय विज्ञानाच्या संशोधन संघाकडे पाठवली. त्याची शहानिशा 
करण्यासाठी त्या संघाने डॉ. हॉजसन या सदस्याची नेमणूक केली. हॉजसन यांनी 
कूलंब दांपत्याचा इतिहास व पार्श्वभूमी न तपासता व हस्ताक्षरांची चुकीच्या पध्दतीने 
तपासणी करुन कूलंब दांपत्याची बनावट पत्रे ब्लॅव्हेट्स्कीनीच लिहिली आहेत 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३५५ 


असा चुकीचा निष्कर्ष काढून ब्लॅव्हेट्स्कींना दोषी ठरविले. अशारीतीने हे कूलंब 
प्रकरण खोट्या पुराव्यावर उभे असूनही थिऑसॉफिकल सोसायटी व खुद्द ब्लॅव्हेट्स्की 
यांची बदनामी करणारे ठरले. लंडनच्या ज्या अतींद्रिय संघाची (5००619/ (0 105१- 
लाट! 1९७७६७०) अतींद्रिय घटनांचे शास्त्रीय संशोधन करण्यासाठी स्थापना झाली 
होती, तो संघच अशारीतीने दुसऱ्या एका मातब्बर अतींद्रिय संघाच्या, नव्हे 
ब्रह्मविद्येच्या संघाच्या, बदनामीला अशास्त्रीय संशोधन पध्दतीमुळे कारणीभूत ठरला; 
ही गोष्ट निश्चितच त्या संघाला कमीपणा आणणारी आहे. पण त्याची कल्पना १०० 
वर्षे कुणालाही आली नाही व ब्लॅव्हेट्स्कीनी लबाडी केली अशीच समजूत शास्त्रीय 
जगात ब आध्यात्मिक क्षेत्रात १०० वर्षे टिकून राहिली. थिऑसॉफिकल सोसायटीवर 
ब खुद्द ब्लॅव्हेट्स्कीवर झालेला हा अन्याय त्या संघाने ब खुद्द ब्लॅव्हेट्स्की यांनी 
केवळ ब्रह्मविद्येवरील प्रेमातून ब सत्यावरील निष्ठेतून सहन केला.* पण 'सत्यमेव 
जयते' हे ब्रह्मविद्येचे वचन खोटे कधी ठरत नाही. शंभर वर्षानंतर सत्य बाहेर आले 
ब त्याच लंडनच्या अतींद्रिय संघाने शंभर वर्षांनी का होईना आपल्या मुखपत्रात 
सत्यस्थिती शेवटी प्रसिध्द केली व आपल्या हातून झालेल्या अन्यायाचे परिमार्जन 
केले. (प्रस्तुत ग्रंथाचे “परिशिष्ट ३' पाहा.) 

पण अशाप्रकारचे मानसलेखनाचे 'चमत्कार' हिमालयीन ब्रह्मवेत्ते नेहमीच 
करीत असत व थिऑसॉफिकल सोसायटीच्या सदस्यांचे प्रश्न अडचणीच्या वेळी 
सोडवत असत. याचे कोणाचाही विश्वास बसणार नाही असे एक उदाहरण येथे . 
देतो. दामोदर मावळंकर हे सोसायटीचे सेक्रेटरी अड्यारहून तिबेटला जायला निघाले. 
(त्यावेळी तिबेटमध्ये कोणालाही जाता येत नव्हते.) दार्जीलिंगपर्यंत त्यांच्या 
प्रवासाची माहिती मिळत होती. पण नंतर त्यांचे काय झाले हे, एक वर्ष उलटले 
तरी, कुणालाच काही कळले नाही. तुकाराम तात्या या सोसायटीच्या सदस्यांनी 
दामोदरची काळजी वाटून मुंबईहून त्यांची चौकशी करणारे एक पत्र अड्यारला 
लिहिले. ते पत्र त्यांनी मुंबईत ५ जून १८८६ रोजी लिहिले व त्याच दिवशी पोष्टात 
* कूलंब दांपत्याला कोर्टात खेचण्याचे ब्लॅव्हेट्स्की यांनी प्रथप़ ठरविले होते. पण हितचितंकांच्या १ 
सल्ल्यावरून त्यांना तो विचार नंतर सोडून द्यांवा लागला. कारण कोर्ट प्रकरणामुळे सोसायटीची 'ज 
त्यांची जास्तच बदनामी झाली असती. पहिली गोष्ट म्हणजे या कूलंब कटाचे मूळ सूत्रधार भारतातील 
ख्रिश्चन मिशनरी होते. त्यांनीच कूलंब दांपत्याला हा खोटा आरोप करण्यास चिथावले होते. कारण हिंदू 
धर्माचा प्रसार करणारी संघटना म्हणून थिऑसॉफिकल सोसायटीचे ते प्रारंभापासून मोठे द्वेष्टे व शत्रू होते. ' 
(बास्तबिक ब्रह्मविद्या कोणत्याही धर्माचा प्रचार करीत नाही. ती फक्त सनातन सत्ये सांगते - जी 
बीजरुपाने सर्व धर्मात आहेत.) कोर्टप्रकरण केले असते तर हिपालयीन ब्रह्मवेत्ते त्यात ओढले गेले असते 
व ती गोष्ट त्यांच्या दर्जाला थेट विरोधी ठरणारी होती. दुसरी गोष्ट म्हणजे तत्कालीन बिटिश सरकारचे 
धोरण मिशनर्‍्यांना अनुकूल व हिंदूबिरोधी होते. त्यामुळे ब्लॅव्हेट्स्कीना न्याय तर मिळाला नसंताच, 
उलट ब्रह्मविद्येची बदनामी मात्र झाली असती. 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३५६ 


टाकले. ते ऑलकॉटना अड्यार येथे ७ जून रोजी मिळाले. ते फोडून वाचल्यानंतर 
ऑलकॉट हे फारच आश्चर्यचकित झाले. कारण त्या पत्रातच त्या पत्राचे उत्तर म्हणून 
मोकळ्या जागी कुथुमी या ब्रह्मवेत्त्यांनी स्वतःच्या सहीनिशी दामोदाराविषयीची 
माहिती देणारा मजकूर लिहिलेला त्यांना आढळला. हा मजकूर कुधुमी यांनी त्या 
पत्रात - त्या पत्रातील मोकळ्या जागी - ते पत्र पोष्टात पडल्यानंतर मानसलेखन 
पध्दतीने लिहिले होते हे उघड आहे. यावरुन ब्रहमवेत्त्यांचे लक्ष सोसायटीच्या 
सदस्यांच्या सर्व हालचालीवर, इतकेच नव्हे तर त्यांच्या बिचारांबरसुध्दा कसे 
असते, याचे प्रत्यंतर येते. हे पत्र हल्ली अड्यारमध्ये जतन करुन ठेवण्यात आले 
असून त्याची फोटोकॉपी सी. जिनराजदास यांनी आपल्या 1१ ११७081९ 118*95 
०१४९1७७७09 1.॥७४७? या पुस्तिकेत छापली आहे. (त्याचीच कॉपी बार्बोर्का 
यांनी प्र. १. छा8४बर्न, 'फश शवे गणात या ग्रंथात छापली आहे.) पोष्टात 
पडल्यानंतर मानसलेखनाने त्या पत्राला त्यावरच उत्तर देणारे किंवा त्यावर 
टीकाटिप्पणी करणारे हे एकमेब उदाहरण आहे, असे मात्र समजू नवे. अशाप्रकारची 
अनेक पत्रे असून ती सर्व हल्ली अड्यारमध्ये जतन करुन ठेवली आहेत. ती अनेक 
ग्रंथातून प्रसिध्दही करण्यात आली आहेत. 

आता ब्लॅव्हेट्स्की यांच्या 'आकाशलेखन' विषयक *चमत्कारा' कडे 
वळू. हा 'चमत्कार' त्यांनी बडोद्याचे महाराज गायकवाड यांच्या आमंत्रणावरून 
बडोद्याला भेट दिली असता त्यांचे दरबारी श्री. कीर्तने व जज्ज गाडगीळ यांच्या 
विनंतीवरुन बडोद्यात केला होता. त्यावेळी ऑलकॉटही उपस्थिती होते. श्री. कीर्तने 
व जज्ज गाडगीळ यांना ब्लॅव्हेट्स्की पेन-पेन्सिलीशिवाय किंवा कसल्याही 
साधनाशिबाय कागदावर किंवा वस्त्रावर कशा लिहितात, हा प्रयोग प्रत्यक्ष 
पाहावयाचा होता ब त्याच्या पाठीमागचे तंत्र-विज्ञान समजून द्याबयचे होते. 
ब्लॅव्हेट्स्की यांनी टेबलावरील एक कोण कागद घेतला ब तो कीर्तने व गाडगीळ 
यांना देऊन त्यावर खूण करण्यास सांगितले. हेतू हा की तो कागद हातचालखीने 
बदललेला नाही याची त्यांना खात्री व्हावी. त्यांनी खूण केल्यानंतर तो कागद 
ब्लॅन्हेट्रस्कीनी परत घेतला व त्या त्यांना म्हणाल्या, “आता मला थिऑसॉफिकल 
सोसायटीविषयी अत्यंत शत्रुत्वाची भावना असलेल्या एखाद्या व्यक्तीचे नांव सांगा. 
त्या व्यक्तीचा माझा किंबा ऑलकॉट यांचा पूर्वपरिचय नसावा.” त्यांनी ताबडतोब 
बडोद्याच्या ब्रिटिश रेलिडेंटचे नांव सांगितले. (कारण हा रेसिडेंट ब्लॅव्हेट्स्की व 
ऑलकॉट यांच्याविषयी अनुदार उद्‌गार काढण्याची एकही संधी वाया दवडत नसे. 
गायकबाड महाराजांना त्या दोघांना भेटीचे आमंत्रण देण्यापासून त्यानेच प्रथम 
परावृत्त केले होते. पण जज्ज गाडगीळ यांच्या आग्रहामुळे महाराजांनी शेबटी त्यांना 
आमंत्रण दिले होते. ) नंतर ब्लॅव्हेट्रस्की त्यांना म्हणाल्या, “आता मला त्या रेसिडेंटच्या 


विज्ञान आणि चमत्कार / २५७ 


घराच्या दिशेला वळवा.” त्यांनी त्यांना तसे केल्यानंतर त्यांनी तो कोरा कागद 
आपल्या दोन्ही तळहातात जमिनीशी समांतर असा थोडा वेळ धरुन शांत राहिल्या. 
नंतर तो कागद त्यांना पाहण्यास सांगितले. तो पाहिल्यानंतर त्यांच्या आश्चर्याला 
पारावार राहिला नाही. कारण पूर्वी कोरा असलेल्या त्या कागदावर त्या ब्रिटिश 
रेसिडेंटचे सहीनिशी लिहिलेले पत्र होते ! त्या पत्रात त्या रेसिडेंटने ब्लॅन्हेट्स्की व 
ऑलकॉट यांची पूर्वी अनुदार उद्गार काढल्याबद्दल क्षमा मागितली होती व 
आपल्याला थिऑसॉफिकल सोसायटीचा सदस्य करुन घेण्याची विनंती केली होती ! 
हे पत्र खुद्द त्याच्याच हस्ताक्षरात व त्याच्यात सहीचे होते ! ब्लॅव्हेट्स्की यांनी त्या 
रेसिडेंटचे हस्ताक्षर पूर्वी कधीच पाहिले नव्हते व तो कसा सही करतो हेही त्यांना 
माहीत नव्हते. त्या त्याला पूर्वी भेटल्याही नव्हत्या किंवा त्याला पाहिलेही नव्हते; 
आणि येथे त्याच्याच हस्ताक्षरातील त्याच्याच सहीचे पत्र ब्लॅव्हेट्स्की यांच्या हातात 
तीन साक्षीदारासमोर भर दुपारी तयार झाले होते ! हे कसे ? त्याच्या पाठीमागचे 
विज्ञान ब्लॅव्हेट्स्की यांनी असे सांगितले की सर्व वस्तूंच्या ब घटनांच्या प्रतिमा 
“आकाश? तत्त्वावर नोंद केलेल्या असतात. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीचे हस्ताक्षर 
माहीत नसतानासुध्दा “आकाश? तत्त्वावरील त्याची प्रतिमा पाहून त्याला 
मूर्तस्वरुप, “आकाश तत्त्वाचे ज्ञान असणाऱ्याला देता येते. त्यासाठी संबंधित 
व्यक्तीचे नांव व पत्ता मात्र माहीत असावे लागतात. म्हणून ब्लॅव्हेट्स्कींनी त्याचे 
नांव विचारले होते ब त्याच्या घराच्या दिशेला आपल्याला बळवायला त्यांना 
सांगितले होते, (४०1. 11. ७9. 365 -7) 

ब्रिटिश रेसिडेंटचे वरील पत्र कोणत्याही रुढ निकषाखाली बनावट आहे 
असे कोण म्हणेल ? एखादे पत्र अस्सल आहे की बनावट हे ठरविण्याची 'हस्ताक्षर' 
ही कसोटी कशी निरुपयोगी आहे, हे वरील 'चमत्कार' सप्रयोग सिध्द करतो ! 
अतींद्रिय घटनांचे 'वैज्ञानिक' संशोधन करणाऱ्या लंडनच्या ७गर संघाने ब्लॅव्हेट्स्की 
ब महात्मे (ब्रह्मवेत्ते) यांच्या पत्रांची कोणत्याही निकषाखाली परीक्षा केली तरी 
जोपर्यंत खऱ्या 'विज्ञाना' ची त्याला ओळख नाही, तोपर्यंत त्याला 'सत्य' माहीत 
होण्याचा सुतराम्‌ संभव नाही, कारण पंच-ज्ञानेंद्रियांना ज्याचे ज्ञान होत नाही, तेच . 
फक्त अतींद्रिय विज्ञानाचा विषय होऊ शकते, या चुकीच्या कल्पनेत तो संघ अडकून 
पडला आहे. ब्रह्मविद्येच्या *अतींद्रिय' विज्ञानाची (ब्रह्मविज्ञानाची) त्याला अजीबात 
ओळख नाही ! अशा संघाने ब्लॅव्हेट्स्की यांची 'शास्त्रीय' निकषाखाली तपासणी : 
करावी यासारखा दुसरा विनोद नाही. 


भानामतीची मीमांसा 


भानामतीचे सर्व प्रयोग हे वरील वर्गवारीतील दुसऱ्या प्रकारात मोडणारे 
आहेत. म्हणजे हे सर्व प्रकार निसर्गात्मे (४411८ 5511७) करीत असतात. मृतात्मेही | 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३५८ 


हे प्रकार करु शकतात. कारण निसर्गात्म्यांप्रमाणे तेही वायूरुपात (“581 5०19) 
बावरत असतात. [येथे “बाबू! म्हणजे हवा नव्हे, हे लक्षात ठेवणे जरुर आहे. ब्रह्मविद्येत 
बायूच्या पातळीला भुवर्लोक (&5॥७॥ 7187८) म्हणतात. मृतात्मे हे 

निसर्गात्म्यांप्रमाणेच भुबर्लोकाचे रहिवासी असून ते *बायूरुप' असातात.'"' 
भुवर्लोकाचे रहिवासी जेव्हा भूलोकात हस्तक्षेप करतात, तेव्हा भूलोकीच्या लोकांना 
भौतिक नियमांचा भंग झालेला दिसतो, म्हणजे त्यांच्या दृष्टीने 'चमत्कार' घडतो. 

पण भुबर्लोकाच्या रहिबाशांच्या दृष्टीने ती नैसर्गिक घटनाच असते. कारण ती घटना 
त्यांच्या भुवर्लोकातील कोणत्याही नियमांचा भंग करीत नाही. म्हणून त्यांच्या, व 
अतींद्रिय विज्ञानाच्या, दृष्टीने तो चमत्कार नसतो.] मृतात्मे व निसर्गात्मे या दोहोतील 
फरक असा की पहिले (मानबी आत्मे) बुध्दिमान-म्हणजे नैतिक जबाबदारीने वागणारे 
असतात, तर दुसरे (निसर्गात्मे) निर्बुध्द-नैतिक जबाबदारी नसलेले पण जाणीवयुक्त 
(5॥-1(९भा) असतात. त्यामुळे ते खोड्याही (74115) करु शकतात - नव्हे 
खोड्या करणे हाच त्यांचा अंगभूत गुण व नित्याचा उद्योग असतो, व त्यात ते 
पटाईत असतात. तथापि ब्लॅव्हेट्स्कीसारखे ब्रह्मवेत्त्यांचे शिष्य त्यांच्यावर अंकुश 
ठेवून त्यांच्याकडून हबी ती कामे करुन घेऊ शकतात. मग अशा मालकांचे नोकर 
बनून ते त्यांना हव्या त्या बस्तू-द्राक्षे, फळे इ, हवे तेव्हा कुठूनही आणून देतात. (या 
वस्तू बंद जागेतेही येऊन पडत असून त्यांना इंग्रजीत 517015 म्हणतात.) पण 
त्याचबरोबर विस्थापित मनाच्या (6151010०0 ॥1॥१) मुलांच्या डोक्यावर अगर 
त्यांच्या जेवणाच्या ताटात विष्ठाही आणून टाकू शकतात ! प्रस्तुत ग्रंथाच्या पहिल्या 
प्रकरणातील “कागवाडच्या भानामती' च्या बाबतीत शांता या विस्थापित मनाच्या 
मुलीच्या बाबतीत हेच घडत होते. म्हणून त्या शक्तीला प्रस्तुत लेखकाने प्रकरणाच्या 
शेवटी 'ही शक्ती बुध्दिमान पण निर्बुध्द' असे म्हटले आहे. (पृ.२१) शेजारच्या 
- भिंतीवर विष्ठा थापण्याची-तो प्रकार माणसाने केल्याप्रमाणे त्यावर हाताच्या 
बोटांच्या खुणासुध्दा दाखविण्याची - कलाही ह्या निसर्गात्म्यांचीच ! शांताला 
बाहुल्या दिसणे, बाळूचा शर्ट जाळायला तिला प्रवृत्त करणे ह्या खोड्याही त्यांच्याच. 

शांताने दाखबली तरच व दाखवील तेथेच इतरांना विष्ठा दिसायची, अन्यथा नाही, 

या गूढ प्रकारातील रहस्य असे की शांताच्या मनातच भानामतीने-निसर्गदेवतेने- 

ठाण मांडले होते ! शांताच्या मनातच तिने ठाण मांडल्यामुळे पौर्णिमेच्या दिबशी 

अंधारात हिरवे पातळ नेसलेली बाई शेजारच्या भिंतीला विष्ठा धापत असल्याची 
फक्त तिलाच दिसू शकली, इतर कुणालाही नाही ! म्हणून शांता ही या शक्तीचे 
माध्यम असून तिला या '*विष्ठा पडण्याच्या घटनेशी स्वत:चे नाते जुळबिणे जणू 
आवडते ” असे प्रस्तुत लेखकाने म्हटले आहे. (पृ. २३) तसेच १४ व्या प्रकरणातील 
माळवदे कुटुंबातील विस्थापित मनाच्या पवन या मुलाच्याही मनातच 'पैसे देणाऱ्या 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३५९ 


भानामती'ने ठाण मांडले होते. त्यामुळेच फक्त त्यालाच ती 'दिसत' होती; ब ती 
नंतर काय करणार आहे हेही तो बरोबर सांगू शकत होता ! आणि त्याप्रमाणे घडतही 
होते ! म्हणूनच घरातून अदृश्य झालेले तराजूचे एक पारडे एका 'मुला'ने नेले 
असल्याचे एका ज्योतिष्याने सांगितले. कारण ते पारडे नेणारा 'मुलगा' पवनच्या 
मनातील भानामतीच असल्यामुळे पवन आणि त्याच्या मनातील भानामती 


* यांच्यामध्ये (ज्योतिष-शास्त्राच्या आणि अतींद्रिय शास्त्राच्या दृष्टीने) काही फरक 


नव्हता. अशारीतीने 'भानामती' व तिचे लक्ष्य बनलेल्या व्यक्तीचे 'मन' यात 
, अतींद्रिय वास्तवाच्या दृष्टीने काही फरक नसल्यामुळे बुद्धिवाद्यांसारखे या गोष्टीचे 
ज्ञान नसलेले लोक ती व्यक्तीच भानामतीचे प्रकार करते-म्हणजे हा तिचा बनाव 


-. असतो-असा तिच्यावर (अज्ञानातून) आरोप करतात. असा आरोप पहिल्या 


प्रकरणातील शांतावर व १४ व्या प्रकरणातील पवनवर करता येत नसल्याचे 
पुराव्यानिशी तेथे दाखवून दिले आहेच. ज्या अर्थाने टोरेंटो (कॅनडा) येथील 'कृत्रिम 
भूत निर्माण करण्याचा यशस्वी प्रयोग' करणाऱ्या लोकांनी भानामतीचे प्रकार केले, !५* 
किंबा फिलडेल्फिया येथे मॅडम ब्लॅव्हेट्स्की यांनी ऑलकॉटना जॉन किंग या 'कृत्रिम 
, , मृतात्म्या'चे (भानामतीचे) प्रकार करुन दाखवले (पृ. ३५१), त्याच अर्थाने कागवाड 
येथे शांता (प्रकरण १) ब रेंदाळ येथे पवन (प्रकरण १४) या मुलांनीही ते करुन 
:, दाखवले. फरक इतकाच की टोरोंटो येथील लोकांचा भानामतीचा प्रयोग शास्त्रीय 
अभ्युपगम (1)/5०0102515) तपासण्यासाठी हेतुपुर:सर करण्यात आला ब तो (शास्त्रीय 
प्रयोग) यशस्वी झाला व फिलॅडेल्फिया येथील प्रयोगात ब्लॅव्हेट्स्की यांनी 
भुवर्लोकावरील-त्यातील आत्म्यावर-आपले अध्यात्मिक प्रभुत्व ब सामर्थ्य सिध्द 
करण्यासाठी तो प्रयोग ऑलकॉटना योजनापूर्वक करुन दाखविला. याच्या उलट 
शांता ब पवन ही मुले विस्थापित मनामुळे आपल्या इच्छेबिरुध्द परिस्थितीचे गुलाम 
म्हणून भानामतीचे लक्ष्य बनली ब त्यामुळे त्यांच्या माध्यमातून ते (भानामतीचे) 
प्रकार घडले (निसर्गात्म्यांनी केले). बिस्थापित मनाच्या व्यक्तीकडे निसर्गात्मे 
नेहमीच आकर्षिले जातात, त्यांचे त्या व्यक्ती लक्ष्य बनतात, विस्थापित मनाच्या 
व्यक्तीच्या बाबतीतच सामान्यपणे भानामतीचे प्रकार घडताना आढळून येण्यांचे 
हेच कारण आहे. उदा. शांता या मुलीला तिच्या इच्छेबिरुध्द तिच्या आईवडलांपासून 
तिची ताटातूट करुन तिला कोल्हापूर जिल्ह्यातील बसरणे गावातून कर्नाटकातील 
कागवाड या गावी बहिणीचे मूल सांभाळण्यासाठी आणून ठेवण्यात आले होते, 
तिला ही गोष्ट मुळीच पसंत नव्हती, पण आपला त्याविषयीचा विरोध तिला उघडपणे 
प्रकट करता येत नसल्यामुळे तिच्या मनातील तो विरोध “भानामती' च्या रुपाने 
प्रकट झाला-स्फोट पावला. आपल्याला दररोज शंभर भाकऱ्या कराव्या लागतात 
या तिच्या (खोट्या) विधानाचे कोडे, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतली तर सहज 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३६० 


सुटते. (पृ.१५) पवन या मुलालाही पंढरपूरहून कोल्हापूर जिल्ह्यातील रेंदाळ या 
गावी त्याच्या आईबडिलापासून विभक्त करुन शिक्षणासाठी आणून ठेवण्यात आले 
होते. शाळेला जाण्याची तयारी तो मुलगा करीत असताना हे भानामतीचे प्रकार 
घडत. त्याचे परीक्षेचे पेपर (उत्तरपत्रिका) फाडल्या जात, या गोष्टी या दृष्टीने सूचक 
आहेत. विज्ञान आणि अंधश्रध्दानिर्मूलन या पुस्तकातील पहिल्या प्रकरणातील 
तनुजा या मुलीच्या डोळ्यातून खडे येण्याचा भानामतीचा प्रकार शाळेतच सुरु झांला, 
ही गोष्टही या दृष्टीने लक्षणीय आहे, कारण तिलाही तिच्या सांगाव या कोल्हापूर 
जिल्हातील कागल तालुक्यातील गावाहून सांगली जिल्ह्यातील खानापूर तालुक्‍यातील 
कडेगाव येथे शिक्षणासाठी आणून ठेवण्यात आले होते. तिच्याप्रमाणे तिच्या 
शाळेतील इतर मुलींच्या डोळ्यातूनही खडे येण्याचा प्रकार का घडला, किंवा तिला 
परत सांगावला पाठवल्यानंतरही किंबा शांताला परत बसर्ग्याला पाठवल्यानंतरही 
भानामती का थांबली माही, हे प्रश्न वरवर अडचणीचे वाटत असले तरी तसे ते 
मुळीच नाहीत, उलट अशा घटना भानामतीचे कर्तृत्वच सिध्द करतात. कारण असे 
प्रकार निर्बुध्द निसर्गात्म्याशिवाय अन्य कोणी करुच शकत नाही ! यालाच 
भामामतीच्या खोड्या (5141105) म्हणतात-म्हणावयाचे असते ! असे काही तर्कहीन 
प्रकार घडले नसते तर तिला 'भानामती' कोण म्हणाले असते ? विस्थापित मन हे 
फक्त बंदूकीचा चाप ओढण्याचे (1122९11 ००101) काम करते व लगेच भानामतीचा 
स्फोट होतो. त्या प्रकारांचा जोर मूळ विस्थापित मनाची शक्ती असेपर्यंत टिकतो ब 
मग हळुहळु कमी होतो. म्हणून तिचा आलेख (8131) घंटेच्या आकाराचा निघतो. 
(पृ.३) व त्या केंद्र बनलेल्या व्यक्तीभोबतीच (5८51 ९5०7) ते प्रकार घडताना 
दिसतात. मग ते प्रकार ती व्यक्ती जाईल तेथे घडतात. बसरगे ब कागवाड हा भेद ती 
(निर्बुध्द) भानामती जाणत नाही. दुसऱ्या प्रकरणातील शांताच्या बाबतीतही असेच 
घडत होते.* . 


* भानामती माणसाच्या मनातून कशी निर्माण होते याचे ब्रह्मवैज्ञानिक विवेचन कुथुमी य ब्रह्ायवेत्त्यांनी 
ए. ओ. ह्यूम यांना लिहिलेल्या एक प्रदीर्थ पत्रात केले असून ते इंग्रजी जाणणाऱ्या वाचकांसाठी येथे 


त्यांच्याच शब्दात देतो. कुथुमी म्हणतात, "२४टा/ शा0पटट्टा( र्ल णाक्षा ७णा जया ९४०४० 
७१३५९७ ग0 पाट पाश ४/०॥0, क्मात 0९९0112591 401४८ शाही! 0१ 85500८5 190, 
ल्ण्बटडलाटू ४९ जयष्टा! (टापा , कापा ्या लॅयााशा8]- (181 15 10589, ७1 (याट ० [९ 
इभा-ांशाह्शॉ7िण ८९ र्ज0ढ ता्टेकलाड. 1४४०5 ७३ हा घटीश्‍ट ािटाषट्टलाट€-8 
बर्ख्या छा ठं पार्ट पणात एस्ट्लाशाष्र - णि [गाया ण णाला एलां०१ एणलावाट 
शाप ता णाटांप्)२१(लो9 ०0 प्लाट कटला ब्ताली टुदा&8(20 11. गग 0५, ६ ९०00 
पा०प८ट्टा(15 ६८०४९0 88 शा 80100 0टयाकीटला( 000८, द्या टश! जा2 858 पाशिंटल्टिणा 
ठाणा. १1050 गा8्या इ ९ला (10019 एस 15 0१९1 ७997० कापी च राणीचा 
॥8 ०४, ट०७९0४0 शा ॥ लीभिणां18$ ० ॥७ शि९ं९$, तंटा €5, !॥ा]3॥]5याड भां 
ए१७७जा; 8 टात एली (९१०७ पुणा ध्या 9९181४2 01॥९0४०00७ गहबा$्णला पगट 


ब्णा&$ ॥ टण विटा फणा, त्र शणणशांखा (0 5 उशा व्ा1ा2 १ ता झे. (तळटीप ३६२ वर) 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३६१ 


लप्न होऊन नवऱ्याच्या घरी नांदायला आलेल्या मुलीही विस्थापितच 
असतात. अशा मुली जर विस्थापित मनाच्या असतील, म्हणजे मानसिकदृष्ट्या 
विस्थापित असतील, तर नांदायला आल्यानंतर काही दिवसातच भानामतीचे प्रकार 
सुरु होताना दिसतात. उदा. उपर्युक्त (विज्ञान आणि अंधश्रध्दा-निर्मूलन या) 
पुस्तकातील ४ थ्या प्रकरणातील विमल हिचे लम होऊन नवऱ्याच्या घरी ती 
नांदायला आल्यानंतर सहा महिन्यांनी भानामतीचे प्रकार सुरु झाले, आणि ते सात 
वर्षे चालू राहिले. प्रस्तुत ग्रंथाच्या 'भेंडवाडची भानामती' या ४ थ्या प्रकरणातील 
सावक्का ही मुलगी सिदलिंगा अंदाणी याच्या घरी नांदायला आल्यानंतर चारच 
दिवसांनी भानामतीचे प्रकार सुरु झाले. आणि तिला सोडचिठ्ठी देऊन तिच्या माहेरी 
तिला पाठविल्यानंतर ते थांबले. (या भानामतीने संबंध नसलेल्या लोकांच्या- 
केवळ ती पाहण्यासाठी आलेल्यांच्या-गाड्या पंक्चर करण्याची खोडीही केलेली 
दिसून येते, भानामतीबर उपाय करण्यासाठी आलेल्या मांत्रिकाला कोलांट्या उड्या 
मारायलाही तिने लावले ! पाश्चात्य देशातही ती बंद करण्यासाठी आलेल्या धर्मगुरुवर 
किंवा तिची तपासणी करण्यासाठी आलेल्या शास्त्रज्ञांवर निसर्गात्म्यांनी अशाच 
खोड्या केल्याच्या दिसून येतात !) 

पाश्चात्य देशातही अशा बिस्थापित मनाच्या मुलींच्या बाबतीत त्या 
नवर्‍याच्या घरी नांदायला आल्यानंतर भानामतीच्या घटना घडल्या असल्याची 
अनेक उदाहरणे सापडतात. ब्राझीलमधील एका पोर्तुगीज कुटुंबात नोरा ही मुलगी 
लग्न होवून नवऱ्याकडे नांदायला आल्यानंतर तेथे भानमातीचे प्रकार सुरु झाले, ते - 
सहा वर्षे चालू राहिले.'५* अमेरिकेतील फ्लॉरिडा प्रांतातील मियामी या शहारातील 
एका वखारीत काम करणाऱ्या ज्युलिओ या १९ वर्षाच्या मुलाच्या उपस्थितीत 
वखारीतील वस्तू इकडून तिकडे जिवंत असल्याप्रमाणे उडत असत बा आपोआप 
फेकले जात. हा मुलगा क्यूबा येथील आपल्या आईपासून ताटातूट झालेला 
विस्थापित मनाचा निर्वासित मुलगा होता.'* विस्थापित झालेल्या किंवा लग्न 


(तळटीप ३६१ बरुन चालू) 1॥८ 8प0व1 95 चचा] 015115 '5८आात185:' (1८ तत ट्ा४९51 
पढ पशा 0 'टूह्ागाव', ॥॥९ 80९ ९४०४८५ 01252 आ)९$ ९णाडटां01519; ०0 गोवा 
पा0५ पाडा जी णाटणा$टाणप७४.” [1९ 0सल्या( कलत (1881) १.7२ गाला. ग. 
131-2] या उताऱ्यातील विचारांचे सोदाहरण विवेचन प्रस्तुत ग्रंथात ठिकठिकाणी दिलेले असल्यामुळे 
त्याचे वेगळे भाषांतर येथे देत नाही. यातील अधोरेखित शब्द महत्त्वाचे असून त्यातूम माणसाचे विचार 
वस्तूरुप धारण करतात (जिवंत बनताठ) हा मुख्य विचार व्यक्त होतो. चांगले विचार यांगलेकर्मव- 
घाईट विचार वाईट कर्म निर्माण करीत असतात. ८1 म्हणजे ग्रह्मवेत्ता जाणीवपूर्वक 
(चांगले) कर्म निर्माण करीत असतो. इतर लोक अजाणतेपणे आपले कर्म ककव कोळी है. 
विचाररूपी कर्माचेच मूर्त रुप असून (मूर्त परिणाम करणारे असून) ते अपवादात्मक ्ऱ (कर्मफल 
देण्यासाठी) फक्त प्रकट होते. विस्थापित मन हे त्यापैकी एक आहे. 


_ विज्ञान आणि चमत्कार / ३६२ 


झालेल्या सर्वच व्यक्तींच्या बाबतीत असे प्रकार घडून येत नाहीत, याचे कारण 
प्रतिकूल परिस्थितीला समर्थपणे तोंड देण्याची-तिच्याशी जुळवून घेण्याची मानसिक 
क्षमता (0121176169) बर्‍याच व्यक्तींच्या ठिकाणी चांगली असते. याच्या उलट 
ज्या व्यक्तींच्या ठिकाणी ती नसते किंवा कमी असते व ज्या व्यक्ती आक्रमक 
मनोवृत्तीच्या (1821८55196) व वैफल्यग्रस्त (11॥५॥4(८0) वा तणावग्रस्त (॥८55- 
01) होण्याकडे. कल असणाऱ्या असतात, अशा व्यक्तीकडे निसर्गात्मे चटकन 
आकर्षित होतात. (सुदैवाने अशा व्यक्तींची संख्या कमी आढळून येते.) दडपलेली 
आक्रमकता (81695९0 ४९७५९५५101) ही निसर्गात्म्यांना आपल्या खोड्या 
करण्यासाठी अत्यंत अनुकूल (सुपीक) मनोभूमी असते. मग ते अशा व्यक्तीच्या 
माध्यमातून / सान्निध्यात आपल्या करामती करु लागतात. ते त्या व्यक्तीच्या 
तोंडालाच विष्ठा फासतील किंवा शेजारच्या घराच्या भिंतीला ती थापतील, (पृ.७) 
घरातील कामगारांच्या अंगावर लघवी करतील किंबा त्याच्या कामाच्या तडीत 
बरुन दगड टाकतील. (पृ.१९३) लहान बालकाच्या काखेत कंदिलाचा ग्लास 
घालतील किंबा त्याच्या डोळ्यांना त्याच्या आजोबाचा चष्मा लावतील (पृ.९९४) 
इ. असले प्रकार बेजबाबदार व्यक्तीने निर्बुध्दपणे खोड्या कराव्यात अशा स्वरुपाचे 
असले तरी काही प्रकार भयानक त्रासदायक व अतिशय नुकसान करणारेही असतात. 
प्रस्तुत ग्रंथातील २ ते ६ या प्रकरणातील सर्व भानामतीचे प्रकार या सदरात मोडतात. 
विशेषत: बरीच वर्षे टिकणारे व भयंकर त्रासदायक व नुकसान करणारे भानामतीचे 
प्रकार हे काळी जादू (18०: ॥॥४ॉ०) किंवा करणी (चेटूक) (४श(या-टाश्ी) या 
प्रकारात मोडणारे असतात.'४ प्रस्तुत ग्रंथातील ३, ४ व ५ या प्रकरणातील 
भानामतीचे प्रकार या स्वरुपाचे असून त्याविषयीचे परिस्थितीजन्य पुरावे त्याठिकाणी 
दिले आहेत. प्रकरण ६ मधील भानामती करणाऱया गुन्हेगारांना पुराव्यासह पोलीसांनी 
पकडलेही आहे. (विज्ञान आणि अंधश्रध्दानिर्मूलन या पुस्तकातील ८ व्या 
प्रकरणाच्या शेवटी यासंबंधीचे पुरावे दिले आहेत. पृ.१०८) हे प्रकार क्चित पिशाचे 
(मृतात्मे) करीत असतात हे खरे असले तरी सामान्यत: हा निसर्गात्म्यांचाच उद्योग 
असतो. ४ थ्या प्रकरणातील कवठेगुलंदचे आणासाहेब पाटील यांनी आपल्या 
मक्‍क्‍्याच्या पिकाच्या राखणीसाठी आणलेल्या माणसांच्या नेमके ढुंगणाला खडे 
मारणे, त्यांच्या खोलीत झोपलेल्या लोकांच्या कपड्यात किडे, विंचू यासारखे 
प्राणी वळवळणे, खोपीत लटकबलेला कंदील फोडणे, घरावर लावलेला बल्ब 
फोडणे, बोटांने दाखवेल तो फोटो नेमका फोडणे अशा खोड्यांच्या प्रकाराबरोबरच 
त्यांच्या गड्याच्या पोरग्याला शेताच्या रस्त्यात तुझ्या (पिस्तूल देरे म्हणणाऱ्या) 
मालकाजवळ पिस्तूत तरी आहे काय रे ? हे बघ पिस्तूल असे म्हणून त्याच्यावर 
पिस्तूल रोखणारी माणसे भेटणे, असले प्रकार खोडकर निसर्गात्मेच करु शकतात. 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३६३ 


काही निसर्गात्मे चांगले असतात. (हे अर्थात्‌ संबंधित व्यक्तीच्या विचारावर अवलंबून 
आहे.)* पण त्याचबरोबर दुष्ट व माणसांचे भयंकर नुकसान करणारे, त्याला अतिशय 
पीडा देणारे निसर्गात्मेही असतात. (हे त्या त्या व्यक्तीच्या कर्मावर अवलंबून असते.) 
अशा बाईट (७५1) निसर्गात्म्यांना कामाला जुंपण्याची विद्या अवगत असलेली 
माणसे समाजात सर्वत्र विखुरलेली असून त्यांची भयानक पीडा फक्त खेड्यातील 
अशिक्षित लोकांनाच होते असे समजण्याचे कारण नाही. मानसशास्त्रात एम्‌. ए. 
ची पदवी घेतलेल्या एका विदुषीला एका भयंकर भानामतीने कसे घेरले याचे पाश्चात्य 
देशातील एक उदाहरण प्लेफेअर या संशोधकाने आपल्या ग्रंथात दिले आहे." ही 
लांबची उदाहरणे असल्यामुळे वाचकांच्या मनावर फारसा परिणाम करु शकणार 
नाहीत. म्हणून आपल्याकडील एका पवित्र तीर्थक्षेत्रात अलीकडे घडलेले एक भयानक 
भानामतीचे उदाहरण येथे वाचकांच्या माहितीसाठी संक्षेपाने देतो. त्यामुळे प्रस्तुत 
ग्रंथातील ३ र्‍या प्रकरणातील रजपूतांचे उदाहरण अपवबादातात्मक आहे, असे कोणाला 
वाटण्याचे कारण नाही. 


नरसोबा वाडीतील दत्तमंदिराच्या पूजाऱ्याच्या घरी भानामती 


श्री. दामोदर नारायण घाटे हे नरसोबाच्या वाडीतील दत्तमंदिराच्या 
पूजाऱ्यापैकी एक असून ते नरसोबा वाडीच्या ग्रामपंचायतीचे माजी उपसरपंच आहेत. 
त्यांच्या घरात भानामतीचे भयानक प्रकार ८ सप्टेंबर १९७७ रोजी सुरु झाले. प्रथम 
पेटीत ठेवलेल्या नव्या पातळाला ब्लेडने चिरणे, नंतर त्यांच्या पत्नीच्या अंगावरील 
पाहळे व ब्लाऊज हेही अंगावर असतानाच चिरणे सुरु झाले. चिरलेल्या ठिकाणी 
त्यांच्या अंगावर जखमा होत. त्याचबरोबर दंडावर, पोटावर, ओटीपोटावर भस्माचे 
पडे ओढलेले दिसत. अंगणात पाण्यात घातलेल्या कुंकवाचा सडाही पडत असे. 
यावर त्यांनी अनेक उपाय केले. पण हे प्रकार वाढतच गेले. डोक्याचे केस कापून 
पडणे, तोंडात शेण, राख, कोळसे येऊन पडणे हे प्रकारही सुरु झाले. शेवटी तर 
बिष्ठाही येऊन पडू लागली. सौ. घाटे जेथे तात वा बसत तेथे कुंकू पडत असे. 


पडताना दिसत नसे. पडल्यावरच दिसे. त्यावेळी त्या बेशुध्द होत. दत्ताचे तीर्थ _ . 


अंगावर टाकताच त्या शुध्दीवर येत. अंगावर जेथे कुंकू पडलेले असे तेथे दत्ताचे : 
भस्म लावताच तो क्षणार्धात मावळत असे. घरात गुरुचरित्र इ. ग्रंथांचे पारायण चालू 
करण्यात आले. पण वाचन संपताच पुन्हा कुंकू पडण्यास सुरुवात होई. अनेकांच्या . 
उपायानंतर शेवटी बेळगावकडील डॉ. आर्‌. एम्‌. कलबर्गी यांना बोलावण्यात . 


* पाँडीचेरीच्या माताजींना दूध उतू जात असल्याचे त्यांची साडी ओढून सांगणारा निसर्गात्मा हा 


अशापैकी असून त्याने माताजींच्या चांगल्या (आध्यात्मिक) विचारामुळेच त्यांना ही मदत केली, हँ 
उघड आहे. 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३६४ 


आले. हे नामांकित एम.बी.बी.एस. डॉक्टर असून या विद्येच्या लहानपासून'च्या 

गोडीमुळे बगदाद येथे १२ वर्षे स्थायिक होऊन ही विद्या त्यांनी संपादन केली 
होती. (त्यांचे गुरु धारवाडचे रहिवासी आहेत.) त्यांनी आजपर्यंत गानरत्न पं. भीमसेन 
जोशी, महाराष्ट्र मंत्रिमंडळातील काही मंत्री यांचेवर यशस्वी उपचार केले होते. 

त्यांनी २५-९-१९७७ रोजी सायंकाळी ७-३० वाजता आपल्या कार्यक्रमास सुरुवात 

केली, पूजा मांडून डोळ्यास अंजन लावले. सौ. घाटे यांच्या पायाखाली दोन लिंबे 

मंत्रून देण्यात आले. विजेचे दिवे बंद करण्यात आले ब डॉक्टर आपल्या गुरुचे 
मार्गदर्शन घेऊ लागले. त्यांना गुरूकडून असा आदेश मिळाला की गावाच्या ईशान्येस 

स्मशान आहे. त्या ठिकाणी बरोबर सव्या दहा वाजता जाणे. त्याठिकाणी ४ ताईत 
ब २ लिंबे पुरलेली आहेत. त्याप्रमाणे ते १०.१५ बा तेथे ४०-५० आसामी सह 
गेले. स्मशानात येताच डॉक्टरांनी परत डोळ्यास अंजन लावले. वस्तू ज्या ठिकाणी 
पुरल्या होत्या तेथे ४०० वर्षापूर्वीपासूनचे एक थडगे आहे. त्याच्या पूर्वेस ह्या वस्तू 
दि. २७-७-१९७७ रोजी पुरण्यात आल्या होत्या. ही तारीख ज्या पिशाचाचा 
माध्यम म्हणून उपयोग करण्यात आला होता त्यानेच सांगितली. सहा फूट खोल 
खड्डा काढण्याचे काम रात्री १-३० पर्यंत चालले. सर्व बस्तू मिळाल्यानंतर श्री. घाटे 
यांच्या घराजवळ असलेल्या म्हसोबाच्या देवालयानजीक येऊन ताईत सोडण्यात 
आले. हे ताईत म्हणजे एक चौकोनी कागद, त्यांवर अरबी लिपीत काही लेखन, 

श्री. व सौ. घाटे यांच्या बाहुल्या व घराचा नकाशा असे सर्व त्यात होते. तो कागद 
ब वस्तू सिगरेटच्या चकाकीच्या कागदात गुंडाळून त्यावर एक निब्बा ठेवून त्या 
वस्तू बांधण्यात आल्या होत्या, त्या वस्तू भिजू नयेत म्हणून त्याबर मेणाचा जाड 
थर बसवण्यात आला होता. डॉक्टर अरबी जाणणारे असल्यामुळे त्या लिखाणाचा 

अर्थ त्यांनी कथन केला. तो असा : १२ वर्षात संपूर्ण घराण्याचा नायनाट, श्री. व 
सौ. घाटे यांचा १ वर्षपर्यंत सपूर्ण नाश... थोडक्यात सर्व नष्टांश होणार होता. 

पत्रिकेखरीज बाकीचे सर्व नष्ट करण्यात आले. नंतर डॉक्टरांनी उतारा करुन दिला. 

तो टाकण्यासाठी पाच इसम गेले. उतारा प्रथम १। किलो वजनाचा होता. पण 
गावाच्या बाहेर जाईपर्यंत तो २ ॥ किलो बजनाचा झाला. परंतु धाडसाने पूर्वी 
ठरलेल्या जांगी तो पुरण्यात आला. या प्रयोगात जे लोक आहेत त्यांची नांवे 
सांगण्यासाठी दि. ३०-९-७७ रोजी बेळगावला बोलाविले होते. श्री. घाटे इतर 
दोघांना घेऊन बेळगावला गेले. यावेळी डॉक्टरांनी नेलेल्या लिंबावर दोन पिशाचे 
नाचत असून ते सांगत नाहीत असे सांगितले. त्या पिशाचांना लाच म्हणून २ मीटर 
कापड देण्यात आले. नंतर त्यांनी नावे सांगितली. ही वेळ रात्री ९॥ ची होती. घरी 
आल्यानंतर चार दिवसांनी पुन्हा पूर्वीचेच प्रकार सुरु झाले. फोनने डॉक्टरांना येणेस 
सांगितले. पण ते टाळाटाळ करु लागले. दत्तभक्ती सोडून मांत्रिकांचा मार्ग धरल्याची 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३६५ 


घाटे यांना खंत होती. पण परिस्थिती दत्ताकडे मन लागू देत नव्हती. 


दुसरे दिवशी सकाळी सौ. घाटे यांच्या हातावर सिनेमा स्लाइडप्रमाणे या 
कटात सहभागी असलेल्या व्यक्तींची नावे झळकू लागली. ती नांवे कुंकवाने उमटली 
जात. हा प्रकार नरसोबाच्या वाडीच्या हजारो लोकांनी पाहिला आहे. काही लोक 
यात बनाव असावा असे म्हणू लागले, तर काही हा जादूटोण्याचा प्रकार आहे असे 
म्हणू लागले. शेवटी कटातील व्यक्तीचा मुलगा बेळगावला जाऊन डॉक्टराना भेटला. 
असता डॉक्टरांनी सत्य प्रकार सांगून ही बाब माझ्या हातात नसल्याचे सांगितले. 

' दिनांक ६-१०-७७ रोजी एक सुवासिनी सौ, घाटे यांना घरात आलेली 
दिसून आली. तिने सर्व सौभाग्थवतीचे अलंकार घातलेले होते. अंगाबर हिरवे पातळ 
नेसलेले होते. सौ. घाटे यांना आज मी कुंकू लावणार आहे ब ते पुसू नकोस असे 
तिने सांगितले ब ती अदृश्य झाली. त्यावेळी सौ. घाटे यांच्या कपाळावर मोठे 
कुंकू, त्याखाली हळदीची टिकली, पोटावर स्वस्तिक, दोन्ही हातावर स्वस्तिक 
उमटले. दोन प्रहरी शिवलीलामृत वाचन झाल्यावर नमस्कार करण्यासाठी हात 
जोडले असता हातात गंध, फुले, तुळशी व डोक्यावर तांदूळ पडले. हा भगवती 
अंबाबाईने प्रसाद दिला आहे अशी सर्वांची समजूत झाली, याबाबत डॉक्टरांशी 
संपर्क साधला असता त्यांनी हे पिशाचाचेच खेळ असल्याचे सांगितले. 

श्री. घाटे यांनी एकदा हिंदीत सौ. ना विचारले की आप कौन है ? तुम्हे 
क्या चाहीए ? तेव्हा सौ. घाटे म्हणाल्या की, हम कागवाडमे रहते है और मुझे ७ 
धान की रोटी चाहीए, और मै जाना चाहता हूँ, हा प्रकार दि. १०-१०-७७ रोजी 
घडला. त्यादिवशी सकाळी व सायंकाळी मी जात आहे, आता संपले, अशी सौ. 
घाटे यांच्या हातावर अक्षरे उमटत होती. परंतु दि. १५-१०-७७ ला पूर्वीसारखेच 
प्रकार परत सुरु झाले. डोळ्यात १० मिनिटाला काजळ लावल्याप्रमाणे बिब्बा येऊ 
लागला. खोबरेल तेलाने ते पुसण्यात येत असे. अंगावर सुयाने भोके पडून रक्ताच्या 
चिळकांड्या उडत असत. नंतर डोळ्यात चटणी पडू लागली. सौ. घाटे माशासारख्या 
तळमळत. परत डोक्याचे केस कापून पडणे, तोंडात शेण, राख, कोळसे येणे वगैरे 


प्रकार सुरु झाले. अनेक मांत्रिक लांबलांबून आणले, पण प्रकार कमी होण्याऐवजी . 


जास्तच वाढले. अंगावरील कपडे रस्त्यावर, संडासात पडणे, झोपलेल्या स्थितीत 
बाहेर खाटेसह जाणे, तोंडामधून विष्ठा पडणे, डोक्याच्या केसात विष्ठा कालवली . 
- जाणे, जेवणाच्या पानात शेण येणे इ. प्रकार घडू लागले. 
श्री. घाटे यांचे शेतीचेही नुकसान होत होते. आठ-दहा दिवस मोटार ' 
चालून परत जळायची. अशा प्रकारामुळे शेतीतील पीक वाळू लागले. शेवटी हजारो 
रुपये मांत्रिकासाठी खर्चून श्री. घाटे यांनी त्यांचा नाद सोडला ब स्वतःच 
क 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३६६ 


मंत्रशासत्रावरील पुस्तके मागवून त्यांचा अभ्यास व दत्तभक्ती चालू केली. ब्रत ब 
अनुष्ठान चालू केले. परिणामी २ फेब्रुवारी ७८ राजी भानामती बंद झाली. तथापि 
पुन्हा २० जुलै रोजी ती चालू झाली. पण त्यांनी आपला मार्ग सोडला नाही. 
मिरजेच्या नामवंत डॉक्टरांनी बंशवृध्दी होणार नाही, असे सांगितले होते. पण 
वंशवृध्दी झाली. ही दत्तप्रभूची कृपा असे ते मानतात. नरसोबा वाडी हे पवित्र व 
जागृत स्थान असताना त्याच्या पूजाऱ्याच्या घरी ही भानामती कशी ? या प्रश्नाचे 
श्री. घाटे यांनी असे उत्तर दिले की आपले पूर्वजन्माचे कर्म म्हणून हे पापी आत्मे 
येथे आले व माझा भोग संपल्यानंतर ते गेले. 

वरील घाटे यांच्या कुटुंबातील भानामतीमध्ये व २ र्‍या प्रकरणातील रजपूत 
यांच्या कुटुंबातील भानामतीमध्ये विलक्षण साम्य आढळून येते. अशी भानामतीची 
प्रकरणे दुष्ट पिशाचामुळे घडतात अशी समजूत असली तरी ही पिशाचे मृतात्मे नसून 
बहुधा निसर्गात्मेच असतात. तेच असले प्रकार करु शकतात. पूर्वी म्हटल्याप्रमाणे 
त्यांना नैतिक जाणीव नसल्यामुळे ते जसे भयंकर यातना देणारे प्रकार करु शकतात, 
तसे 'सुवासिनी' बनून कुंकू लावणे, गंधफुलांचा 'प्रसाद' येणे, असले शुभ व 
मंगलकारक दिसणारे प्रकारही करु शकतात. १४ व्या प्रकरणातील माळबदे कुटुंबाला 
एकीकडे ते शेकडो रुपये देत होते तर दुसरीकडे त्याच घरात दुर्गंधीयुक्त लघवी, 
विष्ठाही टाकत होते. ते केवळ मानवाच्या वृत्ती प्रतिबिंबित करीत असतात. घाटे 
यांनी म्हटल्याप्रमाणे ते फक्त माणसांची कर्मफळे देण्यासाठी येतात. (पृ. २६१-२) 
वरील तळटीप पाहा.) ही गोष्ट अशा प्रकरणांच्या पाश्चात्य संशोधकांनाही मान्य 
कराबी लागली आहे. उदा. ज्यांना ते झपाटतात किंबा त्रास देतात त्यांना त्यांच्या 
इच्छेविरध्द किंवा त्यांच्या सहकार्याशिवाय ते झपाटू किंवा त्रास देऊ शकत नाहीत, 
असे त्यांचे मत बनले आहे! “कागवाडच्या भानामती' ने शाताच्या मनात तिच्या 
इच्छेविरुध्द ठाण मांडले नव्हते-तिच्या इच्छेनेच ठाण मांडले होते. [म्हणून प्रस्तुत 
लेखकाने शांताला “विष्ठा पडण्याच्या घटनेशी स्वत:चे नाते जुळविणे जणू आवडते 
असे म्हटले आहे. (पृ.२३) म्हणून प्रत्येक अन्नपदार्थ उघडून “यात विष्ठा आहे का 
पाहू" असे ती म्हणायची व त्यात विष्ठा पडलेली हटकून दाखबायची ! पण दूध 
उघडायला तिच्या बहिणीने मनाई करताच त्यात मात्र विष्ठा पडलेली दिसली नाही ! 
(पृ.५) अशारीतीने या 'चमत्कारा' ची उपपत्ती देता येते.] हे सहकार्य शांताच्या 
विस्थापित .मनामुळे (म्हणजे तिच्याच चालू-प्रारन्ध-कर्मामुळे) निसर्गात्म्यांना 
. मिळाले, तर सौ. घाटे यांच्या बाबतीत त्यांच्या पूर्व-संचित-कर्मामुळे त्यांना ते 
मिळाले. जेथे भानामतीचे लक्ष्य व्यक्ती ऐबजी कुटुंब असते (उदा. प्रकरण ५), 
किंवा व्यक्ती ब कुटुंब ही दोन्ही असतात (बाकीची प्रकरणे) तेथे 'सामूहिक कर्म' 
हेच भानामतीचे कारण ठरु शकते. कारण दोन्ही ठिकाणी सहानुभूतियुक्त स्पंदने 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३६७ 


(5४॥]]२0ालाट ०15) हीच निसर्गात्म्यांना आकर्षित करणारी साधने असतात. 
“करणी* लाही तीच कारणीभूत माध्यम असतात. 


भृतात्म्याऐवजी निसर्गात्मेच अशा घटनांना जबाबदार असण्याचे दुसरे 
कारण म्हणजे मानवाला भुलविण्यासाठी वाटेल ती (मायावी) रुपे घेण्याचे त्यांचे 
सामर्थ्य होय. श्री. घाटे यांच्या घरच्या भानामतीत सर्व सौभाग्यालंकार घातलेल्या 
सुवासिनीचे रुप त्यांनी घेतले, तर रेठरे बु ॥ च्या भानामतीत ते खोलीत “दही 
मागणारी' स्त्री (पिशाच) बनले. कवठेगुलंदमध्ये शेताच्या रस्त्यात आणासाहेब 
पाटलांच्या गड्याच्या पोरग्याला *पिस्तूल दाखविणारी माणसे' बनले. पाश्चात्य 
देशातील काही भानामती प्रकरणात ते 'शिंगे असलेले राक्षस' ही बनले असल्याचे 
आढळून येते. आपल्याकडे साधकांना भेडसावणारी भयानक रुपे ते नेहमीच घेताना 
आढळतात. उदा. अंजनविद्येची साधना (वेदगंगा) नदीच्या काठी (हुन्नरगी 
गावाजवळ) करीत असताना रात्री अक्राळविक्राळ राक्षस आपल्या अंगावर धाऊन 
आल्यामुळे आपली भीतीने गाळण उडाली (धोतरात विधी झाला) असा आपला 
अनुभव प्रस्तुत लेखकाला जयसिंगपूर (उदगाव) च्या बापू पंडीत या प्रसिध्द 
अंजनविद्यातज्ञांनी सांगितला आहे. सोलापूरच्या पंडीत सुदर्शन यांनी बीजमंत्राचा 
जप करताना ७२ हजार जप पूर्ण झाल्यानंतर हातात भाले घेतलेले राक्षसासारखे 
भासणारे, त्या भाल्यावर मानवी मुंडकी लटकत असून त्यातून रक्त ठिबकत आहे, 
असे प्राणी अंगावर धाऊन येत असलेले दिसले, असा आपला अनुभव मंत्रतंत्र 
विषयावरील आपल्या पुस्तकात नमूद केला आहे.'५* (प्रस्तुत लेखकाकडे असलेच 
अनुभव आलेल्या इतर अनेक साधकांची निवेदने आहेत. स्थळाअभाबी ती देता 
येत नाहीत.) भुबलोकातील हे निसर्गात्मे किंवा देवता माणसांना भिबविण्याची 
दोन कारणे लेडनीटर यांनी आपल्या शज] ॥॥७॥९ (भूवर्लोक) या पुस्तकात 
सांगितली आहेत, एक, सामान्यत: मानवजातीशी असलेले त्यांचे नैसर्गिक वैर, व 
दुसरे, अलीकडच्या मानवातील, सामूहिक पातळीवर दिसून येणारी, क्षुद्रवृत्ती किंवा 
वैचारिक अप्रराल्भता व स्वार्थीवृत्ती, भुवर्लोकातील देवतांवर भूलोकातील 
माणसांच्या वृत्तीचा व विद्यारांचा परिणाम होत असतो. त्याचे प्रतिविंब 
त्यांच्यात पडत असते. (अशावेळी त्यांना ८121181815 म्हणतात.) येथील माणसे 
अविचारी, स्वार्थी व दुष्ट झाली तर त्या देवताही तशाच बनतात. सत्तवृत्त माणसांच्या 
वाटेला त्या न जाण्याचे कारण, त्यांना त्यांच्यापासून त्रास न होण्याचे कारण, 
त्यांची स्पंदने (८५ ॥॥७॥॥॥७॥15) सत्प्रवृत्त लोकात आढळत नाहीत, हेच आहे. 
पूर्वीच्या काळी निसर्गात्मे व देवता माणसांना मदत करीत असत याचे हेच (पूर्वीच्या 
लोकांची सद्भावना) कारण असल्याचे लेडबीटर यांनी म्हटले आहे. १ म्हणून जेव्हा 
भेडसावणारी रुपे घेऊन साधकाच्या अंगावर ते धावून येतात, तेव्हा धैर्याने 


विज्ञान आणि चमल्कार / ३६८ 


(आध्यात्मिक विचाराने) त्यांना तोंड दिल्यास ते आपोआप मागे सरतात असे 
त्यांनी म्हटले आहे.* (आपल्या गुरुनी आखून दिलेल्या रिंगणाच्या बाहेर, भिऊन 
धोतरात विधी केला तरी, आपण गेलो नाही, म्हणून वाचलो, असे बापू पंडीतांनी 
. प्रस्तुत लेखकाला सांगितले आहे.) सामान्य लोकांना सुध्दा कधीकधी मोहक रुपे 
घेऊन भुलवतांना ते आढळून येतात. प्रस्तुत लेखकाला अलीकडे घडलेली 
अशाप्रकारची तीन उदाहरणे माहीत असून ती उद्बोधक असल्याने येथे देतो. 


विविध रूपांनी भेटणाऱ्या निसर्गदेबता 

संकेश्वर (जि. बेळगाव) येथील सौ. सुमन महादेव भोसले, 7.१4. या 
वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्या महिलेच्या घरी दि. २० ऑक्टो. २००१ रोजी शारदीय 
नवरात्राच्या चौथ्या दिवशी घडलेली ही घटना आहे. नवरात्राचे देव नसबलेले 
होते. संध्याकाळचे पावणेसहा वाजले होते, सौ. भोसले यांची पी. यू. सी. पहिल्या 
बर्गात शिकणारी टिना (पद्यावती) ही मुलगी सोप्यात खुर्चीवर पुस्तक वाचत बसली 
होती. अशावेळी 'आकुंदी जोगवा' असे शब्द तिच्या कानावर पडले. एक स्त्री 
जोगवा (यल्लम्मा देवीची भिक्षा) मागायला आली आहे असे वाटून टिना आत 
गेली ब तिला वाढण्यासाठी ओंजळीतून तांदूळ घेऊन आली. एव्हाना ती स्त्री, 
जिचा फक्त तिने आवाज ऐकला होता, पूर्वेकडील पायर्‍या चढून उत्तरेकडील 
दरवाज्यातून घरात आली होती. तिने हिरवी साडी व हिरवी चोळी परिधान केली 
होती. हातात हिरव्या बांगड्या घातल्या होत्या. गळ्यात जुन्या पध्दतीचे ५-६ 
सोन्याचे दागीने घातले होते. तिला पाहताच ही मठ गल्लीतील आईच्या ओळखीची 
खत्री आहे, हे टिनाने ओळखले व तिला खुर्चीत बसायला सांगितले. ती म्हणाली, 
“ती माझी जागा नव्हे, मी माझ्या जाग्यावर जाते. तू मला शिवू नकोस. तू अस्पृश्य 
(बिटाळशी) आहेस.” तिने टिनाकडून तांदूळ घेतले. आश्चर्य म्हणजे तिच्या हातात 
तांदूळ (वरुन) पडताच ते एकदम लाल झाले. नंतर ती म्हणाली, “तू बाजूला उभी 
राहा. मीच आत जाऊन हळद -कुंकू घेते.” ती देव्हाऱ्याच्या खोलीत गेली. इतक्यात 
टिनाची आई (सौ. भोसले) बाहेरून आली. टिनाने तिला “तुझ्या ओळखीची मठ 
गल्लीतील  » बाई आली आहे. देव्हाऱ्यात हळद-कुंकू घेत आहे.” असे सांगितले. 
सौ. सुमन भोसले आत आली ब तिने पाहिले. ती मठ गल्लीतील बाई नव्हती हे तिने 
ओळखले.'त्री पाठमोरी असली तरी तिचा पदर डोक्यावरुन खाली पडला असल्यामुळे 
तिचे मोकळे केस सुमनला दिसले. मठ गल्लीतील बाईचे केस कुरळे होते. या बाईचे 


क क र क 
* देवतांना सामान्यतः माणसांनी आपली सेवा-चाकरी-पूजा इ. सोडून ब्रह्मज्ञान मिळविण्याच्या मागे 
लागावे हे आवडत नाही (म्हणून त्यांच्या मार्गात ते अडथळा आणतात) असे उपनिषदात म्हटले आहे. 
(उदा. बु.उप, ४.४.१०) 


बिज्ञान आणि चमत्स्कार / ३६९ 


केस सरळ होते. ती बाई कुंकू लाबून घेत होती. इतक्यात सुमनच्या नजरेसमोरच, 
तिला ती पाहात असतानाच ती बाई एकदम अदृश्य झाली. या प्रकाराने सुमन इतकी 
घाबरली की तिला कापरे भरले. ती भीतीने धरथरु लागली. पण आपण भ्यालो तर 
मुलीची अवस्था भीतीने जास्तच वाईट होईल, हे ओळखून स्वत:ला सावरुन मुलीला 
तिने बाहेर आणले. (टिनाला बाजूला उभे राहण्यास त्या बाईने सांगितले असल्यामुळे 
ती स्वयंपाक घरातील बर्शन कट्ट्याजवळ लांब उभी होती.) ती बाई डोळ्यासमोरच 
अदृश्य झाली असली तरी न जाणो शेजारच्या झोपण्याच्या खोलीत असेल असे 
बाटून सौ, सुमन भोसलेने बेडरुममध्ये जाऊन पाहिले. तिथे ती नव्हती. तेथून दुसरीकडे 
जाण्याच मार्गच नव्हता. ती देव्हाऱ्याच्या खोलीत ज्या ठिकाणी उभी होती, तेथे 
नंतर कुंकवाच्या पाण्यात पाय बुडवल्यानंतर उठाबीत तशी पाउले फरशीवर उमटली 
होती. तसेच पावलांच्या मागच्या बाजूला अत्यंत सुबक अक्षरात तांदळाचे दाणे 
व्यवस्थित मांडून तयार केलेले 'मुलीस धोका' असे शब्द आढळले. ही अक्षरे 
तांदळाने इतकी व्यवस्थित रीतीने तयार केली होती की ती तयार करण्यास कमीत 
कमी अर्धा तास तरी लागला असता. पण ती बाई देव्हाऱ्याच्या खोलीत दोन-तीन 
मिनिटापेक्षा जास्त वेळ नव्हती. तेवढ्यातच ती अदृश्य झाली होती, यावेळी सहा 
वाजले होते. म्हणजे वर वर्णन केलेला सर्व घटनाक्रम १५ मिनिटात घडला होता. 


नंतर मठ गल्लीतील त्या बाईला भेटण्यास मुद्दाम गेले असता ती बाई 
नवरात्र बसलेली आढळली. म्हणजे ती चार दिवसापासून बाहेर कुठेच गेली नव्हती. 
भोसल्यांच्या घरी ती येण्याचा प्रश्नच नव्हता. अदृश्य झालेल्या बाईने घरात प्रवेश 
केल्यानंतर जे भाषण केले ते वर दिलेच आहे. याखेरीज ती टिनाला एवढेच म्हणाली 
की, “तू शाळेला जातेस ना ? उद्यापासून जाऊ नको." तिने असे म्हटल्यामुळे ब 
“मुलीस धोका' असे तांदळाने शब्द लिहिलेले आढळल्यामुळे मुलीचे कॉलेज शिक्षण 
बंद करण्यात आले. 


नंतर एके दिवशी टिनाला पाहटे स्वप्न पडले की तिला एक बाई कुंकू 


* निसर्गात्मे एखाद्या जिबंत ओळखीच्या व्यक्तीचे रुप घेऊन फसदू शकतात, (येथे तसे घडले नसले 
तरी, ) याची अनेक उदाहरणे सापडतात. कॉलिन विल्सन या लेखकाने 019५121 मध्ये पृ. ५७४ वर 
असले एक उदाहरण दिले आहे. प्रस्तृत लेखकाच्या चुलत पुतण्यास (श्री. मारती गळतगे यास असा एक 
१९९४ साली अनुभब आला आहे. निपाणीच्या *किणो फार्मास्युटिकल्स' च्या मालकाची नायको 
स्वयंपाक घरात स्वयंपाक करीत असताना त्याचवेळी लॅबरुमध्ये टेस्टिंग करीत असलेली मारुतीस 
दिसली. एका क्षणात ही येथे कशी आली म्हणून तो लॅबरुमच्या. आत गेला, तेव्हा ती ए.सी, रुमकडे जात 
असलेली दिसली. तिच्या पाठोपाठ तोही ए.सी, रुममध्ये गेला. पण तेथे कोणीच नव्हते, ही घटना 
“कार्मिक' ठरली. एका वर्षात कोट्यवधी रुपयांची ती फॅक्टरी बंद पडली. विल्सनने दिलेल्या इंग्लंडमधील 
उदाहरणातील ज्या 'फार्म हाऊस' मध्ये अशीच घटना घडली, ते 'फोर्म हाऊस' ही मालकाला नंतर 
सोडाबे लागले. नंतर ते पाडण्यात आले. 


विज्ञान आणि चमस्कार / ३७० 


लाबत आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे तिच्या आईला तिच्या कपाळावर प्रत्यक्ष कुंकू 
दिसले ! (टिना कपाळाला कुंकू कधी लावून घेत नसे. टिकली चिकटवीत असे.) 
इतकेच नव्हे तर ते पाहता-पाहता मोठे होऊ लागले ! टिनाला तिची आई हाका 
मारुन उठवू लागली, तेव्हा “थांब, मला कुंकू लावत आहेत.” असे ती अर्धवट 
झोपेतच म्हणाली. टिना कपाळाला कुंकू लावत नसल्यामुळे हा खरा “चमत्कार' 
होता. भूवलोकातील (स्वप्नातील) कुंकू लावण्याची घटना भूलोकात (स्थूल 
पातळीवर) मूर्त रुपाने उतरु शकते, हे ही घटना सिध्द करते. (स्वप्न ही भुवर्लाकातील 
घटना असून स्वप्नात - व मरणोत्तर अबस्थेत-मनुष्य लिंगदेहाने भुवर्लोकात बावरत 
असतो.) | 

देव्हाराच्या खोलीत त्या स्त्रीची कुंकवाच्या पाण्यात उमटलेली पाउले 
तशीच कित्येक दिवस जतन करुन ठेवण्यात आली होती. (प्रस्तृत लेखकाने ती 
पाहिली आहेत.) मनुष्य मेल्यानंतर त्याचा आत्मा भूवर्लोकात (१५॥॥॥ 118८) 
लिंगदेहाने काही काळ वास करतो. मनुष्य झोपल्यानंतर (स्वप्नात) भूवर्लोकात 
जातो. निसर्गात्मे सुध्दा याच भुवलोकाचे रहिवासी असतात. त्यामुळे त्यांच्या 
परस्पर भेटी होऊ शकतात. एखाद्या व्यक्तीच्या (स्वप्नातील) लिंगदेहावर (उदा. 
कपाळावर) भुबलोकातील व्यक्तीने (तिच्या लिंगदेहाने) काही परिणाम केला (उदा. 
कुंकू लावले) तर तो प्रत्यक्ष भूलोकात दरगोचर होऊ शकतो, याचे हे उदाहरण 
आहे. (याला इंग्रजीत २०७५1००७७1०॥ म्हणतात.) निसर्गात्म्याचे एखाद्या 
जोगतिणीच्या रुपाने प्रकट होणे, फरशीवर कुंकवाच्या पाण्यात पाउले उमटविणे, हे 
भुवलोकातील, सूक्ष्म पातळीवरील, भुलोकात, स्थूल पातळीवर उतरुन भौतिक 
परिणाम घडवून आणणे असून भानामतीत हे नेमाने घडत असते. (अंगावर निब्याच्या 
फुल्या उठणे, अंगातून सूया, दाभण इ. निघणे असे जे प्रकार घडताना कधीकधी 
आढळतात ती याचीच उदाहरणे आहेत.'१) रिक्त हातातून भस्म, गुलाल, बेल, 
रुद्राक्ष इ. वस्तू काढणे हा 'चमत्कार' याच प्रकारात मोडतो." (प्रस्तुत लेखकाने 
अंगात सोमनाथांना संचार झाल्यावेळी हा *चमत्कार' करणाऱ्या अनुराधाताईना, 


* असाच 'चमत्कार' गुलाबरव महाराज यांच्या चरित्रात आढळतो. महाराजांचे शिष्य नाशयण पंडीत 
यांच्या स्वप्नात महाराज, त्यांच्या निर्याणानंतर एकदा आले द त्यांनी पंडितांना भस्माची एक पुडी 
देली. ते जागे होऊन पाहतात तो प्रत्यक्ष त्यांच्या उशीजवळ ती होती. (श्री गुलाबराव, चरित्र, 
उत्तरार्ध, पृ.३९५) चिले महाराजांनी श्री. तानाजी जाघव या आपल्या शिष्याला दररोज सलग पाच 
दिवस स्वप्नात येऊन ड्राथव्हिंग शिकवले. (जाधब कोल्हापूरला एस.टी.त कंडक्टरची नोकरी करीत 
होते.) सहव्या दिवशी त्यांनी प्रत्यक्षात उत्तमरीतीने एस.टी. चालवली ! गीअर कसे घालावेत हे 
महाराजांनी स्वप्नात शिकवल्यामुळे दे प्रत्यक्षात सराइताप्रमाणे गौअर घालू लागले ! (परब्रह्मगुरु 
चिलेदेव पृ.९७-८) 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३७१ 


म्हणजे 'सोमनाथां' ना, संचाराच्या वेळी 'या वस्तू आपण कुठून आणता ?' असे 
एकदा बिचारले असता “पृथ्वबीवबरीलच, पण अन्य ठिकाणाहून' असे उत्तर दिले 
होते.) मुंबईचे डो. अजगावकर यांच्या पत्नी ललिताबाई वारल्यानंतर आपले बंधू 
श्री. सामंत यांच्या स्वप्नात आल्या आणि म्हणाल्या की 'तुम्हांस संतती होण्यासाठी 
मी देबाजवळ धरणे धरले आहे. माईस (सौ. सामंतांना) डॉ. करंडे यांस दाखवा.' 
सौ. माई सामंतांच्या गर्भाशयाची वाढ झालेली नसल्यामुळे (॥६॥॥1€ प!(ट1॥5) 
त्यांना मूल होत नव्हते. पण वरील स्वप्नानंतर माईंना अधूनमधून डॉ. करंडे यांना 
दाखवल्यानंतर पाच महिन्यात त्यांच्य गर्भाशयाची पूर्ण वाढ होऊन 'नॉर्मल' रीतीने 
त्यांना गर्भधारणा झाली.'*' हा “चमत्कार' देवाने म्हणजे निसर्गदेवतांनी भुवर्लोकातून 
ललिताबाईंच्या पुण्यकारक 'संकल्पा' मुळे (प्रार्थनेने) केला. निसर्गातम्यांना काही 
अशक्य नाही. भानामतीत ते जसे वाईट परिणाम (त्रास देण्याचा) करु शकतात, 
तसा चांगला परिणामही करु शकतात. (ललिताबाईंनी २५ वर्षे अखंड वटसावित्रीचे 
ब्रत निष्ठेने केले होते. माणसे आपले 'पुण्य' अशारीतीने दुसऱ्यांना देऊ शकतात.) 
वरील नरसोबाबाडीच्या भानामतीतील प्रकरणात सौ. घाटे यांना “तुला 
कुंकू लावणार आहे, ते पुसू नकोस' असे म्हणणारी 'सुवासिनी' स्त्री व सौ. भोसले 
यांच्या टिना या मुलीला स्वप्नांत कुंकू लावणारी (व प्रत्यक्षात ते उमटवणारी) व 
देव्हाऱ्याच्या खोलीत कुंकू लावून घेणासी स्त्री यांच्यात कुंकू लावण्यापूरतेच साम्य 
नाही. दोघीही सौभाग्यालंकार घातलेल्या व हिरवे पातळ नेसलेल्या होत्या, हे 
साम्य महत्त्वाचे आहे. कागवाडच्या भानामतीत शेजारच्या भिंतीला विष्ठा थापणाऱ्या 
सत्रीनेही हिरवे पातळ नेसले होते, हे येथे आठवावे. निसर्गात्म्यांचा माणसांना 
भुलविण्याचा हा एक सामान्य प्रकार आहे. कागवाड, नरसोबावाडी व संकेश्वर या 
तिन्ही ठिकाणी ही भुलवणूक करण्यात 'हिरवे पातळ' हे एक सामान्य सूत्र असले व 
दोन ठिकाणी ते 'सौभाग्यलंकार' ब 'कुंकू' हे असले, तरी उद्दिष्टे वेगवेगळी होती. 
कागवाडच्या भानामतीत 'करणी करणारी कोणी स्त्रीच आहे' अशी तेथील लोकांची 
कल्पना करुन देणे, नरसोबावाडीत 'फुले, गंध याचा *प्रसाद' देणारी साक्षात भगवती 
" अंबाबाई आहे' अशी घाटे कुटुंबीयांची कल्पना करुन देणे व संकेश्वरात 'कुंकवाच्या * 
पाण्यात पावले उमटवून वब मुलीस धोका' अशी तांदळाने अक्षरे लिहिणारी व 
*अदृश्य होणारी' ही आपली कुलस्वामीनी लक्ष्मीच आहे' अशी भोसले पतीपत्नींची 
कल्पना करुन देणे, ही ती उद्दिष्टे होती. (स्वत: श्री. व सौ, भोसले यांनी, ही . 
जोगतिणीच्या रुपाने नवरात्रात आपल्या घरी आलेली आपली कुलस्वामिनी साक्षात ' 
लक्ष्मीच आहे, अशी आपली कल्पना झाली असल्याचे प्रस्तुत लेखकाजवळ नंतर 
बोलून दाखवले आहे.) पण तिन्ही ठिकाणी निसर्गात्म्यांचा खरा उद्देश मात्र वेगळाच 
होता. कागवाडची भानामती मुळात शांताच्या विस्थापित मनातून निर्माण झाली 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३७२ 


होती व तिला शांताची कागवाडमधून सुटका करावयाची होती; आणि शेवटी ती । 
सुटका झाली. नरसोबाबाडीच्या भानामतीला (कोणा शत्रूचे निमित्त करुन) घाटे 
कुटुंबाचे पूर्वकर्माचे-संचित कर्माचे-फळ चुकते करावयाचे होते आणि ते केल्यानंतर 
ती नाहीशी झाली. संकेश्वरची भानामती टिनाच्या विस्थापित मनातून निर्माण झाली 
होती. तिला कॉलेज शिक्षणाच्या जोखडातून मुक्त करावयाचे होते; आणि ते काम 
तिने केले. टिना कॉलेजचा अभ्यास करीत असताना ही भानामती घरात प्रकटली व 
टिनाला 'उद्यापासून शाळेला जाऊ नको” म्हणाली, ही गोष्ट अर्थपूर्ण आहे. पण 
तेवढ्यावरुन तिच्या आई-वडीलांनी तिचे कॉलेज शिक्षण बंद केले नसते. म्हणून 
*मुलीस धोका' असे नवरात्र बसलेल्या देबासमोर तांदळात अक्षरे लिहून दाखवण्याचा 
दुसरा एक 'चमत्कार' त्या भानामतीला करावा लागला. हा *चमत्कार' होता; 
कारण जे काम करायला अर्धा तास लागला असता ते काम तिने काही मिनिटातच 
केले होते. असा चमत्कार निसर्गात्म्यांच्या हातचा मळ आहे, हे ब्लॅव्हेट्स्की यांचे 
एक डझन टाबेल १५-२० मिनिटात एका निसर्गात्म्याने हातांनी सुईदोऱ्यांनी शिवावे 
तसे व्यवस्थित शिवले होते, या वस्तूस्थितीवरुन यापूर्वीच वाचकांना माहीत झाले 
आहे. (पृ.३४८) नंतर त्या मुलीला कोणताच धोका कधीच निर्माण झाला नाही, 
या वस्तुस्थितीवरुन कॉलेजशिक्षण चालू ठेवणे हाच एकमेव धोका असल्याचे त्या 
भानामतीला-म्हणजे टिना'च्या विस्थापित मनाला-या “चमत्कारा' तून टाखवून 
द्याबयाचे होते, हे स्पष्ट आहे. कॉलेजचे शिक्षण हा 'धोका' आहे, हे त्या मुलीखेरीज 
-तिच्या विस्थापित मनाखैरीज-इतर कोण मान्य करील? एखाद्या मुलांच्या 
(विस्थापित) मनातून (मग ती मुलगी १०-११ वर्षाची कागवाडची शांता असो, ८ 
वर्षाची कडेगावची तमुजा असो, अगर संकेश्वरची १६ वर्षाची टिना असो) 
भानामतीच्या रुपाने असे “चमत्कार' युक्त नाट्य घडू शकते, यावर सहसा कोणी 
विश्वास ठेवणार नाही. पण पाश्चात्य देशातही अशाच प्रकारची भानामतीची प्रकरणे 
घडली असून त्यांचा अभ्यास करुन जर्मनीच्या हॅन्स बेंडर या भानामतीच्या संशोधक 
शास्त्रज्ञाने पुढीलप्रमाणे या संदर्भात आपले मत व्यक्त केले आहे. “मानव, त्याचे 
निसर्गातील स्थान घ खुद्द निसर्ग यांचे आकलन विस्तारित प्रमाणात व्हायचे 
झाल्यास (म्हणजे यागोष्टी पूर्ण समजून घेण्यासाठी) भानामतीच्या 
“चमत्काराचा अभ्यास करणे हाच एकमेव राजमार्ग (10१81 09त) आहे.” 

दुसरे उदाहरण कशामुळे घडले हे कळायला मार्ग नाही. हे प्रकरण नाजूक 
असल्यामुळे नावे प्रकट करता येत नाहीत. गळतगा (ता. चिक्कोडी, जि. बेळगाव) 
या गावाचे दोन तरुण रात्री १० वाजता भोज गावाकडे मोटर-सायकलीने चालले 
होते. भोज गळतग्याहून सात किलोमीटर अंतरावर आहे. तीन कि.मी. अंतर गेल्यावर 
त्यांना एक तरुण स्त्री भोजेच्या दिशेने रस्त्याने चालत जात असलेली दिसली. तिने 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३७३ 


त्यांना हात केल्यामुळे त्यांनी मोटर-सायकल थांबबली. आपल्याला भोजेला 
जावयाचे असून गाडीवर घ्यावे अशी तिने त्यांना विनंती केली. त्यांनी मग तिला 
दोघांच्या मध्ये बसवले व ते निघाले. थोडे अंतर गेल्यावर तिने आपल्याला लघवी 
करायची असल्यामुळे मोटार सायकल थांबविण्याची ती हाकरण्याऱ्यास विनंती 
केली. त्याने मोटारसायकल थांबवली, ती स्त्री रस्त्याच्या बाजूला पाठीमागे गेली 
आणि पाठीमागच्या सीटवर बसलेला तरुणही तिच्या पाठीमागून गेला. मोटर 
सायकल हाकणारा तरुण मनात काय समजायचे ते समजला व त्यांची परत येण्याची 
वाट पाहत राहिला, पण बराच वेळ बाट पाहूनही ते परत न आल्यामुळे तो शेवटी 
कंटाळून निघून गेला. दुसरे दिवशी सकाळी परत गळतग्याला आल्यानंतर आपल्या 
मित्राला भेटायला त्याच्या घरी गेला असता आदल्या रात्री त्याच्याबरोबर गेलेला 
तो परत आलेला नाही, असे घरच्या लोकांनी त्याला सांगितले. आता मात्र त्याला 
घरच्या लोकांना घडलेली हकीकत सांगण्याबाचून गत्यंतर नव्हते, नंतर त्याचा शोध 
घेतला असता जेथे मोटरसायकल त्यांनी थांबवली होती त्या ठिकाणाहून पूर्वेकडे 
असलेल्या एका खड्ड्यात तो बेशुध्द पडलेला आढळला. त्याने नंतर सांगितले 
की ती स्त्री त्या खडूड्याजबळ गेल्यानंतर त्या खडूड्यावरुन हवेतून चालत गेली ब 
तो प्रकार पाहून आपण भयंक्रर घाबरलो. पुढे काय झाले हे मला माहीत नाही, असे 
तो म्हणाला. 

तिसरे उदाहरण प्रस्तुत लेखकाच्या चिरंजीबाचा वर्गमित्र श्री. अमृत मगदुम 
(वय ३५) याचा आहे. हा तरुण २००२ साली एप्रिलमध्ये कारदगा या भोजेच्या 
उत्तरेकडील गावच्या उरुसाचे मित्राकडील जेवण जेवून मोटरसायकलीबरुन भोज 
येथील आपल्या मळ्यातील घराकडे रात्री १२ ॥ वाजता येत होता. मळा भोजेच्या 
दक्षिणेला गावापासून ३। कि.मी, अंतरावर आहे. तो भोज गाव ओलांडून दक्षिणेच्या 
रस्त्यावर अर्ध्या कि.मी. अंतरावर आला असता त्याला रस्त्यात एक तरुण स्त्री 
त्याच दिशेने चालत जात असलेली दिसली. तिने त्याला थांबबले व आपल्याला 
साळोख्यांच्या मळ्याला जायचे असून तेथपर्यंत गाडीवर घेण्याची विनंती केली. 
_ (साळोख्यांचा मळा भोजेहून दक्षिणेस २ कि.मी. अंतरावर आहे.) त्याने तिला . 
आपल्या गाडीवर घेतले व तो निघाला. दोघेही बोलत अर्धा-पाऊण कि.मी, 
अंतरापर्यंत आले असता ती स्त्री धावत्या गाडीवरुन पाठीमागच्या सीटवरुन 
जागच्याजागी नाहीशी झाली, या अकल्पित प्रकाराने त्याची भीतीने गाळण उडाली, 
त्याने मोटारसायकल भरधाव मारली ब मळ्यापर्यंत ती आपण कशी आणली हे 
आपल्याला कळाले नाही, असे तो नंतर म्हणाला. घरात येताच तो जमिनीवर 
धाडकन्‌ पडला व काही वेळ काहीच बोलू शकला नाही. भीतीने त्याने पँटमध्ये 
लघवी केली होती. (ही गोष्ट त्याच्या पत्नीने प्रस्तुत लेखकाला सांगितली.) या 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३७४ 


प्रकरणातील एक विशेष 'चमत्कार' असा की-आणि तो अमृत मगदुमने मुद्दाम 
प्रस्तुत लेखकाला सांगितला-ज्यावेळी ती स्त्री रस्त्यात दिसली त्यावेळी आपण 
रात्री प्रवास करीत आहोत याचे आपल्याला भानच राहिले नाही. भरदुपार असल्याचे 
व सर्व आसमंतात चक्क ऊन पसरल्याचे आपल्याला दिसले, असे तो म्हणाला. 

बरील दोन प्रकरणातील व्यक्तींना आपल्याला “पिशाच' भेटले असल्याची 
खात्री झाली असली तरी ही पिशाचे म्हणजे निसर्गात्मेच होते. हा माणसांना 
भुलविण्याचा त्यांच्या नित्याच्या खेळाचाच एक खोडकर प्रकार होता. रात्रीच्या 
वेळी दुपार असल्याचा भास निर्माण करणे हा खेळ निसर्गात्म्यांचाच असून तो 
अपवादात्मक आहे, असे समजण्याचे कारण नाही, असे अनुभव इतर अनेकांना 
आले असून पुढील काही उदाहरणे या गोष्टीची साक्ष देतात. 


अस्तित्वात नसलेल्या ओढ्यात अंघोळ 

शांती आश्रम, भद्रन (आनंद), गुजरात येथील स्वामी कृष्णानंद (यांना 
आपण या ग्रंथात यापूर्वी अनेकदा भेटलो आहोत) १९५२ साली एका बुधवारी 
गिरनार पर्वत चढत होते. ३००० पायर्‍या चढल्यानंतर जैन मंदिरे लागतात. तेथे 
थोडी विश्रांती घेऊन अंबाजीच्या मंदिराकडे अंदाजे ५०० पायऱ्या चढून ते गेले 
असतील, तोच एक अरण्य खात्यातील कामगार त्यांना भेटला. त्याने एका वाकड्या 
वळणाच्या रस्त्याकडे बोट करुन म्हटले की ''दोन फर्लांगावर एक छोटे शंकराचे 
मंदिर असून तेथे थोडा वेळ घालबणे तुम्हाला आवडेल." कृष्णानंदांना तेथे जावेसे 
बाटले. ते त्या रस्त्याने गेले. खरोखरच ३०० फूटावर एक शिवालय गर्द झाडीमध्ये 
होते, जवळच एक शुध्द पाण्याचा ओढा बाहत होता. कृष्णानंदांनी त्या ओढ्यात 
अंघोळ केली ब शिवालयात जप करण्यासाठी ते बसले. जप करुन झाल्यानंतर ते 
ताजेतबाने झाले व आलेल्या रस्त्याने परत फिरले. एका तासाने ते अंबाजीच्या 
मंदिराजवळ पोहोचले. तेथे थोडा बेळ त्यांनी विश्रांती घेतली. मंदिराचा पुजारी 
आलेल्या पाहुण्याबरोबर बोलत बसला होता. त्यांच्या बोलण्यावरुन तो दिवस ते 
चुकीने गुरुवार असल्य़ाचे समजत होते, हे त्यांच्या लक्षात आले ब त्यांची चूक 
त्यांनी त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. आज गुरुवार नसून बुधवार आहे, असे 
त्यांनी सांगितले. तेव्हा ते थट्टेने म्हणाले की महाराजांचे कॅलेंडर एक दिवसाने मागे 
आहे असे दिसते. त्यांच्याशी अधिक वाद न घालता ते तेथून उठले, नंतर रस्त्यात 
भेटलेल्या लोकांना त्यांनी ' आज कोणता वार आहे ?' असे विचारले. ते म्हणाले, 
*गुरुवार.' ते बुचकळ्यात पडले. खात्री करुन घेण्यासाठी पुन्हा त्यांनी पुढे भेटलेल्या 
लोकांना तोच प्रश्न केला. त्यांनीही. गुरुवार असल्याचे म्हटले. आता मात्र त्यांची 
खात्री झाली की.-आपण त्या शिवालयात २४ तास घालवले आहेत, पण आपल्याला 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३७५ 


त्याची जाणीव नाही ! या बिचाराने ते अस्वस्थ झाले व पुन्हा त्या शिवालयाचा 
त्यांनी शोध घेतला. पण ते शिवालय त्यांना सापडले नाही ! तिथल्या कामगारांना 
त्यांनी त्या शिवायलाबद्दल विचारले, तेव्हा त्यांनी असले शिवालय येथे नसल्याचे 
त्यांना सांगितले. तो अरण्यखात्यातील कामगार कोण, कुठला याचाही पत्ता लागला 
नाही, ते म्हणतात की आजतागायत ह्या गूढ प्रकाराचा उलगडा झालेला नाही.'* 


असे प्रकार पाश्चात्य देशातही घडले आहेत. (निसर्गात्मे हा काही भारताचा 
मक्ता नाही.) आणि ते सर्व काळात सापडतात. इतिहासात त्यांच्या नोंदी आढळतात. 
नमून्यासाठी फक्त एकच उदाहरण देतो. 
| १९५४ सालच्या उन्हाळ्यात श्री. आणि सौ. अँलन यांनी एक दिवस 
विरंगुळा म्हणून निसर्ग-सात्निध्यात घालवण्याच्या उद्देशाने डॉर्किंगमध्ये (इंग्लंड) 
बसमध्ये चढले व बोटन या खेड्यात उतरण्याऐबजी बोटन हॅच येथे उतरले. मग 
परत फिरण्याऐवजी तेथील चर्चमध्ये जाण्याचे त्यांनी ठरविले. चर्चमधून बाहेर 
पडल्यानंतर उजबीकडच्या रस्त्याने गर्द झाडीमधून ते एका झाडेझुडपे नसलेल्या 
टेकडीजवळ आले. तेथे त्यांना एक लाकडी बैठक आढळली. त्यावर बसून दोघांनीही 
बरोबर आणलेली सँडविचेस खाण्याचे ठरविले, तेथे बसल्यानंतर सौ. अँलन यांना 
पाठीमागून तीन माणसे आल्याची चाहूल लागली. पण पाठीमागे वळून पाहण्याचा 
प्रयत्न करुनही त्या वळू शकल्या नाहीत; व श्री. अलन यांना “एकदम थंडी पडली 
का?" असे असे त्यांनी विचारले. श्री. अऑलन यांनी सौ. अलनचा हात धरुन 
पाहिला, तेव्हा तो प्रेतासारखा अतिशय थंड लागला. ते दोघेही मग तेथून एकदम 
उठले व परतले. नंतर काय घडले हे दोघांनाही आठवत नाही. फक्त आपण तेथील 
गवतावर गाढ झोपलो होतो एवढेच त्यांना आठवते. आपण डॉर्किंगला कसे पोचलो 
हेही त्यांना कळले नाही. 

दोन वर्षानंतर सौ. अँलन ह्या एकट्याच वोटन हॉचला आल्या. तेथील 
चर्चला त्यांनी भेट दिली व चर्चमधून बाहेर पडल्यानंतर पूर्वीप्रमाणे उजबीकडे 
टेकडीकडे जाणारा रस्ता धरण्याच्या उद्देशाने तो सापडेल या अपेक्षेने त्या वळल्या. 
पण तेथे रस्ता ब टेकडी नव्हती. पुढे सर्व भाग सपाट होता. घरी आल्यानंतर त्यांनी 
नबऱ्याला ही गोष्ट सांगितली. नवऱ्याने तिला बेड्यात काढले. मग ते स्वत:च 
खात्री करण्यासाठी त्या ठिकाणी आले; आणि त्यांना आपली पत्नी जे म्हणत होती. . 
ते खरे असल्याचे आढळले. तेथे टेकडी नव्हती. ती लाकडी बैठकही नव्हती. सर्व 
प्रदेश सपाट होता. हा प्रकार बुचकळ्यात टाकणारा असल्यामुळे त्यांनी इंग्लंडच्या 
अतींद्रिय बिज्ञानसंघाला (5०07169 19 ?५9लाट्या रळट्याचा) ही गोष्ट कळवली, 
त्या संघाच्या दोघा सदस्यांनी स्वतः त्या जागेची तपासणी केली. त्यांनाही तेथे ती 
टेकडी व लाकडी बेंच आढळले नाहीत. या प्रकारावर १९७४ मध्ये त्या दोघा 


बिज्ञान आणि चमत्कार / ३७६ 


सदस्यापैकी एकाने एक पेपर सादर केला आहे.'"* 


नरसोबावाडीची भानामती हा ' करणी' चा प्रकार समजले तरी संकेश्वरची 
भानामती ही कुणाची 'करणी' समजायची ? अर्थात्‌ ती टिनाच्या विस्थापित 
मनाचीच “करणी' समजली पाहिजे ! कारण ' करणी' शिवाय भानामती घडत 
नाही. मग गळतगा व भोज येथील रस्त्यात भेटलेल्या भानामतीची ' करणी' 
कोणाची ? तीही त्या त्या तरुणांच्या मनाचीच *करणी' समजली पाहिजे ! कारण 
संबंधित व्यक्तीच्या सहकार्याशिवाय किंवा इच्छेशिवाय भानामती कोणालाही भेटत 
नाही, हा सहानुभूतियुक्त सहकंपनाचा (अबाधित) नियम (10९ 18% रज 80॥109- 
छाट ५७४७) आहे. कृष्णानंदांचा व श्री. व सौ. अलन यांचाही अनुभब या 
नियमाला अपवाद नाही. त्यांच्या इच्छेविरुध्द त्या घटना घडलेल्या नाहीत. 
कृष्णांदांना (ईश्वरनिष्ठ व्यक्तीला) शंकराचे मंदिरच का दिसावे ? किंबा ते तेथे 
असल्याचे सांगणारा कामगार का भेटावा ? त्या तरुणांना ती तरुण स्त्रीच रात्री का 
दिसावी ? किंबा आपल्याला गाडीवर घेण्यास तिने त्यांना का सांगावे ? अलन 
दांपत्याला (विरंगुळा म्हणून घराबाहेर पडलेल्यांना) ती टेकडी व लाकडी बैठकच 
का दिसावी ? निसर्गात्मे माणसाला भुलविण्याच्या खोड्या करतात हे खरे आहे. 
पण संबंधित व्यक्तींच्या सहकार्याशिवाय किंवा इच्छेशिवाय ते त्या करु शकत 
नाहीत. मग प्रत्येक व्यक्तीच्या बाबतीत त्यांचे स्वरुप ब परिणाम वेगळे असतील. 
श्री. व सौ. घाटे, श्री. ब सौ. ऑलन, गळतंगा व भोज येथील तरुण यांच्या बाबतीत 
त्या खोड्या शेवटी त्रासदायक ठरल्या असतील व टिना ब कृष्णानंद यांच्या बाबतीत 
त्या आंनददायक ठरल्या असतील. पण शेबटी त्यांच्या इच्छेनेच-सहकार्यानेच- 
त्या घडल्या. त्यांच्या इच्छेविरुध्द किंबा त्यांच्या सहकार्याशिवाय त्या घडल्या 
नाहीत. अर्थात्‌ त्यांच्या जागृत मनाच्या इच्छेने बा सहकार्याने ते प्रकार घडलेले 
नाहीत, हे खरे आहे. त्यांच्या सुप्त वा अबोध मनातील इच्छेने ते प्रकार घडले 
आहेत. मग त्या व्यक्तींच्या सुप्त वा अबोध मनातील त्या इच्छा चांगल्या असतील 
अगर बाईट असतील. इच्छा म्हटल्या की त्या बहुधा वासनारुपच असतात. 
कृष्णानंदासारखे उच्च, आध्यात्मिक इच्छा व विचार बाळगणारे विरळाच. सर्वच 
जण इच्छांच्या अधीन असताते-त्यांचे गुलाम असतात. मग सर्वच जणांच्या बाबतीत 
असे (भानामतीचे) प्रकार का घडत नाहीत ? सर्वत्रच रोगजंतू असतात. मग सर्वांनाच 
का रोग होत नाहीत ? कारण त्याला अनुकूल परिस्थिती नसते. तसेच हे आहे. येथे 
कर्माचाही संबंध येतो. कर्मामुळे भानामतीचे स्वरुप बदलूही शकते. ती वेगळे रुपही 
घेऊ शकते. मराठीतील प्रसिध्द लेखिका वसुंधरा पटवर्धन यांच्या * संघर्ष' या 
आत्मचरित्रावरुन भानामतीने अक्कलकोट स्वार्मीचे रुप घेऊन स्वप्नातून त्यांना 
दीर्घकाळ छळल्याचे दिसून येते.'* लेखिकेने आपण ईश्वर मानत असलो तरी 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३७७ 


त्याच्याकडे आपला ओढा कमीच असल्याचे व बुध्दिवादी वडिलांच्या कडक 
शिस्तीत आपण वाढल्याचे प्रारंभीच मान्य केले आहे. त्यामुळे पुढील जीवनात 
त्याना ' अक्कलकोट स्वामी' स्वप्नात नेहमी येऊन “ अमुक कर, तमुक कर' अशा 
निर्बुध्द आज्ञा -ज्या आज्ञा निर्बुध्द असल्याचे स्वतः लेखिकेने मान्य केले आहे-का 
कराव्यात, हे कळत नाही. उदा. वेश्येला बांगड्या व पोळ्या दे, एक किलो मांसाचा 
गोळा समुद्राच्या ओल्या वाळूवर ठेव. १॥ किलो बटाटे उकडून समुद्रात टाक. या 
खांबाला नऊ पोळ्या बांध (ज्या पोळ्या खाल्ल्यामुळे खाणारी कुत्री मेली) इ. इ. 
दररोज नारळ, निरांजने, वाती यांचा तर हिशेबच नव्हता. स्वप्नातील ह्या आज्ञा 
बाईंनी का पाळाव्यात याचे वाचकांना मोठे कोडे पडते. ते कोडे कर्माचा आधार 
घेतल्याशिवाय सुटत नाही. स्वामींच्या रुपाने भानामतीच वसुंधराबाईंना छळत 
होती ही गोष्ट त्यांना स्वप्नात काळ्या बाहुल्या दिसायच्या ब त्या ओरडत उठायच्या; 
कोणी नसताना भांडी वाजायची, खाट (आपोआप) हालायची, कोणी कुजट 
हसायचे, यासारख्या भानामतीत नेहमी अनुभवाला येणाऱ्या गोष्टीबरुन स्पष्ट होते. 
स्वत: बाईच म्हणतात, “मी सांगतो म्हणून ऐक, हे (स्वामींचे) म्हणणे पटत नव्हते. 
साधूसंतांच्या कृपेने मन शांत व्हायला हवे.. येथे तर सर्व उलटच.” सर्व उलटच, 
कारण ते स्वामी नव्हतेच मुळी ! ती होती भानामती. पुढे बाई म्हणतात, ** स्वामीच 
नाहीत असे धरुन चालायचे असे ठरवून निरांजने, नारळ ठेवायचे सोडून दिले तर ५ 
रु.च्या कामाला १०० रु. लागायचे, असा छळ का म्हणून व्हावा ? स्वप्नातले 
करायचे नाही असे ठरवले की मला स्वप्नात महारोग झालेला दिसायचा.'* 
महारोगाची भीती संतसत्पुरुष कधीही धालत नाहीत. दुष्ट शक्तीच घालतात. शेवटी 
भगवद्गीता वाचणे हाच सर्व संकटावरील उपाय आहे असे सांगणाऱ्या एका कृष्णभक्त 
बाईशी बसुंधराबाईंची योगायोगाने गाठ पडली. त्या बाईंनी स्वामींच्या आज्ञेकडे 
दुर्लक्ष करण्यास सांगितले. इतकेच नव्हे तर त्यांचा फोटोही त्यांच्याच सल्ल्यावरुन 
बाईंनी पूजेतून काढून टाकला ! आणि हा छळ कायमचा बंद झाला ! बाईंच्या 
शब्दात सांगायचे तर “ फोटोतील स्वामी चंबूगबाळे घेऊन निघून गेले.'' बाईंना 
खरोखर कोण निघून गेले हे माहीत झालेच नाही ! . 

[सर्व संकटावर भगवदूगीतेचे वाचन हाच एकमेब उपाय असल्याचे 
सांगणारी लीलाताई नावाची वसुंधराबाईंना भेटलेली कृष्णभक्त बाई साधी प्राथमिक . 
शाळेतील शिक्षिका, पण कृष्ण तिच्याबरोबर बोलत असल्याचे वसुंधराबाईंनी म्हटले 
आहे, या गोष्टीचा पुरावा दिलेला नसला तरी लोकांनी दिलेल्या वस्तु (उदा.पेढा 
इ.) त्याने स्वीकारल्या तर त्यावर ३ हे अक्षर कोरल्याप्रमाणेच उठायचे या एका 
सार्वजनिक * चमत्कारा' चा पुरावा मात्र बाईंनी दिला आहे.] 


भानामती (नरसोबावाडीप्रमाणे) सौभाग्य लेणे ल्यालेली ' सुवासिनी! 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३७८ 


(अंबाबाई), किंवा (संकेश्वराप्रमाणे) कुलस्वामिनी लक्ष्मी, अशा (देवीच्या) रुपातच 
येते असे नसून स्वप्नात अक्कलकोट स्वामींच्या रुपानेही ती येऊ शकते व निर्बुध्द व 
पीडादायक आदेश देऊ शकते, हे या उदाहरणावरुन दिसून येते. लहानपणी खेळत 
असताना कोणी आपल्या केसाच्या बटा कापून नेल्यामुळे हा * संघर्ष' आपल्या 
जीवनात घडला असे लेखिकेने म्हटले आहे. यावरुन हा ' करणी' चा प्रकार असावा 
असे दिसते. तथापि त्याचा परिणाम त्यांच्या जीवनात वीर्घकाळ टिकला ही 
वस्तुस्थिती त्यांचे पूर्वकर्मच त्याला कारणीभूत असल्याचे दाखवून देते. स्वप्नातील . 
निर्बुध्द आदेश जागेपणी पाळण्याची एखाद्याला बुध्दी झाली तर ती त्या व्यक्तीच्या 
पूर्वकर्माशिवाय कशी होईल ? (* बुध्दी कर्मानुसारिणी ' हे सुभाषित प्रसिध्दच आहे!) 
स्वप्नातील निर्बुध्द आदेश लेखिकेने कुणाच्याही बाह्य दडपणाशिवाय (स्वेच्छेनेच) 
पाळले ना? भानामती कुणाच्याही इच्छेविरुध्द घडत नाही, हा सिध्दांत अशारितीने 
येथे अबाधित राहतो. येथे मानवी इच्छा, भानामती आणि कर्म यांची उत्तम सांगड 
पडलेली दिसून येते. 

भानामतीचे प्रकार अतींद्रिय जगातील निसर्गात्म्यामुळे -म्हणजे नैसर्गिक 
शक्तीमुळे घडत असल्यामुळे निसर्गातील भौतिक शक्तीचा उपयोग मानवाने जसा 
भौतिक जगाच्या अभ्यासाने (भौतशास्त्रीय नियमांचा शोध लावून) आपल्या 
सुखासाठी करुन घेतला आहे, तसा अतींद्रिय जगातील या शक्तींचा उपयोगही 
मानव त्या जगाच्या अभ्यासाने त्याच्या नियमांचा शोध लावून आपल्या सुखासाठी 
करुन घेऊ शकतो; आणि मॅडम ब्लॅव्हेट्स्की यांनी अशा अभ्यासातून त्या शक्तीवर 
आपली सत्ता चालवून तो कसा करुन घेता येतो हे दाखवून दिल्याचे आपण यापूर्वी 
पाहिले आहे. (' मॅडम ब्लॅव्हेट्स्की यांची भानामती ' हा पोटमथळा पाहा.) 
ऑलकॉट यांनी भारतातील रस्त्यात लंगोटीवर फिरणाऱ्या फकीरांनाही हे ज्ञान 
(ब्लॅव्हेट्स्की यांना असलेले अतींद्रिय ज्ञान) असल्याचे म्हटले असून त्याचा मागे 
उल्लेख आला आहे. (पृ.३४८) भारतातील रस्त्यावरील फकीरांच्या या ज्ञानालाच 
*जादू' म्हणतात. मात्र त्यामध्ये हल्ली स्टेजवर करण्यात येणाऱ्या हातचलाखीच्या 
जादूप्रमाणे प्रेक्षकांची फसवणूक नसते, तर ती खरीखुरी अस्सल जादू असते. म्हणजे 
निसर्गात्म्याकडून केली जाणारी ती एक प्रकारची * आज्ञाधारक भानामती ' च असते. 
हल्ली हे रस्त्यावरील जादूगार परिस्थिती बदलल्यामुळे-कदाचित्‌ स्टेजवरील धंदेवाईक 
जादूगारामुळे-नाहीसे झाले आहेत. पण पूर्वी हे रस्त्यात सर्गस आढळत असत. 
अशा जादृगारांचे अनेक प्रयोग पाहण्याची संधी प्रस्तुत लेखकाला लाभली असून 
त्या प्रयोगापैकी काही महत्त्वाच्या प्रयोगांची माहिती येथे संक्षेपाने देतो. त्यामुळे 
भौतिक शक्तीप्रमाणेच या विश्वात अतींद्रिय शक्तीही (निसर्गात्म्यांच्या रुपाने) 
अस्तित्वात असून त्या कशा मनुष्याच्या आज्ञेने (भानामतीचे) कार्य रस्त्याबरसुध्दा 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३७९ 


हक्काने करतात याची वाचकांना कल्पना येईल. 


“आज्ञाधारक भानामती अर्थात्‌ जादू 
अशा जादूपैकी * भारतीय दोरीची जादू' (10वाद्या २०० 7८७ ही 
जगप्रसिध्द आहे. प्रस्तुत लेखकाने ती पाहिलेली नसली तरी तिची नक्कल करणारी 
कमी प्रतीची जादू पाहिली आहे. ती अशी :- जादूगार आपल्या मुलग्याला जमिनीवर 
झोपवतो. त्याच्यावर कापड झाकतो. नंतर हातात सुरी घेवून कापडाच्या आत हात. 
घालून त्या मुलाचा गळा कापतो व एक शीर वगळता मुंडके धडापासून बेगळे झाले 
असल्याचे ते बाटेल तसे फिरवून दाखवतो. हातातील सुरी कापडाच्या बाहेर 
काढल्यानंतर ती रक्ताने माखलेली सर्वांना स्पष्ट दिसते. नंतर राहिलेली एक शीरही 
कापून मुंडके धडापासून पूर्ण सुटे करण्यासाठी पुन्हा सुरी हातात घेतो. ती कापण्यापूर्वी 
प्रेक्षकांची ती कापण्याची इच्छा असेल तर तीही कापतो असे म्हणतो. पण प्रेक्षकांना 
त्याने काहीच साध्य होणार नाही, असे वाटून ते ' नको ' म्हणतात, कापड काढून 
कापलेले मुंडके दाखवू काय ? असेही तो प्रेक्षकांना विचारतो. पण मुंडके कापलेले 
दृश्य पाहण्याची कुणाचीच इच्छा नसल्याने ते ' नको, नको' म्हणतात. (याचा अर्थ 
मुंडके कापले असल्याची प्रेक्षकांची पूर्ण खात्री झालेली असते असा होतो.) नंतर 
तो काही वेळ काही तरी पुटपुटतो, दुसरा मुलगा ढोल वाजवतो न जादूगार त्या 
मुलावरील कापड काढतो. तेव्हां तो पूर्वीप्रमाणेच धडधाकट असल्याचा दिसून येतो 
ब उठून बसतो. रक्ताचा एक थेंबही जमिनीवर कुठे पडलेला दिसत नाही. 
पुढील प्रयोग जीवशास्त्राचा नियम धाब्यावर बसवणारा आहे. प्रस्तुत 
लेखकाने तो जसा पाहिला तसा वर्णन करुन सांगतो. जादूगार एक मातीचे भांडे 
घेतो. त्यात थोडी माती घालतो व त्यावर पाणी घालतो. नंतर एक आंब्याची कोय 
घेऊन त्या भिजलेल्या मातीत ती पुरतो. नंतर त्यावर कापड झाकतो, थोड्या वेळाने 
ते काढतो, तेन्हा त्या बाठाला अंकुर फुटलेला दिसतो. पुन्हा त्यावर कापड झाकतो. 
थोड्या वेळाने पुन्हा ते काढतो. तेव्हा तो अंकुर वाढून त्याचे लहान रोपटे झालेले . 
असते. पुन्हा त्यावर कापड झाकतो. थोड्या बेळाने ते पुन्हा काढतो, तेव्हा ते रोपटे 
बरेच उंच वाढलेले असते. असे अनेकदा केल्यानंतर त्याला शेबटी आंबेही लागलेले ' 
दिसतात. मात्र झाड दीड-दोन फूट इतकेच असते. हे सर्व १० ते १५ मिनिटात 
घडते. पॉल ब्रंटन याने हा प्रयोग आपण भारतात पाहिल्याचे ५ $श्बा'ला ॥ 8श्लः'ल. 
०१४ या ग्रंथात म्हटले आहे. (5.160) त्याने जादूगाराला लाच दिल्यानंतर त्यातील .. 
हातचलाखी त्याने उघड करुन त्याला सांगितली. पण हा जादूचा प्रयोग हातचलाखी 
न करता मॅडम ब्लॅव्हेट्स्की यांनी भारतात व तिबेटमध्ये जादुगारांनी केलेला अनेकदा 
पाहिला असल्याचे म्हटले आहे.'* या प्रयोगात जादूसाठी लागणारे सर्व साहित्य 
ब्लॅव्हेट्स्कीनी स्वत:चेच दिले होते. कोणते बी परायचे हे जादूगाराला माहीत 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३८० 


नसल्यामुळे, हे आपण ठरबत असल्यामुळे, जादूगाराला हातचलाखी करणेच अशक्य 
ठरते. शिवाय आपण दिलेल्या बियावर आपण खूण करुन दिल्यामुळे त्याच बियाला 
अंकुर फुटले आहे की नाही, हे आपण नंतर पाहून खात्री करुन घेऊ शकतो. हा 
प्रयोग ब्लॅव्हेट्स्की यांनी स्वतःच्या खोलीत करवून घेतला होता. जॅकोलियोनेही 
असा प्रयोग गोविंदस्वामीकडून करवून घेतला आहे." 

यावरही ताण करणार जादूचा प्रयोग प्रस्तुत लेखकाने पहिला आहे. हा 
प्रयोग म्हणजे नाग साप ब मुंगूस यांच्यातील लढत होय. ही लढाई इतका वेळ 
चालते की ती खरी नाही असे ती पाहणारा कोणीही म्हणणार नाही. (प्रस्तुत लेखकाने 
सापा-मुंगसाची खरी लढाई पाहिलेली असल्यामुळे तो असे म्हणण्याचे धाडस 
करतो.) या लढाईत सापाला बऱ्याच जखमा होतात ब तो साप शेवटी मरतो. तो 
मेलेला साप फेकून देण्याशिवाय आता जादूगाराला गत्यंतर नाही असे प्रेक्षकांना 
बाटते. पण तो जावूगार गारुडी पुंगी वाजवू लागतो. हे पुंगी वाजवणे बराच वेळ 
चालते; आणि आश्चर्य असे की त्या सापाच्या जखमा सर्वासमक्ष हळुहळु नाहीशा 
होतात व तो साप थोडी हालचाल करतो व नंतर पूर्वीप्रमाणे पूर्ण धडधाकट होऊन 
फिरु लागतो. ही जादू आहे यावर विश्वास बसत नाही. तथापि कर्नल ऑलकॉट 
यांनी आपण हा जादूचा प्रयोग भारतात पाहिल्याचे आपल्या ग्रंथात म्हटले आहे.(४०!. 
॥.5.123) 
ईश्वर-गारुड्याची जिश्चनिर्मितीची जादू 

वरील जादूचे प्रयोग हे नजरबंदी किंवा सामूहिक संमोहन (11395 )/ए- 
10॥5॥1) या सदरात मोडणारे आहेत, असे समजण्यात येते. म्हणजे अस्तित्वात 
नसलेल्या गोष्टी आपल्याला अस्तित्वात असल्याच्या दिसतात (भास होतो) असे 
मानण्यात येते. पण ब्सॅव्हेट्स्की यांनी आंब्याच्या झाडाच्या जादूत आंने झाडाला 
लागल्यानंतर ते प्रेक्षकांना तोडून खायला दिल्याचे व पिकू घातलेल्या अंब्याप्रमाणे 
त्यांची चच आंबट-गोड लागल्याचे म्हटले आहे. याखरुन हा सामूहिक संमोहनाचा 
प्रयोग नाही हे सिध्द होते. (प्रस्तुत लेखकाने पाहिलेल्या प्रयोगात प्रेक्षकांना 
जादूगाराने आंब्रे खायला दिले नव्हते-देणे शक्‍य नव्हते. कारण तो संमोहनाचा 
किंबा हातचलाखीचा प्रयोग होता.) तेव्हां सर्वच प्रयोग नजरबंदीचे (संमोहनाचे 
किंबा हातचलाखीचे) आहेत असे म्हणता येत नाही. अमृत मगदुम याला रात्री 
१२॥ वाजता भर दुपार असल्याचे जे दृश्य दिसले ते नजरबंदीमुळे दिसले, असे 
समजले तरी त्याला किंवा गळतग्याच्या तरुणांना भेटलेली स्त्री ही खरीखुरी 
हाडामांसाची स्त्री होती; तो भास नव्हता, ही गोष्ट तिच्याशी ते बोलले होते, तिचा 
त्यांना स्पर्श झाला होता या वस्तुस्थितीवरुन सिध्द होते. कृष्णानंदांना जे शिवालय 
दिसले ते खोटे किंबा भासमान नव्हते. कारण त्या मंदिरात बसून त्यांनी जप केला 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३८१ 


होता. जो ओढा त्यांना दिसला तो खोटा नव्हता. कारण त्यात त्यांनी अंघोळ केली 
होती. श्री. व सौ. अँलन यांना दिसलेली टेकडी खोटी नव्हती. त्यावरील लाकडी 
बेंच खोटा नव्हता, कारण त्या टेकडीवर चढून त्या बेंचवर ते प्रत्यक्ष बसले होते. 
येथे इंद्रियांची फसवणूक असेल तर ती फक्त डोळ्यांचीच नव्हे तर माणसाच्या सर्वच 
इंद्रियांची फसवणूक आहे असे मानावे लागते; आणि माणसाच्या सर्वच इंद्रियांची 
अशी फसवणूक होणे शक्‍य असेल तर आपण आपले नित्याचे जग खरे आहे असे 
ज्या इंद्रियांच्या द्वारे समजतो, ते जग तरी खरे कशावरुन, असा साहजिकच प्रश्न 
निर्माण होतो. कारण वरील घटनांप्रमाणे आपली इंद्रिये आपणा सर्वांना फसबीत 
नसतील कशावरुन ? येथेच ब्रह्मविद्येचे महत्व ध्यानात येते, तिचा संबंध येतो. 
ब्रह्मविद्येनुसार हे जग माया आहे, भास आहे. फक्त ब्रह्म एकच सत्य आहे. जीव, 
जगतू व ब्रह्म या त्रिपुटीतील जगाप्रमाणे जीव हा सुध्दा मायाच आहे, असे ब्रह्मविद्या 
सांगते. माणूस ज्याला 'मी' म्हणतो तोसुध्दा (जीव) ब्रह्मबिद्येनुसार खरा नाही. 
तो 'मी ' म्हणजे केवळ या जगरुपी रंगमंचावरील (नाटकातील) एक तात्पुरते 'पात्र' 
आहे. नट ज्याप्रमाणे निरनिराळ्या नाटकात वेगवेगळ्या भूमिका घेऊन त्या वठवतो, 
त्याप्रमाणे या जगातील निरनिराळ्या परिस्थितीत वेगवेगळ्या देहात जन्म घेऊन 
आपल्या वेगवेगळ्या 'मी 'च्या भूमिका तो (खरा *मी ' ) वठबीत असतो; (म्हणजे 
वरचेवर पुनर्जन्म घेत असतो.) म्हणून खरा “*मी' (आत्मा) त्या रंगभूमीवरील 
(नाटकातील) नटाप्रमाणे त्या त्या 'पात्रा 'हून-त्या त्या 'भूमिका' हून-स्वत:ला 
वेगळा समजतो. तो नट स्वत:ला जसे निरनिराळी 'पात्रे' समजत नाही, तसे 'खरा 
मी* स्वतःला निरनिराळ्या देहात पुनर्जन्म घेणारा 'देहाभिमानी मी' (संसारी मी) 
समजत नाही. पण या खऱ्या “मी"ची ओळख नसल्यामुळे प्रत्यक्षात मनुष्य स्वत:ला 
*देहाभिमानी मी' च समजतो. म्हणजे देह धारण करणारा 'मी' हाच खरा 'मी' 
आहे असे समजतो. यालाच 'अज्ञान' (5012108) म्हणतात. हीच 'माया ' होय. 
प्रत्येक जन्मात बदलणाऱ्या (खोट्या) व्यक्तिमत्वाला (5615078119) खरा 'मी' 
समजणे व स्वत:चे न बदलणारे (खरे) आत्मस्वरुप विसरणे हीच माया (अविद्या) 
आहे. नटाने स्वत:ला (हॅम्लेट) नाटकातील 'पात्र' (हॅम्लेट) समजण्यासारखे व. 
स्वत:ला विसरण्यासारखे हे आहे. या जगात वेगवेगळ्या तऱ्हेचे अनुभव घेण्यासाठी , 
निरनिराळ्या (प्रतिकूल) परिस्थितीला तोंडे देऊन त्यातून तावून-सुलाखून 
निघण्यासाठी, अशा परीक्षेतून, अनुभवातून आध्यात्मिक धडे शिकण्यासाठी .. 
मनुष्याला अनेक जन्म (पुनर्जन्म) घ्यावे लागतात. या अनेक जन्मातील वेगवेगळ्या ' 
अनुभवातून मानवाला स्वत:चा शोध घेऊन परिपूर्ण व्हायचे आहे, ईश्वर बनायचे 
आहे. कारण तो मुळात ईश्वरस्वरुपच आहे. 


ईश्वराने हे जगरुपी नाटक रचून-निर्माण करुन-त्यात निरनिराळ्या भूमिका 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३८२ 


बठविण्यासाठी अनेक जीव निर्माण केले आहेत. नव्हे तो स्वतःच अनेक रुपांनी 

नटला आहे. जन्म घेतला आहे. तैत्तिरीय उपनिषदातील “सो$कामयत बहुस्याम 

प्रजायेयेति । “त्याने (ब्रह्माने) संकल्प केला की अनेक रुपांनी आपण नटावे, जन्म 

घ्यावा' या पूर्वी उल्लेख केलेल्या वचनात हेच सांगितले आहे. हा संकल्प ब्रह्माने का 

केला ? हे नाटक त्याने का रचले ? ही जगरुपी रंगभूमी त्याने का निर्माण केली ? हे 
ब्रह्मांड का निर्माण केले ? हा सर्व तत्त्वज्ञांना नेहमी सतावणारा प्रश्न असून शास्त्रज्ञांनीही 
तो "एत 5 पराटाट $णोट्यीत ट्र क्रिशाहा 08] ॥1001॥2?' म्हणजे 'हे दृश्य जग 
निर्माण केले नसते तर काय बिघडले असते ?' या शब्दात व्यक्त केला आहे." 
याचे उत्तर बादरायण व्यासांनी ब्रह्मसूत्रात दिले आहे. ते असे की *लोकवत्तु 
लीलाकेवल्यम्‌।' (ब्र.सू.२.१.३३) म्हणजे “लोकांना जसा खेळ आवडतो तसा 
परमेश्वराचा हा (आवडीचा) खेळ आहे.' नोटक आहे. लहान मुलापासून मोठ्या 
माणसापर्यंत सर्वांना खेळ आवडतो. नाटक आवडते. ते सर्व खोटे असते हे माहीत 
असूनही आवडते. किंबहुना ते खोटे असणे हेच ते आवडण्याचे मुख्य कारण आहे; 
आणि गमकही. लहान मुले लुटुपुटीचा (भातुकलीचा इ.) खेळ खेळतात. तीच मुले 
पुढे मोठे झाल्यावर मोठ्या (आणि खोट्या) साहित्यकृती, कथा-कादंबऱ्या, नाटके 
रचतात. त्यासाठी मोठमोठी पारितोषिके ठेवतात. जागतिक पातळीवरील श्रेष्ठ 
साहित्यिकाला त्याच्या साहित्यकृतीबद्दल नोबेल पारितोषिक देतात. त्या 
साहित्यिकाने काय केलेले असते ? सर्व खोटे लिहिलेले असते. पण ते 
सृजनशीलतेतून, (८८419८ 12८ मधून) निर्माण झालेले असते. जीबन हेच मुळात 
ईश्वराच्या सृजनशीलतेतून खोटे निर्माण झालेले असताना त्याचे प्रतिबिंब दाखवणारी 
साहित्यकृती खरे तर त्याहूनही जास्त खोटी असते. पण ती निर्माण करणे व ती 
केलेली बाचणे-पाहणे माणसाला आवडते. कारण तो स्वत:च ईश्वराचे प्रतिबिंब 
आहे, नाटक-सिनेमा खोटेच असतात, पण ते स्टेजबर व पडद्यावर पाहणे माणसाला 
आवडते. येथे माणूस ईश्वराचेच पात्र वठवीत असतो. ईश्वराप्रमाणे तो स्वत:च खोटे 
जग निर्माण करुन त्यात रममाण होतो. हा गारुड्यासारखाच खेळ आहे. तो खेळ 
खोटा आहे, 'जादू' आहे, ती गारुडी विद्या आहे यातच त्या खेळाचा खरा आनंद 
सामावलेला असतो. नाटक जसे खोटे आहे हे माहित असूनही ते पाहणे माणसाला 
आवडते, तसे १॥ फूट उंच अंब्याच्या झाडाला १०-१५ मिनिटात आंबे लागतात 
हे खोटे असूनही, ती “जादू' असूनही, ते पाहणे माणसाला आवडते. येथेही ही जादू 
करणारा व ती पाहणोरा माणूस ईश्वराचेच पात्र वठवत असतो. कारण ईश्वर हा 
स्वत:च गारुडी (जादूगार) आहे व विश्वानिर्मिती ही त्याची एक जादू किंवा 
*चमत्कार' (गारुडी विद्या). आहे. आणि हे आधुनिक भौतशास्त्रज्ञांनीच काँटम 
सिध्दांताच्या आधारे म्हटले असल्याचे आपण यापूर्वी पाहिले आहे. (*भौतिक 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३८३ 


बिश्च व 'चमत्कारां'चे विश्व यात सीमारेषा आहे काय? ' हा पोटमथळा पाहा.) 

(विश्वोत्पत्ती ज्या क्रॉँटम सिध्दांताच्या आधारे झाल्याचे प्रतिपादण्यात येते तो क्नाँटम 

सिध्दांत हाच एक 'जादूः'चा सिध्दांत असल्याचे प्रसिध्द भौतशास्त्रज्ञ व्हीलर याने 

तेथे म्हटले आहे. ) येथे भौतिक शास्त्रज्ञ उपनिषदांचे म्हणणेच उचलून धरत असताना 
दिसतात. कारण उपनिषदांनी परमेश्वराला प्रत्यक्षात गारुडीच (“जालवान' ) म्हटले 
आहे. (श्वे.उ.प३. १) हे जग त्या ईश्वरुपी गारुड्याची 'जादू* (इंद्रजाल) आहे व 

तो स्वतः बिविध रुपांनी (बहुरुपी बनून) नटला आहे, असे उपनिषदांचे म्हणणे 
आहे. (बृ.उप. २.५.१५) आणि भानामती नेमके हेच करते. ती अनेक रुपे घेऊन 
माणसांना भुलविते. म्हणून क्लॅव्हेट्स्की यांनी भानामतीच्या द्वारे पाक्षात्यांना 
अ्रह्मविद्येचे धडे दिले आहेत. त्यातून ब्रह्मविद्येचे धडे सर्वांनाच मिळतात. म्हणून 
भानामतीचा जर्मन संशोधक हॅन्स बेंडर म्हणतो की मनुष्क, त्याचे निसर्गातील स्थान 
ब स्वतः निसर्ग यांचे खरे आकलन व्हायचे झाल्यास भागायतीचा अभ्यास करणे 
हाच राजमार्ग आहे." 


भानामती, जादू ब विश्वनिर्मिती यातील साम्य 


शून्यातून विश्व निर्माण झाल्याचा आधुनिक विश्वशास्त्राचा (2051101089) 
सिध्दांत असल्याचे यापूर्वी सांगितले आहे. त्यासाठी ज्या क्कॉँटम सिध्दांताचे साह्य 
घेण्यात येते तोच एक जादूचा सिध्दांत असल्याच्या व्हीलर या शास्त्रज्ञाच्या 
विधानाचाही मागे उल्लेख आला आहे. (व्हीलरने क्वांटम सिध्दांताची तुलना जादूने 
अनेक रुपे घेणाऱ्या मर्लिन या जादूगाराशी केली आहे."* तो म्हणतो की क्काँटम 
सिध्दांताब्वेही अनेक रुपे घेतली आहेत. या दृष्टीने पाहता अनेक रुपे घेणाऱ्या अतींद्रिय 
शक्तीशी किंवा धरनायतीशी कॉटम सिध्दाताची वुलना करता येईल. या कारणासाठी 
ब शूत्यातून विश्व निर्माण करण्यासारख्या जादू किंवा *चमत्कार* करण्याच्या 
कारणासाठी काँटम सिध्दांत हा जादूचा सिध्दांत आहे असे व्हीलरने म्हटले आहे.) 
अर्थात्‌ भौतिक शास्त्रज्ञ ईथर किंबा ब्रह्म यासारख्या भौतिक विश्वाच्या पलीकडच्या 
तत्त्वाचे अस्तित्व बा सत्ता मानत नसल्यामुळे त्यांना 'शून्या'चा आधार घ्यावा 
लागतो. म्हणून शून्यातून विश्व निर्माण झाले असे ते म्हणतात. अध्यात्मशास्त्र यालाच . 
(शूत्यातून वस्तू निर्माण करण्यालाच) “गारुडी विद्या' किंबा 'इंद्रजाल' म्हणते; 
आणि हे गारुडी विद्येचे रहस्यच “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या' या ब्रह्मविद्येच्या 
शिकबणुकीच्या मुळाशी दडलेले असून ते रहस्य (सत्य) ब्लॅव्हेट्रस्की यांनी भारतीय 
ब्रह्मवेत्त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली भौतिकवादी विज्ञानाची (1418191515टद्वा”2) कास 
धरुन त्याची जीवनात तरफदारी करणाऱ्या पाश्चात्य शास्त्रज्ञांच्या गळी 
“चमत्कारां'च्या माध्यमातून उतरविण्याचा प्रयत्न केला. हे 'चमत्कार' म्हणजे 
परमेश्वराची गारुडी विद्याच असल्याचे यापूर्वी वर्णन केलेल्या त्यांच्या काही 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३८४ 


*चमत्कारां' बरुन बाचकांच्या लक्षात आलेच असेल. त्यासाठी न्यूयॉर्कमध्ये 
“थिऑसॉफिकल सोसायटी ' ची त्यांनी ऑलकाॉट आणि इतर मृतात्मविद्यावादी 
लोकांच्या सहकार्याने स्थापना केली. पण अमेरिकेसारख्या पाश्चात्य देशापेक्षा त्या 
विद्येचे माहेरघर असलेल्या भारतातूनच त्या विद्येचा जगात प्रसार करणे औचित्यपूर्ण 
ठरणार असल्यामुळे शेवटी न्यूयॉर्क येथील सोसायटीचे मुख्य कार्यालय भारतात 
हलबिण्यात आले. आणि भारतात आल्यानंतरही पाश्चात्य संस्कृतीचा व विद्येचा 
भारतात प्रसार करणाऱ्या ब्रिटिश अधिकाऱ्यांना हे 'चमत्कार' करुन दाखवले व 
त्यांचे मतपरिवर्तन केले. त्यावेळी दिल्लीऐवजी सिमला हे, थंड हवेचे ते ठिकाण 
असल्यामुळे, ब्रिटिशांचे मुख्य शासकीय केंद्र ब निवासस्थान होते. तेथे त्यांनी 
अनेक 'चमत्कार' करुन दाखवले. त्यापैकी काही निवडक 'चमत्कारां' ची माहिती 
येथे अत्यंत संक्षेपाने देतो, ते यासाठी की ते सर्व 'भानामती ' ब “जादू' या सदरात 
मोडणारे असल्यामुळे, म्हणजे गारुडी विद्येत त्यांचा समावेश होत असल्यामुळे, 
त्यांचा ईश्वराच्या (ब्रह्माच्या) विश्वनिर्मितीशी असलेले साम्य आपोआपच वाचकांच्या 
मनात भरेल व विश्वनिर्मिती ही ईश्वराची गारुडी विद्या (जादू) कशी आहे, हे त्यांना 
पटेल. 


सिमल्यात एकदा वनभोजनासाठी ब्लॅव्हेट्स्की व अनेक ब्रिटिश लोक 
डोंगर भागात गेले होते. तेथे गेल्यानंतर लक्षात आले की जितके लोक होते, तितक्‍या 
कपबशांचे जोड नव्हते. एका व्यक्तीला एक जोड कमी पडत होता, (लोक सात होते 
आणि कपबशांचे जोड सहा होते.) तेव्हा ब्लॅव्हेट्स्की यांनी एक नवा जोड जुन्या 
जोडासारखाच हुबेहूब निर्माण केला. हा “*चमत्कार' ब्लॅव्हेट्स्की यांनी केला, तेव्हां 
ऑलकॉट हजर होते, आणि त्यांनी आपल्या ग्रंथात त्याचे वर्णन केले आहे. (५०1. 
1. 5. 234) त्यावेळी लखनौच्या ए॥०५०्शः दैनिकाचे ब्रिटिश संपादक ए.पी, सिनेट 
हेही उपस्थित होते. त्यांनीही या “चमत्कारा ' चे वर्णन आपल्या ॥॥९ 0९.१ फळ्या0 
या ग्रंथात केले आहे.'“' हे कपबशांचे जोड ए.पी.सिनेट यांच्याच घरातून त्यांच्या 
नोकराने आणले होते. वनभोजनासाठी त्याने सहा जोड आणले होते ब घरी तीन 
शिल्लक होते. (त्याने सहा जोड आणण्याचे कारण वनभोजनासाठी सहा जणच 
निघाले होते. सातवा माणूस बाहेर पडल्यानंतर सामील झाला होता.) अशारीतीने 
घरी एकूण नऊ कपबशांचे जोड होते. (तीन जोड-डझनपैकी-वापरात फुटले होते.) 
*चमत्कारा ने निर्माण केलेला नवा जोड हा आता दहाबा जोड झाला होता व तो 
हुबेहून जुन्यासारखाच. होता. अशा तऱ्हेच्या कपनशा भारतात नसल्याचे व त्या 
जुन्या काळातील अंसून त्या लंडनहून आणल्याचे सिनेट यांनी म्हटले आहे. 
बिश्चनिर्मितीचे वर्णन करताना क्र्वेदात म्हटले आहे की धाता यथापुर्वमकल्पयत्‌ । 
(क. १०.१९०.३) म्हणजे ब्रह्माने पूर्वीसारखीच नवी सृष्टी निर्माण केली. हे वर्णन 


विज्ञान आणि चमत्कार / १८५ 


ब्लॅव्हेट्रस्कीनी जुन्यासारख्याच नवीन निर्माण केलेल्या कपबशीच्या जोडाला लागू 
होते, हे वेगळे सांगितले पाहिजे असे नाही. 

सिमला येथे अनपेक्षितरीत्या कोणीही सुचविलेल्या वस्तू ब्लॅव्हेट्स्की 
यांनी अनेकदा निर्माण केल्या आहेत. ऑलकॉट व सिनेट यांनी त्या प्रयोगांचे वर्णन 
आपापल्या ग्रंथात केले आहेत. नमून्यासाठी फक्त एक-दोन उदाहरणे घेऊ. एकदा 
सिनेट यांच्या पत्नीने ब्लेव्हेट्स्की यांच्या बोटातील रत्नजडित आंगठीसारखीच 
हुबेहूब दुसरी आंगठी आपल्याला निर्माण करुन द्यावी, असे सुचविले; आणि लगेच 
ब्लॅव्हेट्स्की यांनी दुसऱ्या हाताची दोन बोटे त्या आंगठीबर थोडी फिरवली ब 
तसलीच दुसरी आंगठी आपल्या त्या रिक्त हातातून काढून सौ. सिनेट यांना दिली, 
(४०.1. ७.243) 

सिमला येथील वास्तव्यात “इंडियन नॅशनल काँग्रेस' ची ज्यांनी नंतर 
स्थापना केली, ते प्रसिध्द ब्रिटिश सनदी अधिकारी अलन ओ.ह्यूम हेही होते. 
एकदा त्यांच्या पत्नीने बर्‍याच वर्षापूर्वी हरवलेले 'ब्रूच' (स्त्रिया कपड्यावर लावत 
असलेला एक शोभेचा पिनरुपी अलंकार) आपल्याला परत मिळवून द्याबा असे 
ब्लॅव्हेट्स्कीना सुचविले. तेव्हा त्यांनी ते कसे आहे याचे चित्र आपल्या नजरेसमोर 
आणण्यास सौ. ह्यूमना सांगितले व त्यांच्याकडे टक लावून थोडा वेळ पाहिले. 
नंतर ते बागेतील तारकाकृतीच्या वाफ्यात जमीन खोदून पाहा, तेथे सापडेल, असे 
त्यांना सांगितले. त्याप्रमाणे शोध केला असता ते एका फुलझाडाजवळ जमीन 
खोदल्यानंतर कागदात गुंडाळलेले आढळले. यात कोणाला अशी शंका येईल की 
ब्लॅव्हेट्स्की यांनी अगोदरच त्या ठिकाणी ते पुरुन ठेवलेले असावे, पण सौ. ह्यूम 
यांनी अबचितपणे आपले हरवलेले 'ब्रूच ' मागितले होते. शिवाय ते फार वर्षापूर्वी 
हरवले होते. ते कसे होते हे सुध्दा ब्लॅव्हेट्स्की यांना माहीत असणे शक्‍य नव्हते. ते 
मोत्यांनी मढवलेले होते ब ते आपले हरवलेलेच 'ब्रूच ' असल्याचे ते सापडल्यानंतर 
सौ. ह्यूम म्हणाल्या, 

सिमल्याच्या याच बास्तव्यात श्री. सिनेट यांचा कुथुमी या ब्रह्मवेत्याशी 
पत्रव्यवहार चालू होता. त्यांना ब्लॅव्हेट्स्की म्हणाल्या की 'कुथुमी तुमच्या पत्राचे 
उत्तर देऊ इच्छितात, ते तुम्हाला कुठे मिळावे अशी इच्छा आहे ?' पूर्वी एकदा 
एका झाडाच्या फांदीबर ते मिळाले होते. आता काहीतरी वेगळे सांगावे असेही . 
त्यांनी सुचविले. नंतर बराच बिचार करुन ते एकदम एका स्त्रीकडे बोट करुन म्हणाले, 
“ती स्त्री ज्या उशीला टेकून बसली आहे, त्या उशीत मिळावे,” तेव्हा लगेच सौ. 
सिनेट म्हणाल्या, “नको नको. त्यांच्या उशीत नको. माझ्या उशीत ते मिळावे.” 
नंतर सर्वानुमते ते सौ. सिनेट यांच्याच उशीत मिळावे असे ठरल्यानंतर ब्लॅव्हेट्स्की 
यांनी त्या उशीवर सौ. सिनेटना रग झाकण्यास सांगितले व त्यानी तसे केल्यानंतर 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३८६ 


रग काढून ती उशी उसकटून पाहण्यास सांगितले. ती उशी चाकूने उसकटून काढण्यास 
बराच वेळ लागला. कारण दोन आवरणांनी ती उशी तयार करण्यात आली होती. 
दुसरे आवरण उसकटल्यानंतर आतील पिसात सौ. सिनेट यांनी हात घातला. तेव्हा 
त्यांच्या हाताला एक कागद लागला. तो कागद म्हणजे कुथुमी यांचे सिनेटच्या 
पत्राला दिलेले उत्तर होते व ते कुधुमी यांच्याच हस्ताक्षरात होते. ते पत्र श्री. सिनेट 
यांनी वाचले, त्यातील पहिलेच वाक्‍य “ तुमची ब्रूचविषयी खात्री पटावी म्हणून 
दुसरे एक ब्रूच याच उशीत घातले आहे.” असे होते. ते * दुसरे ब्रूच 'ही नंतर त्याच 
उशीत सापडले. आश्चर्य म्हणजे ते ब्रूच स्वत: सौ. सिनेट यांचेच होते व ते त्यांनी 
आदल्या रात्री आपल्या ड्रेसिंग टेबलावर ठेवलेले होते. (वापरात नसेल तेव्हा त्या 
तेथे ते नेहमी ठेवत असत.) तेच हे होते ब आपलेच ते असल्याचे सौ. सिनेटनी 
ओळखले.'“ कुथुमी यांनी सौ. सिनेट यांचे *ब्रूच ' कोणीही विचारलेले नसताना 
उशीत्‌ का घातले याचा खुलासा त्या पत्राच्या पहिल्याच बाक्‍यात कुथुमी यांनी 
केला होता. तो खुलासा असा: यापूर्वी बागेतील तारकाकृतीच्या फुलांच्या वाफ्यात 
सापडलेले सौ. ह्यूम यांचे 'ब्रूच ' ब्लॅव्हेट्स्की यांनी अगोदरच पुरुन ठेवले असावे, 
असा संशय या 'चमत्कारा ' च्या बाबतीत भारतातील वृत्तपत्रातून काही बुध्दिवाद्यांनी 
व्यक्त केला होता. हा संशय कसा चुकीचा आहे हे दाखवून देण्यासाठी कुथुमी यांनी 
स्वत: सौ, सिनेट यांच्याच ड्रेसिंग टेबलावरील 'ब्रूच' स्वत: सौ. सिनेटनीच 
सुचविल्याप्रमाणे स्वत; त्यांच्याच उशीत घातले होते. ही उशी उसकटून काढताना 
तिच्यावरील कापड फाडून न काढता त्या उशीची प्रत्येक शिवण चाकूने उसवून 
काढून ती उशी खुली केली होती, हेही या संदर्भात लक्षात ठेवले पाहिजे. म्हणजे 
त्या उशीची जुनी शिवण जशी होती तशीच होती. त्यामुळे यापूर्वी ती उसवण्यात 
आली नव्हती, याची तेथील व्यक्तींची खात्री झाली होती. या प्रयोगात सिनेट 
पतीपत्नीनी ब्लॅव्हेट्स्की यांच्याशी संगमनत केल्याचा आरोपही कोणाला करता 
येणार नव्हता. कारण श्री. सिनेट यांची ब्लॅव्हेट्स्की यांच्याशी नुकतीच ओळख 
झालेली होती. इतकेच नव्हे तर उलट ब्लॅव्हेट्स्की यांची ते परीक्षाच घेत होते.'* 
ज्या प्रयोगविषयी कोणालाही संशय येणार नाही, असे *चमत्कारां' चे 
प्रयोग ब्लॅव्हेट्स्की यांनी नंतर काशीमध्ये केले आहेत. ते येथे सांगता येतील. या 
प्रयोगाच्या वेळी ऑलकॉटखेरीज मॅक्समु्ठरचे शिष्य ब बनारस कॉलेजच प्रिन्सिपाल 
श्री. थीबो हे जर्मन पंडित, आर्यसमाजाचे संस्थापक दयानंद सरस्वती ब इतरही 
अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ती उपस्थित होत्या. संभाषणाच्या ओघात थीबो सहज म्हणाले, 
“भारतात पूर्वी अनेक सिध्दी प्राप्त झालेले योगी होते. ते हवेतून गुलाबपुष्पांची 
सुध्दा वृष्टी कर शकत असतं. हल्ली असे योगी नाहीत." ब्लॅव्हेट्स्की म्हणाल्या, 
“अस्सं ! आता पाहा.'' असे म्हणून त्यांनी हवेतून हात फिरवला. त्याबरोबर एक 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३८७ 


डझनभर गुलाब फुले हबेतून पडली. आश्चर्याने उपस्थितांनी ती सर्ब गोळा केली. 
थीबो मात्र जागचे हालले नाहीत. थोड्या वेळाने ते म्हणाले, “ मॅडम, मला एकही 
फूल मिळाले नाही. आठवण म्हणून संग्रही बाळगण्यासाठी पुन्हा एकदा अशी 
गुलाब फुलांची वृष्टी कराल काय?” ब्लॅव्हेट्स्कीनी पुन्हा हवेत हात फिरवला. 
त्याबरोबर पुन्हा तशीच गुलाब फुलांची वृष्टी झाली. एक फूलं तर थेट धीबोंच्या 
डोक्यावरच पडले! तेथून ते खाली त्यांच्या मांडीवर आले ! त्यांनी ते उचलले. 
त्यांना अशारीतीने जागचे हालावेच लागले नाही ! (४०1. 1. 5.130-1) 

थोड्या वेळाने सर्वजण जाण्यास निघाले. आता अंधार पडला 
असल्यामुळे दामोदर एक लोंबकळता दिवा घेऊन आला. त्याबरोबर ब्लॅव्हेट्स्की 
यांनी त्या दिव्याच्या ज्योतीकडे बोट करुन म्हणाल्या, “ वर जा !" (50 9) आणि 
आश्चर्य म्हणजे ती दिव्याची ज्योत एकदम मोठी होऊन ग्लासच्या वरच्या टोकाला 
आली ! पुन्हा त्या म्हणाल्या, “खाली जा !” (50 १०५५) लगेच ती पुन्हा पूर्वीसारखी 
खाली गेली. अम्नी-देवतेवर (तत्त्वावर) ब्लॅव्हेट्स्की यांची सत्ता चालत असल्याचा 
ब कोणालाही हातचलाखीचा संशय घेणे अशक्य असलेला हा प्रयोग होता. (४७०1. 
॥ा. ७.134) 

बरील उशीचा प्रयोग व गुलाब फुलांचा प्रयोग अनुक्रमे अणु-परमाणूंचे 
विघटन-संघटन करण्याच्या ब्रह्मवेत्त्यांच्या सामर्थ्याची व निसर्गातम्यावरील सत्तेची 
साक्ष देतो.* ब्रह्मविद्येचे हे ब्लॅव्हेट्स्की यांचे “*चमत्कार' पाहूनच ए. पी. सिनेट व 
ए. ओ. ह्यूम हे थिऑसॉफिकल सोसायटीचे सभासद झाले. (सिनेट यांनी 
एता या ब्रिटिश वृत्तपत्राच्या संपादक पदाचा राजीनामा दिला.) ऑलकॉट 
यांच्यावर तर अनी बेझंट व लेडबीटर यांच्याप्रमाणे अमेरिका सोडून कायम भारतात 
येऊन स्थायिक होण्याइतका तो परिणाम झाल्याचा दिसून येतो. अमेरिका सोडून 
भारताला येताना 'मी क्रषीमुनींच्या देशात राहायला का आलो हे सांगताना त्यांनी 
अमेरिकेला स्वार्थी जग म्हटले असून या 'स्वार्थी जगाने फुकट दिलेल्या सुखात . 
लोळण्यापेक्षा भारतातील श्रेष्ठ आध्यात्मिक पुरुषांचा द्वारपाल बनणे मी जास्त पसंत . 
करतो,” असे त्यांनी. म्हटले आहे.'“* | 


ऑलकॉट यांचे संपूर्ण हृदयपरिवर्तन करणारा एक “चमत्कार 


काही संशयबादी लोक थिऑसॉफिस्टांचे ब्रह्मवेत्ते (महात्मे, मास्टर्स किंवा - 
सिध्द पुरुष) अस्तित्वातच नाहीत, असे म्हणतात. ते हिमालय ब तिबेट येथे सहात . 


* अणूपरमाणूंच्या संघटन -विघटनाचे सामर्थ्य शास्ज्ञांना २३ व्या शतकाच्या शेवटी प्राभ होणार असल्याचे 
संमोहन पध्दतीने व्यक्तीला भविष्यकाळात नेण्याच्या अनोख्या पध्दतीने माहीत झाले आहे. याला त15355211- 
ाष्ट गाठ चि$5श0॥७॥७ ०७ 0०01201105 (1101201 355९010109) म्हटले आहे. पाहा, ए8४६ 1४९, 
(0९ 11४७ (1982) 3. (ए9खाटा८ ४.14 


धिज्ञान आणि चमत्कार / ३८८ 


असल्यामुळे कचितच कोणास भेटतात, हे खरे आहे. पण ते अस्तित्वातच नाहीत, 
असे म्हणणे अज्ञानाचे लक्षण आहे. थिऑसॉफीशी घनिष्ठ संबंध असलेल्यांना ते 
भेटतात. अनेकाशी त्यांचा पत्रव्यवहार होत असतो. ऑलकॉट यांच्याशी त्यांचा 
पत्रव्यबहार होत होता. पण अद्यापि ते त्यांना भेटले नव्हते. एकदा न्यूयॉर्क येथील 
आपल्या घरात ते आपल्या खोलीत रात्री पुस्तक वाचत बसले असता खोलीचा 
दरवाजा बंद असूनही त्यांच्या समोर त्यांचे गुरु अचानक प्रकट झाले. त्यावेळी 
त्यांना इतके आश्चर्य वाटले की ते वाचत असलेले पुस्तक हातातून गळून पडले. पण 
लगेच स्वत:ला सावरुन ते त्यांच्या पुढे गुडघे टेकून नतमस्तक झाले, त्यांच्या 
मस्तकावर त्यांच्या गुरुनी आपला आशीर्वादपूर्वक हात ठेवला व त्यांना खुर्चीवर 
बसायला सांगितले. नंतर समोरच्या खुर्चीवर बसून आपला त्यांना भेटण्याचा उद्देश 
सांगितला. ब्लॅव्हेट्स्की यांच्याशी त्यांची भेट विशिष्ट कार्यासाठी मुद्दाम घडवून 
आणली असल्याचे व त्यात त्यांनी आपला बाटा उचलाबा अस सांगितले, 
त्यांच्याशी .अनेक विषयावर अर्धा तास चर्चा केल्यानंतर ते जाण्यासाठी उठले. 
(ऑलकॉट यांनी त्यांच्या भव्य व्यक्तिमत्त्वाचे बिस्ताराने वर्णन केले आहे. ते येथे 
देत नाही.) त्यावेळी त्यांच्या मनात बिचार आला की आपल्या गुरुंची ही भेट 
म्हणजे भ्रम तर नव्हे ? त्यांच्या मनातील हा विचार त्यांच्या गुरुंनी ओळखला व 
हसून त्यांनी आपल्या डोक्यावरील फेटा काढून त्यांच्या हातात दिला व ते नमस्कार 
करुन जागच्या जागी अदृश्य झाले. (४०1. 1. ७. 377-381) 

ऑलकॉट यानी आपल्या खोलीत आपले गुरु कोठे भेटले याची सविस्तर 
माहिती घराचा व खोलीचा नंकाशाकाढून दिली असून त्यांच्या फेट्याच्या पदराचा 
विस्तारित फोटोही छापला आहे. गुरुंच्या या प्रत्यक्ष भेटीमुळे आपले (भारतात 
ब्रह्मविद्येच्या प्रसारासाठी येऊन राहण्याचे) भवितव्य कायमचे निश्चित झाले, त्यावर 
शिक्कामोर्तब झाले, असे त्यांनी म्हटले आहे. तो फेटा त्यांची स्मृती म्हणून नंतर 
त्यांच्याकडे कायमचा राहिला. या भेटीमुळेच त्यांनी अमेरिका सोडून भारतात येऊन 
कायम राहण्याचे ठरविले, 


आकाशगमनांची सिध्वी 

वरील घटनेवरुन ब्रह्मवेत्ते इच्छेनुसार कुठेही जाऊ शकतात ब प्रगट होऊ 
शकतात, तसेच अदृश्यही होऊ शकतात, हे सिध्द होते. ऑलकॉट यांनी स्वतः 
ब्लॅव्हेट्स्की ह्यासुध्दा एकदा खोलीतून अचानक नाहीशा झाल्याचा व काहीवेळाने 
त्याच खोलीतून बाहेर आल्याचा आपला अनुभव विस्ताराने कथन केला आहे. 
(४ज. 1 7.46-7) [असा दोनदा अनुभव त्यांच्या बाबतीत ऑलकॉट यांना आला 
असून दुसरा भारतात काली येथे आला होता, (५०1. 1. 5.54-5)] ' तुम्ही कुठे गेला 
होता ?' या ऑलकॉट यांच्या प्रश्नाला त्यानी *काही गूढविद्येच्या (0:001) 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३८९ 


कामासाठी आपल्याला जावे लागले' असे दोन्ही वेळा त्यांनी उत्तर दिले होते. हे 
अदृश्य होणे व प्रगट होणे दोन तऱ्हांनी करता येते, असे ऑलकॉट यांनी म्ह्ट्ले 
आहे. एक, लिंग देह '%४ (81 ७०09) धारण करुन व दुसरे, नजरबंदीने 
(संमोहनाने). मौर्य यांनी स्वत:चा फेटा ऑलकॉट यांना दिला तो त्यांची भेट भ्रम 
नव्हता हे सिध्द करण्यासाठी, भौतिक पुरावा म्हणून दिला होता, मौर्य हे लिंगदेहाने 
ऑलकॉट यांना भेटले तेव्हा त्यांचा फेटा हाही लिंगदेहानेच त्यांच्याबरोबर आला 
होता, तो नंतर कायमचा भेट स्वरुपात ऑलकॉट यांच्याकडे राहिला असल्यामुळे 
फेट्याचे लिंग शरीर स्थूल शरीरात नंतर रुपांतरित झाले असे म्हणावे लागते. ही 
गोष्ट लिंगशरीराने जे स्थलांतर (म्हणजेच ' आकाशगमन ) होते ते स्थूलशरीराने 
केलेल्या स्थलांतरासारखेच (आकाशगमनासारखेच) असते, हे सिध्द करते. 
पतंजलीनी *कायाकाशयो: संबंधसंयमाठघुतूलसमापत्तेश्नाकाशगनम्‌ ॥ 
(यो.सू.३.४२) या योगसूत्रात आकाश व स्थूलशरीर यांच्या संबंधावर संयम केला 
असता *आकाशगमन' ही सिध्दी प्राप्त होते, असे म्हटले आहे. ही सिध्दी 
ईश्वरभक्तीमुळेसुध्दा प्राप्त होऊ शकते असे “ईश्वरप्रणिधानात्‌ बा ।' हे पातंजल 
योगसूत्र सांगत असल्यामुळे तुकाराम सदेह वैकुंठाला गेले (* आम्ही वैकुठवासी' 
असे एका अभंगात तुकारामानी म्हटले आहे.) हे खोटे नाही, असे विदर्भातील 
प्रसिध्द प्रज्ञाचक्षू संत गुलाबराब महाराज यांनी म्हटले आहे.'“ त्यासाठी त्यांनी 
काढलेल्या अनेक शास्त्रीय (5011011) आधारापैकी ब्रह्मसूत्रातील “स्मर्यतेच ।? 
(ब्र.सू. ४.१.१४) या सूत्रावरील शंकराचार्यांच्या भाष्याचा आधार हा प्रमुख असून 
त्यात शंकराचार्यांनी महाभारतातील “देवा अपि मार्गे मुद्दान्ति अपदस्य पदैषिण:' 
(म्हणजे ब्रह्मवेत्त्यांच्या पदाची इच्छा करणाऱ्या देवांनाही कसल्याही पदाची इच्छा 
न करणाऱ्या ब्रह्मवेत्त्यांचा मार्ग समजत नाही) या वचनाचा आधार घेतला 
असल्यामुळे ब्रह्मवेत्ते सदेह स्वर्गाला जातात हे शंकराचार्यांना मान्य होते, असे 
म्हटले आहे. कारण शंकराचार्यांनी महाभारतात शुकाचार्य आदित्यमंडलाकडे जात 
असताना त्यांचे बडील व्यास त्यांच्या पाठीमागून जाऊन त्यांना हाक मारत होते, 
या घटनेचा उल्लेख केला आहे. हा उल्लेख शुकाचार्य सदेह आदित्य लोकाला जात .' 

असलेले दिसत होते (अन्यथा त्यांचे वडील त्यांना कसे हाक मारतील ?) हे सिध्द 

करतो ब शंकराचार्यांना ते मान्य होते, असे गुलाबराव महाराजांचे म्हणणे आहे. 
तुकाराम सदेह वैकुंठाला गेले ही गोष्ट त्याच्या आधारे खरी म्हणून स्वीकारावी 
लागते, असा ते या संदर्भात युक्तिवाद करतात. या संदर्भात शंकराचार्यांनी 
“सशरीरस्वैवायं योगबलेन विशिष्टदेशप्रापिपूर्वक: शरीरोत्सर्ग: |” असे जे म्हटले 

आहे, ते महत्त्वाचे आहे. शंकराचार्यांच्या या विधानाचा अर्थ असा: *योगबलाने 

विशिष्ट स्थान प्राप्त करण्यापूर्वी शुकाचार्य सदेह गेले ब नंतर त्यांनी देहत्याग केला.' 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३९० 


शंकराचार्यांनी हे विधान करताना महाभारतातील *बांयूपेक्षा जास्त वेगाने ते 
अंतरिक्षातून गेले' या बचनाचा उल्लेख केला आहे, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. याचा 
अर्थ असा की पृथ्वीबर असताना ते सदेह जात होते, पण नंतर अंतरिक्षातून ते जेव्हा 
जाऊ लागले तेव्हा ते वायूपेक्षा जास्तवेगाने योगबलाने जाऊ लागले; आणि त्यावेळी 
त्यांचा प्रबास लिंगदेहाने (योगबलाने म्हणजे लिंगदेहाने) झाला. आदित्यमंडलात 
जाताना तो लिंगदेहही त्यांनी सोडला, हा वरील शंकराचार्यांच्या शब्दयोजनेतील 
अभिप्राय आहे. पुकारापांचे वैकुंठगमनही वाच अर्थाने पेतले पाहिजे. अन्यथा 
विरोधाभासाला तोंड द्यावे लागेल. वायूपेक्षा जास्त वेगाने-म्हणजे मनोवेगाने-जाणारे 
शरीर 'स्थूल' कसे राहील, हा प्रश्न आहे. ध्वनीपेक्षाही जास्त वेगाने जाणारी जेट 
विमाने असली तरी स्थूल पदार्थांचा वेग ती ओलांडू शकत नाहीत, हे लक्षात ठेवले 
पाहिजे. (स्थूल प्रकाशकणांनाही आईन्स्टाइनच्य़ा सापेक्षता सिध्दांतानुसार वेगमर्यादा 
आहे, हेही या संदर्भात लक्षात ठेवावे.) याच्या उलट लिंगदेहाला वेगमर्यादा नाही. 
असलाच तर मनोवेग आहे, हे मृत्यूच्या वेळीच नेमके मरणारी व्यक्ती तिच्या 
नातेवाईक, मित्र इत्यादींना नेहमी (ते जिथे असतील त्या अंतराबर म्हणजे मनोवेगाने) 
दिसते, या वस्तुस्थितीवरुन अनेकदा सिध्द झाले आहे. [यांना भासमान दर्शने 
(भुफक005) म्हणतात,पृ.२२४ पाहा.] शिवाव ब्रह्मविद्येत *वादु' याचा अर्थ 
45पवा किंवा 'लिगवेह' असा आहे.(पाहा पृ. ३५९) म्हणूनच शंकराचार्यांनी 
महाभारतातील 'वायुवेगा' चा उल्लेख केला आहे. तात्पर्य, तुकारायांचे ' सवेह' 
वैकुंठगपन खरे असले तरी ते वैकुठणपन ' स्क्ूलसदेह' नसून ' सूक्ष्मसदेह' (किंवा 
“लिंग्सदेह') आहे. असे समजले पाहिजे. 

या गोष्टीला ज्ञानेधरांचीही पुष्टी मिळते. गीतेच्या ६ व्या अध्यायातील 
आत्मसंयम करणाऱ्या (किंबा कुंडलिनी जागृत झालेल्या) योग्याला ज्या सिध्दी 
प्राप्त होतात त्यात *आकाशगमन' ही एक सिध्दी असल्याचे ज्ञानेधरांनी पुढील 
ओवीत सांगितले असून ते शूक्ष्मशरीरानेच शक्‍य आहे हे त्यांच्या * तैसे होय शरीर' 
या शब्दयोजनेवरुन स्पष्ट होते. ही ओबी अशी: तैथे होय शरीर / ते ते म्हाणिजे 
खेचर । ते पद'होता चमत्कार / पिंडजनी ॥ (६.२९६) येथे 'खेचर' म्हणजे 
“आकाशात चालणे.? 'तैसे होय शरीर' व ' चमत्कार' या शब्दांवरुन 'सूक्ष्म शरीराने' 
आकाशात चालण्याचा *चमत्कार' घडतो, असे स्पष्ट सूचित होते, “ते पद होता 
चसत्कार / पिंडजनी // म्हणजे ते पद किंवा ठिकाण किंवा अवस्था (योग्याला) 
प्राप्ञझाली असतां *पिंड जनी' म्हणजे ' स्थूलशरीर धारण करणाऱ्या सामान्य जनाच्या 
दृष्टीने “*चमत्कार' होतो. म्हणजे सूक्ष्म शरीराने आकाशगमन (खेचर) किंवा 
आकाशात चालणे हा चमत्कार होतो' असा स्पष्ट अर्थ आहे. आकाशात चालणे हे 
सूक्ष्म शरीरानेच होते हे ज्ञानेश्वराना सांगावयाचे नसते तर * तैसे होय शरीर' असे ते 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३९१ 


म्हणालेच नसते हे उघड आहे. 


स्थूल देहानेही आकाशगमन होते ? 

येथे एक असा प्रश्न निर्माण होतो की स्थूल शरीरानेसुध्दा आकाशगमन 
केल्याची जी उदाहरणे आहेत - जी 1८५३५० किंवा *अंतराळी उचलले जाणे' या 
नावाने ओळखली जातात-त्यांचे काय ? उदा. मागे डी.डी. होम हा माध्यम घराच्या 
एका खिडकीतून बाहेर अंतराळातून गेल्याचे व दुसऱ्या खिडकीतून तसाच आल्याचे 
अनेकानी पाहिले असल्याचे सांगितले आहे. तसेच बिशुध्दानंद असेच घरात 
अंतराळातून आल्याचे अनेकांनी पाहिल्याचे उदाहरण दिले आहे, (पृ.२५१) 
कोपर्टिनोचा संत उडणारा संन्याशी म्हणूनच प्रसिध्द होता. ज्ञानेश्वरांनी भित चालवली 
ते एक आकाशगमनाचेच उदाहरण म्हटले पाहिजे. ही सर्व उदाहरणे एका अर्थाने 
आकाशगमनाची असली तरी ती स्थूल शरीराची वेगमर्यादा पाळणारी उदाहरणे 
आहेत हे लक्षात ठेवले पाहिजे. म्हणजे ती सर्व पृथ्वीवरची उदाहरणे आहेत. 
शुकाचार्याप्रमाणे किंवा तुकारामाप्रमाणे अंतरिक्षममनाची (आदित्यमंडल किंवा वैकुंठ 
वा स्वर्गगमनाची) नाहीत. आदित्यमंडल किंवा स्वर्ग ही ठिकाणे भुवर्लोकाच्याही 
पलीकडील स्वर्लोकाची म्हणजे पृथ्वीचे त्रिमितीचे जग ओलांडणारी चार किंवा 
पाच मितींची ठिकाणे आहेत. म्हणजे ती सूक्ष्म देहाच्याही पलीकडील मनोदेहाच्या 
(॥८॥५॥ ०१४) वासाची ठिकाणे आहेत. लिंग (सूक्ष्म) देह हा चतुर्मितीचा व 
मनोदेह हा पाच मितीचा देह आहे. म्हणून पृथ्वीबरील स्थूलदेहाप्रमाणे त्यांना 
वेगमर्यादा पाळण्याचे बंधन नाही. म्हणून ज्ञानेश्वर 'तैसे होय शरीर' असे म्हणतात. 
ते शरीर *तैसे' होते म्हणजे *चतुर्मितीचे' (15५1 ॥टा150781) होते. त्रिमितीचे 
(स्थूल) शरीर जेव्हा चतुर्मितीचे होते, तेव्हा *पिंडजनी' म्हणजे स्थूल शरीराच्या 
(सामान्य लोकांच्या) दृष्टीने तो 'चमत्कार' होतो, असे ज्ञानेश्वर म्हणतात. शिवाय 
स्थूल शरीराची (पृथ्वीबरील) वेगमर्यादा ओलांडणे हाही “चमत्कार"च आहे. कारण 
असे कधी घडत नाही. ही गोष्ट भौतिकशास्त्रज्ञ ए7८ ॥5५८1 5 111105950८ म्हणजे 
काळाच्या उलट दिशेने जाणे अशक्य आहे या शब्दानी व्यक्त करतात. (हीच गोष्ट . 
सापेक्षता सिध्दांत “प्रकाशाची वेगमर्यादा ओलांडता येत नाही.' या शब्दात सांगतो. . 
कारण ही वेगमर्यादा ओलांडणे म्हणजे काळाच्या विरुध्द दिशेने म्हणजे भविष्यातून 
भूतकालात (भुबर्लोकात व स्वर्लोकात मात्र काळच अस्तित्वात नसतो) जाणे 
होय ! यालाच (18४५८) म्हणतात. 


“चमत्कारां' चा (वेदांती) निषेध | 
मॅडम ब्लॅव्हेट्स्की यांचे 'चमत्कार' सांगताना हे मोठेच विषयांतर झाले, 
असे वाचकांना वाटेल. पण तसे मुळीच नाही. कारण ब्रह्मविद्येचा किंबा वेदांताचा 


विज्ञान आणि चमत्कार / १९२ 


'चमत्कारा ' शी बरवर काही संबंध नाही, असे एका दृष्टीने दिसत असले तरी दुसर्‍या 
दृष्टीने त्यांचा परस्पराशी घनिष्ठ संबंध आहे, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. हे तुकारामांचे 

वैकुंठगमन खरे मानणाऱ्या स्वत: गुलाबराव महाराजांचे उदाहरण घेऊनच स्पष्ट 
करता येईल. तुकारामांचे वैकुंठगमन खरे आहे, असे गुलाबराव मानतात हे वर 

सांगितलेच आहे. पण वर आपण पाहिलेच आहे की ज्ञानेश्वरांच्या दृष्टीने तो 

*चमत्कार' आहे. पण तो “पिंडजना' च्या दृष्टीने, म्हणजे सामान्य लोकांच्या दृष्टीने 
*चमत्कार' आहे, असे ते म्हणतात. योगशास्त्राच्या दृष्टीने तो चमत्कार नाही, असे 
त्यांना सुचवायचे आहे. म्हणजे योगशास्त्राच्या दृष्टीने पाहता ती निसर्गनियमानुसार 
घडणारी घटनाच आहे, असे ते मानतात. पतंजलीही तसेच मानतात ही गोष्ट “ते 
समाधादवुपसर्गा; व्युत्थाने सिध्दय: ॥।' (३.३७) या त्यांच्या सूत्रावरुन स्पष्ट 
होते. म्हणजे अशा घटना निसर्गनियमानुसारच घडत असल्या तरी योगसाधनेत त्या 
विघ्न आणतात व जागृत अवस्थेत (व्युत्थाने) म्हणजे सामान्य लोकांच्या अबस्थेत 

(दृष्टीने) त्या “सिध्दी' ('चमत्कार' ) आहेत, असे पतंजलीही म्हणतात. (म्हणून 
संत *सिध्दी' च्या बा “चमत्कारां' च्या पाठीमागे लागत नाहीत. त्यांचा निषेध 
करतात.) म्हणून संत गुलाबराव महाराजांनी *चमत्कारांचा निषेध' या मथळ्याचे 
एक छोटे उपप्रकरण लिहून त्यात “आम्ही वेदांती चमत्काराचा खेटर मारुन निषेध 
करतो” असे म्हटले आहे.'“ मात्र *चमत्कारांचा निषेध' म्हणजे नेमके काय हे ते 
कुठेच सांगत नाहीत. '“चमत्काराने धर्मनिश्चय करणे म्हणजे चार्बाक मताचा आश्रय 
करुन प्रत्यक्ष प्रमाणाने धर्मनिश्चय करण्यासारखेच आहे.” असे ते म्हणतात. येथे 
“चमत्काराने धर्मनिश्चय' कोण ब कसे करतात हे ते सांगत नाहीत. ' चमत्कार' 

म्हणजे काय हेच ते कोठे सांगत नाहीत. पण “चमत्कार' म्हणजे मिथ्या ज्ञान' होय 
असे ते समजत असावेत असे दिसते. कारण :“मिथ्याज्ञानाने अज्ञाननिवृत्ती मानणे 
समीचीन नाही.'' असे ते पुढे म्हणतात. आता *चमत्कार ' म्हणजे मिथ्या ज्ञान' व 
मिथ्या ज्ञानाने अज्ञाननिवृत्ती होते असे मानणे योग्य नाही, असे त्यांचे म्हणणे असेल 

तर ' आधी मिथ्या उधारावे/ यग ते वोळखोन सांडावे / पुढे सत्य ते स्वशवे / अंतरी 
बाणे / (दासबोध ७.३.४.) या रामदास स्वामींच्या वचनाचे काय ? असा प्रश्न 
निर्माण होतो. या वचनाशी गुलाबरावांच्या या विधानाचा विरोध होतो; आणि 
रामदास स्वामींचे “मिथ्या अगोदर उभे केल्याशिवाय सत्य कळत नाही ' हे म्हणणे 
वेदांत (वा शांकरअद्वैत) तत्त्वज्ञानाशी अगदी सुसंगतच आहे. (ज्ञानेश्वरांचीही याला 
पुष्टी मिळते. उदा. ज्ञाने. ६.८८) असे असताना गुलाबराब “चमत्कार' हे मिथ्या 
ज्ञान मानून त्याचा निषेध कसा करतात, हा प्रश्न आहे. तसा निषेध केला तर त्यांनी 

स्वत:चाच निषेध केल्यासारखे होईल. कारण त्यांच्या चरित्रात त्यांनी स्वत:च अनेक 
*चमत्कार' केल्याची नोंद आहे.'“* ते त्यांचे सर्व “चमत्कार' मिथ्याच समजायचे 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३९३ 


काय ? उदा. एकदा त्यांना नागपूरातील वास्तव्यात *नारदपंचरात्र' हा ग्रंथ हवा 
होता. त्या ग्रंथाच्या भारतात दोनच प्रती अस्तित्वात असल्याचे ते म्हणाले. एक, 
नागपूरातील भोसले सरकारच्या वाड्यात व दुसरी मथुरेतील चोब्यांच्याकडे. 
नागपूरातील भोसले सरकारच्या वाड्यात कोणत्या कपाटात, त्याच्या कोणत्या 
खणात तो ग्रंथ आहे हेही त्यांनी सांगितले; आणि नेमके त्याठिकाणी तो ग्रंथ नंतर 
सांपडला. तो ग्रंथ आणल्यांनतर त्यांना हवी असलेली श्रुती त्या ग्रंथाच्या कोणत्या 
पानावर आहे, हेही त्यांनी सांगितले. आणि ग्रंथ उघडून पाहिल्यानंतर नेमके त्या 
पानाबर ती श्रुती आढळली.'“* स्वतः आंधळे असून त्यांनी हे सांगितले हा 
“चमत्कार* नव्हे काय ? त्याला ते 'मिथ्या ' म्हणणार काय ? यापेक्षाही मोठा 
“चमत्कार' त्यांनी केला आहे. उदा. एकदा माधान या त्यांच्या गावाहून चार 
मैलावरील चांदूरबाजार येथील जीन फॅक्टरीला रात्री ११ बाजता एकसारखा पाऊस 
पडत असताना व मध्ये दोन माले पाण्याने भरुन वाहत असताना स्वत: आंधळे 
असूनही एकटेच आले ! इतकेच नव्हे तर त्यांच्या अंगाबरील सर्व कपडे त्यावेळी 
अगदी कोरडे असल्याचे फॅक्टरीतील निळकंठ काठीकरांना आढळून आले !'* हा 
*चमत्कार' त्यांनी कसा केला हे त्यांनी सांगितले नसले तरी असले 'चमत्कार' 
सत्पुरुषांच्या हातून घडू शकतात व ज्यांच्या हातून ते घडतात त्यांना त्यांचा निषेध 
करता येत नाही. स्वत: मॅडम ब्लॅव्हेट्स्की एकदा बोस्टन शहरात भर पावसात 
चालत आल्या असताना त्यांचे कपडे कोरडे राहिले असल्याचे स्वत: कर्नल ऑलकॉट 
यांनी पाहिले आहे. (५७1. 1 0.350)* आणि असे 'चमत्कार' (ब्रह्मविद्येचे धडे 
देण्यासाठीच) ब्लॅव्हेट्स्कीनी केले होते. तात्पर्य, स्वत: *चमत्कार' करणाऱ्यांना 
*चमत्कारां' चा निषेध करता येत नाही. ब्रह्मविद्येच्या उपासकांना तर मुळीच नाही. 
कारण ब्रह्मविद्येनुसार *चमत्कार' खोटे नसतात. ते अगदी खरे असतात. अर्थात्‌ 
ज्ञानेश्वरांनी म्हटल्याप्रमाणे ते “पिंडजना ' च्या जगात (म्हणजे स्थूल जगात) खरे 
असतात. किंबा पतंजलींनी म्हटल्याप्रमाणे जागृतीत ते खरे असतात. (व्युत्थाने 
सिध्दय: 1) पण वेदांत किंवा ब्रह्मविद्या 'जागृती ' लाच स्वप्न म्हणते याचे काय? .. 
असा प्रश्न निर्माण होतो. कारण ब्रह्मविद्यनुसार आपली इंद्रिये जागृतीत आपल्याला 
नेहमी फसबीत असतात. ती आपल्याला या जगाचे खरे ज्ञान करुन देत नाहीत, खरे 
सुख देत नाहीत. तथापि ती ते देतात असे समजून आपण त्यांना भुलतो व त्यांच्या 
पाठीमागे लागतो. गळतग्याचा तरुण रात्री त्या स्त्रीच्या पाठीमागून जागृतीतच गेला ' 
नाही काय ? भोजेच्या अमृत मगदुमाने रात्री भेटलेल्या त्या स्त्रीला जागृतीतच 


* असाच “चमत्कार' बाळूमामा या धनगर संतांच्या बाबतीतही घडला आहे. बाळूमामा यांचे 
लीलाचरित्र - सी. बी. ऐदमाळे (प्रकाशनाच्या वाटेवर) 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३९४ 


आपल्या गाडीवर घेतले नाही काय ? खुद्द कृष्णानंद हे बनखात्यातील त्या 
कामगाराच्या म्हणण्याला ' भुलून' आडवाटेने “शिवालया ' ला जागृतीतच गेले 
नाहीत काय ? अर्थात्‌ आपण फसलो हे त्या सर्वांना नंतर कळले. ही भानामती 
होती, (जिला ते चुकीने पिशाच समजले), निसर्गात्म्यांची 'जादू' होती, भुलवणूक 
होती, हे 'सत्य' त्यांना उशीराने उमगले. पण हे *सत्य' अगोदरच उमगादे म्हणून 
भारतीय (हिमालयीन भ्रातृसंघाचे) महात्मे -ब्रह्मवेत्ते यांनी ब्लॅव्हेर्स्की यांच्या 
- माध्यमातून मागे वर्णन केलेले, भानामती 'चे, “जादू'चे, “चमत्कारां 'चे प्रयोग 
सुखवादी व भौतिकवादी पाश्चात्यांना करुन दाखवले. अशारीतीने ब्रह्मविद्ेचे 
धडे देण्यासाठीच, या दृश्य जगाचे मिथ्यात्व कळण्यासाठीच, 
“भानामती, “जादू? वा “चमत्कार' यांची गरज आहे. 

गुलाबरावांच्या *चमत्कारां ' कडेही याच दृष्टीने पाहिले पाहिजे. कारण ते 
स्वत: ब्रह्मवादी, वेदांती होते; आणि म्हणून त्यांनी जसे 'चमत्कार' केले, तसा 
त्यांचा निषेधही केला; आणि हे योग्यच केले. कारण ब्रह्मविद्येचे धडे मिळण्यासाठी 
जशी व जितकी 'चमत्कारां' ची गरज आहे, तशी ब तितकीच त्यांच्या निषेधाचीही 
गरज आहे. किंबहुना ब्रह्मविद्वेत “चमत्कार हे त्यांच्या निषेध करण्यासाठीच 
करावयाचे असतात ! (असे म्हणता येईल.) ही गोष्ट वरवर परस्पराबिरोधी 
(&ॉ-००1॥/१त ०) वाटत असली तरी वस्तुत: ब्रह्मविदेच्या शिकवणुकीचा 
तो मूलभूत पायाच आहे. (हे माहीत असल्यामुळेच गुलाबराव धिऑसॉफीचे 
अनुयायी बनले असावेत काय ?)''” उदा. “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या' या 
अ्रह्मविद्येच्या (वेदांताच्या किंवा शांकर अद्वैताच्या) तत्त्वज्ञानाचे प्रतिपादन करताना 
ब्रह्माचे सत्यत्व जग हे खोटे (माया) असल्याचे सिध्द केल्यानेच प्रस्थापित होणार 
आहे; आणि जग खोटे आहे हे, जग हाच एक 'चमत्कार' (जादूने निर्माण केलेला 
मायिक देखाबा) आहे, हे दाखवून दिल्याने सिध्द होणार असून ते सिध्द करण्यासाठी 
स्वत: शंकराचार्यांनी एका प्रसिध्द 'चमत्कारा' चे (जादूच्या प्रयोगाचे किंवा 
भानामतीचे) उदाहरण दिले आहे. हा “चमत्कार' म्हणजे प्रसिध्द भारतीय गारुड्यांची 
दोरीची जादू. (1151 7२०७८ 111८1) होय. (पाहा: ख्हासूत्र १.१.१७ 
*भेदव्यपदेशाच्च* या सूत्रावरील शंकराचार्यांचे भाष्य) ही भारतीय गारुडी जादू 
अशी :- गारुडी आकाशात जोराने गुंडाळलेली दोरी फेकतो. ती दोरी खडी उभी 
राहते व तिचे शेवटचे टोक आकाशात दिसेनासे होते. नंतर त्याचा मुलगा त्या 
दोरीवर चढतो ब तोही दिसेनासा होतो. गारुडी त्याला हाका मारतो ब उत्तर न 
मिळाल्यामुळे तो 'त्या दोरीवर एक सुरी घेऊन चढतो व तोही दिसेनासा होतो. 
थोड्या वेळाने त्या मुलाचा एक हात, दुसरा हात, पाय असे एकेक अवयव जमिनीवर 
पडतात, मुंडके ही शेवटी पडते. नंतर गारुडी खाली उतरतो. त्या मुलाचे ते सर्ब 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३९५ 


अवयव गोळा करुन एका टोपलीत तो भरतो ब ती उपडी करतो. थोड्याच वेळात 
त्या टोपलीतून तो मुलगा पूर्वी होता तसाच बाहेर पडतो. ही जादू उत्तर हिंदूस्थानात 
प्रत्यक्ष पाहिलेल्या दोघा अमेरिकनांनी तिचे वर्णन (112920 ॥४॥॥७०॥७ मध्ये विस्ताराने 
प्रसिध्द केले आहे.'"' 

डिसेंबर १९३४ च्या 0181196015 100118] मध्ये ६-७ ब्रिटिश 
अधिकाऱ्यांनीही भारतातून इंग्लंडला परतल्यानंतर ही जादू भारतात आपण 
पाहिल्याची साक्ष दिली आहे.'** (ब्लॅव्हेट्स्की यांनीही आपल्या 155 एगशशास्त 
या ग्रंथाच्या खंड ९ पृ. ४७३-४ वर ही जादू पाहिलेल्या अनेकांच्या साक्षी त्यांच्याच 
शब्दात वर्णन करुन दिल्या आहेत. आपणही ही जादू अनेकदा पाहिल्याचे म्हटले 
आहे.) | 
ही जादू पाहणाऱ्या एका व्यक्तीने तिचे कॅमेऱ्याने फोटो घेतले, तेव्हा मात्र 
प्रत्यक्षात तो गारुडी काही न करता केबळ जमिनीवर उभा असलेला फोटोत दिसला 
आहे. शंकराचार्यांनीही ही जादू करणारा गारुडी प्रत्यक्षात काही न करता केवळ 
जमिनीबर उभा असतो असे म्हटले असून (परमार्थरुपो भूमिष्ठी5न्यः ।) आत्मा 
परमार्थत: काही करीत नाही, जो काही (कर्म) करतो. तो पारमार्थिक (खरा) आत्मा 
नसून जन्म मरणाच्या फेऱ्या करणारा खोटा संसारी आत्मा (जीवात्मा) असतो, हे 
या दृष्टांताने त्यांना सांगाबयाचे आहे. [* भेदव्यपदेशाच्य' म्हणजे खरा जो आत्मा 
ब खोटा जो जीव यातील भेद (फरक) हे ब्रह्मसूञ सांगते.] हाच *ब्रह्म' व “माया' 
यातील भेद असून उपनिषदांमी तो “इंद्र: मायाभि: पुरुरुप ईयते ।! 
(बृ.उप.२.५.१९) [म्हणजे 'ईध्वर स्वत:च्या मायेने अनेक रुपे (बा जगे वा लोक) 
धारण करतो)] व “य एको जालवान्‌ ईशते ईशनिभि: लोकान्‌ । (श्वे.उप.३.१) 
[म्हणजे जो एक गारुडी (ईश्वर) अनेक (लोक निर्माण करुन त्या) लोकांवर (मायेने) 
स्वतःची सत्ता चालवतो.] या शब्दात व्यक्त केला आहे. येथे 'एकटा ईथर अनेक 
रुपे (वा जगे) धारण करणे' ब “अनेक लोक निर्माण करुन त्यावर एकट्या गारुड्याने 
(जालवान) सत्ता चालवणे' ही परमेश्वराची गारुडी (इंद्रजाल) विद्या असून तिलाच 
परब्नह्माची 'माया' म्हटले आहे. (गारुडी विद्येला-जादूला-संस्कृतात-व नंतर इतर ' 
भारतीय भाषात-'इंद्रजाल' हे नाब या उपनिषद्‌ वचनावरुनच आले आहे.) यातूनच 
माया' म्हणजे “खोटे' किंबा *भ्रम' हा अर्थ रुढ झाला व सर्व *चमत्कार' हे 
*दोटे' असतात, 'जादू' म्हणजे भ्रम निर्माण करणे अशा कल्पनाही रुढ झाल्या. ' 
म्हणूनच ज्ञानेश्वरांनी गीतेच्या १३ व्या अध्यायातील २१ व्या श्लोकावर भाष्य करताना 
- मायेचे (प्रकृतीचे) वर्णन पुढील शब्दात केले आह : हे नादाची टाकसाळ / हे 
चयत्काराचे वेळाउळ / किंबहुना सकळ/ खेळू इयेचा / (१३.९९३) [म्हणजे 'सर्व 
शब्द किंवा ध्वनी या मायेतून निर्माण झाले आहेत. ही चमत्कारांचे माहेर घरच 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३९६ 


आहे. फश काय सांगावे, सगळा (दृश्य जगाचा दिसणारा) खेळ हिचाच आहे.] 
आधुनिक (रुढ) भौतशास्त्रज्ञांना व जीवशास्त्रज्ञांना चकविणारा व चक्राविणारा या 
खेळातील सर्वात मोठा भाग म्हणजे 'जडात चैतन्य निर्माण करणे' हा (*चमत्कार' ) 
असून तो पुढील शब्दात ज्ञानेश्वरांनी वर्णन केला आहे; हे प्रतिक्षणी नित्य नवी / 
रुपाचीच आयवी । जडातेही माजवी / इयेचा माजू / (१२.९८७) [म्हणजे 'ही 
प्रकृती किंबा माया क्षणाक्षणाला नबे रुप धारण करते. (म्हणून) सर्व रुपे हिचीच 
आहेत.'** जडात माज (चैतन्य) निर्माण करण्याइतका हिचा उन्मत्तपणा आहे.!] 
हीच गोष्ट दुसऱ्या एका रीतीने ते अशी सांगतात: भलतैसाही खेळू / लेखा आणी ॥ 
(१३.९८५) [म्हणजे * (ती माया) भलता-सलता (भानामती-जादूसारखा) खेळ 
दाखविते] जडापासून पृथ्वीवर पहिला जीव कसा निर्माण झाला या प्रश्नाबरोबरच 
(पृथ्वीवरील जीवाच्या उत्पत्तीच्या कोड्याबरोबरच) 'जड वस्तूत (भानामतीमध्ये) 
चैतन्य भरल्याप्रमाणे इकडून तिकडे उडून जाण्याचा 'उन्मत्तपणा' (जीवंतपणा) कोठून 
येतो.' (गुरुत्वाकर्षण शक्तीविषयीच्या भौतशास्त्राच्या नियमांचे उल्लंखन जड वस्तू 
कशी करते) ह्या कोड्याचा उलगडा करण्यासाठी भौतिक विज्ञानाचे नियम कसे 
निरुपयोगी ठरतात, हे भौतशास्त्रज्ञांना दाखवून देणारे हे मायेचे 'खेळ' आहेत. ज्या 
भौतिकशास्त्रज्ञांना हे 'खेळ' भौतिक नियमांचे उल्लंघन करीत असल्यामुळे अडचणीचे 
वाटतात त्यांना एक तर त्या 'खेळा' कडे दुर्लक्ष करणे किंवा त्यांना खोटे म्हणणे 
याबाचून गत्यंतर नाही; आणि प्रत्यक्षात ते असेच करताना आढळतात. पण असे 
करणे हे विज्ञानवृत्तीशी प्रतारणा ठरते. अर्थात त्यांना त्याची दिकत नसते. कारण 
मायेच्या अधीन झाल्यामुळे मायिक जगाच्या या (खोट्या) विज्ञानालाच ते खरे 
विज्ञान समजतात व खऱ्या (आध्यात्मिक) विज्ञानाला (विज्ञानवृत्तीला) ते पारखे 
होतात. त्यांची अबस्था प्लेटोच्या दृष्टांतातील गुहेत अडव्हून एकाच दिशेने पाहणाऱ्या 
व सावल्यांना *सत्य' समजणाऱ्या माणसांसारखी किंवा 'पांच आंधळे ब एक 
हत्ती' या कथेतील हत्तीच्या एकाच अवयवाला संपूर्ण हत्ती समजणाऱ्या 
अंधळ्यांसारखी झालेली असते. 
एकाच वेळी “चमत्कार' हे खरे आणि खोटे, हे कसे ? 

अशारीतीने परमेश्वर हा दृश्य विश्वाचा खोटा पसारा निर्माण करण्याचा 
खेळ करणारा गारुडी असल्यामुळे व *मानबी जीवात्मा जन्ममरणाच्या फेऱ्यात 
सापडलेले पर्मेश्वराचेच (खोटे) रुप असल्यामुळे हे दृश्य जग आणि हे दृश्य शरीर 
धारण करणारा (स्वत:च्या मर्त्य देहाला “मी' समजणारा) खोटा जीबात्मा हे दोन्ही 
खरे समजून त्या मायिक जगात, त्या जगाच्या “माये 'त, गुरफटणे, त्याविषयी 
आसक्ती बाळगणे म्हणजे या गारुडी विद्येच्या मोहाला बळी पडणे होय. त्या जगाचे 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३९७ 


व स्वत:चे खरे स्वरुप (ब्रह्मस्वरूप) ओळखणे म्हणजे हा गारुडी खेळ असल्याचे 
ओळखणे होय, आणि ते ओळखणे हे त्या खेळाचा (वरील दोरीच्या गारुडी खेळाचा 
बनला तसा) तटस्थ फोटोग्राफर बनून त्याचा फोटो घेण्यानेच (त्याचे खरे स्वरुप 
उघड करण्यानेच) शक्‍य आहे. या फोटो घेण्याला भगवद्गीतेत “पश्यन्ति 
ज्ञानचक्षुषः' म्हणजे (हा गारुडी खेळ असल्याचे किंवा जीवात्म्याहून परमात्मा 

- किंवा मायेहून ब्रह्म वेगळे असल्याचे - भेदव्यपदेशाच्ध) 'ज्ञानचक्षु' असणारेच पाहू, ' 
-ओळखू शकतात, असे म्हटले असून ते वरील (दोरीच्या जादूच्या) उदाहरणातील 
कॅमेऱ्याने फोटो घेणारे (फोटोग्राफर) ठरतात, हे उघड आहे. ही भारतीय 'दोरीची 
जादू' म्हणजे खोटे दृश्य वा भ्रम निर्माण करणारा गारुडी खेळ असल्याचे जसे 
आधुनिक फोटोग्राफीच्या (वैज्ञानिक) तंत्रामुळे कळू शकते, तसे हा दृश्य विश्वाचा 
पसारा व जीवात्म्याचे संसारी (म्हणजे जन्ममरणाच्या फेऱ्याचे) जीवन हाही एक 
परमेश्वराचा गारुडी खेळ (इंद्रजाल) असल्याचे अध्यात्मविज्ञानाच्या साधनेने (योग- 
साधनेने वा ब्रह्मविज्ञानाच्या तंत्राने) कळू शकते. ज्या ज्ञानचक्षूनी ते माणसाला 
कळते-ओळखता येते-(असे गीता म्हणते) ते ज्ञानचक्षू मिळविण्याचे -वैज्ञानिक सत्य 
जाणण्याचे-तेच एकमेव साधन आहे. ब्रह्मविद्येच्या दृष्टीने “चमत्कार खोटे' आहेत 
ते या गारुडी विद्येच्या दृष्टांताच्या दृष्टीने, म्हणजे ते 'चमत्कार* अध्यात्म दृष्टीला 
खोटे आहेत; व्याबहारिक दृष्टीने पाहणाऱ्याला मात्र ते *खरे'च वाटतात व त्या 
दृष्टीने ते खरे'च आहेत. “ आम्ही वेदांती चमत्कारांचा खेटर मारुन निषेध करतो "' 
असे गुलाबराव जेव्हा म्हणतात, तेव्हा ते या ब्रह्मविद्येच्या वा अध्यात्मशास्त्राच्या 
दृष्टीने म्हणतात, व्यावहारिक दृष्टीने म्हणत नाहीत. संत तुकाराम 'सदेह' (सूक्ष्मसदेह 
वा लिंगसदेह) वैकुंठाला गेले असे जेव्हा ते म्हणतात, तेव्हा ते व्यावहारिक दृष्टीने 
(पिंडजनी) म्हणतात. आदित्यमंडलाकडे जाणाऱ्या शुकाचार्यांना त्यांचे वडील व्यास 
“हाक मारत होते' ते व्यावहारिक जगात हाक मारत होते. वेदांती जगात हाक मारत 
नव्हते. व्यवहारी जगात घडणारे 'चमत्कार' म्हणूनच खरे मानावे लागतात आणि 


त्यांची शास्त्रीय उपपत्ती देण्याचे उत्तरदायित्व वैज्ञानिकांवर येऊन पडते. सूक्ष्म देहाने चि 


होणारे ऑलकॉट यांच्या गुरुंचे आकाशगमन-ऑलकॉट यांच्या खोलीत प्रगट होणे / 
अदृश्य होणे किंवा ब्लॅव्हेट्स्की यांचे अदृश्य होणे, परत प्रगट होणे, हेही व्याबहारिक 


जगातील *चमत्कार' होते व त्यांची व्यावहारिक दृष्टीने शास्त्रीय उपपत्ती दिली ' 


पाहिजे. ती अतींद्रिय शास्त्राच्या आधारे देता येते. ती दोन तऱ्हेनी देता येते, हे वर 
(पृ.३९०) सांगितले आहे. एक, लिंगदेहाच्या साह्याने व दोन, मोहिनी विद्येच्या 
ऐ!एपगींझा) साह्याने. दुसऱ्या प्रकारात स्थलांतर होत नाही. पहिल्या प्रकारात 
मात्र ते होते. हे स्थलांतर अर्थात्‌ सूक्ष्मदेहाने होते. पण स्थूल देहानेही स्थलांतर होऊ 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३९८ 


शकते. पण हे थोड्याच अंतरावर होऊ शकते.* अशा स्थलांतराचे एक प्रत्यक्ष 
घडलेले उदाहरण येथे देतो. त्यामुळे सिध्द पुरुष अदृश्य पातळीवरुन अडचणीत 
सापडलेल्यांना कशी मदत करतात याची वाचकांना कल्पना येईल. 


अदृश्य पातळीवरून मदत 

हा प्रयोग खुद्द अनी बेझंट यांच्याच बाबतीत झाला असून तो लोकांना 
अविश्वसनीय वाटेल म्हणून स्वतः अनी बेझंटनी त्याची वाच्यता कुठेही केलेली 
नाही. तथापि त्यांचे सहकारी लेडबीटर यांनी आपल्या एशंज€ प्रनशत् या 
ग्रंथात अँनी बेझंट यांचे नांव उघड न करता ही घटना सांगितली आहे. (त्यांच्या 
इच्छेला मान देण्यासाठी त्यांनी त्यांचे नांव प्रकट केले नाही.) पण इतकी महत्त्वाची 
घटना कुणा सामान्य व्यक्तीच्या बाबतीत चेडलेली नसून खुद्द थिऑसॉफिकल 
सोसायटीच्या अध्यक्षांच्याच बाबतीत घडलेली आहे, हे सत्य थिऑसॉफीच्या 
अनुयायांपासून तरी फार दिवस लपवून ठेवणे योग्य नाही, असे वाटल्यामुळे 
लेडबीटरनी ३२ वर्षानंतर आपल्या या ग्रंथाच्या सुधारित आणि विस्तारित आवृत्तीत 
१९२८ साली पहिल्यांदा ही घटना अँनी बेझंट यांच्याच बाबतीत घडली असल्याचे 
सांगून टाकले.'"* ही घटना अशी: एकदा रस्त्याने त्या चालत जात असताना त्या 
रस्त्यावर अचानक उसळलेल्या दंगलीत सापडल्या. त्यातून निसटणे त्यांना कठीण 
झाले. त्यावेळी त्यांच्या जीवावरच बेतले. त्यांच्या जीबाचे कोणत्या क्षणी काय 
होईल हे सांगता येत नव्हते. अशावेळी काय घडले हे कळण्यापूर्वीच त्यांना असे 
आढळून आले की आपण त्या रस्त्याच्या पलीकडील गदी नसलेल्या मोकळ्या 
रस्त्यात अचानक (उचलले जाऊन) आलो आहोत. तो दंगा पलीकडच्या रस्त्यात 
चाललेला त्यांना स्पष्ट ऐकायला येत होता. आपण असे येथे कसे आलो हे त्यांना 
कळले नाही. गोंधळलेल्या मानसिक अवस्थेतच त्या घरी पोहोचल्या. नंतर ही 
घटना त्यांनी ब्लॅव्हेट्स्कींना सांगितली, तेव्हा त्यांनी असा खुलासा केला की त्यांचे 
कर्म त्या दंगलीत सापडून प्राण जाण्याचे नसल्यामुळे व पुढील कामासाठी त्यांची 
आवश्यकता असल्यामुळे एका ब्रह्मवेत््याने आपल्या शिष्याकरवी त्यांचे असे संरक्षण 
केले होते. पण त्यांचे त्याने कसे संरक्षण केले होते ? त्यांना त्या गर्दीतून अक्षरश: 
अंतराळी उचलून पलीकडच्या समांतर, पण गर्दी नसलेल्या रस्त्यात अलगद नेऊन 
ठेवले होते! पण हे उचलून ठेवणे अदृश्य पातळीवर झाले होते. कारण त्या अंतराळातून 


** बर तळटीपेत (पृ. ३८८) मध्ये सांगितल्याप्रमाणे भविष्यकाळी हे (अणू-परमाणुंचे विघटन-संघटन 
करुन प्रबास करण्यांचे) सामर्थ्य शास्त्रज्ञांना प्राप्त होणार असले तरी ते ५ मिनिटापेक्षा जास्त काळ 
टिकणार माही असे म्हटले आहे. सूर्य पृथ्वीपासून आठ प्रकाश मिनिटे अंतरावर असल्यामुळे हे सामर्थ्य 
अंतराळ प्रवासाच्या दृष्टीने किती मर्यादित आहे, हे लक्षात येईल. 


विज्ञान आणि चभत्कार / ३९९ 


जाताना कोणलाही दिसल्या नव्हत्या. आता हे कसे शक्‍य आहे? लेडबीटर यांनी 

किरणवक्रीभवनाने माणसाला असे अदृश्य करणे शक्‍य असून भबिष्य काळात भौतिक 

शास्त्रज्ञही हे करु शकतील असे म्हटले आहे.''* हे त्यांचे ७५ वर्षापूर्वीचे भाकीत 

आज खरे ठरण्याच्या मार्गावर आहे असे दिसते. उदा, अमेरिकेतील पेनसिल्व्हानिया 

विद्यापीठाचे इलेक्ट्रॉनिक एंजिनियर्स “प्लॅझ्मॉनिक कव्हर' नावाच्या वस्तू अदृश्य 

करणाऱ्या प्रकाशकिरणांच्या तंत्राचे प्रयोग यशस्वी करण्याच्या मार्गावर आहेत अशी 

181५5 ची बातमी नुकतीच प्रसिध्द झाली आहे. त्यात म्हटले आहे की “५ ८1०51८- 

12 १९५128 1181 ॥ाव](65 006015 ॥ा1ड91215 एला ४89000८0७४ "65९वा0- 

ल5 एगाष्ट्रापठ पा8ेणावष्टांट 0 38ि२क्ा9 र्‍जींटा 02 ७1१ 5लटा तीट चिट." 

हे 'प्लॅझ्मॉनिक कव्हर' म्हणजे इलेक्ट्रॉन्स व प्रकाशकिरण यांच्या संयोगाने प्रकाश . 
जड वस्तूपासून अन्यत्र वळविणे होय. असे झाले की ती वस्तू दिसेनाशी होते. पण 

ब्रह्मवेत्त्या सिध्दपुरुषांना अशा तंत्राची काही आवश्यकता नाही. भुवर्लोकाच्या 

पातळीवरील निसर्गात्म्यांना माणसात दृष्टिभ्रम निर्माण करुन (भारतीय दोरीच्या 

जादूप्रमाणे) अस्तित्वात नसलेल्या गोष्टी अस्तित्वात असल्याप्रमाणे दृश्य स्वरुपात 

जशा दाखबता येतात तशाच पध्दतीने, म्हणजे दृष्टिभ्रमाने, दृश्य असलेल्या वस्तू 
अदृश्यही करता येतात; आणि हे सिध्द परुषही करु शकतात. हे अर्थात्‌ अदृश्य- 

भूवर्लोकाच्या-पातळीवबरच (35॥3॥ ॥॥4॥6) शक्‍य आहे. निसर्गात्म्याप्रमाणे सिध्द 

पुरुष अदृश्य पातळीवर लिंगदेहाने (85॥51 ७०9) बावरु शकतात व जड वस्तू 
अंतराळी उचलू शकतात. (मृतात्म्यांच्या बैठकीत टेबल ' आपोआप' उचलले जाणे 

इ.प्रकार अशाच रीतीने घडत असतात.) आता दोरीच्या जादूत गारुडी दोरीवर 

चढत असल्याचा प्रेक्षकांना दिसतो. पण हा दृष्टिभ्रम असून तो जमिनीवर काही न 

करता केवळ उभा असतो. म्हणजे तो *अदृश्य' होतो. ज्या दोरीवर तो चढतो ती 

दोरीही खोटी असते. म्हणजे मूळ दोरीही ' अदृश्य' होते, या ' अदृश्य' करण्याला 

ब खोटी दोरी ब तिच्यावर चढणारा खोटा गारुडी *दृश्य' करण्याला सवड 

हाक्ा0७॥ म्हणजे दृष्टिभ्रम निर्माण करणे (शब्दश: ' भुरळ पाडणे! ) म्हणतात, ही 

भुरळ निसर्गात्मे पाडू शकतात पण सिध्द पुरुष पाडू शकत नाहीत, असे काही 

म्हणता येणार नाही. कुणालाही न दिसता अँनी बेझंट उचलल्या गेल्या ब पलीकडील 

रस्त्यावर ठेवल्या गेल्या ही बस्तुस्थिती सिध्द पुरुषांचे हेच सामर्थ्य सिध्द करते. ही ' 
घटना अपबादात्मक समजण्याचे कारण नाही. अशा घटनांची उदाहरणे अन्यत्रही 
सापडतात. अशी काही उदाहरणे वाचकांच्या माहितीसाठी येथे देतो. त्यामुळे 
सकृद्दर्शनी अविश्वसनीय वाटणाऱ्या या घटना वस्तुत: म्हणजे अध्यात्मशास्त्राच्या 
दृष्टीने तशा मुळीच नाहीत, याची बाचकांना कल्पना येईल. 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४०० 


वस्तू “ अदृश्य* कशी करता येते 

कर्नल ऑलकॉट यांनी थिऑसॉफीकडे वळण्यापूर्वी आपले 
मृतात्मविद्येच्या बषैठकातील (झम 8॥झांट 5९41225) अनुभव ए२०७]९$ ठा 
गुषार 0पाश' ४४० या पुस्तकात दिले असून त्यामध्ये श्रीमती कॉम्पटन ही माध्यम ' 
बाई (5८1011) अदृश्य (6८118121121156) झाल्याच्या घटनेचा उल्लेख केला आहे. हे 
6९11812191156 होणे म्हणजे प्रेक्षकांवर *अदृश्य' झाल्याची भुरळ पाडणे असून 
शरीराचे (मागे सांगितलेले) विघटन (ठा5855८0॥0॥॥ ण 101८९001९5) नव्हे, हे 
लक्षात ठेवले पाहिजे. हीच मोहिनी विद्या होय. दुसरे उदाहरण कार्लोस मिराबेली 
या ब्राझीलच्या माध्यमाचे आहे. हा डी.डी.होमप्रमाणे हबेत तरंगत तर असेच, पण 
अनेकदा एका खोलीतून अदृश्य होऊन दुसऱ्या खोलीत प्रकट होत असे.''* तिसरे 
उदाहरण ए.आर.वालेस या अतींद्रिय संशोधकाचे आहे. हा एक प्रसिध्द जीवशास्त्र 
आहे. (याने डार्विनच्याही पूर्वी जीवसृष्टीचे निरीक्षण करुन उत्क्रांतिवादी सिध्दांत 
मांडला होता. पुस्तकरुपाने लिहून त्याची एक प्रत डार्बिनकडे पाठवली होती व 
आपणच उत्क्रांतिवादी सिध्दांताचे जजक आहोत, या त्याच्या कल्पनेला प्रचंड 
धक्का दिला होता, हा इतिहास या क्षेत्रातील जाणकारांना माहीत आहे.) हा बालेस 
प्रारंभी अतींद्रिय घटनांवर विश्वास न ठेवणारा संशयवादी शास्त्रज्ञ होता. पण त्यांचा 
प्रत्यक्ष अनुभव आल्यामुळे त्यांवर नंतर विश्वास ठेवू लागला. त्याने आपले 
याविषयीचे अनुभव ॥॥॥लर ॥व ७ातह्यद्वाड्या या ग्रंथात प्रसिध्द केले असून 
त्यात अँम्नेस निकोल्स (हिचे लम्नानंतरच नांव गुप्पी होते.) या अत्यंत जाडजूड 
माध्यम बाईची अदृश्य होऊन प्रकट झाल्याच्या 'चक्षुर्वे सत्यं घटनेची माहिती 
दिली आहे. (ब्लॅव्हेट्स्कीनीही-आपल्या 185 या ग्रंथात तिचा संदर्भ दिला आहे.) 
ती आपल्या घरात अदृश्य झाली तेव्हा तिच्या हातात हिशेबाची वही होती आणि 
चार मैलावरील घरात चाललेल्या मृतात्म-बैठकीच्या टेबलावर प्रकट होऊन ती 
इतक्या जोराने आदळली की तेथील लोक भीतीने ओरडले. त्यावेळी तिच्या हातात 
तिची हिशेबाची बही तशीच होती.''« काशीचे तैलंग स्वामी नमन फिरत असल्यामुळे 
तेथील कलेक्टरने आपल्या पत्नीच्या सांगण्यावरुन त्यांना एकदा खोलीत कोंडून 
घालून कुलूप घातले ब त्याला सील केले. तथापि ते पूर्वीप्रमाणेच रस्त्यात फिरत 
असलेले लोकांना दिसले. खोलीचे सील केलेले कुलूप तसेच होते.''' गोंदबलेकर 
महाराजांनीही त्यांना एकदा. तापलेल्या बाळूत पडलेले पाहून पाठीवरुन आपल्या 
बिऱ्हाडावर आणून खोलीत घातले व त्याला कुलूप लावले, पण ते पुन्हा त्याच 
ठिकाणी दिसले. खोलीचे कुलूप तसेच होते.'* (असे दोनदा घडले.) बुदबुदाचार्य 
नांबाचे एक हठयोगी होते; त्यांच्याविषयी पुण्याचे श्री. द.ल. उर्फ काकासाहेब 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४०१ 


निरोखेकर (गजाननमहाराजांचे शिष्य) म्हणतात, ““एकदा बुदबुदाचार्य आम्हास 
म्हणाले, 'मला खोलीत कोंडा.' त्याप्रमाणे आम्ही त्यांना खोलीत कोंडून बाहेर 
कडी लावली. ते एकदम बाहेर आले. कसे आले हे आम्हाला कळले नाही.'' **! 
आता हे कसे शक्य आहे ? 


एका जड वस्तूमधून दुसरी जड बस्तू कशी जाऊ शकते (18८1 ७8558 
पापा 188) याची उदाहरणे मागे दिली आहेत. उदा. ऑलकॉट यांच्या सील 
केलेल्या लिफाफ्यातील पत्राला ते सील न फोडता एका ब्रह्मवेत्त्याचे उत्तर त्याच 
लिफाफ्यात हजारो मैलावरुन त्यांच्या नजरेसमोरच एका तासात आले असल्याचे ते 
सील फोडून पाहिल्यानंतर स्वत: त्यांनाच आढळून आले होते. (पृ.३५२) बंद 
बॅगेत हार्मोनिकॉन हे लहान मुलांचे खेळणीतील वाद्य अचानक आले असल्याचा 
*चमत्कार' याच सदरात मोडतो (पृ.३४०) भानामतीमध्ये अशा धटना नेहमीच 
घडत असतात. उदा, प्रकरण २, ३,५ व १४ मधील बंद खोलीतील छतातून दगड 
पडण्याचे, बंद घरातून भांडी बाहेर येण्याचे प्रकार याच स्वरुपाचे आहेत. प्रकरण १४ 
मध्ये (“कवठेगुलंदची भानामती' ) आण्णासाहेब पाटील यांनी यासंबंधी प्रयोग 
करुन खात्री केल्याचेही सांगितले आहे, (पृ.६२) पाद्लात्य देशात जर्मनीमधील 
निकेलहाइम येथील भानामतीत श्री, अँडम या वकीलाने असाच प्रयोग करुन खात्री 
केली आहे. घरातील वस्तू अदृश्य होऊन घराबाहेर पडतात असे त्या घरच्या लोकांनी 
सांगितल्याबरुन त्याने स्वयंपाकघरातील टेबलावर काही बाटल्या ठेवल्या व घरातील 
सर्ब लोकांना बाहेर काढून स्वयंपाकघराच्या खिडक्‍्या-दारे बंद केल्या. नंतर स्वत:ही 
तो बाहेर आला. थोड्याच वेळात त्या बाटल्या घराबाहेर हवेतून छताच्या पातळीवरुन 
खाली बक्रगतीने पडत असलेल्या सर्वांना दिसल्या. '** जड वस्तूमधून जड वस्तू 
आरपार जाऊ शकते हे सिध्द करणारे हे प्रयोग असून हे रुढ भौतिक विज्ञानाला 
भानामतीचे सर्वात मोठे आव्हान असल्याचे डब्ल्यू.जी.रोल या भानामती- 
संशोधकाने म्हटले आहे. '”' पण ब्रह्मवेत्ते व त्यांचे शिष्य हे नेहमीच असले प्रयोग 
करीत असतात, है यासंबंधीचे प्रस्तुत प्रकरणातील ब्लॅव्हेट्स्की यांचे प्रयोग दाखवून 
देतात. हे कसे करता येते हे ब्लॅव्हेट्स्की यांनी स्वत:च ऑस्ट्रेलियाचे एक प्रोफेसर 
जॉन स्मिथ यांना लिहिलेल्या एका पत्रात सविस्तर सांगितले असून*** ऑलकॉट 
यांनी केलेल्या त्यांच्या सामर्थ्याच्या वर्गवारीतील पहिल्या आकाशतत्त्वाच्यां ज्ञानात 
तो प्रकार मोडतो. (पृ.३५३) [ब्लॅव्हेट्स्की यांनी जडवस्तूला “घनीभूत आकाश' 
(ल्गा0०15० १1८8५0) असेच म्हटले आहे.] हे आकाश-तत्त्वाचे ज्ञान “करणी' च्या 
वस्तू काढणाऱ्यांनाही (सिध्दीच्या रुपात) असू शकते, ही गोष्ट ज्यांच्यावर “करणी' 
करण्यात येते त्यांच्या घरात बा परिसरात “करणी*च्या वस्तू जमिनीत पुरलेल्या 
असतानाही त्या “करणी' काढणाऱ्याच्या हातात, जिथे त्या वस्तू पुरलेल्या असतील 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४०२ 


“क 


तेथून आपोआप येतात, असे प्रत्यक्ष याविषयी केलेल्या प्रयोगात आढळून आले 
आहे.“ या सर्व प्रयोगात एक जड बस्तू दुसऱ्या जड बस्तूमधून आरपार जाऊ 
शकते, हे सिध्द होते. ती जेव्हा अशी आरपार जाते तेव्हा ती विघटन पावते, म्हणजे 
१६८1181152 होते व परत घनीभूत होते र म्हणजे एटा58!टा181150 होते. पण वर बर्णन 
केलेल्या माध्यमांच्या बाबतीत ब तैलंग स्वामींच्या बाबतीत त्यांची शरीरे 
त्षाश!८॥४॥58 होत नाहीत, फक्त ती ' अदृश्य' बनतात आणि तीही दृष्टिश्रम निर्माण 
करुन. ज्या खोलीत ब घरात ती असतात त्यांच्या भिंती 02118121491152 होतात व 
त्यामुळे त्यांना त्यामधून सहज आरपार जाता येते. येथे प्रश्न एवढाच आहे की हा 
(“अदृश्य होण्याचा) दृष्टिभ्रम ते कसा निर्माण करतात? वैयक्तिक संमोहनाच्या 
प्रयोगात संबंधित व्यक्तीला सूचना दिल्यानंतर हा दृष्टिभ्रम निर्माण होऊ शकतो. 
दोरीच्या जादूसारख्या (किंवा प्रस्तुत लेखकाने पाहिलेल्या मुलाचा गळा कापण्याच्या 
किंबा सापामुंगसाच्या लढाईच्या) प्रयोगात (सामूहिक हिप्नॉटिझममध्ये) सूचनाही 
दिल्या जात नसताना सर्वांना दृष्टिभ्रम कसा निर्माण होतो हा प्रश्‍न आहे. याचे 
उत्तर रुढ भौतिक शास्त्र (ब रुढ मानसशास्त्रही) देऊ शकत नाही. मनाला उघड 
शब्दात सूचना दिल्याने डोळ्यांना अस्तित्वात असलेली भौतिक (जड) वस्तू 
कशी दिसेनाशी होते, याची उपपत्तीही (वैयक्तिक संमोहनाच्या बाबतीतही) 
रुढ मानसशास्त्र देऊ शकत नाही; आणि तरीही हिप्नॉटिझमूच्या प्रयोगात जणू 
काहीच गूढ नसल्याप्रमाणे, जणू ती रुढ विज्ञानाची एक सर्वसामान्य घटना 
असल्याप्रमाणे “चमत्कार' नाकारणारे जडवादी ब अंधश्रध्दानिर्मूलनबादी लोक 
हे प्रयोग सर्रास स्टेजवर सार्वजनिकरीत्या कसत असतात; (आणि अशारीतीने 
इतरांनाच नव्हे तर स्वतःलाही फसवत असतात !) याबाबतीत फिनली हली या 
लेखकाने [5००९-५४ (1985) (चेटूक) या ग्रंथात] म्हटले आहे की हिप्नॉटिझमच्या 
रुपाने जादू रुढ विज्ञानात मागच्या दाराने आली; त्यात वेषांतर करुन शिरली. 
अशारीतीने बुध्दिबाद्यांनी जादूला विज्ञानातून हद्दपार केले तरी ती परत विज्ञानात 
शिरल्याचे त्यांना कळले नाही.'*६ आणि जोपर्यंत दृश्य जगाच्या पलीकडे दृश्य 
भौतिक जगाइतकेच-नव्हे त्याच्यापेक्षाही जास्त *सत्य' असे-' अदृश्य' जग 
अस्तित्वात असल्याचे हे बुध्दिवादी व जडबादी मान्य करीत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना 
ते कळणार नाही व इतरांना ब स्वत:लाही ते असेच फसवत राहतील ! 
बंस्तू- अदृश्य कशी करता येते हे कळण्यासाठी प्रत्येक वस्तूला स्थूल 
* देहाप्रमाणेच लिंगदेहही (51131 ७०१9) असते हे लक्षात ठेवणे जरुर आहे. मेत्रातील 
दुकूपटलावर (८४४५) वस्तूचे प्रतिबिंब पडल्यानंतर त्याचा संदेश मेंदूला मज्ञातंतूद्वारा 
पोचतो. मेंदूच्या पेशींच्या लिंगदेहाला हे संदेश पोचले तरच ती वस्तू त्या माणसाला 
दिसते; अन्यथा नाही. टेलिग्राफ वायरमधून जाणारे संदेश जसे अन्यत्र वळवता 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४०३ 


येतात तसे हे मज्जातंतूतून जाणारे संदेश अन्यत्र वळवता येतात. याला (७७1८४ 
म्हणतात. अशापध्दतीने ते संदेश गाळले (185 केले) की ती वस्तू अदृश्य होते. हे 
संदेश मेंदूच्या लिंगदेहाला पोचण्यास प्रतिबंध (457112) करण्याचे हे सामर्थ्य 
लिंगदेहाच्या पातळीवरुनच-म्हणजे भुवर्लोकातून (१5131 91912) -उपयोगात आणता 
येते. (भौतिक पातळीवर हेच काम भूल देणारी 1०९००७८ इ. रसासने वापरुन 
रुग्णाला वेदनामुक्त वा बेशुध्द करण्यात येते.) आणि हीच (भुवर्लोकाची) पातळी 
निसर्गात्मे व सिध्द पुरुष यांच्या कार्याची पातळी असते. याच पातळीवर मनाला 
(व्यक्तीच्या मनोदेहाला) सुप्त सूचना देण्यात येतात. (संदेश टॅप केले जातात.) 
त्यासाठी स्पष्ट शब्दांची (5112118(0 ५५०1१5) आवश्यकता नाही. हे कार्य सामूहिक 
पातळीवर जेव्हां करण्यात येते, तेव्हा त्याला 11855 ०१), किंबा 'सार्वजनिक 
जादू' म्हणतात. दोरीच्या जादूत हे कार्य गारुडी आज्ञाधारक निसर्गात्म्यांच्या मदतीने 
करतो. [अशा कार्यासाठी त्यांना बोलावण्याच्या दोन पध्दती असून एकात विनंती 
किंवा प्रार्थना असते. (याला 11५0०१1091 म्हणतात.) दुसऱ्यात आज्ञा असते. (याला 
८५००७०) म्हणतात, ) मंत्रशास्त्र हे पहिल्या प्रकारात मोडते. ' करणी' किंबा तंत्रशास्त्र 
हे दुसर्‍या प्रकारात मोडते. दुसरा प्रकार धोकादायक असतो. कारण तंत्रात बिघाड 
झाला तर निसर्गात्मे ते करणाऱ्यावर उलटू शकतात.] 

स्पष्ट शब्दांनी सूचना देऊन संमोहनावस्थेत वस्तू अदृश्य करता य़ेते (ब 
नसलेली वस्तू दृश्य करता येते) हे सर्वांना माहीत आहे. विचारसंक्रमण ((८॥९७१- 
॥9) सत्य असेल (आणि ते सत्य असल्याबद्दलचे असंख्य प्रयोग आणि पुरावे 
आहेत) तरे स्पष्ट शब्दांच्या साह्याने संसोनावस्था निर्माण करुन करता येते, ते 
विचारसंक्रमणाने, म्हणजे स्पष्ट शब्दांचा वापर न करता करता यावे यात कसलेच 
आश्चर्य नाही. येथे स्पष्ट शब्दांचा वापर करुन वस्तू कशा अदृश्य करण्यात येतात 
यासंबंधीच्या प्रत्यक्ष केलेल्या दोन प्रयोगांची माहिती देतो. त्यामुळे विचार 
संक्रमणानेही म्हणजे स्पष्ट शब्द न वापरता ती गोष्ट कशी होते, हे वाचकांना पटेल, 
(बिचारसंक्रमणाचीही उदाहरणे नंतर देऊ.) 

टॉम नांबाच्या व्यक्तीवर एका व्यावसायिक हिप्नॉटिस्टने संमोहनाचा प्रयोग . 
करून शेवटी सूचनेने संमोहनातून खाहेर आणले (जागे केले), पण संमोहनातून 
बाहेर आणण्यापूर्वी त्याला अशी सूचना केली की संमोहनातून बाहेर आल्यानंतर 
त्याला त्याची लॉस नावाची किशोरी वयाची मुलगी (जी तेथे उपस्थित होती) 
अदृश्य बनेल. नंतर तो बसलेल्या खुर्चीसमोर टॉमच्या त्या मुलीला उभी करुन 
टॉमला संमोहन अवस्थेतून बाहेर आणले-जागे केले आणि त्याला विचारले 
की त्याला त्याची मुलगी लॉरा कुठे दिसते का ? टॉमने खोलीत सभोवार व समोरच्या 
आपल्या मुलीच्या शरीरातून आरपार दृष्टी गेल्याप्रमाणे आपली नजर फिरवली ब 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४०४ 


तो म्हणाला, “नाही.” हिप्नॉटिस्टने पुन्हा खात्री करुन घेण्यास सांगितले आणि 
टॉम आपल्या मुलीच्या जास्तच खिदळणाऱ्या हास्याचा आवाज जणू कान!वर 
पडला नसल्याप्रमाणे पुन्हा म्हणाला, ““नाही.'' नंतर हिप्नॉटिस्टने आपल्या 
खिशातील घड्याळ गुपचुपपणे काढून लॉराच्या पाठीला ते कोणालाही दिसणार 
नाही अशारीतीने दाबून धरले ब ती वस्तू कोणती हे ओळखण्यास सांगितले. टॉम 
पुढे वाकून व लॉराच्या जणू पोटात पाहिल्याप्रमाणे पाहून म्हणाला की ती वस्तू 
घड्याळ आहे. हिप्नॉटिस्टने 'बरोबर' म्हणून मान हालवली. व त्यावर काय लिहिले 
आहे हे वाचून सांगशील काय, असे विचारले. टॉमने नजर बारीक करुन व प्रयत्नपूर्वक 
वाचून त्यावर लिहिलेला मजकूर व त्या घड्याळाच्या मालकाचे नांव सांगितले. 
नंतर हिप्नॉटिस्टने खोलीत जमलेल्या सर्व प्रेक्षकांना ती बस्तू घड्याळ असल्याचे 
हात उघडून दाखबले व त्यावरील मजकूर व त्याच्या मालकाचे नांव टॉमने बरोबर 
वाचले असल्याचे सर्वांनी खात्री करुन घ्यावी म्हणून प्रेक्षकामधून ते घड्याळ 
फिरविले. १” 

बरील प्रयोगात टॉमला स्वतःचीच मुलगी अदृश्य झाल्याचे तिच्या पाठीला 
दाबून धरलेले घड्याळ व त्यावरील लेखन त्याने बाचून दाखवल्याने सिध्द झाले 
आहे." पण या प्रयोगाविषयी असा संशय घेतला जाऊ शकतो की टॉमने 
हिप्नॉटिस्टच्या मनातील विचार ओळखले नसतील कशावरुन ? म्हणजे येथे 
विचारसंक्रमणाला (21८७५09) थारा आहे. पुढील प्रयोग अशा संशयाला जागा 
उरु देत नाही. हां प्रयोग कार्ल हॅन्सेन या प्रसिध्द डॅनिश हिप्नॉटिस्टने खुद्द मॅडम 
ब्लॅव्हेट्स्की यांच्या समोर त्यांच्या खोलीत केला असून त्यात खुद्द अँनी बेझंट 
यांनाच त्याने प्रयुक्तासाठी (५॥]८०४) अदृश्य केले होते. अँनी बेझंट ह्या स्वत: त्या 
प्रयुक्ताशी त्याच्या समोर उभ्या राहूनच बोलत होत्या. पण त्यांचा आवाज त्याला 
जणू ऐकायलाच येत नव्हता व त्या त्याला दिसतही नव्हत्या असे दिसून येत होते. 
उदा. बेझंटबाईंनी ब्लॅव्हेट्स्की यांच्या टेबलावरील हातरुमाल उचलून प्रयुक्तासमोर 
त्याचे एक टोक दोन बोटात धरुन लोंबकळत धरला व त्याच्याशी त्या बोलू लागल्या. 
पण त्याच्याकडे दुर्लक्ष करुन तो ब्लॅव्हेट्स्की यांच्याकडे वळून म्हणाला, “हातरुमाल 
अधांतरी लोंबकळत ठेवण्याची ही तुम्ही जादू केलेली दिसते.'' म्हणजे तो हातरुमाल 
त्याला लोंबकळत असलेला दिसत होता, पण तो धरलेला बेझंटबाईंचा हात व 
स्वत: बेझंटबाई त्याला दिसत नव्हते. त्याच्या दृददीला त्या खोलीतून पूर्ण अद्य 


य र काळ 
* संमोहित व्यक्तीच्या डोळ्यावर पट्टी बांधली तरी ती व्यक्ती समोरच्या कागदारबर लिहिलेले लिखाण 
स्पष्ट वाचू शकते, ते पाहून त्याची हुबेहून नक्कल (2०9१) करु शकते, याविषयीचा प्रयोग पॉल ब्रॅटन बाने 
॥ $स्भाचा ॥ स्य ४४४४ या ग्रंथात केला आहे. (5-100) डोळ्यावर पट्टी बांधून गाडी 
चालविण्याच्या 'जांदू'चे हेच इंगीत आहे. 


बिज्ञान आणि चमत्कार / ४०५ 


झाल्या होत्या. नंतर बेझंटनी खेळाच्या पत्त्याच्या पाकीटातून हाताला येईल तो एक 
पत्ता घेऊन तो स्वत:च्या पाठीला लावला व तो त्याने पाहून बरोबर ओळखला. 
यातील सर्वात मोठे आश्चर्य म्हणजे त्याने तो ओळखेपर्यंत तो कोणता पत्ता आहे हे 
स्वत: बेझंटसकट तेथे उपस्थित असलेल्या कोणालाच माहीत नव्हते. त्याने 
ओळखल्यानंतरच ते माहीत झाले, व त्याने बरोबर ओळखल्याची स्वत:ची प्रत्यक्ष 
पाहून सर्वांनी खात्री करुन घेतली. (७1. 1/७.205) 

वरील प्रयोगात प्रयुक्ताने अँनी बेझंट यांच्या शरीरातून आरपार पाहून 
खोलीतील कोणत्याही व्यक्तीने न पाहिलेला खेळातील पत्ता बरोबर ओळखला 
असल्याने त्या त्याच्या दृष्टीला पूर्ण अदृश्य झाल्या होत्या, हे तर सिध्द होतेच, पण 
कोणत्याही प्रकारच्या विचारसंक्रमणाने तो पत्ता त्याने ओळखला नसून प्रत्यक्ष 
आपल्या (अतींद्रिय दृष्टीच्या) नजरेने पाहूनच ओळखला, हेही सिध्द होते. ही 
त्याची “नजर' भौतिक नसून अतींद्रिय असल्याचेही सिध्द होते. कारण बेझंटबाईंचे 
भौतिक (जड) शरीर त्या नजरेला अडथळा बनू शकले नाही.* 


अस्तित्वात नसलेली वस्तू दृश्य कशी करता येते 

हे झाले अस्तित्वात असलेली वस्तू अदृश्य करण्याबाबत. आता 
अस्तित्वात नसलेली वस्तू दृश्य कशी करता येते, हे पाहू. हे प्रेक्षकाच्या मनोदेहाला 
सूचना करुनच म्हणजे मानसिक पातळीवरुनच, पण स्पष्ट शब्दांचा उपयोग न करता 
-करण्यात येते, हे अतींद्रिय पातळीवर होत असून याला विचारसंक्रमण (टेलीपथी) 
म्हणतात. यामध्ये प्रेषक ज्या बस्तूचा विचार करील ती वस्तू ग्राहकाला (प्रेक्षकाला) 
दिसते. कारण मानसिक पातळीवर विचार म्हणजेच वस्तू असते. (1100211 15 
॥॥॥४) त्यामुळे प्रेषक (विचारसंक्रमक) ज्या वस्तूचा विचार करतो ती वस्तू भौतिक 
स्वरुपात अस्तित्वात नसली तरी ग्राहकाला (प्रेक्षकाला) प्रत्यक्ष समोर भौतिक 
स्वरुपात अस्तित्वात असल्याची दिसते. या संबंधीचे काही प्रत्यक्ष केलेले प्रयोग 
येथे देतो. 

हा प्रयोग ऑलकॉट यांनी रंगून येथे डंकन या हिप्नॉटिस्टच्या साह्याने 
केला आहे. एका हिंदू मुलाला संमोहनावस्थेत नेऊन उघडा दरवाजा असलेल्या 
खोलीत भिंतीकडे पाठ करुन उभे करण्यात आले होते. त्यामुळे. व्हरांड्यात काय 


* रशियातील नटालिया डेमकिना नावाच्या एका १७ वर्षाच्या मुलीला कोणत्याही व्यक्तीच्या शरीरातील 
अवयवांचे दोष बाहेरुन स्पष्ट दिसू शकतात, असे तिच्यावर मॉस्को, लंडन व न्यूयॉर्क येथील केलेल्या 
प्रयोगात आढळून आले असल्याची १७ एप्रिल २००५ च्या अनेक वृत्तपत्रातून बातमी प्रसिध्द झाली 
आहे. एखाद्या व्यक्तीचा केवळ फोटो पाहूनही ती त्या व्यक्तीच्या शरीरातील दोष पाहू शकत असल्यामुळे 
ही तिची दृष्टी अतींद्रिय असल्याचे सिध्द होते. वृत्तपत्रांनी मात्र 'क्ष-किरणांच्या दृष्टीची मुलगी' असे 
तिचे (अर्थात्‌ चुकीचे) वर्णन केले आहे, भौतिकवाद लवकर मरत नाही, हेच खो ! 


बिज्ञान आणि चमत्कार / ४०६ 


चालले आहे हे त्याला दिसत नव्हते. हिप्नॉटिस्ट (डंकन) त्याच्या समोर उभा राहून 
हातात एक हातरुमाल उघडा धरुन दाखवत होता. ऑलकॉट व्हरांड्यात एका 
पेपरविक्रेत्याचे रंगाचे सँपल पुस्तक घेऊन उभे होते. या प्रयोगाचा उद्देश असा होता 
की ऑलकॉट ज्या रंगाचा कागद प्रयोगकर्त्याला (डंकनला) दाखवतील त्याच 
रंगाचा हातरुमाल असल्याचा तो संमोहित मुलगा सांगू शकेल काय, हे पाहणे, 
प्रयोगकर्ता प्रश्न विचारण्यात कसलाही बदल करीत नव्हता किंबा कोणत्या रंगाचा 
कागद.ऑलकॉट दाखबीत होते, यामध्ये कसलीही सूचना मिळू देत नव्हता; आणि 
तरीही तो मुलगा ऑलकॉरट व्हरांड्यात उभा राहून हिप्नॉटिस्टला दाखवत असलेल्या 
रंगाचाच हातरुमाल आपल्याला दिसतो, असे सांगत असल्याचे आढळून आले. 
(४०. 1७. 0. 347-8) यावरुन त्या लाला रंगाविषयी स्पष्ट शब्दात कसलीही सूचना 
बिलेली नसतानाएुध्दा परवोगकरत्याने आपल्या मनात धरलेला रंगच, त्या रंगाचे 
विचार चित्रच (॥०॥४॥ 7४८) त्या र्‍ुलाला प्रत्यक्ष दिसत होते. म्हणजे विचार 
संक्रमण होत हेते हे सिध्द हेते आणि सामूहिक जादूत (11855 ॥४एआजींढा 
मध्ये) जादूगार (निसर्गात्म्यांच्या मदतीने) हेच करीत असतो. तो मनात जो विचार 
करतो तोच प्रेक्षकांना समोर दृश्याच्या स्वरुपात (विचारसंक्रमणाने) दिसतो. भौतिक 
स्वरुपात मात्र ती वस्तू मुळीच अस्तित्वात नसते. 

दुसरे उदाहरण ऑलकॉट यांनी हॅरिसे नांबाच्या चित्रकाराने आपल्या गुरुंचे 
चित्र, त्यांना पूर्वी कधी पाहिलेले नसतानासुध्दा, कसे बरोबर काढले, याचे दिले 
आहे. स्वत: ऑलकॉटनीही आपल्या गुरुंना पूर्वी कधी पाहिले नव्हते. पण ब्लॅव्हेट्स्की 
यांनी विचारसंक्रमणाने चित्रकारापासून काही अंतरावर बसून व अधूनमधून त्याच्या 
पाठीमागे राहून ब डोकावून त्याच्या मनाबर ते बिंबविले आणि ते त्याने बरोबर 
काढले, असे आढळून येते. ऑलकॉट यांनी नंतर प्रत्यक्ष आपल्या गुरुंना भेटल्यानंतर 
ते चित्र आपल्या गुरुंचेच असल्याची खात्री करुन घेतली आहे. (४०1. 1. .371-2) 

वरील प्रयोगात अनुपस्थित, पण अस्तित्वात असलेले ऑलकॉट यांचे 
गुरु चित्रकाराला विचारसंक्रमणाने दिसले व त्याचे चित्र त्याने हुबेहूब काढले. पुढील 
प्रयोगात अस्तित्वात नसलेली (दिवंगत) व्यक्ती, चित्रकाराने तिला पूर्वी कधी 
पाहिलेली नसता'ातुध्द, विचार-संक्रमणाने दिसली असल्याचे, त्याने तिचे हुबेहूब 
चित्र काढून दाखवून दिल्यामुळे सिध्द झाले आहे. 

श्री. त्र्यंबक भास्कर खरे हे मुंबईत ऑडीटर होते. पुढे हे द्वारका पीठाचे 
(नंतर पुरीचे) शंकराचार्य झाले. त्यांना आपल्या गुरुंचा फोटो हवा होता. (वास्तविक 
हे गुरु त्यांच्या वडिलांचे गुरु होते. शिवगीतेवर 'वेदेश्वरी' नावाचा ओवीबद्ध टीका 
ग्रंथ लिहिणारे हंसराज स्वामी हे त्यांच्या वडिलांचे गुरु असून त्यांना स्वत: खऱ्यांनी 
कधीच पाहिले नव्हते. पण त्यांच्या वडिलांनी ते कसे होते हे वर्णन करुन सांगितले 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४०७ 


होते ब त्यानुसार ते त्यांना स्वत:चे गुरु मानून त्यांचे ध्यान करीत असत.) त्यांना 
नाशिकच्या गजानन महाराज गुप्ते यांचे एक भक्त व शिष्य श्री. सायगांवकर हे उत्तम 
चित्रकार व फोटोग्राफर आहेत हे कळल्यावर्न त्यांच्याकडे एकदा ते आले व आपल्या 
गुरुंचे चित्र काढण्याची त्यांनी त्यांना विनंती केली. ते म्हणाले, “मी आपल्यापुढे 
माझ्या गुरुंचे ध्यान करीत बसतो. तुम्ही माझ्या मनामध्ये शिरा आणि त्यांचे एक 
हुबेहूब चित्र तयार करा.” 
(येथे हे सांगितले पाहिजे की सायगांवकर हे “परलोकविद्या' या ग्रंथाचे 
लेखक व मृतात्मविद्येच्या अभ्यासात आपले सर्व आयुष्य व्यतीत केलेले श्री. न. 
खं, क्षीरसागर यांच्या सांगण्यावरुन व सहकार्याने अनेक मृतात्म्यांचे कॅमेर्‍्यांच्या 
साह्याने अंधारात काळा पडदा लावून फोटो काढण्याबद्दल प्रसिध्द होते. त्यामुळेच 
ते आपल्या गुरुंचे हुबेहूब चित्र काढतील अशी खरे यांची खात्री झाली होती. दुसरी 
गोष्ट अशी की खरे यांनी श्री. क्षीरसागर यांचेकडे प्ल॑चेटच्या सहाय्याने आपण 
आपल्या गुरुंचे जे ध्यान करतो ते त्यांच्या आकृतीशी व स्वरुपाशी अगदी तंतोतंत 
जुळते याची प्रथम खात्री करुन घेतली होती.) 
नंतर खेरे आणि सायगांबकर हे एकमेकांसमोर ध्यानाला बसले. ध्यान 

संपल्यानंतर सायगांबकर यांनी ध्यान करीत असता खरे यांच्या गुरुंचे जसे स्वरुप 
पाहिले तसे एक हुबेहूब चित्र तयार केले. आणि मोठ्या आश्चर्याची गोष्ट अशी की 
खरे हे जसे आपल्या गुरुंचे रोज ध्यान करीत असत, तसे हे चित्र अगदी हुबेहूब 
जुळले.१"“ नंतर खरे यांनी आपल्या आईचा फोटो उपलब्ध नसल्यामुळे तिचेही 
सायगांबकरांकडून याच पध्दतीने हुनेहूब चित्र तयार करुन घेतले.“ हे प्रयोग पूर्वी 
“कधी न पाहिलेले विचारचित्र (1526) विचारसंक्रमणाने एका माणसाच्या 
भनातून दुसन्या माणसाच्या मनात शिरुन व तयार होऊन ते प्रत्यक्षात भौतिक 
स्वरुपात (भौतिक पातळीवर) चित्ररुपाने कसे उतरते हे सिध्द करतात. 
जादूगाराच्या मनातील विचार याच पध्दतीने-बिचारसंक्रमणाने-प्रेक्षकांच्या मनात 
शिरुन भौतिक पातळीवर प्रत्यक्ष समोर कसे दिसतात, ही गोष्ट, हे प्रयोग तत्त्वतः 
सिध्द करतात.*'* अशारीतीने अस्तित्वात नसलेली वस्तू दृश्य स्वरुपात दाखबता . ' 
येते. विचार म्हणजेच वस्तू (110५801 15 0४) असल्यामुळे आपले विचार : 
दुसर्‍यांच्या मनातून भौतिक पातळीवर (वस्तू बनून) उतरण्याऐवजी थेट शैतिक 
फरिणाम कसे करतात, हे टेड सिरिओस यांच्या उदाहरणावरुन दिसून येते. याने . 

आपले विचार कॅमेरात पाहून फोटोच्या रुपाने उमटविले आहेत.' या अनोख्या . 
पध्दतीला 'फोटोग्राफी ' ऐबजी ' थॉटोग्राफी ' (पा०्ष्ट0(०टाशभ) म्हणजे 
*छायाचित्रग्रहणा ' ऐवजी “विचारचित्रग्रहण'* असे संबोधण्यात आले आहे. (पृ.७४ 
पाहा) विचारातून वस्तू तयार करण्याच्या मानबी मनाच्या या सामर्थ्यामुळे मनुष्य 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४०८ 


स्वयंसूचनेने (तीव्र भावना अगर विचार यामुळे) म्हणजे केवळ कल्पनेने स्वत:च्या 
शरीरात नसलेले रोग निर्माण करु शकतो किंवा पूर्वी झालेले रोग बरे करु शकतो 
(क०ाप्या८0७5 एदा$50॥). शस्त्राने जखमा न होणे-रक्त न येणे, शस्त्राविना जखमा 
होणे-रक्तस्राव होणे, यासारखे *चमत्कार' याच स्वयंसूचनेमुळे घडू शकतात. 
[*शरीराद्वारा प्रकट होणारी अतींद्रिय शक्ती' हा पोटमथळा पाहा. (पू.२३०) डॉक्टर 
लोक ७1१०९७० (खोटे औषध) देऊन हेच करतात. विज्ञान आणि बुध्दिबाद या 
ग्रंथात साध्या पाण्याने कॅन्सर बरा झाल्याचे जे उदाहरण दिले आहे, ते याच प्रकारात 
मोडते.] प्ल॑चेटवर जे 'मृतात्मे' येतात ते अनेकदा मनाने निर्माण केलेले, म्हणजे . 
भ्रामक (खोटे) आत्मेच असतात. अशारीतीने प्लँचेटवर कादंबरीतील एक काल्पनिक 
पात्र 'मृतात्मा' म्हणून आल्याची घटना 5. 7 २. (सोसायटी फॉर सायफिकल 
रिसर्च) या अंतीद्रिय विज्ञान-संघाच्या एका सदस्याने १९०६ साली संशोधन करुन 
पुराव्यानिशी सिध्द केल्याची माहिती आयन विल्सन या लेखकाने आपल्या 1111१ 
0५1 ७! "१७४ या पुस्तकात दिली आहे.*'* कादंबरीतील एक काल्पनिक पात्र 
प्लँचेटवर मृतात्मा' रुपाने येऊ शकते, इतकेच नव्हे तर ते *दृश्य' रुपही धारण करु 
शकते असेही आढळून येते. उदा. ग्रीनविच या खेड्यात एक घर भुताटकीचे (05171९१ 
॥0७$६) म्हणून प्रसिध्द होते. त्या घरात काळा झगा व रंद हॅट घातलेली एक व्यक्ती 
फिरत असलेली अनेकांनी पाहिली होती. अशा तऱ्हेचा पोषाख केलेली व्यक्ती त्या 
घरात पूर्वी कधीच वास केलेली नव्हती. (मृत होण्याचा प्रश्नच नव्हता.) पण त्याच 
घरात पूर्वी बास केलेल्या ब मृत झालेल्या वाल्टर गिब्सन नावाच्या लेखकाने वरील 
पोषाखाचे एक प्रसिध्द पात्र 'द शॅडो' या नावाने आपल्या एका कादंबरीत 
रंगविल्याचे आढळून येते. ते काल्पनिक पात्रच [म्हणजे त्या लेखकाचे विचारुपच 
(प०0४॥ण)] भूत बनून (म्हणजे दृश्य बनून) त्या घरात फिरत असल्याचे लोकांना 
दिसत होते!" (81 ४४९९५७1911 ता९ एणसष्ट्लंश? या ग्रंथाचा लेखक ».२.ए. 
0%,॥ यांची पत्नी आणि तिच्या सहकाऱ्यांनी *फिलिप' नावाच्या एका काल्पनिक 
व्यक्तीचे *भूत' निर्माण करण्याचा जो एक यशस्वी प्रयोग केला आहे, (ज्या “भुता' चे 
प्रयोग टी.व्ही.'वरही दाखवण्यात आले होते.) त्याचे वर्णन प्रस्तुत लेखकाने बिज्ञान 
आणि षुध्दिवाद.या ग्रंथात दिले आहे. (पृ.२०३) हे काल्पनिक 'भूत' अर्थात्‌ 
प्रयोगकर्त्या लोकांच्या सामूहिक मनातून निर्माण झाले होते. १1७४17 910 11)/5(0/ 
७ ॥७या ग्रंथात अलेक्झांड्रा डेव्हिड-नील या लेखिकेने बऱ्याच दिवसांच्या दुढ 
संकल्पाने एक साधू. निर्माण केला असल्याची व तो पाहून तिच्या बरोबर फिरत 
असणारा तो एक 'लामाच असावा असे इतरांना वाटल्याची माहिती दिली आहे. 
म्हणजे कल्पनेने निर्माण केलेल्या त्या साधूच्या विचाररुपाने ((॥०५४110111) प्रत्यक्ष 
दृश्य रुप धारण केले होते. (अशा कल्पनेने-बिचाराने-निर्माण केलेल्या दृश्य रुपांना 


बिज्ञान आणि चमत्कार / ४०९ 


तिबेटी भाषेत 'तुल्पा' म्हणतात.) अलेक्झांड़ा बाईने मनाच्या संकल्पशक्तीने निर्माण 
केलेला हा साधू नंतर हळुहळू स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून वागू लागला व तिच्याशी नंतर 
वैरत्वही दाखवू लागला. तेव्हा तिने परत संकल्पशक्तीने त्याचे दृश्य अस्तित्व नाहीसे 
करण्याचे ठरविले ब त्यासाठी उलट संकल्प करण्यास प्रारंभ केला. तथापि त्यासाठी 
तिला सहा महिने सतत प्रयत्न करावे लागले, तेव्हा कुठे तो अदृश्य (नाहीसा) 
झाला. 
दृश्य रुप धारण करणारी “कृत्रिम भानामती” 

बरील उदाहरणे जाणीवपूर्वक निर्माण केलेली मानसिक *विचार रुपे' 
(७०१७0 शि) यांची असून ती भानामतीतील निसर्गात्म्यांची जागा घेताना 
दिसतात. म्हणजे जे भानामतीचे प्रकार निसर्गात्मे मानली मनातून निर्माण करतात 
तेच भानामतीचे प्रकार मनुष्याचे मन स्वतंत्रपणेसुध्दा निर्माण करु शकते, 
असे था उदाहरणावरुन दिसून येते. म्हणून यांना “कृत्रिम भानामती? (६1181 
सर्रर्साध्रा७) म्हणता येईल. (लेडबीटर यांचे हे नामकरण आहे. ) ही कृत्रिम भानामती 
जाणीवपूर्वक व अजाणतेपणे अशा दोन्ही पध्दतीनी निर्माण होऊ शकते. ओबेनची 
पत्नी आणि सहकाऱ्यांनी निर्माण केलेला 'फिलिप' ब अलेक्झांड्रा बाईने निर्माण 
केलेला 'साधू' ही जाणीवपूर्वक निर्माण केलेली 'भुते' ब 'भानामती' ची रुपे 
होती. कादंबरीतील पात्र “भूत' बनले ते अर्थात्‌ आजणत्तेपणे. (“फिलिप* हे निव्वळ 
काल्पनिक-मनाने निर्माण केलेले-'भूत' असले तरी त्यात एखाद्या निसर्गात्म्याने 
प्रवेश केला असणे -८150५॥1९१-शक्‍्य आहे, असा काहीनी संशय व्यक्त केला आहे. 
कादंबरीतील पात्रही याच रीतीने 'भूत ' बनले असणे शक्‍य आहे. अलेक्झांड्राबाईच्या 
साधूविषयी मात्र असे म्हणता येणार नाही. कारण बाईंनी नंतर त्याला मनानेच 
*नाहीसे' केले आहे. खुद्द बाईंनीच पाँडीचेरीच्या माताजींना '* आपण त्याला 
आपल्या मनातच शोषून घेतले'' असे स्पष्ट म्हटले आहे.* यावरुन मनातून कृत्रिम 
भूत निर्माण होऊ शकते व मानतच ते नाहीसे होऊ शकते, हे निर्विबादपणे सिध्द 
होते. (*“फिलिप' लाही हे विधान लागू होऊ शकते.) अलेक्झांड्राबाईनी आपल्या 
उपर्युक्त ग्रंथात अजाणतेपणे एक हॅंटच *'भूत' कसे बनले. याचे एक मजेदार, पण : 
प्रत्यक्ष घडलेले उदाहरण दिले आहे. एका प्रबाशाची हॅट वाऱ्याने उडाली ब 
रस्त्याकडील दरीत जाऊन पडली. ती लांब अंतरावरुन विचित्र आकाराच्या . 
प्राण्यासारखी तेथील खेडूतांना दिसू लागली. त्यामुळे रस्त्याने जाणारे वाटसरु घाबरुन .. 
त्याबिषयी अधिक शोध न घेता तो एक प्रकारचा प्राणीच आहे, असे मानू लागले. 
याचा परिणाम असा झाला की त्यांच्या पातील श्रीतीने त्या हॅटमध्ये पण धरला 


१ (॥स्लास्त काळ ० लाल, ४01. 6 वणळएंजाड &. 9115"/205 1955 5. 80-82 
व०णद्त आ "९ कातिठेशा ॥0'0९५ ण 1.1९,-09 ॥)918). 0. 67 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४१० 


व ती हेट प्राण्याप्रमाणे चालू लागली ! (1310141 ७८ ॥९८१.) हिंदूच्या देवता प्राणग्राति् 
केल्यानंतर अशाच ' जणव' बनतात वनक्सांना पावतात किंवा भक्ताच्या यनोकायना 
पूर्ण करताळ, [हिंदूंचा प्राणप्रतिष्ठेचा विधी ही अंधश्रध्दा नसल्याचे ऑलकॉट यांनी 
काही भारलेल्या वस्तूंचे इतर देशातील उदाहरणे देऊन दाखवून दिले आहे. (५०1. 
1४ ४४- 199-200, ७०1. [1 5. 262)] ही प्राणप्रतिष्ठा “बिधी' - (जाणीव) पूर्वक करण्याची 
हिंदूची पध्दती आहे. पण ती अजाणतेपणानेसुध्दा होऊ शकते. १" ग्रामदेवता, 
क्षेत्रदेवता, वास्तूदेवता या अजाणतेपणे सामूहिक पातळीवर सामूहिक मनातून प्रवर्तित 
झालेल्या देवता (2211201915) असून त्यांना स्वतंत्र व्यक्तित्व (1619108119) अशाच 
रीतीने प्राप्त झालेले दिसून येते. त्यामुळे त्या देवता स्वतंत्र व्यक्तीने खायला मागावे 
तसे नैवेद्य व बळी मागतात ब तो न दिल्यास त्या देवता आपल्या भक्तावर संकटे 
आणतात-त्यांचे कधी कधी भयंकर नुकसानही करतात, असे आढळून येते. भानामती 
व 'करणी' मध्ये हेच घडून येते. लेडबीटर यांनी भारतातील एका गावात तेथील 
देवतेला असा बळी देण्यात कसूर केली असता त्या गावात आपोआप आगी 
लागण्याचे प्रकार घडल्याचे आढळून आले असे म्हटले आहे. '** (भानामतीत 
अशा आगी लागतात हे प्रस्तुत ग्रंथाच्या वाचकाना माहीत झालेच आहे. अर्थात्‌ 
अशा आगी लावणारी भानामती अन्य कारणांनीही घडून येते.) कलकत्त्याच्या 
काली देवतेला दुर्गाष्टमीच्या दिवशी बळी देण्याची अशीच प्रथा चालू असून रामकृष्ण 
परमहंसांना ती प्रथा मान्य होती व तिचे त्यांनी शास्त्राच्या आधारे समर्थनही केल्याचे 
दिसून येते.'१६ महाराष्ट्रातील सातारा जिल्हातील प्रसिध्द चाफळ येथील 
राममंदिराच्या परिसरात एक म्हसोबा असून त्याला एकदा नैवेद्य देण्यास 
विसरल्यामुळे रामाची पालखी फिरण्यात त्याने अडथळा निर्माण केला क त्याला 
नैवेद्य देताच तो अडथळा दूर झाला असे तेथील व्यवस्थापकांनी तेथील भेटीत 
(१९७० साली) प्रस्तुत लेखकाला सांगितले आहे. ही नैवेद्याची प्रथा स्वत: 
रामदासस्वामीनी त्यांना असा अनुभव आल्यामुळे -घालून दिल्याचेही त्यांनी 
सांगितले. [म्हणूनच दासबोधात त्यांनी म्हटले असावे की देवदेवता देवते भुते । 
मिथ्या म्हणो नये त्याते । (१०.९.२०) किंवा जाखमाता मायराणी। बाळा 
बगुळा भानविंणी । पूजा मांगिणी जोगिणी | कुळधर्मे करावी ॥ (४.५.१६)] 
रामकृष्ण परमहंस, रामदास स्वामी यासारखे (अहिंसाबादी) संत सत्पुरुषांनाही 
(अहिंसा) तत्त्वापेक्षा शास्त्र, प्रथा व कुळधर्म यांना जास्त प्राधान्य व मान देण्याची 
गरज वाटवी, इतके सामर्थ्य या (भानामतीरुपी) देवतांच्या ठिकाणी जे आले आहे, 
ते त्यांच्या शरक्तांच्या साग्रूहिक पतव्यीकरील पन: सायथ्यागुळे होव, कार्ल युंग ज्याला 
*सामूहिक अबोधमन* (011८८1४ 01200500५5) म्हणतो त्याचीच ही एक जाती 
(४०९९७) आहे. लेडबीटर यांनी म्हटले आहे की काली या देवतेचे प्रस्थ अकरा 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४११ 


हजार वर्षापूर्वी अटलांटिक महासागरात बुडालेल्या अटलांटिस नांबाच्या बेटातील . 
संस्कृतीपासून चालत आले असावे. याचा अर्थ असा की सामूहिक पातळीवर 
मुळात जाणीवपूर्वक (*करणी ' ने) निर्माण केलेली ही रक्ताचा नैवेद्य भागणारी कृत्रिम 
(भानामतीरुपी) काली देवता अबोध मानसिक पातळीवर हजारो वर्षे टिकून आहे.* 
संत-सत्पुरुषांनाही आपले महत्त्व पटवून देणारे हे अबोध मनाचे सामर्थ्य आहे, असे 
म्हटले पाहिजे. रामकृष्ण व रामदास हे संत-सत्पुरुष आहेत, म्हणून केवळ त्यांचे 
सर्व म्हणणे डोळे झाकून स्वीकारावे, हे योग्य नाही, असे काही वाचकांना येथे 
वाटण्याचा संभब आहे, व ते वाटणे योग्यही आहे. प्रस्तुत लेखकही अध्यात्मात 
शब्दप्रमाण मानणारा नाही. कोणीही चिकित्सक बुध्दीचा, विज्ञानवृत्ती बाळगणारा 
मनुष्य एखादी व्यक्ती केवळ संत आहे म्हणून ती म्हणेल त्या सर्वच गोष्टीवर डोळे 
झाकून विश्वास ठेवणार नाही. कस्तृनिष पुवे व अपुपव हेच अध्यात्म कत्रात्मुष्दा 
(विज्लागिक) सत्याचे आंतिम निकष आहेत. असे पुरावे प्रस्तुत लेखकाला आढळून 
आल्यामुळेच या गोष्टींचा येथे त्याने समावेश केला आहे. असे पुरावे येथे आता 
सादर करतो. अशा गोष्टींचे पुरावे सादर करणे म्हणजे अशा प्रथेचे समर्थन करणे 
नव्हे हे सुज्ञ वाचकांना सांगणे नको. वैज्ञानिक सत्य अप्रिय असले तरी सांगावे 
लागते म्हणून सांगत आहे. 

पहिले उदाहरण दत्तवाड (ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर) येथील आनंदा 
सखाराम उरुणकर, शिक्षण ७ बी, धंदा-शिलाई, वय ६९ यांचे आहे. यांचा दोन 
नंबरचा मुलगा विजय (हल्ली वय ३१) याचे लम्न १९९२ साली झले. त्याची पत्नी 
अनिता (हट्टी वय २६) ही १९९३ साली भरोदर झाली. तिसऱ्या महिन्यापासून 
तिची तपासणी शासकीय ग्रामीण आरोग्य केंद्रात नियमानुसार करण्यात येऊ लागली. 
त्या तपासणीचे शासकीय कार्डच प्रस्तुत लेखकाला माहितीसाठी देण्यात आले. 
त्यावर ८-२-९४, ८-३-९४, १२-४-९४ अशा सलग तीन महिन्यांच्या, म्हणजे 
गरोदरपणाच्या चौथ्या, पाचव्या ब सहाव्या महिन्याच्या, नोंदी आढळून येतात. 
सातव्या महिन्यात ओटी भरण्याचा कार्यक्रम झाला. या कार्यक्रमानंतर दुसऱ्याच 
दिवशी परत ग्रामीण आरोग्य केंद्रात जाऊन तपासणी घेण्यात आली. तेव्हा ज्या . 
डॉक्टरांनी पूर्वीच्या सर्व तपासणीत गर्भ असल्याचे म्हटले होते, त्याच डॉक्टरांनी 
गर्भ नसल्याचे सांगितले ! घरच्या बायकांनीही पोट दिसत नसल्यामुळे हाच निष्कर्ष 
काढला ! सरकारी डॉक्टरांनी इचलकरंजीच्या डॉ. अमर कुलकर्णी या स्त्रीरोगतज्ञांना . 
दाखविण्याचा सल्ला दिला. त्याप्रमाणे त्यांना दाखबिल्यानंतर सोनोग्राफीमध्ये पाहून -. 


* पौडीचेरीच्या माताजीनीही म्हटले आहे की “90 119॥9 ० ॥॥९५९९॥॥॥९5 ९६९१ 1९७॥..... छाट 
ट्रॉश्‍्ला (०१ 0१ पाच्या 0०१.” (ला ल्त(ल्त क्तना5. ४०. 6, 9.197. (म्हणजे काली 
मानबी मनातुन निर्माण झाली आहे.) 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४१२ 


त्यांनीही गर्भ नसल्याचे सांगितले ! फक्त थोडा मांसल गोळा दिसत होता. तो 
पडावा म्हणून त्यांनी चार गोळ्या दिल्या. पण त्यांचा काही परिणाम दिसून आला 
नाही. 

नंतर श्री. आनंदा उरुणकर यांनी दत्तवाडच्या एका देवर्षीला या प्रकाराबद्दल 
विचारले असता त्यांनी घरच्या मरगूबाई देवीचा कोप झाला असल्याचे सांगितले. 
नंतर मुलीचे माहेर पेठ वडगाव येथील श्री. सदा भडजी या ज्योतिष्यांना यासंबंधी 
विचारण्यात आले. त्यांनीही घरच्या देवीचा कोप झाला असल्याचे सांगितले. नंतर 
पुन्हा हुपरी (ता. हातकणगला) येथील श्रीपाद जोशी या ज्योतिषशास्त्रतज्ञांना 
विचारण्यात आले. त्यांनीही घरच्या देवीचा कोप झाला असल्याचे सांगितले. हे 
तीघेही (एक देवर्षी व दोन ज्योतिषी) एकमेकाशी संबंध नसलेले व परस्परापासून 
दूर अंतरावरील गावी राहणारे - म्हणजे एकमेकांची ओळख व माहिती नसलेले 
असे असूनही त्यांच्यामध्ये या प्रकरणी एकमत झालेले पाहून व त्यांच्या सल्ल्यानुसार 
देवीची भाक बांधून मरगूबाईचा नैवेद्य करण्याचे आनंदा उरुणकर यांनी ठरविले. 
त्याप्रमाणे लगेच बकर्‍याचे एक पिल्लू आणून त्यांनी घरी बांधले. 

या संदर्भात घरचे यजमान श्री. आनंदा उरुणकर यांनी थोडा आपला 
घरचा इतिहास प्रस्तुत लेखकाला सांगितला. तो असा. श्री. आनंदा उरुणकर यांनी 
१४ वर्षापूर्वी पंढरीचे वारकरी बनून गळ्यात माळ धातली होती आणि घरच्या 
देवीला (मरगूबाईला) बळी देण्याची, पशुहत्या करण्याची प्रथा बंद केली होती. 
त्यामुळेच देवीचा कोप झाला आहे, असे ज्योतिष्यांनी सांगितले. गेल्या चौदा 
वर्षांत तीन वर्षानी एकदा श्री. उरुणकर गोडा नैवेद्य करीत असत. पण ते देवीला 
मान्य नव्हते असा निष्कर्ष उुणकरांनी काढला. 

आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे बकरीचे पिल्लू आणल्यानंतर परत सौ. अनिता 
हिचे पोट दिसू लागले ! म्हणून पुन्हा एकदा इचलकरंजीच्या डॉ. अमर कुलकर्णी 
यांना दाखवण्यात आले. त्यांनी तपासणी केल्यानंतर सोनोग्राफीमध्ये पुन्हा गर्भ 
दिसू लागला. (याविषयीचे केसपेपर पाहण्यासाठी प्रस्तुत लेखक डॉ. अमर कुलकर्णी 
यांचेकडे इचलकंरंजीस दोन वेळा गेला. पण दुर्दैवाने केस पेपर सापडले नाहीत. पण 
उरुणकरांकडे त्यांनी दिलेले ४ गोळ्यांचे प्रिस्क्रिष्शन उरुणकरांनी प्रस्तुत लेखकाला 
दिले होते; ते दाखवल्यानंतर ते आपलेच आहे, हे त्यांनी मान्य केले, व या संदर्भात 
ते आपल्याकंडे-आल्याचेही मान्य केले.) तो गर्भ नंतर वाढत जाऊन दि. १२-११- 
९४ रोजी -म्हणजे पाहिल्यांदा गर्भ राहिल्यानंतर एक वर्षाने-सुखरुपपणे सौ. अनिता 
साधना या मुलीला बाळंत झाली. तेव्हापासून उरुणकर परत देवीला *खारा' नैवेद्य 
करु लागले आहेत. 

वरील प्रकरणात *देबी ' ने मधले तीन महिने गर्भ नाहीसा केला, फक्त 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४१३ 


थोडा मांसल गोळा ठेवला व गर्भपाताच्या गोळ्यांचाही काही परिणाम होऊ न देता 
(उरुणकर आपणाला नैवेद्य देण्याची भाक बांधणार आहेत हे भविष्य त्या देवीला 
माहीत असल्यामुळे असेल कदाचित !) तो तसाच ठेवला ब भाक बांधल्यानंतर 
पुन्हा त्या मांसल गोळ्याचे गर्भात रुपांतर करुन पुन्हा ते वाढण्याची सांय करुन 
दिली. म्हणजे भौतिक (जीवशास्त्राचा) नियम धाब्यावर बसविण्याचा 'चमत्त्कार' 
त्या देवीने केला, असा निष्कर्ष प्रत्यक्ष आधुनिक वैद्यक शास्त्राच्या (भौतिक 
तंत्रविज्ञानाच्या) पुराव्यावरून (सोनोग्राफीच्या तंत्रावरुन व तपासणीवरुन) काढावा 
लागतो. 

दुसरे उदाहरण त्याच (दत्तवाड) गावचे श्री, रामचंद बाबू रेळेकर, निवृत्त 
मुख्याध्यापक (बय ६८) यांचे आहे. त्यांच्या बयाच्या १९ व्या वर्षी केली (ता. 
पन्हाळा, जि. कोल्हापूर) या कोल्हापूर-रत्नागिरी रस्त्यावरील गावी प्राथमिक शाळेत 
शिक्षक म्हणून नेमणूक झाली असता घडलेली ही घटना आहे. त्यांच्या गुडघ्याला 
किंचित खरडल्याचे निमित्त होऊन जखम झाली व चार दिवसात ती चिघळली; 
त्यातून पाणी गळू लागले. हा काही सामान्य प्रकार नसून बाहेरची (पिशाच) बाधा 
असावी असा संशय आल्यामुळे त्याच गावच्या शिक्षकांच्या ओळखीने तेथील 
एका देवर्षीचा त्यांनी सल्ला घेतला. त्याने सांगितले की “तुमच्या घरच्या पाठीमागे 
*ताईबाई' ही देवता असून तिला तुम्ही विसरला आहात." हे ऐकून रामचंद्र रेळेकर 
म्हणाले, “ अहो, पण ती ताईबाई आमच्या हद्दीत नाही, तिची व्यवस्था आम्ही का 
करावी?"' देवर्षी म्हणाला, “ते मला माहीत नाही. ती जागा ओसाड असल्यामुळे 
तुमच्यावरच तिची जबाबदारी येऊन पडते एवढे मला कळते. प्रथेनुसार तिची व्यवस्था 
तुम्हालाच करावी लागणार आहे." 

त्याचे ते म्हणणे ऐकून रामचंद्र यांनी गावी आपल्या वडिलांना ताबडतोब 
निघून येण्यासाठी पन्न लिहिले. त्यांचे वडील आपल्या दुसऱ्या एका मुलग्याला 
(रामचंद्रांचा थोरला भाऊ) घेऊन आले रामचंद्रांनी सर्व हकीगत वडिलांना 
सांगितली. ती ऐकून त्यांनी प्रथेनुसार बळी देण्याचे मान्य केले. त्याचदिवशी असा 
चमत्कार घडला की जखमेतून पाणी गळणे बंद होऊन दुसरे दिवशी जखम पूर्ण बरी , 
झाली. ः 

त्यांचा थोरला भाऊ घरी येऊन इतर भावांशी विचार विनिमय करुन 
रामचंद्र यांना दवाखान्याला नेण्याचा त्यानंतर निर्णय घेतला ब तसे पत्र केलीस -. 
वडिलाना लिहिले. वडिलांनी त्याप्रमाणे रामचंद्र यांना दवाखान्याला नेण्याचे ठरविले. . 
पुन्हा लगेच असा चमत्कार घडला की जखम पुन्हा चिघळली व त्यातून पाणी गळू 
लागले ! त्याच रात्री रामचंद्र यांनी वडिलांना उठवून गळत असलेली जखम 
दाखवली, ते पाहून वडील म्हणाले, “मी शेण खाल्ले. मी तुला दवाखान्याला नेत 


* विज्ञान आणि चमत्कार / ४१४ 


नाही. सूर्योदयापूर्वी पाणी गळणे थांबावे, जखम बरी व्हावी. म्हणजे मी गावी 
गेल्यानंतर ताईबाईला बळी देतो. त्याप्रमाणे पुन्हा खरोखरच चमत्कार असा झाला 
की पाणी गळणे थांबून सूर्योदयापूर्वी जखम पूर्ण बरी झाली. इतकी जलद की दुसरे 
दिवशी त्या जखमेच्या जागी कातडे पापुद्रा बनून वाऱ्याने उडू लागले. (हे सर्व 
वर्णन खुद्द श्री. रामचंद्र रेळेकर यांच्या शब्दात जसे'च्या तसे दिले आहे.) 


ठरल्याप्रमाणे नंतर गावी येऊन ताईनाईला बकऱ्याचा बळी देऊन पन्नास 
लोकांना त्यांच्या वडिलांनी जेवण दिले. 


बर दिलेल्या दोन्ही उदाहरणातील 'मरगूबाई' , “ताईबाई' या देवतांचे 
मूळ शोधणे कठीण असले तरी, त्या माणसांच्या मनातूनच निर्माण झाल्या असून 
या अर्थाने त्या "कृत्रिम देवता ' (॥॥लं8] ८181101115) आहेत, याविषयी संशय 
बाळगण्याचे कारण नाही. त्या रक्ताचा नैवेद्यच का मागतात याचाही उलगडा यावरुन 
होतो. त्या माणसाच्या वृत्तीच प्रतिबिंबत करीत असतात. शंकराने रागाने जटा 
आपटल्या आणि त्यातून दक्षप्रजापतीचा नाश करणारी वीरभद्र ही मूर्तिमंत क्रोधरुपी 
देवता प्रकटली अशी शिवलीलापृतात कथा आहे. ती अशा देवतांचे मूळ उगम 
सांगणारीच कथा असून ती मानवी मनाचे हे सामर्थ्यच सिध्द करते. ('क्रोध' या 
भावनेतून देवता जन्मणे हा मानसिक किंवा कृत्रिम देवतेच्या जन्माचा उगम सांगणारीच 
कथा आहे.) काली ही देवता रामकृष्ण परमहंस यांची आराध्यदेबता असली तरी 
ती शंकराला पायदळी तुडवणारी व गळ्यात नरमुंडांची माळ घातलेली शस्त्रधारी 
देवता आहे, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. याच स्वरुपात कलकत्त्याच्या काली मंदिरात 
ती मूर्ती दाखवलेली आहे. शंकर हा 'निष्क्रिय (निरुपाधिक) ब्रह्म' व पार्वती ही 
(उत्पादक व) संहारक शक्ती असलेली 'आदिमाया' हे या कालीच्या प्रतिमेतून 
दाखबायचे आहे. ती आदि-'माया' असल्यामुळे विश्वनिर्मिती व विश्वाचा संहार 
या दोन्ही गोष्टीची, गारुडी विद्येची बा जादूची ती जननी आहे. (किंबहुना सकळ/ 
खेळु इथेचा / ज्ञाने.) ती संहारक शक्ती असल्यामुळे रक्तपिपासू आहे. पूर्वीच्या 
काळी वाटसरुना ठार करुन त्यांना लुटणाऱ्या ठगांची ती देवता होती. देवांच्या 
शत्रूंचा (राक्षसांचा) नाश करणे याच कामासाठी तिचा पौराणिक काळी जन्म झाला 
असल्यामुळे ती रक्तापिपासू असणे स्वाभाविकच आहे. मग ती मरगूबाई, ताईबाई 
किंवा कोकणातील विठलाई अशा कोणत्याही स्वरुपाने शत्रुनाशाचे ते काम करु 
शकते; आणि त्या कामासाठी तिला बळी देणे आावश्‍्यकच आहे. 


अगदी अलीकडे (२००२ साली) कोकणातील गावऱ्हाटी या नावाचे 
एक पुस्तक शाम धुरी या लेखकाने लिहिले असून त्यात कोकणातील देवदेवस्की ब 
त्यांच्या प्रथा याविषयीची माहिती दिली आहे. त्यात या देवतांना कोंबडी-बकरे 


बिज्ञान आणि चमत्कार / ४१५ 


यांचा बळी का द्यावा लागतो या प्रश्नाचे एक मजेशीर उत्तर लेखकाने दिले आहे. तो 
म्हणतो, '*दारु सैनिकांच्या दृष्टीने अत्यावश्यक आहे. शासनाकडूनच आवश्यक 
तो कोटा सैनिकांना पुरवला जातो. गावऱ्हाटीत बळी देण्याची जी प्रथा आहे 
त्यामागचा कार्यकारणभावही असाच आहे. ज्याला ज्या स्वरुपाचे काम 
करावयाचे असते त्याला त्या स्वरुपाचा आहार देणे आवश्यक आहे, (पृ.८७. 
ठळक अक्षरे मूळ लेखकाची.) शत्रूचा नाश करणाऱ्यांना, त्यांची कत्तल करणाऱ्यांना, 
त्यांचे रक्त सांडणाऱ्यांना, दारु, मांस, रक्त दिलेच पाहिजे, असे हे तर्कशास्त्र आहे. 
ते दिले नाही, तर त्या देवता तुमचे नुकसान करणारच. ते नुकसानसुध्दा 'चमत्कार' 
करुन दाखवूनच करणार-जसे उरुणकर, रेळेकर यांच्या बाबतीत त्यांनी केले. कारण 
असा 'चमत्कार' केल्याशिवाय त्या देवतांचा महिमा संबंधित लोकांना कळत बा 
पटत नाही ! (“चमत्काराशिवाय नमस्कार नाही' हा नियम अशारीतीने सिध्द होतो 
!) मागे टाकळी येथील चौंडेश्वरी या देवतेने शस्त्रानेसुध्दा बळीच्या बकरीला सौधी 
जखमसुध्दा होऊ न देण्याचा जो 'चमत्कार' केला (पृ. २७४) तो तिला ठराविक 
बकरी देण्याची प्रथा मोडल्यामुळेच होय. देवतांना आपली प्रथा मोडलेली चालत 
नाही ! काही लोकांना हॉटेलातील अन्न चालत नाही, परान्न चालत नाही. काही 
लोकांना काही वस्तूंची ' अँलर्जी' होते, तसेच हे आहे ! या देवता “कृत्रिम” आहेत, 
माणसाच्या मनातूनच निर्माण झाल्या आहेत, याला आणखी कोणता पुरावा 
पाहिजे ? एरवी “*विठलाई' नावाची नैसर्गिक देवता असू शकते काय ? कारण 
विठ्ठलाची पत्नी रुक्मिणी आहे, विठलाई नाही आणि समजा रुक्मिणीलाच बिठलाई 
म्हणायचे ठरविले तरी ती बिठ्ठलाची रुक्मिणी दुसऱ्यांचे नुकसान करणारी, धरे 
पेटबणारी कशी असू शकेल ? पण ही राधानगरी तालुक्‍यातील तारळे या कोकणातील 
गावची विठलाई' मात्र शत्रूंचे भानामतीच्या बा *करणी ' च्या स्वरुपात नुकसान 
करण्यासाठीच प्रसिध्द आहे. प्रस्तुत लेखकाच्या बिज्ञान आणि अंधश्रद्धा निर्मूलन 
या पुस्तकातील ४ थ्या प्रकरणातील हेरवाड या (कोल्हापूर जिल्ह्यातील) गावच्या 
नेर्ले कुटुंबात भांडण लावणारी, नको तेथे चटणी, विष्टा टाकणारी, कपडे जाळणारी, 
गर्भ नष्ट करणारी भानामती ही हीच देवता असल्याचे शेवटी निष्पन्न झाले होते. ही . 
गोष्ट फार उशीराने म्हणजे तिचे नाश करण्याचे काम जवळजवळ संपल्यानंतर कळली. ' 
त्यामुळे या गोष्टीचा उल्लेख त्या पुस्तकात आलेला नाही. पण त्यानंतर कर्नाटकातील 
रायबाग (जि. बेळगांब) या तालूक्याच्या गावी राहणार्‍या श्री. नेमिनाथ भीमाप्पां . 
कोकणी (बय २६) या तलाठ्याच्या घरी दर पौर्णिमेच्या दिबशी कपडे जळण्याचा 
प्रकार सतत दहा महिने चालू झाला. दहाव्या पौर्णिमेच्या दिवशी कपड्यासह कपडे 
ठेवलेले कपाटही पेटले व ज्वाला छतापर्यंत पोचल्या. (तो प्रकार प्रस्तुत लेखकाने 
प्रत्यक्ष पाहिला आहे.) ही विठलाईचीच करणी असल्याचे वरील हेरवाडच्या त्या 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४१६ 


तलाठ्याच्या खुद्द बहिणीनेच सांगितल्यावरुन तो तिला घेऊनच तारळे येथील 
बिठलाईला गेला. (जाताना त्याची नवी कोरी मोटरसायकल रस्ता चांगला असूनही 
दर चार-पाच किलोमीटरला पंक्चर होत होती. हे त्या भानामतीचेच काम होते हे 
उघड होते, भेंडबाडच्या भानामतीमध्ये ती भानामती केवळ पाहण्यासाठी आलेल्या 
परगावच्या लोकांच्या मोटरसायकली, कारगाड्या अशाच पंक्चर होत होत्या. 
प्रकरण ४ पाहा.) त्या देवीचे सांत्वन करण्यासाठी तेथील पूजार्‍्यांना ५००२ त्या 
तलाठ्याने दिले. (ही गोष्ट त्याने स्वत:च प्रस्तुत लेखकाला सांगितली आहे.) 
त्यानंतर भानामती बंद झाल्याचे प्रस्तुत लेखकाला फोनवरुन-चौकशी केली असता 
कळविणेत आले. 


ही भानामती माणसाला कोणत्या प्रकाराने त्रास देईल हे सांगता येत 
नाही. अगदी अलीकडे निजापूर जिल्ह्यातील सिंदगी या तालूक्याच्या गावाजवळ 
चिक्कसिंदगी हे खेडे असून तेथील कललय्या बस्सय्या मठपती या १८ वर्षाच्या तरुणाला 
विचित्र पीडा होत असल्याचे, वेड्यासारखा तो वागत असल्याचे आढळून आले 
आहे. त्याच्या अंगावरचे कपडे आपोआप तुकडे होऊन पडतात. दररोज संध्याकाळी 
६ ते ७ च्या दरम्यान त्याच्या तोंडातून लिंबे बाहेर पडतात व जननेंद्रियातून सुया व 
दाभण बाहेर पडतात. ही घटना त्या गावी जाऊन संबंधित कुटुंबाला भेटलेल्या 
पत्रकारांना त्यांनी सांगितली असून यासंबंधीचा एक फोटोही वृत्तपत्रातून प्रसिध्द 
करण्यात आला आहे. १« नाशिकचे कै. न. खं. क्षीरसागर यांनी एका मुलीच्या 
अंगातून सुया निघत असल्याच्या घटनेचा आपल्या एका पुस्तकात उल्लेख केला 
असून त्याची माहिती यापूर्बी आली आहे. (पृ. ३७१, टीप १६९ पाहा.) मानवी 
मनातून निर्माण झालेली कृत्रिम भानामती देवीच्या रुपात प्रत्यक्ष डोळ्यांना दिसत 
नसली तरी परिणामाच्या रुपाने 'दृश्य' होते ती अशी. एखाद्या गोष्टीचे वस्तुनिष्ठ 
शास्त्रीय सत्यत्व त्या गोष्टीचा प्रत्यक्ष भौतिक स्वरुपात घडून येणाऱ्या 'दृश्य' 
परिणामावरुनच सिध्द होते. (“परिणामाद्‌ दै सत्यं” हा १० व्या प्रकरणातील 
पोटमथळा पाहा. पृ.११६) वरील शास्त्रीय कसोटीला ही मानसिक (कृत्रिम) भानामती 
अशारीतीने उतरते ती मनाच्या वरील प्रकारच्या अगाध (अतींद्रिय) सामर्थ्यामुळेच 
होय. वर वर्णन केलेले सर्व 'चमत्कार' भानामती करते ते मानबी मनातूनच, म्हणजे 
मानवाचे मनच ते करीत असते. जिवंत व्यक्तीसुध्दा 'पिशाच' बनून एखाद्या 
माणसाला * धरु' शकते ते याच मनाच्या सामर्थ्यामुळे होय. अशा जिवंत माणसांच्या 
बासना कशा *पिशाच'. (कृत्रिम भानामती) बनून त्यांचे लक्ष्य बनलेल्या व्यक्तींना 
'पिडतात याची माहिती, अशा गोष्टींच्या अभ्यासात ब अशी पिशाचे काढण्यात 
आपले सर्व आयुष्य घालविलेल्या प्रसिध्द न. खं. क्षीरसागर या नाशिकच्या 
एंजिनियरनी आपल्या पुस्तकातून दिली असून ती बरील “कृत्रिम भानामती दृश्य रुप 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४१७ 


घेते हे म्हणणे सिध्द करीत असल्यामुळे त्यातील दोन-तीन निवडक उदाहरणे 
वाचकांच्या माहितीसाठी येथे देतो. 


जिवंत माणसांच्या बासना “पिशाच* बनतात 


एक तरुण शाळामास्तर लप्न झालेले असूनही नाशिकच्या त्रिंबक रोड 
रस्त्यावरील एका गावात एकटाच राहत असे. पत्नी नाशिकमध्ये होती, एक दिवस 
एका बाईने त्या मास्तराजवळ पाच रुपये उसने मागितले. त्याचप्रमाणे त्या बाईची 
इच्छा होती की त्याने आपल्या मुलीशी लभ्न करावे. पण त्याचे लग्न झालेले 
असल्यामुळे ते शक्‍य नव्हते. तसेच पगाराचे शेवटचे दिवस असल्यामुळे पैसेही देता 
येणे कठीण होते. थोड्या दिवसांनी ते मास्तर रात्री लघुशंकेकरिता बाहेर गेले असता 
एक तरुण बाई हुबेहूब त्यांच्या पत्मीसारखीच जबळ येऊन उभी राहिली. मास्तराना 
आश्चर्य वाटले. तेथून ती काहीच न बोलता नाशिकच्या रस्त्याने जाऊ लागली. ती 
पुढे मास्तर मागे असे दोघे दोन फर्लांग गेले व ती नाहीशी झाली. मास्तर घाबरले 
त्यांना त्या रात्री झोप लागली नाही. एक दिवस गेल्यानंतर तिसरे दिवशी रात्री पुन्हा 
ती बाई मास्तरास हाका मारायला आली व त्यांना भुरळ पाडून रस्त्याने घेऊन 
चालली व एका रमणीय जागेत घेऊन गेली. तेथे लोक जेवायला बसले होते, अनेक 
पक्वान्ने होती. अशा ठिकाणी नेऊन त्यास ती बाई दररोज जेवावयास घालीत असे, 
व जेवणानंतर त्यांना घरी पोहोचवीत असे. असा क्रम कित्येक दिवस चालला 
होता. हे जेवण खोटे होते. पोटभरल्यासारखे वाटल्यामुळे ते मास्तर घरी दररोजचे 
जेबण कमी घेत. त्यामुळे अशक्तेपणा येऊन आजारी पडले. त्यांनी रजा घेतली. 
त्यांचे कुटुंब नाशिकचे असल्यामुळे औषधोपचारासाठी ते नाशिकला आले. तेथेही 
तोच प्रकार घडू लागला. शेवटी घरच्या मंडळीना संशय आला व त्यांच्या धाकट्या 
भावाने बाहेर ओटीवर निजावयाचे व बाहेरुन दारास कुलूप लाबायचे ठरविले आणि 
तसे केले. नेहमीप्रमाणे ती बाई आलीच; व मास्तरास हाका मारु लागली. पण 
बाहेरुन कुलूप असल्याने मास्तरास जाता येईना. तितक्यात धाकटा भाऊ जागा 
झाला व त्या बाईस विचारु लागला की तू कोण आहेस ? पण ती नाव सांगेना. ती 


तशीच परतली व गाडगे महाराजांच्या मठाकडे जाऊ लागली. हाही तिच्या मागून 


गेला. पण ती मधेच अदृश्य झाली या प्रकाराने दोघे भाऊ आजारी पडले. शेवटी ते 
मास्तर क्षीरसागराकडे आले, त्यांनी त्या बाईस मास्तरांच्या अंगात आणण्याचा 
प्रयत्न केला. पण ती त्यांच्या अंगात येईना. शेवटी त्यांच्या पत्नीला बोलावून 
घेतले. ती बाई यांच्या पत्नीच्या अंगात येऊन म्हणाली *'मास्तराजवळ पाच रुपये 
मागितले व माझ्या मुलीशी लग्न करायला सांगितले, पण त्यांनी तसे केले नाही, 
म्हणून मी यांना पकडले.'* क्षीरसागरांनी त्यांच्यावर उपचार केल्यानंतर ते बरे झाले 
ब कामावर रुजू झाले. ही घडलेली गोष्ट त्यांनी त्या मास्तरांकडून सहीनिशी लिहून 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४१८ 


घेतली." 

एखाद्या स्त्रीच्या इच्छेप्रमाणे तिला केवळ पाच रुपये दिले नाहीत व ति'च्या 
मुलीशी लम केले नाही म्हणून तिच्या त्या बासनेने असे तरुण स्त्रीचे रुप घेऊन 
(पिशाच बनून) एखाद्या व्यक्तीला बरीलप्रमाणे पिडावे याबर विश्वास बसत नाही, 
म्हणून क्षीरसागरांनी ही घटना घडल्याबद्दल त्या मास्तराकडून सहीनिशी लिहून 
घेतले, हे उघड आहे. पण अशी अनेक प्रकरणे त्यांनी हाताळली असून ती आपल्या 
पुस्तकात त्यांनी दिली आहेत. दुसरे एक प्रकरण भिकारणीचे आहे. ती बोबडी होती 
ब घरच्या मालकाची १७-१८ वर्षाची एक सुंदर, गोरी मुलगी उत्तम पातळ नेसून 
त्या बाईस भिक्षा घालण्याकरिता दाराबाहेर आली असता त्या मुलीजबळ त्या 
बोबड्याबाईने तिचे पातळ मागितले. ती ते कसे देणार ? ती मुलगी भिक्षा देऊन 
काही न बोलता घरात निघून गेली. थोड्या बेळाने जेवायला बसली असता तिला 
फिट आली. बेशुध्द झाल्यानंतर वेड्यासारखे करु लागली. आरडाओरडा करु 
लागली. स्वतःलाच बोचकारु लागली. अनेक तज्ञ डॉक्टरांना दाखवून उपाय केले. 
मेंदूत पाणी झाले असून मुंबईला मेंदूच्या डॉक्टरला दाखविण्यास एका डॉक्टरानी 
सांगितले. ती मुलगी त्या भिकारणीप्रमाणे बोबडे बोलत होती व लुगडे मागत होती. 
त्यामुळे ही पिशाच बाधा असावी असा संशय येऊन क्षीरसागरांना तिच्या बडिलांमी 
दाखवले. त्यांनी तिच्यावर बरेच दिवस उपचार करुन तिला बरे केले.” 

तिसरे उदाहरण एका प्रसिध्द डॉक्टराचेच आहे. हे जळगावचे प्रसिध्द 
डोळ्याचे डॉक्टर. त्यांचे हात डोळ्याचे ऑपरेशन करताना थरथर कापू लागले. 
प्रॅकटीसवर परिणाम झाला. त्यावेळ सर्व खानदेशात एकच डॉक्टर होते. मुंबई शिवाय 
दुसरी कोठे सोय नव्हती. जळगावहून नाशिकला क्षीरसागराकडे ते आले. त्यांनी 
त्यांना स्पर्श करताच जोरात श्वास सुरु झाला. डोके हालू लागले. क्षीरसागर म्हणाले, 
“तुम्हाला पिशाच बाधा झाली आहे.” डॉक्टरांचा विश्वास नसेना. आपला धंदा 
परोपकराचा. कुणाचे वाईट करीत नाही, असे ते म्हणाले. क्षीरसागरांनी पुन्हा एक 
दिवस रात्री येण्यास सांगितले. ते सपत्नीक आले. त्यादिवशी क्षीरसागरांनी 
त्यांच्याकडून हस्तलेखन करुन घेतले. त्यांचे डोळे झाकलेले होते. त्यांच्याकडून 
*लक्ष्मण* अशी अक्षरे लिहिली गेली. त्यांस क्षीरसागरांनी प्रथम विचारले, '“ आपण 
काय लिहिले ?" डॉक्टर म्हणाले, '“मला माहीत नाही.” मग डोळे उघडायला 
सांगून “हे कोणांचे नांव ?'' असे त्यांना विचारले. “माझ्या बंधूचे'* * “हेका 
आले ?” क्षीरसांगरांनी विचारले. ते म्हणाले की '*माझा भाऊ असा नाही, की तो 
मला त्रास देईल.” लगेच त्यांच्या पत्नी उदारल्या, “बरोबर आहे. त्यांची बायको 
नेहमी आम्हास शिव्या देते. कारण आपणास एवढा पैसा मिळून आम्हास काही 
मदत करीत नाही.” त्यांची खात्री पटली. क्षीरसागरांच्या उपचाराने त्यांचा हात 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४१९ 


कापण्याचा विकार गेला. १ 


अशाप्रकारे मोलकरणीला काढून टाकल्यामुळे धरच्या मालकिणीस छडीने 
मारल्यासारखे अंगावर वळ उठणे व अंगाची आग-आग होणे, (हे पौर्णिमा- 
अमाबास्येलाच होत असे), खानेसुमारीच्या कामाचे कमिशन दिले नाही म्हणून 
हेडमिस्ट्रेस असिस्टंट मास्तरणीला आजार आणून छळणे, शाळेत त्याच वर्गात 
शिकणारा मुलगा आपल्या वर्गातील मुलीवर फिदा झाल्याने तिला फिट्स येणे, 
अशाप्रकारची जिवंत व्यक्तींची 'पिशाचे' जिवंत व्यक्तींनाच आपल्या दुष्ट वासनांनी 
“पकडल्या ' ची अनेक उदाहरणे क्षीरसागरांनी दिली आहेत. बरील प्रत्येक उदाहरणात 
त्या पकडलेल्या" व्यक्तीच्या अंगात वासनेने शिरलेल्या त्या व्यक्तीचे “पिशाच' 
अंगात भरवल्यानंतर वरील गोष्टी त्या *पिशाचा ' ने सांगितल्यामुळेच कळल्या हे 
तेथे लक्षात ठेवण्यासारखे आहे. उदा. पहिल्या उदाहरणातील मालकिणीच्या अंगात 
मोलकरीण येऊन '*मी लुगडे मागत असे. ते न देता हिने मला कामावरुन काढून 
टाकल्यामुळे मी हिला घेऊन जाणार'' असे म्हणाली, दुसऱ्या उदाहरणातील 
हेडमिस्ट्रेस अंगात भरवल्यावर “माझे कमिशन हिने दिले नाही.'* असे म्हणाली. 
तिसर्‍या उदाहरणातील “पिशाचा' ला “तू कोण आहेस ?' असे विचारता “मी 
पवार आहे” असे म्हणाले ब “तू हिला का धरलेस ?' असे विचारता “आम्ही 
एका शाळेत आहोत. माझे हिच्याबर मन बसले," असे त्याने उत्तर दिले. आपण 
आपल्या वासनेने “पिशाच' बनून इतरांना असे छळतो हे अर्थात्‌ त्या जिवंत 
व्यक्तींना माहीत नसते. हे अजाणतेणाने झालेले असते. जिवंत व्यक्तींची पिशाचे 
लवकर निघून जात नाहीत असा आपला अनुभव असल्याचे क्षीरसागरांनी म्हटले 
आहे. यावरुन माणसाच्या जिवंतपणीच्या वासना किती प्रबळ असतात हे दिसून 
येते. याविषयी लक्षात ठेवण्यासारखी एक गोष्ट अशी की ज्या व्यक्तींच्या वासना 
इतरांना अशाप्रकारे छळतात त्या वासना स्वत: त्या व्यक्तींना इतरापेक्षा जास्त छळत 
असतात. पण तत्काळ 'दृश्य' स्वरुपात त्यांना त्या छळते नसल्यामुळे त्यांना हे 
कळत नाही, उदा. मरणोत्तर अवस्थेत ज्याला आपण “नरक' म्हणतो, ती हीच 
वसनांची यातना अवस्था असत्ते. अशा बासनामुळेच माणसाला जन्ममरणाचे अनेक 
फेरे करावे लागतात, व त्यांचे परिणाम अनेक जन्मात निरनिराळ्या रीतीने त्यांना 
भोगावे लागतात. याचे ज्ञान नसल्यामुळे मनुष्य कसा बेफिकीर असतो याचे एक 
उदाहरण प्रस्तुत लेखकाच्या अवलोकनात नुकतेच आले आहे. श्री. प्रेमचंद 
कन्हैयालाल भनसाळी (परळी वैजनाथ, जि. बीड) यांच्यावर एका व्यक्तीने 'करणी' 
केली असून त्याने त्यांच्या *सुनेला' धरले आहे. तो केव्हाही तिच्या अंगात 
विनंतीवरुन येतो व बोलतो. प्रस्तुत लेखकाने विनंती केल्यावरून तो आला व त्याने 
आपले नांब *भिसे' असे सांगितले, व पत्तासुध्दा लेखकाला दिला. आपला 


बरिज्ञान आणि चमत्कार / ४२० 


व्यवसाय सायकल दुरुस्तीचे दुकान चालविणे, असे त्याने सांगितले व जोडधंदा 
म्हणून “करणी ' करत असतो असे म्हणाला ! “तू अशा 'करणी ' ने दुसऱ्यांना त्रास 
देतोस, पण त्याचे परिणाम तुला पुढे भोगावे लागणार आहेत, हे तुला माहीत आहे 
काय ?" या लेखकाच्या प्रश्नाला त्याने जे उत्तर दिले ते नमूनेदार आहे. तो म्हणाला, 
“पुढचे कोण बघितले आहे ? हल्ली पैसा मिळतो ना. बस्स !" त्याने दिलेला पत्ता 
खोटा असल्याचे श्री. भनसाळी यांना आढळून आले आहे. (त्यामुळे त्याने आपले 
नांवही खोटेच सांगितले असावे असे वाटते. मात्र आपल्याला मुले आहेत, सुना 
आहेत इत्यादि कौटुंबिक तपशीलही तो सांगतो.) त्याने भनसाळींचे कित्येक वर्षात 
३० हजार रुपये *करणी ' ने उचलले असल्याचे भनसाळी म्हणाले. “करणी' 
काढणाऱ्या अनुराधाताई देशमुख यांनी संचाराच्या वेळी अनेकांना त्यांच्या पैशावर 
“करणी ' केली असल्याचे त्या दिवशी लेखकासमोरच सांगितले आहे. १ 
कर्मणो गहना गतिः 

मी वर म्हटले आहे की आपण *पिशाच' बनून इतरांना छळतो हे त्या 
व्यक्तीला माहीत नसते. भनसाळी यांच्या सुनेला * धरलेल्या' व्यक्तीने तिच्या अंगात 
येऊन दिलेली माहिती ती व्यक्ती त्याची जाणीव नसताना खोटी कशी देणे शक्‍य 
आहे, अशा प्रश्न येथे वाचकांना पडेल. जिवंत व्यक्तीच्या बासना इतरांना जेव्हा 
पिशाच बनून धरतात तेव्हा त्या स्वतंत्र व्यक्तीप्रमाणेच धरतात; आणि स्वतंत्र 
व्यक्ती जसे खरे सांगू शकते, तसे खोटेही सांगू शकते ! थोडक्यात ती बासना 
स्वतंत्र व्यक्तीप्रमाणे स्वत:चे हितसंबंध जपू शकते. काही व्यक्ती झोपेत चालतात. 
पण जागेपणी आपण झोपेत काय केले, हे त्यांना माहीत नसते. कृष्णानंदांनी 
आसाममध्ये एका घरी मुक्कामाला असताना त्या घरातील शाकाहारी स्त्री रात्री 
झोपल्यानंतर उठून घरी समोरच्या तळ्यातील मासे धरुन ते शिजवून खाल्याचे स्वत: 
पाहिले आहे. (॥त॥€ एकशाशा रर, ७.559) हे सर्व करताना तिचे डोळे झाकलेले 
होते. (काही जण घोरतातहो !) कृष्णानंदांनी हे सर्व बॅटरीच्या प्रकाशात पाहिले. 
त्यांनी तिला बोलावलेही. पण तिला कशाचीही जाणीव नव्हती. झोपेत एखादी 
(शाकाहारी) व्यक्ती तळ्यातील मासे धरुन शिजवून खाते, सगळे साहित्य स्वच्छ 
करुन परत झोपते, पण सकाळी आपण रात्री काय केले हे तिला माहीत होत नाही, 
यावर कोणाचा निश्वास बसत नसला तरी हे खरे आहे. हा प्रकार अपवादात्मक 
नाही. अनेकांना: झोपेत उठून अशा काही गोष्टी करण्याची सवय असते. जागृत 
मनाला झोपेतील अबोधमन (5॥७-८०॥५००१$ 1190) काय करते हे माहीत नसते 
आणि जे करते ते अगदी जागेपणीच्या स्वतंत्र्य व्यक्तीप्रमाणेच करते, आणि तेही 
डोळे झाकून ! ही गोष्ट (अंधारात डोळे झाकून सर्वकाही प्रकाशातील व्यक्तीप्रमाणे 
ती करते, ही गोष्ट) तिला डोळे झाकूनही सर्व काही दिसत असते हे सिध्द 


बिज्ञान आणि चमत्कार / ४२१ 


करते. हीच अतींद्रिय दृष्टी होय; आणि जे काही ती करते ते सर्व अतींद्रिय पातळीवरचे 
असते. म्हणून जागृत मनाला ते माहीत होत नाही. अशाच रीतीने जागृत व्यक्तीला 
(तिच्या जागृत मनाला) आपले अबोध मन (अबोध पातळीवरील आपल्या वासना) 
दुसऱ्या एखाद्या व्यक्तीला '*पकडून' काय बोलते (किंवा नोलतात व करतात) हे 
माहीत नसते. कारण हे अतींद्रिय पातळीवर घडलेले असते. (अबोध मन हे नेहमी 
अतींद्रिय पातळीवरच कार्य करीत असते.) 


दुसरी याविषयी लक्षात ठेवावयाची गोष्ट अशी की जिवंत व्यक्तीच्या 
बासना ज्यांना छळतात त्यांना त्यांचा त्यामध्ये सहभाग असल्याशिवाय छळत 
नाहीत. अन्यथा वासनायुक्त जगात राहणाऱ्या सर्वांनाच असा अनुभव आला 
असता. तो येताना दिसत नाही. याचे कारण अशा वासनांना प्रतिसाद देणारे (59 - 
040८0० ५1७4३00) असे त्या व्यक्तीच्या ठिकाणी काहीच नसते, हे आहे. उदा. 
तो शाळामास्तर त्या तरुण स्त्रीच्या पाठीमागून का जात होता ? त्या बोबड्या 
भिकारणीच्या पातळाच्या मागणीला त्या मुलीचे मन का बश झाले ? आपल्या 
भावाच्या बायकोच्या मत्सराला ते डोळ्यांचे डॉक्टर का बश झाले ? या प्रत्येक 
प्रश्नाचे उत्तर 'त्या व्यक्तींचे मन कमकुवत होते म्हणून होय' हेच आहे; आणि एखाद्या 
व्यक्तीचे मन असे परकीय भावनेला वश होण्याइतके कमकुवत का बनते ? कारण 
त्या व्यक्तीच्या ठिकाणी त्या भावनेला प्रतिसाद देणारी तसलीच भावना असते- 
म्हणजेच ती व्यक्ती त्या भावनेला संवेदनशील (5०151५८) असते-म्हणून होय. 
यालाच आपण 'मनावरील पूर्वजन्मीचे संस्कार' म्हणतो. कृष्णानंदांना जवळच 
*शिवालय' असल्याचे सांगणारा कामगार (“पिशाच ) त्यांच्या मनाच्या विशिष्ट 
संस्कारामुळेच भेटला व तो त्याला भुलून तिकडे गेले. गळतग्याच्या व भोजेच्या 
तरुणांना त्यांच्या मनाच्या विशिष्ट संस्कारामुळेच रात्री 'तरुण स्त्री' भेटली व त्यांनी 
तिला भुलून आपल्या गाडीवर घेतले. हीच गोष्ट विश्वामित्र व शुकाचार्य यांच्या 
गोष्टीतून आपल्या पुराणात सांगितली आहे. दोघेही तपस्वी होते व मोठी तपश्चर्या 
करीत होते. पण विश्वामित्र मेनकेला भुलले शुकाचार्य भुलले नाहीत. याचे कारण. 
काय ? याचे उत्तर त्यांच्या त्यांच्या मनातच सापडते. म्हणून म्हटले आहे, मन एव . 
मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयो: । म्हणजे प्रत्येक मनुष्य आपल्या मनानेच आपले ' 
भविष्य घडवीत असतो. कारण मनच माणसाला (कर्माने) बांधते ब मनच त्याला 
(त्यापासून) सोडविते. ब्रह्मबिंदूपनिषद म्हणते, ३० मनो हि द्विविधं प्रोक्त 
शुभ्दमशुध्दमेबच ! अशुध्द कामसंकल्पं शुध्द कामविवर्जितम्‌ ॥ म्हणजे मन हे 
दोन प्रकारचे आहे. एक शुध्द व दुसरे अशुध्द. कामनायुक्त मन हे अशुध्द मन व 
कामनाविरहित मन हे शुध्द मन होय. (थिऑसॉफीमध्ये पहिल्याला *काममनस' 
किवा “लोअर मनस' व दुसऱ्याला “हायर मनस' म्हटले आहे.) कामनाविरहित 


विज्ञान अणि चमत्कार / ४२२ 


मनुष्य आढळत नाही हे खरे आहे. तथापि चांगल्या कामना बाळगण्यास प्रत्येक 
व्यक्ती स्वंतत्र आहे; आणि त्या चांगल्या कामनाच त्या व्यक्तीला कर्मबंधनापासून 
मुक्त करण्यास-मन शुध्द करण्यास-मदत करतात. अशा व्यक्तीला कसल्याही 
प्रकारच्या बाईट वासनापासून (बा विचारापासून) त्रास होत नाही. मग त्या बासना 
(बा विचार) जिवंत व्यक्तीच्या असोत अगर मृत व्यक्तीच्या असोत. शुध्द मनाच्या 
लोकांच्या वाटेला भानामती कधी जात नाही याचे हेच काररण आहे. १* 


या संदर्भात आणखी एक गोष्ट लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. ती म्हणजे 
अशाप्रकारची भानामतीची “बाधा” ज्यांना होत नाही, त्यांनी आपले मन शुध्द 
असल्यामुळेच ती होत नाही, असे समजण्याची चूक करु नये. येथेच कर्माचा संबंध 
येतो. आपल्या कोणत्या कर्मामुळे आपल्याला कोणते भोग-ज्यात भानामतीचे 
भोगही येतात-भोगाबे लागतात, हे माहीत नसते. कारण हे ठरविणे आपल्या हातात 
नाही. मागे वसुंधरा पटवर्धन या मराठीतील प्रसिध्द लेखिकेचे उदाहरण दिले आहे. 
त्या नास्तिक नसल्या तरी ईधराकडे ओढा नसलेल्या ब बुध्दिवादी वडिलांच्या 
संस्कारात वाढलेल्या बाई होत्या. पण त्यांच्या स्वप्नात, ज्यांना त्यांनी आपल्या 
जीवनात कधी मानले बा भजले नव्हते, ते अक्कलकोटचे स्वामी सारखे येत व नाना 
तऱ्हेच्या अर्थहीन आज्ञा करीत. आता त्या स्वामींची भक्ती करणाऱ्या भक्तांच्या 
स्वप्नात ते स्वामी असे नेहमी जातात असे आढळून येत नाही. मग त्यांचे शक्त 
नसलेल्या वसुंधराबाईंच्या स्वप्नात ते सारखे का जावेत, त्यांना अर्थहीन आज्ञा का 
कराव्यात व त्यांच्या त्या आज्ञा त्या बाईनी इमानेइतबारे का पाळाव्यात, याचे उत्तर 
कोणालाही बुध्दिवादातून देता येणार नाही. त्या बाई स्वत:ही देऊ शकलेल्या 
नाहीत. नर्मदा परिक्रमा करणाऱ्या सर्वच व्यक्तींना नर्मदा नदी 'स्त्री * च्या रुपात भेटत 
असल्याची दिसत नाही. एखाद्या टेंबेस्वामीना किंवा आबाजी गोखल्यांनाच ती का 
भेटावी ? याचेही उत्तर बुध्दिंवादातून देता येणार नाही. अशा घटनांची उपपत्ती 
देण्यासाठी कर्मसिध्दांताचाच आधार द्यावा लागतो, आध्यात्मिक वृत्तीच्या 
कृष्णानंदांना शिवालय जवळ असल्याचे सांगणारा अरण्यखात्याचा कामगार का 
भेटावा? गळतग्याच्य़ा तरुणाना अपरात्री (त्यांना तोंडघशी पाडणारी) तरुण स्त्रीच 
का भेटावी ? ज्यांच्या त्यांच्या स्वभावधर्मानुसार व कर्मानुसार त्या त्या व्यक्तींना 
त्या त्या व्यक्ती भेटल्या व विशिष्ट अनुभव देऊन गेल्या. असे अनुभव व्यक्तींनाच 
नव्हे तर समाजालाही 'सार्वजनिकरीत्यायेतात. अशावेळी त्याला सामूहिक (ट्ा'०५७) 
कर्म म्हणावे लागते. हे कर्म भूकंपासारख्या (सामूहिक) नैसर्गिक आपत्तीतूनच 
भोगावे लागते असे नसून सामूहिक भानामतीच्या स्वरुपातही भोगावे लागते. 
उदा. १८९२ मध्ये 'ईल' प्राण्यांचा पाऊस अलाबामा प्रांतातील कोलबंग येथे 
पडल्याची न्यूयॉर्क 511 ने बातमी दिली आहे, बॅटन रुज या शहरावर एकदा अनेक 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४२३ 


प्रकारच्या मेलेल्या पक्ष्यांचा पाऊस पडला. 5081112 1॥८1८७॥1 ने याच्या वीस 
वर्षे अगोदर मांसाच्या तुकड्यांचा पाऊस पडल्याची माहिती प्रसिध्द केली होती. 
रक्ताचा पाऊसही एकदा पडला, तर आणखी एकदा अत्तराचा वास येणाऱ्या पाण्याचा 
पाऊस पडला. चार्लस फोर्ट नावाच्या लेखकाने बुध्दिवाद्यांची केवळ टर 
उडबिण्यासाठी अशा घटनांच्या नोंदी केल्या आहेत. (त्याने आपल्या पुस्तकाला 
९ ७००९ ण'0९1)क्याफा€्त असे नांव दिले आहे. यातील '1)8111०6' धिक्कारलेले- 
लोक म्हणजे अर्थात्‌ बुध्दिवादी होत !) अशाप्रकारच्या पाबसाचे एक वैशिष्ट्य 
म्हणजे निरभ्र ब स्वच्छ आकाशातून तो पडतो. '* शिवाय ज्या प्राण्यांचा पाऊस 
पडतो ते प्राणी (उदा. पक्षी) जवळपास त्या भागात राहणारे प्राणी नसतात. 
यावरुन हा भानामतीचाच प्रकार असल्याचे अनेकांनी म्हटले आहे. '* १९३२ साली 
चार्लस फोर्ट बारला. '*« त्यानंतरही अशा घटना घडल्या आहेत. उदा. १९५७ 
साली फ्रान्समधील बोर्जीस गावावर प्रत्येकी एक हजार फ्रँकच्या हजारो नोटांचा 
पाऊस पडला. त्याच्या आदल्या वर्षी ब्रिस्टॉल मधील एका मुलांच्या घोळक्यावर 
पेनी व अर्धा पेनी नाण्यांचा पाऊस पडला. (प्रकरण १४ मध्ये पवन या लहान 
मुलाला 'पैसे देणाऱ्या भागामती'चे वर्णन केले आहे. युरोपमधील मुलांवर 'पैशांचा 
पाऊस पाडणारी' ही 'सार्वजनिक पैसे देणारी भानामती' म्हणता येईल !) अशा 
घटनांची शास्त्रज्ञांनी बुध्दिवादातून वैज्ञानिक उपपत्ती देणे शक्‍य झालेले नाही. 
याशिवाय इतरही अशा अनेक घटना आहेत की ज्यांची वैज्ञानिक उपपत्ती शास्त्रज्ञांना 
देता आलेली नाही. उदा. ज्याला ' आपोआप मनुष्य जळूण जाणे' (5901- . 
० पाहताच आ9॥७गा-संक्षिप्रात 5€) म्हणतात अशा घटना बर्‍याच वेळी 

घडल्या असून त्याची अनेकांनी नोंद केली आहे. उदा. १९५१ साली अमेरिकेच्या 

फ्लॉरिडा राज्यातील सेंटपीटर्सबर्ग शहरातील ६७ वर्षाची सौ. मेरी रीजर ही बाई 

आपल्या खोलीत बसलेल्या जागी आपोआप जळून भस्मसात झाली. तिच्या अगदी 

जवळ वर्तमानपत्रे होती. कपडे होते. पण ते जळाले नाही. पूर्ण सुरक्षित होते. या 

प्रकरणाची सर्व तज्ञांनी कसून तपासणी केली असून ती बाई स्वत:च्या शरीरातील 
उष्णतेमुळेच जळाल्याचा शेवटी निष्कर्ष काढण्यात आला आहे, '* आता स्वतःच्या. 
शरीरातील उष्णतेने मनुष्य कसा जळणे-जळून भस्म होणे-शक्‍्य आहे ? (१७५ पौड 

वजनाच्या त्या बाईचे शरीर भस्म होऊन फक्त १० पौंडाचे उरले होते.) हे भौतिक 

विज्ञानात बसत नाही. पण याशिवाय दुसरा कोणताच निष्कर्ष अशा घटनांच्या 

बाबतीत शास्त्रज्ञांना काढता आलेला नाही. अशा घटनांची कोणतीही (भौतवैज्ञानिक . 
किंबा अतींद्रिय वैज्ञानिक) उपपत्ती दिली तरी शेवटी कर्मसिध्दांताची कासं 

धरण्यावाचून गत्यंतर नाही. याला नियती (9120०51181) म्हणतात, । 
वसुंधराबाईंच्या बाबतीत 'बुध्दी कर्मानुसारिणी' असे मी म्हटले आहे. सौ. मेरी 

रीजरच्या बाबतीत “घटना कर्मानुसारिणी' म्हणण्याबाचून गत्यंतर नाही. मनुष्याला 


विज्ञान आणि चमस्कार / ४२४ 


कोणत्या कर्माचे कोणते फळ, कसे भोगावे लागते व केव्हा भोगावे लागते हे सांगता 
येत नाही. म्हणून गीतेत कृष्णाच्या तोंडी “कर्मणो गहना गति: ।' (कर्माची गती 
गहन आहे.) हे वचन घातले आहे. मनुष्याची बुध्दी जशी कर्मानुसारिणी असते, 
तसेच मनुष्याच्या जीवनातील घटनाही कर्मानुसारच घडतात असा निष्कर्ष अशा 
उदाहरणावरुन काढावा लागतो. प्रस्तुत लेखकाला याचे स्वत: प्रत्यक्ष घडलेल्या 
घटनांनी प्रत्यंतर आले असून त्याची माहिती उद्बोधक आहे. 


गणपतीचा “चमत्कार 

आमच्या घरी गणेशचतुर्थीला बसविलेल्या गणपतीचे विसर्जन गौरीबरोबर 
करण्याची प्रथा नाही. दुसऱ्या वर्षीच्या गणेशचतुर्थीला ते करण्याची प्रथा आहे. 
पण १९७४ साली ही प्रथा मोडून पत्नीने गणपतीचे विसर्जन गौरीबरोबर केले. 
त्याच वर्षी घरी नाना तऱ्हेची विध्ने निर्माण झाली. पत्नीला शारीरिक त्रास सुरु 
झाला व घरी सतत भांडणे होऊ लागली. सासू-सुनेचे तर इतके बिनसले की पत्नीला 
व मुलांना घेऊन मला स्वतंत्र बिऱ्हाड करुन राहावेलागले. तरीही पत्नीचा आजाराचा 
त्रास चालूच राहिला. शेवटी पत्नीने परगांवच्या एका रेणुकादेबीचा संचार होणाऱ्या 
बाईकडे जाऊन तिच्यापुढे (रेणुकेपुढे) आपले गाऱ्हाणे मांडले. १ तेव्हा तिने तत्काळ 
उलट प्रश्न केला, “तू घरची प्रथा मोडून गणपतीचे नदीत विसर्जन केलेस काय ?" 
पत्नी म्हणाली, “होय.” ती म्हणाली, “ आता गणपती तुझ्या दोन मुलापैकी एका 
मुलांचे तुला लवकरच विसर्जन करायला लावणार आहे,” हे ऐकून माझ्या पत्नीचे 
धानेच दणाणले. तिने त्या रेणुका देवीची करुणा भाकली व “माझ्या मुलाला 
कसेही करुन वाचब. तू संगशीलं ते मी करीन'' असे ती म्हणाली. त्यावर 'रेणुका' 
म्हणाली, “मी कोण वाचवणार ? तो गणपतीच वाचवला तर वाचवील.” पत्नीने 
त्यासाठी काय करावे असे विचारले. तेव्हा तिने “गणपतीची झालेल्या चुकीबद्दल 
क्षमा माग व पुन्हा असे करणार नाही असे म्हणून त्याच्या जागी सुपारीची प्रतिष्ठापना 
करुन त्याची नेमाने पूजा करायला सुरुवात कर. तथापि तीन महिने तुझ्या मुलांना 
गंडांतर आहे. विशेषतः धाकट्या मुलाला सांभाळ.'' पत्नीने घरी येऊन घडलेला 
वृत्तांत मला सांगितला व गणपतीच्या जागी सुपारीची प्रतिष्ठापना करुन त्याची पूजा 
करु लागली. 

तीन महिन्यापर्यंत मुलांना जपण्याचे आम्ही ठरविले. लहान मुलगा त्यावेळी 
सहा वर्षाचा होता. त्याला शाळेलाही पाठविणे बंद केले, बाहेर खेळायला ही 
सोडत नसू. रात्री आम्ही त्याला दोघांच्या मधे घेऊन झोपत असू. अशारीतीने एक 
महिना गेल्यानंतर एके दिवशी रात्री एकच्या सुमारास मुलगा एकदम किंचाळत 
उठला. आम्ही लगेच लाइट लावला. पाहतो तो मुलाचे तोंड रक्तबंबाळ झालेले. 
काय झाले ते कळेना. भयंकर घाबरलो. ताबडतोब त्याला डॉक्टराकडे घेऊन गेलो. 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४२५ 


रात्री दवाखाना बंद असल्यामुळे घरी जाऊन डॉक्टरांना उठविले. त्यांनी त्याचे तोंड 
धुतले ब बॅटरीने तपासले. तेव्हा मुलाच्या नाकाच्या मधल्या भित्तीला जखम झालेली 
दिसली. ते म्हणाले की उंदीर चावल्यामुळे ही जखम झाली आहे. त्यांनी उंदराच्या 
विषाविरुध्द इंजेक्शन दिले. अशारीतीने मुलाच्या जिवावरचे.संकट शेपटीवर गेले 
व आम्ही सुटकेचा नि:धास सोडला. नंतर घरी तो उंदीरही आम्हाला दिसला. व 
खात्री झाली. दुसरे दिवशी माझी मुलगी मला म्हणाली, “ अप्पा, विवेकच्या 
नाकाला उंदीर चाबला हे गणपतीचेच काम. नाक म्हणजे सोंडच नव्हे काय ? 
आणि उंदीर गणपतीचे वाहन नाही काय ?” खरोखर या गोष्टीचे आम्हाला भानच 
नव्हते. मुलीने ते आमच्या लक्षात आणून दिले. गणपतीने अशारीतीने लक्षणेने 
(७४॥७०॥८७॥9) हे आपलेच काम असल्याचे दाखवून दिले होते. आमच्या जड 
बुध्दीला जे कळले नाही ते नऊ वर्षाच्या मुलीला बुध्दी देऊन गणपतीने आम्हाला 
सांगितले! गणपती हा जसा विघ्नहर्ता आहे, तसा विघ्नकर्ताही आहे, हे आम्हाला 
या घटनेमुळे कळाले. (किंबहुना तो विघ्नकर्ता असल्यामुळेच सर्व कामाच्या आरंभी 
ते निविघ्नपणे पार पडावे म्हणून त्याची पूजा करण्यात येते.) (क्क्रिवुंड गहाकाव 
सू्यकोटिसमप्रभ / िर्विध्नं कुरु मे देव सर्वकार्येज सर्वदा ॥) कारण नंतर घरातील 
संकटे आजार, भांडणे सर्व नाहीसे होऊन आम्ही परत घरी राहण्यास गेलो. गणपतीचा 
हा दुसरा ' चमत्कार' होता. 

वरील स्वतःच्या घरचे उदाहरण देण्यामध्ये माझे दोन हेतू आहेत. एक, 
गणपती हिंदूवरच संकटे आणतो व ती घालवतोही. इतर धर्मीयांना तो काही करीत 
नाही. म्हणजे हिंदूंच्या इतर देवताप्रमाणे गणपती ही देवताही मानवी मनातूनच निर्माण 
झालेली “कृत्रिम* देवता (511॥12151 8८181191) आहे, हे यावरुन सिध्द होते. एरवी 
हत्तीची सोंड व मानवी शरीर अशी देवता कल्पनेशिवाय कशी निर्माण होईल ? 
तथापि काली देवतेप्रमाणेच ही देवताही फार प्राचीन काळापासून उपासनेत असाबी 
याचे पुरावे सापडतात. कारण गणपतीच्या मूर्ती उत्खणनात व पूजेत/उपासनेत 
अमेरिकेपासून चीन-जपानपर्यंत अनेक देशात सापडल्या आहेत. १*' याबरुन असे 
दिसते की वैदिक संस्कृती भारताशिवाय अन्य देशात होती व ती नंतर लोप पावली. 
हे खरे असो वा नसो. कालीप्रमाणेच गणपती व इतर वैदिक देवता हल्ली फक्त . 
हिंदूंच्या उपासनेतच आढळतात व परिणामी त्यांचे “चमत्कार' ही हल्ली येथेच घडताना 
दिसतात, ही वस्तुस्थिती आहे. (तथापि काही वर्षापूर्वी गणपती व इतर हिंदू देवता 
दूध पिण्याचा 'चमत्कार' सर्व जगभर घडला असल्याचे आढळून आले असून 
त्याविषयीची अधिक माहिती पुढे येईल.) हे उदाहरण देण्यात माझा दुसरा हेतू 
माणसाला बुध्दी कशी कर्मानुसारच होते ब त्याच्या जीवनातील घटनाही 
कशा कर्मातुसारच घडतात, हे वाचकांना कळावे व पटावे हा आहे. एरव्ही 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४२६ 


विसर्जनाची प्रथा मोडण्याची बुध्दी पत्नीला का व्हावी व त्या गोष्टीला प्रतिबंध 
करण्याची बुध्दी मला किंवा माझ्या आईला का होऊ नये, याचे उत्तर सापडत 
नाही. त्याचे उत्तर एकच, हे प्रारूध कर्म असून ते आम्हाला भोगून संपवायचे होते. 
म्हणूनच तशी सर्वांना बुध्दी झाली. कर्म फार वाईट नसल्यामुळे पत्नीला वेळीच 
'रेणुके' कडे जाण्याची सुबुध्दी सुचली ब आमच्या लहान मुलाच्या किरकोळ 
जखमावर निभावले. सौ. मेरी रीजरप्रमाणे त्याला प्राणास मुकावे लागले नाही. पण 
प्रथा मोडल्यामुळे घरच्या इतर लोकाप्रमाणे त्याला ही त्रास भोगावा लागला. 
सामूहिक कर्म (0५७ 1८५॥॥) म्हणून एक प्रकार असल्याचे जे एडगर केयसी याने व 
इतर अनेकांनी सोदाहरण दाखवून दिले आहे, त्याचेच हे आमच्या कुटुंबाच्या बाबतीत 
घडलेले उदाहरण आहे. (भूकंप, विमान वा अन्य मोठे अपघात यात अनेक लोकांना 
एकदमच मृत्यू येतो. ही सामूहिक कर्माचीच उदाहरणे होत. अशा बेळी एखादे 
लहान मूल वाचते. ते त्याचे सतूकर्म बलवत्तर असल्यामुळेच होय. किल्लारी भूकंपात 
बाचलेली काही कुटुंबे ठाण्याकडे येऊन रस्त्याच्या कडेला आपली बिऱ्हाडे करुन 
राहिली होती. पण तेथे तेलाच्या टँकरचा अपघात होऊन ते सर्व लोक आगीत 
होरपळून गेले. सामूहिक कर्म कुठे भेटेल हे सांगता येत नाही ब ते चुकषताही 
येत नाही, याचे हे उदाहरण आहे.) परिक्षिती राजाने शापरुपी कर्म चुकविण्यासाठी 
मोठी युक्ती योजिली. पण “बुध्दी कर्मानुसारिणी' या नियमानुसार व नियती चुकविता 
येत नसल्यामुळे त्याला अळीच्या रुपाने दडलेल्या तक्षकाचेच फळ खाण्याची बुध्दी 
झाली व त्याला मृत्यू आला, अशी महाभारतात कधा आहे. 
आमच्याप्रमाणेच कोल्हापूरच्या बाबूराव अथणे यांच्या कुटुंबालाही 
असाच गणपतीच्या 'चमत्कारा' चा अनुभव आला आहे. बाबूराबांनी तो “परब्रह्मगुरु 
चिलेदेव' या ग्रंथात नमूद केला आहे. बाबूराव जैन असूनही चिलेदेवांच्या 
सांगण्यावरुन त्यांनी घरी एका गणेशचतुर्थीला गणपती आणून बसवला. त्यांच्या 
सांगण्याप्रमाणे गणपतीमूर्ती वर्षभर घरी ठेवून त्याचे पूजन व्हायचे ब दुसरा गणपती 
आणल्यावरच त्याचे विसर्जन व्हायचे. एकदा बाबूराव परगावी नोकरी करीत असता 
त्यांच्या पत्नीने वर्षभर न ठेवता गणपतीचे गौरीबरोबर विसर्जन केले. परिणाम असा 
झाला की दुसऱ्या गणेशचतुर्थीपूर्वी तिची प्रकृती बिघडली व तिला दवाखान्यात 
ठेवावे लागले. बाबूराव गणपती आणण्यासाठी कोल्हापूरला आले असता बायको 
दबाखान्यात असल्याचे त्यांना कळाले. परिस्थिती गंभीर होती व डॉक्टर काही 
सांगेनात, इतक्यात चिलेदेव आले ब त्यांनी काही धार्मिक विधी केला आणि तिची 
प्रकृती सुधारली. नंतर डॉक्टर अथणेना म्हणाले, “' तुमच्या मंडळी बाचल्या हा एक 
मोठा चमत्कार आहे ! अहो, त्यांची लघवी तयार होण्याची क्रियाच थांबली होती. 
मोठेच आश्चर्य घडले बघा. हें आमच्या शास्त्रात बसत नाही." चिलेदेवांनीच तिचे 


बिज्ञान आणि चमत्कार / ४२७ 


प्राण वाचविले हे उघडच आहे. अन्यथा डॉक्टरांनी 'हे आमच्या शास्त्रात बसत 
नाही' असे म्हणालेच नसते. तथापि गणपतीची प्रथा मोडल्यामुळे किती गंभीर 
परिणाम होतो, हे या उदाहरणावरुन दिसून येते. नंतर चिलेदेवांनी गणपतीचा फोटो 
आणबून घेऊन पूजा केली व ती प्रथा आजतागयत चालू आहे.* 

चालू केलेली प्रथा मोडणे, हे दिलेले बचन भंग करण्यासारखे अनैतिक 
कार्य (पाप) आहे, हे मनोनिर्मित देवताशास्त्र आहे. त्याचे प्रायश्चित्त वैश्विक 
पातळीवरील नैतिक नियमानुसार भोगलेच पाहिजे, हे अशा घटनावरुन सिध्द होते. 
मानवी मनातून निर्माण झालेल्या इतर देवताप्रमाणेच मानवी मनातून निर्माण झालेल्या 
गणपती या देवतेलाही स्वतंत्र व्यक्तित्व प्राप्त झाले असल्याचेही अशा घटना सिध्द 
करतात. मोठ्या प्रथा मोडल्या तर मोठ्या प्रमाणात परिणाम भोगाबे लागतात व 
लहान प्रथा मोडल्या तर लहान प्रमाणात ते भोगावे लागतात, असेही आढळून येते. 
पुढील उदाहरण याची साक्ष देते. | 


गणपतीचा असाही एक अनुभव 

कोल्हापूर येथील मंगळवार पेठेतील गवळी तालीम मंडळातर्फे प्रत्येक 
वर्षी सार्वजनिक गणेशोत्सवांतर्गत कोल्हापूरातील गोरखनाथ कुंभार यांनी तयार 
केलेली ५ ते ६ फूट उंचीची गणेशमूर्ती बनवण्यात येते. या कुंभाराकडून वेळेवर मूर्ती 
मिळत नाही म्हणून इचलकरंजीतील त्याचे नांबाच्या कुंभाराकडे मूर्तीची ऑर्डर 
देण्यात आली. गणेशचतुर्थी रोजी मंडळाचे ३०-३५ कार्यकर्ते मूर्ती आणण्यासाठी 
इचलकरंजीस दुपारी दीडला पोचले. आरती झाल्यानंतर ३ वाजण्याच्या सुमारास . 
सर्व कार्यकर्ते मूर्ती हलविण्याचा प्रयत्न करु लागले, पण मूर्ती जागची हलेनाशी 
झाली. म्हणून कार्यकर्त्यांनी इचलकरंजीतीलच ८ ते १० हमालांना प्रत्येकी १०० रु. 
देऊन मूर्ती उचलून ठेवण्यास बोलाविले. पण त्यांनाही मूर्ती एक इंचही जागेवरुन 
हलली नाही. शेवटी कार्यकत्यांनी कंटाळून ६ वाजण्याच्या सुमारास हा प्रकार 
आपल्या कोल्हापुरातील सहकारी कार्यकर्त्यांना कळविला. त्यांनी हा प्रकार जोशी , 
नामक एका ज्योतिष्यांना सांगितला. जोशीनी वार्षिक प्रथा मोडून कोल्हापूरच्या ' 
बेशीबाहेर मूर्ती तयार करण्यास सांगितल्याने ही अडचण उद्भवल्याचे सांगितले, 

यानंतर हे जोशी आणि मंडळाचे काही कार्यकर्ते कोल्हापूरहून इचलकरंजीसं . 
रवाना झाले. यावेळी जोशीनी मूर्तीसमोर काळी बाहुली ठेवली. सर्व कार्यकर्त्यांनी . 
मूर्तीस नमस्कार करुन आमच्याकडून काही चुकले असल्यास माफ करावे, असे 
श्रीपुढे विनप्न साकडे घातले. यानंतर आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे केवळ ६ ते ७ 
कार्यकर्त्यांनीच ही मूर्ती अलगद उचलून वाहनात ठेवली ! 

यानंतर ९.३० वाजण्याच्या सुमारास कोल्हापूरात मूर्ती आणल्यानंतरही . 


बिज्ञान आणि चमत्कार / ४२८ 


मूर्ती हलविण्यात पुन्हा थोडीशी अडचण आली. मूर्ती आणताना किरकोळ रंग 
उडालेल्या ठिकाणी रंगकामास कोल्हापुरातील पूर्वीच्याच गोरखनाथ कुंभार यांना 
बोलाविण्यात आले. त्यांनी पाहटे ५ वाजेपर्यंत मूर्तींचे रंगकाम केले. यानंतर पुन्हा 
आश्चर्याची गोष्ट घडली. या कुंभाराचा हात लागताच की काय कोणास ठाऊक, 
पण केवळ चौघांनी मिळून ही मूर्ती मंडपात मूळ ठिकाणी ठेवली."" जी मूर्ती प्रत्येकी 
१०० रु. घेऊन उचलणाऱ्या ८-१० हमालांना एक इंचही हालली नाही ती मूर्ती 
चौघांनी सहज उचलून ठेवली, ती मूळ प्रथेप्रमाणे दरवर्षी गणपतीची मूर्ती करणाऱ्या 
त्या कुंभाराचा त्या मूर्तीला, किरकोळ रंग कामासाठी का असेना, हात लागल्यामुळे 
होय यात संशय नाही. हा “चमत्कार' त्या गणपतीने केला नाही, तर ती प्रथा 
पाळण्यासाठी परत पावले उचलणाऱ्या पश्चात्तापदग्ध अशा त्या लोकांच्या सामूहिक 
मनामुळे (००॥८०॥४८ 111) त्या वैश्विक व नैतिक अतींद्रिय शक्तीने केला-ज्या 
वैश्विक व नैतिक अतींद्रिय शक्तीतून त्या मानवी मनातून निर्माण झालेल्या गणपतीला 
फार प्राचीन काळी स्वतंत्र व्यक्तित्व प्राप्त झाले होते. आमच्या घरी घडलेला 
चमत्कारही त्या रेणुकादेवीने किंबा गणपतीने केला नाही, तर प्रथा पाळण्याचे 
ठरबिलेल्या पश्चात्तापदः्ध अशा आमच्या सामूहिक मनातून त्या वैश्विक अतींद्रिय 
शक्तीने केला. श्री. अथणे यांच्या पत्नीचा आजार बरा करण्याचा (वैद्यकशास्त्रात न 
बसणारा) 'चमत्कार*ही अथणे कुटुंबियांना प्रथेची आठवण करुन देणाऱ्या 
चिलेदेबांच्या रुपाने त्या अतींद्रिय शक्तीनेच केला. अशारीतीने प्रथा पाडणे व मोडणे, 
हे मानवी मनाचेच कार्य असल्यामुळे “मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयो;' 
म्हणजे माणसाला कर्माने बांधण्याचे व कर्मनेच त्याला सोडविण्याचे कार्य मानवी 
'मनच (त्यातून कार्य करणारी विश्वमनाची नैतिक शक्तीच) करीत असते हे उघड होते 
तथापि कर्म करण्याचे -प्रथा सुरु करण्याचे -स्वंतत्र्य माणसाला आहे. तो चांगल्या 
प्रथा सुरु करु शकतो व मानवाच्या आध्यात्मिक उत्क्रांतीला हातभार लावू शकतो. 
हे पुढील उदाहरण दाखवून देते. 


प्राणीहत्या निषिध्द असलेल्या देवता 

व्हॅन डर पोस्ट हे दक्षिण आफ्रिकेत काही बेपत्ता बुशमेनच्या शोधात 
होते. त्यांनी त्यासाठी एका आफ्रिकन वाटाड्याची मदत घेण्याचे ठरविले. तो 
वाटाड्या त्यांना ते बुशमेन 'स्लिपरी* डोंगरात असतील ब ते ठिकाण आपण 
दाखवू असे म्ह॑णालां. पण त्यासाठी त्याने एक अट घातली. ती अशी की शोधकाम 
करणाऱ्यामध्ये कोणीही प्राणीहत्या केलेली व्यक्ती नसावी. अन्यथा त्या डोंगराच्या 
देवतांचा कोप होईल. व्हॅन डर पोस्टची पंचाईत झाली. कारण त्यांच्या शोधपथकातील 
काहीनी यापूर्वी एक डुक्कर मारले होते, ब त्याना असे न करण्याबद्दल सांगावयास ते 
विसरले होते. आणि तेव्हापासून त्यांना संकटपरंपरेला सारखे तोंड द्यावे लागले 


बिज्ञान आणि चमत्कार / ४२९ 


होते. हे आता म्हणजे फार उशीराने त्यांना कळले. उदा. एकदा त्यांच्यावर मधमाशांनी 
हल्ला केला होता. त्यांनी आणलेला नबा कॅमेरा सारखा अडखळत होता. मग तो 
बाटाड्या त्या देवतांची प्रार्थना, करण्यासाठी बसला, पण एकदम कोणत्या तरी 
अदृश्य शक्तीने ढकलल्याप्रमाणे तो पाठीमागे पडला. वाटाड्या म्हणाला, 
“पाहिलेत? मला त्या देवता प्रार्थनाही करु देईनात.'” (भेंडवाडच्या भानामतीच्या 
प्रकरणात देवर्षीला भानामतीने कोलांट्या उड्या मारायला लावल्या होत्या, याचे 
येथे स्मरण करावे. पृ.५८.) नंतर टेपरेकॉर्ड अडकला व बंद पडला. पुन्हा एकदा 
मधमाशांनी त्यांच्यावर हल्ला केला. शेवटी त्या बाटाड्याने त्या देवतांशी संपर्क 
साधण्यासाठी एका सुईत दोरा ओवून ती आपल्या तळहाताच्या आयुष्य रेषेवर 
ठेवली आणि त्यात निरखून पाहू लागला. दहा मिनिटानंतर तो त्यांच्याशी बोलू 
लागला. त्याने त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले आणि व्हॅन डर पोस्टला म्हणाला, “रक्ताने 
माखलेल्या हातांनी तुम्ही लोक येथे आलेले आहात ही गोष्ट त्या देवतांच्या कोपाला 
कारणीभूत झालेली असून तुमचा येथे येण्याचा हेतू शुध्द नसता तर यापूर्वीच त्यांनी 
तुमचा निकाल लावला असता. मलासुध्दा त्यांनी सांगितले की तू पुन्हा प्रार्थना 
केली असतीस तर तुलाही प्राणास मुकावे लागले असते.” 


शेवटी व्हॅन डर पोस्टला एक युक्ती सुचली. त्याने त्या देवतांची एक 
चिठ्ठी लिहून क्षमा याचना करण्याचे ठरविले. त्या वाटाड्यालाही ती कल्पना पसंत 
पडली. त्याने पुन्हा त्या देवतांशी संपर्क साधून त्यांचा सल्ला घेतला, तेव्हा त्यांनीही 
संमती दर्शविली. मग एका कागदावर त्या देवतांची क्षमा याचना करणारी वाक्ये 
लिहून तो कागद एका बाटलीत घालून ती बाटली तेथील जमिनीत पुरली आणि त्या 
क्षणापासून सर्व संकटे नाहीशी झाली व शोधमोहीम यशस्वी झाली. १ पश्चात्तापदग्ध 
व प्रायश्चित्त घेणाऱ्या त्यांच्या सामूहिक मनानेच-त्या मनाच्या माध्यमातून त्या 
नैतिक विश्वशक्तीनेच हे संकट निवारण्याचे काम-दुसरा *चमत्कार' -केला, हे उघड 
आहे. देवतांच्या रुपाने संकटे आणणारे मनच व ते त्यांच्याच रुपाने नाहीसे करणारेही 
मनच. अशारीतीने 'मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयो:।' चांगल्या प्रथा कशा 
निर्माण कराव्यात, किंबहुना देवताही चांगल्या कशा निर्माण कराव्यात, हे अशा 
घटना दाखवून देतात. ज्या समाजात देवतांचे कसलेही “भंड नाही (*देव झाले 
उदंड । देवांचे मांडले भंड ।? रामदास स्वामी. दा.बो.११.२.२०), व म्हणून त्या 
देवतांविषयी कसल्या प्रथाही नाहीत, त्या समाजात अशाप्रकारची संकटे निर्माण 
होण्याचा प्रश्नच /प्रसंगच उद्भवत नाही हे खरे आहे. देवतांचे असले प्रकार-' भंड' - 
ब 'चमत्कार' ही आफ्रिकेत ब आशियातच विशेषत: भारतातच जास्त आढळतात 
हेही खरे आहे. तथापि युरोप-अमेरिका हे सुधारलेले व विज्ञानाचा व बुध्दिवादाचा 
टेंभा मिरविणारे देश देवदेवता ' च्यापासून मुक्त आहेत, असे समजण्याचे कारण 


बिज्ञान आणि चमत्कार / ४३० 


नाही ! त्यांनीही नव्या 'देवता' व त्यांच्या “प्रथा' ब 'संकटे' वा *चमत्कार' 
निर्माण केलेले आढळून येतात ! अर्थात त्यांच्या यांत्रिक संस्कृतीच्या देवता व 
*चमत्कार' ही (संकटेही) यांत्रिकच आहेत. पाश्चात्य जगाच्या या नव्या “देवता 'ना 
ब त्यांच्या या नव्या “चमत्कारां'ना पाश्चात्य जगाच्या नव्या *पुराणकथा' म्हणता 
येईल ! आपल्या कडील पुराणांना ब त्यातील देवदेवतांना हसणाऱ्या आमच्या 
*डोळस* बुध्दिवाद्यांच्या डोळ्यात या पाश्चात्य पुराणकथांच्या सत्यतेचे वस्तुनिष्ठ 
पुरावे हे झणझणीत अंजन कसे ठरते हे पाहणे उद्बोधक असून ते स्वत: पाश्चात्यांनीच 
त्यांनाच शोभणाऱ्या वैज्ञानिक तटस्थवृत्तीने गोळा करुन मांडलेले (पुरावे) असल्याने 
*सोनारानेच कान टोचावे' ही म्हणणे ते सार्थ करतात. म्हणून शक्‍य तो ते त्यांच्याच 
भाषेत येथे देतो. 


पाश्चात्यांच्या आधुनिक पुराणकथा अर्थात्‌ ए'९0 (उडणाऱ्या बशा) 

१ जुलै १९६५ रोजी मॉरीस मासे नावाचा फ्रान्समधील व्हलेन्सोल या 
खेड्यातील एक फ्रेंच शेतकरी पहाटे सहा वाजता शेतात ट्रॅक्‍टर मारण्यासाठी आला 
होता. तो ट्रॅक्‍टर सुरु करणार तोच एक विचित्र आवाज त्याच्या कानावर पडला. 
त्याने पाहिले की एक यंत्र आपल्या शेतात उतरले आहे. तो ट्रॅक्‍्टरवरुन खाली उतरुन 
त्या यंत्राकडे गेला. बीस फूट अंतरावरुन त्याने पाहिले की एक अंड्यासारखे दिसणारे 
मोटर कार इतके मोठे यंत्र आपल्या शेतात काटक्यासारख्या बारीक सहा पायावर 
उभे असून चार फूट उंचीची दोन यंत्रचालक माणसे त्या यंत्रासमोर त्याची तपासणी 
करीत आहेत. त्यांची डोकी वाजवीपेक्षा मोठी होती. त्यांना तोंड नव्हते. त्या जागी 
फक्त ओठ नसलेली थोडी फट होती, डोके माणसासारखेच होते. डोक्यावर काही 
नव्हते. पोषाख एकाच कापडाचा होता, हात लहान होते. तो जवळ जाताच त्यांनी 
त्याला पाहिले ब कसलेही आश्चर्य बा भीती न दाखवता त्यातील एकाने त्या यंत्रातून 
एक नळी काढली बं त्या शेतकऱ्यावर रोखली. त्याबरोबर तो पक्षघात (पॅरॅलिसिस) 
झाल्याप्रमाणे जागच्या जागी खिळून राहिला. ते दोघे एकमेकाशी धोगऱ्या आवाजात 
त्याला काही न कळणारे बोलले. पण तोंडाऐवजी घशातून त्यांचा आबाज येत होता 
व आपणाला त्यांची भीती वाटली नाही असे तो शेतकरी नंतर म्हणाला. त्या दोन 
माणसांची वृत्ती मित्रत्वाची वाटली, वैरत्वाची बाटली नाही, असेही तो म्हणाला. 
एका मिनिटानंतर ते दोन प्राणी त्या यंत्रात चढले ब ते लगेच वर उडाले. जेटच्या 
बेगाने ते विरुध्द दिशेला गेले. अंदाजे दीडशे फूट अंतरावर गेल्यानंतर ते एकदम 
अदृश्य झाले. जॅक व्हॅल्ली या खभौतशास्त्रज्ञाने त्या शेतकऱ्याची नंतर मुलाखत 
घेतली असून त्याला या यंत्राच्या अदृश्य होण्यासंबंधी मुद्दाम खोदून प्रश्न विचारला 
असता तो म्हणाला की एखादी वस्तू दूर जाताना जशी हळूहळू दिसेनाशी होते, तशी 
ती दिसेनाशी झाली नाही, तर एका क्षणी ती दिसली व दुसऱ्याच क्षणी ती एकदम 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४३१ 


दिसेनाशी झाली; (आणि हे अवघे दीडशे फूटावर घडले.) आपल्याला पक्षघात 
झाला म्हणजे नेमके काय झाले, हे सांगताना तो म्हणाला की आपली हालचाल 
करण्याची शक्ती गेली. पण श्वासोच्छ्वास (हृदयाचे ठोके) इ. शारीरिक क्रिया बंद 
पडल्या नाहीत. तथापि जागच्या जागी आपण खिळून राहिलो, मदतीसाठी ओरडू 
सुध्दा शकलो नाही व आपण मरणार असे आपल्याला बाटले. अंदाजे वीस 
मिनिटानंतर स्वतःच्या शरीराची पूर्ववत्‌ हालचाल आपण करु शकलो व नंतर घरी 
गेलो असे तो म्हणाला. यानंतर सतत दिवसभर काम करणाऱ्या त्या शेतकऱ्याला 
कित्येक आठवडे सारखी झोपेची गुंगी येऊ लागली. चार ताससुध्दा जागे राहणे 
अशक्य झाले. हे प्रकरण पोलीसांनीही तपासले असून त्यांना तो शेतकरी पूर्ण विश्वासू 
व प्रामाणिक असल्याचे आढळून आले आहे. त्याला भेटलेल्या 'यूफो' लोकांविषयी 
काय वाटले हे सांगताना तो म्हणतो की त्यांची आपल्याविषयीची वृत्ती वैरत्वाची 
नव्हती अशी आपली भानवा झाली. ते लोक चांगले असल्याची आपली खात्री 
झाली असेही तो म्हणतो. मात्र याचे दुसर्‍यांच्या बुध्दीला पटेल असे पुरावे तो देऊ 
शकत नव्हता, ४ 

*यूफो' या नावाने प्रसिध्द असलेल्या 'उडत्या बशां'ची पाश्चात्य 
देशातील अशी असंख्य उदाहरणे असून त्यांच्याविषयी कमीजास्त प्रमाणात 
वरीलसारखे अनुभव असंख्य पाश्चात्य लोकांना आले आहेत. असा अनुभव घेणाऱ्या 
लोकांचा एक नमूना म्हणून बरील उदाहरण दिले आहे. आता पुढील उदाहरण 
*यूफो ' च्या दुसऱ्या एका प्रकारच्या अनुभवाचे असून त्या प्रकरणाची संपूर्ण तपासणी 
केलेली असल्यामुळे 'यूफो' वाड्मयात ते बरेच गाजले आहे, हे प्रकरण बेटी व 
बानी हिल प्रकरण म्हणून 'यूफो' बाडूमयात प्रसिध्द आहे. 

२० सप्टेंबर १९६१ रोजी बेटी व बानीं हिल हे दोघे नवराबायको 
अमेरिकेच्या न्यू हँपशायर राज्यातील लिंकन शहराच्या दिशेने आपल्या कारमधून 
रात्री प्रवास करीत होते. त्या दोघांना समोरच्या काचेतून काही अंतरावर आकाशात 
एक तेजस्वी वस्तू दिसली. थोड्याच वेळात्त ती वस्तू काही शंभर फूट अंतरावर 
आली. ती वस्तू एकदम दिशा बदलत हिसके घेत उडत होती. तिचे वर जाणे, खाली 
येणे असे प्रकार चालू होते. यानंतर त्यांना आढळून आले की आपण लिंकन शहराच्या 
दक्षिणेला ३० मैल अंतरावरील अँशलँड शहराजवळ एकदम आलो आहोत. पण 
एकदम तेथे कस आलो हे त्यांना कळले नाही. मधला दोन तासांचा काळ 'चुकला' 
होता-ते दोन तास कुठे व कसे गेले याचा त्यांना पत्ता नव्हता. नंतर त्यांना सतत 
भयानक स्वप्ने पडू लागली. त्यामुळे त्यांना मानसरोगतज्ञाचा सल्ला घ्यावा लागला, 
त्या मानसरोगततज्ञाने त्यांच्याबर संमोहनाचा प्रयोग केला, तेव्हा असे आढळून आले 
की त्या *चुकलेल्या' दोन तासात त्या दोघाना त्या 'थूफो' च्या लोकांनी पळवून 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४३२ 


नेले होते ब त्यांची त्या “यूफो' मध्ये नेऊन वैद्यकीय तपासणी' केली होती. पण 
त्याची त्या दोघांना मुळीच जाणीव वा आठवण नव्हती. ज्या लोकांनी त्यांना 
पळवून नेऊन त्यांची 'वैद्यकीय तपासणी' केली होती, त्यांचे त्या दोघांनी त्यांच्यावर 
स्वतंत्रपणे केलेल्या संमोहनातून जे बर्णन केले आहे, ते सारखेच असल्याचे आढळून 
येते. त्यामुळे हा त्यांचा अनुभव खोटा नव्हता, हे सिध्द होते. तसेच त्यांना दिसलेली 
*यूफो' ही खोटी नव्हती. कारण अमेरिकेच्या लष्करी रडावर त्याची नोंद झालेली 
होती. या प्रकरणाची सर्ब दृष्टीनी तपासणी करण्यात आली असून त्याची सविस्तर 
माहिती जॉन फुलर या संशोधक लेखकाने आपल्या [शाप्फाश्ते उ०पा'ग९ या 
पुस्तकात दिली आहे. (अमेरिकेच्या लष्करी रडावर या 'यूफो'ची नोंद झाल्याचा 
या पुस्तकात उल्लेख नाही. ती गोष्ट नंतर उघड झाली आहे.) बड हॉपकिन्स हा 
अशाप्रकारे *यूफो' च्या लोकांनी पळवून नेलेल्या अनेक व्यक्तींची सत्य माहिती 
मिळवून प्रसिध्द करणारा संशोधक म्हणून प्रसिध्द असून त्याचे या विषयावरील 
1॥(.एतश हे पुस्तक प्रसिध्द आहे. अशाप्रकारे *यूफो'च्या लोकांनी पळवून 
नेलेल्या पाश्चात्य लोकांची संख्या ३७ लक्ष असल्याचे एका पाहणीत आढळून 
आले आहे. यापैकी काहीनी आपला अनुभव स्वत:ची पुस्तके लिहून प्रसिध्द केला 
आहे. यापैकी व्हिटली स्ट्रायबर हा प्रमुख असून त्याचे याविषयीचे (*ाद्णणएणांला 
हे पुस्तक प्रसिध्द आहे. एड वाल्टर नांवाच्या एका कंत्राटाचा धंदा करणाऱ्याने तर 
आपल्या आयुष्यात ११ व्या, १७ व्या, २५ व्या, ३३ व्या आणि ४९ व्या अशा 
बयाच्या वर्षी एकूण आपल्याला पाच वेळा “यूफो' च्या लोकांनी पळवून नेल्याचा 
संमोहनाद्वारा मिळविलेला आपला अनुभव पुराव्यनिशी मांडला असून त्याबद्दलचे 
आपल्या शरीरावरील खुणाचे फोटोही त्याने आपल्या ("0 १७पतप्ीलाड ग 
ए 5९९८९: १॥९ 11820४ १०९७०0४ ० 1705 या पुस्तकात प्रसिध्द केले 
आहेत. या पुस्तकाचे वैशिष्ट्य म्हणजे (170 खोटे म्हणणाऱ्या व त्याची ' भांडाफोड' 
करणाऱ्या लोकांचीच (6८5॥11-85) 'भांडाफोड' कशी झाली याची माहिती 
लेखकाने त्यांत फोटोसह दिली आहे. शिवाय 'यूफो*तील लोक कसे दिसतात 
याची चित्रेही त्यात त्याने दिली आहेत. 

[२९) म्हणजे [1॥त200॥0017॥9/0॥200८०( (उडणारी अज्ञात बस्तू) पण 
त्याचे हे वर्णन संशयास्पद आहे. कारण ही वस्तू * अज्ञात' असली तरी *उडणाऱ्या' 
वाहनांचे नियम पाळताना दिसत नाही, आणि 'वस्तू_ प्रमाणे वागतानाही आढळत 
नाही. उदा. प्रचंड वेगाने उडताना एकदम ९० अंशाचा कोन करुन ती फिरताना 
अनेकदा दिसली आहे. अशारीतीने फिरणाऱ्या वेगवान वाहनाचे शकले होतील. 
ती “वस्तू' प्रमाणे बागतानाही दिसत नाही. उदा. अनेकदा एकदम ' अदृश्य' होताना 
ती आढळते. त्यातील माणसेही अशीच अनेकदा ' अदृश्य' झाली आहेत. म्हणजे 


१व.।. आणि चमत्कार / ४३३ 


“यूफो' ब त्यातील माणसे ही ज्ञात विज्ञानाच्या नियमानुसार वागताना दिसत नाहीत. 
म्हणून ते परकीय ग्रहावरुन आलेले व प्रगत *उडणाऱ्या' वाहनातून पृथ्वीला भेट 
देणारे लोक आहेत, हा सिध्दांत सोडून द्याबा लागतो. (हा सिध्दांत सोडून देण्याची 
इतर अनेक कारणे आहेत. त्या सर्वांची यादी येथे देण्याचे कारण नाही. अनेकदा ते 

. इंप्रजीतून बोलताना आढळतात, ही वस्तुस्थिती ते परकीय ग्रहाबरुन आलेले नाहीत 
हे सिध्द कारणारे एक व्याबहारिक कारण आहे.) *यूफो' ब त्यातील लोक हे 
स्थळकाळाचे बंधनच पाळत नाहीत, असे सामान्यत: दिसून येते. अन्यथा ते एकदम 
प्रकट होणे ब अदृश्य होणे हा प्रकार कसा करु शकतात याचा उलगडा होत नाही. 
असे असूनही ते स्थळकाळात आपल्या अस्तित्वाचे भौतिक परिणाम दाखवून देतात. 
उदा. ते जेथे उतरतात तेथे उतरल्याच्या खुणा जमिनीवर स्पष्ट दिसतात. तेथील पीक 
नष्ट झालेले, जळलेले, सपाट झालेले आढळून येते. रडारबरही त्याची नोंद होते. 
माणसाना पळवून नेऊन त्यांच्या शरीराची त्यांनी 'वैद्यकीय तपासणी' केल्याच्या 
खुणा त्यांच्या शरीरावर उमटलेल्या दिसतात. 


पण यापेक्षाही विलक्षण रीतीने ते स्थलकालात आपला (भौतिक) परिणाम 
घडवून आणताना दिसतात. उदा, ते आकाशात ज्यांना दिसतात त्यांच्या कारगाडीचे 
एंजिन आपोआप बंद पडते. एका डॉक्टरच्या पोटावर 'यूफो' पाहिल्यानंतर त्रिकोणाचे 
चिन्ह उमटले. त्याच्या 'यूफ़ो' पाहणाऱ्या लहान मुलाच्याही पोटावर तसलेच चिन्ह 
उमटले. ते चिन्ह नंतर आपोआप नाहीस झाले, पण पुन्हा उमटले. असे अनेकदा 
झाले. त्या डॉक्टरची एक जखम आपोआपच बरी झाली. एका व्यक्तीचे *यूफो' 
पाहिल्यानंतर डोळेच गेले; तो (तात्पुरता) आंधळा झाला. एकाच्या चष्म्याची 
प्लॅस्टिकची फ्रेम वितळली. काहीना 'यूफो'चे स्वप्न पडते ब दुसऱ्या दिवशी 'यूफो' 
दिसत्ते. एका पोलीसाच्या दरवाजावर टक्टक्‌ असा आवाज झाला. दरवाजा उघडून 
पाहतो तो कोणी नाही. पण त्याच दिवशी संध्याकाळी त्याला “यूफो' दिसली. 
त्यात दोन माणसेही दिसली, आणि तो पक्षघात होऊन एकदम (तात्पुरता) लुळा 
झाला ! बर उल्लेख केलेला पोटावर त्रिकोणाचे चिन्ह उमटलेला डॉक्टर एकदा 
अचानक अंतराळी उचलला गेला व परत जमिनीवर येणे आपल्या इच्छेबाहेर 
असल्याचे त्याला आढळले ! हा विचित्र प्रकार एका शेतकऱ्याने शेतातून घरी परत 
येत असता 'यूफो' पाहिल्यानंतर त्याच्या घोड्याच्या बाबतीतही घडला. घोडे 
आपोआप अंतराळी उचलले गेल्यामुळे त्याला त्याचा लगाम हातातून सोडावा 
लागला ! ज्यांना “यूफो' दिसतात त्यांना ते दिसण्यापूर्वी किंबा दिसल्यानंतर 
त्यांच्या घरी अनेकदा भानामतीचे प्रकार घडतात, असेही आढळून आले आहे. 
उदा. त्यांच्या घरातील वस्तू इकडून तिकडे आपोआप जातात किंवा अदृश्य होतात. 
स्नानगृहातील पाण्याची चाबी आपोआप सुरु होणे, घरातील बिजेचे दिवे आपोआप 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४३४ 


लागणे, बंद होणे, घड्याळे बंद पडणे, असले प्रकार घडतात. घरात रात्री भुतासारख्या 
आकृती फिरताना घरातील लोकांना दिसतात. दरवाजा आपोआप उघडल्याचा व 
बंद झाल्याचा आवाज ऐकायला येतो. पाच वेळा 'यूफ़ो 'नी पळवून नेलेल्या एड 
वाल्टरच्या घरी अशा भानामतीच्या प्रकाराखेोरीेज बळचणीखाली हाडांचा पंजा 
लोबंकळत असलेला अनेकदा दिसला आहे. “यूफो' पाहिलेल्या काही जणांना 
अतींद्रिय शक्तीही प्राप्त झाल्याची आढळून आली आहे. एका मुलीला 'यूफो' 
पाहिल्यानंतर शरीर सोडल्याचा अनुभव आला. (१० व्या प्रकरणात वर्णिलेल्या 
मरणानुभवातील अनुभवासारखा (087) हा अनुभव होता.) 'यूफो' पाहिल्यानंतर 
झोपेची गुंगी येणे, वेळ 'चुकणे' , (काही तासांचा अनुभव नसणे) असले अनुभव 
बऱ्याच जणांना आले आहेत. 

पुढील एक विलक्षण प्रकरण अनेक 'यूफो' संशोधकांनी पूर्णपणे तपासून 
पूर्ण प्रमाणभूत (1.1 6001101180) म्हणून जाहीर केले आहे. डॉ. फाँटेस या 
संशोधकाने ते आपल्या 1१1८ $७७०श' 06लण8॥(5 या पुस्तकात विस्ताराने 
दिले आहे. त्याची अगदी संक्षिप्र माहिती अशी : १५ ऑक्टोबर १९५७ रोजी रात्री 
एक वाजता ब्राझीलचा अँटोनिओ व्हिल्लास बोअस या नावाचा एक शेतकरी आपल्या 
शेतात ट्रॅक्‍टर मारत होता. अचानक त्याला आपल्या शेतात एक 'यूफो' उतरल्याची 
दिसली. त्याबरोबर त्याच्या ट्रकटरचे एंजिन बंद पडले. “यूफो' तील काही लोक 
खाली उतरुन त्याच्याकडे आले. त्याबरोबर तो ट्रॅकटरमधून खाली उतरला व पळू 
लागला. पण त्यानी त्याला पकडले व त्याला 'यूफो' त नेले. एका खोलीत नेऊन 
त्याचे सगळे कपडे काढून घेऊन त्याला त्यांनी पूर्ण नम्न केले व ते त्याचे कपडे घेऊन 
दुसर्‍या खोलीत गेले. काही वेळाने एक स्त्री त्याच्या खोलीत आली. ती संपूर्ण नग्न 
होती. तिने आपल्याशी संभोग करण्यास त्याला भाग पाडले, संभोगानंतर एक 
माणूस त्यांच्या खोलीत आला. त्या स्त्रीने आपल्या हाताचे बोट प्रथम आपल्या 
पोटाकडे व नंतर आकाशाकडे केले व ती हसली व त्या माणसाबरोबर निघून गेली, 
नंतर त्या लोकांनी त्याचे कपडे परत केले व त्याला *यूफो' फिरुन दाखवली. काही 
वेळाने त्याला शिडीकडे बोट करुन उतरण्यास सांगितले. तो उतरल्यानंतर काही 
सेकंदातच ती “यूफो' उडून नाहीशी झाली. आपल्या 'यूफो'च्या या अनुभवाची 
खूण व पुरावा म्हणून त्याने 'यूफो 'तील एक घड्याळासारखी दिसणारी वस्तू उचलून 
आणण्याचा प्रयत्न केला. पण एका माणसाने त्याला ढकलून तो यशस्वी होऊ 
दिला नाही, असे तो नंतर म्हणाला. त्याची (अँटोनिओची) डॉक्टर फोटेसने नंतर 
शारीरिक तपासणी करुन आपले याविषयीचे वैद्यकीय मतही दिले आहे. अँटोनिओने 
त्या स्रीचे जे वर्णन केले आहे त्यावरुन असे दिसते की बाजवीपेक्षा जास्त पातळ 
ओठोखेरीज ती गोऱ्या अमेरिकन स्त्रीसारखीच होती. मात्र तिचे डोके आपल्या 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४३५ 


खांद्याला पोचेल इतकीच तिची उंची होती असे तो म्हणतो. संभोग करताना मात्र 
एखाद्या प्राण्यासारखा ती आवाज काढीत होती असे तो म्हणतो. 


*यूफो' कथा म्हणजे नव्या बाटलीतील जुनीच दारु 

२४ जून १९४७ रोजी मार्शल केनेथ अर्नोल्ड या विमान चालकाला प्रथम 
आपल्या विमानातून आकाशात उडणाऱ्या बशासारख्या काही वस्तू दिसल्या आणि 
तेव्हापासून जगातील सर्वभागात इतरांना त्या बशा दिसू लागल्या असे मानण्यात 
येते. पण जक्‌ व्हॅल्ली या खभौतशास्त्रज्ञाने आपल्या १९७० साली लिहिलेल्या ४७95- 
9०" (० ]॥1820॥19 या पुस्तकात दाखवून दिले आहे की सर्व समाजातील व 
संस्कृतीतील लोकांच्या पुराण-कथातून (1/॥15) आणि लोककथातून (01:1०८) 
अशाप्रकारचा (*यूफो ' सारख्या) परकीय (9141) लोकांशी माणसांचा संबंध आला 
असल्याच्या कथा आढळून येत असून त्या त्या समाजाला व संस्कृतीला अनुसरुन 
त्याचे स्वरुप बदलत गेले असल्याचे दिसून येते. या पुराणकथा आहेत याचा अर्थ 
त्या काल्पनिक आहेत असा नसून त्या माणसांच्या इच्छाआकांक्षा वा स्वप्ने 
प्रतिबिंबित करणाऱ्या खऱ्या कथा आहेत असे व्हॅट्रीचे म्हणणे आहे. सी, जी. युंग 
याने ]॥॥॥४ 9807९७ या पुस्तकात १९५९ सालीच म्हटले आहे की या उडत्या 
बशा म्हणजे मानबाच्या सामूहिक अबोध मनातून (८०1219८ ॥ाट०15ल०५5) 
निर्माण झालेल्या बस्तू असून आधुनिक (यंत्रयुगाला अनुरूप अशा) त्या नव्या 
*निर्माण होऊ घातलेल्या पुराणकथा (ग्रा/115 ८118112) आहेत. जॅक्‌ व्हॅली 
म्हणतो की था पुराणकथा नव्या असल्या तरी त्या मानवाच्या स्वप्नांना मूर्त रुप 
देणाऱ्या जुन्याच पण खऱ्या कथा असून अमेरिकेच्या मूळ इंडियन रहिवाशांच्या 
प्राथमिक समाजापासून तो तहत आधुनिक मानवाच्या विज्ञानयुगातील यांत्रिक 
समाजापशत त्यांचे बाह्य स्वरुप कालानुसार बदलत गेले असले तरी मूळ अंतरंग 
अबाधितच आहे. उदा. केल्टिक (आयलँड, स्कॉटलंड) देशातील “पर्‍यांचे' (ज्यांना 
झा», ५००१, ९४%, उद्या॥» असेही म्हणतात) माणसांशी असेच पूर्वी संबंध 
आले होते. ते लोक माणसांना असेच पळवून नेत असत. त्यांच्याशी अनेकदा 
लैंगिक संबंधही त्यांनी केलेला आढेळून येतो, ॥॥९ "० एबाफ त्रा 0८ शार : 
ल्प या प्रसिध्द ग्रंथात इव्हॅन्स-वेंटूझ या संशोधक लेखकाने केल्टिक देशातील 
अनेक लोकांच्या मुलाखती घेऊन 'पर्‍्यां' चे अशाप्रकारे लैंगिक (व अन्य) संबंध 
माणसांशी प्रत्यक्षात कसे घडत होते यावर वस्तुनिष्ठ प्रकाश टाकला आहे. धार्मिक 
क्षेत्रातील घटनाही या गोष्टीला पुष्टी देतात. उदा. मध्ययुगीन युरोपमध्ये अनेक 
पुरुषांना ' देवदूता ' शी (412175) व चेटकिणींचा *राक्षसा' शी (१81015) लैंगिक 
संबंध घडत होता याबद्दलचे पुरावे कॅथॉलिक चर्चच्या कागदपत्रातून मिळतात. 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४३६ 


अनाटोल फ्रान्स याने आपल्या 1१९४०1६ ०! ॥९ ५०व& या कादंबरीत अशा 
संबंधाविषयीची माहिती देणाऱ्या ग्रंथांची एक मोठी यादीच दिली आहे. त्यामध्ये 
सेंट ऑगस्टीनच्या १॥८ ९1४ ग' ५०१ या पुस्तकाचाही समावेश होतो. सेंट 
ऑगस्टीनने चेटकिणींचा 'राक्षसा' शी लैंगिक संबंध होत होता हे नाकारणे 
उध्दटपणाचे होईल असे स्पष्ट म्हटले आहे. [अशारितीने 'पऱ्या' शी, 'देवदूता ' शी 
ब 'राक्षसां' शी माणसाचा लैंगिक संबंध घडत होता हे * पुराव्या ' निशी दाखवून 
देणारे पाश्चात्य लेखकांचे बरील ग्रंथ संदर्भ पाहता आपल्याकडील पुराणकथातील 
(उदा. महाभारतातील) विश्वामित्राचा मेनकेशी (अप्सरेशी) भीमाचा हिडिंबेशी 
(राक्षसाशी) लैंगिक संबंध झाल्याचा कथा खोट्या कोण म्हणेल ?] आता माणसाशी 
लैंगिक (व अन्य) संबंध ठेवणाऱ्या या 'पर्‍या' (1811९5), 'देबदूत' (्या€5) व 
*राक्षस' (01015) हे सर्ब नेमके कोण होते, हा महत्त्वाचा प्रश्न असून त्याचे 
समाधानकारक उत्तर मिळाले तर असाच माणसाशी आधुनिक यंत्रयुगाच्या काळात 
*यूफो' मधून येऊन लैंगिक (व अन्य) संबंध ठेवणारे “*यूफो लोक' कोण आहेत 
याचे उत्तर आपोआप मिळते. इव्हॅन्स वेंट्झ याने केल्टिक देशातील लोकाकडून 
मिळविलेल्या माहितीवरुन असे दिसून येते की *पन्या' (*यूफो' मधील लोकाप्रमाणे) 
माणसासारखी निरनिराळी रुपे घेऊ शकतात, इच्छेनुसार लहानमोठे होऊ शकतात, 
केव्हाही गुप्त व प्रकट होऊ शकतात. थोडक्यात या '*पर्‍्या' म्हणजे दुसरे तिसरे 
कोणी नसून मॅडम ब्लॅव्हेट्स्की व लेडबीटर यांनी ज्यांना निसर्गदेवता (131012 
काग किंबा ८121145) म्हटले आहे, तेच आहेत. म्हणजे पृथ्वी, आप्‌, तेज व 
वायू या निसर्गदेबता वा शक्तीच आहेत. पृथ्बी संपत्तीचा खजीना असल्यामुळे 
आपण पृथ्बीदेबतेला कुबेर म्हणतो. पाश्चात्यांच्या पुरणकथात त्यांना 81011 
म्हणतात. आपण ज्यांना जलदेवता (सप्तमातृका किंवा सातीआसरा) म्हणतो त्याना 
ते ७0॥2 म्हणतात. अग्नीदेवतेला 5818118006 म्हणतात; वायूदेवतेला ५५1७॥ 
म्हणतात. १ यापूर्वी सांगितल्याप्रमाणे या देवतांना मंत्राने, प्रार्थनेने अगर भक्तीयोगाने 
वश करुन घेता येते. मग त्या आपल्या आज्ञेत राहू शकतात. त्या आपल्या इच्छा 
पूर्ण करु शकतात. उदा. अग्नी भाजू वा जाळू शकत नाही, इ. पण या देवता माणसाच्या 
बिरोधात गेल्या तर घरेही जाळू शकतात. भानामतीमध्ये त्या हेच करतात. 'यूफी' 
हे याच निसर्गदेवतांचे खेळ असल्याचा एक बळकट पुरावा म्हणजे 'यूफो' पाहिलेल्या 
लोकांच्या घरी अनेकदा भानामतीचे प्रकार लगेच सुरु होताना दिसतात. कारमधून 
प्रबास करणाऱ्यांना “*यूफो' दिसली तर अनेकदा त्याच्या कारचे एंजिन आपोआप 
बंद पडते. *यूफो' पाहिलेल्या एका डॉक्टराला व एका शेतकऱ्यांच्या घोड्याला 
आपोआप अंतराळी उचलले गेल्याचा (८५९1) अनुभव आला. ही सर्व 
भानामतीचीच लक्षणे आहेत. निसर्गात्मेच अशा खोड्या करतात. भानामतीत 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४३७ 


अनेकदा अंगावर फुल्या उमटतात. उपर्युक्त डॉक्टराच्या व त्याच्या मुलाच्या पोटावर 
त्रिकोणाचे चिन्ह उमटले आणि तेही *यूफो' पाहिल्यानंतरच, (नंतर ते आपोआप 
नाहीसे झाले.) अनेकदा भानामतीत भूकंप झाल्याप्रमाणे दाणदाण आवाज येतो. 
(पाहा : रेठरे बु ॥ ची भानामती, पृ. ३४) (डी. डी. होम या माध्यमाच्या 
उपस्थितीतही भूकंप होत असे. पाहा : विज्ञान आणि बुध्दिवाद, पृ. २८) 'यूफो' 
दिसल्यानंतरही भूकंपाचा अनुभव आला आहे. (एड वाल्टरने याला ' आकाशकंप' 
50४ १५४७७-म्हटले आहे.) ११ निसर्गातम्यांचा एक आवडता खेळ म्हणजे ओसाड 
प्रदेशात ते माणसांना, विशेषत; प्रवाशांना राजवाडे, किठ्ठे, घरे इ. दाखवतात. नंतर 
ते सर्व दृश्य एकदम अदृश्य होते. “यूफो' हाही त्यातलाच प्रकार आहे. फरक 
इतकाच की हे अंतराळ युग (555०2 १2७) असल्यामुळे ओसाड प्रदेशातील 
राजवाड्याच्या जागी ते आकाशात (परकीय ग्रहावरुन आल्याचा भ्रम/भास निर्माण 
करणारे) 'यूफो' हे आकाशयान दाखवतात. याविषयीची काही उदाहरणे मागे 
दिली आहेत. उदा. अँलन पतीपत्नींना सपाट प्रदेशात उंच टेकडी ब त्यावर लाकडी 
बैठक दिसली. पण नंतर ('यूफो' प्रमाणेच) ती अदृश्य झाली. कृष्णानंदांना शिवालय 
दिसले. जबळच एक ओढा दिसला. पण मंतर ते सर्व अदृश्य झाले. (पृ. ३'»५, २७६) 
यातील बुचकळ्यात टाकणारा भाग म्हणजे या गोष्टी प्रथम दृश्य होतात व नंतर 
एकदम अदृश्य होता, यावरुन कोणालाही हा दृष्टिभ्रम आहे, हे दृश्य खोटे आहे असे 
वाटण्याचा संभव आहे. पण ही दृश्ये भ्रामक नसतात, तर खरी असतात. 'यूफो' प्रमाणे 
त्या स्थलकालात भौतिक रुपाने अस्तित्वात असणाऱ्या व परिणाम करणाऱ्या गोष्टी 
असतात. उदा. अँलन पतीपत्नी त्या टेकडीवर चढून त्यावरील लाकडी बैठकीवर 
प्रत्यक्ष बसले. कृष्णानंदांनी त्या ओढ्यात प्रत्यक्ष अंघोळ केली, त्या शिबालयात 
बसून जप ध्यान केले. जसे अँटोनियोने त्या 'यूफो*त चढून त्या स्त्रीशी संभोग 
केला. हाच या सर्व प्रकरणातील सर्वात मोठा *चमत्कार' असून पाश्चात्य शास्त्रज्ञांना 
*यूफो'चे कोडे उकलण्यातील हा सर्वात मोठा अडथळा ठरला आहे. 'यूफो' ही 
परकीय ग्रहावरुन आलेली अवकाशयाने आहेत असे समजून त्यांच्या वर्तनाची रुढ 


वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून उपपत्ती देण्याचा शास्त्रज्ञ नेहमी प्रयत्न करीत असतात. पण * 


“*यूफो' ही परकीय ग्रहावरुन आलेली अवकाशयाने नसल्यामुळे हा त्यांचा प्रयत्न 
निष्फळ ठरतो. त्यामुळे भानामतीप्रमाणेच यूफो' ही एक तर खोटी म्हणणे किंवा 

तिच्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करणे हे दोनच पर्याय या रुढ शास्त्रज्ञांपुढे उरतात. पण हे. 
भानामतीच्या बाबतीत शक्‍य झाले म्हणून “*यूफो' च्या बाबतीत शक्‍य होत नाही. 

कारण 'यूफो' ही जागतिक पातळीवरील सार्वजनिक घटना असून तिच्याकडे 

अमेरिकन सरकारलाही दुर्लक्ष करता आलेले नाही. उदा. अमेरिकेच्या वायूसेनेने 

]णं०-( 3150 ४०: नावाची *यूफो* च्या संशोधनासाठी एक खास योजना आखून 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४३८ 


राबबलेली आहे, पण शेक्टी ती गुंडाळली गेली. ('यूफो' वरील 'काँडॉन गिपोर्ट' 
नष्ट करण्यात आला.) कारण 'यूफो' च्या बागणुकीची उपपत्ती रुढ विज्ञानाच्या 
चौकटीत राहून वायूसेनेला देणे शक्‍य न झाल्यामुळे व तिला आपल्या हवाईदलाच्या 
सामर्थ्याच्या पलीकडील ही अवकाशयाने आहेत, हे सत्य मान्य करणे नामुष्कीचे 
वाटल्यामुळे तिने व अमेरिकन शासनाने *यूफो'चे हे सर्व प्रकरणच दडपून टाकले. 
त्यावर पांघरुन घातले. (खुद्द आयसेनहावर या अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना १९५४ 
साली एका बिमानतळाजवळ “यूफो' शी प्रत्यक्ष संबंध आला होता, ही वस्तुस्थितीही 
लपवून ठेवण्यात आली.) '** पण अमेरिकन सरकारला हे प्रकरण दडपता आले 
म्हणून अमेरिकन शास्त्रज्ञांना ते दडपता येत नव्हते. कारण *यूफो' ही या अंतराळ 
युगातील अवकाशयानासारखी जागतिक पातळीबरील सार्वजनिक घटना 
असल्यामुळे त्याची वैज्ञानिक दखल घेणे त्यांना भागच होते. पण ही दखल घेताना 
भानामतीसारख्या इतरही असल्याच *चमत्कारां' चीही दखल त्यांना घेणे भाग पडले. 
कारण त्या सर्व 'चमत्कारां' मागील कार्यकारणभाव सारखाच आहे. अतींद्रिय 
वैज्ञानिकांनी अशा “*चमत्कारां' ची उपपत्ती आधुनिक भौतिक शास्त्रातील शोधांच्या 
आधारे लावलेलीही आहे. त्याचाच अवलंब 'यूफो' च्या संशोधकांनाही करावा 
लागला आहे. उदा. अमेरिकेच्या वायूसेनेच्या 0०1८० 31५८ 3०01: योजनेबर सल्लागार 
म्हणून नेमलेल्या डॉ. अऑलन हायनेक या खगोलशास्त्रज्ञाने 'यूफो ' ची उपपत्ती 
देण्यासाठी, म्हणजे “यूफ़ो' एकाच वेळी (भानामतीप्रमाणे) भौतिक व मानसिक 
अशा दोन्ही पातळीवर कशी कार्य करते याची उपपत्ती देण्यासाठी, भौतिक शास्त्रातील 
प्रकाशाच्या क्लाँटम सिध्दांताचा आधार घेतला आहे. क्काँटम सिध्दांतानुसार प्रकाशही 
(भानामती ब 'यृफो ' प्रमाणे) असाच बागताना दिसतो. उदा. प्रकाश एकदा कण 
(एभ्राली) बनून स्थलकालात भौतिक स्वरुपात आपले अस्तित्व प्रकट करतो व 
त्याचवेळी तरंग (५७४८) बंनून अदृश्य बनतो ब आपले स्थलकालाच्या पलीकडील 
अस्तित्व प्रकट करतो. अशारीतीने प्रकाशाचे हे परस्परविरोधी वर्तन क्काँटम 
सिध्दांताच्या आधारे स्वीकारणाऱ्या शास्त्रज्ञांना 'यूफो' चेही ( व भानामतीचेही) 
असलेच परस्परबिरोधी वर्तन (म्हणजे अदृश्यातून स्थलकाळात दृश्य बनणे ब दृश्यातून 
परत अदृश्य-स्थलकालातीत-बनणे) स्वीकारण्यात त्या शास्त्रज्ञानी अडचण का 
बाटावी ? *यूफो' चे एकाच वेळी भौतिक (दृश्य) व मानसिक (अदृश्य) पातळीवरील 
हे परस्परविरोधी व्रागणे (ए70-45-00|2015 क्या (17(0-45-059%2117 ९५८15) 
स्वीकारण्यास त्यांनी खळखळ का करावी ? असा प्रश्‍न डॉ. हायनेक याने विचारला 
आहे.*** अशारीतीने “यूफो' ब भानामती (वास्तविक “यूफो' ही जागतिक 
पातळीवरील भानामतीच आहे) हे दोन्ही खरे आहेत हे मान्य करुन रुढ भौतिक 
विज्ञानात (काँटम सिध्दांताच्या आधारे) भौतशास्त्रज्ञांना ते स्वीकारावे लागले आहेत. 


बिज्ञान आणि चमत्कार / ४३९ 


तात्पर्य, कृष्णानंदांनी अस्तित्वात नसलेल्या पण खऱ्या (म्हणजे अदृश्यातून दृश्य 
झालेल्या) ओढ्यात अंघोळ केली, तसल्याच शिवालयात बसून जप-ध्यान केले. 
अँटोनियो यानेही अस्तित्वात नसलेल्या पण खऱ्या (म्हणजे अदृश्यातून दृश्य 
झालेल्या) *यूफो' तील स्त्रीशी संभोग केला; हे सर्व *चमत्कार' असले, म्हणजे या 
सर्व गोष्टी असंभाव्य बाटत असल्या, तरी त्या खऱ्या आहेत, म्हणजे रुढ भौतिक 
शास्त्राच्या स्थलकालाच्या कल्पनेच्या चौकटीत ते 'चमत्कार' बसत नसले तरी 
अतींद्रिय विज्ञानाच्या ब सैध्दांतिक भौतिक शास्त्राच्या (॥ट्ण्यांस्य] ॥॥95125) 
(म्हणजे क्काँटम सिध्दांताच्या) चौकटीत ते बसतात, हे डॉ. हायनेक सारख्या क्षेत्रीय 
संशोधकांना (1९16 ७/०॥(६५) मान्य करावे लागले आहे. 


पुराणे ही माणसाची भावनिक गरज 

पाश्चात्यांच्या पुरणकथातील *पर्‍्या' , 'देबदूत' ब *राक्षस' यांचा जो 
मानवाशी लैंगिक व अन्य संबंध घडत होता तो ब आपल्या पुराणकथामध्येही 
असाच (विश्वामित्र-मेनका, भीम-हिडिंबा, कुंती-सूर्य, वायू इ.) संबंध होत 
असल्याची जी वर्णणे आढळतात ती वरील उपपत्तीच्या प्रकाशात आता खोटी 
आहेत असे कोणालाही म्हणता येणार नाही, हे उघड आहे. कारण निसर्गदेवता 
भौतिक जगात वाटेल ती रुपे घेऊन प्रकट होऊ शकत असल्यामुळे हे 'चमत्कार' 
शक्‍य (व सत्य) असल्याचे मान्य करावे लागते, या निसर्गदेवतांना अतींद्रिय दृष्टीने 
प्रत्यक्ष पाहू शकणाऱ्या लेडबीटर यांचे याविषयावरील पुढील विवेचन या दृष्टीने 
अत्यंत उद्बोधक असल्याने ते येथे संपूर्ण देतो. (ही अतींद्रिय दृष्टी इतरही अनेकांना 
प्राप्ञ झालेली असून त्यांचे याविषयावर भतैक्य आहे, हे लक्षात ठेवावे.) लेडबीटर 
म्हणतात, 

“गृ 0 (ज 22 50125 ७५९ 280 पीटव€!9 ० 8100011205 0९0९081 
गणी या एटा 90 ८258 गां 10७७ ७38२ पाद 210 ॥८56 त्रि(हा वाट 
$0॥९(॥€5 ॥९012521120 85 ॥॥९१15112 (20०१४ ७॥%/५८4( 100125, वा- 
फव पा पी७ावा णिणा क्षा 2813 ८्ट्र ७वा९(] 1890015॥01॥10125, ॥॥0तटात 
इल्लूणीलडण टण पल बटूलातड, ७0 (1टाट वाट गावा विट 10 [धापा ट 
कणाला ॥८ ०108 0प ४९४ (टत टर्‍सांलाटट, [॥ढ९ "/८९ ७1619 01 ॥1- 
डॉवि285 1101551241 0395 900 1115 ७1७152 (0 067102 181, 0200156 8 (गि|०८्टू 
0०९5 ॥0. 910020 10 ए38519 शावाटा1च] 502 ९9101र्‍2वर्‍ता, ९8 ॥€४७ 18८ 


एल्टपण९त पाठडा णाठाह ता व्रॉपाी च क्यात एंलपा2$पष९ टलाठी(ाञाड. 11 15 52 85 
४९९] ३5 [1९50111015 10 एजाठ्पा९€ ॥९ ७०॥0१ट जिणापराधे ; ओवी 1] 


100 1015 ॥0: ]109/1०02०.”१** याचा थोडक्यात भावार्थ असा की ग्रीक [व 
हिंदू | पुराणात पूर्वीच्या काळी निसर्गशक्ती अनेकदा मानवी रुपे घेऊन प्रत्यक्ष 
माणसाशी (लैंगिक इ.) संबंध ठेवत असत. या पुराणकथा (काल्पनिक) समजून 


बिज्ञान आणि चमत्कार / ४४० 


हसण्यावारी लावण्याची आधुनिक भौतिकबादी लोकांची जी प्रवृत्ती दिसून येते ती 
योग्य नाही, कारण भौतिकवादात न बसणाऱ्या घटना पूर्वी योग्य ब अनुकूल वातावरण 
उपलब्ध होत असल्यामुळे घडत होत्या. सर्वच अनुभव काही मर्यादित जीवन जगणारे 
आपण घेऊ शकत नाही. म्हणून “मला ज्याचे ज्ञान होत नाही, (अनुभब घेता येत 
नाही) त्याला ज्ञान म्हणतो येणार नाही, (ते कोणालाही अनुभवता येणार नाही)' 
असे म्हणण्याचे धाडस ब मानभावीपणा कोणी करु नये, 

असे म्हणण्याचे धाडस ब मानभाबीपणा 'यूफो'चा अनुभव घेणारा 
आधुनिक पाश्चात्य मनुष्य तरी निश्चितच करणार नाही ! कारण पुराणात वर्णन केलेल्या 
अनुभवापेक्षाही काही बाबतीत विलक्षण अनुभब तो या 'यूफो'च्या द्वारा घेत आहे. 
या 'यूफो' म्हणजे “जन्माला येणाऱ्या नव्या पुराणकथा' (11915 11 ॥12 11.0१) 
आहेत असे 'यूफो' चे संशोधक शास्त्रज्ञ का म्हणतात हे आता वाचकांच्या लक्षात 
येईल. प्राचीन काळातील पुराणकथा खोट्या म्हणून हसण्यावारी नेणाऱ्या आधुनिक 
भौतिकवादी मानवाला जणू धडा शिकविण्यासाठीच निसर्गात्मे “यूफो' तून या मव्या 
(यंत्रयुगीन) *चमत्कार' युक्त पुराणकथा निर्माण करीत असाव्यात. जागतिक 
पातळीवर गणपती दूध पिण्याचा जो *चमत्कार' २० सप्टेंबर १९९५ रोजी घडला 
तोही याच सदरात मोडत असून तोही देवदेवता खोट्या म्हणणाऱ्या (जगभरातील) 
भारतीयांना धडा शिकविण्यासाठीच निसर्गात्म्यांनी घडवलेला चमत्कार असला 
पाहिजे किंवा मानला पाहिजे, हे उघड आहे. 

खंरी गोष्ट अशी आहे की जुन्या पुराणकथा खोट्या म्हणणार्‍या भौतिकवादी 
माणसाला त्याच्या अंबकाशयुगातील विज्ञानवृत्तीला अनुरुप अशा 
(*यूफो ' सारख्या) नव्या पुराणकथांची मानसिकदृष्ट्याच गरज आहे. या आधुनिक 
वैज्ञानिक मानवाच्या मा मानसिक-भावनिक गरजेची पूर्तता करण्यासाठीच या *यूफो' 
प्रकट होत आहेत्र. *यूफो' 'ही जागतिक पातळीवरील भानामतीच असल्यामुळे 
(भानामती म्हणजे अर्थात्‌ निसर्गात्म्यांचा खेळ) आणि भानामती मानवी मनातूनच 
निर्माण होत असल्यामुळे (ती मानवी मनातून कशी निर्माण होते, हे आपण यापूर्वी 
पाहिलेच आहे) मानवी मनाची/भावनेची ही गरज भागविण्यासाठी *यूफी' च्या 
रुपाने निसर्गदेंबता या नव्या पुराणकथा निर्माण करीत आहेत, हे स्पष्ट आहे, कारण 
पुरणाशिवाय माणूस जगूच शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. पुराणकथांचा 
अधिकारी संशोधक जोसेफ कँपबेल याने ॥॥७५॥७ ०४ ७०१ या ग्रंथांतून दाखवून 
दिल्याप्रमाणे मानवाला भाषा व कला यांच्याइतकीच पुराणाचीही गरज आहे. म्हणजे 
मनुष्य भाषेशिवाय ब कलेशिवाय जसे जगू शकत नाही, तसे पुराणाशिवाय- 
ही तो जगू शकत नाही. म्हणून प्रज्ञाचक्षू संत श्री गुलाबराव महाराज यांनी म्हटले 
आहे की “ एकवेळ ईश्षर नाही म्हटले असता चालेल. पण पुराणे नाही म्हटल्याने 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४४९ 


जगच बुडेल. "११ “पुराणे नाही म्हटल्याने जगच बुडेल' असे गुलाबराव महाराजांनी 

म्हणण्याचा भावार्थ असा की माणूस प्राधान्याने भावनिक जगात जगत 
असल्यामुळे, म्हणजे आपले भावनाविश्व दर्शविणाऱ्या पुराणाशिवाय तो जगूच 
शकत नसल्यामुळे, पुराणे नाकारणे म्हणजे त्याचे भावनिक जगच त्याला नाकारणे- 
त्याच्यापासून हिरावून घेणे-होय, म्हणजेच त्याला जगणेच अशक्य करणे होय. 
त्याच्यापासून पुराणे हिरावून घेऊन कोणीही त्याला जगणे अशक्य करु शकत 
नसल्याचे दाखवून देणारी आधुनिक काळातील पुराणे म्हणजे “यूफो' होत ! यूफो 
ह्या (प्राश्चात्य) मानवाऱया * सामूहिक अबोध मना' तून (टजाट्टा1 ४८ ७1८5०10195) 
निर्माण झाल्या असल्याचे सी. जी. युंग या प्रसिध्द मानसशास्त्रज्ञाने का म्हटले 
आहे, हे आता वाचकांच्या लक्षात येईल. 


अशारीतीने *यूफो' ह्या (प्राश्चात्य) माणसाची भावनिक गरज भागवणाऱ्या 
आधुनिक पुराणकथा असल्या तरी त्या पूर्वीच्या पुराणकथाप्रमाणेच एकाच बेळी 
मानसिकही (भावनिकही) आहेत ब भौतिकही आहेत; म्हणजे 
(भानामतीप्रमाणे) स्थलकालातीत राहून स्थलकालात प्रकट होणाऱ्या- 
स्थलकालात प्रत्यक्ष परिणाम घडवून आणणाऱ्या-त्या खऱ्या गोष्टी आहेत, 
काल्पनिक कथा नाहीत, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. (उदा. कृष्णानंदांनी अंघोळ 
केलेला ओढा व ध्यान केलेले शिवमंदिर खरे होते, अलन पतीपत्नी ज्यावर चढून 
बसले ती टेकडी ब ती लाकडी बैठक खरी होती, अँटोनियो *यूफो' तील ज्या 
स्वरीशी संभोग केला ती स्त्री खरी होती व ती 'यूफो* ही खरी होती, ३.) आणि हाच 
आधुनिक (स्थलकालाच्या चौकटीत राहून) “यूफो'चा विचार करणाऱ्या ब शोध 
घेणाऱ्या रुढ वैज्ञानिकांना बुचकळ्यात टाकणारे सर्वात मोठे कोडे-सर्वात मोठा 
“चमत्कार! - ठरले आहे. “यूफो 'चे (व भानामतीचेही) कोडे सोडविण्यातील तोच 
सर्वात मोठा अडथळा ठरला आहे. पण तो अडथळा रुढ विज्ञानाच्या (म्हणजे 
न्युटोनियन विज्ञानाच्या) चौकटीत राहून विचार करणाऱ्यांनाच अडथळा ठरला 
आहे. पण रुढ विज्ञानाची ही न्यूटोनियम चौकटच आईन्स्टाइनच्या सापेक्षता सिध्दांताने 
ब मॅक्स प्लँकच्या क्राँटम सिध्दांताने केव्हाच मोडून टाकली आहे. मानबी जीबनातील . 
सर्वच घटनांचा विचार आता या नव्या भौतशास्त्रातील सिध्दांतांच्या आधारे करावा ' 
लागणार आहे याची जाणीव फारच थोड्या शास्त्रज्ञांना झालेली असून *यूफो' च्या 
घटनांनी त्यांना तसा विचार करण्याची आता सार्वत्रिक निकडच निर्माण केली आहे. .. 
आणि ही निकड खुद्द अमेरिकन सरकारच्या 'यूफो'*च्या एलंध्ल 91072 8०% ' 
प्रकल्पावर सल्लागार म्हणून काम करणाऱ्या डॉ. अँलन हायनेक या शास्त्रज्ञाच्या 
बाबतीत कशी निर्माण झाली हे आपण यापूर्वी त्याने प्रकाशाच्या कराँटम सिध्दांताच्या 
आधारे “यूफो'चे कोडे सोडविण्याचा जो प्रयत्न केला आहे, तो सांगताना पाहिले 


बिज्ञान आणि चमत्कार / ४४२ 


आहे. [उदा. डॉ. हायनेकने 'यूफो' ही एकाच वेळी भौतिक वस्तू ((10-859-00- 
1९९) आणि मानसिक-यूफो-घटना ((]70-859-059/०॥1० ८५) असल्याचे म्हटले 
असून प्रकाशाच्या एकाच वेळी कण (७३७) व तरंग (७०५०) ह्या परस्पराबिरोधी 
गुणधर्माची उपपत्ती देणाऱ्या काँटम सिध्दांताचा त्यासाठी त्याने आधारे घेतला 
आहे.] जॅक व्हॅल्ली या 'यूफो ' च्या संशोधक शास्त्रज्ञानेही म्हटले आहे की “(105 
ब्राह ए०ाडा१प0(60 0०0 35 [भी १५1९1 00]९९5 क्याठे 95 ७५१९2 वल्गर०९," 
(ठळक शब्द मुळातले.) म्हणजे *यूफो ' ही एकाच वेळी भौतिक बाहने ब मानसिक 
(भावनिक) साधने आहेत. म्हणजेच माणसाची भावनिक गरज 
भागविण्यासाठी (मनातून) निर्माण झालेली ती (खरी) भौतिक वाहने, 
(साधने) आहेत. अशा रीतीने 'यूफो' व भानामती यांच्या पाठीमागची यंत्रणा 
एकच आहे ही गोष्ट ह्या रुढ शास्त्रज्ञांना येन केन प्रकाराने मान्य करावे लागले आहे. 
कारण भानामतीही (*यूफो ' प्रमाणेच) अदृश्यात राहून मानवाची भावनिक 
(मानसिक) गरज भागविण्यासाठी भौतिक जगात दृश्य परिणाम घडवून आणताना 
दिसते. [भौतिक जगात कालानुसार, प्रसंगानुसार व गरजेनुसार निरनिराळ्या रुपाने 
तीही प्रकट होताना- (चांगले-वाईट) परिणाम करताना-दिसते.] यूफ़ो पाहिलेल्या 
लोकांच्या घरी भानामतीचे परिणाम अनेकदा घडतात, त्यांच्यावरही 
भानामतीसारखेच (चांगले वाईट) परिणाम घडून येतात, हा योगायोग नाही. पण 
या रुढ शास्त्रज्ञांना भानामतीचा अभ्यास नसल्यामुळे व ब्रह्मविज्ञानाचे (थिऑसॉफीचे) 
ही ज्ञान त्यांना नसल्यामुळे अशा घटनांच्या पाठीमागच्या शक्तीच्या स्वरुपाविषयी 
केवळ तर्क करण्यापलीकडे ते काही करु शकत नाहीत. तथापि काही शास्त्रज्ञ 
.(बिशेषतः “यूफो 'चा खोलवर अभ्यास व क्षेत्रीय संशोधन करणारे शास्त्रज्ञ) शास्त्रीय 
सत्याच्या जबळ अप्रत्यक्षपणे पोहोचलेले दिसतात. उदा. जॅक व्हॅट्टी याने आपल्या 
*यूफो' वरील १९८८ सालच्या ग्रंथाला 1)111६॥18075 (परिमाणे) असा मथळा 
दिला असून त्यामध्ये त्याने (अनेक शास्त्रीय कारणे देऊन) स्पष्ट म्हटले आहे की 
*यूफो ' ही परकीय ग्रहाबरुन आलेली बाहने नसून त्या आपल्या 
स्थलकालातील भौतिक जगात त्या जगाच्या बाहेरुन हस्तक्षेप करणाऱ्या 
आंतरपरिमाणीय (ग(शा'पाप्ाझ9181)-म्हणजे इतर परिमाणातून आलेल्या - 
बस्तू आहेत.'* या वंस्तू नेमक्या काय आहेत किंवा त्यातील लोक कोण आहेत 
हे तो सांगत नाही. [तथापि ते जाणीवयुक्त (1॥18111267065) आहेत असे तो म्हणतो. ] 
कारण अतींद्रिय (आध्यात्मिक) पातळीवरुन पुराणकथा निर्माण करणाऱ्या 
“यूफो ' चा शोध भौतिक पातळीवरुन रुढ पध्दतीने घेताच येणार नाही, हे सत्य 
त्याने अगोदरच मान्य केले आहे.'*६ तथापि आपण त्रिमितीच्या जगात राहतो असे 
समजत असलो तरी आपल्या प्रोवती इतर अनेक (स्थिलकालाच्या पलीकडील) 


बिज्ञान आणि चमत्कार / ४४३ 


मिती (परियाणे) (वकशा5०05) असून त्यांच्या आस्तित्वाचा पुरावा आपल्याला 
अस्वस्थ करणार असल्याठुळे आपण केवळ दुरग्रहातून त्याकडे आजपर्यंत दुर्लक्ष 
करीत आलो आहीत, हे त्याने मोकळेपणाने मान्य केले आहे. '** मनुष्य अनेक 
मितींच्या विश्वात राहतो हे ब्रह्मवैज्ञानिक सत्य असून *यूफो'च्या प्रकरणामुळे 
व्हॅढ़ीसारख्या शास्त्रज्ञांना त्याचा शोध लागला आहे आणि ते सत्य त्यांना आता 
अशारितीने मोकळेपणाने व उघडपणे सार्वजनिकरीत्या मान्य कराबे लागले आहे. 


आपण यापूर्वी पाहिलेच आहे की ब्रह्मविज्ञानानुसार भुवलोक (१5081 
४०0 हे चतुर्मितीचे मरणोत्तर (मृतात्म्यांचे) जग असून ते निसर्गात्म्यांचेही वसतिस्थान 
आहे. (पृ. ३५९, ३७१) मनुष्य तेथे लिंगदेहाने (वासनादेहाने) राहतो /वावरतो. 
झोपेत मनुष्याचा आत्मा देह सोडतो हे लक्षात ठेवावे. अशावेळी तो याच चतुर्मितीच्या 
जगात वावरत असतो. त्यावेळी आपल्याला स्वप्न पडले असे तो म्हणतो. पण ते 
स्वप्न म्हणजे या चतुर्मितीच्या जगाचा त्याचा अनुभव असतो.“ मृतात्मे (मेलेले 
नातेवाईक) ब निसर्गात्मे त्याला या जगात भेटतात. निसर्गात्मे कधीकधी त्याला 
भयानक दृश्ये (रुपे) दाखबतात. त्यावेळी तो आपल्याला भयानक स्वप्न (॥ट!- 
7) पडले असे म्हणतो. “यूफो' पाहिलेल्या अनेक लोकांना निसर्गात्मे या 
चतुर्मितीच्या जगात अशीच भयानक दृश्ये दाखवतात. (हिल पतीपत्नीना *यूफो' 
पाहिल्यानंतर अशीच भयानक स्वप्ने पडू लागल्याचे आपण यापूर्वी पाहिले आहे. 
पृ. ४३२) काहीजण जाणीवपूर्वक देह सोडू शकतात. याला देहातीत अनुभव (0५ 
४०१४ ८कथांशा०९ संक्षिप्रात 087) म्हणतात. १८ व्या शतकात स्विडेनबोर्ग या 
युरोपियन गृहस्थाला हे सामर्थ्य प्राप्त झाले होते. या देहातीत अवस्थेत मनुष्याचा 
आत्मा चतुर्मितीच्या (मृतात्म्यांच्या ब निसर्गदेवतांच्या) उपरोक्त जगात जाऊन त्या 
जगातील अनुभव घेऊ शकतो. या अवस्थेत आपल्याला भेटलेल्या मृतात्म्यांचे व 
देवदूतांचे (812९15) स्वीडेनबोर्गने वर्णन केले आहे. १० व्या प्रकरणात आपण 
मरणानुभव्यांना (25) देह सोडल्याचा हाच अनुभव येत असल्याचे व हा अनुभव . 
भ्रामक नसून सत्यापनाच्या कसोटीला उतरत असल्याचे विस्ताराने पाहिले आहे. 
या अवस्थेत मरणानुभव्यांना पूर्वी मेलेले नातेवाईक भेटतात हेही सांगितले आहे. 
काही जणांना मरणानुभवात देवदूतही भेटल्याचे आढळून येते. अलीकडच्या काळांत 
स्वीडेनबोर्गप्रमाणे जाणीवपूर्वक देह सोडण्याचे सामर्थ्य अमेरिकेच्या रॉबर्ट मन्रो या 
गृहस्थाला प्राप्त झालेले असून त्याने आपल्या अशा अनुभबावर आधारित उ०पा:- . 
॥९४५ 0 ७ 30११ आणि एतछा' 1०065 हे दोन ग्रंथ लिहिले आहेत. त्याने 
पहिल्या ग्रंथात नुकतेच मेलेल्या मित्रांना आपण मरणोत्तर चतुर्मितीच्या जगात मुद्दाम . 
देह सोडून कसे भेटलो याचे वर्णन केले आहे. त्या जगात आपल्याला मदत करणारेही 
(देवदूत) भेटले असल्याचे त्याने म्हटले असून त्यांनी आपल्याला कशी मदत केली 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४४४ 


याचे त्याने ५४८1६ 91१ याट ९५ या प्रकरणात वर्णन करुन सांगितले आहे. 
ज्यांना 621015 किंबा दुष्ट शक्ती म्हणता येईल अशा प्राण्यांचाही या जगात 
आपल्याला अनुभव आल्याचे त्याने म्हटले असून त्यांच्याशी आपण कसे लढलो 
याचेही वर्णन त्याने केले आहे. अशारीतीने ब्रह्मविज्ञानातील परलोकवर्णनाला पुष्टी 
देणाऱ्या लाखो मरणानुभव्यांच्या व अतींद्रियदृष्टीच्या प्रभावळीमध्ये (स्वेच्छेने देह 
सोडणाऱ्या लेडबीटरांच्या पंक्तीत) जाऊन बसणारा रॉबर्ट मन्रो हा अगदी अलीकडचा 
एक महत्वाचा (देह सोडणारा) साक्षीदार ठरतो व ब्रह्मवैज्ञानिक सत्ये अतींद्रिय 
पातळीवर-म्हणजे स्थलकालांच्या पलीकडे-गेल्याशिवाय शोधता येत नाहीत ही 
गोष्ट शाबित करतो. 


“यूफो' ब भानामती यामधील काही साम्यें 

*यूफो' ही जागतिक पातळीवरील भानामती कशी आहे, हे त्या 
दोहोमधील साम्य दाखवून वर स्पष्ट केले आहे. याखेरीज दोहोमधील आणखी 
काही साम्ये मागे दिलेल्या उदाहरणावरुन स्पष्ट दिसणारी असून त्यांचीही माहिती 
घेणे आवश्यक आहे. उदा, यूफो' पाहिलेल्या लोकांना “चुकलेल्या बेळे' चा 
(715917९ 1118) अनुभव येतो, हे आपण पाहिले आहे. काही तास कुठे गेले याचा 
त्यांना पत्ता नसतो-आठवण नसते. कृष्णानंदानाही नेमका हाच अनुभब आला 
होता. त्यांचा (त्या शिवालयात) संपूर्ण एक दिवसच चुकला होता. तो बुधवार 
आहे असे ते समजत होते. पण तो गुरुवार होता. भोजेच्या अमृत मगदुमला ही 
भानामतीने मध्यरात्रीच्या बेळी भर दुपार असल्याचे दाखवले होते. अलन पतीपत्नींना 
लाकडी बेंचवरुन उतरल्यानंतर आपण डॉर्किंगला कसे पोहोंचलो हे कळले नाही, 
(हिल पतीपत्नीना 'यूफो ' प्राहिल्यानेंतर अंशलँडला आपण कसे पोहोंचलो हे कळले 
नव्हते.) “यूफो ' पाहिल्यानंतर अनेकांना पक्षघात (पॅरलिसिस) झाल्याचा अनुभव 
आला आहे. सौ.. लन यांनाही लाकडी बैठकीवर बसल्यानंतर काही लोकांची 
पाठीमागे चाहूल लागली असता क्षणभर पक्षधात होऊन त्या पाठीमागे बळून पाहू 
शकल्या नाहीत असे आढळून आले आहे. (पृ.३७६) भानामतीत (विशेषत: 
मृतात्म्याच्या संचाराच्या वेळी) अनेकदा शरीराचे तापमान एकदम उतरते. “हात 
बर्फासारखे गार पडतात.” ** सौ. अँलन यांनाही काही लोकांची पाठीमागे चाहून 
लागल्यानंतर त्यांना एकदम इतका गारवा जाणवला की त्या आपल्या पतीना 
म्हणाल्या, “थंडी पडली का?'' आणि श्री. अँलन यांनी आपल्या पत्नीचा हात 
धरुन पाहिले तेव्हा तो प्रेतासारखा थंड लागला. 'यूफो ' च्या बाबतीतही असाच 
अनेकदा गारवा जाणवला आहे. (उदा, 0७७5०१० १1७९०५ - 95210. 605,615) 
मृतात्मविद्येच्या बैठकीच्या वेळी माध्यमाच्या उपस्थितीत जे “चमत्कार' घडतात, 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४४५ 


ते त्या माध्यमाची बनवेगिरी असते असे म्हणणाऱ्यांना कर्नल ऑलकॉट यांनी 
आव्हान दिले आहे की हे 'चमत्कार' घडताना माध्यमाचे हात एकदम बर्फासारखे 
गार होतात हे मी स्वत: तपासून खात्री केली असून हे “चमत्कार' बनवेगिरी नसल्याचे 
सिध्द करणाऱ्या इतर अनेक वस्तुनिष्ठ पुराव्याबरोबर हा एक महत्त्वाचा शरीरशास्त्रीय 
(शारीरिक बदलाचा) पुरावा असून तसा आपल्या शरीराच्या तापमानात कोणीही 
बदल करुन दाखवावा. (४०1. 17. 91-2) असा बदल कृत्रिमपणे आपल्या शरीरात 
कोणलाही करता येत नाही. हा तापमानातील फरक (गारवा) भानामती, मृतात्मा 
ब “यूफो” यांच्या अस्तित्वाचा सारखाच परिणाम आहे, असे दिसून येते. 
(मृतात्मविद्येचे संशोधक नाशिकचे क्षीरासागर यानीही या गोष्टीची आपल्या ग्रंथात 
नोंद केली आहे.) 
“यूफो ', मरणानुभब आणि भानवाचे आध्यात्मिक पुनरुत्थान 
*यूफो' पाहिलेल्या एका डॉक्टरला व एका घोड्याला आपोआप अंतराळी 
उचलले गेल्याचा अनुभव आल्याचे यापूर्वी सांगितले आहे. हा 'यूफो ' च्या 
भानामतीचा परिणाम (वा प्रकार) असल्याचे तेथे म्हटले आहे. अर्थात्‌ 
स्थलकालाच्या पलीकडील चतुर्मितीच्या (अतींद्रिय) पातळीवरील निसर्गशक्तींचा 
हा त्रिमितीच्या (भौतिक) पातळीवरील परिणाम आहे. असाच परिणाम पाच, सहा 
व सात मितींच्या (मानसिक, बुध्दिक ब आत्मिक) पातळीवरील (अतींद्रिय) 
शक्तींचाही त्रिमितीच्या (भौतिक) पातळीच्या जगावर होऊ शकत्तो. अशा 
परिणामाला-तोही अतींद्रिय पातळीवरील शक्तींचाच परिणाम असला तरी- 
भानामतीचा परिणाम (किंबा प्रकार) म्हणण्याऐवजी आध्यात्मिक परिणाम म्हणणे 
अधिक सयुक्तिक होईल, कारण असाच परिणाम साधू संतांना त्यांच्या आध्यात्मिक 
उत्थानाच्या वेळी अनुभवास येतो. उदा. काही साधू ध्यानाच्या वा समाधीच्या 
वेळी आपोआप अंतराळी उचलले जातात, तर काहीजण ध्यानासाठी मुद्दाम अंतराळी 
आसन घालतात, असे आढळून येते. (उदा. श्री. बुदबुदाचार्य हे १९०३ साली एक. 
हात वर अंतराळी आसन घालीत असत व हे मी स्वत: पाहिले आहे, असे पुण्याचे 
श्री. द. ल. तथा काकासाहेब निरोखेकर या बिडकरमहाराजांच्या शिष्यांनी म्हटले 
आहे." 'यूफो' पाहिलेल्या काही लोकांना अतींद्रिय शक्ती प्राप्त झाल्याचे आढळून 
आले असून त्याचा मागे उल्लेख केला आहे. काहीना देह सोडल्याचा अनुभवही 
(035) आला असून त्यांचाही उल्लेख तेथेच केला आहे. (पृ.४३५) असे अनुभव . 
मरणानुभव घेणाऱ्या लोकांना विशेष करुन येतात असे आढळून येते व त्याविषयीची 
सविस्तर माहिती १० व्या प्रकरणात दिली आहे. *यूफो'ब मरणानुभव (पा)ए) 
यांच्यामधील हे अनुभवसाम्य व मरणानुभव घेणाऱ्यांना (त्यांच्या घरी किंवा त्यांच्या 
उपस्थितीत) भानामतीचेही अनुभव येतात (त्यांच्यात भानामतीची शक्ती प्रवर्तित 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४४६ 


होते) ही वस्तुस्थिती पाहता “यूफो ', भानामती ब॒ मरणानुभब या सर्व 
घटनाप्रकारांच्या पाठीमागे अतींद्रिय पातळीबरील विविध शक्ती कार्यरत असल्याच्या 
दिसून येतात, व त्या सर्वांचा उद्देश कमी जास्त प्रमाणात मानबाचे अतींद्रिय 
पातळीवरुन विविध अनुभवांच्याद्वारे आध्यात्मिक पुनरुत्थान घडविण्याचा 
असल्याचेही स्पष्ट होते. विशेषत: *यूफो ' ब मरणानुभव हे प्रकार युरोप- 
अमेरिकेसारख्या पाश्चात्य भौतिकवादी देशातील लोकांनाच जास्त प्रमाणात 
अनुभवास येत असल्याचे आढळून येत असल्यामुळे ह्या तर्काला पुष्टी मिळते. 
कारण अण्वस्रांचा शोध लावणाऱ्या व दोन महायुध्दे जगावर लादणाऱ्या या पाश्चात्य 
भौतिकवादी ब भौतिकसुखबादी देशानाच आध्यात्मिक दृष्टीची व आध्यात्मिक 
पुनरुत्थानाची पौबात्य देशापेक्षा जास्त गरज आहे. मरणानुभव घेणाऱ्यांची पाश्चात्य 
देशातील दिवसेदिवस वाढत जाणारी संख्या व त्या अनुभवातून त्यांच्या 
व्यक्तिमत्वात होणारे आमूलाग्र आध्यात्मिक परिवर्तन या गोष्टी याच वस्तुस्थितीच्या 
निदर्शक असून त्याची १० व्या प्रकरणात आपण विस्ताराने चर्चा केली आहे, 
'यूफो ' पाहिलेल्या काही लोकातही असाच व्यक्तिमत्वात आध्यात्मिक बदल घडून 
येत असल्याचे आढळून आले असून त्याची काही उदाहरणे नमून्यादाखल येथे 
देतो. 

“यूफो' पाहिल्यानंतर आपल्या व्यक्तिमत्वात झालेला बदल सांगताना 
एक ब्रिटिश स्त्री म्हणते, “जगातील बहुतेक धर्म जे करण्याचा प्रयत्न करतात पण जे 
प्रत्यक्षात करु शकलेले नाहीत, ते *यूफो ' च्या दर्शनाने माझ्या बाबतीत घडले आहे. 
मला त्याने सत्याचे दर्शन घडविले आहे. *यूफो'ने माझे व्यक्तिमत्त्व पूर्ण बदलले 
आहे. ज्या दिबशी दुपारी मी *यूफ़ो ' पाहिली त्या दिवशी अज्ञेयवादी (अज्ञानी) 
असलेली मी एकदम शञेयवादी वा ज्ञानी (८1051८) झाले. मला झालेले ज्ञान म्हणजे 
आकाशातून एकाएकी माझ्या बुध्दीत पडलेला विजेचा जणू प्रचंड लोळच होता.” १ 
जॉइस नावाची अमेरिकन स्त्री आपल्यात १९६७ साली 'यूफो' पाहिल्यानंतर 
झालेला बदल पुढीलप्रमाणे वर्णन करुन सांगते, “ ('यूफो ' पाहिल्यानंतर) माझ्या 
आवडीनिवडी बदलल्या. मला ऐतिहासिक कांदबऱ्या आवडायच्या. पण कादंबऱ्या 
बाचण्याचेच मी सोडून दिले आणि गूढ शास्त्राबरील ग्रंथ बाचू लागले. उदा. “यूफो*, 
अतींद्रिय विज्ञान, मानसिक विकास, पुनर्जन्म, प्राचीन गूढे, अटलांटिस, 
इजिप्टॉलॉजी, पिरॅमिड्स, प्राचीन धर्म इ. *१ ज्या फ्रेंच डॉक्टराच्या पोटावर *यूफो ' 
पाहिल्यनंतर त्रिकोणाचे च्िन्ह उमटले व जो अंतराळी उचलला गेला त्या डॉक्टराच्या 
बाबतीतही असेच मानसिक/आध्यात्मिक परिवर्तन घडून आल्याचे दिसून आले 
आहे. तो व त्याची पत्नी हे दोघेही नंतर जीवनात घडणाऱ्या घटना व मृत्यू हे 
अपरिहार्य असल्याचे मानून त्यांचे आध्यात्मिक दृष्टीने स्वागत करु लागले, असे 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४४७ 


आढळून येते. (त्यांची पूर्वी अशी वृत्ती नव्हती.) 

मरणानुभव घेणाऱ्या बहुसंख्य लोकांच्या बाबतीत जसे आध्यात्मिक 
परिवर्तन घडून येते, तसे “यूफो' पाहिलेल्या किंवा त्याच्या संपर्कात आलेल्या 
बहुसंख्य लोकांच्या बाबतीत घडून येत असल्याचे दिसून येत नाही, हे खरे असले 
तसी निदान काही लोकांच्या व्यक्तिमत्वात *यूफो' पाहिल्यानंतर आध्यात्मिक 
परिवर्तन घडून येते ही गोष्ट अर्थपूर्ण असून काही मरणानुभवाच्या संशोधकांचे या 
गोष्टीने लक्ष वेधले आहे; आणि हा काही योगायोग नाही ह्याची जाणीवही त्यांना 
झाली आहे. कारण मरणानुभब आणि *यूफो*चा अनुभव या दोहोमध्ये प्रकाशा 'चा 
अनुभव हा सामान्य आहे. मरणानुभवतात मरणानुभव्याला प्रकाशव्यक्ती (पटपट 
र्ण [हा दिसते वा भेटते. तर 'यूफो ' पाहणाऱ्याला प्रकाश स्वरुपातच ती दिसते. 
मरणानुभबात भेटणारी प्रकाशव्यक्ती कोण हे गूढ आजपर्यंत जसे कोणालाही उकलता 
आलेले नाही, तसे प्रकाशस्वरुपात दिसणारी ब भेटणारी “यूफो* ही वस्तू नेमकी 
काय आहे ब त्यातून प्रकट होणाऱ्या व्यक्ती कोण आहेत, हे गूढही आजपर्यंत 
कोणालाही उकलता आलेले नाही; आणि यात आश्चर्य नाही. कारण जॅक व्हॅली 
याने खुलेपणाने मान्य केल्याप्रमाणे स्थलकालातीलं रुढ साधनानी व पध्दतीने त्याचा 
शोध घेणेच-लावणेच शक्‍य नाही. याचा अर्थ असा की स्थल-कालांच्या पलीकडे 
ज्यांची दृष्टी जाऊ शकते अशा (लेडबीटर, अँनी बेझंट यासारख्या) अतींद्रिय दृष्टीच्या 
ब्रह्मवैज्ञानिक व्यक्तींनाच त्याचा शोध लावता येतो; आणि तो शोध भारतीय क्रषी- 
मुनींनी फार पूर्वीच लावला आहे. उदा. बृहदारण्यक उपनिषदात जनेकाने सूर्य, चंद्र, 
अग्नी हे भौतिक प्रकाश देणारे स्रोत जेव्हां अस्तित्वात नसतात, तेव्हां कोणत्या 
प्रकाशात माणसाला दिसू शकते-ज्ञान होऊ शकते, असा याज्ञवल्क्यांना प्रश्न 
विचारला असता याज्ञवल्क्यांनी ' आत्मा एव अस्य ज्योतिः भवति ।! 
(बृ.उप.४.३.६) (म्हणजे आत्म्याच्या प्रकाशातच त्याला दिसते-आत्मा हाच त्याला 
अशावेळी ज्ञान देणारा प्रकाशस्रोत बनतो.) असे उत्तर दिले आहे. (याचा पूर्वी 
उल्लेख आला आहे. पृ.११६) मरणानुभवात दिसणारी प्रकाशव्यक्ती व अचानक 
प्रकट होणारी आणि अदृश्य होणारी “यूफो' ही दोन्ही भौतविज्ञानाचे नियम भंग' 
करणारी असल्यामुळे असे म्हणावे लागते की ते भौतिक प्रकाशस्योत मुळीच नाहीत. 
ते इतर मितीतील बा परिमाणातील (५150151015) (अतींद्रिय) प्रकाशस्रोत आहेत; 
आणि ते पाहणाऱ्यावर भानामतीप्रमाणे अदृश्य (अतींद्रिय) पातळीवरुन सारखेच . 
*चमत्कार ' युक्त परिणाम करताना दिसतात. या परिणामापैकी माणसाच्या 
व्यक्तिमत्वातील आध्यात्मिक बदल हा एक महत्वाचा परिणाम असून तो 
याज्ञवल्क्यांनी उल्लेखिलेल्या आत्मिक (म्हणजे सातव्या मितीच्या) पातळीवरील 
परिणाम आहे. तो कुंडलिनी शक्तीच्या जागरणासारखाच परिणाम असल्याचे व 


बिज्ञान आणि चमत्कार / ४४८ 


मानवी जाणिवेच्या उत्क्रांतीला तो हातभार लावत असल्याचे मरणानुभवाचा प्रसिध्द 
संशोधक केनेथ रिंग याने परता १०७५७५१ 001९89 या ग्रंथात दाखवून दिल्याचे 
१० व्या प्रकरणात सांगितलेच आहे. (पृ. १२५) 'यूफो 'चाही काही व्यक्तीवर 
असाच परिणाम होत असल्यामुळे *यूफो' व “मरणानुभव' हे दोन्ही मानवी 
जाणिवेच्या उत्क्रांतीला हातभार लावत आहेत, त्याचे आध्यात्मिक पुनरुत्त्मान करीत 
आहेत, असे निश्चित म्हणता येते. केनेथ रिंग याने १९९२ साली लिहिलेल्या 0॥1९४9 
एऐ्णंल्ट; !४९७'1)28॥ ॥३७रर्‍सार, (11 (9 एयालट्णागाशि छत 00 81.घ्रा'2९€ 
या ग्रंथात पाश्चात्यांच्या जीवनातील (मरणानुभव ब यूफो) या दोन्ही महत्वपूर्ण 
घटना-प्रकारांचा तुलनात्मक अभ्यास करन त्यांच्यातील संबंध मानवी उत्क्रांतीच्या 
दृष्टीने स्पष्ट करुन दाखवला आहे. अशाच प्रकारचे मत मायकेल ग्रोसो, पी. एम्‌. 
एच्‌. अँटवाटर या इतर मरणानुभव ब 'यूफो' संशोधकांनीही प्रकट केले आहे. 
*यूफो 'च्या लोकांनी पळवून नेलेल्या व्हिटली स्ट्रायबर या लेखकाचेही असेच मत 
असल्याचे दिसून येते. या संदर्भातील एक आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे तीन वेळा 
मरणानुभव घेतलेल्या पी, एम्‌. एच्‌. अँटवाटर या विदुषी बाईने मरणानुभब घेतलेल्या 
हजारो लोकांच्या मुलाखती घेतल्यानंतर तिला असे आढळून आले की त्यापैकी 
'एकतृतीयांश मरणानुभव्यांना मरणानुभबानंतर एक तर *यूफो'चे स्वप्न पडले, 
किंबा प्रत्यक्ष “यूफो' दिसली ! काही टक्के लोकाना “यूफो ' तील लोकांशी प्रत्यक्ष 
संबंधही आला असल्याचे व काहींना तर त्यांनी पळवूनही नेले असल्याचे 
आढळून आले आहे !”"' मरणानुभष व “यूफो ' अनुभव यांचा आध्यात्मिक 
पातळीवर घनिष्ठ संबंध असल्याचे यावरुन स्पष्ट होते. अशारीतीने मानवाच्या 
अंधारी (अज्ञानरुपी) बोगद्याच्या शेवटी (भौतिकवाद हा मानबाचा अंधारी- 
अज्ञानरुपी-बोगदाच आहे) दिसणारा “प्रकाश*' म्हणजे त्याचा स्वतःचाच ' आत्मा ' 
आहे हे याज्ञवल्क्यांचे म्हणणे- तो *प्रकाश' रुपी आत्मा त्याचे आध्यात्मिक उत्थान 
करीत असल्यामुळे-भौतिकवादी पाश्चात्यांना आध्यात्मिक ज्ञान देणारे (मरणानुभव 
व *यूफो' -अनुभव) हे दोन्ही 'प्रकाश' घटना-प्रकार सिध्द करतात. या दोन 
घटना -प्रकारातील पहिला घटना -प्रकार (मरणानुभव) हा आतील ' प्रकाश” 
आहे, तर दुसस घटना-प्रकार (“*यूफो' -अनुभव) हा बाहेरील “प्रकाश' आहे. 
ब्रह्मविज्ञानाच्या भाषेत बोलायचे तर मरणानुभव हा चिदाकाशातील 'प्रकाश' आहे, 
तर 'यूफो' -अनुभब हा महदाकाशातील “प्रकाश ' आहे. 'यूफो' हा महदाकाशातील - 
“प्रकाश' असल्यांचे * अंबरात्‌ अवतरति देव: ।' म्हणजे आकाशातून (*यूफो' 
मधून) देव उतरतो हे गोविंदस्वामीचे मागे सांगितलेले वचन अक्षरशः सिध्द करते! 
' (पृ. २९१) अशारीतीने “यूफो' हा महदाकाशातून उतरणारा देव' (प्रकाश) असला 
तरी ('देव' हा शब्द दिव्‌ > प्रकाशणे या मूळ संस्कृत धातूपासून तयार झाला 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४४९ 


असल्याने 'देव! म्हणजे “प्रकाश*च होय.) चिदाकाशतील (आतील) देवा पासून 
(प्रकाशापासून) तो वेगळा नाही हे स्पष्ट आहे. तो वेगळा नसल्याचे “ अयमात्मा 
ब्रहा' म्हणजे (आतील) आत्मा ब (बाहेरील) ब्रह्म हे एकच आहेत असे सांगणारे 
बृहदारण्यक उपनिषदातील वचन सिध्द करतेच (पृ. २९१), पण “बावन्बा 
अयमाकाश: ताबांन्‌ एष अंतर्हदय आकाश: ।' (म्हणजे हे आकाश 
महदाकाशरुपाने जेवढे बाहेर आहे, तेवढेच चिदाकाशरुपाने ते माणसाच्या आतही 
(हृदयातही) आहे असे सांगणारे छांदोग्य उपनिषदातील वचनही ते सिध्द करते. 
(पृ.२९२) वस्तुत: ही दोन्ही “आकाशे' (बा 'प्रकाश') स्वरुपतः एकच 
असल्यामुळे बाहेरील “आकाश? (त्या आकाशातील “देव*) आतील 
“ आकाशा ' बर (त्या आकाशातील “देवा? बर) परिणाम करु शकतो. “आत्मा' 
व 'ब्रह्म' हे दोन्ही एक असल्यामुळेच व दोन्ही ज्ञानस्बरुप असल्यामुळेच हा परिणाम 
घडून येतो, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. म्हणूनच गूढानुभूतीत अचानक होणाऱ्या ज्ञानाची 
(१४७० ७शांद्याएट) तुलना (बाहेरील) आकाशातून आतील (हृदयरुपी) 
आकाशात पडणाऱ्या विजेच्या प्रकाशाशी कित्येकदा करण्यात येते. उदा. “यूफो' 
* पाहिल्यानंतर आपल्या व्यक्तिमत्वात झालेला बदल सांगताना एका ब्रिटीश स्त्रीने 
बर म्हटले आहे की, '“ज्या दिवशी दुपारी मी “यूफो' पाहिली त्या दिवशी अज्ञेयवादी 
(अज्ञानी) असलेली मी एकदम ज्ञेयवादी वा ज्ञानी (४1०050८) झाले. मला झालेले 
ज्ञान म्हणजे आकाशातून एकाएकी माझ्या बुध्दीत पडलेला विजेचा जणू प्रचंड 
लोळच होता." (प. ४४७) हे ' अंबरात्‌ अवत्तरति देव:' या वचनाचेच [गूढानुभूतीरुपी 
ज्ञानाचेच (195५८ ८॥७९1९॥०९)] रुपकात्मक वर्णन आहे, (1515 म्हणजे 
गूढानुभूतीत झालेले ज्ञान होय. असे ज्ञान मरणानुभवात अनेकांना होत असल्याचे 
१० व्या प्रकरणात आपण पाहिलेच आहे. टीप क्र. २५२ ही पाहा.) 


देवदूत : आणखी एक पाश्षात्यांचे पुराण 

१९९३ सालच्या ॥॥॥॥८मासिकानुसार ६९ टक्के अमेरिकन लोक देवदूतांच्या 
अस्तित्वावर विश्वास ठेवतात. अलीकडील संशोधनातून हा आकडा ९० टक्‍क्यावर 
गेला आहे ! इतक्या प्रमाणांत अमेरिकन लोक देवदूतांच्या अस्तित्वाबर-त्यांच्या ' 
खरेपणाबर-विश्वास ठेवत असतील तर देवदूतांचा त्यांना कोणत्या ना कोणत्या 
स्वरुपात प्रत्यक्ष अनुभव आला असला पाहिजे असा निष्कर्ष काढावा लागतो, 
अशारीतीने देवदूतांचे प्रकरण अमेरिकन जीवनाचे एक अपरिहार्य अंग ठरते व त्याकडे 
शास्त्रज्ञांना डोळेझाक करुन चालणार नाही, हे उघड आहे. अनेकांना आयुष्यात ' 
बहुधा एकदाच देवदूतांचा अनुभव आलेला असतो; पण तो एकमेव अनुभब 
त्यांच्यावर कायमचा परिणाम करुन जातो जसे दिसून येते. त्या एकमेव अनुभवामुळे 
तो अनुभव घेणाऱ्याच्या मनात देवदूतांच्या अस्तित्वाबिषयी कोणत्याही प्रकारच्या 


ब्रिज्ञान आणि चमत्कार / ४५० 


संशयाला जागा उरत नाही. कित्येकदा सामूहिक पातळीवरही देवदूत भेटल्याचे 
आढळून आले असून याबाबतीत त्यांचे *यूफो 'शी बरेच साम्य आढळून येते. या 
विषयावर अनेक ग्रंथ लिहिले गेले असून अमेरिकानांना देवदूतांचा अनुभव *यूफो' 
सारखाच सर्वसामान्य वाटतो असे त्यावरुन दिसून येते. विज्ञानयुगात देवदूतावर 
विश्वास ठेवणे ही शुध्द अंधश्रध्दा आहे, असे कोणालाही वाटेल. पण त्यांचा 
प्रत्यक्ष अनुभव घेणाऱ्यांना इतर लोक काय म्हणतात याची पर्वा नसल्याचे आढळून 
येते. त्यांच्या दृष्टीने तो विश्वासाचा वा श्रध्देचा प्रश्नच उरत नाही. पुढील उदाहरणावरुन 
त्यांना तसे का बाटते याची वाचकांना कल्पना येईल. 


व्हर्जीनिया राज्यातील रिचमंड येथील मारी अटरमन ही बाई आपल्या 
बाळंत होऊ घातलेल्या मुलीकडे आपल्या कारमधून चालली होती. पन्नास एक 
मैल गेल्यानंतर तिची कार एकाएकी बंद पडली व ती काही केल्या पुन्हा सुरु होईना . 
तिची अवस्था अगदी दयनीय झाली. तिने मनात गाडी सुरु व्हावी म्हणून प्रार्थना 
केली. इतक्यात एक पांढरी व्हॅन तेथे आली व थांबली. पांढरे शुभ्र कपडे घातलेले 
तीन सुंदर तरुण त्या व्हॅनमधून खाली उतरले व त्यातील एक गोरा तरुण तिला 
म्हणाला, ''मॅडम, तुम्ही कारमधून खाली उतराल तर आम्ही तुमची बंद पडलेली 
कार सुरु करण्याचा प्रयत्न करु. “तुमचे कसे आभार मानू* असे म्हणत ती लगेच 
खाली उतरली व आपली मुलगी बाळंत होणार असून तिला भेटायला आपण जात 
असल्याचे तिने त्यांना सांगितले. त्यांनी आपल्या व्हॅनमधून हत्याराची पेटी काढली 
ब पुढील एंजिनला जॅक लावून ते उचलले. एंजिनच्या खाली उताणे झोपून त्यांनी 
सराईतपणे काही दुरुस्त्या झटपट केल्या व पाच मिनिटात किल्ली फिरवून तिची गाडी 
सुरु करुन दिली, तिने त्यांचे आभार मानले व एक पन्नास डॉलरची नोट काढून 
त्यांना ती देऊ लागली. पण त्यांनी ती घेतली नाही. “ आम्ही अशी कामे 
करण्यासाठीच आहोत,” असे ते म्हणाले. ते लगेच आपल्या व्हॅनमध्ये बसले व ती 
व्हॅन निघून गेली. पण आश्चर्य म्हणजे काही अंतर गेल्यानंतर ती व्हॅन एकदम अदृश्य 
झाली. आणि मग तिच्या लक्षात आले की एंजिनखाली जमिनीवर लोळूनसुध्दा 
_ त्याचे शुभ्र कपडे ग्रीस वगैरे काही घाण न लागता जसेच्या तसे (स्वच्छ) होते. 
अशारीतीने ते सामान्य लोक नव्हते, ही गोष्ट व्हॅन अदृश्य झाल्यानंतर तिच्या लक्षात 
आली. ती आपल्या मुलीच्या घरी पोहोचली तेव्हा ती रक्ताच्या थारोळ्यात बसलेली 
तिला आढळली. तिने तत्काळ वैद्यकीय मदत बोलावून तिचे बाळंतपण व्यवस्थित 
करविले, ते रंक्षणकर्त त्तत्रज्ञ देवदूत (टण 1200911: 312218) वेळेवर भेटले 
नसते व आपल्याला त्यांनी मदत केली नसती तर बाळबाळंतीण सुखरुप राहिले 
नसते, दगावले असते असे ती नंतर म्हणाली. "* 

बरील उदाहरणावरुन *देवदूत' (६12८15) म्हणजे माणसांना अडचणीच्या 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४५१ 


वेळी मदत करण्यासाठी मानवी रुपात भेटणाऱ्या अतींद्रिय पातळीवरील शक्ती होत 
असे ठरते-किंवा अशा स्वरुपात अडचणीत मदत करण्यासाठी जे भेटतात त्यांना 
*देवदूत' म्हणता येईल. ही मदत ते कोणत्याही रुपात भेटून करतात असे आढळून 
येते. पुढील दोन उदाहरणावरून हे स्पष्ट होईल. बडील मेल्यामुळे अत्यंत खिन्न व 
बिमनस्क अवस्थेत बसलेल्या एका स्रीला अचानक तिचे वडील तिच्या समोर मूर्त 
रुपाने प्रकटले व त्यांनी तिचे सांत्वन करुन जसे प्रकटले तसे अदृश्य झाले. ती स्त्री 
आपल्या वडिलांचा मृतात्मा किंवा त्याचे भूत भेटले असे मात्र मानायला तयार 
नाही. एक देवदूतच आपल्या मृत वडिलांच्या रुपाने भेटला असे ती मानते. आणखी 
एका प्रकरणात एका मुलाने रस्त्याने जाणाऱ्या मोटारीला धोक्याचे निशान दाखवून 
थांबवले व जवळच अपघात झालेल्या शाळेच्या बसमधील जखमी मुलांना मदत 
करण्याचे आवाहन केले. त्या मोटारीचा चालक ताबडतोब खाली उतरुन जखमी 
मुलांना जेव्हा बाहेर काढू लागला तेव्हा त्याला आश्चर्याचा धक्का बसला. कारण तो 
निशान दाखवून त्याची मोटार थांबबणारा मुलगाच त्या जखमी मुलात होता ! 
प्रसंगानुरूप देवदूत कशी वेगवेगळी रुपे धारण करतात हे या दोन उदाहरणावरून स्पष्ट 
होते. 

ब्रह्मविज्ञानानुसार देवदूत हे उत्क्रांतीमधील निसर्गातम्यांच्याही वरच्या 
पातळीवरील जीव आहेत. ते नेहमीच अडचणीच्या वेळी माणसांना मदत करताना 
आढळतात. निसर्गात्म्याप्रमाणे ते कधी खोड्या करीत असल्याचे दिसून येत नाहीत. 
भीमाला कौरबांनी अन्नातून विष घालून त्याला नदीत फेकून दिले असता नागांनी 
त्याचे विष काढून घेऊन त्याचा जीव वाचविल्याची कथा महाभारतात आहे. (नाग 
हेही यक्ष, गंधर्ब, किन्नर यासारखे देवदूतच-निसर्गात्मेच-आहेत.) ही फार जुनी 
पौराणिक कथा असली तरी बरील देवदूतांच्या “चमत्कारा' च्या सदरात ती मोडत 
असल्यामुळे त्या कथेचा दर्जा ब बरील अमेरिकन उदाहरणातील कथेचा दर्जा 
अतींद्रिय विज्ञानाच्या दृष्टीने एकच आहे, हे लक्षात ठेवाबे. असे जरी असले तरी 
महाभारतातील या कथेवर विश्वास ठेवणारे भारतीय लोक अमेरिकन लोकाप्रमाणे 
देवदूतांच्या अस्तित्वावर मात्र हल्ली मोठ्या प्रमाणात-नव्हे; कोणत्याच प्रमाणात . 
विश्वास ठेवत असतील असे वाटत नाही; कारण बरील सारखा देवदूतांच्या ' 
(अडचणीतील) मदतीचा अनुभव भारतीयांच्या नित्याच्या जीवनात अमेरिकनाप्रमाणे 
त्यांना येत नाही, असे कोणी म्हणेल, पण हे खरे नाही. या ग्रंथातील १३ व्या 
प्रकरणातील सर्व घटना बाचकांनी पुन्हा एकदा नजरेखालून घालाव्यात. डॉ. निर्मळे . 
यांना त्यांच्या दवाखान्यात भेटून त्यांच्या पत्नींना रुक्‍्मिणीचा चुडा देणारा (व 
त्यांचा हृदयाघातातून जीब वाचविणारा) 'कृष्णा पाटील' कोण होता ? ऐदमाळे 
साहेबांच्या मुलाच्या लग्नात त्यांच्या खिशात आहेराचे पैशाचे पाकीट घालणारा 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४५१ 


“केरबा बैलकर' कोण होता ? सौ. जानकीबाईंना बाळूमामांच्या मंदिरात त्यांनी 
पारायणासाठी आणण्यास विसरलेली ज्ञानेश्वरी देणारे ऐदमाळेसाहेब कोण होते ? 
बाळूमामांच्या समाधीवर पुण्यतिथीच्या दिवशी फुले वाहण्याची व्यवस्था करण्याचे 
विसरणाऱ्या तेथील लोकांना अगाऊ पैसे देऊन त्याची व्यवस्था करणारा तो ' अज्ञात 
इसम* कोण होता ? बेळगावच्या गोबिंदराव कुलकर्णी वकिलांना त्यांचा हरवलेला 
ट्रॅन्झिस्टर आणून देणारे 'र. के. तेंडुलकर' कोण होते ? २. के. तेंडुलकरांचे मिरज 
हॉस्पिटलचे बिल चुकते करणारे 'जी. व्ही. कुलकर्णी-बकील' कोण होते ? 
गुजरातमधील नारेश्वर दत्तमंदिरात अवजड मूर्ती सहज पाठीवर घेऊन हवे त्या ठिकाणी 
ती मुर्ती नेऊन ठेवणारा तो “बलदंड अज्ञात इसम' कोण होता ? विष्णुपंत टोळांच्या 
गैरहजरीत त्यांची सही हजेरीबुकात करणारा ' विष्णुपंत' कोण होता ? आणि शेवटी 
उपाशी लोकांना दामाजीपंताने वाटलेल्या धान्याचे पैसे राजाकडे नेऊन भरणारा 
“विठू महार* कोण होता ? हे सर्व त्या विश्वमनाचे काम आहे असे तेथे म्हटले आहे. 
हे विश्वामन (॥॥1५७०] 1011१) म्हणजे विश्वाची व्यवस्था पाहणारे मन असून तीच 
द्श्य विश्वातील सर्वश्रेष्ठ अतींद्रिय शक्ती (५७1९ ७०४७) आहे. ती शक्तीच 
आपल्या दूतांकरवी (1554187501 004) अशी कामे करवून घेत असते. त्या श्रेष्ठ 
शक्तीचे हे दूत (देवदूत) केबळ माणसाच्या रुपातच भेटतात असे नाही, तर प्रसंगानुसार 
हबी ती रुपेही निर्माण करतात असे आढळून येते. हे पुढील उदाहरणावरुन स्पष्ट 
होईल. हे उदाहरण नाशिकचे श्री गजाननमहाराज गुप्ते यांचे शिष्य श्री. रा. प. 
ताम्हणे यांना प्रत्यक्ष आलेल्या अनुभवाचे असून ते त्यांच्याच शब्दात येथे देतो. 
“इ.स. १९२८ सालची गोष्ट. त्यावेळी माझे सर्वात वडील बंधू नाशिक 
जिल्ह्यातील चांदवड मुक्कामी फडणीस होते. आईने तत्पूर्वी अनेक वेळा श्री. (गजानन) 
महाराजांना माझ्या बंधूकडे येण्याविषयी विनंतीपूर्वक आग्रह धरला होता. एके 
दिबशी दुपारी १॥/२ च्या सुमारास आमच्या घरासमोर उतारुची बस उभी राहिली. 
त्यावेळी खाजगी. बसगाड्या असत. श्री महाराज ड्रायव्हह जबळील सीटवर बसून 
मोठमोठ्याने आई, “ए आई, मी आलो.” असे हाका मारु लागले. मी त्या वेळेस 
तेथेच होतो. आंम्ही माडीवर राहत असल्यामुळे मी खाली उतरुन जाईपर्यंत महाराजांनी 
जिना चढावयास सुरुवात केली. आईस न कळवता अचानक आलात, ह्यात आम्हाला 
आनंद झाला. बबैरे सांगितले. महाराज जिना चढून वरती आल्याबरोबर लगेच 
म्हणाले, “मी तुला. शब्द दिल्याप्रमाणे आलेलो आहे. मी चाललो, बस उभी 
आहे." मी व आईने बराच आग्रह करुन निदान चहा तरी घेऊन जा अशी विनंती 
केली. त्यांनी तत्काल संमती दिली. त्यानंतर ते जजळजवळ तासभर बसले होते. तो 
पर्यंत बस दारात उभीच. आश्चर्य म्हणजे बसचा ड्रायव्हर अगर कुठलेही अन्य प्रवासी 
बेळ झाला म्हणून कुरकुरले नाहीत. या घटनेतील आश्चर्यकारक भाग पुढेच आहे. 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४५३ 


या घटनेनंतर चार-सहा महिन्यांनी आई नाशिक मुक्कामी गेली असता श्री महाराजांकडे 
गेली होती, बोलण्याच्या ओघात श्रीमती कमळाबाई भिसे यांना सहज “श्री महाराज 
बोलल्याप्रमाणे चांदबड येथे येऊन गेले” असे ती म्हणाली. त्यांनी आध्चर्याने केव्हा, 
कुठल्या महिन्यात वगैरे चौकशी केली. आईच्या उत्तशवर त्या चपापल्या. कारण 
महाराजांनी तत्पूर्वी वर्षभर नाशिक सोडलेच नव्हते. *** 


या उदाहरणात एका संताने आपल्या भक्ताला भेटण्याचे दिलेले वचन 
पाळण्याचे काम देबदूतांनी कुणालाही संशय येणार नाही अशा रीतीने कसे उत्तमरीतीने 
पार पाडले आहे हे दिसून येते. त्यासाठी लागणारा सर्व सरंजाम-उतारुंची बस, 
उतारु, ड्रायव्हर इ.-निर्माण केलेला दिसून येतो. (येथे यूफो ऐवजी देवदूतांनी बस 
उतरवली /निर्माण केली आहे, हा फरक आहे.) भक्ताला भेटण्याचे साधे वचनसुध्दा 
संतांच्या दृष्टीने किती महत्वाचे आहे, याचीही यावरुन कल्पना येते. बोललेला 
शब्द पाळणे हे संतांचे काम आहे. पण गजाननमहाराज शारीरिक व्याधीमुळे आपला 
शब्द पाळू शकले नाहीत, पण त्यांचे संतत्व ईश्वरनिष्ठ असल्यामुळे त्यांचा शब्द 
पाळण्याची जबाबदारी ईश्वरावर-त्याच्या दूतांवर-येऊन पडली. संतांच्या तोंडून 
निघालेला शब्द खरा होतो तो असा ! याचा अर्थ संत बोलून मोकळे होतात व ते 
पाळण्याचे काम ईश्वरावर-त्याच्या दूतांवर-ते सोपवतात असा मुळीच नाही. याचा 
अर्थ इतकाच की संत ईश्वराचेच अंश असल्यामुळे बोललेला शब्द ते “कसेही' 
करुन पाळतात ! रामकृष्ण परमहंस आपल्या तोंडून सहज बाहेर पडलेला शब्द-मग 
तो कितीही क्षुष्लुक असेना का-कटाक्षाने पाळत असत. उदाहरणादाखल '॥' लिखित 
७०७५ मधील त्यांचे स्वत:चेच पुढील शब्द पाहा. ते म्हणतात, “पाईनराईकडे मी 
जाणार आहे असे मी सहज बोलून गेलो तर मला तिकडे जाणे नंतर आवश्यक 
बाटले/ठरले नाही तरी [बोललेला शब्द पाळण्यासाठी] मला तिकडे गेलेच पाहिजे. 
नाही तर मी सत्यवचनी नाही असे ठरेल." ** सत्यबचन म्हणजे “मोठ्या लोकांना 
मोठ्यांनी दिलेले (उदा. हरिश्वंद्र राजाने स्वप्नात विश्वामित्राला दिलेले) वचन' असे 
नसून “बोललेला-मग ते बोलणे कितीही साधे असो-कोणताही शब्द' असा आहे, 
हे रामकृष्णांच्या बरील उद्‌गाराबरुन स्पष्ट होते. पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर भेटण्यास र 
येतो असे रामकृष्णांना एकदा म्हणाले होते. पण ते गेले नाहीत, “ते आपला शब्द 
पाळत नाहीत*' असे म्हणून “ते स्कॉलर (विद्वान) असले तरी सत्पुरुष नाहीत” . 
असे रामकृष्णानी म्हटले आहे."* यावरुन संत व सत्पुरुष हे सत्य व ईश्वर यापासून 
भिन्न नाहीत, म्हणजे संत, सत्पुरुष, सत्य व ईश्वर हे सर्व एकच आहेत, हे वरील दोन 
संतांच्या उदाहरणावरुन स्पष्ट होते आणि या गोष्टीला खुद्द देबदूतच साक्षी आहेत ! 

प्रथा मोडणे हाही एक वचनभंगाचाच प्रकार आहे. हा कचनभंगही 
एकट्याचा नसतो, तर अनेकांनी अनेक वर्षे दिलेल्या व पाळलेल्या (प्रथारुपी) 


विज्ञान आणि 'धमत्कार / ४५४ 


वचनाचा भंग असतो. (मागे सांगितलेल्या गणपतीसंबंधीच्या मोडलेल्या प्रथेच्या 
भंगावरुन हे स्पष्ट होईल.) त्यामुळे त्या प्रथा मोडल्या तर त्या मोडणाऱ्यांना त्याचे 
परिणाम भोगावे लागतात. कधी ते परिणाम (आमच्या ब अधणे.यांच्या बाबतीत 
किंबा कोल्हापूरच्या गवळी तालीममंडळाच्या बाबतीत गणपतीच्या संदर्भात भोगावे 
लागले तसे) ताबडतोब भोगावे लागतात, तर काही बाबतीत ते उशीराने भोगावे 
लागतात. हा वचनभंगाचा परिणामच असून प्रथाभंगाप्रमाणे नवस बोलून ती न 
फेडणाऱ्यानाही लागू होतो, व तो संबंधितांच्या लक्षात न येताना (कधी लवकर तर 
कधी उशीराने पण हटकून) त्यांना भोगावाच लागतो. तो संबंध स्पष्ट असतोच 
असेही नाही. उदा. धंद्यात बरकत न येणे, सतत आरोग्य बिघडणे वा आजारी पडणे, 
लोकाकडून फसविले जाणे, बेसुमार खर्च बाढून पैसा न पुरणे इ. अशा लोकांनी 
आपली तक्रार घेऊन एखाद्या देवर्षीकडे गेल्यानंतर त्याने अमका नवस तुम्ही बोलला 
होता व तो फेडला नाही, हे खरे काय, असे विचारल्यानंतरच त्यांच्या लक्षात ती 
गोष्ट आल्याची अनेक उदाहरणे प्रस्तुत लेखकाला (त्याचा मामेभाऊच देवर्षी 
असल्यामुळे) माहीत आहेत. नवस बोलल्याप्रमाणे कधीकधी वाईट कर्मामुळे फळ 
मिळत नाही, तरी तो नवस फेडावाच लागतो. (कोणत्या वाईट कारणामुळे ब फळ 
कसे मिळत नाही, याचे एक उदाहरण पुढे देत आहे.) अन्यथा त्याचेही परिणाम 
भोगावेच लागतात, हे पुढील उदाहरणावरून दिसून येईल, व नवसे कन्या पुत्र होती 
। तरी का करणे लागे पती ॥ ह्यावर कितपत निश्वास ठेवावा हे कळेल.“ 


नबस न फेडल्याचे परिणाम 

श्री. बाबू बाळू मुकरे (वय ४५) रा. यकसंबा (ता. चिक्कोडी, जि. बेळगांव) 
याला पाहिली मुलगी झाल्यानंतर ६ वर्षे मूल झाले नाही. त्यांना मुलगा हवा होता. 
त्याने अंगात रेणुका संचारणाऱ्या बाईपुढे (रेणुकेपुढे) आपली ही व्यथा मांडली. 
(याच बाईकडे प्रस्तुत लेग्ब्रकाची पत्नी जात असे याचा मागे गणपतीच्या संदर्भात 
उल्लेख आला आहे. (पृ. ४२५) तिने “माझी रिणुकेची] ओटी भरलीस तर मी तुला 
मुलगा देईन* , असे सांगितले. त्याप्रमाणे त्यांनी ओटी भरण्याचे वचन दिले-म्हणजे 
मुलगा होण्यासाठी रेणुकादेवीची ओटी भरण्याचा नवस त्या कुटुंबाने बोलला. 
(ओटी भरण्याच्या कार्यक्रमास दोन हजार रुपये खर्च येतो. लोकांना जेवण घालावे 
लागते.) पुढे त्याची पत्नी नवसाप्रमाणे गरोदर राहिली. सातव्या महिन्यात 
अमाबास्येच्या दिवशी ती नदीवर गेली असता तेथे आगंतुकपणे आलेल्या एका 
बाईच्या अंगात (जल) देवता आलेली पाहून तिने तिला मुलगा होईल की मुलगी 
असे सहज विचारले. “तिने मुलगा होईल. पण आठ दिवसात माझी ओटी भरली 
पाहिजे' असे सांगितले. तेव्हा तिने व तिच्या नवऱ्याने प्रलोभनाला बळी पडून 
तिची ओटी भरण्याचा कार्यक्रम आठ दिवसात केला. (लोकांना जेबण देण्यासाठी 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४५५ 


खर्चही केला.) पुढे तिला मुलगा न होता मुलगी झाली. तिच्या नवऱ्याने परत 
'रेणुके' कडे जाऊन विचारले की “तू मुलगा होईल असे म्हणाली होतीस, मग 
मुलगी का झाली ?” तेव्हा 'रेणुका' म्हणाली, “तुला मी मुलगाच दिला होता. 
पण तू कुणाची ओटी भरलीस ? त्या चुकीबद्दल मी त्या मुलग्याची मुलगी केली.” 
त्यांनी मुलगा झाला नाही, मुलगी झाली म्हणून रेणुकेची नंतर ओटी भरण्याचा 
बोललेला नवस फेडला नाही. आश्चर्य असे की मुलगी जन्मल्यानंतर काही दिवसातच 
त्या मुलीच्या जननेंद्रियातून अचानक रक्तस्राव सुरु झाला. अनेक डॉक्टरांना त्या 
मुलीला दाखबण्यात आले. पण वैद्यकशास्त्रात न बसणारा हा प्रकार असल्यामुळे 
कोणत्याही डॉक्टराचा कसलाही इलाज त्या बिचित्र प्रकारावर चालू शकला नाही. 
शेवटी त्यांना आपली चूक उमगली व रेणुकेची ओटी भरतो असे ते म्हणाले आणि 
तिचा भंडारा लावला; आणि आश्चर्य असे की ओटी भरतो असे म्हणून भंडारा 
लावताच एका तासातच रक्तस्राव बंद झाला ! त्यांनी लगेच रेणुकेची ओटी भरली 
व लोकांना जेवण घातले, त्यानंतर आजतागायत त्या मुलीला कसलाही त्रास झालेला 
नाही र २५९ 

वरील उदाहरण 'रेणुके ' ने ज्या चुकीबद्दल आपण पुलग्याची मुलगी केली 
असे म्हटले आहे, ती चूक म्हणजे दिलेल्या शब्दाप्रमाणे रेणुकेची ओटी भरण्याऐवजी 
दुसऱ्याच एका (जल) देवतेची त्या कुटुंबाने ओटी भरली. येथे वचन भंगाबरोबरच 
निष्ठाभंगही झालेला आहे. त्या कुटुंबाची निष्ठा, त्याने आपल्या इष्टदेवतेने जे सांगितले 
ते करण्याऐवजी एका आगंतुक देवतेने जे सांगितले (तेही आगंतुकपणे) ते केल्यामुळे 
भंग पावली. “यदा बै करोति अथ निस्तिष्ठति । यदा बै निस्तिष्ठति अथ 
श्रह्धाति।' (छां. उप. ७.१९.-२१, २०) (म्हणजे “कृतीने निष्ठा व्यक्त होते व 
निष्ठेने श्रध्दा व्यक्त होते') या उपनिषद वचनानुसार त्या कुटुंबाने कृतीने आपली 
निष्ठा व श्रध्दा व्यक्त केली असून त्यातून त्याच्या निष्ठेचा व श्रध्देचा भंग झाला 
असल्याचे दिसून येते. येथे वचनभंगाबरोबरच निष्ठा ब श्रध्दाभगही झालेले आहेत 
व स्वाभाविकच त्याचे परिणाम त्या कुटुंबाला तत्काळ भोगावे लागले आहेत. 


अशारीतीने (वचनभंगाच्या) बाईट कर्मामुळे त्या कुटुंबाला त्याने बोललेल्या . 


नवसाचे फळ मिळाले नाही, हा दोष त्या देवतेचा नाही, तर त्या कुटुंबाच्या ' 
कर्माचा आहे, हे स्पष्ट आहे. (वास्तविक आगंतुकपणे नदीवर भेटलेल्या त्या स्त्रीच्या 
अंगात जलदेवता मुळीच संचारलेली नव्हती, हे तिने सांगितल्याप्रमाणे घडले नाही वी 
या वस्तुस्थितीवरुन आपोआपच सिध्द होते.) 

रेणुकेने आपण मुलग्याची मुलगी केली असे जे म्हटले आहे, त्याची 
आधुनिक तंत्रविज्ञानाच्या साह्याने शहानिशा करता आलेली नसली तरी, मागे 
उरुणकर कुटुंबाच्या प्रकरणात मरगूबाई या देवतेने जो संबंधित स्त्रीच्या गर्भामध्ये 


* विज्ञान आणि चमत्कार / ४५६ 


फरक केला, त्याची आधुनिक तंत्रविज्ञानाच्या (उदा. सोनोग्राफीच्या) साह्याने 
शहानिशा केलेली असल्यामुळे व असा गर्भातील फरक त्या तंत्राने (भौतिक 
पातळीवर) शाबित झालेला असल्यामुळे, येथेही तसा फरक (मुलग्याची मुलगी) 
झालेला असण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. (पृ.४१३) [भुवर्लोकाच्या (१5- 
ए५!) पातळीवर असा फरक करणे त्या पातळीवरील देवतांना अशक्य नाही, हे 
यापूर्वीच्या संकेश्वराच्या टिनाच्या कपाळावर स्वप्नातील (भुवर्लोकातील) कुंकू 
प्रत्यक्षात (भूलोकात) उमटविणे, माई सामंताच्या न वाढलेल्या (॥171॥९) 
गर्भाशयाची प्रत्यक्षात बाढ करुन तिची गर्भाधारणा करविणे (जी गोष्ट वैद्यकशास्त्राला 
अशक्य आहे), स्वप्नात नारायण पंडितांना गुलाबराबांनी दिलेली भस्माची पुडी 
प्रत्यक्षात त्यांच्या उशीजवळ सापडणे, चिलेदेवांनी तानाजी जाधब्रांना स्वप्नात 
ड्रायव्हिंग शिकवणे व ते नंतर प्रत्यक्षात एस्‌. टी. बस चालवू शकणे यासारख्या 
घटनांबरुन सिध्द होते.] तात्पर्य, वचनभंग हे एक फार मोठे अनैतिक कृत्य (पाप) 
आहे, हे वरील उदाहरणे दाखवून देतात. प्रथाभंग हाही वचनभंगाचाच प्रकार आहे, 
हे गणपतीविषयीची उदाहरणे दाखवून देतात. हे सर्व बचनभंगाचे प्रकार एका दृष्टीने 
असत्य बचनाचेचे-खोटे बोलण्याचेच-प्रकार असल्यामुळे संत-सत्पुरुष 
बोलल्याप्रमाणे का वागतात, हे लक्षात येईल, शारीरिक व्याधीमुळे अगर दोषामुळे 
बोललेला शब्द कदाचित त्यांना पाळता आला नाही तर स्वत: निसर्ग देवता त्यांच्या 
रुपाने तो पाळतात, हे गजाननमहाराजांच्या बाबतीत घडलेली 'चमत्कारा' ची घटना 
दाखवून देते. सत्यवचनाला किती महत्व आहे, हे यावरुन लक्षात येईल. हरिश्चंद्र 
राजा डींबाच्या घरी पाणी का भरला हेही त्यावरुन कळेल. 

अशारीतीने वचनभंग व प्रथाभंग यामुळे तो भंग करणाऱ्यांना होणारा 
त्रास, तसेच अडचणीच्या वेळी अतींद्रिय पातळीवरुन (भुवर्लोकातून) माणसांना 
केली जाणारी मदत, या सर्व गोष्टी लक्षात घेता, देव-देवता व देवदूत हे खोटे 
(काल्पनिक) नाहीत, हे कोणालाही मान्य करावे लागेल. जसे भानामतीमुळे 
निसर्गात्म्यांचे अस्तित्व सिध्द होते, तसे वरील घटनामुळे देव-देवता ब देवदूत यांचे 
अस्तित्व सिध्द होते. (अर्थात्‌ देववूत हे वरच्या पातळीवरचे निसर्गात्मेच आहेत.) 
अमेरिकन लोकांप्रमाणे देवदूत भारतीयांच्याही अनुभवास येत असल्यामुळे देवदूत 
('यूफो प्रमाणे) केवळ पाश्चात्यांचे पुरण आहे, असे म्हणता येणार नाही, हे उघड 
आहे. 'यूफो" हे संस्कृती-भिन्नतेमुळे (पाश्चात्यांच्या भौतिक-यांत्रिक संस्कृतीमुळे) 
पाश्चात्यांचे “पुराण' (बनले वा ठरले) असले तरी *देवदूत' हे भारतीयांच्याही 
अनुभवाला येत असल्यामुळे भारतीयांचेही किंबहुना सर्व मानवजातीचेच ते पुराण 
ठरते. पुराणाशिवाय मनुष्य जगूच शकत नसल्यामुळे पुराणातील देवदेवता व देवदूत 
हे मानवी जीवनाचे एक महत्वाचे-नव्हे अविभाज्य अंग ठरते. त्यांचे अस्तित्व 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४५७ 


नाकारुन त्यांच्या कथा अंधश्रध्दा म्हणून हसण्यावारी नेणे, हे अज्ञानाचे, अतींद्रिय 
'विज्ञानाची ओळख नसल्याचे, लक्षण आहे. 


कर्मदेवता, लोकपाल आणि विश्वव्यवस्था 


हे देव-देवता व देवदूत नेमके कोण आहेत ? हा प्रश्न कुणाच्याही मनात 
निर्माण होईल. काही विचार-रुपे (॥०॥2॥(॥०॥5) मनोनिर्मितीच्या पध्दतीने तयार 
होत असली तरी प्राधान्यतः देवदेवता ह्या दृश्य विश्वाची व्यवस्था पाहणारे, त्या 
बिश्वाची देखरेख करणारे, त्या विश्वाचे कार्य सुरळीत चालवणारे लोकपाल, रक्षक 
व कार्यकर्ते आहेत असे ब्रह्मविज्ञान सांगते. ब्रह्मविज्ञानानुसार या विश्वाचे कार्य 
आंधळेपणाने चालत नाही, जाणीवयुक्त शक्तींनी (1(811211 101025) चालते, ह्या 
जाणीवयुक्त शक्ती म्हणजेच देवदेवता व देवदूत होत. याविषयी ब्रह्मविज्ञान म्हणते, 
"ग घ्यालज€ 05५005 15 ९१60, ९जा(0116 क्षा 811019(20 09 1105 लात- 
॥8$8 $्षाट$ जी प्ाटाच्याला2$ ७ लापटा ७8025, हली ॥३शा८्ट 4 105500 10 
ऐ८णिणा क्यात ७णी0 - तील ४९४१७० ८0 018॥१4६018 07 ६0008, क्षा0 2911 
पटणा 1309401 (ताजा द्याड उ ाष्ढा5 - वाट “6$5वयाटुलाड" 10 1८ $ला52 0119 
पाहा 089 वराह पा टा ७ ७ वायां क्या0 (0512 1.95" २९० या उतार्‍्याचा 
अर्थ वर सांगितला आहेच. यातील शेवटच्या उपबाक्याचा अर्र असा, “ह्या 
जाणीवयुक्त शक्ती-त्यांना नांब काही द्या-ह्या विश्वातील 'देवदूत' आहेत. म्हणजेच 
वैश्विक नियम अंमलात आणणाऱ्या व (मानवाला त्याच्या) कर्माचे फळ देणाऱ्या 
शक्ती आहेत. म्हणून त्यांना कर्मदेवता म्हणता येईल." "111८9 १८ ॥॥७ ७०८०७15 
ण1)व400ात द्या0 80150 ॥॥६ 2015 0 1<३णाव4 01 हवा] .... १] 101856 (उक्याठाठळा 


४७, 1९ है डो] 85, एतिव्या5 80 १895 12 1820104] 6९50105 0 ८ 
*णिप शाध्ची181995' .... पाता (एव), ९१1१ (9001), ४७ (७८५!) 8101९10८1१ 


(एण),”*५' म्हणजे “गंधर्व, असुर, किन्नर व नाग हे इंद्र, यम, वरुण आणि कुबेर 
या चार लोक (दिक) पालांच्या नांवाखाली पृथ्वीवरील मानवाचे रक्षण करणाऱ्या 
व त्याच्या कर्माचे फळ देणाऱ्या (निसर्ग देवता) आहेत.” (इंद्र-बरुणादि) निसर्गदेवता 
मानवाच्या रक्षणकर्त्या असल्या तरी त्याच्या कर्मफलदात्याही असल्यामुळे 
*यूफो'च्या संपर्कात येणाऱ्या सर्वांना सारखेच अनुभव का येत नाहीत किंवा सर्वावर 
त्यांचे सारखेच परिणाम का होत नाहीत-काही जणांवर त्यांचे चांगले तर इतर काही . 
जणांवर त्यांचे बाईट परिणाम का होतात-याचा उलगडा होतो. (हा त्या त्या व्यक्तीच्या 
कर्माचे फळ वा परिणाम असतो.) तसेच अडचणीच्या वेळी सर्वांनाच (अतींद्रिय 
पातळीवरुन) देवदूतांची मदत का मिळत नाही, या गोष्टीचाही उलगडा होतो. सर्वच . 
नैसर्गिक घटना मानवाच्या कर्भानुसारच घडतात, आणि “यूफो' व *देवदूतांची 

मदत? या नैसर्गिक घटना या नियमाला अपवाद नाहीत. कारण ब्रह्मविज्ञानानुसार 
'निसर्गात्मे किंवा निसर्ग शक्ती ह्या दृश्य जगात अदृश्य राहून कार्य करणाऱ्या 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४५८ री 


दुय्यम शक्ती असून त्या स्वत: मूळ (प्राथमिक) कारणाचे परिणामरुप आहेत; म्हणजे 
मूळ कर्माचे केवळ फळ देण्याऱ्या किंवा मूळ किंबा प्राथमिक नियमांची केवळ 
अंमलबजावणी करणाऱ्या त्या शक्ती आहेत.” (“0८ 'एॉंलाला1915', पाट पव(॥ाट 
एजट&$, गाड ताट बशा, पीळप३ट्टा ५०८ .... 50000तडा) (281585 ह्ाठे 
एल ५ट७०६ पाट शीट्टि७र्जति1९बा७ (80५०5 एकात तीट ४टां] र्जया] 


छ2०॥१."२९१) हे प्राथमिक बा मूळ कारण म्हणजे अर्थात्‌ ईश्वरशक्ती वा 
ईश्वरी संकल्प होय. 
कर्म, कर्मफल आणि विधिलिखित 

अशारीतीने हे दृश्य बिश्व नियमबध्द असले तरी ते आंधळ्या वा यांत्रिक 
नियमांनी चालत नसून जाणीवयुक्त शक्तींच्या (1121181! 101८०5) साह्याने चालते 
हे वरील विवेचनावरुन स्पष्ट होईल. म्हणून विश्वाच्या नियमांच्या अमलबजावणीमध्ये 
कधीकधी चुकाही होताना दिसतात. अशा चुका विचित्र आकाराची अर्भके जेव्हा 
जन्माला येतात तेव्हा दिसून येतात. (अशा अर्भकांना भ्रुणशास्त्रात ॥०)9/५- राक्षस 
म्हणतात.) या चुका असल्यामुळे ती विचित्र अर्भके फार काळ जिवंत राहू शकत 
नाहीत. यावरुन ती निसर्गदेवतांची चूक असल्याचे सहज लक्षात येते. (या चुकानाही 
काही कारणे असू शकतात.) जी अर्भके शारीरिक दोषासह (उदा. हात, पाय नसणे 
इ.) जन्मतात पण जगतात ती कर्मदोषामुळे असाही साहजिकच निष्कर्ष निघतो. 
(उदा. युरोपातील थालिडोमायिडचे प्रसिध्द परिणाम किंवा सयामी जुळे.) काही 
चुका चमत्कारयुक्तही असतात. उदा. मेलेला माणूस कधीकधी चितेवर उठून बसतो. 
('मेलेला' , 'मेला म्हणून समजलेला' नव्हे हे येथे लक्षात ठेवावे !) म्हणजे अक्षरशा 
प्रेत प्रत जिवत होते. यमदूंतांनी नावात केलेली-किंवा अन्य तर्‍हेची-गल्ठुत याला 
कारणीभूत असून अशा चुकांची दोन उदाहरणे यापूर्वी दिली आहेत. (पृ. २२९- 
३०) अशा चुका होत असल्या तरी त्यांचे दीर्घयामी परिणाम होत नसल्यामुळे त्या 
कर्मफळामध्ये मोडत नाहीत; किंवा कर्माच्या गंभीर परिणामांचे ते निदर्शक नसतात, 
हे लक्षात ठेवावे. कारण कर्माचे फळ देण्यामध्ये चूक होत नसते, हे कधीच 
विसरु नये. कर्मफळ देण्यात कधीच चूक न होण्याचे कारण उपनिषत्कारांनी 
म्हटल्याप्रमाणे स्वतः ईश्वर हा “कर्माध्यक्ष' असून प्रत्येक कर्माचा तो 'साक्षी' 
असतो. (श्रे. उप. ६.११) भगवद्गीताही म्हणते, “भूतभावोदूभबकरः: विसर्ग: 
कर्मसंज्षित: 1 (८.३) म्हणजे “विश्वाची, त्यातील भूतमात्राची, निर्मिती हे स्वत: 
ईश्वराचेच 'कर्म' आहे." त्यामुळे त्याचे फळ काटेकोरपणे देणे हे त्या ईश्वराचेच 
उत्तरदायित्ब आहे. त्यामुळे त्यात चूक झाली तर ती ईश्वराचीच चूक ठरेलं; आणि 
ती चूक त्याने केली तर त्याला *ईश्वर'च म्हणता येणार नाही ! कारण ईधवर याचा 
अर्थच सर्वशक्तीमान -म्हणजे कोणत्याही शक्तीची त्याच्यात उणीव नाही, असा 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४५९ 


आहे. तात्पर्य तो ईश्वर असल्यामुळे अशी चूक कधीच करीत नाही. ही गोष्ट मॅडम 
ब्लॅव्हेट्स्की यांनी पुढीलप्रमाणे सांगितली आहे. '<॥]२१॥ 5 81 ७३०९ क्या0 


हाच [13% ता तट फणतर्जाव8९१वा58टिडवठा... पटवा 15 जा€ ७७0 002 (र्‍ा- 
ा0फ0०1€, 0 एला 115 व बळडल ताड लीटिलह 1 6 [जीला0116181 
४०॥१-."*१ म्हणजे “कर्माचा नियम दृश्य विश्वाचा सर्वसमावेशक ब सार्वकालिक 
नियम आहे. (विश्वातील) अज्ञेय (वा अज्ञात) शक्ती (ईश्वर) आणि त्याचे कर्म हे 
वेगळे नसून एकच आहेत. दृश्य विश्व हे त्या शक्तीचेच एक (अबिभाज्य) अंग 
आहे." अशारीतीने हे दृश्य विश्व त्या ईश्वराचे 'कर्म' (बा अविभाज्य अंग) 
असल्यामुळे त्याचे कार्य सुरळीतपणे चालण्यासाठी अगदी काटेकोर यंत्रणा निर्माण 
करण्यात आली असून ती यंत्रणा मॅडम ब्लॅन्हेट्स्की यांनी पुढीलप्रमाणे वर्णन करुन 
सांगितली आहे.'"1॥८1.15॥98, पिळा] ॥८७णच फे '४या0॥2', 11९408 पॉटा8!9 
॥९ '500092$* (गला10100 11 (012.4व्ात-४त8, [,31, 1-4). ४195114119, ॥॥25८ 
जद छेटां08$ हाह टणा1182(टत एता एटज्याणाव, ॥21.40/0रिटतंणिशाला, ”ि ५ ट9 
वाट ह &रलाएटा$ 14155 ७0 [10855 खा 12 ((0 0३) 7५०1891012 1391८15 
र्ण पाह &ज्ञाच| 1 - 'पाट टाल्या शलपाट [टा जा ललाधॉ१' - 3 चिणापि 
7९00१० ९४९१ 9९, कयात ९शा 0ठप९१्टा(, ७191, ०.1) 08 १४85, ७, 0 ९*श' 
शर त विट फला शा (111९5९. ॥॥८01४1॥12 810 प1560 8119855 15 
(8800९ जाट... पाट परत (एततछ९्प्फांचि 9ालालत$ 01 (८000110 
€९४ल 50115 ढिला ॥5टष्टांझश, ॥1८50-०9112 १ टाव-$800॥कया1; 01 ',५५525- 
50' "गाठ टत ती हया5 तीला ताट पहा. जा शट ऐैटीणाला, ७ला ७2001128 द्य 
०0 0००५ ७दणिट लोणाह इद्यीच्र, ऐत॥05, 05715 एज टवागा08 - वराट 81 50 शाक्षा9 
0०% जी द्या शकांचा १०ण 0८1] .101८5, शात राला 504 २८००05. ऐए९४ट 
[९८ |€55, 1॥81.114$ वाट ण तट एखणाटटॉटत कापा टया, ७प ७७ 1टि 
एह्याव्रा. 

“जपा ९6हेटहत बड शड 1.व्यड बाट ७ ८ तहा जा ८४ट गाचा 
द्रात पढ णि र्जा ८९हा/ लात, न्वा0ळ$2 ॥९15 क्षाटवत विएटत "आ धाट &50व] 
.छट्टा[॥०( विव ड28119, ७00119 0८०4५७ १2 पि 2111262102 769591, 15८9८ 
41४९७ 0९ शरे७5एषग, पाट) पाव!” 9150005410 ८४८०528 111९000 01 


पाट प्रम०00०0७१.७* 


वरील उतारा मुळातून आणि विस्ताराने देण्याचे कारण त्यातील मुद्दे 
सुबोधरीतीने मराठीत भाषांतर करुन मांडल्यानंतर वाचकांच्या लक्षात येईल. हे मुद्दे 
पुढीलप्रमाणे 
१) या विश्वात प्रत्येक अपराधाला शिक्षा आहे. म्हणजेच प्रत्येक कृतीला (विचार 
ही सुध्दा कृतीच आहे) अपरिहार्यपणे फळ मिळते. या फळ देणाऱ्या निमयालाच 
संक्षेपाने 'कर्म ' म्हणतात. 
२) या शिक्षेची-कृतीच्या फळाची-म्हणजेच 'कर्मा' ची-काटकोर नोंद ठेवली जाते. 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४६० 


ती नोंद ठेवणाऱ्यांना 'लिपिक* (लिपीऱ्‌लेखन) म्हणतात. (यांचा अथर्ववेदात 
उल्लेख आहे. (.31. 1-4) 

३) हे 'लिपिक' मानवाला अदृश्य अशा “कॅनव्हास' वर ह्या कर्माच्या नोंदी ठेवतात. 
या कॅनव्हासवरील नोंदीना “सार्वकालिक चित्रसज्जा' म्हणतात. 

४) त्यांना “सार्वकालिक चित्रसज्जा' म्हणण्याचे कारण असे की त्यामध्ये सर्व 
कालातील माणसांच्या प्रत्येक कृतीची, त्याच्या प्रत्येक विचाराची सुध्दा 
(म्हणजेच त्याच्या प्रत्येक कर्माची *) चित्ररुपाने नोंद ठेवलेली असते म्हणून 
त्याला 'चित्रगुप्ता' ची नोंद म्हणतात, म्हणून त्या नोंदीला *जीवन-पुस्तक' हे 
दुसरे नांव आहे. 

५) प्रत्येक जीवात्म्याच्या (जीवन-पुस्तकातील) ह्या नोंदी *न्यायाधीश' (हिंदू 

''चित्रगुप्त') 'यमा' पुढे (कर्मदेवतेपुढे) वाचतो. (या “*यमा' ला ग्रीक लोक 
“मिनोस' ब इजिप्शन लोक ' ऑसिरिस' म्हणतात.) या कर्माच्या नोंद-पुस्त- 
काला *अग्रसंधानीः म्हणतात. प्रत्येक जीवाची व त्यांच्या कर्माचीही ही 
(अग्रसंधानीमधील) नोंद उपर्युक्त लिपिकांनी केलेली नोंदच असते हे लक्षात 
ठेवावे. हे लिपिक (यमापुढे ते पुस्तक वाचतात म्हणून) त्या मृत्यूशी संबंधित 
देवत्ता आहेत असे मात्र समजू नये, ते विश्वाच्या चिरंतन जीवनाशी संबंधित 
देबता आहेत, हे लक्षात ठेवावे. 

६) प्रल्येक मुलाचा जन्म व त्याचा सर्व आयुष्यक्रम, तसेच प्रत्येक माणसाचा 
जीवनक्रम अशारीतीने अगोदरच लिपिकांनी लिहून ठेवलेला असल्यामुळे- 
म्हणजेच ते “विधिलिखीत' असल्यामुळे, जन्मकुंडली -शास्त्र (ज्योतिष- 
शास्त्र) हे या लिपिकांच्याच अखत्यारातील शास्त्र ठरते. [कारण ग्रहांच्या 
गतीची नोंदही या लिपिकांनी (माणसाच्या जन्मनोंदीप्रमाणे) अगोदरच करुन 
ठेवलेली आहे.] तथापि त्यावरुन दैववाद सिध्द होत नाही. कारण भविष्य हे 
भूतकाळाप्रमाणे वर्तमानकाळात जगत असते, हे लक्षात ठेवावे. 

७) या लिपिकांच्या नोंदीला ५७1७1 11201 (नक्षत्र-शासत्र किंवा आकाशलेखन) 
म्हणतात. हेच *विधिलिख्ित' किंवा पूर्वी सांगितलेले 'आकाशिक रेकॉर्ड' 
होय. (पृ, ३२७) 

हा उतारा ब्लॅन्हेट्स्की यांच्या 5९९८२६ 1)००1॥2 या ग्रंथातून घेतलेला 
आहे, म्हणून ते सर्व त्यांचे स्वत:चे म्हणणे आहे, असे समजू नये; तर ब्रह्मवैज्ञानिकांनी 
लिहून ठेवलेल्या गुप्त (८८1) लिखाणाचा त्यांनी केलेला तो सुबोध अनुवाद (टीका) 

* योगी अरविंद म्हणतात, “केवळ माणसाच्या मनातील विचारसुध्दा परिणाम करणारी शक्ती आहे,' 

(१0) २जगा 2७ पा९३॥९५६०त टक्षा ४७४० टण एप 38 ठि€5 दण एश एण्यिप सट धरा शव्लिड, 


(९४) ० 450 बेणट ला्टाष्टाट क्षा0 ट्या जएतपेस्ट पाटा 0१0 शंबरपणाड, लीट्टिंड ल 
९व९या$.' लील णा इ०्टूच ७. 012 0,477) 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४६१ 


आहे, हे ब्रह्मविज्ञान शब्दात सुबोधरीतीने मांडण्यासाठी रुपकांचा अपरिहार्यपणे 
अवलंब कराबा लागतो आणि ब्रह्मविज्ञानात तो सढळ हाताने केलेला आढळून 
येतो. म्हणून “लिपिक', *अग्रसंधानी', 'जीबन-पुस्तक', 'थम', 'चित्रसज्जा' 
इ. नामे व '“लिहिणे', “नोंद करणे', “वाचणे' इ. क्रियादर्शक पदे वरील वर्णनांत 
आली आहेत. ती सर्व रुपकात्मक आहेत. त्या रुपकात्मक शब्दांना महत्व नसून 
त्यांच्या पाठीमागील कल्पनांना (0०85) महत्व आहे. (तथापि त्या रुपकात्मक 
कल्पना *यूफो* प्रमाणे प्रसंगोपात्त प्रत्यक्ष 'रुपे' घेऊ शकतात हे विसरु नये.) 
कारण ब्रह्मविज्ञानात 'कल्पना' हीच वास्तवे (1८७) असतात.* म्हणून बर एके 
ठिकाणी दिलेल्या अबतरणात 'त्या देवदूतांना-देबतांना-नांवे काही द्या ' असे म्हटले 
आहे. यमाला ' ऑसिरिस* म्हटले काय, किंवा 'मिनोस' म्हटले काय, ती कर्मदेबता 
आहे था कल्पनेत-बास्तवात-फरक पडत नाही. तसेच लिहिणे, वाचणे इ, क्रिया 
हीसुध्दा कल्पनांना मूर्त रुप देण्यासाठी वापरलेली साधने (रुपके) आहेत. कारण 
माणूस स्वत: मूर्त रुपात असल्यामुळे मूर्त रुपातच कोणतीही कल्पना तो चांगल्या 
रीतीने ग्रहण करु शकतो. पुराणे ही त्यासाठीच असतात. कारण ती कल्पनांना मूर्त 
रुपे देतात. पुराणांना कपोलकल्पित म्हणणाऱ्यांना त्यांच्या पाठीमागचे हे अतींद्रिय 
(ब्रह्म) विज्ञान माहीत नसते. म्हणून ते पुराणे खोटी म्हणतात. ('यूफो * सारख्या 
घटनामुळे मात्र अशा लोकांना पुराणे काल्पानिक नसल्याचे हल्ली मान्य करावे लागत 
आहे ! कारण 'यूफो' ह्या, “कल्पना मूर्त रुप धारण करु शकतात' -1॥0५४॥1( 15 
॥॥॥४- या मुख्य अतींद्रिय तत्त्वाचे व्याबहारिक पातळीवरील सार्वजनिक प्रात्यक्षिकच 
एपागाट कल्या 0) आहेत !) | 

वरील अवतरणातील प्रस्तृत लेखकाने ठळक केलेला भाग काही वाचकांना 
न पटणारा किंबहुना धक्का देणाराही ठर शकतो. कारण मानवी जीवन व विश्वातील 
सर्व घटना लिपिकांनी अगोदरच लिहून ठेवलेल्या असतील, त्याप्रमाणे सर्ब घडणार 
असेल, तर माणसाला इच्छा स्वातंत्र्य कुठे उरले ? माणसाला इच्छास्वातंत्र्य नसेल 
तर नीतिशास्त्र अर्थहीन ठरते. कारण इच्छा स्वातंत्र्य ॥2९-५/1॥) हे नीतिशास्त्राचे 
अधिष्ठान आहे. माणसाला इच्छेप्रमाणे वागण्याचे स्वातंत्र्य नसेल तर तो एक यंत्र 
ठरतो ब यंत्राच्या वागण्याला चांगले-वाईट ही नैतिक विशेषणे लावता येत नाहीत. .' 
* “कल्पना' हेस ब्रह्वैज्ञानिक "बास्तड' कसे असते हे ज्ञानेश्वरांनी पुढील ओवीत सांगितले आहे. 
प्हणऊत्रि नाही आणि असे । हे कल्पनेचेगे सौरये / जे कल्प्गलोपे आयी / आणि कल्पनेसवे होय ॥ 
(९.९१) म्हणजे 'नाही आणि आहे' हे सर्व कल्पनेच्या संबंधाने असते. कल्पना गेली की कल्पनेतील  . 
वस्तू जाते. कल्पना केली की ती निर्पाण होते (भासते.) योगवासिष्ठात वसिष्ठांनी रामाला कल्पनेने ' 
सांगितलेली जीवट ब्राह्मणाची गोष्ट प्रत्यक्षात कशी घडली हे दाखवून दिले, अशी कथा आहे. 
(योगवासिष्ठ, निर्वाणप्रकरण, पूर्वार्ध, सर्ग ६२) तात्पर्य ब्रह्मविज्ञानाच्या दृष्टीने कल्पना केलेल्या 
गोष्टी संकल्पशक्तीने खऱ्या ठ शकतात. 


बिज्ञान आणि चमत्कार / ४६२ 


नीतिशास्त्र गेले की धर्मशास्त्रही जाते. कारण चांगले-वाईट या कल्पनेबरोबरच 
पाप-पुण्याची कल्पनाही अर्थहीन ठरते, ब्रह्मविज्ञानाला नीतिशास्त्र व धर्मशास्त्र ही 
दोन्ही शास्त्रे अर्थहीन ठरावीत हे अर्थातच मान्य होणार नाही. म्हणून ब्लॅव्हेर्स्की 
यांनी म्हटले आहे की हां दैववाद नाही, (151 1819॥5175119). कारण त्या म्हणतात 
की भूतकाळाप्रमाणे भविष्यकाळही वर्तमानकाळात जगत असतो. म्हणजे मनुष्य 
वर्तमानकाळात भविष्यकाळाचे भान ठेवून जगतो. दुसऱ्या शब्दात आपले भविष्य 
वर्तमानकाळातील वर्तनाने तो घडवतो. पण मनुष्य वर्तमानकालातील वर्तनाने आपले 
भविष्य घडवत असेल, म्हणजे त्याला इच्छा व वर्तन स्वातंत्र्य असेल, तर त्याचे 
विधिलिखित अगोदरच ठरले आहे, असे कसे म्हणता येईल ? कारण जे अगोदरच 
ठरले आहे त्यात बदल कोणालाही करता येणार नाही. ब्रह्मविज्ञानाचे हे सर्व विवेचन 
परस्पर-विरोधी नाही काय ? हे विवेचन परस्पर-विरोधी नाही. ते कसे हे दाखवून 
देण्यासाठी लेखकाला फार मोठा प्रपंच कराबा लागेल. तो तेथे शक्‍य नाही. तथापि 
विषयाचे महत्व लक्षात घेऊन थोडक्यात याची चर्चा करु. 


विधिलिखित आणि मानवाचे इच्छा स्वातंत्र्य 


*इच्छास्वातंत्र्य' याचा अर्थ इच्छेला येईल तसे वागण्याचे स्वातंत्र्य असा 
अनेकजण करतात, पण हा अर्थ पूर्ण चुकीचा आहे. कारण असे वागण्याचे स्वातंत्र्य 
कोणालाही नाही. साधे रस्त्यावर वाहने हाकण्याचे उदाहरण घेतले तरी ही गोष्ट 
आपल्या लक्षात येईल. रस्त्यावर कोणालाही कशीही आपली वाहने हाकण्याचे 
स्वातंत्र्य नाही. हीच गोष्ट माणसाच्या समाजातील वागण्यालाही लागू आहे. 
समाजात कोणालाही कसेही वागण्याचे स्वातंत्र्य नाही. या दृष्टीने पाहता निरपेक्ष 
स्वातंत्र्य (४७5010८ 1८९१01) हे शब्द अर्थहीन ठरतात, याचा अर्थ बंधनामुळेच 
स्वातंत्र्याला अर्थ प्राप्त झाला आहे, असा होतो. बंधन नसेल तर स्वातंत्र्याला अर्थ 
नाही. हेच दुसऱ्या शब्दात असे सांगता येइल की स्वातंत्र्य हवे असेल तर बंधन 
स्वीकारले पाहिजे. म्हणजेच पूर्ण बंधन हे पूर्ण स्वातंत्र्यासाठी आवश्यक आहे. 
ब्रह्मविज्ञानानुसार पूर्ण स्वातंत्र्यासाठी आवश्यक असलेले हे पूर्ण बंधन म्हणजे 
जन्ममरणाच्या.चक्राचे (फेऱ्याचे) “बंधन' होय; आणि पूर्ण स्वातंत्र्य म्हणजे या 
चक्रातून '*सुटका' होय. या सुटकेलाच 'मुक्ती' वा 'मोक्ष' (19९01) म्हणतात. 
हेच खरे वा पूर्ण स्वातंत्र्य असून ते जन्म-मरणाच्या चक्रात - शारीरिक *बंधना*त- 
राहूनच मनुष्याला मिळवायचे आहे. स्वातत्र्यासाठी बंधनाची आवश्यकता आहे ती 
या अथाने. पूर्ण बंधन व पूर्ण स्वातंत्र्य या दोन्हीच्या मधल्या अवस्थेत मनुष्य फिरत 
असून त्याला थोडे बंधन व थोडे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. ईश्वराची ही 
माणसासाठी केलेली योजना आहे. ईश्वराची ही योजना लेडबीटरनी पुढीलप्रमाणे 


बिज्ञान आणि चमत्कार / ४६३ 


सांगितली आहे, '“1॥८ एका र्ण९1>ल४ 1510 टा 213 ]7(९तव्यात (र्ण 
1८-५1, 1116 घड25 शव झयावा| वणा0 ४१९॥, 16 टाय 5 (018 ॥120((0६ ]॥र्‍ट 
॥॥०६॥९८५( (118; 1112 0585 110619, 5॥”टिा 112 ९०१25 ॥७९॥ 11 85 1212501 
जा 5पली 6४1 1८, क्षा ॥८ झिि35 शिवा$र्या "टाचा ७४ पा€ 125प॥ ० ॥15 
ए८श०॥5 १९णा$.” याचा अर्थ असा : “ईधराची योजना माणसाला मर्यादित 
स्वातंत्र्य देण्याची आहे. त्याला दिलेल्या या मर्यादित-स्वातंत्र्याचा त्याने चागंल्या 
रीतीने उपयोग केला तर पुढील जन्मी त्याला अधिक स्वातंत्र्य मिळते-त्याचा त्याला 
हक्क प्राप्त होतो; आणि त्याचा त्याने बाईट रीतीने उपयोग केला तर त्याचे वाईट 
परिणाम (पुढील जन्मी) त्याला भोगाबे लागतात, व परिणामी त्याच्या स्वातंत्र्याचा 
संकोच होतो." (आजार, रोग, शारीरिक व्यंगे इ. ही माणसाच्या स्वातंत्र्याचा 
संकोच करणारी पूर्वजन्मातील वाईट कर्माची, त्याला मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा त्याने 
बाईट रीतीने केलेल्या उपयोगाची, दूरुपयोगीची, फळे होत.) पुढे लेडबीटर म्हणतात, 
१७७ ताट शोचा] 188115 100९ (0 052115 ८९-४१, णाठाट कयात गाला8र्ण 15 हया- 
ए॥७(60 ७३3३१, 50 81112 एक्या १ट्तपपाड खि 01१000९419 100१020 
प&डलेलया पि ताट ताट्लाजार्ज ९००१, ७15 ७००१८ (0 व० ए'ण०२९0१्टर 8 इटा 
1९517126.”*६ म्हणजे '“मनुष्य आपल्या स्वातंत्र्याचा (चांगला) उपयोग करायला 
जसजसा शिकेल, तसतसे अधिकाधिक स्वातंत्र्य त्याच्या हवाली करण्यात येते व 
ते चांगल्या कर्माच्या दिशेने अमर्याद होत जाते. पण त्याचवेळी बाईट कर्म करण्याचे 
त्याचे स्वातंत्र्य कठोरपणे कमी कमी वा संकुचित होत जाते.” हाच कर्मसिध्दांत 
असून तो मानवाच्या (आध्यात्मिक) उत्क्रांतीला-म्हणजे त्याच्या चांगले कर्म 
करण्याच्या स्वातंत्र्याच्या वाढीला - मदत करतो. अशारीतीने मानवाचे खऱ्या 
अर्थाने स्वातंत्र्य वृध्दिंगत होत होत तो कर्ममुक्तीच्या - बंधनमुक्तीच्या - म्हणजे पूर्ण 
स्वातंत्र्याच्या जवळ जातो व शेवटी जन्ममरणाच्या चक्रातून पूर्ण मुक्त होतो. म्हणजेच 
पूर्ण स्वतंत्र होतो. दुसऱ्या शब्दात तो ईश्वरुप होतो. कारण केवळ ईधरच पूर्ण स्वतंत्र 
आहे. योगी अरबिंदांच्या शब्दात, "(32 ८4३॥ ७८ १९९ ०1५ ७४ ॥णाष्ट १ 
91४धा९"२५५ म्हणजे “मनुष्य दिव्य (ईश्वर) रुप बनूनच केवळ (खऱ्या अर्थाने) स्वतंत्र 
होतो." याचा अर्थ ईश्वराच्या बाहेर राहणे म्हणजे बंधनात राहणे होय. 

वरील विवेचमनावरुन हे लक्षात येईल की वाईट कर्म करण्याचे स्वातंत्र्य हे 
खोरे स्वातंत्र्य नसून उलट ते जन्ममरणाच्या चक्रात माणसाला जास्तच अडकवणारे . 
“बंधन' आहे. याच्या उलट चांगले कर्म करण्याचे बंधन हे “बंधन' नसून उलट तेच 
खरे “स्वातंत्र्य आहे, कारण ते जन्म-मरणाच्या फेऱ्यातून, जोखडातून माणसाला 
सोडविते. याला अध्यात्मशास्त्राचा विरोधाभासात्मक (5815001281) नियम म्हणता 
येईल. या नियमानुसार पूर्ण स्वातंत्र्यासाठी मनुष्य चांगले कर्म करण्यास कठोरपणे 


बिज्ञान आणि चमत्कार / ४६४ 


बांधला गेला आहे व पूर्ण बंधनासाठी वाईट कर्म करण्यास तो पूर्ण *स्वतंत्र' 
आहे. म्हणजे सामान्य माणसाचे “स्वातंत्र्य हे अध्यात्मशास्त्राच्या दृष्टीने 
“बंधन' आहे, व सामान्य माणसाच्या दृष्टीने जे *बंधन' आहे ते 
अध्यात्मशास्त्राच्या दृष्टीने *स्वातंत्र्य' आहे. ही गोष्ट १७75१1521,05 (हरवलेला 
स्वर्ग) या मिल्टनच्या काव्यातील सैतानाच्या पुढील उद्‌गारावरुन जास्त स्पष्ट होईल. 
मिल्टनचा सैतान म्हणतो, "उल्लीहा (टाय र्‍या पिट] प्राक्षा (05ट४८ा पटवा.” 
म्हणजे “स्वर्गात (देवांची) सेवा करण्यापेक्षा नरकात (पाप्यांवर) राज्य करणे 
(केव्हाही) जास्त चांगले आहे.” सैतानाच्या या म्हणण्यातून हे स्पष्ट होते की 
पाप्याबर राज्य करण्याचे (वाईट कर्म करण्याचे) (सैतानाचे) स्वातंत्र्य हवे असेल 
तर नरकात गेले पाहिजे | ब देवांची सेवा करण्याचे (चांगले कर्म करण्याचे) 
आध्यात्मिक व्रत (बंधन) स्वीकारायचे असेल तर स्वर्गात प्रवेश मिळणार आहे. 
अशारीतीने ज्यांना स्वर्गात जाकयाचे आहे, त्यांना चांगले कर्म करण्याचे कडक 
“बंधने' आहे व ज्यांना नरकात जावयाचे आहे, त्यांना वाईट कर्म (पाप) करण्याचे 
पूर्ण “स्वातंत्र्य, आहे. हाच कर्माचा ब पर्यायाने अध्यात्मिक उत्क्रांतीचा 
विरोधाभासात्मक सिध्दांत असून या सिध्दांतानुसार माणसाला स्वत:चा उध्दार 
(आत्मकल्याण) करुन घ्यावयाचा असेल तर चांगले कर्म करण्यास तो कठोरपणे 
*बांधला' गेला आहे, व आत्मनाश करुन घ्यावयाचा असेल तर वाईट कर्म करण्यास 
तो पूर्ण 'स्वतंत्र' आहे. 

येथे विधिलिखिताचा कुठे संबंध येतो, असा वाचकांना प्रश्न पडेल. पण 
विधिलिखित म्हणजे दुसरे तिसरे काही नसून ईश्वराने मानवासाठी घालून दिलेला हा 
कर्मसिध्दांताचा-व पर्यायाने उत्क्रांतीचा-नियमच असून, त्यातून त्याची हटकून 
होणारी आध्यात्मिक उत्क्रांती हेच त्याचे 'विधिलिखित' आहे. ईश्वराने 
मानवासाठी निर्माण केलेली ही योजना (91५11८ 7181) म्हणजेच त्याचे 
*विधिलिखित' होय, या योजनेनुसार मानवाने वागायचे ठरविले तर त्याचा उध्दार 
ठरलेला आहे; व त्याच्या विरुध्द वागायचे त्याने ठरविले तर त्याचा आत्मनाशही 
तितकाच ठरलेलां आहे. यालाच मानवाचे 'विधिलिखित' म्हणतात. हे भगवद्गीतेत 
पुढील प्रमाणे सांगितले आहे : 

सहय़ज्ञा: प्रजा: सृष्ट्बा पुरोबाच प्रजापति: । 

अनेन प्रसविष्यध्बमेष वो$स्त्विष्टकामधुक्‌ ॥ 

देवान्‌ भाषयतानेन ते देवा भावयन्तु ब: । 

परस्परं भावयन्तं: श्रेय; परं अवाप्स्यथ 1। (भ.गी. ३.१०, ११) 

अर्थ:- (सृष्टी निर्माण करताना) प्रजापती (ब्रह्मा) यज्ञासह प्रजा निर्माण 
करुन म्हणाला, “या यज्ञाने तुम्ही प्रजोत्पत्ती करा. या (यज्ञा) मुळे तुम्हाला हबे ते 


ब्रिज्ञान आणि चमत्कार / ४६५ 


मिळेल. ० या यज्ञातून (त्यागातून) तुम्ही देवांची (पोषणरुपी) सेवा करा, म्हणजे 
देव तुमची (पोषणरुपी) सेवा करतील." अशारीतीने एकमेकांची सेवा करुन तुम्ही 
स्वत:चे (पोषण व) श्रेष्ठ कल्याण-म्हणजे जन्ममरणाच्या फेऱ्यातून सुटका-करुन 
घ्या. (*परं श्रेय:' म्हणजे श्रेष्ठ कल्याण, जन्ममरणाच्या फेऱ्यातून सुटका) 

*यज्ञ' (६801106) याचा अर्थ त्याग' असा आहे. यज्ञाने प्रजोत्पत्ती 
करण्यास प्रजापतीने सांगण्याचे कारण प्रजोत्पत्ती त्यागाशिवाय होऊ शकत नाही. 
(प्रजापतीने त्यागरुपी यज्ञ करुनच प्रजोत्पत्ती केली आहे.) *"« शिवाय पितृक्रण 
(प्रजापतीचे क्रण) प्रजोत्पत्ती करुनच फोडता येणार आहे. म्हणून प्रजोत्पत्तीरुपी यश 
(त्याग) हे गृहस्थाचे पहिले (आद्य) कर्तव्य मानले गेले आहे. यज्ञाने (त्यागाने) 
देवांची (पोषणरुपी) सेवा करण्यास प्रजापतीने सांगण्याचे कारणही त्यागाशिवाय 
ही सेवा होऊ शकत नाही, हेच आहे. किंबहुना देवांची (पोषणरुपी) सेवा हाच एक 
*यज्ञ' (त्याग) आहे. हा त्याग केला नाही तर मनुष्याला कर्मबंधनात (जन्ममरणाच्या 
फेऱ्यात) (कायमचे) अडकावे लागते, असे यापूर्वीच्या श्लोकात गीतेने सांगितले 
आहे. [यज्ञार्थात्‌ कर्मणो5न्यत्र लोको$यं कर्मबंधनः 1 (३.९)] याचा अर्थ 
त्यागाशिबाय *मुक्ती* (पूर्ण स्वातंत्र्य) मिळणार नाही, असा होतो. 

मनुष्याचा स्वाभाविक कल आपल्या स्वातंत्र्याचा उपयोग स्वार्थासाठी 
करण्याकडे म्हणजे 'पाप' करण्याकडे नेहमी असतो. यालाच वर सैतानाचे ' स्वातंत्र्य' 
म्हटले आहे. (पाप्यावर राज्य करणारा सैतान सर्वात मोठा पापी असावा लागतो ! 
म्हणजे त्याला सर्वात मोठा स्वातंत्र्याचा वाईट उपयोग-दुरुपयोग-करावा लागतो 
!) या सैतानी (वाईट कर्म करण्याच्या) स्वातंत्र्याचा त्याग करुन चांगले कर्म करण्याचे 
म्हणजे “देवांची सेवा' करण्याचे व्रत (बंधन) स्वीकारणे यातच मानवाचे ' श्रेष्ठ 
कल्याण' (म्हणजे जन्म मरणाच्या फेऱ्यातून सुटका) आहे असे येथे प्रजापती म्हणतो. 
येथे स्वार्थत्याग ही देवाचीच सेवा आहे, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. अशा स्वार्थत्यागी 
माणसाची देव (सतत) पोषणरुपी सेवा करतात, त्याचे कल्याण करतात, असे 
प्रजापतीने येथे म्हटले आहे. | 

मागे सांगितलेच आहे की पृथ्वीवरील (भूलोकातील) माणसांच्या . 
विचारांचा व प्रवृत्तीचा परिणाम भुवर्लोकांत्तील देवांवर होत असतो. (पृ.३६८) 
त्याचे प्रतिबिंब त्यांच्यात पडत असते: माणूस स्वार्थी व क्षुद्र बनला तर देवही क्षुद्र . 
बनतात व त्यांच्यावर ते आधिदैविक संकटे आणतात. [माणसाच्या अशाच स्वार्थी 
वृत्तीतून दहा हजार वर्षापूर्वी अटलांटिस देश समुद्रात बुडाला. (पृ. २२९) देव पूर्वी 
माणसांना मदत करीत असत (दोघात संबंध घडत असत) असे लेड बीटरनी म्हटल्याचे 
मागे सांगितले आहे. (पृ.४४०-१) याचे कारण पूर्वी माणसात *धर्म' होता. म्हणजे 
त्याची देवावर- अतींद्रिय लोकावर-श्रध्दा होती. हल्ली माणूस भौतिकवादी (1581८- 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४६६ 


॥8॥15) व निधर्मी (६८०७) बनला आहे. (युरोपियन संस्कृतीचे हे लोण आहे.) 
त्याचे परिणाम त्याला स्वाभाबिकच भोगावे लागणार आहेत, लागत आहेत. (यापूर्वी 
दोन महायुध्दातून पाश्चात्य भौतिकवादी देशांनी ते भोगलेच आहेत. सुनामी, भूकंप, 
अतीवृष्टी-अनावृष्टी, तापमानातील अति-फरक यासारखी किरकोळ अस्मानी 
(आधिदैविक) संकटे, घातपाती कृत्ये यातूनही सर्व देश ती भोगत आहेत. हा 
कर्मसिध्दांताच आहे.) 

देबांची सेवा' म्हणजे 'यज्ञ' , म्हणजेच (स्वार्थ) त्याग असे वर म्हटले 
आहे. हा त्याग करायचा म्हणजे नेमके काय करायचे, असा साहजिकच प्रश्न निर्माण 
होतो. याचे ब्रह्मविज्ञानाचे उत्तर 'ईध्वराच्या दैवी योजनेत सहभागी व्हायचे' असे 
आहे. दैवी योजनेत सहभागी व्हायचे म्हणजे ईध्वराने रचलेल्या या वैश्विक नाटकात- 
ज्याला योगी अरबिंदांनी “सावित्री' काव्यात ८051117 ७199 म्हटले आहे-त्याने 
नेमून दिलेल्या पात्राचे इमाने-इतबारे काम करायचे-ते पात्र (01८) जाणीवपूर्वक व 
काटेकोरपणे वठवायचे. (नियतं कुरु कर्म त्यम्‌ । म्हणजे 'नेमून दिलेले (नियतीचे) 
काम कर' अशी गीतेची आज्ञाच आहे. २.८) मागे सांगितल्याप्रमाणे हे विश्व 
म्हणजे ईश्वराने रचलेले एक नाटक आहे व आपण त्यातील पात्रे आहोत. (पृ. 
३८२) प्रत्येकाचे पात्र ईश्वराने ठरवून विले आहे व ते त्याने ठरवून दिल्याप्रमाणे 
प्रत्येकाने काटेकोरपणे वठवायचे आहे, पण मायेमुळे-अज्ञानामुळे-माणसाला हे 
[ईश्वराने रचलेले हे विश्व म्हणजे एक नाटक आहे व आपण त्यातील भूमिका वठविणारे 
नट (पात्रे) आहोत हे] माहीत नाही. (मायया अपहतज्ञाना: । भ.गी.७.१५) 
खऱ्या *मी' ला विसरुन खोट्या “*मी' लाच खरा मी समजल्यामुळे-मायेच्या अधीन 
झाल्यामुळे-हे घडले आहे. (मम माया दुरत्यया - माझ्या मायेचा तडाखा 
जेबरदस्त आहे' - असे गीतेत कृष्ण म्हणतो.) या मायारुपी अज्ञानालाच ' अहंकार' 
म्हणतात, या अहंकारामुळेच माणूस स्वत:ला (स्वतंत्र इच्छेने वागणारा) 'कर्ता' 
समजतो. म्हणजे हे सर्व *मी करतो' असे मानतो. (अहंकारबिमूडढात्मा कर्ता अह 
इति मन्यते ।॥। भ.गी. ३.२७) पण खरी गोष्ट अशी आहे की हे सर्व स्वत: ईश्वरच 
(निसर्गच) करीत्त असतो. “मी करतो' असे मानणे हे सर्वात मोठे अज्ञान आहे. 
योगी अरविंदाच्या शब्दात “1१६0 चाब्र्टांग2$ 1] (802 (6 एण्ड 0 पाट 
कणर ७9 पांड ति€ट-७॥1, ७ त 128119 पव्ाट तटाटाग11025 8)1]) ॥5 ण." 
म्हणजे “मनुष्य है सर्व मी करतो असे समजतो, पण वस्तुतः निसर्गच त्याचे सर्व 
काम ठरवत असंतो.” प्रकृत्वैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश: । (भ.गी 
१३.३०) या शब्दात गीतेने हे सांगितले आहे. त्याची अधिक फोड पुढील श्लोकात 
गीतेने केली आहे - 


ईश्वर: सर्वभूतानां हद्देशे$र्जून तिषठ्ठति । 


बिज्ञान आणि चमत्कार / ४६७ 


शत 


भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि यंत्रारढानि मायया 1 (भ.गी, १८.६१) 

अर्थ :- ईश्वर सर्व भूतांच्या हृदयात वास करुन त्यांना शरीररुपी यंत्रावर 
बसवून (आपल्या योजनेप्रमाणे) मायेने (मायेत ठेवून) फिरवत (राबवत) असतो. 
[ही गोष्ट श्रेताश्वतर उपनिषदात “देवस्वैष महिमा तु लोके येनेदं भ्राम्यते 
ग्रहाचक्रम्‌ ॥ (६.१) या शब्दात सांगितली आहे.] 

विश्वाच्या नाटकातील 'पात्र' वठवणारे आपण नट आहोत, हे ज्ञान ज्यांना 
आहे ते संसारातील सुख-दु:खांनी स्वतः सुखी अगर दु:खी होत नाहीत. नाटकातील 
पात्र वठवणारा नट नाटकातील पात्रांचे सुख व दुःख हे आपले सुख व दु:ख मानत 
नाही. नाटकात सुख ब दुःख झाल्याचे प्रसंग तो जिवंतपणे बाहेर (नाटकात) वठवत 
असला तरी स्वत: आत अगदी तटस्थ असतो, हाच गीतेचा अनासक्तयोग (निष्काम 
कर्मयोग) आहे. विश्व हे ईश्वराने रचलेले नाटक आहे, हे ज्याने मनोमन ओळखले 
आहे, तोच या नाटकातील आपले पात्र योग्यरीतीने वठवू शकतो व हा अनासक्तयोग 
आचरणात आणू शकतो. विश्वाच्या नाटकातील माणसाने वठवायच्या या 
पात्राविषयीचे विवेचन पाँंडिचेरीच्या माताजींनी पुढीलप्रमाणे केले आहे, . 0८ 
७11४८5१) ७1.9 शालाट वा ५90९, (1८40119, ४0 वा 1210041 1015(111120(5: 
पाट) का ३0 घती0 व्ा'2 0060 80001 (८ ७८७, ता0ण्सा5टर पिणार. 
गढाटवाडद एपाटाड शा डाट टजाडटांणपड वाते पा2$९ १०. एट 081 ]ताठणा5्ट्र ता. 
115 8 1199.”'"* म्हणजे “ बहुसंख्य लोक असे आहेत की ज्यांना हे निश्वर्पी नाटक 
आहे ब आपण त्यातील पात्र आहोत हेच माहीत नाही. अशा लोकांच्या नशीबी 
कळसूत्री बाहुल्याप्रमाणे जीवन जगणे वाट्याला येते. पण काही लोक असे आहेत 
की ज्याना हे ज्ञान आहे व त्यामुळे ते आपली भूमिका (योग्यरीतीने) बठबत असतात. 
(म्हणजे नाटकातील नटाप्रमाणे त्या पात्राच्या सुख दु:खांनी स्वत: सुखी बा दुःखी 
होत नाहीत. कारण) हे नाटक आहे हे ते जाणतात. अशारीतीने विश्वाच्या या 
नाटकातील आपल्या वाट्याला आलेली भूमिका योग्यरीतीने-अनासक्त बनून- 
बठविणे हीच ईश्वराची (वरील श्लोकात प्रजापतीने सांगित्तलेली देवांची पोषणरुपी) 
सेबा आहे. अर्थात *यज्ञ' (त्याग) आहे. तथापि '*मी स्वत:च्या स्वतंत्र इच्छेने . 
कर्ता म्हणून कर्म करीत आहे, ही ' अहंकारा' ची भावना आध्यात्मिक विकासासाठी 
प्रारंभीच्या काळात माणसाला आवश्यक आहे व ती आवश्यक असेपर्यंत अहंकाराची 
भावनाही टिकते.” असे माताजीनी पुढे म्हटले आहे.'”' याचा अर्थ अर्जुनाची 
युध्दाच्या आरंभी 'मी युध्द करणार नाही' ही अहंकारातून निर्माण झालेली भावना 
चुकीची नव्हती-योग्यच होती-असा होतो. कारण त्याच्या भावनेमुळेच कृष्णाला 
अर्जुनाला गीतेचा उपदेश करुन त्याद्वास जगाला निष्काम कर्मयोगाचा संदेश देण्याची 
संधी मिळाली. तथापि अर्जुनाला निमित्त करुन कृष्णाने गीता सांगितली, हे खरे 


बिज्ञान आणि चमत्कार / ४६८ 


असले तरी गीतेचा कृष्णाने उपदेश केला नसता तर माणसाला तो संदेश मिळाला 
नसता असे मात्र समजण्याचे कारण नाही. गीतेचा संदेश माणसाला व्यवहारात 
त्याच्या अहंकारामुळे अनिवार्यपणे मिळतच असतो, हे लक्षात ठेबावे. कर्माचा 
सिध्दांतच आहे की माणसाला आपल्या कर्मातून हा आध्यात्मिक धडा मिळावा," 
तो धडा मिळण्यासाठीच प्रारंभीच्या काळात 'अहंकारा'ची - 'मी कर्म करतो* या 
भावनेची - आवश्यकता आहे, असे माताजीनी म्हटले आहे. ही गोष्ट खुद्द गीतेतच 
कृष्णाने पुढीलप्रमाणे सांगितली आहे : 


यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्ये इति मन्यसे । 

मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वा नियोक्ष्यति ॥ (भ.गी, १८.५९) 

अर्थ :- अहंकारातून “मी युध्द करणार नाही' असे जे (अर्जुना) तू 
म्हणतोस ते व्यर्थ आहे. हा तुझा निश्चयच खोटा आहे. कारण निसर्गच (तुझा 
स्वभावच) तुला युध्द करायला (तुझे ठरलेले पात्र वठवायला) लावील, 


अर्जुनाला कृष्णाने गीतेचा उपदेश केला नसता तरी त्याच्या स्वभावामुळे 
(निसर्गामुळे-म्हणजे निसर्गाने, ईश्वराने, रचलेल्या नाटकातील अर्जुनाच्या वाट्याला 
आलेल्या भूमिकेमुळे) त्याला त्यात ठरवून दिलेले पात्र अर्जुनाला बठवांवेच लागले 
असते-म्हणजे त्याला युध्द करावेच लागले असते, असे येथे खुद्द कृष्णानेच म्हटले 
आहे. असे जर असेल तर मग कृष्णाने अर्जुनाला गीतेचा उपदेश करण्याची काय 
आवश्यकता होती, असा प्रश्न कोणीही विचारील. याचे उत्तर ' अर्जुनाला युध्दाची 
उपरती झाल्यामुळे हे लौकिक अर्थाने बरोबर असले तरी अर्जुनाला युध्दाची उपरती 
होणे आणि कृष्णाने त्याला गीतेचा उपदेश करणे हा वैश्विक नाटकातील एक प्रसंग 
असून तो अगोदरच ठरलेला होता, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. नाटक रंगण्यासाठी 
असे प्रसंग (ईश्वराला) विश्वरूपी नाटकात घालावेच लागतात. याचे एक समांतर 
उदाहरण द्यावयाचे झाल्यास पांडबांच्या बाजूने कृष्णाने केलेल्या शिष्टाईचे देता 
येईल. कृष्णाने पांडबासाठी कौरबाकडे जाऊन शिष्टाई का केली ? आपली शिष्टाई 
सफल होणार नाही, व्यर्थ होणार आहे, हे काय कृष्णाला माहीत नव्हते ? माहीत 
असूनही ती शिष्टाई त्याने केली ती वैश्विक नाटकातील आपली ठरलेली भूमिका 
बठविण्यासाठींच होय. येथे आणखी एक समांतर घटना सांगितली पाहिजे. ती 
म्हणजे जसे कृष्णाने अर्जुनाला गीतेचा उपदेश करताना आपले विश्वरूप दाखबले, 
तसेच शिष्टाई करताना कौरवांनाही ते दाखबले. कारण अर्जुन हा जसे कृष्ण एक 
सामान्य मनुष्य आहे असे समजत होता, तसेच दूर्योधनही कृष्णाला सामान्य मनुष्यच 
समजत होता; व या समजुतीमधूनच त्याने त्याला कैद करण्याचे मनात योजिले 
होते. कृष्णाचे विश्व रुप पाहिल्यानंतर दूर्योधनाची ही योजना जशी त्याच्या मनातच 
बिरघळली, तसे कौरवांचा नाश कृष्णाच्या विश्वरुपदर्शनात दिसल्यामुळे अर्जुनाचा 


बिज्ञान आणि चमत्कार / ४६९ 


युध्द न करण्याचा निश्चयही त्याच्या मनातच विरघळला, वब कौरवांचा नाश ठरलेलाच 
आहे, आपण केवळ निमित्तमात्र आहोत, हे सत्य त्याला कळून तो युध्दास तयार 
झाला. अशारीतीने कृष्णाने अर्जुनाला गीतोपदेश करणे व कौरवांकडे जाऊन शिष्टाई 
करणे हे आपल्या अवतार कार्यातील (वैश्विक नाटकातील) आपली ठरलेली भूमिका 
बठविण्यासाठी आवश्यकच होते 

अवतारी गणले गेलेल्या पुरुषांनाही आपली विश्वाच्या नाटकातील ठरलेली 
भूमिका प्रामाणिकपणे (नि:स्वार्थ बुध्दीने) वठवावीच लागते, ही गोष्ट येशूच्या 
चरित्रावरुनही दिसून येते. येशूची गोष्ट अशी सांगतात की त्याच्या शिष्याना रोमन 
शिपाई त्याला पकडण्यासाठी येणार आहेत हे माहीत झाले होते. ते येशूला म्हणाले, 
“तुम्हाला पकडण्यासाठी शिपाई येत आहेत. आपण पळून जाऊ या.'' येशू हसले, 
ते गेले नाहीत. जे होणार आहे, ते होणारच. मग का पळा ?' असे म्हणून ते स्वस्त 
सहिले, येशूंना आपले बिश्वाच्या नाटकात ठरलेले पात्र, आपली (क्रूसावर मरण्याची) 
ठरलेली भूमिका, नि;स्वार्थीपणे ब प्रामाणिकपणे वठवायची होती, हे यावरुन स्पष्ट 
होते. [कृष्णानेही आपला मृत्यू सामान्य व्याधाच्या हातून झाल्याची दाखवणारी 
भूमिका (गांधारीची शापवाणी खरी ठरविण्यासाठी) प्रामाणिकपणे वठबल्याची 
दिसून येते. (महाभारत, स्त्रीपर्व, अ. २५.४५)] 

अशारीतीने ईश्वराने विश्वरूपी नाटकाची रचना करुन त्यातील पात्रे (व 
घटनाही) ठरवून दिली आहेत, हे ज्ञान झाल्यावर-ते अंगी मुरल्यावर ईश्वरच सर्व 
गोष्टींचा कर्ता आहे, मी काही करत नाही, ही जाणीव पक्की होऊन अनासक्तयोग 
(निष्काम-कर्मयोग) माणसाच्या अंगी बाणतो व असा मनुष्य कर्म करुनही त्याने 
बांधला जात नाही (कृत्बापि न निबध्यते । भ.गी. ४.२२) म्हणजे कर्म करुनही 
जन्म-मरणाच्या फेऱ्यात तो सापडत नाही; कारण यज्ञासाठी (म्हणजे त्याग बुध्दीने, 
नि:स्वार्थीपणे) कर्म करणाऱ्याचे (आपली ठरलेली भूमिका वठवणाऱ्याचे) सर्व 
कर्म नष्ट होते. यज्ञाय आचरत: कर्म समग्रं प्रविलीयते ॥ (भ.गी.४.२३) असे . 
कृष्णाने गीतेत म्हटले आहे. कृष्णाचा हा उपदेश ऐकून शेवटी अर्जुन म्हणतो, “माझा 
मोह नष्ट झाला. माझी स्मृती जागी झाली. (नष्टो मोह: स्मृतिर्ल्धा ॥। १८.७३) ' 
अर्जुनाचा मोह नष्ट झाला, म्हणजे त्याचे 'अज्ञान'-“मी करतो' ही अहंकाराची 
भावना नष्ट झाली; व त्याची स्मृती जागी झाली, म्हणजे 'मी कोण आहे, माझे खरे 
स्वरुप काय,' हे त्याला आता कळाले. तो स्वतःला स्वेच्छेने, स्वतंत्र इच्छेने, 
वागणारी व्यक्ती समजत होता. (प्रत्येक माणूस असेच समजतो.) पण वस्तुत: आपण ' 
ईश्वराने नेमून दिलेले वैश्विक नाटकातील पात्र वठवीत आहोत, हे आता त्याला 
कळाले. ईश्वराची इच्छा हीच आपली इच्छा ' -कारण नाटकातील पात्रांना स्वत:ची 
इच्छा नसते, नाटककाराची इच्छा हीच त्यांची इच्छा असते- हे सत्य त्याला आता 


बिज्ञान आणि चमत्कार / ४७० 


समजले. हे ज्याला समजते तो ईश्वररुपच होतो. त्याची इच्छा ही ईश्वराची इच्छा 
होते-ईथराच्या इच्छेहून ती वेगळी राहत नाही. अशावेळी इच्छास्वातंत्र्य व 
बर्तनस्बातंत्र्य हे शब्द अर्थहीन ठरतात. नीतिशास्त्र ब धर्मशास्त्र ही अध्यात्मशास्त्रात 
बिलीन होतात. ईश्वराच्या ठिकाणी नीतिशास्त्र व धर्मशास्त्र यांना थारा नाही.* 
खांगले -बाईट, पाप-पुण्य या कल्पना ईधराच्या ठिकाणी नाहीत. बृहदारण्यक 
उपनिषदाच्या शब्दात स न साधुना कर्मणा भूयान्‌ नो एव असाथुंना कर्मणा 
कनीयान्‌ ॥ (४.४.२२) म्हणजे “आत्म्याच्या -ईश्वराच्या-ठिकाणी चांगल्या (पुण्य) 
कर्माने वाढणे (बढती मिळणे) वे वाईट (पाप) कर्माने कमी होणे (अबनती होणे) 
असा प्रकार नाही. कारण ज्यातून या कल्पना निर्माण होतात ती (नैतिक ब 
धार्मिक) 'कर्तव्या'ची भावनाच तेथे नाही. ही गोष्ट ज्ञानेश्वरीतील अर्जुनाच्या 
पुढील उद्गाराकरुन स्पष्ट होते. गीतेचा उपदेश ऐकून शेवटी (ज्ञानेश्वरांचा) अर्जुन 
म्हणतो, तुझे नि यज मी पावोनी / कर्तव्य गेले निप्टोनी / परी आजा तुझीवाचोकी / 
आन नाही प्र्रो /॥(ज्ञाने. १८.१५६७) म्हणजे “तुझ्या कृपेने (उपदेशाने) तुझे 
आणि माझे रुप एकच आहे, हे ज्ञान मला झाल्यामुळे (मी आत्मरुप-ईश्वररुप 
झाल्यामुळे) माझे कर्तव्य समूळ नष्ट झाले. तुझी आज्ञा पाळणे (तू ठरवून दिलेली 
भूमिका वठविणे) याखेरीज दुसरे कर्तव्य आता मला उरले नाही,'' नाटकातील 
पाप-पुण्याच्या कल्पना त्या नाटकातील पात्रांना लागू होतात. नाटककाराला व 
नटांना लागू होत नाहीत. विश्वरुपी नाटकाचेही असेच आहे. हे कळणे मात्र महत्वाचे 
आहे. वैश्विक नाटकात सर्वच जण पात्रे आहेत व सर्वच जण आपापली भूमिका 
वठवत असतात, याविषयी वाद नाही. पण माताजीनी म्हटल्याप्रमाणे याचे ज्ञान वा 
जाणीव फारच थोड्यांना असते. आपले पात्र जाणीवपूर्वक वठवणे म्हणूनच महत्वाचे 
असून ती जाणीव होणे व मनात मुरणे हे आध्यात्मिक जागृतीचे लक्षण आहे व 
आध्यात्मिक प्रगतीसाठी आवश्यकही आहे. “विधिलिखित चुकत नाही' असे 
सर्वच जण म्हणतात, पण ते का चुकत नाही हे किती जणांना माहीत आहे ? बहुसंख्य 
लोकांना हे माहीत नाही. ज्या थोड्यांना ते माहीत आहे ते *दुःखेषु अनुद्दिझ्मना 
त सुखेषु बिगा्रस्पृहा:1' (भ.गी. २.५६) असतात. म्हणजे दुःखाने उद्दिप् होत नाहीत 
ब सुखाने हुरळून जात नाहीत. नाटकातील पात्रांच्या सुख-दुःखांनी त्या पात्रांची 
भूमिका वठविणारे नट कधी सुखी व दु:खी होतात काय ? सामान्य माणसे -बहुसंख्य 
लोक-मात्र आपण ईश्वराच्या वैश्विक नाटकातील भूमिका बठविणारे नट आहोत 
हेच माहीत.नसल्यामुळे जीवनरुपी नाटकातील प्रसंगांनी सुखी व दुःखी होताना 
* धर्म अपि इह मुमुक्षो: पापमुच्यते ।' म्हणजे 'धर्मसुध्दा जन्ममरणाच्या फेऱ्यातून सुटू इच्छिणाऱ्या 
माणसाला पाप ठरते' असे शंकराचार्यांनी म्हटले आहे (गीता-शांकर-भाष्य, ४.१६) 'तैसे 
स्वर्गनरकसूचक / अजान व्याले धर्पादिक / म्हणजे 'स्वर्ग-मरकां'ना (पाप-पुण्याच्या कल्पनांना) 
जन्म देणारा 'धर्म' हे सुध्दा 'अज्ञान' च आहे, असे ज्ञानेश्वरांनी म्हटले आहे. (ज्ञाने, १८.१२९१) 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४७१ 


दिसतात. आपण नाटकातील भूमिका वठविणारे नट आहोत हेच ते विसरले आहेत. 
खरे तर हे त्यांना मुळातच माहीत नाही. अर्जुनाप्रमाणे त्यांना आपल्या खऱ्या 
स्वरुपाची-खऱ्या 'मी' ची (आत्मस्वरुपाची) आठवण व ओळख नसल्यामुळे हे 
घडले आहे. ती आठबण करुन देणे, म्हणूनच महत्वाचे ब आवश्यक आहे. 
त्यासाठीच गीतेच्या (अध्यात्मशास्त्राच्या) शिकवणुकीची गरज आहे. ती शिकवण 
माणसाच्या अंगी बाणली तर तो ईशथरेच्छेनेच सर्व काही घडत आहे, आपण काही 
करत नाही-म्हणजे स्वत:च्या स्वतंत्र इच्छेने काही करत नाही, हे ओळखेल व 
ईश्वराशी तद्रूप होईल. योगी अरबिंदांच्या शब्दात - 

1] तय 1191185 जा ह्यांत हा 0८9 

औा€]्ा$०का11111(40182118॥ 

गुषाट जा€ ढल तीच्या! 80 1000१५७ वीणाट - 9४१ (31. जाड (.:0॥04) 

अशावेळी ईश्वरी योजना-म्हणजे “विधिलिखित '- ॥८॥1७७॥८७1 

र्ण॥९0॥९-हे बंधन तर ठरत नाहीच, उलट तेच खऱ्या स्वातंत्र्याकडे-*मुक्ती 'कडे- 
नेणारे (ईश्वरी) साधन ठरते. ते साधन अगोदरपासून आहेच, फक्ते ते माणसाला 
माहीत होऊन त्याने खऱ्या (ईधरी) स्वातंत्र्याचा अनुभव घेतला पाहिजे. हा ईश्वरी 
स्वातंत्र्याचा अनुभव दिव्य आनंदाचा - 1)1॥॥॥० 81155 चाच - अनुभव आहे. 


“ईश्वरेच्छे' विरुध्द एक संभाव्य आक्षेप 
येथे एका संभाव्य आक्षेपाचा निकाल लावणे आवश्यक आहे. हा आक्षेप , 
असा : 'सर्ब काही ईश्वरेच्छेने घडत असेल, मी काही करत नाही, सर्व ईधरच करत 
असेल तर माझ्या हातून-किंवा जगातील कोणत्याही व्यक्तीच्या हातून-जे पाप घडते, 
त्याला ईश्वस्च जबाबदार आहे, मी नाही असे ठरते. म्हणजे त्या पापाला पाप 
करणारा जबाबदार ठरत नाही. सर्वच ईश्वरेच्छेने घडत असेल तर ते पापकृत्यही 
त्याच्याच इच्छेने धडत असल्यामुळे त्याबद्दल ते पाप करणाऱ्याला कसे जबाबदार 
धरता येईल ? त्याबद्दल त्याला दोषी कसे ठरवता येईल ? शिक्षाही कशी देता 
येईल ? जगात पाप व्हावे, गुन्हे व्हावेत, अशीच ईश्वरेच्छा असणार, आणि म्हणून . 
त्या इच्छेपुढे ती ईश्वरेच्छा म्हणून मान तुकवली पाहिजे. हेच (पाप घडणेच) ' 
बिधिलिखित होय, असे मग ठरते.' 
हा युक्तिवाद कर्मसिध्दांताविषयीच्या अज्ञानातून निर्माण झाला आहे, हे. 
आतापर्यंतचे त्याविषयीचे विवेचन वाचलेल्या वाचकांच्या सहज लक्षात येईल, बर 
सांगितलेच आहे की (विरोधाभासात्मक) आध्यात्मिक नियमानुसार मनुष्य बाईट 
कर्म (पाप) करण्यास *स्वतंत्र' आहे, पण चांगले कर्म (पुण्य) करण्यास तो 'बांधला' 
गेला आहे. हीच ईश्वराची योजना आहे, व हाच कर्मसिध्दांत आहे. या 


बिज्ञान आणि चमत्कार / ४७२ 


कर्मसिध्दांतानुसार माणूस स्वतःची उन्नती अगर अवनती स्वत:च करुन घेऊ शकतो. 
ईश्वर त्याला जबाबदार नाही. “पाप' ईश्वरावर ढकलणे व 'पुण्य' स्वत:कडे घेणे 
किंवा दोन्हीबद्दल ईश्वराला जबाबदार धरणे हे कर्मसिध्दांतात बसत नाही. पाप- 
पुण्याला स्वत: मनुष्यच जबाबदार आहे. ईश्वराने माणसाला थोडे स्वातंत्र्य दिले 
आहे व थोडे बंधन घातले आहे, ते त्याने दोन्हीच्या साह्याने स्वतःचा उध्दार स्वतःच 
करुन घ्यावा म्हणून होय. [उद्धेरेत्‌ आत्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । आत्मैव 
ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन: ॥ म्हणजे माणूस स्वत:च स्वतःचा मित्र आहे व 
स्वत:च स्वत:चा शत्रू आहे. म्हणून माणसाने स्वत:च स्वत:चा उध्दार करुन घ्याबा, ' 
असे गीता सांगते (भ्र.गी. ६.५)] पाश्चात्य बिचारसरणीमध्ये 'पापाची समस्या' 
(छद ०9 ४५) निर्माण झाली आहे याचे कारण तेथे सर्व गोष्टीना ईश्वराला 
जबाबदार धरण्यात येते. म्हणूनच ते लोक “ईश्वराने या जगात पाप का निर्माण 
केले?' असा प्रश्न (धार्मिक तत्त्वज्ञानात) नेहमी उपस्थित करताना दिसतात. 
कर्मसिध्दांताचा त्यांना परिचय नसल्यामुळे (कारण पुनर्जन्माची कल्पनाच त्यांना 
मान्य नसल्यामुळे) ही (पापाची) समस्या त्यांच्या विचारसरणीत निर्माण झाली 
आहे. मनुष्य पापात जन्मला आहे (कारण लैंगिक संबंध हे पाप आहे) असे रुढ 
ख्रिश्चन धर्मात मानले गेले आहे. [याला ते 01४104) ७1 (मूळ पाप) म्हणताते.] 
ब्रह्मविज्ञानानुसार मात्र कोणतेही कृत्य (यात लैंगिक संबंधही आला) हे स्वतः 
चांगले किंबा बाईट नसते, तर ते कृत्य करणारा कोणत्या उद्देशाने ते करतो, हे 
ते कृत्य चांगले की बाईट हे ठरविते. म्हणून 'विचार ही वस्तू आहे' (11०५४ 
15 (ष्ट) असे म्हटले आहे. (चितिर्मूर्तिमती - योगसारोपनिषद) कारण जसा . 
- तुम्ही विचार कराल तसेच तुम्हाला त्याचे 'बस्तू' रुपी फल मिळते.* म्हणून “मनसैव 
इदमाप्तव्यम्‌ ।' (म्हणजे 'हे सर्व मनानेच मिळवायचे आहे') असे कठोपनिषद 
म्हणते; व “मन एच मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयो: ।' (म्हणजे 'मनच मनुष्याच्या 
बंधनाला ब मुक्तीला कारण आहे') असे ग्रह्मबिंदूपनिषद म्हणते. मनच माणसाचा 
शत्रू आहे व मित्रही आहे असे गीता म्हणते. असे म्हणण्याचे कारण मन दोन प्रकारचे 
असून एक शुध्द आहे व दुसरे अशुध्द आहे. [असे तेच (ब्रह्मबिंदूपनिषद) म्हणते. 
कामनाबिरहित मन हे शुध्द व कामनायुक्त मन हे अशुध्द आहे असे ते उपनिषद 
सांगते. (१.१)] याचा अर्थ सैतान (नरक) व ईश्वर (स्वर्ग) माणसाच्या मनातच 
* 'पाप' मुळात मानवी मनात असते, बाह्य जगांत वा वस्तूत नसते, असे गीता (ब्रह्मविज्ञान) सांगते. 
ही गोष्ट भौमासुराच्या कैदेैतील सोळा सहस्र कऱ्यांशी विवाह करुनही योगेश्वर श्रीकृष्ण ब्रह्मचारीच 
राहिला. या बिधानातून व्यक्त केली जाते. *हत्त्वापे स इपान्‌ ललोकान्‌ न हन्ति न निबध्यते' ॥। 
(भ.गी. १८.१७) म्हणजे 'कौरबांना मारुनही अर्जुन-भीमांनी त्यांना मारलेच नाही' असे त्यांच्या अंगी 
अनासक्तयोग जर बाणला तर म्हणता येते अशी गीतेची (कर्मयोगाची) शिकवण आहे. 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४७३ 


असून कोणत्या मनाच्या मागे (मार्गाने) जायचे, हे मनुष्य स्वत:च ठरवू शकतो. 
त्याबद्दल ईश्वराला जबाबदार धरता येत नाही. तात्पर्य, कर्मसिध्दांतानुसार पाप- 
पुण्याला स्वत: मनुष्यच जबाबदार आहे. ईश्वर नांवाची कोणती बाह्य शक्ती बा बस्तू 
नाही. विधिलिखित कोणत्या मार्गाने गेले तर निश्चित काय घडेल, हे फक्त सांगते. 

विश्व हे ईश्वराने रचलेले नाटक आहे व त्या नाटकातील पात्रे व घटना 
अगोदरच ठरलेल्या असून त्यानुसारच सर्ब घडते असे बर म्हटले आहे.व यालाही 
विधिलिखित म्हणतात हे खरे आहे. पण या अर्धाचे 'विधिलिखित' हा एक वेगळा 
विषय असून त्याचा खरेखोटेपणा प्रत्यक्ष पुराव्यांनी ठरवावा लागतो. ब्रह्मविज्ञानाने 
अशा वस्तुस्थितिनिदर्शक विधिलिखितासाठी 'आकाशलेखन' ही खास शब्दयोजना 
केलेली आहे. हे '*आकाशलेखन' (चित्रगुप्ताचे लेखन) कितपत खरे आहे, त्याचे 
वस्तुनिष्ठ पुरावे मिळतात काय, हा एक महत्वाचा प्रश्न असून तो मानवाच्या 
. इच्छास्वातंत्र्याशी निगडीत आहे, असे बरेच जण समजत असल्यामुळे त्याची येथे 
थोड्या विस्ताराने चर्चा करणे आवश्यक आहे. ती करताना '*आकाशलेखना*ला 
अप्रत्यक्षपणे आधार देणाऱ्या ' अर्थपूर्ण घटना' हा एक महत्वाचा भौतिक पुराबा 
असून तो प्रथम सादर करतो. 


“अर्थपूर्ण घटना (6१॥ला०्यांल) :“आकाशलेखना? चा पहिला पुरावा 
कार्ल युंग या प्रसिध्द मानसशास्त्रज्ञाने आपला एक अनुभव पुढीलप्रमाणे 
नोंदबला आहे. १ एप्रिल या दिवशी त्याला जेबणात मासा वाढण्याला आला. 
त्याच दिवशी एखाद्याला * एप्रिल फिश' करणे या रुढीचा कुणीतरी उल्लेख केलेला 
त्याला आढळला, (फिश म्हणजे मासा) पुन्हा त्याच दिवशी एका शिलालेखात 
माशाचा उल्लेख असणाऱ्या एका वाक्याची त्याने नोंद केली. दोन प्रहरी त्याला 
बरेच दिवस न भेटलेल्या एका त्याच्या स्त्री -पेशंटने त्याला भेटून आपले एक माशाचे 
रंगीत चित्र दाखवले. संध्याकाळी माशासारख्या एका सागरी प्राण्याचा कशिदा 
काढलेला त्याला पाहावयास मिळाला. दुसऱ्या दिवशी त्याच्या एका पेशंटने 
आपल्या स्वप्नात आदल्या रात्री एक मासा आल्याचे त्याला सांगितले. त्यावेळी 
तो माशाच्या प्रतीकाचा अभ्यास करीत होता. अशारीतीने युंग माशाच्या प्रतीकावर 
संशोधन करीत असताना दोन दिवसात किमान सहा संदर्भ माशाचे आले. हे सर्व 
योगायोगाने घडले असावे, असे एक वाक्‍य त्यावेळी लिहीत असलेल्या पुस्तकात 
त्याने लिहिले आणि तो फिरावयास गेला, तेथे समुद्राच्या काठी त्याला एक मोठा 
मासा मेलेला आढळला. तो आदल्या दिवशी तेथे नव्हता. या अनुभवाचे वर्णन 
युंगने '1111110५5' या शब्दाने केले आहे.१* या शब्दाचा अर्थ .'ईश्वराविषयी 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४७४ 


वाटते तशी आदरयुक्त भीती निर्माण करणारा अनुभव' असा आहे. या अनुभवात 
ईश्वराचा संबंध येण्याचे कारण अशा घटना योगायोगाने घडत नसतील-आणि 
योगायोगाने अशा घटना वरचेवर घडणे कसे शक्‍य आहे ?- तर त्यांच्या पाठीमागे 
काही योजना अगर अर्थ असला पाहिजे, असे म्हणावे लागते. अशी योजना अगर 
अर्थ-नैसर्गिक घटनात ईश्वराशिवाय-म्हणजे श्रेष्ठ अतींद्रिय शक्तीशिवाय-कोण निर्माण 
करणे शक्‍य आहे ? म्हणजे या घटना कालातीत अशा अतींद्रिय शक्तीकडून कालात 
घडबल्या जाणाऱ्या योजनाबद्ध घटना असून एखाद्या मानवी मनाच्या संबंधाने 
(युंगच्या मनाच्या संबंधाने घडल्या तशा) म्हणजे अर्थपूर्ण रीतीने-आणि एककालिक 
रीतीने घडतात. म्हणून युंगने अशा घटनांना *एककालिक घटनात्मकता' 
(७शाल०ल४) असे नांब दिले आहे व त्या “अर्थपूर्ण संबंध' दाखवणाऱ्या 
असतात असे म्हटले आहे. (अशा एककालिक घटना मानवी मनाच्या संबंधानेच 
नेहमी घडत असल्यामुळे त्या सर्व ' अर्थपूर्ण ' च असतात. म्हणून त्यांना एककालिक 
म्हणण्याऐवजी फक्त ' अर्थपूर्ण' म्हणणे प्रस्तुत लेखकाने जास्त पसंत केले आहे.*) 
अशा घटनांचा अनुभव व्यवहारात अनेकदा येतो. एखादे पुस्तक वाचताना एखादा 
नवीन शब्द येतो आणि नंतर वाचमात तो शब्द वरचेवर येताना दिसतो. हा लेखकाचा 
नेहमीचा अनुभव आहे. अरबिंदांच्या *सावित्री' या काव्यातील काही पंक्ती वर 
उद्धृत केल्या आहेत. त्या पंक्ती लिहिल्यानंतर एका नातेवाईकाच्या और्ध्वदैहिकाला 
लेखकाला उपस्थित राहण्याचा प्रसंग आला. तेथे तीस एक वर्षानंतर त्याच्या 
नात्यातील एक स्त्री त्याला भेटली. इतक्या वर्षांनी ती भेटली असल्यामुळे लेखक 
तिला ओळखू शकला नाही. तिने मात्र लेखकाला ओळखले व लेखकाशी ती 
बोलली. मी तिला तिचे नांव विचारले. तेव्हां ती म्हणाली, “सावित्री !" सावित्री 
नांवाची लेखकाच्या नातेवाईकातील ती एकमेव स्त्री आहे; आणि ती अरविंदांच्या 
“सावित्री' काव्यातील संदर्भ प्रथमच लेखकाने आपल्या लेखनात दिल्यानंतर त्याला 
भेटली होती.** 


* याचे मुख्य कारण असे की सर्वच अर्थपूर्ण घटना एककालिक (5911011512) नसतात. पुढे १०० 
तै ८०० वर्षांनी घडलेल्या अर्थपूर्ण घटनांची प्रस्तुत लेखकाने उदाहरणे दिली आहित. पुनर्जन्माच्या 
घटना अर्थपूर्णच असतात. पण त्या एककालिक नसतात. 


** .सावित्री' काव्यातील पंक्ती उदधृत केल्यानंतर लेखकाच्या हाताखाली पूर्वी काम केलेला एक 
लॅबोरेटरी अटेंडर लेखकाला भेटण्यासाठी मोटारसायकलवरुन बीस एक वर्षानंतर आला. त्याच्या हीरो 
होंडावर 'सावित्री' असे लिहिले होते. ते आपल्या आईचे नांव असल्याचे त्याने सांगितले. लेखकाला 
त्याच्या आईचे नाव 'सावित्री* आहे हे माहीत नव्हते. नंतर त्याच दिवशी 'वासुदेब निवास' नांबाचे 
एक त्रैमासिक पोस्टाने आले. त्यात 'सावित्री' नावाच्या एका लेखिकाचा एक लेख आढळून आला. 


बिज्ञान आणि चमत्कार / ४७५ 


असा अनुभव लेखकाला नेहमीच येतो. बरीच वर्षे न भेटलेल्या एखाद्या 
ओळखीच्या व्यक्तीची लेखकाला काही कारण नसताना आठवण होते आणि 
थोड्याच दिवसात त्या व्यक्तीचे पत्र येते किंवा ती स्वत:च घरी येते. एकदा लेखक 
डॉ. सी. बी, देसाई या आपल्या स्नेह्यास काही कामानिमित्त भेटण्यासाठी त्यांच्या 
यादगुड या गावी जात होता. रस्त्यात चिक्कोडी येथे बस बदलावी लागते. ती 
बदलून त्यांच्या गावच्या बसमध्ये बसल्यानंतर लेखकाने पूर्वी एका मासिकात 
लिहिलेल्या एका लेखाचा विषय त्याच्या मनात सारखा घोळू लागला. काही कारण 
नसताना त्या जुन्या लेखाची एकदम आठवण होऊन त्याचा विषय मनात सारखा 
का घोळावा, याचा उलगडा डॉक्टरांच्या घरी पोहोचल्यानंतर लेखकाला झाला. 
सोप्यात एका खुर्चीत बसूत डॉक्टर काही वाचत होते. लेखकाने घरात प्रवेश करताच 
बसलेल्या ठिकाणाहूनच लेखकाचे स्वागत करत डॉक्टर म्हणाले, “या सर, मी 
तुमचाच लेख वाचत आहे." बसमध्ये बसल्यानंतर ज्या लेखाचा विषय लेखकाच्या 
मनात सारखा घोळत होता, तोच लेख ते वाचत होते असे आढळून आले ! 


वरील लेखकाच्या अनुभव कथनात “काही कारण नसताना' असा शब्द 
प्रयोग वरचेवर केलला आहे. “काहीही कारण नसणे" हे अशारीतीने अर्थपूर्ण 
घटनांचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. सर्व अर्थपूर्ण घटना मनाशी संबंधित राहून 
घडत असतात. कुठल्याही भौतिक कारणाशी त्यांचा संबंध नसतो. अशा प्रकारच्या 
भौतिक कार्यकारणाबाहेर घडणाऱ्या व मनाशी संबंधित असलेल्या घटना 
स्थलकालातीत घटना असतात. सर्व अतींद्रिय घटना मनाशी संबंधित 
स्थलकालातीत व कार्यकारणाबाहेरच्याच घटनाच असतात. म्हणून बऱ्याच 
वेळा ' अर्थपूर्ण' घटना या अतींद्रिय घटनाच असतात* आणि सर्व अतींद्रिय 
घटना या “ अर्थपूर्ण 'च असतात. युंग आणि वुल्फर्गँंग पॉली (नोबेल पारितोषिक 
विजेता भौतशास्त्रज्ञ) या दोघांनी संयुक्तपणे लिहिलेल्या या विषयावरील पुस्तकाला 
म्हणूनच ७शालाणांलॉऱ : 41 45७) (1012 ) लर (एककालिक 
घटनात्मकता: कार्यकारणाबाहेरचा संबंध जोडणारे तत्त्व) असा मथळा दिला आहे. 
कार्यकारणाबाहेरचा संबंध म्हणजे अर्थपूर्ण संबंध होय. आता तर आधुनिक . 
भौतविज्ञानातील क्काँटम सिध्दांताने भौतविज्ञानातूनच कार्यकारणभावाचे उच्चाटन ' 
केले आहे आणि अशारीतीने सर्व भौतिक विश्वच अर्थपूर्ण ठरवले आहे. म्हणून जे, 
ए. व्हीलर या भौतशास्त्रज्ञाने या विश्वाला ' अर्थपूर्ण विश्व' (१॥८७॥॥॥९ 1५८५८) 
म्हटले आहे. रश 9 


* म्हणून जे. नी. र्‍्हाइन यांनी प्रयोगशाळेत वैज्ञानिक निकषाखाली अतींद्रिय घटनांचे सत्यत्व प्रस्थापित 
करण्यासाठी केलेल्या प्रयोगांचा आधार युंगने अर्थपूर्ण घटनांच्या समर्थनार्थ आपल्या ग्रंथात घेतला 
आहे. 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४७६ 


अर्थपूर्ण घटनांची उदाहरणे देताना युंगने मृत्यूचा संदेश देणाऱ्या पक्ष्यांचे 
एक उदाहरण दिले आहे. (हे पक्षी सामान्यतः कावळेच असतात.) एकदा एका 
स्त्रीच्या घरावर अनेक पक्षी एकदम येऊन बसले. अशी घटना तिच्या आजीच्या व 
आईच्या मृत्यूच्या वेळी यापूर्वी घडलेली असल्यामुळे तिला घरावर कावळे येऊन 
बसण्याची घटना मृत्यूसूचक असावी अशी भिती बाटली; आणि तिची ती भीती 
खरी ठरली. तिचा नवरा-जो युंगचा पूर्वीचा पेशंट होता-रस्त्यात हृदयाघाताने एकाएकी 
मृत्यू पावल्याची बातमी थोड्याच वेळात तिला कळाली. अशारीतीने मृतात्म्याचा 
संदेश देण्यासाठी काबळे घरावर येऊन बसल्याची घटना एका कुटुंबात घडल्याची 
लेखकाला माहीत आहे. या घटना योगायोगाने घडत नसून त्यांचा संबंध मानवाच्या 
सामूहिक अबोध मनातील (701०1५८ एआाट्ञाडटा०॥5) पुराणजातीशी (बलाल- 
(४४९७) असतो, असे युंगने म्हटले आहे. इजिप्त, बाबीलोन, ग्रीस इ. देशांच्या 
पुराण कथातून मानवी आत्मा पक्षी असल्याचे म्हटले असून त्यावरुन पक्षी हे 
आत्म्याचे प्रतीक आहे, असे ठरते, असे युंगने म्हटले आहे. (आत्मा हा शरीरुपी 
पिंजऱ्यात अडकलेला पक्षी आहे अशी सर्बच देशातील समाजात कल्पना असल्याची 
आढळून येते.) पक्षी हे आत्म्याचे केवळ प्रतीकच नाही, तर वस्तुस्थितीनिदर्शक 
घटनांचे '“संदेशवाहक* आहेत, असे वरीलसारख्या घटनावरुन म्हणावे लागते. ही 
गोष्ट आपल्याकडील मृताच्या पिंडाला कावळा शिबण्याच्या प्रकारावरुन स्पष्ट होते. 
मृताच्या पिंडाला कावळा शिवण्यावरुन मृताची-त्याच्या आत्म्याची-इच्छा त्याचे 
नातेवाईक ओळखेतात, हे सुप्रसिध्द आहे; आणि ही गोष्ट काल्पनिक नसून 
वस्तुस्थितिदर्शक असल्याची असंख्य उदाहरणे देता येतील. पूर्वी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री 
असलेले वसंतदादा पाटील यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या पिंडाला सांगली येथे कावळा 
शिवला नसल्याची बातमी वृत्तपत्रातून प्रसिध्द झाली व त्याची चर्चाही झालेली 
होती. येथे तसलेच एक उंदाहरण देतो. 

पुलाची. शिरोली (कोल्हापूरचे) येथील भगवानराव पाटील हे चिले 
महाराजांचे एकनिष्ठ भक्त होते. महाराज गांधीनगरला आले की त्यांना त्यांची भेट 
: घडवून आणण्यासाठी त्यांच्या नातवाला स्कूटरबरुन तेथे नेहमी आणून सोडावे 
लागे. पण तो तेथे त्यांना सोडून लगेच परतत असे; आणि याचे श्री. पाटिलांना फार 
वैषम्य वारे. आपल्या नातवाने तेथे बसावे, महाराजांची भक्ती करावी असे त्यांना . 
नेहमी वाटे. असे देवावतारी महाराज पुण्याईनेच लाभतात, म्हणून त्यांची भक्ती 
त्याने आपल्याप्रमाणे करावी असे त्यांना वाटे. अनेकदा ते तसे त्याला बोलून 
दाखवत. पण त्याचा त्याच्यावर काही परिणाम होत नसे. ते बाबूराब अथणेना 
नेहमी म्हणत, “मी त्याला दररोज सांगतोय. यापेक्षा मी जास्त काय करणार ?" 
चिलेदेवांनी एकदा त्यांना हे “धोतर बदलायचे नाही' असे सांगितले. ती मृत्यूची 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४७७ 


सूचना आहे हे ओळखून पाटील म्हणाले, ' आपली इच्छा देबा.'' आणि त्यांना 
थोड्याच दिवसात मृत्यू आला. बाबूराव अथणे म्हणतात, *'रक्षाविसर्जनाच्या 
दिवशी मी शिरोलीला गेलो. खूप मंडळी होती. बराच वेळ झाला तरी कावळा 
स्पर्श करेना. नातेवाईकांची मने शंकेने व्यम्न झाली. इतक्यात श्री. पाटिलांच्या 
मुडशिंगीच्या भाच्याने त्या नातवाला सांगितले, “गुरुदेवांच्या दर्शनाला सतत जाईन, 
तेथे बसेन, भक्ती करेन असे म्हण. त्याप्रमाणे नातू बोलला आणि त्याच क्षणी 
कावळा शिबला, १* येथे असा प्रश्न निर्माण होतो की त्या कावळ्याला पाटिलांची 
(मृताची) इच्छा कशी कळाली ? ती कळाली ही वस्तुस्थिती असून ही घटना 
त्यामुळेच अर्थपूर्ण ठरते. 

प्रस्तुत लेखकाला अशा असंख्य घटनांची माहिती आहे ब स्वतःलाही 
अनेक अनुभव आले आहेत. नमून्यादाखल फक्त एकच अनुभव येथे देतो. स्वत:ला 
मुले नसल्यामुळे लेखकाच्या पत्नीचा लहानपणापासून सांभाळ केलेल्या तिच्या 
काकांचे प्रस्तुत लेखकावर फार प्रेम होते. (ते लेखकाला उद्देशून नेहमी “नम्म 
अळियदेवरु' -आमचे देवरुपी जावईबापू-म्हणत असत.) त्यांच्या मृत्यूपूर्वी त्यांनी 
कित्येक दिवस अन्न घेतले नव्हते. कारण त्यांच्या घशात अन्नच जात नव्हते. ही 
बातमी कळताच लेखक थर्मासमधून दूध घेऊन त्यांच्याकडे गेला व ते कपात घालून 
स्वतःच्या हाताने त्यांना प्यावयास दिले. आश्चर्य असे की कित्येक दिवस चहासुध्दा 
न घेतलेल्या त्यांनी ते सगळे दूध प्याले. नंतर थोड्याच दिवसात ते वारले. त्यांच्या 
पिंड ठेवण्याच्या कार्यक्रमाच्या दिवशी लेखक पूर्वीप्रमाणेच थर्मासमधून दूध घेऊन. 
गेला. एका बाईकडे ते देऊन कपात घालून ते तेथे ठेवण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे 
तिने ते ठेवले. तेथे असंख्य लोकांचे अन्नपदार्थ ठेवले होते. पण आश्चर्य असे की 
प्रथम एक कावळा त्या कपाजवबळ आला आणि त्यातील दूध चोचीने प्यायला. 
सामान्यत: काबळ्यांची प्रवृत्ती घन अन्नपदार्थ खाण्याकडे असते, पातळ पदार्थाकडे 
नसते. येथे त्याच्या विरुध्द घडले होते. तेथे दूध, चहा यासारखे पातळ पदार्थही 
कपात घालून अनेकांनी ठेवले होते. पण त्या सर्वाकडे दुर्लक्ष करुन त्याने लेखकाचे 
दूध असलेल्या कपाकडेचे नेमके येऊन ते तो प्याला होता. ते त्या कावळ्याने 
लेखकाचे दूध असल्याचे कसे ओळखले व तेच तो का प्याला ? मानवी मन आणि : 
पशुपक्ष्यादि बाह्य सृष्टी यांच्यात भेद नसल्याचे दाखवून देणारी ही घटना आहे-मग 
ते मन मृताचे असो अगर जिवंत व्यक्तीचे असो. वुल्ला ग्राझा एक / आत्या सर्वपत/ . 
ते साक्षी गिक्षित आली पज ॥ असे गायीला उद्देशून तुकारामांनी-मंबाजीने त्या 
गायीला मारलेले वळ आपल्या अंगाबर उठल्यानंतर-जे उद्‌गार काढले होते ते येथे 
आठवावेत.(पृ.३०१) 

गाय, कावळा यासारखे पशुपक्षीच नव्हे तर अगदी क्षुद्र किडासुध्दा मानवी 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४७८ 


आत्माशी कसा 'अर्थपूर्ण' रीतीने जोडला जातो, याचे उदाहरण स्वत: युंगने आपल्या 
अनुभवातून दिले आहे. ते अभ्यसनीय आहे. एकदा युंग एका मनोरुग्ण स्त्रीवर 
उपचार करीत होता. (या स्त्रीच्या मनोव्याधीवर दोन मानसशास्त्रज्ञांनी यापूर्वी उपचार 
करुनही त्यांना यश आले नव्हते. युंग हा तिच्यावर उपचार करणारा तिसरा 
मानसशास्त्रज्ञ होता, पण त्यालाही कित्येक दिवस यश येत नव्हते.) एकदा तिने 
आदल्या रात्री आपल्या स्वप्नात एक सोनेरी किडा (5०54७) आल्याचे युंगला. 
सांगितले. हे आपले स्वप्न ती युंगला सांगत असताना युंग बसलेल्या खोलीच्या 
- पाटीमागच्या खिडकीवर टकूटक्‌ असा सारखा आबाज होऊ लागला. युंगने उठून 
खिडकीचा पडदा बाजूला सारला ब खिडकी उघडली, त्याबरोबर तो टकूटक्‌ आवाज 
करणारा किडा खिडकीतून आत आला. युंगने त्याला पकडले व त्या स्रीला तो 
दाखबला., तो त्या स्त्रीच्या स्वप्नातील सोनेरी किडा होता ! त्या भागात सहसा न 
आढळणारा तो किडा असल्याचे युंगने म्हटले आहे. पण नेमके ती स्त्री आपले त्या 
किड्याचे स्वप्न सांगताना कोठून तरी तेथे आला होता ! या घटनेतील अर्थ 
एवढ्यावरच संपत नाही. इतके दिवस बरी न होणारी त्या स्त्रीची मानसिक व्याधी 
या घटनेनंतर झपाट्याने बरी झाली ! युंग म्हणतो की मानसिक उपचाराला विरोध 
करणाऱ्या तिच्या बुद्धिनिष्ठेच्या ॥1:1॥१॥-.॥॥७४) चिलखतीतून या बुद्धिबिरोधी (पाव 
81) अतींद्रिय घटनेने यशस्वीरीतीने प्रवेश मिळविला होता. किंवा असे म्हणता 
येईल की त्या स्त्रीने कृत्रिमपणे धारण केलेल्या बुद्धिनिष्ठेची ही (कृत्रिम) चिलखत 
तिच्या आत्म्याने या असंभाव्य अतींद्रिय घटनेच्या साह्याने तोडली होती. "* 
आता येथे असा प्रश्न निर्माण होती की तो सोनेरी किडा त्या स्त्रीच्या 
स्वप्नात प्रथम कसा व का गेला व ती आपले त्याचे स्वप्न सांगत असातानाच नेमके 
तेथे कसा आला ? मानवी मन ब बाह्य जीवसृष्टी अशारीतीने एकमेकांशी 
“अर्धपूर्ण 'रीतीने जोडजे गेले असल्याचे अशा घटना सिध्द करतात. 
जीवसृष्टीच नव्हे तर निर्जीव (जड) सृष्टीसुध्दा मानवी मनाशी अर्थपूर्ण 
रीतीने जोडली गेली. असल्याचे दिसून येते. याचेही एक उदाहरण युंगने दिले आहे. 
हे उदाहरण प्रसिध्द फ्रेंच खगोलशास्त्रज्ञ फ्लॅमेरियन याचे आहे. फ्लॅमेरियन &(॥10- 
59८ (हवामान) या विषयावर पुस्तक लिहीत होता. त्यातील ७४४त (बारा) हे 
प्रकरण तो लिहीत असताना नेमके एक जोराचा वाऱ्याचा झोत आला आणि त्याने 
त्या विषयावरील सर्व पाने उडवून नेली व ती जवळच्या खिडकीतून रस्त्यावर 
जाऊन पडली. आता त्या वाऱ्याला फ्लॅमेरियन आपल्यावर प्रकरण लिहीत आहे हे 
कसे कळाले ? व त्याने हे कळाल्याचे अशारीतीने का दाखवून दिले ? हे प्रश्न 
आहेत. हा योगायोग म्हणावा तंर “बारा” या विषयावरील पानेच वाऱ्याने उडून 


बिज्ञान आणि चमत्कार / ४७९ 


नेली होती. त्या पुस्तकातील इतर पाने यापूर्वी किंवा नंतर कधी उडून गेली नाहीत ! 


प्रस्तृत ग्रथाच्या १० व्या प्रकरणात अशाच जड सृष्टीच्या एका अर्थपूर्ण 
घटनेचे उदाहरण दिले आहे. मरणानुभव घेतलेल्या स्टीव प्राइस याला 
मरणानुभवावरील मूडीचे 1,11९ १४९ 112 हे प्रसिध्द पुस्तक हवे होते. ते त्याला 
एका पुस्तकाच्या दुकानात कितीही शोधून सापडले नाही. शेवटी तो निराश होऊन 
परतला आणि त्याचंबेळी ते पुस्तक वरच्या फळीवरुन नेमके त्याच्या डोक्यावरच 
पडले ! (पृ. १२७) आता प्रश्न असा की त्या निर्जीव पुस्तकाला स्टीवच्या मनातील 
हेतू कसा कळला ? आणि स्टीबला ते कळावे म्हणून त्याच्या डोक्यावरच नेमके 
पडण्याचे काम (“चमत्कार' ) त्याने कसे केले ? जड सृष्टीसुध्दा मानवी मनाला 
अर्धपूर्ण रीतीने प्रतिसाद देते हे यावरुन सिध्द होते. पण त्यासाठी मानबी मनात 
त्या प्रतिसादाला अनुकूल अशी सहानुभूतियुक्त अनुकंपने (5911911202 श७ाद- 
1099) निर्माण झालेली असली पाहिजेत. स्टीव प्राइसच्या मनात मरणानुभवामुळे 
ती निर्माण झाली होती. भानामतीत संबंधित व्यक्तीच्या विशिष्ट मानसिक अवस्थेमुळे 
ती नेहमी निर्माण होत असतात. म्हणून भानामतीत जड वस्तूसुध्दा ' अर्थपूर्ण' रीतीने 
वागताना दिसतात. ही गोष्ट स्वत: युंगनेच आणि तेही स्वत:च्याच एका प्रयोगाने 
दाखवून दिली आहे. 

फ्रॉइडला हादरुन सोडणारी युंगची अर्थपूर्ण भानामती 

फ्रॉइड आणि युंग हे दोघे मानसशास्त्रज्ञ प्रारंभी एकमेकांचे सहकारी होते. 
पण नंतर सैध्दांतिक कारणावरुन त्यांच्यात मतभेद निर्माण झाले. फ्रॉइडचा दृष्टिकोन 
बुध्दिबादी ब भौतिकवादी होता, तर युंग हा सर्व मानसिक घटनांकडे आध्यात्मिक 
दृष्टिकोनातून पाहत असे. फ्रॉइडला एकदा युंगने परामानसशास्त्राविषयीचे त्याचे 
मत विचारले. त्याने त्या शास्त्राची इतक्या उथळ भाषेत ख्रिट्ठी उडवली की युंगला 
त्याचा खरपूस समाचार घ्यावास बाटला. पण ती भावना त्याने मनातच दाबून . 
ठेवली. त्याचा परिणाम असा झाला की युंगला आपल्या पोटातील पडदा तापून 
लाल झाल्याची तीव्र भावना झाली; आणि त्याबरोबर जवळच्या फ्रॉइडच्या. 
पुस्तकाच्या पेटीतून स्फोट झाल्याचा आवाज आला. युंग म्हणाला की आपल्यां 
ममातील भावनाच पुस्तकाच्या पेटीतील या स्फोटाच्या (भानामतीच्या) रुपाने बाहेर 
प्रगट झाली आहे. पण फ्रॉइड हे खरे मानायला तयार नव्हता. तो म्हणाला की हा .. 
आवाज स्वाभाविकपणे झाला असून त्याचा आपल्या भावनेशी संबंध जोडणारी ' 
युंगची भाषा ही 'मूर्ख बडबड' आहे. युंगने त्याचे हे म्हणणे फेटाळून लावले आणि 
आपल्या म्हणण्याच्या समर्थनार्थ पुन्हा तसलाच आवाज होईल असे त्याला 
सांगितले; आणि खरोखरच पुन्हा त्या पेटीतून तसलाच स्फोटाचा आवाज झाला ! 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४८० 


आणि फ्रॉइड पुरता हादरुन गेला. 

भानामती मानवी मनातूनच प्रगटते (व म्हणून भानामतीच्या सर्व घटना 
*अर्थपूर्ण'च असतात) हे अशारीतीने एका जागतिक कीतींच्या मानसशास्त्रज्ञाने व 
तेही स्वत:च्याच उदाहरणाने दुसऱ्या तितक्‍याच जागतिक कीर्तीच्या 
मानसशास्त्रज्ञासमोर येथे सप्रयोग दाखवून दिले आहे ! 

अशारीतीने जड सृष्टी मानवी मनाशी अर्थपूर्ण रीतीने जोडली गेली 
असल्याचे भानामतीच्या सर्व घटना सिध्द करतात. आणि भानामतीच्या घटना 
दुर्मीळ नाहीत, हे प्रस्तुत ग्रंथाच्या वाचकांना मुद्दाम सांगण्याची आवश्यकता नाही. 
त्या पहिल्या व दुसऱ्या प्रकरणातील शांताद्रय किंबा १४ व्या प्रकरणातील पवन या 
सारख्या लहान मुलामुलींच्या किंबा ४ थ्या प्रकरणातील सावक्कसारख्या अशिक्षित 
स्त्रीच्या सात्रिध्यात सुध्दा घडतात असे नसून नोबेल पारितोषिक विजेत्या शास्त्रज्ञांच्या 
सान्निध्यात सुध्दा घडतात ! आणि युंगबरोबर 5911०0८!» विषयावर संयुक्तपणे 
ग्रंथ लिहिणाऱ्या खुद्द वुल्फगँग पॉली या भौतशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक विजेत्या 
शास्त्रज्ञाचे उदाहरणच सिध्द करते. पॉली प्रयोगशाळेत प्रवेश करताच प्रयोगाची 
उपकरणे, मापन यंत्रे इ. मोडून पडत असत अगर फुटत असत; निर्वात पात्रे स्फोट 
पावत असत. (भौतशास्त्रज्ञानी याला “पॉली इफेक्ट' असे नांब दिले होते !) पॉली 
एक श्रेष्ठ सैध्दांतिक भौतशास्त्रज्ञ (1८०1८11241 1५३८5) होता. सैध्दांतिक 
भौतशास्त्रज्ञांना भौतिक प्रयोगांचा नेहमीच तिटकारा असतो. तो तिटकारा 
(पॉलीप्रमाणे) कधी कधी टोकाला जातो. पालीच्या भौतिक प्रयोगाविषयीच्या या 
आत्यंतिक तिटकार्‍्यातूनच भौतिक प्रयोगाची उपकरणे तो प्रयोगशाळेत प्रवेश करताच 
मोडून पडण्याची भानामती घडत असल्याचे एका शास्त्रज्ञाने म्हटले आहे." या 
दृष्टीने पॉलीची भानामती पूर्णपणे * अर्थपूर्ण' ठरते ! 

(पॉलीच्या ज्या ए५८1॥&०॥ तत्त्वाच्या शोधाबद्दल त्याला भौतशास्त्रातील 
नोबेल पारितोषिक मिळाले आहे, ते तत्त्वही भौतिक पदार्थ-अणुरेणु-भौतिक जगात 
*अर्थपूर्ण' रीतीने वागतात हे दाखवून देणारेच तत्त्व आहे; ही गोष्टही * अर्थपूर्ण' च 
आहे !) " 

जड सृष्टीच नव्हे तर विश्वातील सर्बच घटना एखाद्या नाटककाराने रचना 
केल्याप्रमाणे अर्थपूर्ण रीतीनेच घडतात हे सूचित करणारी काही प्रकरणे आढळून 
येतात, स्वत: फ्लॅमेरियन याने असे एक प्रकरण सांगितले आहे. डिसचँप नावाच्या 
व्यक्तीला लहानपणी फॉर्टगिबू नांवाच्या त्याच्या एका ओळखीच्या माणसाने एकदा 
“प्लम पुडिंग' (एक खाण्याचा दुर्मीळ पदार्थ) खायला दिले, पुढे दहा वर्षानंतर 
पॅरिसच्या एका हॉटेलात डिसर्चैप गेला असता येथे त्याला “प्लम पुडिंग' दिसले.ते 
त्याने मागवले. पण त्याला सांगण्यात आले की त्याची ऑर्डर फोर्टगिबूने अगोदरच 


विज्ञान आणि 'चमत्कार / ४८१९ 


दिलेली आहे. नंतर बर्‍याच वर्षांनी प्लम पुडिंग' हा एक दुर्मीळ खाद्य पदार्थ म्हणून 

त्याच्या मेजबानीचे एक आमंत्रण डिसचँपला आले. तेथे तो ते खात असताना 

म्हणाला की ''येथे फोर्टगिबूची फक्त उणीव भासते.'' तो हे म्हणाला नाही तोच 
दरवाजा उघडून एक अत्यंत वृध्द गृहस्थ तेथे आला. तो दुसरा तिसरा कोणी नसून 
त्याला “प्लम पुडिंग' पूर्वी खायला दिलेला फोर्टगिबू होता! पत्ता चुकीचा 
मिळाल्यामुळे तो येथे बाट चुकून आला होता. 

एखाद्या नाटककराने योजनापूर्वक आपल्या नाटकात प्रसंग घालावेत तसे 
हे फोर्टगिबू आणि “प्लम पुढडिंग'चे प्रसंग आहेत. यापेक्षाही विलक्षण नाट्यमय 

प्रसंग घडत असतात. पुढील घटनाक्रमाबरुन वाचकांना याची कल्पना येईल व 

मानवी जीवन हे नाटक आहे हे पटेल. अब्राहम लिंकन आणि जॉन केनेडी यांचा 

खून ते अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष असतानाच झाला, हे सर्वांना माहीत आहे. त्यांच्यातील 
विलक्षण साम्य पुढीलप्रमाणे : 

१, लिंकनची राष्ट्रध्यक्ष म्हणून १८६० साली निवड झाली. केनेडीची निवड राष्ट्राध्यक्ष 
म्हणून बरोबर शंभर वर्षानंतर म्हणजे १९६० साली झाली. 

, दोघांचाही खून शुक्रवारीच झाला. त्यांचा खून झाला तेव्हा दोघांच्याही बायका 
त्यांच्या बरोबर होत्या. 

, व्हाइट हाऊसमध्ये असताना दोघांच्याही बायकांना आपला एक मुलगा मृत्यूने 
गमवावा लागला. 

४. दोन्ही राष्ट्राध्यक्षांचा खून पाठीमागून डोक्यात गोळी घुसूनच झाला. . 

५. लिंकनचा खून फोर्डच्या थेटरमध्ये झाला, केनेडीचा खून फोर्डच्या लिंकन गांडीत 
झाला, 

. दोघांच्या मृत्यूनंतर राष्ट्राध्यक्ष झालेल्याचे आडनांव जॉन्सनच होते. दोघेही 
राष्ट्राध्यक्ष होण्यापूर्वी उपराष्ट्राध्यक्ष होते. दोघेही दक्षिण प्रांतातील होते व दोघेही 
डेमोक्रेटिक पक्षाचे होते | 

७. लिंडन जॉन्सनचा जन्म १९०८ साली झाला. अँड्र्यू जॉन्सनचा जन्म बरोबर 

त्याच्या शंभर वर्षापूर्वी १८०८ साली झाला 

लिंकन व केनेडी हे दोघेही काळ्या लोकांच्या नागरी हकासाठी झगडणारे होते. 

. लिंकनच्या खासगी सचिबाचे नांब जॉन होते. जॉन केनेडीच्या खासगी सचिवाचे 
नांब लिंकन होते. | र 

'१०. लिंकनचा खुनी बिल्किस बूथ १८३९ साली जन्मला, केनेडीचा खुनी ली हार्वे 

ओसवाल्ड बरोबर त्याच्या शंभर वर्षानंतर १९३९ साली जन्मला, 


“2 


ऱ्य्पा 


होत 


>“०. (९ 


बिज्ञान आणि चमत्कार / ४८२ 


११. दोघेही खुनी दक्षिण प्रांतातील होते. दोघेही कड्रपंथी होते. 
१२. लिंकनचा खुनी थिएटरमध्ये गोळी झाडून वखारीत लपून बसला. केनेडीचा 
खुनी बखारीतून गोळी झाडून थिएटरमध्ये लपून बसला. 

१३. दोघाही खुन्यांचा त्यांच्यावर खटला भरण्यापूर्वीच खून झाला. १* 

एखाद्या नाटककाराने योजनाबध्द रचना करुन लिहिलेल्या नाटकातील 
घटनाप्रमाणे या सर्व घटना घडलेल्या दिसतात. या घटना शंभर वर्ष च्या 
कालावधीनंतर घडलेल्या आहेत. ब्रूस गोल्डबर्ग या वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्या 
डॉक्टरने ८०० वर्षांनंतर घडलेली एक अर्थपूर्ण घटना आपल्या अनुभवातून सांगितली 
आहे. ती पुढीलप्रमाणे 


८०० वर्षानंतर घडलेली अर्थपूर्ण घटना 

गोल्डबर्ग हा मानसोपचारतज्ञ आपल्या पेशंट्सना संमोहनाने त्यांच्या 
पूर्वजन्मांच्या स्मृती जाग्या करुन -त्यांना प्रत्यक्ष पूर्वजन्मात नेऊन-त्यांचे दोष, व्याधी 
इ. बर्‍या करण्याबद्दल प्रसिध्द आहे. एकदा त्याने या जन्मात एकमेकांची ओळख 
बा माहितीसुध्दा नसलेल्या दोन व्यक्तींना वेगवेगळ्या काळी मागच्या एका जन्मात 
संमोहनाने नेले असता त्या दोघांनीही त्या जन्मातील जो आपला अनुभव व माहिती 
सांगितली ती तंतोतंत जुळणारी होती. ते दोघेही ८०० वर्षापूर्वी जर्मनीमधील 
बव्हेरियाच्या एका गावात जन्मले होते. त्या दोघांचा संबंध नोकर आणि मालक 
असा होता. त्यांनी आपली त्या जन्मातील जी नांवे सांगितली तीही एकमेकाशी 
जुळली. इतकेच नव्हे तर इतर अनेक बारीकसारिख तपशीलही जुळला. ते वर्ष इ.स. 
११३२ सालचे होते ब त्या वर्षी काय घडले हे दोघांनीही जे सांगितले तेही सर्व 
तंतोतंत जुळले. मालक चांदीच्या बस्तूंचा व्यापारी होता ब अविवाहित होता. नोकराशी 
त्याचे अनैसर्गिक लैंगिक संबंध होते. पण नोकराच्या इच्छेबिरुध्द ते होते. 
परिस्थितिवश तो नोकर ते सहन करीत होता. शेवटी अशी एक घटना घडली (जी 
दोघांच्याही कथनात तंतोतंत जुळते) की त्यावरुन त्या दोघात भांडण झाले त्याचे 
पर्यवसान मारामारीत व शेवटी मालकाने नोकराचा खून करण्यात झाले. मारामारीचा 
तपशीलही दोघांनी सारखाच सांगितला. खून करताना मालकाने वापरलेले हत्यार, 
तो कसा केला इ. तपशीलही दोघांच्या जबानीत सारखाच होता. सर्वात महत्वाचे 
म्हणजे या जन्मात त्यांचा परपस्पसशी काहीही संबंध नव्हता. ते एकमेकांना 
ओळखतही नव्हते.“ 

संमोहनातून डॉ. गोल्डबर्गला त्यांच्या पूर्वजन्माची ही माहिती 
योगायोगानेच मिळाली होती. पण ती *अर्थपूर्ण' होती. 'योगायोगाने' माहिती 
मिळाली याचा अर्थ तिच्या पाठीमागे काही कारण नव्हते. आणि अर्थपूर्ण घटना 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४८३ 


कार्यकारणाच्या बाहेरच घडत असतात हे वर सांगितलेच आहे. म्हणून सर्व 
योगायोगाच्या वा आगंतुक घटना (८०11112610) अर्थपूर्णच मानल्या पाहिजेत हे 
अशा घटनेवरून स्पष्ट होते. मग तो अर्थ आपल्याला कळो अगर न कळो, येथे 
गोल्डबर्गला या योगायोगाने घडलेल्या घटनेतील (मिळालेल्या माहितीतील) अर्थ 
त्या व्यक्तीच्या पूर्वजन्मामुळे कळला. सर्वांचाच पुनर्जन्म होत असल्यामुळे - सर्वांनाच 
पूर्वजन्म असल्यामुळे - सर्वांच्या जीवनातील घटना अशा अर्थपूर्णच असतात असे 
म्हणूनच म्हणावे लागते. तो अर्थ, आपल्याला आपल्या पूर्वजन्माची आठवण होत 
नसल्यामुळे, कळत नाही, आठवण झाली की आपले जीवन अर्थहीन नाही-अपघाती 
नाही-याची कल्पना येते. 1115 ॥०( 3 11८ (06 ७9 1 1१, आपले जीवन म्हणजे 
वेड्याने सांगितलेली एक गोष्ट नाही याची खात्री पटते. पुनर्जन्माच्या सिध्दांताची - 
नव्हे वस्तुस्थितीची - ओळख नसणाऱ्या लोकांना मात्र तसे वाटते ! म्हणून 
ब्रह्मवैज्ञानिक म्हणतात की “योगायोग नांवाची गोष्ट या विश्वात नाही.' (11202 15 
लष्ट ॥९६ लाळा0८ 11 18 ॥11४९'५९.) कारण (कर्माध्यक्ष) ईश्वराने हे विश्व । 
निर्माण करतानाच-हे विश्वाचे नाटक रचतानाच-त्याला 'कर्मा' ने बांधले आहे. 
म्हणून त्याची गती (कर्मगती) सुरवातीपासूनच ठरुन गेली आहे. त्यातील सर्वच 
गोष्टी ठरुन गेल्या आहेत. उदा. अंक ब्रह्मविज्ञानानुसार अंकांनाही वैश्विक घटनांच्या 
संदर्भात अर्थ आहे. (म्हणून त्यांचेही एक शास्त्र-अंकशास्त्र-बनले आहे.) काही 
अंकांचे अर्थ येथे सांगता येतील, 

काही अर्थपूर्ण अंक 

ब्रह्मविद्येत ७ ह्या अंकाला विशेष महत्व असल्याचे आढळून येते. उदा. 
भू:, भुवः, स्वः इ. सात वरचे लोक आहेत; व अतल, वितल, सुतल इं. खालचे 
सात (पाताळ) लोक आहेत. वार सातच आहेत व परंपरागत ज्योतिष शास्त्रात 
महत्वाचे सातच ग्रह मानले गेले आहेत; (राहू, केतू हे ग्रह नाहीत. सूर्य खगोलशास्त्रात 
नक्षत्र असला तरी ज्योतिषशास्त्रात तो 'ग्रह' आहे.) सूर्यकिरणात रंगही सातच 
आहेत; सूर्याच्या रथाला सात घोडे आहेत असे क्रग्वेदात म्हटले आहे; (त्याचा हा 
अर्थ आहे;) सा, रे, ग, म इ. स्वरही सातच आहेत; माणसाच्या स्थूल, सूक्ष्म, ' 
लिंग इ. अवस्था (शरीरे) ही सातच आहेत; विश्वात सात तत्त्वे आहेत. (जी 
माणसातील सात तत्त्वांची प्रतिरुपे आहेत.) ब्रह्मविद्येत माणसाचे मूळ सात स्वभाव 
सांगितले आहेत; [जे सूर्याच्या, वेदात सांगितलेल्या, सात (रंगाच्या) किरणांचे 
प्रातिनिधिक आहेत.] माणसाच्या शरीरात अस्थि-मज्जादि सात धातू आहेत; तसेच 
शरीरात मूलाधार, स्वाधिष्ठान इ. चक्रेही सातच आहेत; मुंडक उपनिषदात (वेदाला 
अनुसरुन) इंद्रियरुपी प्राण सात, अग्नी सात (सप्तजिव्ह), समिधा सात, होम सात 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४८४ 


सांगितले आहेत, क्ग्वेदातातील 'सप्तसिंधू* (सात समुद्र वा नद्या) माणसा'च्या 
सात वंशाचे प्रतीक मानण्यात येतात; *सप्तमर्यादा,' सात खंड बा सात स्वभाव 
मानण्यात येतात; अथर्ववेदात *सात' अंकाला सर्वात जास्त महत्व देण्यात आले 
आहे; पायथॅगोरस 'सात' हा परिपूर्ण अंक मानत असे; सप्तषी प्रसिध्द आहेत; 
सप्तमातृका (जलदेवता) ही प्रसिध्द आहेत. (यांना मराठी बोली भाषेत 'साती 
आससरा' म्हणतात.) सात अंकाचे जगातही सर्वत्र प्राबल्य दिसून येते. (विशेषत: 
इजिप्शियन, खाल्डियन, ग्रीक, रोमन आणि ख्रिश्चन प्रदेशात व धर्मात) ते भारतीय 
ब्रह्मविद्येतेनच तिकडे पसरले असल्याचे ब्लॅव्हे्स्की यांनी म्हटले आहे!“ 


आधुनिक ब्रह्मविद्येच्या (थिऑसॉफीच्या) संस्थापकांच्या जीवनातही 
सात या आकड्याने महत्वपूर्ण पात्र बजावलेले दिसते. ते पुढीलप्रमाणे - 

मॅडम ब्लॅव्हेट्स्की न्यूयॉर्कमध्ये ७ जुलै १८७३ रोजी, म्हणजे सातव्या 
महिन्याच्या सातव्या दिवशी आल्या; आणि त्यावेळी त्यांचे वय ४२ (६ ५ ७) 
होते; आणि ऑलकॉट यांच्याशी त्यांची प्रथम भेट झाली तेव्हा ऑलकॉट यांचे 
वयही ४२ च (६ ५ ७) होते. त्यांचा ऑलकॉटशी ब्रह्मविद्येसाठी संबंध आल्यानंतर 
ब्लॅव्हेट्स्की बरोबर १७ वर्षानंतर सातव्या महिन्यातच वारल्या. अनी बेझंट जेव्हा 
ब्लॅव्हेट्स्की यांच्याकडे आपल्याला ब्रह्मविद्येची सभासद करुन घ्यावयास 
सांगण्यासाठी प्रथम आल्या तेव्हां त्यांचेही वय ४२ च (६ » ७) होते; आणि त्यांनी 
ख्रिश्चन धर्माशी संबंध तोडल्याला १७ वर्षे होऊन सातवा महिना सुरु झाला होता. 
खुद्द ऑलंकॉट यांनीही आपण मरु तेव्हा १७व ७या अंकांच्या दिवशीच मरु असे 
भविष्य वर्तविले होते आणि ते खरे ठरले ! ते १७ फेब्रवारी १९०७ रोजी ७ वाजून 
१७ मिनिटांनी वारले !!€' 

ऑलकॉट यांच्या जीवनात ७ ह्या ब्रह्मविद्येच्या अंकाला असेच महत्व 
प्राप्त झाले होते. उदा. ते जेव्हा रेल्वे इ. चे तिकीट काढीत तेव्हा त्यात सात हा 
आकडा हटकून आढळत असे. एकदा मद्रासहून ब्रह्मदेशाला ते व लेडबीटर बोटीने 
जाणार होते. त्यांनी बोटीवरील खोलीचे रिझर्वेशन केले. त्या खोलीचा नंबर ११ 
होता. ते त्या खोलीत प्रवेश करणार तोच बोटीचा अधिकारी त्यांच्याकडे आला 
आणि म्हणाला, “माफ करा. तुम्हाला चुकून ११९ नंबरची खोली दिली गेली. ती 
खोली अगोदरच. रिझर्व झाली आहे. ही दुसरी खोली घ्या,” असे म्हणून त्याने 
दुसऱ्या खोलीचे रिझर्वेशन तिकीट त्यांना दिले. त्या दुसऱ्या खोलीचा नंबर कोणता 
असाबा ? वाचकांनी ओळखलेच असेल, तो सात हाच होता ! रंगूनमध्ये एकदा 
लेडबीटर व ऑलकॉट यांचा रस्ता चुकला ब मुक्कामाला पोहोचणे अशक्य झाले. 
तेव्हा त्यांनी पोलीसाची मदत घेतली. ऑलकॉट यांनी पोलिसाच्या बकलकडे 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४८५ 


पाहण्यास लेडबीटरना (फ्रेंचमध्ये) सुचविले, लेडबीटरनी त्याचा बकल नंबर पाहिला, 
तो होता डबल सात !!€ 

ब्रह्मविद्येनुसार विश्चव्यवस्थेत अंकाना विशेष अर्थ आहे. ज्योतिषशास्त्र 
ब अंकशास्त्र यांचा परस्परसंबंध असून त्यांना शास्त्रीय स्थान त्यामुळेच प्राप्ष झाले 
आहे. फ्रेंच संख्याशास्त्रज्ञ मायकेल ग्वॉकलाँ याने माणसाचे स्वभाव त्याच्या जन्माच्या 
वेळी उदय होणाऱ्या ग्रहावरुन ठरतात हे संख्याशास्त्राचा (5141151105) उपयोग करुन 
दाखवून दिले आहे. (उदा. डॉक्टरांचा मंगळ, नटांचा गुरु, शास्त्रज्ञांचा शनी इ.) 
डॉ. आयसेंक या मानसशास्त्रज्ञाने त्याचे शोध बरोबर असल्याचे मेयो आणि व्हाइट 
या दोघा सहकार्यांच्या साह्याने तपासून नंतर दाखबून दिले. (उदा, जल राशीखाली- 
म्हणजे कर्क, वृश्चिक, मीन - जन्मलेले लोक भावनाप्रधान असतात, विषम संख्येच्या 
राशीखाली - म्हणजे मेष, मिथुन, सिंह इ.-जन्मलेले बहिर्मुख असतात व सम 
संख्येच्या राशीखाली-म्हणजे वृषभ, कर्क इ.-जन्मलेले अंतर्मुख असतात. ) 
खगोलशास्त्रात बोड-टायटसचा नियम प्रसिध्द आहे. या नियमानुसार सूर्यापासूनचे 
प्रत्येक ग्रहाचे अंतर विशिष्ट संख्येवर अवलंबून आहे. उदा. ०, ३, ६ असे प्रत्येक 
संख्येला दुप्पट करुन त्यात अधिक ४ मिसळत गेल्यास प्रत्येक ग्रहाचे सूर्यापासूनचे 
अंतर मिळते. या नियमानुसार मंगळ व गुरु या ग्रहांच्या मधल्या कक्षेत ग्रह असल्याचे 
भाकीत करण्यात आले आणि ते खरे ठरले. त्यानुसार लघुग्रह सापडले. प्ल्यूटोच्या 
पलीकडे याच नियमानुसार ग्रह असल्याचे भाकीत करण्यात आले व तेही खरे 
ठरले. १“ 

नुकतेच २६ डिसेंबर २००४ रोजी इंडोनेशियाच्या सागरात सुनामीचा 
भयंकर भूकंप होऊन त्यात तीन लाख मेले. यातील २६ आकड्याला अंक व 
ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टीने महत्व आहे. या २६ अंकाची बेरीज ८ होते. २६-१२- 
२००४ या भूकंप झालेल्या दिवसाच्या सर्व अंकांची बेरीजही १७ म्हणजे ८ च होते. 
८ हा अंक शनीचा मानला जातो. यापूर्वी झालेल्या अनेक भूकंपाचा दिनांकही २६ 
च आहे, हे लक्षात ठेवण्यासारखे आहे. १९३३ मध्ये बिहारमध्ये झालेल्या भूकंपाचा ' 
दिनांक २६ ऑगष्ट होता. अंदमान बेटावर १९४१ मध्ये २६ जून रोजीच भूकंपाचा 
जोरदार धक्का बसला होता. गुजरातमध्ये २००१ साली २६ जानेवारी रोजी भूकंप 
झाला. २००१ मध्ये २६ सप्टेंबरला चेन्नई येथे भूकंप झाला. २००४ मध्ये जगात . 
इतर नैसर्गिक आपत्तीही २६ दिनांकालाच झाल्या आहेत. २६ फेब्रुवारी रोजी 
अमेरिकेत हिमवादळ झाले. २६ एप्रिल २००४ रोजी अमेरिकेत ब युरोपात प्रचंड 
तापमान वाढले. तापमानाचा उच्चांक नोंदला गेला. शेकडो -हजारो लोक उष्माघाताने 
मृत्यूमुखी पडले. तिकडे दक्षिण कोरियात सलग ३६ तास पाऊस झाला. तो तेथील 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४८६ 


सरासरीच्या दुप्पट होता. कोरियात पाऊस पडत असताना स्पेनमध्ये तापमानाने 
उच्चांक गाठला. २६ फेब्रुवारी २००३ मध्ये लेबनॉन, इस्रायल, जॉर्डन येथे हिमवादळ 
झाले. बर्फवृष्टीने सर्व उच्चांक मोडले. २६ जानेवारी २००५ रोजी पश्चिम-मध्य 
भागातील देशामध्ये एक अभूतपूर्व घटना घडली. कित्येक दशकानंतर प्रथमच 
बर्फवृष्टी झाली. त्यानंतर ३ महिन्यांनी म्हणजे २६ एप्रिल रोजी रुमानियामध्ये अचानक 
महापूर आला. हजारो घरे, शेती उध्दस्त झाली. देशात आणीबाणी जाहीर करावी 
लागली. नुकतेच २६ जुलै २००५ रोजी मुंबईत सर्व वर्षाचा पाऊस एकाच दिवसात 
पडला ब चेरापुंजीचाही उच्चांक मोडला. महाराष्ट्रात शेकडो लोक मेले. शेतीचे व 
इतर मालमत्तेचे अपरिमित नुकसान झाले. २६ या अंकाची बेरीज ८ होते व तो 
शनीचा अंक मानण्यात येतो. शनी हा मानवाला संकटातून आध्यात्मिक धडे 
शिकवणारा ग्रह आहे असे ज्योतिष्यांचे मत आहे. 


ज्योतिष ब कर्म ; विश्चव्यवस्थेचा 'भाग 


प्रस्तुत लेखकाने ग्रह ब नक्षत्रे हे मानवाच्या भवितव्याचे केवळ दर्शक 
आहेत, निर्णायक नाहीत, असा विचार मांडला असून तो ब्लॅव्हेट्स्की यांनी 
ब्रह्मविद्येच्या संदर्भात ज्योतिष विषयावर जे लिहिले आहे, त्याला धरुनच आहे. 
(असे म्हणण्याचे कारण ज्यावेळी लेखकाने हा बिचार मांडला त्याबेळी म्हणजे ४० 
वर्षापूर्वी लेखकाने ब्लॅव्हेट्स्की यांचे ब्रह्मविद्येवरील ग्रंथ वाचले नव्हते.) 'मानवावर 
ग्रहांचा प्रभाव पडतो काय ?' या लेखात त्याने दाखवून दिले आहे की मानवी 
स्वभाव व त्यांच्या जीवनातील घटना व जन्म कुंडलीतील ग्रहस्थिती यांचा संबंध 
प्रभावाचा (शक्तीचा) नसून व्यवस्थेचा आहे.“ ज्योतिषशास्त्राविषयी योगी 
अरविंदांनी जे म्हटले आहे तेही प्रस्तुत लेखकाच्या याच (म्हणजे व्यवस्थेच्या) 
प्रतिपादनाला पुष्टी देत असल्यामुळे त्यांचे हे म्हणणे येथे संक्षेपाने उद्धृत करतो. 
(योगी अरविंदांचेही ग्रंथ वरील प्रतिपादन करतेवेळी लेखकाने वाचले नव्हते.) 
योगी अरविंद म्हणतात, "१9 85॥णे१0९८्टांस्या शट्काटाजाड लाड ८ वप 9 
ता85$ ण पी८या,  ण9ि०2९ट ०९०३१1 ० &'. 8110065 आ0ण णिठ्र पव 0ा2 ४5 
एए80पा तैढडपाऱ; ॥९ अव पटा” रब्स्यावब वँर्धाप परिवॉपदञ शश वश्य! 
कळिव, पाड हाट गाठा सट्टा, णं 9 ठिलट...... जाट आट 5 टा ४९10 185 
तंह्ंदयापटत ज डइणाट108 15 पाटाट एटी 5 हबॉट, 1ल ॥5 99४, (९ $घाड 91८ 
जा ततारछाठा$”6* (80125 9002१) 

अर्थ : “ज्योतिषशास्त्राची भाकिते एकंदरीत खरी ठरतात. पण त्यावरुन 
ग्रह-तारे आपले नशीब ठरवतात असे ठरत नाही. ते फक्त आपल्या कर्माची, 
नशीबाची नोंद करतात. ते कर्म धा नशीब अगोदरच निर्माण झालेले असते. 
ग्रहतारे कर्माची चिन्हे वा संकेत आहेत; शक्ती वा बल नाहीत. आपले कर्म ठरविणारे 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४८७ 


कोणीतरी आहे, 'नशीब' नांवाचे काहीतरी आहे. ग्रह-तारे त्याचे फक्त निर्देशक 
आहेत." 

अशारीतीने आपले कर्म वा नशीब अगोदरच निर्माण झालेले असेल वा 
ठरले असेल आणि ग्रह तारे ते फक्त निर्देशित करीत असतील तर विश्व हे एक नाटक 
असून त्याचे कथानक (5०11) अगोदरच लिहून ठेवले गेले आहे असे ठरते. या 
अगोदरच लिहून ठेवलेल्या कथानकालाच ' आकाशलेखन' (१८७७५८ 7१७००) 
म्हणतात. त्यातील घटना ईश्वरी नियोजनानुसार, ईश्वररुपी नाटककाराने ठरवून व 
लिहून ठेवल्याप्रमाणेच, त्याच्या संकेतानुसारच घडतात असे म्हणावे लागते. योगी 
अरविंद हेच सांगतात : 

पिण्पागा्ट्र ४९७ (1९ 070015 ४0त ठा कया ...... 

कट ट्या) ७४९ ी'र्जाल्या जि्णांशा 0८805 .... 

गगा८9 $ट्टाग 001 [9115 9 १112001811. ०८६ ..... 

बढा द्याट ९४ )िझाप१णाटया5र्णी क 51जटट.... 

है. छा९-५टाटया चट 9 वराट 0 (॥,काट€ 

काठ पोत ण [1४९5 जाव जिहडटडला 0१८५पटटा 

$प्तश[र, 3०ल छिपा, (910126) 


अर्थ : “आम्ही केलेला कोणताही विचार किंबा कृती परिणामशून्य 
नसते. जी फळे आपण भोगतो ती पूर्वजन्मातील (जो जन्म आपल्याला आठवत 
नाही त्यातील कर्माची) फळेच असतात. ती यांत्रिक शक्तीची परिणामस्वरुप 
असल्याची वस्वर दिसत असली तरी त्या श्रेष्ठ परमात्म्याच्या संकल्पानुसारच ती 
सर्व घडत'असतात. ज्याला आपण 'नशीब* किंवा 'योगायोगा'च्या घटना म्हणतो, 
त्या वास्तविक पुढे काय घडवायचे हे ठरवूनच तो विश्वरचनाकार (नाटककार) 
(त्या विश्वात) घडवून आणत असतो. तोच आपले जीवन पूर्वनियोजित सूत्रानुसार 
(ठरबलेल्या योजनेप्रमाणे) घडवत असतो.” 


विश्व हे ईथररचित सूत्रबध्द नाटक असल्यामुळेच ते (कोणत्याही 
नाटकाप्रमाणे) ' अर्थपूर्ण' बनले आहे. आपल्या विचारांचा व कृतींचा परिणामच ' 
बिश्वातील हा ' अर्थ' निर्माण करीत असतो. कारण कोणताही विचार किंवा कोणतीही 
कृती परिणामशून्य नसते. ते परिणाम केव्हा घडून येतील हे आपल्याला सांगता येत 
नाही. (कारण संचित कर्माचे प्रारब्ध कर्मात केव्हा रुपांतर होते. हे आपल्याला 
माहीत नसते.) (म्हणून अररविंदांनी 11०92०६ (९९१७ म्हणजे ' आपल्याला 
न आठवण्याऱ्या पूर्वजन्मातील कर्माची फळे' असा शब्दप्रयोग केला आहे.) 
अशारीतीने आपल्याच विचारांचा व कृतींचा (कर्माचा) परिणाम विश्वात * अर्थ' 
निर्माण करीत असला तरी तो *अर्थ'. आपल्याला (आपल्या पूर्वजन्माच्या 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४८८ 


विस्मृतीमुळे) कळत नसल्यामुळे आपल्याला भोगाव्या लागणाऱ्या (वाईट) कर्माच्या 
फळाबद्दल आपण नेहमी 'नशीबा*ला दोष देतो-बिशेषत: अपघातामुळे झालेल्या 
वित्त ब जीवितहानीबद्दल. आपण आपल्या अज्ञानामुळे त्या घटनेला *अपघात' 
म्हणत असतो. पण 'अपघात' कधीच घडत नसतो (तटा डय) १्ट्र ८७०11०९) 
हा ब्रह्मविद्यानाचा मूळ सिध्दांत आहे. ही गोष्ट योगी अरविंद पुढीलप्रमाणे सांगतात- 

हतात हला 018 वतला विट ऐवा 101125 (-1181060 

ग॥15 १858 ७ णणा3ग(2॥॥४1012125॥115, 

तट पढ ता टा र्जीण0ाड ता ४० ॥0$ट्या: 

गृषाद 180७ ० पाट एपाताठच्ता टॉल्याट ९ ा00॥. 

$ब्चशात, 3०00 070८, (8110170 


अर्थ ; या अपघातरुपी अकस्मात्‌ घडणाऱ्या “नशीबा*च्या घटनासुध्दा, 
जरी त्यांचा अर्थ आपल्याला किंचितही कळत नसला तरी, पडद्यामागे राहून कार्य 
करणाऱ्या सत्यांचेच मौन आलेख असतात. (ते हे सांगतात की) अज्ञात जगातील 
नियम ज्ञात जगात परिणाम घडवून आणत असतात. (म्हणजेच सर्वशक्तिमान ईश्वर 
पडद्यामागे राहून कर्माच्या नियमांचे सूत्रचालन करीत असतो व हे विश्वरुपी नाटक 
“अर्थपूर्ण' बनवत असतो.) 

अर्थपूर्ण घटना कार्यकारणभावाच्या बाहेर घडणाऱ्या घटना असतात) 
असे (युंगने ७9०७००४ चे तत्त्व विशद करताना म्हटल्याचे) वर सांगितले 
आहे. 'अपघात' हे त्याचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. *अपघाता*ला भौतिक कारण 
असल्याचे वरवर दिसत असंले तरी ते माणसाचे समाधान करु शकत माही. कारण 
ते खरे कारण नसते. त्याच्या दृष्टीने 'अपघात' अर्थहीन असतात. (आकाशातील 
कुऱ्हाड, पाढा रज ९वाताल' हे अपघातासाठी वापरले जाणारे शब्दप्रयोग हेच 
सुचवितात.) कोणतीही घटना माणसाच्या मनाच्या संबंधाने घडली तरच ती 
*अर्थपूर्ण' ठरते, अशी ' अर्थपूर्ण' घटनांची व्याख्या मागे केली आहे. अपघात 
माणसाच्या मनाच्या संबंधाने घडत नसल्यामुळे ते (या दृष्टीने) अर्धहीनच असतात. 
ते का घडावेत हे माणसाला कळत नाही. पण म्हणून ते खरोखरच ' अर्थहीन' असतात 
काय ? ते अर्थेहीन नसतात हेच सांगण्यासाठी योगी अरविंदांनी “८५८ (11 1व्ा- 
वठ एकॉ८ ॥8 (४८5 (॥&106-10॥15 11858 0 पा1(८11ट्टा9]८ ॥८७॥1७-वबा2 
१1४ टाक्फाफ ळी एप५ाड त्रा कण डला" म्हणजे “ह्या अपघातरुपी अकस्मातू 
घडणाऱ्या “नशीबा'*च्या घटना, जरी त्यांचा अर्थ आपल्याला किंचितही कळत 
नसला तरी, पडद्यामागे राहून कार्य करणाऱ्या सत्यांचेच मूक आलेख असतात." 
असे म्हटले आहे. याचा अर्थ अपघात अतींद्रिय पातळीवरुन (कर्माचे परिणाम 
म्हणून) घडवले जात असून ते कर्मरुपी सत्यांचे आलेख असतात, असा 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४८९ 


होतो. ते कर्माचे नियम आपल्याला कळत नसल्यामुळे आपण आपल्या नशीबाला 
दोष देऊन मोकळे होतो. पण 'नशीब' हेही अतींद्रिय जगातील नियमानुसारच 
घडबले जात असते, यद्यपि ते अतींद्रिय नियम आपल्याला किंचितही कळत नाहीत. 
(म्हणून “कर्पणो गहना गति: ।! “कर्माची गती-नियम-गहन-न कळणारे-आहेत' 
असे गीता म्हणते.) म्हणून "1॥८ 189/5 ७ परा पाताळ टाख्ाट 0८ |ताठणता” 
म्हणजे “ अज्ञात -अतींद्रिय-जगाचे (कर्माचे) नियम जात -इंद्रिययोचर (दृश्य) 
जगात परिणाम घडवून आणतात.” असे अरविंद म्हणतात, ह्या (अतींद्रिय 
जगातील) नियमांचे सूत्रचालन (श्रेताश्वतर उपनिषत्कारांनी म्हटल्याप्रमाणे) 
'कर्माध्यक्ष' ईश्वरच (आपल्या हाताखालच्या कर्मदेवतांमार्फत) करीत असतो. 
त्यामुळेच संपूर्ण बिश्व ' अर्थपूर्ण' बनले आहे. त्यामुळे जरी हे विश्व वरवर भौतिक 
नियमानुसार चालत असल्यासारखे माणसाच्या मायिक दृष्टीला (ईश्वरी मायेमुळे) 
दिसत असले तरी ते अंतर्यामी ईश्वराच्या नियोजित नाटकातील कर्माच्या अतींद्रिय 
नियमानुसारच चालले आहे. म्हणून योगी अरविंद "ग्ाट/ 5ल्यया ७॥ फक्रां$ जा 
पह्ततद्याट म्लि०ट, ४९ क्या8 पाट” 5001121150 ४1] 59७'टाा€" म्हणजे “ती 
(भौतिक कर्मे) वरवर यांत्रिक शक्तीची परिणामस्वरूप असल्याची दिसत असली 
तरी त्या श्रेष्ठ परमात्म्याच्या संकल्पानुसारच ती घडत असतात.” असे म्हणतात. 
कारण '"$ ए&लटाह आटला र्जा व्रि द्यात (॥8106.. 011105 001 ॥१९३ जा व 
0९5681 62521” म्हणजे “पुढे काय घडबायचे हे ठरवणारा (आपल्या 
जीवनाचा शिल्पकार) ब जाणणारा तो परमात्मा आपले नशीब व 
“योगायोगा?च्या घटना अगोदरच निश्चित करतो व त्या योजनेनुसारच आमचे 
जीवन घडवतो, ” असे अरविंद म्हणतात. (अर्थात्‌ तो सर्व आपल्याच पूर्वकर्माचा 
परिणाम असतो.) - 
विश्व हे ईश्वराने रचलेले नाटक आहे आणि ते कर्मामुळे ' अर्थपूर्ण' बनले 
आहे, याचे ज्ञान नसल्यामुळे आणि विशेषत: कर्माची गती माणसाला कळत 
नसल्यामुळे बुध्दीला सर्व काही कळते असे समजून तिच्यावर भिस्त ठेवणाऱ्या 
पंडित लोकांची नेहमीच दिशाभूल होत असते. उदा, पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर . 
एकदा म्हणाले होते; “चेंगीजखानने हजारो निरपराध लोकांची कत्तल केली. ती 
ईश्वराला माहीत होती. पण ती तो टाळू शकला नाही. जो ईश्वर अशी कत्तल टाळू 
शकत नाही, ती मान्य करतो, अशा ईश्वराला मानून काय उपयोग? अशा ईश्वराची .. 
माणसाला गरज नाही. असा ईश्वर मी मानत नाही.'' याला रामकृष्ण परमहंसांनी . 
आपल्या खास शैलीत पण बरील अररविंदांचेच उत्तर दिले आहे. ते म्हणाले, “ईश्वर 
हे जग निर्माण करतो, त्याचे संरक्षण करतो आणि त्याचा नाशही करतो. तो (आपणच 
निर्माण केलेले) जग नाश का करतो, हे.माणसाला कळणे शक्‍य नाही.'' '““ हेच ते 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४९० 


दुसर्‍या शब्दात *“ही ईश्वराची लीला आहे" असे सांगत असत. “लीला' म्हणजे 
“खेळ* किंवा 'नाटक', (इंग्रजीत ७9 हा शब्द 'खेळ* व “नाटक' या दोन्हीबद्दल 
वापरतात आणि ते अगदी बरोबर आहे.) नाटकात कोणती पात्रे घालावयाची, 
कोणते प्रसंग निर्माण करावयाचे हा त्या नाटककाराचा प्रश्न असतो; आणि तो ती 
पात्रे कोणाच्या बुध्दीला पटावे म्हणून घालत नसतो व ते प्रसंग निर्माण करीत नसतो. 
(ईश्वर हा विश्वाचा नाटककार आहे, विश्व हे त्याचे नाटक वा खेळ आहे हे लोकव 
लीलाकैवल्यम्‌ । या ब्रह्मसूत्रात बादरायण व्यासांनी म्हटल्याचे यापूर्वी सांगितलेच 
आहे. पृ. ३८३) ईश्वराने विश्वाचा हा खेळ का खेळला ? हे विश्वाची नाटक त्याने 
का रचले ? कोणताही खेळ बुध्दीला पटण्यासाठी कोणी खेळत नाही. कोणतेही 
नाटक एखाद्याच्या बुध्दीला पटावे म्हणून कोणी लिहीत नाही, खेळ खेळणाऱ्याच्या 
किंवा नाटक लिहिणाऱ्याच्या पाठीमागे तो खेळ खेळणाऱ्याची किंवा त्या 
नाटककाराची उत्सर्जन शक्ती (1८3५५७ ०2८) कार्य करीत असते. त्यातूनच तो 
खेळ खेळण्यास किंवा ते नाटक लिहिण्यास प्रवृत्त होतो. ईश्वराच्या विश्वनिर्मितीच्या 
पाठीमागे त्याची ही उत्सर्जन शक्तीच कार्यरत आहे. ही गोष्ट उपनिषत्कारांनी स 
एकाकी न रमते। (बृ.उप.१.४.३) “त्या ईधराला एकट्याला करमत नाही, या 
शब्दात सांगितली आहे. (यातील रम्‌ > खेळ, करमणूक करणे हा शब्द अर्थपूर्ण 
आहे.) पण कोणताही खेळ खेळण्यासाठी प्रतिस्पर्धी असावा लागतो. नाटक 
रंगण्यासाठी एखादा खलपुरुष असावा लागतो. अशारीतीने ईश्वराने सत्‌ू-असत्‌, 
चांगले (६००१)-वाईट (८५), पुण्य-पाप या जोड्या नाटक रंगण्यासाठी निर्माण 
केल्या. रामायणात जसा राम झाला, हनुमंत झाला, तशी कैकेयी झाली, रावण 
झाला. ती बाईट पात्रे का निर्माण व्हावीत ? पण ती निर्माण झाली नसती तर 
रामायण रंगले नसते-नव्हे घडलेच नसते. तसेच कौरव निर्माण झाले नसते तर 
महाभारतही घडलेच नसते. म्हणून या जगात जसे कृष्ण, बुध्द, ख्रिस्त झाले, तसे 
कंस, अलेक्झांडर, चेंगिजखान, हिटलर झाले. ते का झाले ? रामकृष्णांनी 
म्हटल्याप्रमाणे ती ईश्वराची *लीला' आहे, 'नाटक' आहे, खेळ आहे, म्हणून 
झाले. आणि तो खेळ, ते नाटक अरविंदानी म्हटल्याप्रमाणे, अदृश्य (अतींद्रिय) 
पातळीवरील कर्माच्या नियमांनी ईश्वराने बांधले आहे. अज्ञात अतींद्रिय 
(आध्यात्मिक) नियमांचे ते ज्ञात, दृश्य जगातील परिणाम आहेत. (ते नियम माहित 
झाले तर हे नाटक अर्थपूर्ण आहे हे कळून ते बुध्दीला सुध्दा मग पटेल.) 

या संदर्भात $शालाजालांश् या विषयावर संयुक्तपणे ग्रंथ लिहिणारे व 
*अर्थपूर्ण घटनात्मकते'चे कार्यकारणाबाहेरचे, पण कार्यकारणभावाइतकेच विश्वात 
महत्वाचे कार्य करणारे स्वतंत्र तत्त्व प्रतिपादणारे युंग आणि पॉली यांनी ते तत्त्व 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४९१ 


विशद करताना ज्या युरोपियन विचारवंतांच्या साक्षी काढल्या आहेत त्या 
पाहण्यासारख्या आहेत. उदा. पॉली याने केप्लर या आधुनिक विज्ञान आणि 
मध्ययुगीन जादूटोणा यांना जोडणाऱ्या, त्या दोहोत दुबा सांधणाऱ्या, शास्त्रज्ञाचे 
पुढील अबतरण (अर्थपूर्ण घटनात्मकतेचे तत्त्व विशद करण्यासाठी) दिले 
आहे.* केप्लर म्हणतो, धुषणण 85 पाट (टटांज 18920, 50 ट वित पव ा210 
ए५: क्षात (0914) पा& ४ 5७ ४8116 7८७४०१ तिथ 1.” (0. 172) 
याचा अर्थ असा, “ईश्वराने खेळ खेळला (नाटक रंगविले) आणि आपलीच प्रतिमा 
असलेल्या निसर्गाला तो खेळ खेळण्यास (ते नाटक रंगविण्यास) त्याने शिकविले; 
आणि तो खेळ (ते नाटक) निसर्गासाठी प्रथम (सृष्टिनिर्मितीच्या वेळी) त्याने 
खेळलेलाच खेळ होता. (रंगविलेलेच ते नाटक होते.) या अवतरणावर टिप्पणी 
करताना पॉली म्हणतो, “केप्लरची ईश्वराच्या खेळाची (नाटकाची) ही कल्पना 
त्याच्या पिंडी ते ब्रह्मांडी" (111ल०70811 1शी€९15 ॥ा8९0००08४) या [गूढवादी] 
तत्त्वाशी सुसंगतच आहे.'' केप्लरची सृष्टीच्या निर्मितीपासून चालू असलेल्या ह्या 
ईश्वराच्या खेळाची किंवा नाटकाची कल्पना त्याच्या पिंडी ते ब्रह्मांडी' या कल्पनेशी 
सुसंगतच आहे, असे पॉलीने येथे म्हणण्याचे कारण केप्लरने 'पिंडी ते ब्रह्मांडी' हे 
मध्ययुगातील जादूटोणा व गूढ़वादाच्या (गा।व0्टाट, 8100619 क्षा0 00011150) 
तत्त्वेवेत्त्यांनी मांडलेले “तत्त्व' स्वीकारले होते. ** हे तत्त्व असे सांगते की जे पिंडात 
(मानवाच्या जीवात्म्यात) आहे, ते ब्रह्मांडात (निसर्गात, बाह्य जगात) आहे; 
आणि दोहोत सृष्टिनिर्मीतीच्या वेळी ईश्वराने सारखाच अर्थ भरला आहे. तसा 
तो भरला नसता तर तो खेळ किंबा ते नाटक मुळाबरहुकूम झाले नसते, असे केप्लर 


* केप्लर हा समुद्राच्या भरती ओहटी सूर्यचंद्राच्या गुरुत्वाकर्षणामुळे होतात हे शास्त्रीय मत (ज्ञानेश्वरादि 
भारतीयांना सोडले तर) पाश्चात्य जगात प्रथम मांडणारा शास्त्रज्ञ होता. (केप्लरच्या या मताची गॅलीलियोने 
'गूढ कल्पनाविलास' (000111 18129) म्हणून हेटाळणी केली होती !) सूर्यमालेतील ग्रहगर्तींचे 
केप्लरचे तीन नियम प्रसिध्द असून त्याच्या तिसऱ्या नियमावरच न्यूटनचा गुरुत्वाकर्षणाचा सिध्दांत 
आधारला आहे. यावरुन केप्लरची विचारसरणी कशी शास्तशुध्द होती हे दिसून येते. असे असूनही गूढ. 
शास्त्रावर त्याचा न्यूटनप्रैमाणे विश्वास होता. (न्वूटऱही गूढ शात होता. प्रण ही गोड प्राक्षत्य ' 
बृष्दीवादी शास्ज़ांयी जगापासून लपवूव ठेवली आहे.) | 
** हे ब्रह्मविज्ञानाचे विश्वाविषयीचे मूलभूत तत्त्व असून ते कठोपनिषदात पुढीलप्रमाणे सांगितले आहे. 
यदेवेह तदपुत्र यदमुत्र तदन्विह । (कठ उप. २.१.१०) म्हणजे “जो परमेश्वर (अतींद्रिय तत्त्व) या 
जगात (खाली) आहे, तोच परलोकात (वर) आहे; जो परलोकात (वर) आहे, तोच परमेश्वर (अतींद्रिय 
तत्त्व) या जगातही (खाली) आहे." म्हणून सर्वत्र एकात्मता आहे, नानात्ब कुठेच राही, असे पुढे 
म्हटले आहे. हेच तत्त्व पाश्चात्य मध्ययुगीन गूढवाद्यांनी (0८71115(5) '५५ 9७०५८, 50 ७८10५" 
(जसे बर तसे खाली) या शब्दात सांगितले आहे. 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४९२ 


म्हणतो. म्हणून पॉली म्हणतो की, “(ठल्व'५) 19४101 801४1१ (15) 85(810115॥20 
€2४टा झोटद तट टाटळाजा र्जा ॥९१०ण1० क्याताट्3/८१ 09 ॥8(पाट 110111[.(010 
ए भांष्ठांग8|,” (9. 172) म्हणजे “सृष्टिनिर्मितीच्या काळापासून हा (ईश्वराचा) खेळ 
(किंवा नाटक) प्रस्थापित झाला असून तेव्हापासून तो निसर्गात मुळाबरहुकूम सतत 
खेळला जात आहे. (नाटक रंगवले जात आहे.)'' अशारीतीने मानवी आत्मा ब 
निसर्ग (जड जगत्‌) यांच्यात ईश्वराने सृष्टिनिर्मितीच्या वेळीच सारखाच अर्थ 
भरलेत्ना असल्यामुळेच त्या दोघोत अर्थपूर्ण संबंध निर्माण झाला आहे; आणि 
'हा खेळ किंवा हे (विश्वरुपी) नाटक व्यवस्थित चालते आहे. मानवी आत्मा व 
जड जगत्‌ यांच्यातील सारख्याच रीतीने भरलेल्या या अर्थालाच “सहानुभूतियुक्त 
अनुकंपन' (7250॥क्माटट ल ५४1००८८ 04६) किंवा सर्व बस्तूंची परस्पर 
सहवेदना (३४॥७कव0 ४ ्ज81 तिांप३2्टड ण ाटाश्णा८० 00०0) म्हणतात. पण मानवी 
आत्मा व निसर्ग या दोहोत हा सारखाच अर्थ ईश्वराने का भरला आहे हे मात्र 
केप्लरला माहीत नाही, आणि पॉलीलाही माहीत नाही ! कारण त्यांना कर्मसिध्दांताची 
ओळख नाही ! 


युंगच्या बाबतीतही असेच घडले आहे, युंगने १६ व्या शतकातील पिको 
डेला मिरँडोला या युरोपियन विचारबंताचे विचार आपल्या अर्थपूर्ण घटनात्मकतेचे 
तत्त्व विशद करण्यासाठी अधिकृत म्हणून निवडून मांडले आहेत. सजीव प्राण्याच्या 
शरीराच्या सर्व भागांची (अवयवांची) जशी योजनाबध्द मांडणी केलेली असते, 
तशीच विश्वाच्या सर्व भागांची मांडणी केलेली असून हे विश्व म्हणजे ईश्वराचे दृश्य 
(सजीव) शरीरच आहे, असे पिको म्हणतो. त्याचे हे विचार मांडून युंग पुढे म्हणतो, 


“गग २८% ॥18(8311 1100125 व्ाटवपवा्टेटत वटटठातिता टे (०७४०११5 ४१1] 5 2 ॥॥81 
188४९5 ]ऐ[]ट 1001 07 ९41589. 1॥51 510१७५७०१४ एट ततीटाटा! क$ 
नाणार 3 वा?णाजाए क्यात या पाटया] १5्टी1॥19 ७0 [टत 10 जा€ 8100ाट', 50 2४९15 
गा पाट ७णजाठ डॉक्यात 38 १2 १््रापा611015910 ४॥॥८० 781110( ७८ 0८1960 
पुणा क्षा पमाद्ाह ९488119. 1118168501 1000 (॥1515 13111 “टा ८852 (06 
एलीव्श0पा ९ ]शा5 तंट्ाठ$ जावे ल्टागाव] 0०0 एला 155पूथणणा0वाट 
10 पीट.” (0. 103-4) याचा अर्थ असा, “ईश्वराने या जगात सर्व गोष्टींची मांडणी 
आपल्या संकल्पानुसार केली आहे या दृष्टिकोनामध्ये कार्यकारणभावाला काही 
स्थानच असू शकत नाही. जिवंत शरीराचे निरनिराळे भाग जसे परस्पराशी जुळवून 
घेऊन सुसंगतपणे व अर्थपूर्णणीतीने कार्य करतात, तसे जगातील सर्व घटना 
परपस्पराशी 'अर्थपूर्णरीतीने बांधल्या गेल्या असल्यामुळे त्यांच्यात अंगभूत 
कार्यकारणभाव असूचं शकत नाही. याचे कारण असे की शरीरातील निरनिराळ्या 
भागाप्रमाणे जगातील निरनिराळ्या भागांचे कार्य त्या भागापेक्षा श्रेष्ठ अशा केंद्रवर्ती 


नियंत्रणावर (ईश्वरावर) अवलंबून असते. त्याच्या सत्तेखाली ते चालते." 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४९३ 


शरीरातील निरनिराळ्या अवयवाप्रमाणे जगातील निरनिराळ्या भागांचे 
ब घटनांचे सूत्रचालन ईथर केंद्रवर्ती बनून करतो, म्हणून त्यांचे कार्य सुसूत्रपणे व 
अर्थपूर्णरीतीने चालले आहे, हे खरे आहे. पण तो ते सूत्रचालन कोणत्या तत्त्वानुसार 
करतो, हे युंग सांगू शकत नाही, आणि पिकोही सांगू शकत नाही; कारण ते त्या 
दोघांनाही (केप्लर ब पॉलीप्रमाणेच) माहीत नाही ! याचे कारण ख्रिश्चन धर्म पुनर्जन्म 
मानत नसल्यामुळे त्या धर्माच्या प्रभावाखाली वाढलेल्या त्या सर्वांना कर्मसिध्दांताची 
ओळख नाही ! तथापि ईश्वर हा विश्वरुपी नाटकाचा कर्ता असल्यामुळे म्हणजेच 
ते नाटक ईश्वराच्या संकल्पामुळे “अर्थपूर्ण” बनलेले असल्यामुळे त्यात 
कार्यकारणभावाला स्थानच असू शकत नाही, हा महत्वाचा मुद्दा त्या सर्वांनी 
मांडला असून तोच त्यांच्या अर्थपूर्ण 'घटनात्मकते 'च्या नव्याने मांडलेल्या तत्त्वाच्या 
बुडाशी आहे. अर्थपूणीविध्व ही ईक्षराची ' निर्विली' असल्यापुळे कोणतीही ' निर्मिती 
ही अर्थपूर्णच असते. असे युंगने मानले असून ' अर्थपूर्ण घटनात्मकते' ला तो म्हणूनच 
वक क॑ ाश्वार०॥ ('निर्मितीकृती') म्हणतो; आणि हे अगदी बरोबर आहे. उदा. 
नाटक ही नाटककराची *निर्मितीकृती' (०1 0४) असते. म्हणून त्यातील 
सर्व घटना अर्थपूर्ण असतात. म्हणजे त्या परस्पराशी अर्धपूर्णरीतीने बांधल्या गेलेल्या 
असतात; कार्यकारणभावाने नाही. त्या घटनातील अर्थ त्या नाटककाराने आपल्या 
संकल्पशक्तीने निर्माण केलेला असतो. शैत़िक कारणांनी तो/नियाणि झालेला नसतो. 
नाटकातील भौतिक घटना भौतिक कारणांनी घडल्याच्या दाखवलेल्या असल्या 
तरी त्या घटना वास्तविक त्या नाटककाराच्या मनातूनच (संकल्पशक्तीने) निर्माण 
झालेल्या असल्यामुळे अर्थपूर्ण बनलेल्या असतात, भौतिक कारणांनी (म्हणजे 
कार्यकारणभावाने) त्या अर्थपूर्ण बनलेल्या नसतात. गट ५७८ 0 ७६ ठा 
पोथ्लीबाणाट एळा०ट, ४७ बराटे ए९9 पञापयपा ९लां53 ण करी|] 591602 [ती (कर्मे) 
यांत्रिक शक्तीची परिणामस्वरूप दिसत असली तरी त्या श्रेष्ठ परमात्म्याच्या 
संकल्पानुसारच ती सर्व घडत असतात.] हे विश्वरुपी ईश्वराच्या नाटकाबाबत योगी 
अरविंदांनी जे म्हटले आहे, ते येथे लक्षात घेतले तर मानवनिर्मित नाटकाप्रमाणेच हे 
बिश्व परमेश्वराचे 50 रज टाटढ (निर्मितिकृत्य) आहे व म्हणून अर्थपूर्ण बनले 
आहे, कोणत्याही भौतिक कारणामुळे (कार्यकारणभावाने) नाही, हे लक्षात येईल, . 
यद्यपि त्यातील घटना भौतिक (यांत्रिक) कारणांनी घडत असल्याप्रमाणे आपल्याला ' 
दिसतात. “यंत्रारुढानि मायया? हे गीतेचे वचन लक्षात घेतले तर या विश्वात “यांत्रिक 
(भौतिक) कारणे' जी आपल्याला दिसतात, ती ईश्वराच्या अदृश्य-पडद्यामागीलं 
सूत्रचालन या दृश्य जगाच्या रंगमंचावरील नाटकात चालले आहे हे विसरल्यामुळे 
आपल्याला दिसतात, हे लक्षात येईल.* “मम माया दुरत्यया' (माझ्या मायेचा 
* युंग म्हणतो “1. (७ शाटपालल) 15 द्या णच 8९ शाला 5 00 टण्ण्टाप€6 ७४ 
शाढ्याद्माड12180"0001 15 णह ॥८९०ाताएंञा 0180५,” (0.138) म्हणजे (वळगीप ४९५ वर चालू) 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४९४ 


तडाखा जबरदस्त आहे) हे गीतेतील कृष्णवचन लक्षात घेतले तर ही भौतिक (यांत्रिक) 
कारणे खरी समजून माणूस भौतिकवादी व यंत्रवादी बनावा यात आश्चर्य नाही, 
पाश्चात्य वैज्ञानिक ब आपल्याकडील चार्वाकवादी हे जडबादी का बनले आहेत 
याचा यावरुन उलगडा होतो. माया ही खरोखरच *दुरत्यया' म्हणजे ओलांडण्यास 
अत्यंत कठीण आहे, हे त्यावरुन दिसून येते. 


अशारीतीने हे भौतिक विश्व (निसर्ग) त्यातील मानवासह एखाद्या 
नाटकाप्रमाणे अर्थपूर्ण बनले आहे, ते त्या ईश्वररूपी “नाटककाराची निर्मितिकृती' 
(१९ ण ल्या!णा) असल्यामुळे, कोणत्याही भौतिक कार्यकारणभावाने नाही, हे 
सत्य युंगने पिको या १६ व्या शतकातील विचारवंताच्या मताच्या आधारे वाचकांना 
सांगितले आहे ब आपले अर्थपूर्ण घटनात्मकतेच्या तत्त्वाचे समर्थन केले आहे. पण 
कर्मसिध्दांताचा परिचय नसल्यामुळे ते अधुरे राहिले आहे. युंगने एककालिकतेचा 
(झगा७ॉह्याश(४) घटक महत्वाचा मानून, त्यावर भर देऊन अर्थपूर्ण घटनांना 
“एककालिक घटनात्मकता' (5१1०110119) हे नांव दिले आहे. बर्‍याच अतींद्रिय 
घटना (जे.बी. ऱ्हाईन याने दाखवून दिल्याप्रमाणे) एककालिक असतात हे खरे 
आहे. (म्हणून युंगने त्यांचा उपयोग आपल्या तत्त्वाच्या समर्थनार्थ करुन घेतला 
आहे.) तथापि मागे दाखवून दिल्याप्रमाणे पुनर्जन्माच्या घटना एककालिक नसतात- 
असूच शकत नाहीत. तथापि त्या अर्थपूर्णच असतात. जी भाकिते (वा स्वप्ने) 
बर्‍याच कालावधीनंतर खरी ठरतात, तीही एककालिक नसतात. तथापि त्या 
भाकिताच्या घटनाही (भाकिते खरी ठरल्यामुळे) अर्थपूर्णच ठरतात ब असतात. 
पुनर्जन्माच्या घटना कर्मसिध्दांतामुळे अर्थपूर्ण बनतात; आणि पुनर्जन्म मानवी 
जीवनाच्या अविभाज्य घटक असल्यामुळे - सर्वांचाच पुनर्जन्म होत 
असल्यामुळे - सर्व मानवी जीवनच अर्थपूर्ण बनते. अशारीतीने पुनर्जन्म व 
कर्मसिध्दांत यांचा विचार अर्थपूर्ण घटनात्मकतेच्या तत्त्वाच्या चर्चेमध्ये न आल्यामुळे 
युंग व पॉली यांचे त्या तत्त्वाचे विवेचन अधूरे बनले आहे, त्या दोघांनी फक्त अतींद्रिय 
घटना ह्या ' अर्थपूर्ण' (म्हणजे कार्यकारण-भावाच्या बाहेरच्या) व म्हणून 
'अपवादात्मक' घटना मानल्या आहेत व बाकीच्या सर्व घटना कार्यकारणभाबाने 
जखडलेल्या घटना मानल्या आहेत.* पण विश्च'हे ईश्वराचे ' निर्मितिकृत्य' (8०0 0 
लटक्ांग) आहे हे खरे असेल तर त्यातील काही घटना ' अर्थपूर्ण' व इतर घटना 


(तळरीप ४९४ वर्न चालू) “(अर्थपूर्ण घटनात्मकता) ही प्रारंभिक अवस्था आहे, ती यांत्रिक नियमाच्या 
अमलाखाली चालत नाही, उलट ती (यांत्रिक) नियमावर (स्वत:च आपला) अंमल चालविते." 


* आपण 'अर्थपूर्ण' (अतींद्रिय) घटना 'अपबादात्मक' का मानतो, हे युंग पुढीलप्रमाणे सांगतो, 
॥झालट तवपडवा१ इव अक्याजल्या पण, 1 ताठा टुळ्ण्ये गो! ला 89८४८ ह्या0 
शाप 168005 (000 खि €वट्हफॉस्याड पणाला 01151 5०0000 0८ टाटा ट280८, 
ऐ( 15 (05३99, शवा. 1 त (0 टटओर्उ 5001910 ८४टा(5 85 (तळरीप पुढील पानावर) 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४९५ 


“अर्थहीन' कशा असू शकतील ? तशा त्या आहेत असे मानले तर अर्थपूर्ण घटना 
अर्थहीन जगात का व कशा निर्माण झाल्या हे सांगावे लागेल व अर्थपूर्ण घटनांचा 
बाकीच्या अर्थपूर्ण घटनांशी मेळ घालवा लागेल! हा मेळ घालणे युंगलाही जमलेले 
नाही व पॉलीलाही जमलेले नाही. युंगने * अर्थपूर्ण' घटना मानवी मनाच्या संबंधाने 
घडणाऱ्या 'अपवादात्मक' घटना मानल्या असल्यामुळे त्याच नियमबाह्य (म्हणजे 
कार्यकारणभावाच्या बाहेर घडणाऱ्या, आगंतुक) घटना मानल्या आहेत व *अर्थहीन' 
घटना (म्हणजे मानबी मनाशी संबंधित नकलेल्या भौतिक घटना) ह्या नियमानुसार 
(म्हणजे कार्यकारणभावानुसार) घडणाऱ्या नियमित (1८४५1७) घटना मानल्या आहेत. 
मानवी मनाच्या संबंधाने (म्हणजे कार्यकारणभावाच्या बाहेर) घडणाऱ्या ' अर्थपूर्ण' 
घटना अशारीतीने आगंतुक आणि नियमबाह्य (अपबादात्मक) असल्या तरी त्या 
ईक्षराच्या मनात 'िवयातुसार घडणाऱ्या नियाग्रित बटनाच आहेत असे म्हणून त्या 
दोहोत मेळ घालण्याची समस्या युंगने (खुबीने) टाळली आहे ! ४१३ 1195७8 
500085590४ 1 01९15 97101(.110015 1 ति गाशात  जर्ण्त” (म्हणजे *कालात 
एकामागून दुसरी असे तुटकपणे, आगंतुकपणे घडणाऱ्या घटना ईश्वराच्या मनात 
एककालिकच असतात") हे त्याचे या संदर्भातील वाकय असून ते त्याने तळटीपेत 
दिले आहे ! (5.142) म्हणजे जो केंद्रवर्ती मुद्दा आहे त्याला त्याने तळात ढकलून 
गौण मानला आहे ! याच्याउलट पॉलीने हा प्रश्न एका दृष्टांताने सोडवल्याचा आभास 
निर्माण केला आहे. पण वस्तुत: त्याला बगल देण्याचाच तो प्रकार आहे ! (कारण 
दृष्टांत ही उपपत्ती होऊ शकत नाही.) उदा. भौतिक विज्ञानातील (१०111८णालया!81!/ 
ची संकल्पना हा “संबंधा'चा प्रश्न समाधानकारकपणे सोडवतो असे म्हणून पुढे 
त्याने विधान केले आहे की “५( ७०१११ ७८ गा0$ ड्षाडवि2(09 ० 4 प णा १ां$ 
वा0 159०12 0001 ७९ ५९61] 85 टजाफाटणालाठा 7 480९0(5 07 01८ 58112 1८3]- 
७.” ७. 210) म्हणजे “भौतिक आणि मानसिक घटना ह्या एकाच सत्याच्या दोन 
परस्परपूरक बाजू मानणे सर्वात जास्त समाधानकारक आहे." यातील परस्परपूरकता 
(व्णाफााधा!श!9) हे भौतिक शास्त्रातील बोहरने मांडलेले तत्त्व असून त्याचा 
पॉलीने येथे दृष्टांत म्हणून उपयोग केला आहे. या बोहरच्या तत्त्वानुसार प्रकाश 
किंबा भौतिक वस्तू एकाच वेळी 'कण' (0311८18) आणि *तरंग' (५०४८) अशा 
परस्परविरुध्द स्वरुपात वागताना दिसते, याचे कारण त्या दोहोहून वेगळ्या सत्याच्या 
(मागील पानावरुन) 8030188 ५०४ जा 015 तात.” (७. 144) (8175 लांट्टां18!) याचा अर्थ ' 
असा : “(आधुनिक बिज्ञानात) कार्यकारणभाबाचा नियम 'सांख्यकीय' म्हणजे "सरासरी ' च्या स्वरुपाचा 
असल्यामुळे ती 'अपवादात्मक' घटनांना जाणा सोडतो. ह्या अपवादात्मक घटना अनुभकाला उतरणाऱ्या, 
म्हणजे 'सत्य' असल्या पाहिजेत. अशा कारणाबाहेर घडणाऱ्या (सत्त्य) घटनांना मी एककालिक धटना 
मानतो." कार्यकारणभावाच्या नियमाला काही घटना 'अपवाद' मानण्याचे समर्थन युंगने त्या नियमाच्या 
*सांख्यकिय' मुद्याबर केलेले असून तो मुद्दा वैज्ञानिकदृष्ट्या महत्वाचा असल्याने त्याचा पुढे चर्चा करु. 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४९६ 


त्या 'दृश्य' बाजू आहेत असे मानण्यात येते. तसेच मानवी मन (जीव-आत्मा) 
आणि जड विश्व (19518) एकाच वस्तुनिष्ठ सत्याच्या (0012019€ 12811४) किंवा 
तत्त्वाच्या दोन परस्परविरुध्द बाजू किंवा रुपे आहेत असे समजावे, असे पॉली येथे 
सुचवितो. मागे हायनेक या शास्त्रज्ञाने प्रकाशाच्या याच टञा]3हयाशा3 च्या 
(परस्परबिरुध्द गुणधर्माच्या) आधारे “*यूफो' एकाच वेळी *भौतिक घटना' ((]0- 
85-०0]७०॥ आणि 'मानसिक घटना' ((]170-55-59०॥०-८५४०॥1!) असे 
परस्परविरुध्द गुणांनी युक्त मानावेत, असे सुचविले असल्याचा उल्लेख केला आहे. 
(पृ. ४४३) (व्हॅद्रीनेही असेच सुचविले आहे.) त्याची येथे आठवण करुन देतो. . 
"यूफो' काय आहेत हे समजण्यासाठी हा प्रकाशाच्या परस्परविरुध्द गुणधर्माचा 
(टणाफलााझा!दा1(४चा) दृष्टांत आहे. अर्थपूर्ण घटनांचे स्वरुप समजण्यासाठीही तो 
दृष्टांत स्वीकारता येईल, पण दृष्टांत हा एखादी गोष्ट समजण्यासाठी देतात. तो रुपक 
अलंकार आहे. ती उपपत्ती नाही. उपपत्ती पुराव्याबर व त्या पुराव्याच्या पाठीमागील 
हेतूवर (कारणावर) अवलंबून असते, *यूफो'चा प्रत्यक्ष भौतिक परिणाम दिसून 
येणे हा 'यूफो' च्या भौतिक सत्यत्वाचा पुरावा असून त्यांच्या प्रकटीकरणाला 
माणसाची पुराणकथांची (1911) मानसिक गरज हा त्यांच्या पाठीमागील हेतू आहे. 
तसे येथे अर्थपूर्ण घटना प्रत्यक्ष जीबनात घडणे हा त्या घटनांच्या सत्यतेचा पुरावा 
असून त्यांच्या पाठीमागील हेतू कोणता-म्हणजे त्या घटना का घडतात, कोणत्या 
तत्त्वानुसार घडतात-हे सांगितले पाहिजे. हे सांगितले तरच त्यांची उपपत्ती देता 
आली, असे म्हणता येईल. हे युंग व पॉली यांना सांगता आलेले नाही. ब्रह्मविज्ञान 
या घटना कर्मानुसार घडतात, असे सांगते. [ईश्वर संपूर्ण विश्वाचा 'कर्माध्यक्ष' 
असल्यामुळे त्याच्या अधीन असलेल्या या विश्वातील कोणतीही घटना 
*कर्मा' शिवाय घडू शकत नाही, असे ब्रह्मविज्ञान सांगते. “लोको5यं कर्म बंधन: |! 
(संपूर्ण लोक कर्माने बांधले गेले आहे) या शब्दात गीता ही गोष्ट सांगते. (३.९) 
“कर्म ब्रह्मोद्धवं विध्दि ।? ' कर्म ब्रह्मापासून निर्माण झाले आहे, असे समज,' असे 
पुढे कृष्ण म्हणतो, (३.१५)] याचे स्पष्ट व सहज कळणारे उदाहरण म्हणजे अतींद्रिय 
घटना होत. सर्व अतींद्रिय घटना, त्यातही विशेषतः भानामतीच्या, हे दाखवून 
देतात की मानवी मन (जीव-आत्मा) व बाह्य जड जगत्‌ हे (कर्मामुळे) अर्थपूर्णरीतीने 
जोडले गेले आहेत. वास्तविक सर्वच घटना परस्पराशी अर्थपूर्णरीतीने (म्हणजे कर्माने) 
जोडल्या गेलेल्या आहेत. भानामतीसारख्या अतींद्रिय घटनामुळे तो अर्थ माणसाला 
व्यबहारात स्पष्ट दिसतो इतकेच. (म्हणजे त्यांच्या पाठीमागील मानवी मनाचे कार्य- 
कर्म-कळते.) हा (विश्वातील सर्व घटनात) जो “अर्थ' भरला आहे, तो बिश्च हे 
ईश्वराचे नाटक (निर्मितिकृत्य) असल्यामुळे भरला आहे-निर्माण झाला आहे-जसे 
एखाद्या नाटकात, ते नाटक एखाद्या नाटककाराचे “निर्मितिकृत्य' असल्यामुळे अर्थ 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४९७ 


निर्माण होतो. नाटकातील तो अर्थ कोणत्याही भौतिक कारणामुळे निर्माण झालेला 
नसतो; नाटककाराच्या मनातूनच तो निर्माण झालेला असतो. नाटककाराचे ते 
“निर्मितिकृत्य' (कर्म) असल्यामुळेच तो निर्माण झालेला असतो. नाटकातील सर्व 
पात्रे व प्रसंग परस्पराशी अर्थपूर्णरीतीने नाटककाराच्या निर्मितिरुपी कर्माने व इच्छेनेच 
जोडले गेलेले असतात. तसेच ईथर आणि त्याचे निर्मितीकृत्य असलेले हे विश्व 
यांच्या बाबतीत समजावे. म्हणजे ईश्वराच्या कर्माने व इच्छेने हे विश्व यांच्या बाबतीत 
समजावे. म्हणजे ईश्वराच्या कर्माने ब इच्छेने हे विश्व व त्यातील सर्व घटना व पात्रे 
परस्पराशी अर्थपूर्णरीतीने जोडले गेलेले आहेत, असे समजावे. मग त्या घटना 
(भानामतीसारख्या) अतींद्रिय घटना असोत वा नित्याच्या व्यवहारातील सामान्य 
- घटना असोत. म्हणजेच त्यांचा अर्थ माणसाला कळो बा न कळो. ज्या घटनांच्या 
पाठीमागील अर्थ माणसाला कळत नाही त्या घटना तो योगायोगाच्या मानतो, पण 
ब्रह्मविज्ञानानुसार या विश्वात योगायोग नावाची गोष्ट नाही, हे यापूर्वी अनेकदा 
सांगितले आहे. हे कसे-म्हणजे सर्वच घटना अर्थपूर्ण कशा असतात, हे कळण्यासाठी 
सोबतची आकृती पाहा. 


“*अ* व “ब! ह्या दोन पातळ्या किंवा मिती आहेत. '३" ही त्रिमितीची 
दृश्य पातळी आहे. 'ब' ही चार (किंवा अधिक) मितींची अदृश्य किंवा अतींद्रिय 
पातळी आहे. 'र' ही अनेक क्रमबध्दपणे घडणाऱ्या घटनांचे प्रतिनिधित्व करणारी 
*ब' या अतींद्रिय पातळीवरील रेषा आहे. अतींद्रिय दृष्टीच्या व्यक्तीला ती रेषा 
सलग दिसते. पण त्रिमितीच्या जगात राहणाऱ्या (अतींद्रिय दृष्टी नसलेल्या) व्यक्तीला 
१,२,३ व ४ ह्या घटनाच फक्त दिसतात व त्या तुटकपणे, एकाचा दुसऱ्याशी संबंध 
नसलेल्या अशा दिसतात. त्यांना जोडणारी 'र' ही अतींद्रिय पातळीवरील रेषा' 
त्या व्यक्तीला दिसत नसल्यामुळे १,२, ३ व ४ ह्या घटनांचा परस्पराशी काही 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४९८ 


संबंधनसून त्या योगायोगाने घडणाऱ्या आगंतुक (2011108811) घटना आहेत, असे 
ती व्यक्ती मानते. उदा. युंगला माशावर संशोधन करीत असताना आलेला अनेक 
माशांचा अनुभव, प्रस्तुत लेखकाला अरविंदांच्या 'सावित्री' काव्यातील पंक्ती 
उद्‌धृत करताना आलेला अनेक 'सावित्रीं*चा अनुभव, डिसर्चैपला प्लम पुडिंग'च्या 
संबंधाने आलेला फोर्टगिबूचा अनुभव, फ्लॅमेरियनला “बाऱ्या' बर प्रकरण लिहिताना 
त्या प्रकरणाची सर्व पाने वाऱ्याने उडून गेल्याचा आलेला अनुभव; या सर्व घटनांचा 
परस्पराशी काही संबंध नाही, त्या योगायोगाने घडल्या आहेत असे ती व्यक्ती म्हणू 
शकते. ती व्यक्ती जर बुध्दिवादी असेल तर उघड उघड अर्थपूर्ण दिसणाऱ्या अतींद्रिय 
घटनासुध्दा योगायोगाने घडल्या असे ती म्हणू शकते. उदा. लेखकाला त्याने 
लिहिलेल्या एका जुन्या लेखाची आठवण बसमध्ये होणे ब तोच लेख त्याचे स्नेही 
डॉ. देसाई प्रत्यक्ष वाचत असल्याचे त्यांच्या घरी पोहोचल्यानंतर त्याला आढळणे; 

सोनेरी किड्याचे स्वप्न युंगच्या स्त्री-पेशंटला आदल्या रात्री पडणे ब ते स्वप्न ती 
दुसरे दिवशी युंगला सांगत असताना तसलाच सोनेरी किडा प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी 
येणे; फ्रॉइडने युंगचा परामानसशास्त्रावरील विश्वास धुडकावून लावतेवेळी युंगला 
आपल्या पोटातील पडदा तापून लाल झाल्याची तीव्र भावना होणे ब त्याचवेळी 
जवळच्या पुस्तकपेटीतून स्फोटाचा आवाज होणे व त्याविषयी फ्रॉइडने संशय व्यक्त 
करताच तो आवाज पुन्हा होणे; मृताच्या पिंडाला कावळा शिवण्यातून त्या मृताची 
इच्छा व्यक्त होण्याची घटना प्रत्येक प्रसंगात घडल्याचा अनुभव येणे; अद्गाहम 
लिंकन व केनेडी यांच्या खुनाच्या संदर्भात घडलेल्या १३ प्रसंगात विलक्षण साम्य 
आढळून येणे; ब्रह्मविद्येतील ७ या अंकाला असलेले महत्व त्या विद्येच्या प्रसाराला 
वाहून घेतलेल्या व्यक्तींच्या जीवनातही तितकेच महत्व असल्याचे दाखवून देणाऱ्या 
अनेक घटना घडणे इ.इ. या उघड उघड अर्थपूर्ण घटनासुध्दा योगायोगाच्या मानणाऱ्या 
बुध्दिवाद्याच्या बुध्दीची कीव करावी तितकी थोडीच आहे. (अशा बुध्दिवाद्याचे 
वर्णन आयर्सेक या मानसशास्त्रज्ञाने 5121256 म्हणजे 'मठ्ठ डोक्याचा' असे केले 
आहे.) असल्या (मठ्ठ डोक्याच्या) लोकांचा येथे बिचार करण्याचे कारण नाही. 

येथे आपल्याला फक्त दोन प्रश्नांचा विचार करावयाचा आहे. पहिला प्रश्न असा की 
हे दृश्य जग एवढेच खरे आहे काय ? हे दृश्य जगच फक्त खरे मानणाऱ्या, त्याच्या 

पलीकडे अतींद्रिय जग अस्तित्वातच नाही असे म्हणणाऱ्या, भौतिक शास्त्रज्ञांना 
भानामतीच्या घटना-उदा. जड वस्तू एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी आपोआप 
जाणे, अदृश्य होणे, अदृश्यातून प्रकट होणे इ.-कोणत्या भौतिक शक्तीमुळे घडतात 

हे आजपर्यंत सांगता आलेले नाही. (म्हणूनच ते अशा घटनाच घडत नाहीत अशी 

वाळून डोके खुपसणाऱ्या शहामृगाची भूमिका स्वीकारतात. अशा लोकांचाही 

आपल्याला येथे विचार करण्याचे कारण नाही व त्यांच्यासाठी हा ग्रंथ लिहिलेलाही 


विज्ञान आणि चमत्कार / ४९९ 


नाही.) अशा भानामतीच्या घटनांची उपपत्ती, अतींद्रिय जग-अतींद्रिय पातळी . 
(वरील आकृतीतील *ब' ही पातळी) - अस्तित्वात आहे, हे मान्य केल्यावाचून 
कोणालाही देताच येणार नाही. आता दुसरा प्रश्न असा की भानामतीसारख्या अतींद्रिय 
घटनांचाच फक्त अतींद्रिय जगाशी संबंध आहे, मानवी जीवनातील इतर घटनांचा 
त्या जगाशी काही संबंध नाही, असे म्हणता येईल काय ? कशाच्या आधारे 
म्हणता येईल ? पुनर्जन्माच्या घटना सर्व मानवी जीवनच अतींद्रिय जगाशी जोडले 
गेले असल्याचे सिध्द करतात; आणि मानबी जीवनातील सर्वच घटना काही (भूत) 
भानामतीसारख्या अतींद्रिय घटना नसतात. म्हणून त्या अर्थपूर्ण नाहीत असे म्हणता 
येणार नाही. तसे म्हटले तर पुनर्जन्म व तो ज्यावर आधारलेला आहे, तो कर्मसिध्दांत 
हे दोन्ही अर्थहीन ठरतील. पण पुनर्जन्म शास्त्रीय निकषावर सत्य सिध्द झाला आहे. 
(संदर्भक्र. १२५ व १२६ मधील ग्रंथ व रलात्य्यापाळाजा 910 5100०९9 हा १९९७ 
साली प्रसिध्द झालेला स्टिव्हेन्सनचा ह्विखंडात्मक ग्रंथ त्यासाठी पाहा) म्हणून 
एखाद्या घटनेचा (उदा, अपघाताचा) अर्थ आपल्याला कळत नसला तरी तो 
(आपणाला न आठवणाऱ्या) पूर्वजन्मातील कर्माचा परिणाम आहे (कारण कोणतीही 
गोष्ट अर्थहीन नसते -[४०॥॥॥४... 15 ५०0 ग ४६0) असे योगी अरविंद म्हणतात, 
या दृष्टीने वरील आकृतीचा विचार केला आणि १,२, ३,४ इ. घटना एका व्यक्तीच्या 
जीवनात घडलेल्या घटना आहेत असे समजले तर त्या घटना परस्पराशी काही 
संबंध नसल्याप्रमाणे तुटक दिसतात; म्हणजे 'अर्थहीन* वाटतात. पण एडगर 
केयसीसारख्या अतींद्रिय दृष्टीच्या माणसाला “र' या अतींद्रिय पातळीवरील रेषेने 
(म्हणजे पूर्व जन्मातील कर्माने) त्या सर्ब घटना जोडल्या गेलेल्या स्पष्ट दिसतात व 
कळतात. कारण तो मागच्या जन्मातील घटना, म्हणजे त्या व्यक्तीने पूर्वजन्मात 
केलेले कर्म, पाहू शकतो. उदा. एका आंधळ्या प्राध्यापकाला त्याने १००० वर्षापूर्वी 
पर्शियामध्ये युध्दातील कैद्यांना तापलेल्या लोखंडाने डागणी देऊन आंधळे करीत 
असल्यामुळे तो या जन्मात आंधळा झाला असल्याचे सांगितले. (पृ.३२८) आता 
जर १,२,३,४ इ. घटना विश्वातील घटना आहेत असे समजले तर त्यांचा परस्परांशी 
काही संबंध नसल्यासारखा दिसतो. म्हणजे त्या तुटक ब अर्थहीन वाटतात. (उदा. .' 
पं. ईश्वरचंद्र विद्यासागरांनी चेंगीजखानाने हजारो निरपराध व्यक्तींची केलेली हत्या 

अर्थहीन-अन्यायकारक-मानून ईश्वरच नाकारला होता. पृ.४९०) पण अतींद्रिय 

दृष्टीच्या व्यक्तींना (उदा. लेडबीटर, अनी बेझंट) त्यातील वैश्विक संबंध 'र' ह्या 

रेषेने त्या घटना परस्पराशी जोडल्या गेलेल्या स्पष्ट दिसत असल्यामुळे कळतो. 

(काही व्यक्तींच्या अनेक जन्मातील अशा वैश्विक घटनातील संबंधाच्या माहितीसाठी 

संदर्भ क्र. १२७ मधील ग्रंथ पाहावेत.) म्हणून योगी अरविंद "धट त्राट पाट ठण 

हग ण पण05 08 ७/०९ 5601." म्हणजे “पडद्यामागे राहून कार्य करणाऱ्या 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५०० 


(कर्मरुपी) सत्यांचे ते मौन आलेख आहेत” असे म्हणतात. या मौन आलेखांचा 
अर्थ फक्त अतींद्रिय दृष्टीचे लोकच जाणू शकतात. बहुसंख्य लोकांना ती दृष्टी 
नसल्यामुळे अशा घटना त्यांना (पं. विद्यासागराप्रमाणे) अर्थहीन ब अन्यायकारक 
वाटतात; ब म्हणून रामकृष्ण अशा घटनांचा अर्थ त्यांना कळणार नाही, असे म्हणतात; 
आणि श्रीकृष्ण गीतेत 'कर्माची गती गहन आहे' असे म्हणतो. कारण तो “मौन 
आलेख" (6५५०७ ४"४४॥) कर्माचा (कर्मरुपी सत्यांचा) आलेखच असतो आणि तो 
बरील आकृतीत *र' या रेषेने दाखवलेला आहे. तथापि तो आलेख हे विश्व ईश्वराचे 
नाटक असल्याचे सिध्द करतो. कारण, जसे नाटककार आपले नाटक आपल्या 
कर्माने (आपल्या उत्सर्जन शक्तीने) व संकल्पशक्तीने-अर्थपूर्ण करतो, तसे ईश्वराने 
आपले हे विश्वरपी नाटक आपल्या कर्माने (आपल्या उत्सर्जन शक्तीने) व 
संकल्पशक्तीने अर्थपूर्ण केले आहे. (म्हणूनच विश्वाच्या संपूर्ण नाटकाचे कथानक 
माहीत झाल्याशिबाय संपूर्ण विश्वाचे नाटक बाचल्याशिवाय चेंगीजखानासारख्या'्या 
कत्तली किंबा कोणत्याही एखाद्या तुटक घटनेचा अर्थ कळणे शक्‍य नाही.) म्हणून 
"र" ही रेषा विक्षरपी नाटकाच्या ' पडद्यासांगील' ईश्वररुपी ' सूत्र' चालकाचे ' ठूक्‍' 
आहे. असेही म्हणता येईल. 

अशारीतीने ' अर्थपूर्ण घटनात्मकता' (७४॥॥॥/०॥८४) हा ईश्वरनिर्मित 

संपूर्ण विश्वाचा अंगभूत गुणधर्म (वा व्यवच्छेदक लक्षण) असल्यामुळे युंग ब पॉली 
यांनी त्याला 'अपवाद' (८८८८७७1) मानण्यात मोठीच चूक केली आहे, हे 
बाचकांच्या लक्षात य्रेईल, अर्थात्‌ वर म्हटल्याप्रमाणे (ख्रिश्चन धर्माच्या प्रभावाखाली 
बाढलेल्या) त्यांना पुनर्जन्म व कर्म या सिध्दातांचा-वास्तवाचा-परिचय नसल्यामुळे 
ती चूक त्यांनी केली आहे. पण ज्या पिकोच्या विचारांचा आधार आपल्या अर्थपूर्ण 
घटनात्मकतेच्या तत्त्वाच्या समर्थनार्थ युंगने घेतला आहे, त्या पिकोच्या विचारांचा 
तरी त्याने पूर्णपण विचार करावयास नको होता काय? कारण पिकोने विश्व हे ईश्वराचे 
शरीर आहे व त्यातील सर्व घटना एखाद्या जिवंत शरीरातील अवयवाप्रमाणे परस्पराशी 
सुसंगतपणे व अर्थपूर्ण रीतीने जोडले जाऊन कार्य करतात, असे म्हटले आहे. हे जर 
खरे असेल, म्हणजेच ईश्वरामुळे (केंद्रवर्ती सत्तेमुळे) त्यांच्यातील परस्परसंबंध अर्थपूर्ण 
बनला आहे, कोणत्याही भौतिक (जड) कार्यकारणभावाने नाही, हे खरे असेल तर 
*अर्थपूर्ण' घटना ह्या अपवादात्मक कशा असू शकतील बा मानता येतील ? संपूर्ण 

शरीरच (विश्वच). अर्थपूर्ण ठरलेले असताना त्यातील फक्त वरवरच्या * अर्थपूर्ण 
घटना' (अतींद्रिय घटना-भानामतीसारख्या) अपवादात्मक मानणे हा आत्मविरोध 
७्ा-ट्मापवतीलांशा) नाही काय ? अतींद्रिय घटना मानवी जीवनात मानवी मनाच्या 
संबंधाने घडतात व म्हणून अपबादात्मक वाटतात, हे खरे आहे. पण त्याचे कारण 
संबंधित व्यक्तीच्या मनाची विशिष्ट (कार्मिक) अबस्था, हे आहे. (उदा. फ्रॉइडने 


विज्ञान आणि खमत्कार / ५०१ 


परामानसशास्त्राला धुडकावल्यामुळे झालेली युंगच्या मनाची अवस्था किंबा डॉ. 
देसाई व प्रस्तुत लेखक यांच्यातील दृढ स्नेहसंबंधामुळे झालेली लेखकाच्या मनाची 
अवस्था, यालाच ' सहानुभूतियुक्त अमुकंपने' > 5४१0402 शफाव्व(ंञाड'- 
म्हणतात) अशा अवस्थामुळे अतींद्रिय घटना घडतात व त्या घटनातील अर्थ त्या 
प्रसंगाने ठळकपणे नजरेत भरतो व तो सर्वान!च कळतो. पण मानवी मन हे विश्वातील 
*अपवाद' वा ' अपघात' नाही, हे लक्षात'ठेवले पाहिजे. त्यामुळे मानवी मन हे सर्व 
घटनांचे केंद्र ठरते, केवळ अत्तींद्रिय घटनांचेच नाही. मानवी मन हे विश्वात अपघात 
बा आगंतुक नाही हे, मानव हा विश्वाचा अंगभूत (अर्थपूर्ण) भाग आहे-म्हणजे 
मानवामुळेच विश्वाला *अर्थ' प्राप्त झाला आहे, या बस्तुस्थितीबरुन स्पष्ट होईल. 
“पिंडी ते ब्रह्मांडी' हे आध्यात्मिक तत्त्व हीच वस्तुस्थिती सांगते व विश्वातील 
“मानबीयतेचे तस्व' (,॥॥॥०७० ०116) मांडून आधुनिक विश्वशास्त्रही (८05- 
ग01029) तेच सांगत आहे, (पाहा : विज्ञान आणि बुध्दिबाद या लेखकाच्या 
ग्रंथातील 'विश्व व मानव' हे प्रकरण.) युंग व पॉली यांच्याही पूर्वी कॅमरर या 
जीवशास्त्रज्ञाने 5218119 (क्रमबध्द घटनात्मकता) नांवाचे एक तत्त्व मांडूनही तेच 
सांगितले आहे. त्याचे हे क्रमबध्द घटनात्मकतेचे तत्त्व मानव व त्याच्या सर्व क्रिया 
विश्वाचे अबिभाज्य अंग कसे आहेत हे सांगते. उदा. कॅमरर म्हणतो, (5९11119 15) 


पणंव्णा05 चात टण] एञाड पा हि, आक्चापाठ 900 005008. 115 8 ॥॥॥0॥॥(1091 


टणतं पढ 2०0ाहलइ पाठप१्ट, ट्टिगाष४्ट, 9्टालाटटवताठ वा फां (0८ ७/0॥0 0 0८ 


पणाश्हाछट एव ११४ पधा (उ पाट्या.” 


याचा अर्थ असा: “ (क्रमबध्द घटनात्मकतेचे तत्त्व) जीव, जगत्‌, निसर्ग 
आणि विश्व या सर्वामध्ये सगळीकडे सारखेच व अखंडपणे वास करणारे तत्त्व 
आहे. ज्या जगाच्या (जगरुपी जगदंबेच्या) कुशीने मानवाचे विचार, भावना, विज्ञान- 
शास्र आणि कला यांना जन्म दिला आहे, त्या जगाच्या (जगदंबेच्या) कुशीशी 
त्या सर्वांना जोडणारी ती नाळ आहे." 

विचार, भावना, विज्ञान आणि कला या सर्वांचे प्रतिनिधित्व करणारा 
मानव क्रमबध्द घटनात्मकतेच्या नाळेने विश्वरु्पी मातेच्या (जगदंबेच्या) कुशीशी . 
(गर्भाशयाशी) जोडला गेला आहे, असे कॅमररचे 'क्रमबध्द घटनात्मकते'चे हे 
तत्त्व सांगते. वरील आकृतीतील १, २, २,४ या मानवी जीवनातील व विश्वातील 
(त्रिमिती जगातील) क्रमबद्ध घटना आहेत असे समजले किंबा 'विचार, भावना; . 
विज्ञान व कला' आहेत असे समजले तर 'र' ही रेषा त्या जगदंबेच्या कुशीशी. 
त्यांना जोडणारी (अतींद्रिय चतुर्मितीच्या पातळीची) “नाळ' ठरते, हे लक्षात येईल. 
मानवाला आपल्या विश्वरुपी शरीराच्या उदरात प्रोसणारी 'ईश्वर' ही मग 'माता' 
आहे असे ठरते, मानवाच्या सर्व इच्छा-आकांक्षाची पूर्ती तो ईध्वर (जगदंबारुपी) 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५०२ 


माता बनून करतो, असे मग म्हणता येईल. (जगदंबा हे ईश्वराचेच 'प्रकृति'रुप- 
स्त्रीरुप-आहे. ) गर्भ जसा मातेच्या गर्भाशयाशी नाळेने जोडला गेलेला असल्यामुळे 
त्या गर्भाची व तो धारण-पोषण करणाऱ्या मातेची इच्छा एकच बनते (याला *डोहाळे' 
म्हणतात हे सर्वश्रुत आहे. उदा. गर्शचे आवडी यातेचा डोहव्ग / तेथीचा जिव्हाव्या 
तेथ बिंबे/तुकाराम.) त्याचप्रमाणे मानव या ईश्वररुपी मातेच्या विश्वरुपी शरीरातील 
गर्भाशयाशी 'श्रध्देच्या नाळेने' जोडला गेला तर त्याची इच्छा व ईश्वराची इच्छा 
(*सहानुभूतियुक्त अनुकंपनां" च्या नियमानुसार) एकच बनते व तो ईश्वर त्या श्रध्दायुक्त 
मानवाची इच्छा पूर्ण करतो. तो ती कशी पूर्ण करतो हे ' श्रध्दा जेव्हा मूर्त रुप धारण 
करते* या १३ व्या प्रकरणात आपण पुराव्यानिशी पाहिले आहे. प्रार्थनेला का फळ 
मिळते, नवसाला देव का पाबतो-थोडक्यात खऱ्या श्रध्देने केलेली कोणतीही कृती 
फलद्रूप का होते, याची शास्त्रीय उपपत्ती हे (कॅमररचे व युंग व पॉली यांचे) अनुक्रमे 
क्रमबध्दतेचे व अर्थपूर्ण घटनात्मकेचे तत्त्व देते." 

अशारीतीने “अर्थपूर्ण घटना' हा, विश्व हे ईश्वराचे नाटक असल्याचे सिध्द 
करणारा, पहिला सज्जड वस्तुनिष्ठ पुरबा आहे; केवळ तो एक रुपक अलंकार नाही- 
यद्यपि 'विश्वरपी नाटक' हा लेखकाचा शब्दप्रयोग तसे सुचवितो. ईश्वराच्या या 
बिश्वरु्पी नाटकाचे वैशिष्ट्य असे की त्याचे कथानक (5०11) ' आकाशलेखना' च्या 
रुपाने अगोदरच लिहून ठेवण्यात आले आहे. किंबहुना त्या कथानकाची दृश्ये 
अगोदरच आकाशरुपी फिल्मबर चित्रित केली गेली आहेत. याला पुरावा काय ? 
तेच आता.आपल्याला पाहावयाचे आहे. 


खरी ठरलेली भविष्यसूचक स्वप्ने ब भाकिते : “आकाशलेखना?चा 
दुसरा पुरावा 


बुद्धिवादी आणि भौतिकवादी म्हणतात की एखादी घटना प्रत्यक्ष 
घडल्याशिबय, म्हणजे तिचा मेंदूवर (इंद्रियामार्फत) प्रत्यक्ष (भौतिकरुपाने) परिणाम 
झाल्याखेरीज ती मानवी मेंदूला (म्हणजे मानवी मनाला) कळणे शक्‍य नाही. (कारण 
मानवी मेंदू व मन हे एकच आहेत.) या विचारसरणीनुसार मानवाला भविष्यातील 
घटनांचे ज्ञान्‌ होणे शक्‍य नाही, हे स्पष्ट आहे, कारण त्या पटना बडलेल्याच नसतात. 
पण मानवाला भविष्य कालातील घटनांचे-म्हणजेच न घडलेल्या पटनाचो ज्ञान 
होते, ही वस्तुस्थिती आहे. (त्यामुळे मानवाचा मेंदू व त्याचे मन हे एकच नाहीत, हे 
सिध्द होते.) अशा भविष्यकाळातील घटनांच्या ज्ञानाची (916208711) उदाहरणे 
“संकटकाळी प्रकट होणारी अतींद्रिय शक्ती' या पोटमधळ्याखाली यापूर्वी दिली 
आहेत. (पृ.२२१) उदा. शिकॅगो विमानतळावर विमानाचा स्फोट होऊन २७२ 
. लोक मेल्याचे, अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या विमान अपघाताचे, दृश्य 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५०३ 


डेव्हिड बूथ या व्यक्तीला सलग दहा दिवस त्या अपघाताच्या कित्येक दिवस 
अगोदर स्वप्नात दिसले, ऑबरफॅन येथील डोंगर कड्यावरील कोळशाच्या कचऱ्याचा 
ढीग एका शाळेच्या इमारतीवर पडून त्यात शंभराहून अधिक शाळकरी मुले मृत्युमुखी 
पडल्याचे दृश्य त्या दुर्घटनेच्या कित्येक दिवस अगोदर अनेकांना-ज्यामध्ये स्वतः 
त्यात मेलेली मुले होती-स्वप्नात ब जागेपणी दिसले. जगातील सर्वात मोठे जहाज 
टिटॅनिक हे पहिल्याच सागरी प्रवासात बुडाल्याचे व त्यात हंजारो लोक मृत्यू 
पाबल्याचे दृश्य अनेकांना जागेपणी तंद्रीत ब स्वप्नात त्या दुर्घटनेच्या कित्येक दिबस 
अगोदर दिसले.''' अमेरिकेतील न्यूयॉर्क येथील वर्ल्ड ट्रेड सेंटरच्या टोलेजंग जोड 
इमारतीत आत्मघातकी अतिरेक्यांनी ११ सप्टेंबर २००१ रोजी विमान घुसवून ती 
इमारत नष्ट केल्याचे व त्यात हजारो लोक मृत्युमुखी पडल्याचे हुबेहूब दृश्य 
महाराष्ट्रातील सांगली येथील सौ. विद्या जाखोटिया यांना १० सप्टेंबर रोजी दुपारी 
दोन वाजता आपल्या घरी त्या झोपल्या असत्या स्वप्नात दिसले. ब त्या घामेघूम 
होऊन जाग्या झाल्या. दुसरे दिवशी टी.व्ही. वर त्याचे जे दृश्य दाखवण्यात आले 
तसेच हुबेहूब ते स्वप्नातील दृश्य होते, असे त्यांनी प्रस्तुत लेखकाला स्वाक्षरीने 
पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. त्या स्वप्नाची माहिती ती घटना घडण्यापूर्वी 
त्यांनी इतरांना सांगितल्याची लेखी निवेदनेही (संबंधित व्यक्तींची) प्रस्तुत लेखकाकडे 
आहेत.''* या घटना आकाशरुपी फिल्मवर अगोदरच चित्रित केल्या गेल्या 
असल्याखेरीज, म्हणजे त्या घटना अगोदरच घडल्या असल्याशिवाय, त्यांची दृश्ये, 
त्या घटना प्रत्यक्ष पृथ्वीवर घडण्यापूर्वी, कोणालाही (स्वप्नात अगर जागेपणी - 
तंद्रित) दिसणार नाहीत, हे उघड आहे. या अगोदरच घडलेल्या ब चित्रित केलेल्या 
दृश्यांनाच * आकाशलेखन' (ट:८1141 ऐट ४8८४) हे नांव ब्रह्मविद्येत देण्यात 
आले आहे. 

ही स्वप्नदृश्ये कधी कधी कशी तपशीलवार असतात वब तशाच तपशीलाने 
नंतर प्रत्यक्षात कशी घडलेली पाहावयास मिळतात, याची अनेक उदाहरणे आहेत, 
नमून्यासाठी येथे फक्त एकच उदाहरण देतो. हे उदाहरण इंग्लडच्या अतींद्रिय शास्त्रीय 
संशोधनसंघाच्या लेखी नोंदीतून (००. 5शर. ७०1. ५1, ७.577) घेतले असून ते संक्षेपाने ' 
येथे देतो. | 

"क्यू" या बाईला १८८२ साली स्वप्न पडले की, ती ज्यांच्या घरी लहानाची. 
मोठी झाली; ते तिचे काका परापासून वीन यैल अंतरावरील शेताला जाण्याच्या 
एका अरुद रस्त्यात मरुन पडले आहेत व जवळच त्यांचा घोडा उभा आहे. (हा रस्ता 
तिच्या पूर्ण परिचयाचा होता. कारण ली लहानपणी त्यांच्या बरोबर पोड्यावरुन त्या 
रस्त्याने अनेकदा गेली होली.) त्यांच्या अगावर बरीच तयार केलेले कफ्डे होते. 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५०४ 


त्यांचे पेत नंतर एका वॉगनमधून परी आणण्यात आले. तिच्या ओळखीची दोन 
पाणसे त्यांचे प्रेत कॉनमधून उचलून घराच्या वरच्या मजल्यावर आणू लागली. 
तिचे काका उंच शरीरयष्टीचे होते. त्याकुळे ते प्रेत वर नेत असताना त्याचा एक हात 
लॉब्कळत होता व तो जिन्याच्या कठड्याला धडकत होता, हे तिने पाहिले. त्यांचा . 
हात कठड्याला धडळू न देता त्यांना वर नेता येत नसल्याबद्दल तिला वाईट वाटले. 
हे स्वप इतके स्पष्ट होते की ती एकदम घॉबरुन जाणी झाली. सकाळी उठल्यानंतर 
काकांना ते स्वप्प सागण्याचे तिने यृद्दास टाळले. ती त्यांना एवढेच म्हणाली, 
* सोबतीला कोणाला तरी घेतल्याशिवाय त्या रस्त्याने पोडा षेऊन कधीच जाऊ 
मका. तसे तिने त्यांच्याकडून वचनचं बेतले. पुढे दोन वर्षे काहीही पडले नाही: 
पुन्हा १८८४ साली तेच स्वप्न तिला एवीच्याच तपशीलासह फ्डले व पुन्हा 
यूर्वीएयाणेच ती घाबरुन जागी झाली. यानंतर चार वर्षे काही घडले नाही. चार 
वर्षाह म्हणजेच १८८८ साली ती बाळतपणासाठी लंडनला गेली असता पुन्हा 
तिला तेच स्वप्न एवींच्या सर्व तपशीलासह पडले. प्रण त्यात जास्तीचा एक तपशील 
होता. तो असा की तिच्या खाटेजववळ् एक काळ्या पोणाखातील व्यक्ती वेऊन उभी 
राहिली अणि म्हणाली, ' तुझे काका कारले', 

काही दिक्‍्सांनी तिचे पावत वडील काळ्या पोषाखात तिच्या खाटेजॅकवळ 
अत्यक्षात येऊन उभे गाहिले आणि ते तिला काही सागणार तोच ती म्हणाली, “ माझे 
काका वारले. यला पाहीत आहे. अनेकदा मी ते स्वप्न पाहिले आहे. ” 


वतर प्रत्यक्ष घडलेल्या सर्व घटना तिच्या स्वप्नाबरुहकूम होत्या असे 
तिला आढळून आले. तिचे काका तिने स्वप्नात पाहिलेल्या ठिकाणीच हृदयाथाताने 
मेले होते व पोड्यावरुन पडले होते. तिने स्वप्यगात णाहिल्याप्रमाणेच त्यांच्या अगावर 
त्या अप्पाती मृत्यूच्या वेव्यी परीच तवार केलेले कपडे होते. तसेच त्यांचे अत 
वॉगनमधूनच परी आणण्यात आले होते. तिने स्वप्नात पाहिलेल्या तिच्या ओळखीच्या ' 
याणसानीच त्याचे ऐत जिन्यावरुन वरच्या मजल्यावर नेले होते. ते नेताना त्यांचा 
एक हात लॉबकळत होता व तो जिन्याच्या कठड्याला भडकत होता, हेही खरे 
असल्याचे संबंधित व्यक्तींनी स्वतःच्या सहीने 5९ ला. एक निवेदन बिले आहे. 
क्यू" च्या सावत्र कडिलांनीली आपण काळ्या पोषाखात तिला तिच्या काकांच्या 
शत्वूची गातेमी- सांगण्यास गेलो होतो व आपण तिला ती बातमी सागेण्यापूर्वाच 
: काका वापरल्याचे आपल्याला याहीत आहेव ते अनेकदा आपण स्वप्नात पाहिल्याचे 
तिने म्हटले होते, या बद्दलचे "निवेदनही स्वाक्षरीने दिले आहे." 
_ वरील प्रकरणात एका व्यक्तीचे स्वप्न सर्व तपशीलासह सहा वर्षानंतर 
तंतोतंत खरे ठरल्याचे दिसून येते. या प्रकरणामुळे मानवाच्या इच्छा स्वातंत्र्याचा प्रश्न 


बिज्ञान आणि चमत्कार / ५०५ 


अत्यंत तीव्रतेने उभा राहतो, असे जी.एन्‌.एम्‌. टिरेल या परामानसशास्त्रज्ञाने म्हटले 
आहे. त्यांचे म्हणणे असे की इच्छास्वातंत्र्य याचा अर्थ भविष्यातील घटनाक्रम 
बदलण्याचे मानवाचे कृतिस्वातंत्र्य (वा सामर्थ्य) असा केला तर येथे असा प्रश्न 
निर्माण होतो की या सहा वर्षात “क्यू' च्या काकांना आपल्या कृतिस्वांतत्र्याने 'क्‍्यू' चे 
ते स्वप्न खोटे ठरविता आले नसते काय ? निदान त्याच्या तपशीलात स्वेच्छेने 
बदल करता आला नसता काय ? टिरेलचा हा प्रश्न त्याच्या कर्मसिध्दांताविषयीच्या 
अज्ञानातून निर्माण झाला आहे, हे उघड आहे, इच्छास्वांतत्र्य याचा अर्थ आपले 
पूर्वजन्मातील कर्म (कर्माचे परिणाम) बदलण्याचे स्वातंत्र्य असा होत नाही. पूर्वकर्माचे 
फळ प्रत्येकाला भोगलेच पाहिजे. 'इच्छास्वातंत्र्य! याचा आध्यात्मिकदृष्ट्या 
(कर्मसिध्दांताच्या दृष्टीने) 'चांगले कर्म करण्याचे बंधन' असा अर्थ होतो, हे मागे 
सांगितलेच आहे. (उदा. रहदारीचे नियम पाळण्याचे 'बंधन' हे कोणी बंधन मानतो 
काय ? ते बंधन आपल्या भल्यासाठीच असल्याने खऱ्या अर्थाने ते 'स्वातंत्र्य' च 
आहे. अर्थात्‌ ज्याला मरायचेच आहे-आत्मनाशच करुन घ्यायचा आहे-त्यांच्या 
दृष्टीने ते 'बंधन' आहे हे खरे आहे ! आत्मकल्याण करुन घेणाऱ्यासाठी ते खरे तर 
*स्वातंत्र्य'च आहे.) इच्छास्वातंत्र्य याचा अर्थ वैश्विक कर्मानुसार घडणाऱ्या घटनांचा 
क्रम बदलण्याचे स्वातंत्र्य (किंवा सामर्थ्य) असा होत नाही. असे स्वातंत्र्य कोणाही 
एका व्यक्तीला असू शकत नाही. *क्यू'च्या स्वप्नातील घटना केवळ तिच्या 
काकांच्या मृत्यूच्या कालापुरत्याच मर्यादित नाहीत. (तो मृत्यूचा काल तर कोणालाही 
बदलता येत नाही.) त्या घटनात अनेक वैश्विक घटनांचा समावेश होतो; आणि त्या 
घटना (वा घटक) बदलण्याचे सामर्थ्य कोणाही एका व्यक्तीमध्ये. असू शकत नाही. 
त्या वैश्विक घटनातील घटक सामूहिक पातळीवरील आहेत ही वस्तुस्थिती असून 
ती वस्तुस्थितीच सांगते की ' क्यू*च्या एकट्या काकांच्या कृतीवर ते घटक अवलंबून 
नाहीत. काही स्वप्ने-विशेषत: अपघातांची -स्वतंत्र कृतीने नंतर खोटी ठरवता आली 
' आहेत, हे खरे आहे. पण काही स्वप्ने खोटी ठरबता येतात, ही वस्तुस्थितीच सांगते 
की ती खोटी ठरविण्यासाठीच-म्हणजे येऊ घातलेले संकट टाळण्यासाठीच होती. 
(अशा स्वप्नांना संकटसूचक स्वप्ने-५/३01112 १॥८४॥)5-म्हणतात.) स्वप्ने अनेक 
तऱ्हेची असतात ब सर्वच स्वप्ने खरी ठरत नसतात, एवढेच यावरुन सिध्द होते. 
संकटसुचक स्वप्न कसे असते याचे एक उदाहरण गेथे देतो. 
सौ. हत्ना हीच नावाच्या, ऑक्सफ्डशायरयधील एका खेड्यातील परात 
घर काय करणाऱ्या बाईला एके क्विशी स्वप्न पडले की एका रविवारी संध्याकाळी 
घरातील सर्व लोक /तिच्यावर याच्या राखणीचे काम सोपवून बाहेर गेले आहेत व 
: आपण बरी एकटेच आहोत. अश्यावेळी वराच्या युख्य दरवाजावर कोणी तरी जोरजोराने 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५०६ 


ठोठावू लागले. ॥तिने दार उघडून पाहिले तेव्हा तिला एक हिडीस चेडर्‍याचा गटका 
माणूस हातात एक मोठा दुंडका घेऊन उ असलेला िपिला, तिने दार उषडल्यानंतर 
तो आत वेऊ लागला तेव्हा तिने त्याला पतिकार केला. त्याबरोबर त्याने तिच्या 
डोक्यात हातातील दुडका सारला व तो आत बुसला. त्याबरोबर ती जागी झाली. 
नंतर बरेच कवि काहीच न पडल्यामुळे ते स्वप्न ती विसरुनही गेली; सात व्षनितर 
ती केल्सिंग्टन येशील एका गावात एका परात परकामासाठी तिला नेमलेले असताना 
तिच्यावर घराच्या रखणीचे कास सोपवून षरातील सर्व लोक एका रक्विरी 
संध्याकाव्ही बाहेर निघून गेले. थोड्याच वेळात त्या घराच्या मुख्य दरवाजावर 
कुणीतरी जोरजोगने ठोठावू लागले, तिला सात क्पापूर्वीचे ते स्वप्न एकदम आठवले 
वतिने दारन उघडता वरच्या मजल्यावर जाऊन फाहिले तेव्हा एक हिडीस चेहऱ्याचा 
भटका यपुष्य हातात दुडका घेऊन उभा असलेला तिला दिसला. तिने गग आढून 
सर्व दारे-खरिडक्या चागल्या रीतीने बंद करुन घेतल्या व ती जोरजोराने बटा वाजवू 
लागली. त्याबरोबर तो याणूस पळून गेला. 

येथे सात वर्षानंतर एका व्यक्तीचे स्वप्न खरे ठरले असले, तरी त्या स्वप्नाचा 
शेवट तिने स्वप्रयत्नाने बदलला असल्यामुळे ते स्वप्न केवळ संकटसूचक होते, हे 
स्पष्ट होते. आता असे कोणी म्हणू शकणार नाही की हे हॅन्नाचे स्वप्न मानवाचे 
इच्छास्वातंत्र्य सिध्द करते व वरील क्यू! चे स्वप्न ते खोटे ठरविते. कारण कुठल्याही 
स्वप्नावर मनुष्याला इच्छास्वातंत्र्य आहे की नाही हा प्रश्न अवलंबून नाही.* 
मानवाच्या इच्छास्वातंत्र्याचे गमक (किंवा कसोटी) स्वप्न होऊ शकत नाही. मानवी 
आत्मा हा मुळातच स्वतंत्र आहे. तो स्वत:च त्याचा गमक आहे. कारण माणूस 
जितक्या प्रमाणात भौतिक शरीराच्या बंधनात पडतो, तितक्या प्रमाणात तो 
आपले आत्म्याचे स्वातंत्र्य गमावतो, असा आध्यात्मिक सिध्दांत आहे. 
जितक्या प्रमाणात मनुष्य शरीरात राहूनही त्याच्या बंधनापासून मुक्त होतो, तितक्या 
प्रमाणात तो ते आत्म्याचे स्वातंत्र्य मिळवू शकतो. शरीरात राहून शरीरावर पूर्ण ताबा 
असणारे पुरुष म्हणूनच खऱ्या अर्थाने स्वतंत्रच असतात. अशा पुरुषांना जीवन्मुक्त 
पुरुष म्हणतात. (गीतेच्या ५ व्या अध्यायाच्या २८ व्या श्लोकात ही गोष्ट सांगितली 


* संकटसूचक स्वप्ने ज्या व्यक्तीवर संकट येणार आहे, त्या एका व्यक्तीपुरतेच मर्यादित असतात. 
त्यामुळे ती बदलण्यासाठी (खोटी ठरविण्यासाठी) म्हणजे संकट टाळण्यासाठी आहेत असा निष्कर्ष 
काढता येतो, याच्या उलट ज्यात, अनेक व्यक्तीवर मृत्यूसारखे भयानक संकट आहे अशी, सामूहिक 
संकटाची स्वपे एखाद्या व्यक्तीला पडली, तरी ती खोटी ठरविता येत नाहीत, असे अशा स्वप्नांचा 
अनुभव सांगतो. 'क्यू'ला आपल्या काकांच्या मृत्यूच्या संकटाचे स्वप्न पडले, स्वतःच्या मृत्यूच्या 
संकटाचे नाही, ही गोष्ट 'संकटसूचक स्वप्ने' स्वत: वतील संकटाचीच असतात व तीच फक्त खोटी 
ठरबता येतात - म्हणजे ते संकट टाळदा येते - हे अशी स्वप्ने सिध्द करतात. 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५०७ 


क्ला 


आहे.) तथापि तेसुध्दा विश्वनाटकाच्या कथानकात कसलाही बदल करु शकत 
नाहीत, हे लक्षात ठेवावे, अवतारी पुरुषांनाही हे वैश्विक नाटक बदलता तर येत 
नाहीच, उलट ते चांगल्या रीतीने वठवावे लागते. ही गोष्ट कृष्णासारख्या अवतारी 
पुरुषालाही महाभारत युध्द टाळता आले नाही, किंवा रामाला स्वतः आपल्या 
पत्नीचे रावणाकडून होणारे अपहरण टाळता आले नाही, या गोष्टीतून व्यास 
वाल्मिकींनी सांगितली आहे. किंबहुंना अशा घटना घडून याव्यात हाच त्यांनी 
अवतार घेण्याचा उद्देश असल्याचे सांगण्यात येते. भगवद्गीतेतील यदायदा हि 
धर्मस्य ग्लानिर्भखति भारत । या श्लोकात हेच सांगितले आहे. आता मुळात 
धर्माला ईश्वराने ग्लानी का येऊ दिली, हा प्रश्न आहे. ती ग्लानी त्या ईश्वराला टाळता 
आली नसती काय ? ईश्रराने मुळात दुष्टांचा जन्मच होऊ दिला नसता तर त्यांचा 
संहार करण्याचे कष्टच त्याला द्यावे लागले नसते, असे म्हणता येते. पण मग नैश्विक 
नाटक रंगले नसत्ते ! ईश्वराने सुष्टाबरोबर दुष्ट निर्माण केले आहेत, सज्जनाबरोबर 
दुर्जन निर्माण केले आहेत, चांगल्याबरोबर (000१) वाईट (५1) निर्माण केले आहे, 
ते वैश्विक नाटक रंगण्यासाठीच ! अशारीतीने चांगले ब बाईट हे या विश्वाचे अपरिहार्य 
घटक आहित-नव्हे ते एक जुळे ((७॥॥5) आहे, जे एकत्रच जगू शकते; विभक्त केले 
की मरते ! उदा. बाईट नसते तर चांगलेही नसते-म्हणजे त्याला “चांगले' कोणी 
म्हटले नसते ! म्हणजे वाईटामुळेच चांगल्याला चांगुलपणा प्राप्त झाला आहे ! 
चांगलेबाईट नसलेले जग बा जीवन हे बेचव, नीरस, अळणी व अर्थहीन जीवन 
बनले असते. त्याला जीवनच म्हणता आले नसते. अशारीतीने अर्थपूर्ण जीवनासाठी 
चांगल्या-बाईटांचे इंद्र अपरिहार्य आहे-म्हणजेच ते जीवन 'नाटक' बनणे अपरिहार्य 
आहे. (कारण इंद्राशिवाय-झगड्याशिवाय-नाटक घडू वा असू शकत नाही.) आणि 
नाटक म्हटले की त्याचे कथानक अगोदरच लिहिलेले असावे लागते; आणि अगोदरच 
लिहिलेले व ठरलेले कधानक अवतारी पुरुष तरी कसे बदलू शकतील ? जे अवतारी, 
पुरुष बदलू शकत नाहीत, ते सामान्य माणसे कसे बदलू शकतील ? केनेडी यांना . 
त्यांचा खून होणार आहे व म्हणून त्यांनी डल्लासला जाऊ नये असा सल्ला देण्यात 

आला होता. पण ते म्हणाले, “मला त्यांना गाठायचे असेल तर, चर्चमध्येही ते. 
गाठतील.'***« आणि ते गेले ! कारण विश्व-नाटकातील घटनाक्रम ठरलेला असून 

तो कोणालाही बदलता येत नाही, केनेडींच्या उदाहरणावरुन असे म्हणावे लागते 

की जो नाटकांचा भाग आहे, तो बदलण्याची इच्छा वा बुध्दी संबंधित व्यक्तीला . 
होत नाही; (हीच गोष्ट बुध्दी कर्मानुसारिणी' या शब्दात कर्मसिध्दांत सांगतो.) 


आणि जेथे नाटकाचा भाग नाही, तेथे एखाद्या व्यक्तीला वेगळी इच्छा बाबुध्दी . 


होते. कारण तेथे वेगळी घटना घडणार असते. (अशावेळी त्या व्यक्तीची “बुध्दी 
फिरली' असे आपण म्हणतो !) प्रयत्न करुनही जे घडवून आणता येत नाही ' 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५०८ 


(ज्यात यश येत नाही) तो नाटकाचा भाग नाही असे समजावे ब जे प्रयत्न 

करुन घडवून आणता येते, तो नाटकाचा भाग आहे, असे समजावे. अशारीतीने 

“प्रयत्नवाद* (वा इच्छास्वातंत्र्य) ब *नियतीवाद' (बा दैववाद) यांच्यात विरोध 

निर्माण होण्याचे वा मानण्याचे कारण उरत नाही. शेवटी हा सर्व “मानण्या' चाच 

भाग आहें, वस्तुस्थितीचा नाही, हे लक्षात ठेवले पाहिजे, कारण काय घडणार 

आहे, हे आपल्याला माहीत नसते. कारण ते भविष्याच्या पोटात असते. ते माहीत 

झाले तर इच्छास्वातंत्र्याचा आपण इतका बाऊ निर्माणच केला नसता. इच्छास्वातंत्र् 

हा खरोखरच बाऊ आहे, हे लक्षात ठेवले पाहिले. निखळ सत्य 'नियती' (*नाटक') 

': हेच आहे, हे पुढील प्रत्यक्ष घडलेल्या उदाहरणावरुन स्पष्ट होईल. 

| स्कॉटलंडच्या एका द्रष्ट्या पुरुषाने एकदा एका अतींद्रिय दुशीना विश 
नसलेल्या सशयवादी (५८८०॥८) पाणसाला त्याच्या शेजाऱ्याच्या एत्यूचे कीत 
केले. त्याने तो शेजारी केव्हा मरणार आहे, तो क्विस तर सांगितलाच, पण वेळही 
साग्रितली, पुढे जाऊन त्याच्या ऐत-संस्काराचा तपशीलही सांगितला. उदा. त्याच्या 
प्रेतसस्काराला किती लोक उपस्थित राहतील व त्याची शक्‍्पेटी कोणकोण वाहून 
नेतील, हेही त्याने सांगितले, त्या सशयवाद्याचा त्याच्या या शाकितावर अर्थातच 
बिक्षास बसला नाही आणि तो ते शकीत विसरुनही गोला. पण बॅतर खरोखरच 
त्याचा शेजारी त्या द्ष्ट्याने भाकीत केलेल्या व्िविशी ब वेव्यीच येला आणि पग 
त्या संशयवाद्याने त्याचे बाकीचे भाकीत खोटे ठरविण्याचे ठरविले. त्याने शक्‍पेटी 
वाहून नेणार्‍्यांमध्ये स्वत:ला सायील करुन घेण्याचे उराविले व त्यामध्ये तो वशस्वीही 
झाला. नंतर पऐतयात्रा निघण्यापूर्वी काही कायानिवित्त त्याला एकदोन विन्टिसाठी 
दुसरीकडे जावे लागले. ते काय आटोपून तो आला तेव्हा त्या शेजाऱ्याची ऐतवात्रा 
निघाली होती व त्या दष्ट्याने सांगितलेले लोकच ती शक्पेटी वाहून नेत होळे. असे 
त्याला आढळून आले /*% 


येथे एक किरकोळ घटनेतील तपशीलही बदलता येत नसल्याचे, सर्व 
काही अगोदरच ठरुन गेले असल्याचे दिसून येते. यालाच नियती (51८0९81119- 
७) म्हणतात. “विधिलिखित ही म्हणतात. “आकाशलेखन' हे त्याचे ब्रह्मवैज्ञानिक 
नांब आहे. अतींद्रिय दृष्टीच्या लेडबीटरनी म्हटल्याप्रमाणे हे. आकाशलेखन' बुद्धिक 
पातळीवरचे असून तेथे “भूत-वर्तमान-भविष्य' एकाच वेळी अस्तित्वात असतात. 
म्हणजेच तेथे कालभेदच अस्तित्वात नसल्यामुळे सर्व घटना एकाच वेळी पाहता 
येतात. त्यांच्या खाली मनोलोक आहे. त्याच्याही खाली कामलोक (भुवर्लोक) 
आहे. या दोन्ही लोकांत बुध्दिक पातळीवरील घटनांचे प्रतिबिंब पडलेले असते. 
त्यामुळे ते स्पष्ट दिसत नाडी. पाण्यात तरंग उठल्यामुळे जसे प्रतिबिंब हालते ब स्पष्ट 
दिसत नाही, तसे या दोन्ही लोकातील प्रतिबिंबांची अवस्था असते. (ती अवस्था 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५०९ 


मानसिक व कामिक तरंगामुळे निर्माण होते.) बरेच द्रष्टे कामलोकात जातात. 
त्याहूनही कमी द्रष्टे मनोलोकांत जातात. बुद्धिक पातळीवर जाणारे फारच थोडे द्रष्टे 
आढळून येतात. त्यांचे भाकीत स्पष्ट दर्शनामुळे कधीच चुकत नाही; तंतोतंत खरे 
ठरते. त्याच्याही पलीकडे ब्रह्मलोक असून त्या लोकात जाणाऱ्यांना 'ब्रह्मज्ञानी' 
म्हणतात. कठोपनिषदात ही गोष्ट पुढीलप्रमाणे सांगितली आहे : 


यथादर्शे तथात्मनि यथा स्वप्ने तथा पितुलोके । 
यथाप्सु परीव दददशे तथा गंधर्वलोके छायातपथोरिव ब्रह्मलोके ॥। 
(कठ.उप. २.३.५) 

या श्लोकात कोणकोणत्या लोकात काय काय व कसे दिसते हे सांगितले 
आहे. स्वप्नात मनुष्य पितृलोकात जातो. (हाच कामलोक-भुवर्लोक-35॥७118॥2- 
होय.) येथे वासनातरंगामुळे घटनांचे प्रतिबिब अस्पष्ट दिसते. (चुकून 'क्यू' किंवा 
सौ. हन्नासारख्या एखाद्या व्यक्तीला स्पष्ट दिसते.) त्याच्या वरच्या पातळीवर गंधर्व 
लोक असून (हाच मनोलोक-1181191 ७19॥८-होय) तेथे संथ पाण्यातील 
प्रतिबिंबाप्रमाणे अधिक स्पष्ट दिसते. त्याच्या बरच्या पातळीवर बुध्दिक लोक असून 
त्याला येथे 'आत्मलोक' म्हटले आहे. (शुध्द अंत:करणाचे लोकच येथे जाऊ 
शकतात.) या लोकात आरशाप्रमाणे. (यथा आदर्शे) स्पष्ट दिसते. याच्याही वर 
ब्रह्मलोक असून तेथे सूर्यप्रकाशात वस्तू दिसावी तसे 'सत्या' चे दर्शन होते. 'छायातप' 
म्हणजे 'ऊनसाबली' . साबलीचा उल्लेख येण्याचे कारण मनुष्य अजूनही ब्रह्मशी 
ऐक्य पावलेला नसतो. तो 'सावली ' त-मायेतच-अजूनही असतो, म्हणजे परततो 
(पुनर्जन्म घेतो). 

बुध्दिक पातळीवर सर्व घटना स्थिरस्वरुपात एकसमयावच्छेदेकरुन पाहता 
येतात. कालाचा अनुभव तेथे येत नाही, तो अनुभव फक्त स्थूल (भौतिक) पातळीबरच 
येतो. हे समजण्यासाठी ऑलिव्हर लॉज या भौतशास्त्रज्ञाने आगगाडीचा दृष्टांत 
दिला आहे. आगगाडीतून प्रवास करताना आपल्याला बाहेरचे जग (झाडे इ.) 
धावत असल्याचे दिसते व आपण स्थिर आहोत असे वाटते. वास्तविक आपणच .' 
धावत असतो व बाहेरचे जग स्थिर असते. तसे बुध्दिक पातळीवरील जग (घटना) 
स्थिर असताना स्थूल पातळीबरील आपल्याला ते जग धाबत असलेले दिसते. 
घटना घडत असलेल्या दिसतात. म्हणजेच कालाचा अनुभव येतो. वस्तुत: घटना 
घडत नसतात, आपणच घटनांना जाऊन भेटत असतो. हालचाल आपली असते, 
घटनांची नसते. आगगाडीत बसल्यानंतर काही वेळाने स्टेशन 'येते' आणि आपण 
“स्टेशन आले' असे म्हणतो. पण वस्तुतः स्टेशन कधीच 'येत* नाही. ते आहे 
तेथेच असते. आपणच स्टेशनला जाऊन भेटतो. *स्टेशन' ही भविष्यातील (किंवा 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५१० 


कालातीत) घटना समजली तर विश्व हे अगोदरच घडलेले नाटक कसे आहे, म्हणजे 
ते अगोदरच कसे घडलेले आहे ब आपणच आपल्यावरील 'माये'मुळे (दृष्टिभ्रमामुळे) 
ते घडत असल्याचा (म्हणजे कालाचा) अनुभव घेतो, हे लक्षात येईल. स्थूल . 
जगातील कालानुभव हा आपल्यावरील *माये'चा प्रभाव असून तो प्रभाव गीतेत 
कृष्णाने म्हटल्याप्रमाणे माणसावर जबरदस्त असल्यामुळे (“मम माया दुरत्यया' ) 
विश्व हे अगोदरच घडलेले नाटक आहे ब ते आपण स्थूल जगात राहून घडत 
असल्याचा (कालाचा) अनुभव (आपल्याच भ्रमाने) घेत असतो, हे सत्य 
स्वीकारायला माणसाला जड जाते. 

लेडबीटर्‌ यांनी हे समजण्यासाठी एक वेगळा दृष्टांत दिला आहे. सोबतच्या 
आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे लांबी व रुंदी या दोन मितींची एक पातळी (91852) 
असून लांबी, रुंदी व उंची असलेल्या तीन मितींच्या शंकूवरुन (८०1८) ती खाली 
सरकत आहे, अशी कल्पना करा. ती पातळी जेव्हा शंकूच्या टोकाला स्पर्श करील, 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५९१ 


तेव्हा त्या पातळीवर एक बिंदू प्रगट होईल. त्या दोन मितींच्या प्राण्यांच्या जगातील 
ही एक घटना असेल. ती पातळी जसजशी खाली सरकेल, तसतसा तो बिंदू विस्तार 
पावत जाईल. ती पातळी जेव्हा शंकूच्या खाली पूर्ण सरकेल, तेव्हा तो बिंदू जास्तीत 
जास्त विस्तार पावून एकदम अदृश्य होईल. म्हणजे ती घटना घडून संपलेली असेल. 
येथे दोन मितींच्या पातळीचे खाली सरकणे म्हणजे कालानुसार एखादी घटना 
घडण्याचा त्या पातळीवरील प्राण्यांना अनुभव येणे होय. पण हा घटना घडण्यार्ज्र्या "शा 
अनुभव पातळी खाली सरकण्यामुळे (किंबा शंकू बर सरकण्यामुळे) व ती दोन 
मितींची असल्यामुळे निर्माण झालेला भ्रम आहे. सत्य तीन मितींचा 'शंकू* आहे 
आणि तो कालातीत ब अखंड (५०1८) आहे. आम्ही तीन मितींच्या जगातील 
लोक तो शंकू संपूर्ण व एकदम पाहू शकतो आणि म्हणू शकतो की दोन मितींच्या 
प्राण्यांचा घटना घडण्याचा (कालाचा) अनुभव त्यांच्या दोन मितीमुळे ब गतीमुळे 
त्यांना येतो. वास्तविक कॉल अस्तित्वात नाही आणि घटना 'घडत' नाहीत. तीन 
मितींच्या जगात शंकूच्या रुपाने दोन मितींच्या जगातील कालानुसार घडणाऱ्या 
“घटना' एकदमच अस्तित्वात आहेत, हे सत्य तीन मितीमुळे आपल्याला कळते. 
चार मितींच्या अतींद्रिय दृष्टीच्या लोकांना विश्वरुपी नाटक अगो दरच 
*आकाशलेखना'च्या रुपाने संपूर्ण अस्तित्वात आहे, ते 'घडत' नाही हे असेच 
कळते-जे तीन मितींचे आम्ही ते कालानुसार 'घडत' असल्याचा अनुभव घेतो. 


वर म्हटल्याप्रमाणे भुवर्लोकापासून वरच्या सर्व लोकात कालाचा अनुभव. 

येत नसल्यामुळे ' भविष्या ' तील घटना त्या सर्व लोकात दिसत असल्या तरी फक्त 
बुध्दिक लोकातच (कठोपनिषदा'च्या शब्दात ' आत्मलोका*तच) सर्व दृश्ये स्पष्ट 
दिसतात. या लोकात जाऊ शकणारे भावी घटनांचे अचूक भाकीत करु शकतात. 
आपल्या प्राचीन क्रषी-मुनींना ही आत्मलोकाची अतींद्रिय दृष्टी प्राप्त झाली होती 
याची साक्ष भूगुसंहिता ब नाडीग्रंथ आजही देतात. ही केवळ कल्पना नाही, प्रस्तुत 
लेखक स्वत: त्यांचा प्रत्यक्ष अनुभव घेऊन व त्यातील विधाने पडताळून पाहून हे 
म्हणत आहे. भृगुसंहितेचा अनुभव लेखकाने काशीत (वाराणसीत) जाऊन व अगस्त्य 
नाडीग्रंथाचा पडताळा मद्रास (चेन्नई) येथे जाऊन प्रत्यक्ष पाहिला आहे. बाराणसीत 
दुसर्‍या एका व्यक्तीच्या बहिणीची कुंडली पं. भगवानदास चुन्नीलाल (दशाश्‍वमेध) 
यांना दाखवून हा पडताळा पाहिला आहे व चेन्नई येथे स्वतःच्या आंगठ्याचा ठसा 
देऊन तो पाहिला आहे. येथे चेन्नई येथील नाडीग्रंथाचा अनुभव थोडक्यात कथन करतो. . 


नाडी भविष्य : “' आकाशलेखना*चा तिसरा ब निर्णायक पुरावा 


प्रस्तुत लेखकाने १६ डिसेंबर १९९८ रोजी दुपारी १२॥ वाजता मद्रासच्या 
तांबरम्‌ येथील नाडीकेंद्रात आपल्या आंगठ्याचा ठसा दिला. तो घेऊन नाडीवाचक 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५१२ 


निघून गेला व सुमारे एक तासाने लेखकाच्या आंगठ्याच्या ठशाशी जुळणारे व 
भूर्जपत्रावर अक्षरे कोरलेले अनेक ग्रंथ घेऊन आला. त्याने लेखकापुढे एकएक ग्रंथ 
घेऊन वाचण्यास सुरुवात केली. त्यापैकी लेखकाच्या जीवनातील घटनाशी न जुळणारे 
काही ग्रंथ होते. ते बाजूला ठेवण्यात आले. शेवटी एका ग्रंथातील घटना लेखकाच्या 
जीवनातील घटनांशी बऱ्याच जुळून आल्यामुळे (उदा. लेखकाला एकच बहीण 
आहे, तिच्या सासरच्या लोकांशी लेखकाचे पटत नाही इ.) तो लेखकाचा ग्रंथ 
आहे, असे वाटून शेवटी नाबाबरुन पूर्ण खात्री होत असल्यामुळे (ग्रंथाची खात्री 
पटेपर्यंत नांब सांगितले जात नाही; आपण तर काहीच बोलायचे नसते. नुसते 
विचारलेल्या प्रश्नाला 'हो' किंवा 'नाही' एवढेच उत्तर द्यायचे असते) नाडीवाचकाने 
लेखकाला “तुमच्या नांवाचे पहिले अक्षर *अ' व तिसरे अक्षर *या' आहे काय?” 
असे विचारले. लेखकाने 'हो' म्हणताच “तुमचे नांव ' अद्ठयानंद' आहे काय?" 
असे विचारले. पुन्हा लेखकाने “हो' म्हणताच तो ग्रंथ लेखकाचा असल्याचे सिध्द 
झाले ब त्याने तो ग्रंथ संपूर्ण बाचून दाखवला; आणि आश्चर्य असे की तो संपूर्ण ग्रंथ 
लेखकाच्या जीवनाशी तंतोतंत जुळणारा होता. त्यामध्ये लेखकाच्या नावाबरोबरच 
त्याच्या आईचे, वडीलांचे व पत्नीचेही नांब होते. इतकेच नव्हे तर लेखकाची 
जन्मबेळ ब त्या वेळची आकाशातील ग्रहस्थितीही बरोबर सांगितलेली होती. 
झोडक्यात लेखकाची जन्मकुंडली अगोवरच (लिखक जन्मण्यापू्वीच) पाडलेली 
होती / दुसर्‍या शन्दात लेखक केव्हा जन्मपणार आहे. कोणत्या कुटुंबात म्हणजे 
कोणत्या आईबापांच्या पोटी जन्मणार आहे. त्याचे नाव काय ठेक्ण्यात येणार 
आहे. त्याचे शिक्षण किती होणार आहे, त्याचा व्यवसाय काय असणार आहे इ. 
सर्व गोी तो जव्यण्यापूर्वीच अगस्त्य क्रषीनी (किंवा त्यांच्या शिष्य-पशिष्यांनी) 
हजागो-शिदान शेकडो-वर्षप्वी-मुर्जपत्रावर लेखनबध्द करुन ठेवल्या होत्या, हा 
एकट्या लेखकाचा अनुभव नाही भारतातील व परदेशातील असंख्य लोकांचा 
अनुभव आहे. तेथे मलेशिया व जपान येथूनही बरेच लोक आले होते. लेखक काही 
मलेशियनांना भेटला. क माहिती घेतली. काही जपानी स्त्रियांची मुलाखतही घेतली. 
त्यांनी आपले नांव व.इतर खासगी माहिती नाडीत बरोबर आल्याचे सांगितले. 
योशिको ओटा या ७० वर्षाच्या जपानी स्त्रीचा मागचा जन्म तंजावरमध्ये झाल्याचा 
ब पुढील जन्म पुट्पर्तीमध्ये होणार असल्याचा तिच्या नाडीत उल्लेख होता. 
जीवनातील प्रमुख घटनाच नव्हे, तर इतरही अनेक किरकोळ गोष्टीही 
आगस्त्य क्रषींना अगोदरच घडणार असल्याचे माहीत झाले होते, असे किंह्ून आले. 
उदा. लेखकाला त्याच्या नांडीग्रंथात वाचून सांगण्यात आले की तो त्याच्या ६७ 
व्या वर्षी हे नाडीभविष्य पाहात आहे. (हे बरोबर होते.) त्यांच्या जबळ शशिकांत 
नावाची व्यक्ती हे भविष्य पाहताना उपस्थित आहे. (पुण्याचे बिंगकमांडर शशिकांत 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५१३ 


ओक हे त्यावेळी लेखकाबरोबर होते.) तसेच लेखकाचा नाडीग्रंथ पाहण्याचा हेतू 
आपले भविष्य जाणून घेणे हा नसून शास्त्रीय संशोधन करणे हा आहे, असे सांगण्यात 
आले. (हेही बरोबर होते. म्हणजे व्यक्तीच्या मनातील हेतूही वा विचारही ते ओळखत 
होते.) 

विंगकमांडर शशिकांत ओक याना (व इतरांनाही) असाच अनुभव आला 
आहे. उदा. तामिळनाडूतील बडपळणी येथील डॉ. ओम उलगनाथन यांच्याकडे ते 
गेले असता नाडीलेखक विश्वामित्र म्हणाले की जिची आम्ही वाट पाहात होतो ती 
बायूबाहनाशी संबंधित अधिकारी व्यक्ती येथे आली आहे. काही वेळापूर्वी त्यांना 
जेवणामध्ये जे हवे होते ते मिळाले नाही, याचाही उल्लेख करण्यात आला. (हे खरे 
होते. काही वेळापूर्वी त्यांना 'सरवना* या नावाजलेल्या हॉटेलात भाताऐबजी पोळ्या 
मिळतील का असे विचारले असता “नाही' असे उत्तर मिळाले होते.) त्यांच्या 
बरोबर जयश्री रानडे या त्यांच्या भगिनी होत्या. त्यांचाही त्यात उल्लेख होता व 
त्यांच्या पतीच्या अपघाती निधनाचा, त्या अपघाताच्या दिनांकाचाही बरोबर उल्लेख 
होता , ९७ धर 

ह्या गोष्टी 'कर्णपिशाच' साधनेने नाडीवाचक सांगतात, नाडीवाचन हे 
केवळ सोंग असते, असा युक्तिवाद काहीजण करतात. याला परिणामकारक उत्तर 
लेखकाने आपल्या विज्ञान आणि अंधश्रध्दानिर्मूलन या पुस्तकाच्या १०व्या 
प्रकरणात दिले आहे. श्री. ओक व प्रस्तुत लेखक यांनी आपले नांव तामिळ लिपीत 
नाडीपट्टीत कीरले गेले असल्याची खात्री करुन घेतली आहे. श्री, ओक ओव्हरहेड 
प्रोजेक्टरच्या साह्याने तामिळ लिपीत नाडीपट्टीत आपले “*शशिकांत' हे नांव कसे 
वाचता येते याचे जाहीर प्रात्यक्षिकही करुन दाखबतात. (*शशिकांत' हे नांव तामिळ 
लिपीत कसे बाचता येते याच्या माहितीसाठी पाहा, नास्ट्रॅडेमसपेक्षा अदभुत 
नाडीभविष््य या ओकांच्या पुस्तकातील *हा घ्या चमत्काराचा पुरावा' हा पृष्ठ १९ 
वरील तक्ता ब नाडीपट्टीचा 'शशिकांत' नांव असलेला मलपृष्ठावरील फोटो.) . 

माडीभविष्य पाहण्यासाठी स्वत:च गेले पाहिजे असे नाही. माहिती 
असलेल्या एखाद्या व्यक्तीच्या आंगठ्याचा ठसा नेला तरी चालते. प्रस्तुत लेखक्राने 
आपल्या थोरल्या चिरंजीवाच्या आंगठ्याचा ठसा सोबत नेला होता. सुदैवाने.त्याचे 
बंडल सापडले. त्यात त्याचे नांव, त्याच्या पत्नीचे नांव तर होतेच; पण वडील या 
नात्याने प्रस्तुत लेखकाचे व आई या नात्याने लेखकाच्या पत्नीचेही नाव होते. 
त्याचबरोबर त्याचे शिक्षण, भावंडे, व्यवसाय, संतती (नाही) ह्याविषयीची सर्व 
माहिती बरोबर दिली होती. त्याच्या मागच्या जन्मातील माहितीही दिली होती. 
त्या जन्मात तो स्त्री होता व रत्रीरुपाने त्याने केलेल्या कर्माची ती माहिती होती- 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५१४ 


ज्याचे परिणाम त्याला या जन्मात भोगाबे लागत होते. त्यासाठी शांती दीक्षाही 
सांगितली होती, (कर्माचा परणिाम सौम्य करण्यासाठी शांती-दीक्षा सांगण्यात 
येते.) [वाराणसीमध्ये ज्या (व्यक्तीच्या) बहिणीच्या जन्मकुंडलीच्या साह्याने 
लेखकाने भूगुसंहिता पाहिली होती त्या बहिणीच्या मागच्या जन्माची माहितीही 
भूगुक्रषींनी दिली होती व त्या जन्मात तिने कोणते (बाईट) कर्म केल्यामुळे या जन्मी 
तिचे लग्न होऊ शकत नव्हते, हे सांगितले होते. यावरुन कोणतीही गोष्ट (वा घटना) 
अर्थहीन नसते, सर्व काही अर्थपूर्ण रीतीनेच घडत असते, हे लक्षात येईल.] 

गृ॥९०५०७॥४ मासिकाच्या डिसेंबर १८८७ च्या अंकात बाबू केदारनाध 
चटजीं यांचा मीरत येथील भूगुसंहितेचा आपल्याला आलेला अनुभव कधन करणारा 
लेख प्रसिध्द झालेला असून त्याची माहिती कर्नल ऑल॑कॉट यांनी आपल्या 018 
1817 1.९७४९& या ग्रंथाच्या चौथ्या खंडात पृष्ठ ४४ ते ४८ पर्यंत त्यांच्याच शब्दात 
दिली आहे. भृगुसंहिता पाहण्यासाठी आपली जन्मकुंडली बरोबर असावी लागते. 
पण बाबू केदारनाथ चटजींकडे जन्मकुंडली नव्हती ती हरबली होती. पण मीरतच्या 
भृगुशास्त्रीनी केवळ प्रश्नकुंडलीच्या साह्याने त्यांचा ग्रंथ बरोबर हुडकून काढला व 
त्यांना वाचाबयास दिला. त्यामध्ये पहिल्या भागात त्यांची स्वतःची या जन्मातील 
माहिती (प्रत्येक वर्षाची क्रमशः) बरोबर दिली. होतीच-विशेषत: त्यांच्या उजव्या 
तळहाताच्या हस्तरेषांची सुध्दा माहिती होती, -पण आई-वडीलांची व कुटुंबातील 
इतर व्यक्तींचीही बरीच माहिती बरोबर दिली होती. दुसऱ्या भागात त्यांच्या मागच्या 
जन्माची माहिती-त्यांनी त्या जन्मात केलेल्या कर्माची ब या जन्मात त्याचे काय 
परिणाम त्यांना भोगावे लागत आहेत याची माहिती-होती. तिसऱ्या भागात त्यांच्या 
मृत्यूपर्यंतची माहिती-बिशेषत: त्यांना भोगाव्या लागणाऱ्या आपत्ती, संकटे यांची, 
व त्यासाठी कोणते *प्रायश्चित्त' त्यांनी घेतले पाहिजे (शांतीदीक्षा) याची व पुढील 
जन्म कसा होणार याविषयीची माहिती होती. चटर्जींनी म्हटले आहे की तो त्यांचा 
ग्रंथ वाचून पूर्ण करण्यास भृगुशास्त्रींना तीन तास लागले. 


भौतिक विज्ञानाच्या गृहीतकृत्यानुसार (८165 ० 9॥/५1०81 $लाटा2८) न 
घडलेल्या घटनांचे मानवी मेंदूला ज्ञान होणेच शक्‍य नसल्यामुळे भूगुसंहिता व नाडीग्रंथ 
हे 'अदभुत चमत्कार' ठरतात यात संशय नाही. हे ग्रंथ अशारीतीने भौतविज्ञानाची 
सर्व गृहीतकृत्ये चुकीची किंबा खोटी ठरवतात. याचा अर्थ भौतवैज्ञानिकांनी शोधलेले 
भौतिक नियम व:इतर शोध खोटे आहेत असा मुळीच नाही. भौतिक विज्ञानाला 
कडक मर्यादा आहेत एवढाच याचा अर्थ आहे. त्या विशिष्ट मर्यादेतच त्या बिज्ञानाचे 
कार्य चालते. त्याच्या पलीकडे जाऊन (अभौतिक बा अतींद्रिय-क्षेत्रात) 
भौतशास्त्रज्ञांनी आपली गृहीतकृत्ये लागू करुन निष्कर्ष काढले तर त्यांना नामुष्की 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५१५ 


पत्करावी लागते, हे या (त्यांच्या गृहीतकृत्यात न बसणाऱ्या) घटना दाखवून देतात. 
भौतशास्त्राच्या मर्यादेच्या बाहेर अध्यात्मशासत्राचा अमल सुरु होतो. या 
अध्यात्मशास्त्राच्या कक्षेतील घटना ह्या *चमत्कार' नसून नियमानुसार घडणाऱ्या 
घटनाच असतात. हे नियम म्हणजे कर्माचे नियम आहेत आणि ते सर्वश्रेष्ठ अतींद्रिय 
शक्तीच्या-*ईश्वर' नामक 'कर्माध्यक्षा' च्या-अधिपत्याखालच्या कर्मदेवताकडून 
अमलात आणले जातात. ते नियम लिखित आणि चित्रित घटनांच्या रुपाने 
आकाश' रुपी कॅनव्हासवर अगोदरच त्यांनी नोंदविले असल्याचे मागे ब्लॅव्हेट्स्की 
यांच्या ग्रंथातील उतारे देऊन सांगितलेच आहे. त्याचाच भृगुसंहिता व नाडीग्रंथ हा 
साक्षात पुरावा आहे 
आपल्या अपत्यांची नांवे ठेवण्यास आपण स्वतंत्र्य आहोत असे आपण 
समजत्तो. उदा, प्रस्तुत लेखकाचे वडील संतसाहित्याचे अभ्यासक होते. त्यातही 
ज्ञानेधरी त्यांना जास्त आवडे. म्हणून त्यांनी आपल्या मुलाचे (प्रस्तुत लेखकाचे) 
नांव 'अद्दयानंद' असे ठेवले.* विंग कमांडर ओक हे क्रिकेटचे चाहते आहेत. 
*चिन्मय' हे एका क्रिकेटपटूचे नांव आहे. ते त्यांना आवडल्याने त्यांनी आपल्या 
मुलाचे नांव 'चिन्मय' असे ठेवले. प्रस्तुत लेखक *वेदांत' तत्त्वज्ञानाचा चाहता 
आहे. म्हणून त्याने आपल्या थोरल्या मुलाचे नांव “वेदांत' असे ठेवले. ही सर्व 
नांवे नाडीपट्टीत बरोबर आली आहेत. याचा अर्थ असा की लेखकाचे वडील, 
ओक ब स्वतः लेखक हे आपल्या मुलांची नांवे काय ठेवणार आहेत हे त्यांनी ती 
नांबे ठेबण्यापूर्वीच ठरुन गेले आहे ! अन्यथा अगस्त्य क्ररषींना हजारो वर्षापूर्वी 
(निदान नाडी लेखकाला शेकडो वर्षापूर्वी) ते कसे माहीत झाले या प्रश्नाचे उत्तर 
दिले पाहिजे. ती नांवे 'आकाश*' रुपी कॅनव्हासब र अगोदरच लिहिली गेलेली 
असून तीच त्यांनी वाचून सांगितली, म्हणजेच अगोदरच ठरवून लिहिलेल्या नाटकाच्या 
कथानकाचा तो भाग आहे, असे म्हणावे लागते. याचा अर्थ त्या आवडीनिवडी 
त्या व्यक्तींच्या नाहीत असा नसून त्यांच्या त्या आवडीनिवडीसुध्दा अगोदरच ठरुन 
गेल्या आहेत असा आहे. नाटककार आपल्या नाटकातील पात्रांची नांवे, त्यांचा 
स्वभाव, त्यांच्या आवडीनिवडी, त्यांच्या जीवनातील घटना इ. सर्व अगोदरच 
ठरवून नाटक लिहितो, तसे हे विश्वरुपी नाटक ईश्वराने (अर्थात्‌ त्याच्या हाताखालच्या 
कर्मदेबांनी) अगोदरच ठरवून लिहून ठेबले आहे, असा याचा अर्थ आहे. 


* बरेच जण हे प्रस्तुत लेखकाने नंतर धारण केलेले नांब आहे, असे समजतात. ज्ञानेश्वरीत शंकरापासून 
परंपरेने चालत असलेल्या नाथपंथी तत्त्वज्ञानाचे ते नांव म्हणून उद्लेखिले आहे, हे बर्‍याच जणांना 
माहीत नाही. (पाहा, ज्ञाने. १७.१७५६) शंकराचार्यांच्या 'अद्वैत? तत्त्वज्ञानाशी गल्लत करुन बरेच जण 
लेखकाचा 'अद्वैतानंद' असा चुकीच्या नांवानेही उल्लेख करतात. (ज्ञानेश्वरीत शंकराचार्यांचे अद्वैत 
तत्त्वज्ञानच असले तरी ज्ञानेश्वर स्वत: गुरुपरंपरेने नाथपंथी होते.) 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५१६ 


या सर्व गोष्टी ' अर्थपूर्ण' ही आहेत. ' अर्थपूर्ण' धटना मानवी मनाच्या 
संबंधाने घडतात, अशी अर्थपूर्ण घटनांची युंगने व्याख्या केल्याचे मागे सांगितले 
आहे. नाटकातील गोष्टी नाटककाराच्या संकल्पशक्तीने व इच्छाशक्तीने-म्हणजे 
नाटककाराच्या मनाच्या संकल्पशक्तीने व इच्छाशक्तीने * अर्थपूर्ण' बनल्या आहेत 
आणि म्हणून आपल्या इच्छा ब आवडी-निवडी ह्या आपल्या नसून ईश्वराच्या 
आहित, असे यावरुन ठरते ! 

प्रत्येक व्यक्तीच्या नांवाबरोबर त्या व्यक्तीची जन्मबेळ, त्या वेळची 
आकाशातील ग्रहस्थिती (म्हणजे जन्मकुंडलीही) ती व्यक्ती जन्मण्यापूर्वीच बरोबर 
सांगण्यात येते. व्यक्तीचा भूलोकातील जन्म ब त्या वेळची आकाशतील ग्रहांची 
स्थिती ह्या भौतिक घटना आहेत आणि त्या नाडीग्रंथात बरोबर सांगितलेल्या 
आढळतात. यावरुन या वैश्विक (भौतिक) घटनाही अगोदरच ठरुन गेल्या आहेत, 
असे म्हणावे लागते. विश्च हे एक नाटक असल्याचा हां सार्वजनिक भौतिक 
पुराबा आहे. मानवी मनाच्या संबंधाने घडणाऱ्या घटना * अर्थपूर्ण' असल्या तरी 
त्या संबंधित व्यक्तीपुरत्याच मर्यादित असल्याने त्या पुराव्याचे मूल्य फक्ते त्या 
व्यक्तीपुरते मर्यादित असते. म्हणजे फक्त त्या व्यक्तीची खात्री पटवणारा तो पुरावा 
ठरतो. भौतिक घटना हा सार्वजनिक पुरावा असल्यामुळे म्हणजे त्याचा 
सार्वजनिकरीत्या कुणालाही पडताळा पाहता येत असल्यामुळे, तो सर्वात जास्त 
महत्वाचा वैज्ञानिक पुरावा आहे; आणि तो पुरावा विश्वातील या घटना अगोदरच 
ठरुन गेल्या आहेत, म्हणजे विश्व हे एक नाटक आहे, हे सिध्द करतो. 
*आकाशलेखना' च्या सत्यतेचा हा निर्णायक वैज्ञानिक पुरावा होय. यावरुन हेही 
सिध्द होते की आकाशस्थ ग्रहांचा मानवी स्वभाव, त्याच्या जीवनातील प्रसंग इ. 
बर जो प्रभाव दिसून येतो (असे आपण समजतो) तो केबळ भास असून मुळात हा 
सर्व ईश्वरी नियोजनचा-म्हणजे अतींद्रिय जगातील एका सर्वश्रेष्ठ व्यवस्थेचा (5५- 
एटषाथ णा वा ण0था) भाग आहे.* 

वर बडपळणीच्या डॉ. ओम्‌ उलगनाथन यांचा उल्लेख आला आहे. ते 
पुण्याच्या ज्योतिषशास्त्राच्या एका परिषदेला खास आमंत्रणावरुन एकदा आले असता 
प्रस्तुत लेखकाला त्यांच्याही नाडीवाचनाचा अनुभब घेण्याची संधी मिळाली. 
शिवसेनेचे आमदार मा. प्रकाशराव देवळे यांच्या शिरगाव (जि. पुणे) येथील श्री 
साईबाना चॅरिटेबल पब्लिक ट्रस्टच्या कोट्यवधी रुपये खर्च करुन बांधलेल्या साई 
० क स 
* काही पृथ्वीवरील घटना (उदा. अपघात, मनोरोग, वेड, भानामती यासारख्या भौतिक, मानसिक व 
अतींद्रिय घटना) पौर्णिमा - अमावस्येच्या दरम्यानच का घडतात ह्याचे 'गूढ' अशारीतीने उकलते. 


आकाशस्थ ग्रहस्थितीशी (9112181) ९०५1९०) मानवी जीवन पूर्णपणे संबध्द आहे, ततो 
विश्वव्यवस्थेचाच एक भाग आहे, याचा हा पुरावा आहे. यालाच ज्योतिषशास्त्र म्हणतात. 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५१७ 


मंदिरात १९ जून २००५ रोजी अकरा व्यक्तींच्या उपस्थितीत डॉ. ओम्‌ उलगनाथन 
यांचे नाडीबाचन झाले. त्यावेळी उपस्थित असलेल्या त्या अकरापैकी काही 
व्यक्तींच्या जीवनातील घटनांचा नाडीत उल्लेख आला व तो सर्व बरोबर असल्याचे 
संबंधित व्यक्तींनी मान्य केले. उदा. एका वार्ताहर बाईने आपला नवरा मृत्यू 
पांबल्यानंतर त्याचा श्राध्दविधी केला नव्हता, असे विश्वामित्रांनी सांगितले. हे खरे 
होते हे तिने मान्य केले. पण नवर्‍्यापासून विभक्त असल्यामुळे आपण तो केला 
नाही, असे त्याचे तिने समर्थन केले. पण तरीही तो तिचा नवरा असल्यामुळे हिंदू 
धर्माच्या चालीरीतीप्रमाणे तो विधी तिने करावयास पाहिजे, असा नाडीत आदेश 
आला. तेथे उपस्थित असलेल्या एका व्यक्तीच्या मनाला आपला नाडीत उल्लेख का 
येईना अशी सारखी चुटपूट लागून राहिली होती. त्याच्या त्या चुटपुटीचीही माहिती 
नाडीवाचनात आली ! आणि त्याने ते खरे असल्याचे मान्य केले ! नाडीवाचनातील 
बहुतेक भाग त्या ठिकाणचे महत्व सांगणारा होता. उदा. त्या ठिकाणी शिरडीच्या 
सॉईबाबांचे कित्येक दिवस वास्तव्य होते, असा नाडीत उल्लेख आला. तसेच शिवाजी 
महाराजांना याच ठिकाणी भवानीचे प्रत्यक्ष दर्शन झाले होते असेही एक वाक्य 
होते, हे वाक्य डॉ. उलगनाथन यांनी नाडीत तामिळमध्ये वाचल्यानंतर त्याचे हिंदीत 
भाषांतर करणाऱ्याने भाषांतर करुन सांगताच खोलीच्या भिंतीवरील भ्रवार्नीच्या 
फोटोच्या हागतून एक फूल तत्काळ खाली फ्डले, ते सर्वांनी पाहिले, ही गोष्ट सत्य 
असल्याचा हा पुरावाच असल्याचा हा संकेत असल्याचे भाषांतरकाराने म्हटले 
आणि ही गोष्ट सर्वांना पटल्याची दिसली. 

नाडीत आदेश आला की दुसरे दिवशी तेथे उपस्थित असलेल्या सर्वांनी 
शिरडीला साईबाबांच्या दर्शनाला जावे. त्याप्रमाणे आमदार प्रकाशराव देवळे यांनी 
स्वखर्चाने सर्वांना शिरडीला नेले. (त्यामध्ये विंग कमांडर ओक व प्रस्तुत लेखक 
हेही होते.) दर्शन झाल्यानंतर आमदार देवळे यांचे गुरु श्री. धोंडीराम चव्हाण यांच्या 
कोपरगाव रस्त्यावरील साईधाम ट्रस्टच्या साईमंदिरालाही सर्वांनी भेट दिली. तेथे 
डॉ, उलगनाथननी नाडीवाचन केले, त्या वाचनाच्या वेळी अनाहूतपणे काही मंडळी 
तेथे आली होती. त्यांचा *परदेशस्थ' असा उल्लेख नाडीत आला; तो बरोबर होता. 
(त्यामध्ये एक मराठी चित्रपट सृष्टीतील नटी होती. ती आपल्या नवऱ्याबरोबर 
अमेरिकेत जाऊन स्थायिक झालेली आहे.) तिच्या एका नातेवाईक स्त्रीचा गर्भपात 
झाल्याचा नाडीत उल्लेख आला. हे खरे असल्याचे तेथे उपस्थित असलेल्या त्या 
स्रीने मान्य केले. पण आपण तो मुद्दाम केला नाही, पाय घसरुन पडल्यामुळे झाला, 
असे ती म्हणाली. 

बरील डॉ. उलगनाथन यांच्या नाडीवाचनावरुन हे सिध्द होते की त्यांच्या . 
नाडीग्रंथाचे वाचन केव्हा व कोठे होणार आहे, त्याला कोणकोण उपस्थित राहणार 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५१८ 


आहेत, त्यांच्या जीवनात कोण कोणत्या घटना घडणार आहेत, किंबहुना त्यांच्या 
मनात वाचनाच्या वेळी कोणते विचार येणार आहेत (उदा. चुटपूट) येथपर्यंत सर्व 
काही अगोदरच ठरुन गेलेले आहे. अन्यथा कित्येक वर्षापूर्वी लिहिलेल्या 
भूर्जपत्रावरील त्या नाडीग्रंथात ती सर्व माहिती कशी लिहून ठेवली गेली, याची 
उपपत्ती देता येत नाही. हा सर्व डॉ. उलगनाथन यांच्याच फक्त नाडीग्रंथाचा अनुभव 
आहे असे नाही; तर अगस्त्य नाडीसारख्या इतर अनेक नाडीग्रेथांचा व उत्तरेकडील 
भृगुसंहिता, यांचाही असाच अनुभव आहे व तो इतर असंख्य लोकांना आला 
आहे; सतत येत आहे. विश्व हे नाटक (वा चित्रपट) असून ते अगोदर 
*आकाशलेखना ' च्या रुपाने तयार (चित्रित) करण्यात आले असल्याचे हा 
अनुभवाचा व भौतिक घटनांचा पुरावा सिध्द करतो. 


मानवाचे “इच्छास्वातंत्र्य' हे ईश्वराचेच “इच्छास्वातंत्र्य' 

नाटक म्हटले की ते अगोदरच लिहून ठेवलेले असावे लागते. विश्व हे 
नाटक असेल व मानवी जीवन त्या विश्वाचाच भाग असल्यामुळे तेही नाटक असेल 
तर नाटकातील पात्रांना नाटककाराने त्यांच्या तोंडी घातलेली वाकयेच बोलावी 
लागतात; स्वत:ची वाक्ये बोलण्याचे त्यांना स्वातंत्र्य नसते. या वैश्विक नाटकातील 
मानवरुपी पात्रांच्या बाबतीतही ते खरे आहे, असे कोणी म्हणेल. विश्व हे नाटक 
असल्याबद्दलच्या आतापर्यंत दिलेल्या सर्व पुराव्यांचा विचार केला तर त्याचे हे 
म्हणणे नाकारता येणार नाही, हे उघड आहे. मानवाला बोलण्याचेही स्वातंत्र्य नाही, 
कृतिस्वातंत्र्यही नाही हा विचार काही जणाना अत्यंत अस्वस्थ करणारा आहे, यात 
संशय नाही. इतका की याविषयी काही तरी कोठे तरी पुराव्याची गफलत झाली 
आहे, असेसुध्दां काही जणांना वाटण्याची शक्‍यता आहे. पण यात कसलीही गफलत 
नाही. ज्यांना तसे वाटते, त्यांना यांत कोठे व काय गफलत झाली आहे, हे दाखवून 
द्यावे लागेल. आपले नाडोभविष्य खरे ठरले नाही, असे सांगणारे काहीजण लेखकाला 
माहीत आहेत. (अलीकडे महाराष्ट्रात अनेक शहरात नाडीकेंद्रे उघडली गेली 
असल्यामुळे सर्वांनाचा नाडीचा अनुभव घेता येतो.) उदा. एका वाचकाने लेखकाचे 
“विज्ञान व अंधश्रध्दा निर्मूलन' हे पुस्तक वाचून नाडी भविष्याचा अनुभव घेतला व 
लेखकाला पत्र लिहिले की आपल्याला मुलगा होईल असे भविष्य सांगण्यात आले, 
पण मुलगी झाली. तरी माडीकेंद्रावर कायदेशीर उपाय काय करावेत, याचा कृपया 
सल्ला द्यावा. या गृहस्थाला. आपले नाव नाडीपट्टीत आले याचे काहीच मोल बाटत 
नाही, मुलगी झाली याचेच सर्वात मोठे दु:ख होते ! (भूतकाळ बरोबर येतो, पण 
भविष्य चुकत असेल तर का चुकते याची सविस्तर चर्चा विज्ञान आणि 
अंधश्रध्दानिर्मूललन या पुस्तकात केली आहे. हल्ली नाडीवाचक फार झाले असल्यामुळे 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५१९ 


ते वाचनातही चुका करु शकतात.) ' आत्मानंद' हे टोपण नांब धारण करणारे एक 
लेखक असून त्यांनी *अमृततुषार' नांवाच्या आपल्या पुस्तकात संपूर्ण भूगुसंहिता 
हे थोतांड आहे, असे म्हटले आहे ! (पृ. ८९) कारण काय, तर म्हणे त्यांना अस्सल 
भृगुसंहिता एकटाही कोणी दाखवू शकला नाही ! भूगुसंहितेचा त्यांनी काय अनुभव 
घेतला आहे, हे मात्र त्यानी कुठेच सांगितलेले नाही ! अनुभव घेतला असता व 
शगुसांहिता अलुश्वाला उतरली नसती तर तो अनुभब त्यांनी निश्चितच सांगितला 
असता ! म्हणून असे म्हणावे लागते की अनुभव न घेताच तिला त्यांनी थोतांड 
ठरविले आहे. मात्र नाडीग्रथात भूलकाव्ठ बरोबर येतो, हे त्यांनी मात्य केले आहे. 
पण त्याचे कारण “कर्णपिशाच' विद्या नाडी वाचकांनी प्राप्त करुन घेतलेली असते. हे 
आहे, असे ते म्हणतात. याला पुरावा मात्र काडीचाही दिलेला नाही. नाडीचा 
प्रत्यक्ष अनुभव काय घेतला हेही त्यांनी कोठे सांगितलेले नाही. थोडक्यात भूगुसंहिता 
व नाडी ग्रंथांचा संशोधक कसा नसावा याचे *आत्मानंद' हे एक उत्कृष्ट उदाहरण 
आहेत. असे म्हणण्याचे कारण आपण नाडीचा अगर भूगुसंहितेचा कोणता अनुभव 
घेतला हे कोठेही न सांगता आपण संशोधक असल्याचा त्यांनी आपल्या संपूर्ण 
पुस्तकात फार मोठा आव आणला आहे. संशोधकाने आपला अनुभव गुप्त ठेवावा 
असा एखादा नियम आहे की काय असा प्रश्न त्यांना साहजिकच कोणीही विचारील, 


या गोष्टींचा येथे उल्लेख करण्याचे कारण भूगुसंहिता व नाडी ग्रंथ खोटे 
ठरविण्याचा काही लोकांचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न असूनही त्यामध्ये कोणालाही 
अद्यापि यश आलेले नाही, हे वाचकाना कळावे हे आहे. समजा एखाद्याला या 
ग्रंथांचा अनुभव आला नाही, तरी संपूर्ण नाडी ग्रंथ ब भूगुसंहिता खोटे ठरत नाहीत. 
एखाद्या डॉक्टराला आपल्या धंद्यात अपयश आले म्हणून संपूर्ण वैद्यकशास्त्र खोटे 
आहे, असे आपण कधी म्हणतो काय ? तसेच काही ठिकाणी अनुभव आला नाही 
म्हणून इतरांना आलेला त्या ग्रंथांचा अनुभव खोटा आहे, असे ठरतं नाही व झाडून 
सर्वच ग्रंथ काही आपण खोटे म्हणत नाही. | 

अशारीतीने विश्व हे ईश्वराचे नाटक असल्याबद्दलच्या आतापर्यंत दिलेल्या 
अनेक पुराव्यांचा साकल्याने विचार करता *आकाशलेखन' हे ब्रह्मवैज्ञानिक सत्य 
आहे, याविषयी कोणीही संशय बाळगण्याचे कारण नाही; आणि आकाशलेखनं हे 
ब्रह्मविज्ञानासिध्द सत्य असेल तर गराचवाला इच्छा स्वातन्य नाही हे खरे नसून 
मानवाचे इच्छा स्वातंत्र्य हे मानवाचे नसून त्याला निर्माण करणाऱ्या ईश्वराचे-. 
विश्वाच्या त्या नाटककाराचे-आहे, असे ठरते आणि हे सत्य मोकळेपणाने मान्य 
केले पाहिजे. अशारीतीने आपल्याला इच्छा स्वातंत्र्य नाही, ही गोष्ट आपण जितक्या 
जोराने नाकारतो, तितक्‍या जोराने आपण हेच सिध्द करतो की आपल्यातील ईश्वर 
तितक्‍या प्रमाणात जागा आहे ! कारण आपल्यातला ईश्वर जागा नसता तर आपण 


बिज्ञान आणि चमत्कार / ५२० 


त्याचे हे स्वातंत्र्य इतक्या जोराने प्रतिपादलेच नसते ! 
मानबाचे इच्छास्वातंत्र्य व कृतिस्वातंत्र्य हे ईधराचेच इच्छास्वातंत्र्य व 
कृतिस्वातंत्र्य आहे; आणि तेवढ्या पुरता तरी आपल्यातील ईश्वर जागृत आहे ह्या 
वस्तुस्थितीमुळे अनेक तथाकथित समस्यांचा उलगडा होतो. उदा. ज्या लोकांचा 
पुण्यकृत्य करण्याकडे ओढा आहे, ते लोक, ज्याला सामान्य लोक 'बंधन' समजतात, 
ते 'ईश्वराचे इच्छास्वातंत्र्य'च सिध्द करतात; व ज्या लोकांचा पापकृत्य करण्याकडे 
ओढा आहे, ते लोक ईश्वराचे इच्छास्वातंत्र्य नाकारुन त्या इच्छास्वातत्र्याचा रांकोच 
करतात; म्हणजे ज्याला सामान्य लोक ' स्वातंत्र्य समजतात त्या ईश्वरी “माये ' च्या 
बंधनातच पडतात-म्हणजेच आपले ईश्वरीय स्वातंत्र्य गमावून बसतात. अशारीतीने 
पुण्य करण्याचे तथाकथित 'बंधन' हे खरे (आध्यात्मिक) स्वातंत्र्य आहे ब पाप 
करण्याचे तथाकथित (सैतानाचे) * स्वातंत्र्य' हे खरे (मायेचे) बंधन आहे, ह्या मागे 
सांगितलेल्या वरवर विरोधाभासात्मक वाटणाऱ्या आध्यात्मिक (ब्रह्मवैज्ञानिक) 
नियमावर ब्रह्मवैज्ञानिक प्रकाश पडतो. 
प्रयत्नवाद व नियतीवाद हा वादही असाच अज्ञानजन्य आहे, हेही यावरुन 
स्पष्ट होते. उदा. रामदास स्वामी म्हणतात, 
केल्याने होत आहे रे. आधी केलोचि पाहिजे ॥ 
वत्न तो देव जाणावा, अंतरी धरिता बरे ॥ 
याच्या उलट. तुकाराम महाराज म्हणतात, 
जे जे लिहिले सांचिती / ते न चुके कल्पांती १ 
होणार ते होउनी जाय / व्यर्थ बोलोनिया काय ॥१२॥ 
लाभ अथवा हानी / बरा वेतावी चालोनि 7) 
तुका म्हणे स्वस्थ यन / करा विठ्ठल चिंतन /४्॥ 
येथे दोन संत दोन परस्पर-विरुध्द दृष्टिकोनाचे आहेत, असे वरवर दिसत 
असले तरी दोघानीही त्यासाठी 'ईधवरा*ची साक्ष काढलेली असल्याने तो विरोध 
वरवरचा आहे, हे स्पष्ट होते. कारण ईश्वराच्या ठिकाणी सर्व विरोध मावळतो, असे 
भगबद्‌ गीतेतील श्रीकृष्णाच्या पुढील वचनावरुन सिध्द होते. कृष्ण अर्जुनाला म्हणतो. 
 स्वभावजेन कौन्तेय निबध्द : स्नेन कर्मणा ॥ 
कर्तु नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यबशो5पि तत्‌॥॥(भ.गी.१८.६०) 
अर्थ :- हे अर्जुना स्वभावातून जन्मलेल्या कर्मामुळे तू बांधला गेलेला 
_ असल्यामुळे मोहामुळे तू जे (युध्द) करु इच्छित नाहीस ते विवश होऊन (शेवटी) 
करशीलच. 
गीतेत 'स्वभावा'ला 'अध्यात्म > ईश्वर' म्हटले आहे. (स्वभाबो$ध्या- 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५२१ 


त्ममुच्यते |। ८.३) 'स्वभावज' कर्माने, म्हणजे ' (हृदयस्थ) ईश्वरापासून जन्मलेल्या' 
कर्माने, प्रत्येक मनुष्य बांधला गेला आहे. अर्जुनाचा स्वभाव (म्हणजे हृदयस्थ 
ईश्वर) युध्द करण्याच्या प्रवृत्तीचा (क्षत्रिय) असल्यामुळे मोहामुळे थोडा वेळ त्याला 
युध्दाची उपरती झाली असल्याची दिसत असली, तरी तो शेबटी युध्द करणारच 
आहे, असा वरील कृष्णाच्या म्हणण्याचा आशय आहे. म्हणजे अर्जुनाचे युध्द 
त्याच्या नशीबात लिहिलेले काही चुकत नाही, असे कृष्ण म्हणतो. याचा अर्थ 
अर्जुन युध्द करणार आहे की नाही, हे अगोदरच नशिबाने (म्हणजे हृदयस्थ ईश्रराने - 
त्याच्या स्वभवजात कर्माने-तो बांधला गेला असल्यामुळे) ठरुन गेले आहे. येथे 
प्रयत्नवाद ब नियतीवाद यांची 'स्वभावा' त (स्वभावजात कर्मात), म्हणजे 
अध्यात्मात, (ईश्वरात), सांगड घातलेली आहे. अशारीतीने प्रत्येकाने काय करायचे 
आहे, हे हृदयस्थ ईश्वराने निर्माण केलेले त्याचे 'कर्म' च ठरवत असते. याचे ज्ञान 
नसलेले लोक प्रयत्नवाद व नियतीवाद (दैववाद) असा खोटा बाद निर्माण करतात. 
हे पुढील सुभाषितात मार्मिकपणे सांगितले आहे : 

पूर्बजन्मकृतं कर्म तहैबमिति कथ्यते । 

तस्मात्‌ पुरुषकारेण विना दैवं न सिध्यति ॥ 

अर्थ : मागच्या जन्मात केलेल्या कर्माला (प्रयत्नाला) (या जन्मात) दैव 
म्हणतात. म्हणून प्रयत्न केल्याशिवाय दैव (कधीच) सिध्द होत नाही. 

*कर्म' एकच. पण एका बाजूने त्याला *प्रयत्न' म्हणतात व दुसऱ्या 
बाजूने त्याला 'दैव' म्हणतात, हे तेथे मार्मिकपणे सांगितले असून प्रयत्नवाद व 
दैववाद ह्यातील विरोध खोटा असल्याचे (पुनर्जन्म सिध्दांताने) सुचविले आहे. * 
हा खोटा विरोध कोण निर्माण करतो ? अर्थात्‌ अहंकारबिमूढात्मा, म्हणजे हे सर्व 
*मी* करतो असे समजणारा अज्ञानी (अहंकारी) मनुष्य, खरे तर (अहंकारी) 'मी' 
काहीच करीत नसतो. सर्व काही ईश्वरच करीत असतो. ही गोष्ट “ईश्वर: सर्वभूतानां 
हद्देशेर्जुन तिष्ठति । भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि यंत्रारढाणि मायया ॥!' (भ.गी. 
१८.६१) म्हणजे “ईश्वर सर्व प्राण्यांच्या हृदयात वास करुन व मायेने यंत्रावर बसवून 
सर्बांना फिरवत असतो' या पुढच्याच गीतेतील श्लोकात सांगितली आहे. म्हणून 
ज्ञानेश्वर म्हणतात 

परि मने वाचा वेहे / जैसा जो व्यापरु होये / तो यी काणि आहे /. 

ऐसे न म्हणे ॥ करणे का न करणे / हे अवघे तोचि जाणे / कक्ष 


* प्रयत्नवाद शिकवणारे रामदास स्थामीही “मनाच्या शलोका' त हेच सांगतात. उदा. 


यना त्याचि रे पूर्व संचित केले ॥ तया सारिखे णेगणेआपझाले. ॥११॥ 
पडे शेगणे सर्वही कर्मयोग ॥/ मतिमंद ते खेद मानी विवोगे ॥ १७ ॥ | 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५२२ 


चळतसे जेणे / एरफत्मोने ॥(ज्ञाने. १२.११७, ११८) 
अर्थ : परंतु मनाने, वाचेने व देहाने असे जे कर्म होईल, ते मी करीत 
आहे, असे म्हणू नकोस. (कारण) ज्या परमेश्वराच्या सत्तेने हे विश्व चालले आहे, 
तोच कोणतीही गोष्ट करणे अथवा न करणे, हे सर्व जाणत असतो. 
[नैव किंचित्‌ करोमीति युक्त: मन्येत तत््ववित्‌ ।। (भ.गी. ५.८) म्हणजे 
“मी काहीच करत नाही, असे तत्त्ववेत्त्या योग्याने समजावे,' असे याच कारणासाठी 
गीतेत म्हटले आहे.] 
हे अधिक चांगले कळावे म्हणून ज्ञानेश्वरांनी माळ्याचे उदाहरण दिले 
आहे. माळी बागेत पाण्याला वाट करुन देईल तसे ते जाते, तसे ईथराने ठरवून 
दिलेल्या मार्गाने, त्याने ठरवून दिलेले (नियत) कर्म माणसाने या जगात करावे. 
अर्थात्‌ तो (म्हणजे त्याच्यातील ईश्वर) तेच करतो. पण माणूस अज्ञानाने 'मी' 
' करतो असे समजतो. हा “मी' पणा (अहंकार) नाहीसा करणे आवश्यक असून 
ब्रह्मविज्ञानामुळेच ते शक्‍य आहे, हे आतापर्यंत केलेल्या विवेचनावरून स्पष्ट होईल. 
अशारीतीने माणसाला सत्याचे ज्ञान झाले की सर्व प्रश्न सुटतात-मग ते 
सत्य प्रथम दर्शनी (नवीन व अपरिचित असल्यामुळे) कितीही विलक्षण वाटो. 
- मागे सांगितल्याप्रमाणे हे विश्व म्हणजे गारुड्याचा खेळ आहे, हे सत्य माहीत झाले 
की ' चमत्कार” खोटे आहेत़ हे कळते. विश्व हा गारुड्याचा खेळ नसून ते खरे आहे, 
असे समजले की ' चमत्कार” ही खरे ठरतात / (पाहा ; 'चमत्कार हे एकाच वेळी 
खरे आणि खोटे हे कसे ?' हा पोटमथळा. पृ. २ रै) तसेच विश्व हे नाटक आहे हे 
कळाले की मानवाला इक्षराहून वेगळे इच्छास्वातत्र्य आहे. हे खोटे हे कळते; 
आणि विश्व हे नाटक आहे, हे ज्याला माहीत नाही, त्याच्या दृष्टीला स्वतःला 
केगळे इच्छास्वात्त्र्य आहे हे खरे वाटते. मग “चमत्कार' खरे मानणाऱ्याला जसे 
“चमत्कारां'च्या नियमभंगाच्या उपपत्तीची समस्या सोडवता येत नसल्यामुळे 
“चमत्कार ' च नाकारण्याचा, म्हणजे ते खोटे म्हणण्याचा, आडमुठेपणा करावा 
लागतो, तसे स्वत:ला (ईश्वराहून) वेगळे इच्छास्वातंत्र्य आहे, हे खरे मानणाऱ्याला 
त्या इच्छास्वातंत्र्याच्या विरुध्द घडणाऱ्या घटनांची उपपत्ती देता येत नसल्यामुळे 
त्या घटनांना 'अर्थहीन' म्हणण्याचा आडमुठेपणा कराबा लागतो ! पण अशा 
अर्थहीन घटनाच या जगात॑ जास्त घडत असल्यामुळे त्यांना * अर्थहीन' म्हणणे हाच 
आडमुठेपणा ठरतो, हे ओळखून त्या घटनांना भौतिक कार्यकारणभावाच्या 
नियमानुसार घडणाऱ्या घटना मानून त्या *नियमित' (टप) घटना मानणे व 
मानवी मनाच्या संबंधाने (म्हणजे भौतिक कार्यकारणाच्या बाहेर) घडणाऱ्या घटना 
ह्या ' अर्थपूर्ण', पण *अपवादात्मक' घटना मानणे तो (युंगप्रमाणे) पसंत करतो. 
पण मग या *अर्थपूर्ण' घटनांचा ' अर्थहीन' घटनांशी मेळ घालण्याची नबी समस्या 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५२३ 


त्याच्यापुढे दत्त म्हणून उभी राहते ! ती समस्या तर्कशुध्दरीतीने त्याला सोडवता येत 
नसल्यामुळे युंगला जशी ईथराचीच शेवटी कास धरावी लागली, तसे ईश्वराचे मूळ 
(अस्तित्व व) कर्तृत्व टाळण्याचा प्रयत्न करुन शेवटी त्याचीच पुन्हा त्याला कास 
धरावी लागते. पण अशी ईश्वराचीच पुन्हा आडवळणाने कास धरण्याने व मुळात 
त्याचे कर्तृत्व नाकारण्याने काय साधले, हा प्रश्न साहजिकच निर्माण होतो. या 
प्रश्नाचे उत्तर त्याला देता येत नसल्यामुळे तो मुद्दा युंगप्रमाणे शेवटी तळटीपेत ढकलून 
गौण मानण्याचा नवा आडमुठेपणा त्याला कराबा लागतो ! टोलनाक्याचा कर 
चुकविण्यासाठी रात्रभर दुसरा मार्ग हुडकत फिरुन पाहटे परत टोलनाक्याबरच येणाऱ्या 
गाडीबानासारखी शेवटी त्याची अवस्था होते ! सर्व प्रश्नांची तर्कशुध्द सोडवणुक 
करणाऱ्या ब्रह्मविज्ञानाच्या कर्मसिध्दांताची ओळख नसल्यामुळे पाश्चिमात्य 
शास्त्रज्ञांची अशी (वरील गाडीवानासारखी) ससेहोलपट झाली असल्याची आढळून 
येते. ज्या भौतविज्ञानावरील (भौतिक नियमांवरील) श्रध्देमुळे त्यांची ही ससेहोलपट 
झाली आहे, ते विज्ञानच ब्रह्मविज्ञानाला कसे शेवटी बळकटी आणणारे ठरले आहे 
हे पाश्चात्य भौतविज्ञानिकांना त्यांच्याच शोधांनी आता दाखवून दिले असून त्यांच्या 
सर्व प्रश्नांची सोडवणुक त्यामुळे होण्या'च्या मार्गावर असल्याची दिसते, अशारीतीने 
त्यांची अवस्था त्या करचुकव्या व रात्रभर फिरणाऱ्या गाडीवानासारखी झाली 
असली तरी ती शेवटी अंतिम हिताचीच ठरली आहे, असे म्हणता येईल. कारण 
त्यांना सताबणाऱ्या अनेक जटिल समस्यांवर त्यांच्या (भौतवैज्ञानिकांच्या) अनेक 
वर्षांच्या प्रयत्नाचे फलस्वरुप अशा या (ब्रह्मविज्ञानाचा पाठपुरावा करणाऱ्या) 
शोधामुळे प्रकाश पडला आहे; आणि ही ससेहोलपट सत्कारणी लागल्याचे समाधान . 
शेबटी त्यांना मिळाले आहे.* त्यांना हे समाधान कसे मिळाले आहे, हे पाहणे 


* तथापि हे काही मोजक्या शास्त्रज्ञांच्या बाबतीतच खरे आहे. कारण बिज्ञानाच्या तथाकथित मुख्य 
प्रवाहातील (50-09112 ॥॥-५॥९8॥ 90210९) अनेक शास्त्रज्ञ अजुनही त्या वाडीबानासारखे 
अंधारात रस्ता हुडकत फिरत असल्याचे आढळून येतात ! अशा आडरानात फिरणाऱ्या भौतशास्त्रज्ञांपैकी 
(त्यांचा प्रतिनिधी म्हणून) लेडरमन या भौतशास्त्रज्ञाकडे बोट दाखवता येईल; [त्याचे ॥॥€ (४00 
७.१८ (1993) हा ग्रंथ पाहा. तो 'अंतिम' भौतिक कणालाच ईश्वर मानतो !] रेणविक 
जीवशास्त्रज्ञांपैकी जॅक मोनोकडे बोट दाखवता येईल. [त्याचा (१191९९ 9110 !४९९९५३५ (1971) . 
हा ग्रंथ पाहा.] जीवशास्त्रज्ञापैकी डॉकिन्सकडे बोट दाखविता येईल. [त्याचे 1९ 5100 ४७(ला 
छतडाव्श' (1986) व पपा शाक (शार ((976) हे ग्रंथ पाहा.] मानसशास्त्रज्ञापैकी डॅनियल 
डेनेटकडे बोट दाखवता येईल. [त्याचा (१०5०191९55 7४४19110९0 (1991) हा ग्रंथ पाहा.] हे 
सर्व अत्यंत खुध्दिमान पण वाट चुकलेले (पण आपलाच मार्ग बरोबर मानणारे) बुध्दिवादी ब भौतिकवादी 
शास्त्र आहेत. यांना (त्यांच्याच भाषेत) 91110 5टंटा०७ - ऐ8टाड (आंधळे शास्त्रज्ञ) म्हणता 
येईल ! [ब्रह्मविज्ञानाविषयी (02201 $०207८) बोलायलाच नको.] तथापि त्यांच्याच भाषेत त्यांची 
मते खोडून काढणारे काही शास्त्रज्ञ असून त्यापैकी काही शास्त्रज्ञांचे पुढील ग्रंथ त्यासाठी पाहावेत. 
छलगाव $लंशास्ट (1996) ]जाा 7०100120000८. जा10९'01१5 [चटप !तात (1987) रर. 
एला(056, ऐेस्ताज०१९५ ण १100 (1992) 1.7, 5९9116, 839009५/58 0/ )॥110 (1994) ए. 
ऱहा०$८, एपरपरेरा5विातीाड पिट ए'९४शा. (1992) छा ]॥1९४वाच. 


विज्ञान आणि चमस्कार / ५२४ 


उद्बोधक आहे. कारण भौतविज्ञानाला कडक मर्यादा आहेत, त्या मर्यादेतच फक्त 
त्याचे कार्य चालते व त्याच्या पलीकडे अध्यात्मशास्त्राचा अमल सुरु होतो, असे 
बर म्हटले असले तरी ते औपचारिक दृष्ट्याच फक्त खरे असून वास्तविक भौतिक 
जगातील (भौतविज्ञानाच्या कक्षेतील) घटना ब नियमसुध्दा 
अध्यात्मविज्ञानाच्या अमलाखालीच चालतात, हे सत्य भौतविज्ञानिकांना 
आता त्यांनीच लाषलेल्या भौतवैज्ञानिक शोधांनी दाखवून दिले आहे. त्यामुळे 
भौतविज्ञानाला त्याच्या प्रारंभिक अवस्थेत जी मर्यादा पडल्यासारखी दिसत होती, 
ती भौतिक शास्त्रातील अप्रगत अवस्थेमुळे तशी दिसत होती, हे आता स्पष्ट झाले 
आहे. याचा अर्थ असा की भौतिक विज्ञान जसे जास्त प्रगती करेल तसे त्याला 
ब्रह्मविज्ञानालाच - वेदांतालाच - येऊन मिळावे लागते - जसे टोलनाक्याचा कर 
चुकवू इच्छिणाऱ्या गाडीवानाला दुसरा मार्ग नसल्यामुळे टोलनाक्यावरच शेवटी 
याबे लागले! उपनिषत्कारांनी “ नान्यः पन्था विच्ते अयनाय ।' [(सत्याकडे 
जाण्यास) दुसरा मार्गच नाही] असे का म्हटले आहे हे यावरुन स्पष्ट होते. 
(श्वैता.उप.३.८) अशारीतीने भौतविज्ञानिकांना शोबटी अध्यात्मविज्ञानाकडेच कसे 
यावे लागले आहे, हे आता थोडक्यात दाखवून देणे भाग आहे. त्यासाठी 
कार्यकारणभाव आणि 'अर्थपूर्ण' घटना यांचा भौतिक शास्त्राच्या दृष्टीने काय संबंध 
आहे, याची भौतशास्त्रीय चिकित्सा करणे आवश्यक आहे. 


कार्यकारणभाव आणि “अर्थपूर्ण' घटना : भौतशास्त्रीय चिकित्सा 
अर्थपूर्ण घटना मानवी मनाच्या संबंधाने म्हणजे भौतिक कार्यकारणाच्या 
बाहेर घडतात, हे बर अनेकदा स्पष्ट केले आहे. तसेच क्नॉँटम सिध्दांताने भौतविज्ञानातून 
कार्यकारण भावाचे उच्चाटन केले आहे, या गोष्टींचाही मागे उल्लेख केला आहे. (पृ. 
४७६) [म्हणूनच व्हीलर या भौतशास्त्रज्ञाने या विश्वाला * अर्थपूर्ण विश्व' (गय 
७11४९५७) म्हटले आहे.] आता या दोन्ही गोष्टींचा भौतिक शास्त्राच्या दृष्टीने कसा 
मेळ घालायचा ? 'अर्थपूर्ण* घटना भौतिक कार्यकारणभावाच्या बाहेर घडत असतील 
व कार्यकारणभावाचे भौतविज्ञानातून क्नाँटम सिध्दांताने उच्चाटन केले असेल तर 
एका मोठ्या विरोंधाभासाला सामोरे जावे लागते. हा विरोधाभास असा - 
भौतिक विश्व हे नियमबध्द असल्याचे आढळून येते. भौतिक विश्वातील 
ही 'नियमबध्दता कार्यकारणभावावर आधारलेली आहे. (निदान तशी ती आधारली 
असल्याचे भौतंशास्त्रज्ञ मानतात.) आता क्राँटम सिध्दांताने भौतविज्ञानातून कार्यकारण 
भावाचे उच्चाटन केलेले असेल व भौतिक विश्वातील नियमबध्दता कार्यकारणाभावावर 
आधारलेली असेल तर भौतिक विश्वातील कार्यकारणभावाच्या उच्चाटनाबरोबर 
त्या विश्वाच्या नियमबध्दतेचेही उच्चाटन भौतविज्ञानातून व्हावयास नको काय ? 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५२५ 


पण ते झालेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. याचा अर्थ भौतिक विश्वाची 
नियमबध्दता कार्यकारणभाबावर आधारलेली नाही, कार्यकारणाबाहेरच्या 
कोणत्या तरी तत्त्वावर ती आधारलेली आहे, असा होतो. हे 
कार्यकारणभावाबाहेरचे, पण भौतिक विश्व 'अर्थपूर्ण' ठरवणारे ब “नियमबध्द' 
करणारे तत्त्व मानवी मनाशिवाय दुसरे कोणते असू शकेल ? पण पाश्चात्य जडवादी 
(ग8(619115() भौतशास्त्रज्ञ मानवी मनाची ही भौतिक जगातील 'लुडबूड' 
भौतशास्त्रीयदृष्ट्या मान्य करायला तयार नाहीत. कारण मग भौतिक विश्व '*भौतिक' 
न राहता मानवी भनामुळे 'मानसिक' [किंबा मानबी मनावर अवलंबून राहणारे, 
*कर्तृतंत्र' (5॥७॥००॥४८)] ठरते. पाश्चात्य भौतविज्ञान हे भौतिक विश्व जड, वस्तुनिष्ठ 
(बस्तुतंत्र) (00८०५४९) स्वतंत्रपणे अस्तित्वात असणारे (स्वयंभू) व म्हणूनच *खरे' 
(८५) आहे, या गृहीतकृत्यावर कित्येक शतके कार्य करीत आलेले आहे. [पाश्चात्य 
विज्ञान *जड' वस्तू (18॥) हीच फक्त “*खरी' मानते यालाच भौतिकवाद वा 
जडवाद (1418181157) म्हणतात.] अशारीतीने कार्यकारणभाबाच्या भौतिक 
विज्ञानातील उच्चयाटनामुळे भौतिक विश्व जड (भौतिक) नाही, [“मानसिक' (वा 
अभौतिक) आहे] हे तरी मान्य करावे लागते, किंबा ते 'जड' मानंले तरी ते (मानवी 
मनापासून) स्वतंत्र, बस्तुतंत्र (0७)९८५५८), म्हणजेच ' खरे' नाही, हे तरी मान्य करावे 
लागते; असा हा जड (भौतिक) पदार्थाविषयीचा (पर्यायाने भौतिक विशधवाविषयीचा) 
विरोधाभास क्राँटम सिध्दांताने कार्यकारणभावाचे भौतिकशास्त्रातून उच्चाटन करुन 
पाश्चात्य भौतशास्त्रज्ञांपुढे निर्माण केला आहे. हा विरोधाभास क्लाँटम सिध्दांताचा 
मुख्य प्रवर्तक नील्स बोहर या भौतशास्त्रज्ञाने पुढील शब्दात व्यक्त केला आहे : 
*गुगा€ वणवा चया एठावततालांला (र्जी वपवा[पया ॥िटण9) परा विल 0018010965 द्या 
&5षटापाच] ॥ाकतट्त७०0९9 ७ ॥९ दडा वरा ९ूण9ाा(र (फट्डाटा) 50820०2] 
पन ०९्स्त पाट ४स सताडला०० र्ण वृषा ७ 9९ हा(8115 (८ 
1९66587 पिव लाणातंभींया जि 0६ ९8551081 तिटव| ण ट्वाचवा( क्यात 
"801081 ७४७01 ७ 0घा व _३[(।॥त९ (0४७0 एट 1७0120 ० ७१७1०41 
"९१19”९< याचा अर्थ असा - “हा (क्नाँटम सिध्दांताने निर्माण केलेला) . 
विरोधाभास (प्राश्वात्य विज्ञानाचा) [भौतिक विश्वाविषयीचा] रुढ दृष्टिकोन मुळातच. 
अपुरा असल्याचा दाखवून देतो... खरे तर क्नॉटम प्रक्रियेचे अस्तित्व रुढ (पाश्चात्य) 

बिज्ञानातून कार्यकारणभावाची कायमची हकालपट्टी करण्याची गरज सिध्द करतो. . 

त्याचप्रमाणे भौतिक विश्वाच्या खरेपणाचच्या प्रश्नाचाही फेरविचार करण्याची गरज 
त्यामुळे निर्माण होते.'' अशारीतीने काँटम सिध्दांताने कार्यकारणभावबाचे 
भौतशास्त्रातून कायमचे उच्चाटन करुन एक तर भौतिक विश्व 'खरे' नाही (म्हणजे 
“जड' किंवा *भौतिक' नाही), आणि ते 'जड' किंवा 'भौतिक' मानले तरी (म्हणजे 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५२६ 


*खरे' मानले तरी) ते मानवी *मना'वर अवलंबून आहे, कार्यकारणभावावर अवलंबून 
माही (कारण मानवी 'मन'च भौतिक विश्वातील कार्यकारणभावाची जागा घेते) 
असे मानण्यास भौतशास्त्रज्ञांना आता काँटम सिध्दांताने भाग पाडले आहे, प्ानबी 
*मना*वर (त्लाळडलाळ्ण्ञार5) भौतिक विश्वातील घटना अवलंबून असल्याचे 
क्नाँटम सिध्दांताने कसे दाखवून दिले आहे, हे भौतशास्त्रातील स्वतः 
कार्यकारणभावाचा कड्डा पुरस्कर्ता डेव्हिड बोहम या भौतशास्त्रज्ञाने पुढीलप्रमाणे 
सांगितले आहे, "गत छट पाचा नॉटाफाटॉविखञा परा ट वेपवा[ 0३१1 ताटण४ का 
व्रॉण्या धव ॥० ळक ीर वा द्या शा धा ०852०. प्रत2ट20, 00 गा 
84४ तीव 5 जा गाण्क्द जा प्यार 15 10 0९ 005७४०१.” २ (वल ता १ाीट 
गाझ्ठाः)) याचा अर्थ असा : “काँटम सिध्दांताच्या रुढ अर्थविवरणानुसार एखाद्या 
अपूचे जेव्हा (कोणीही) निरीक्षण करीत नाही (वो कोणीही पाहाव नाही/, तेव्हा 
त्याला कोणतेही युणधर्य नसतात. खरे तर, एखादा अणू अस्तित्वात असणे म्हणजेच 
तो कोणी तरी पाहणे होय,'* (तिरपी अक्षरे मूळ ग्रंथातील) याचा अर्थ असा की 
एखाद्या अणूला कोणीतरी पाहण्यामुळेच (भौतिक) गुणधर्म प्राप्त होतात, किंवा तो 
(भौतिक रीतीने) अस्तित्वात येतो. (कारण अणूचे अस्तित्व त्याच्या (भौतिक) 
गुणधर्मावरच अवलंबून आहे.) दुसऱ्या शब्दात, कोणाचे तरी पाहणे, म्हणजेच 
पाहणारा, किंबा त्याचे मन (८015000051255) प्रत्यक्षात अणू भौतिक रुपाने 
अस्तित्वात आणते. तात्पर्य, अणूला वस्तुनिष्ठ अस्तित्ब (0]८०1४५ ९५३८1८6) 
नसून व्यक्तिनिष्ठ (5॥७]८०५५९) अस्तित्व आहे, असे यावरुन ठरते. अणू जड (भौतिक) 
नाही, किंवा 'खरा' नाही, असा याचा अर्थ नसून अणूचा “जडपणा (अणूचे 
गुणधर्म) किंबा अणूचा “खरे'पणा (अणूचे अस्तित्व) हे मानवाच्या (त्या अणूला 
पाहणाऱ्याच्या) मनामुळे त्याला प्राप्त होतात, असे काँटम सिध्दांतावरुन ठरते. 
भानामती खरी नाही. किंवा “यूफो' *खरी' नाही असे नसून भानामतीला (तिच्या 
गुणधर्माला) किंबा *युफो*"ला (तिच्या गुणधर्माला) मानवी मनामुळे 'खरेपणा* 
प्राप्त होतो-ती अस्तित्वात येते-अशी जी (ब्रह्मविद्येची) भानामती व 'युफो*विषयीची 
उपपत्ती मागे सांगितली आहे, ती अशारीतीने भौतविज्ञानातील (मूलभूत मानला 
गेलेला) काँटम सिध्दांत भौतशास्त्रीयदृष्ट्या उचलून धरतो ! म्हणजे वरील 
*चमत्कारां'ची जी मानसिक (मानसशास्त्रीय) उपपत्ती दिली आहे, ती भौतिकही 
(भौतशास्त्रीयही) आहे, असे (क्ाँटम सिध्दांतावरुन) ठरते. शेवटी भौतिक घटनांना 
ब पदार्थांना मानवी मनामुळेच 'अर्थ' प्राप्त होतो, हा ब्रहाबरिज्ञानाचा सुख्य 
सिध्दांत आहे, हे विसरता कामा नये. [याला वेदांतामध्ये * दृष्टिसृष्टिवाद' म्हणतात. 
म्हणजे 'द्रष्टा' (955९४) सृष्टी निर्माण करतो.] “यूफो*"च्या लोकांनी पळवून नेलेला 
व एळापा0॥०॥ या पुस्तकाचा लेखक, व्हिटली स्ट्रायबर याने “यूफो*च्या लोकांचा 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५२७ 


प्रत्यक्ष अनुभव घेऊनसुध्दा स्पष्ट म्हणतो की, “ *यूफ़ो'चे लोक त्यांना पाहणाऱ्यांच्या 
मनावर अवलंबून नाहीत (म्हणजे स्वतंत्र व्यक्ती आहेत) असे खरे तर मला खात्रीपूर्वक 
म्हणणेच शक्‍य नाही.” ([ 25याठ! $४ 1 81] वत, तीव ] द्या व्हयॉदाप पाट 
शझॉजिड लिण ग0]ओआाढ ययाताटा/ ावटओ्यातह र्ता ला 005श४ट७.) अशारीतीने 
ज्यांना *यूफो' व भानामती खोटे म्हणावयाचे आहेत, त्यांना क्कॉटम सिध्दांत सांगतो 
की त्यांना भौतिक जगही मग खरे म्हणता येणार नाही-तेही खोटे म्हणावे लागेल ! 
तात्पर्य, भौतिक जगाचा खरेपणा (किंवा खोरेपणा) भानामती- “यूफो' इतकाच 
(खरा किंवा खोटा) आहे, असे क्काँटम भौतिक सिध्दांत सांगतो ! भौतिक जगाच्या 
खरेपणाचा (01951८4) ८०॥४) फेरविचार करण्याची क्नाँटम सिध्दांतामुळे गरज निर्माण 
आलेली आहे, असे बोहरने जे म्हटले आहे, त्याचा हा मधितार्थ आहे, [याचा अर्थ 
असा की भानामती व 'यूफो' हे 'चमत्कार' असतील तर *भौतिक जग' हाही एक 
*चमत्कार' च ठरतो ! ईश्वर गारुड्याची विश्चनिर्मितीची जादू (पृ. ३८१) व “भानामती, 
जादू व विश्वनिर्मिती यातील साम्य' (पृ. ३८४) हे पोटमथळे पाहा.] 


पण यामुळे दुसरा एक प्रश्न असा निर्माण होतो की भौतिक अणू जोपर्यंत 
कोणीतरी पाहात आहे, तोपर्यंतच तो अस्तित्वात असतो, तो जेव्हा कोणीही पाहात 
नाही तेव्हा तो अस्तित्वात नसतो, हे क्वीटम सिध्दांताचे (भौतवैज्ञानिक) म्हणणे खरे 
म्हणून स्वीकारायचे झाले तर भौतिक अणूपासून बनलेल्या या दृश्य विश्वातील 
एखादी वस्तू कोणीही पाहात नसताना ती अस्तित्वात नसते, असे मानायचे काय ? 
उदा. आकाशातील चंद्र कोणीही पाहात नसताना तो आकाशातून नाहीसा (गायब) 
होतो, असे समजायचे काय ? या प्रश्नाचे उत्तर भौतशास्त्रज्ञांना कोणत्याही भौतिक 
तत्त्वाच्या बा सिध्दांताच्या आधारे आजपर्यंत देता आलेले नाही ब देता येतही 
नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. हा प्रश्न भौतशास्त्रज्ञांनी भौतिक जगाची सूद्ष्म (110) 
आणि स्थूल (8000) अशी विभागणी करुन व स्थूल जगाला संभवनीयतेचा नियम 
(80५०॥००७७॥॥४) लागू करुन टाळला आहे. तो टाळण्याचे कारण काँटम सिध्दांत 
प्रत्यक्ष व्यवहारात उपयोगात आणताना त्यांना कसल्याही तांत्रिक वा तात्त्विक 
अडचणीला तोंड द्यावे लागत नाही, हे आहे. तथापि सूक्ष्म जग स्थूल जगाला कसे 
जोडले जाते-म्हणजेच-सूक्ष्म जगाचे स्थूल जगात कोठे ब कसे रुपांतर होते, या 
प्रश्नाचे उत्तर सैध्दांतिक भौतविज्ञानाला (॥20120८4॥ ॥9525) टाळता येत नाही. 
पण ते देता येत नसल्यामुळे भौतशास्त्रज्ञांनी काँटम सिध्दांताशी व्यावहारिक एतव्ठीवर 
तडजोड केली आहे. असेच म्हणावे लागते. जे. एस्‌. बेल या शास्त्रज्ञाने तसे स्पष्टच 
म्हटले आहे. त्याचे याविषयीचे शब्द १. 81 एव ९8] एपा]]0५८5' (संक्षिप्तात 
5877) असेच आहेत. पण ही व्यावहारिक तडजोड रूळ शैतिक जगाच्या खरेपणाचा 
अरश्ष तसाच लॉबकळत ठेवते. रॉजर पेनरोज या शास्त्रज्ञाच्या शब्दात “बेलची ही 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५२८ 


व्यावहारिक तडजोड भौतिक जगाच्या खरेपणाचे प्रत्यक्षात कसलेच चित्र निर्माण 
करीत नाही. ('(3८॥'5) १५० (जि'ता] घटट) ७0105९5) ५2७७० टां ४85 ॥& 
00 एंलंपाट द्या टत] जा श्‍डास्वा 28.0 भौतिक जग 'खरे' मानून त्याचे 
वैज्ञानिक संशोधन (सत्यशोधन !) करणाऱ्या जडवादी शास्त्रज्ञांची ही शोकांतिका 
म्हटली पाहिजे ! 

शौतशाराज्ञाना शैतिक जगाचा ' खरे' परणा टिकवायचा असेल-ते खोटे 
नाही असे प्हणावयाचे असेल-तर, एक तर त्यांनी मानवी मनाचा खरेप्णाही 
स्वीकारला पाहिजे किंवा मानवी पनव्यातिरिक्त अशा एखाद्या अशतिक (अतींद्रिय) 
तत्वाचा तरी स्वीकार केला पाहिजे, की ज्याच्यापुळे भौतिक जणला आस्तित्व 
(खरेपणा) प्राम झाले आहे. असे व्हणता येईल. (बिशप बर्कले या तत्त्ववेत्त्याने, 
एखादी वस्तू-उदा. चंद्र-जेव्हा कोणीही पाहात नाही, तेव्हा ती ईश्वर पाहात 
असल्यामुळे अस्तित्वात असते-तिला खरेपणा येतो, असे म्हटले आहे.) मानवी 
मन ब ईश्वर या व्यतिरिक्त भौतिक जगाला खरेपणा (भौतिक अस्तित्व) प्राप्त करुन 
देणारे कोणतेही भौतशास्त्रीय तत्त्व (वा सिध्दांत) भौतशास्त्रज्ञांना उपलब्ध नसल्यामुळे 
ज्या क्राँटम सिध्दांताने ही समस्या भौतबिज्ञानात निर्माण केली आहे, तो क्राँटम 
सिध्दांतच अपुरा (1००116८) आहे, असा युक्तिवाद अनेक भौतशास्त्रश॑ सतत 
करीत आले आहेत. पण तो त्यांना पूर्ण (८01101216८) करता आलेला नाही ही 
वस्तुस्थिती आहे. कसा पूर्ण करावा हेही त्यांना माहीत नाही ! तथापि काही शास्त्रज्ञांनी 
त्या दिशेने काही प्रयत्न केले आहेत. नाही असे नाही. पण त्या प्रयत्नात त्यांना 
(रात्रभर फिरुन पहाटे टोलनाक्यावरच येणाऱ्या त्या गाडीवानाप्रमाणे) शेवटी 
ब्रह्मविज्ञानाकडेच यावे लागले असल्याचे आढळून येते ! ते कसे हे पाहणे उद्बोधक 
आहे. पण त्यासाठी क्कॉटेम तिथ्दाताने धीतविज्ञानातून कार्यकारणधावाचे उच्चाटन 
कसे केले आहे. हे पाहणे अगत्याचे आहे. 


भाकीत करणे (७८१1०५5) हे विज्ञानाचे व्यवच्छेदक लक्षण मानले गेले 
आहे. भाकीत करण्याचे सामर्थ्य वैज्ञानिकांना कार्यकारणभावाच्या संबंधामुळे प्राप् 
होते, कार्यकारणभाव दोन घटनामधील आवश्यक संबंधावर अवलंबून आहे. म्हणजे 
असे की भविष्यकालीन घटना भूतकालीन कारणामधून आवश्यक रीतीने निष्पन्न 
होतात-परिणाम पावतात-या कल्पनेवर तो आधारलेला आहे.'*' उदा. सूर्य व चंद्र 
यांची ग्रहणे पृथ्वी, चंद्र ब सूर्य यांच्या परस्पर स्थानावर ब गतीवर (वेगावर) 
आवश्यकरीतीमे अवलंबून आहेत. त्यांची स्थाने ब गती खगोलशास्त्रज्ञांना एकाच 
वेळी निश्चितपणे माहीत होतात. त्यामुळेच त्यांच्या ग्रहणांचे अचूक भाकीत ते करु 
शकतात. पण स्थूल जगातील हा नियम सूक्ष्म जगाला लागू होत नाही ! 
उदा. फोटॉन (प्रकाशकण) किंवा इलेक्ट्रॉन (बस्तुकण) यांची स्थाने ब गती (बेग) 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५२९ 


एकाच वेळी शाक्तज्ञांना निश्चितपणे माहीत होत नाहीत, त्यांचे स्थान निश्चितपणे 
माहीत झाले तर त्यांच्या गतीची (वेगाची) माहिती अनिश्चित बनते व गती (वेग) 

निश्चितपणे माहीत झाली तर त्यांच्या स्थानांची माहिती अनिश्चित बनते. दोन्ही 
एकाच बेळी निश्चितपणे कधीच माहीत होत नाहीत. त्यामुळे शास्त्रज्ञांना त्यांचे भाकीत 
करता येत नाही, या संबंधाला हायजेबर्गचा अनिश्चितता संबंध (१८5८ 0०2'$ 
पणाट्ला!७0।9 ९1४) म्हणतात. (कारण हायजेनबर्ग या जर्मन शास्त्रज्ञाने प्रथम 
त्याचा शोध लाला.) ही परिस्थिती उपकरणांच्या अक्षमतेमुळे (मर्यादित शक्तीमुळे) 

निर्माण होत नसून सूक्ष्म पातळीवरील मूलभूत भौतिक परिस्थितीतून ती निष्पन्न होते, 

हे लक्षात ठेवले पाहिजे, सूक्ष्म कणाचे स्थान व वेग एकाच वेळी माहीत न होण्याचे 
कारण तो कण एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी कसा जातो हेच भौत शास्त्रज्ञांना 
माहीत होत नाही.* त्यामुळे तो कण सलग प्रवास करीत नसून 'क्नॉटम उडी घेतो' 

(वप 0100) असे समजण्यात येते. येथे एका स्थानातून दुसऱ्या स्थानावर 
जाताना तो कण मधल्या अंतरातून जातच नाही: असा करावयाचा आहे, हे लक्षात 
ठेवावे ! मधल्या अंतरातून तो न जाळ कसा जातो हे क्वाँटम भौतिकीचे सर्वात मोठे 
'गूढ' किंवा *विरोधाभास' आहे. येथेच भौतशास्त्रातील सूक्ष्म पातळीवरील 
कार्यकारणभाव कोलमडतो ! दोन ठिकाणामध्ये (वा घटनामध्ये) आवश्यक 
संबंधच नव्हे, तर कसलाचसंबंध नाही, असे काँटम सिध्दांत सांगतो.** ज्या दोन 
घटनांमध्ये (किंवा स्थानामध्ये) कसलाच संबंध नाही त्या घटनांना (किंवा स्थानांना) 

" आगंतुक' (त्ा&176 ८४८15 किंवा सणा €५21(5) म्हणतात, हे पूर्वी 
सांगितले आहे. उदा. आकृती १ मधील (पृ. ४९८) १, २, ३ व्हे बिंदू आगंतुक 
घटना दर्शवितात. (या दृष्टीने त्या घटना *क्काँटम उड्या' मारतात असे म्हणता 
येईल!) त्यांना 'आगंतुक' म्हणण्याचे कारण त्या घटनांमध्ये कसलाच संबंध 
आपल्याला दिसत नाही. पण अदृश्य (अतींद्रिय) जगात ते बिंदू (घटना) एकमेकाशी 
प्रत्यक्ष जोडले गेले आहेत, हे 'र' ही रेषा दाखवते. (ज्यांच्या जीवनात त्या घटना 
: घडतात त्यांच्या पूर्वकर्मामुळे त्या घडतात. म्हणजे हा अतींद्रिय जगातील कार्मिक 


* स्थूल (जगातील) वस्तू एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी जत असल्याची दिसत असली तरी ती 
सुध्दा तत्त्वत; जाऊ शकत नाही असे झेनो या प्राचीन ग्रीक तत्त्वेत्त्याने पुढील युक्तिवादाने दाखबून 
दिले आहे. कोणतीही वस्तू (उदा. बाण) एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी जाण्यासाठी प्रथम त्या दोन 
ठिकाणातील अधे अंतर तिला कापले पाहिजे, ते अंतर कापण्यासाठी त्या अंतराचेही अर्धे अंतर तिला 
कापले पाहिजे. पुन्हा त्याचेही अर्ध अंतर कापले पाहिजे. एत्येक अंतराला अथ आकर असल्यापुव्ेती 
बस्तू ते अंतर निरंतरपणे कापत राहील व इष्ट स्थळी कधीच पोचणार नाही ! नव्हे ती जागची हालणारच 
नाही ! याला झेनोचा विरोधाभास (किंवा कोडे) (2010'5 49007) म्हणतात. 


** अशारीतीने काँटम सिध्दांत झेनोचे कोडे सोडवतो ! 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५३० 


संबंध आहे. कर्म अदृश्य अतींद्रिय-असते.) तसेच सूक्ष्म पातळीवर फोटॉन व इलेक्ट्रॉन 
हे क्वाँटम उड्या मारत असल्याचे दिसत असले तरी कदाचित सुक्ष्म (अतींद्रिय) 
पातळीवर ते सलग प्रवास कटीत असणे शक्‍य आहे असे म्हणता येते. ही कल्पना 
द ब्रोग्ली या फ्रेंच शास्त्रज्ञाने प्रथम मांडली आणि ती खरी असल्याचे डेव्हिसन या 
अमेरिकन शास्त्रज्ञाला इलेक्ट्रॉन्सवरील प्रयोगात प्रत्यक्ष आढळून आले. इलेक्ट्रॉन्स 
हे कण (०५०७) स्फटिकावर आदळल्यानंतर तरंगाप्रमाणे (५४५७) वागतात, 
असे डेव्हिसन व जर्मर यांना आढळून आले ! म्हणजे इलेक्ट्रॉस्स (क्स्तिकण) हे 
एकाच वेळी कणही आहेत व तरगही आहेत असे कटून येते.* अशारीतीने ' क्कॉटस 
उड्या" च्या गूढातून दुसरे गूढ वा विरोधाभास जन्माला येतो / हा विरोधाभास 
आहे, कारण कण हे एकाच ठिकाणी असतात, तर तरंग हे सगळीकडे पसरतात. 
आता प्रकाश-कण (फोटॉन) व विद्युत-कण (इलेक्ट्रॉन) हे एकाच वेळी कणही 
असतील आणि तरंगही असतील तर ते एकाच वेळी एका ठिकाणी असतात आणि 
त्याचवेळी ते अनेक ठिकाणी (तत्त्वत: असंख्य ठिकाणी) असतात (सर्वत्र पसरतात) 
असे म्हणाबे लागते! (काँटम सिध्दांताचा जनक-शास्त्रज्ञ मॅक्स फ्लँक याने असे 
स्पष्ट शब्दात म्हटले आहे.!”*) आता हे कसे शक्‍य आहे ? पण प्रत्यक्ष प्रयोगात ते 
असे खरोखरच वागतात असे आढळून आले आहे ! उदा. एक प्रकाशकण दोन 
वेगवेगळ्या फटीतून एकाच वेळी जातो असे आढळून येते !*” 


“स्थूल-सूक्ष्म' हा भेद अशास्त्रीय 

अशारीतीने सूक्ष्म वस्तू "कण (591९) आणि “तरंग? (४४५९) अशा 
परस्पर-विरुध्द गुणधर्मांनी युक्त असणे वा वागणे किंबा एक कण दोन फटीतून 
एकाच घेळी जाणे हे दोन्ही सारखेच “थमत्कार' आहेत. कारण स्थूल जगात 
असे घडताना कधी दिसत नाही, म्हणून शौतशासत्रज्ञांना शैतिक जयात सूक्ष्स (ला:- 
८7०) आणि स्थूल (,॥८/०) असा फरक करावा लागला आहे. 

पण समजा स्थूल जगातही असलेच “चमत्कार' घडत असल्याचे आढळून 
आले तर ? मग अंसा फरक करणे अशास्त्रीय ठरणार नाही काय ? किंबहुना अशा 
घटनांना 'चमत्कार' म्हणणेही अशास्त्रीय ठरेल ! आणि ९१ व्याप्रकरणात असलेच 
* चमत्कार" स्थूल जणतही पडत असल्याची अनेक उदाहरणे आपण पाहिली आहेत. 
उदा. केरबा बैलकर, ऐदमाळेसाहेब, र. के. तेंडुलकर इ. व्यक्ती (प्रकाशकणाप्रमाणे) 
एकाच वेळी दोन ठिकाणी आढळली आहेत ! (याला परामानसशास्त्रात 01००90 
म्हणतात.) (नृसिंहसरस्वती दिवाळीच्या दिवशी एकाच वेळी सात भक्तांच्या घरी 
जेवले आहेत.*”*) स्थूल जगातील हे 'चमत्कार' आध्यात्मिक (अतींद्रिय) शक्तीमुळे 


* याला नील्स बोहरने 601101९1)12119॥119 चे (परस्परपूरकतेचे) तत्त्व म्हटले आहे. 


बिज्ञान आणि चमत्कार / ५३९ 


(किंवा नियमामुळे) घडतात ब सूक्ष्म जगातील असलेच *चमत्कार' भौतिक शक्तीमुळे 
(किंवा नियमामुळे) घडतात; आणि म्हणून ते भिन्न आहेत, असे कोणी म्हणेल. पण 
स्थूल ब सूक्ष्म (किंवा दृश्य व अदृश्य) जगातील हे “चमत्कार' तत्त्वत: एकाच 
स्वरुपाचे असल्यामुळे अशा “चमत्कारां'च्या बाबतीत स्थूल व सूक्ष्म असा भेद 
विज्ञानाच्या दृष्टीने करता येत नाही. कारण सूक्ष्म जगातील नियम स्थूल जगातील 
नियमाहून वेगळे असू शकत नाहीत. नियम हे सर्वत्र सारखेच असतात. 'जड' व 
“चेतन' (जीव) यांचे नियम त्या त्या पातळीवर भौतिक व जैविक स्वरुपाचे (भिन्न) 
असू शकतील. पण त्या दोन्ही पातळ्यांना सामावून घेणारे (उदा. जडातून जीव 
निर्माण करणारे) सार्वत्रिक (171५४61541) स्वरुपाचे काही वैश्विक नियम अस्तित्वात 
असणे आवश्यक आहे. असे वैश्विक (८09111८) नियम प्रत्यक्षात अस्तित्वात 
असल्याचे (०७णाट ऊप€ एका (वैश्विक आराखडा) या ग्रंथात पॉल डेव्हिस या 
भौतशास्त्रज्ञाने व 0'तश' 0॥( ' ९08०5 (असंबध्दतेतून संबध्दता) या ग्रंथात 
प्रिगॉजिने ब स्टेंजर्स या रसायनशास्त्रज्ञांनी दाखवून दिले आहे. हे वैश्विक नियम 
'वैश्विक' असल्यामुळे, म्हणजे ते सार्वत्रिक (५1५९81) स्वरुपाचे असल्यामुळे 
त्यांना विशिष्ट (मर्यादित) पातळीची विशेषणे लावता येत नाहीत. उदा. त्यांना 
भौतिक, जैविक इ. नियम म्हणता येत नाही, त्यांना अभौतिक किंवा आध्यात्मिक 
नियमन म्हणणेच श्रेयस्कर होय, ते नियम अशाच स्वरुपाचे असल्याचे वरील ग्रंथाच्या 
लेखकांनी दाखवून दिले आहे. '“" ते नियम अभौतिक किंवा आध्यात्मिक म्हणजे 
भौतशास्त्राचे नियम ओलांडणारे, असल्यामुळेच “स्थूल' ब *सूक्ष्म' अशा दोन्ही 
जगात वरील-सारखे तथाकथित 'चमत्कार' सारख्याच रीतीने घडताना दिसतात.'** 
[त्यांना “तथाकथित चमत्कार' म्हणण्याचे कारण ज्या घटना /गिययातुसार घडतात 
त्यांना वास्तविक 'चमत्कार* म्हणताच वेत नाही. सूक्ष्म जगात त्या *सामान्य' 
घटना असल्या तरी स्थूल जगात पातळी बदलल्यामुळे त्या 'असामान्य' 
(“चमत्कार युक्त) वाटतात इतकेच, कारण त्या विशिष्ट पातळीवरील नियमांचे 
(8५४७ ० ॥%५125) ते उल्लंघन करताना दिसतात.१'*] 

हे “वैश्विक' नियम अभौतिक वा आध्यात्मिक असल्याचा शेत्शास्त्रीय ' 
पुग्वाही आहे. उदा. सूक्ष्म पातळीवर प्रकाश कण वा वस्तुकण अभौतिक (सजीव) 
असल्याप्रमाणे वागतात ! उदा. दोन फटीतून प्रकाश सोडला तर पलीकडच्या 
पडद्यावर एखादा प्रकाशकण ज्या ठिकाणी आदळतो, तो त्या दोन्ही फटीपैकी एक 
फट बंद केली तर, त्या ठिकाणी न आदळता दुसर्‍या ठिकाणी आदळतो, असे 
आढळून येते ! आता प्रश्न असा की एक फट बंद केली आहे, हे त्याला कसे 
कळते ? तो कण निर्जीव (जड) असेल तर दोन्ही फटी उघड्या असोत अगर एक 
फट उघडी असो, तो पहिल्या प्रयोगात ज्या फटीतून जातो, त्याच फटीतून दुसऱ्या 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५३२ 


प्रयोगाच्या वेळीही जावयास पाहिजे. पण तो तसा जात नाही असे प्रत्यक्ष प्रयोगात 
आढळून येते ! याचा अर्थ एक फुट बंद आहे हे दुसऱ्या अरयोणाच्या वेळी त्याला 
* माहीत होते व त्याप्रमाणे तो निर्णय घेऊन वागतो असा होतो. 'माहिती' मिळविणे 
ब त्यानुसार निर्णय घेऊन वागणे हे सजीवाचे लक्षण मानले जाते. 'जड' मानल्या 
गेलेल्या वस्तूकणात बा प्रकाशकणात हे सजीवाचे लक्षण कुठून येते ? हे अध्यात्म 
क्षेत्रातून (ईश्वरापासून) येते, असे गीता सांगते. उदा. प्रकृर्ति बिध्दि मे पराम्‌ । 

जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥ (भ,गी. ७.५) “ जगाला धारण करणारी 
(जग अस्तित्वात आणणारी, त्याला *खरे' बनवणारी) ही माझी (ईश्वराची) 

जीवभूता (त्याला सजीव करणारी) परा प्रकृति (श्रेष्ठ माया) आहे असे, हे अर्जुना, 

समज.” ज्ञानेश्वरांच्या शब्दात, जे जडाते जीववी / चेतनेते चेववी / पनाकरवी 
प्रानवी / शोक मोहो ॥ (ज्ञाने. ७.२०) '“ही (ईश्वरीशक्ती) *जडा”ला सजीव 
करते, जीवाला सज्ञान करते ब मनाकडून शोक मोह मानावयास लावते." जडाचे, 

जीवाचे व मनाचेच नव्हे, तर बुध्दीचे ब जगाच्या अहंकाराचे सुध्दा गुण (लक्षणे) 

याच “शक्ती ' मुळे निर्माण होतात, असे ज्ञानेश्वर पुढे जाऊन सांगतात. अशारीतीने 
*जडा'ला सजीव करण्याप्रसून तो जगला अहंकारी बनविण्यापर्यतचे सर्व नियम 
(सामर्थ्य) या इची ' शक्ती'त आहेत, असे ब्रह्मविद्या (गीता व ज्ञानेक्षरी यांच्या 
यखाने) सांगते. . 

आता समजा आम्ही त्या कणाला फसविण्याचे ठरविले. उदा. तो कण 

दोन्ही फटीतून बाहेर पडल्यानंतर एक फट बंद करण्याचा आपण निर्णय घेतला. 

त्यासाठी त्या कणाला दोन्ही फटीतून बाहेर पडल्यानंतर दोन भिन्न मार्ग आखून 

द्यावे लागतील. हे दोन भिन्न मार्ग अर्धपारदर्शक आरशांची व्यवस्था करुन आखून 

देता येतात. त्यामुळे तो कण दोन्ही फटीतून बाहेर पडल्यानंतर त्याच्या दोन्डीपैकी 
कोणताही एक मार्ग बंद करणे म्हणजे त्या कणासाठी एक फट बंद करण्यासारखे 
होते. तो कण दोन्ही फटीतून बाहेर पडल्यानंतर कोणता मार्ग बंद करायचा (कोणती ' 
फट बंद करायची) हे आम्ही ठरवत असल्यामुळे त्या कणाला फसविल्यासारखे 
(किंबा पकडल्यासारखे) होते. कारण तो कणअगोदरच एका फटीतून बाहेर 
पडलेला असत्तो. पण तो पकडला (किंबा फसवला) जात नाही असे आढळून 
येते ! कारण कोणता मार्ग (फट) आम्ही श्रविष्यात बंद करणार आहोत, हे तो 
अगोदरच (फटीतून बाहेर पडण्यापूर्वीचे) ओळखतो व आपला मार्ग (फट) त्यानुसार 
बदलतो ! (हा प्रयोग प्रत्यक्ष करण्यात आला असून याला १९४५८० ९०2८ ९४- 
थांए८)!-बिलंबाने. निर्णय घेण्याचा प्रयोग म्हणतात.“) याचा अर्थ सूक्ष्म 
पातळीवरील कणांना आम्ही भविष्यात कोणता निर्णव घेणार आहोत हे अगोदरच 
प्राहीत होते. असा होतो / म्हणजेच वूक्ष्म पातळीवरील भौतिक जग आपच्या 


विज्ञान आणि समत्कार / ५३३ 


(मपागवाच्या? यनाशी(2०750701/47255) /गिगडीव आहे. असे ठरते ! दुसऱ्या शब्दात, 
भौतिक जगाला मानवी मनाहून वेगळे अस्तित्व नाही, मानबी मनामुळेच त्याला 
अस्तित्व प्राप्त झाले आहे (खरेपणा आला आहे) व ते ' अर्थपूर्ण"ही बनले आहे, 
असे म्हणावे लागते. म्हणून बरील प्रयोग प्रथम सुचविणाऱ्या जे.ए. व्हीलर या 
भौतशास्त्रज्ञाने या भौतिक जगाला ' अर्थपूर्ण बिश्व' (१९81112 011952) व ]वरा- 
ए०08107 ७1४९९ (सहयोगी विश्व) म्हटले आहे. मानवी मनाशी भौतिक जगाचा 
असलेला हा सहयोग (एकटावञा) व “अर्थ (गा281112) व्हीलरने आपल्या 
ऐपक्षांएणा प१े९्ठाऊ कात त९850ा'शााला या ग्रंथात मानवी डोळा (म्हणजे मानवी 
मन) भूतकाळातील विश्वसुध्दा कसे अस्तित्वात आणते हे दाखविणाऱ्या चित्राच्या 
द्वारा स्पष्ट केला आहे. (सोबतचे चित्र पाहा.) याला त्याने (स्वयंप्रबर्तित मंडल) 
म्हटले आहे,१"' मानव ब विश्व 
यांच्यात कसलाच वेगळेपणा 
नाही, दोन्ही एकसंध आहेत, 
त्यांना एकमेकापासून वेगळे 
अस्तित्व (खरेपणा) नाही असा 
निष्कर्ष डेव्हिड बोहम या 
भौतशास्त्रज्ञानोही आपल्या 
*अविभाज्य विश्व' ([ग्राहशवश्त 
॥॥१९॥७९) या ग्रंथात क्वाँटम 
सिध्दांतातून काढला असून त्याने 
म्हटले आहे की, “10६१ एट 


पैजा ० $शुव्ा्ाटा255 15.0 
्रफचट(00 हात झ्या द्/07- 
पाऊण क्यात 090119 एहयांच 111120 1ए]130505. ऐण'९०'०9019/ णा९००016 
इ तीचा ॥9'णा21 31९0१81, (॥1९॥॥॥४९%९15 गा8100192 8 ॥1111/10110 
०ण०५४श"१९ शा. (' 106 ४58 ४८ ॥९टा5ट 001त 0612५4 02त 45 001011॥- 
०० काणी ॥821000४ र्जे पाट पाका ठलषषट्र, तैतींटा 81, ॥118 त्रा(टा ॥॥७८0८७॥81॥, . 
लाडा (5 5005(क्या0ट वात लाटा पी0१ एट ॥!9टा$ट तां 18115 ७300 ग्रा!01.. 
पशात्दा(४ एट १)१ा8?यया 0६१02 ०००0 ० 8 शातात्या ७15 ९०8५ (णाला 

185 एटा गाडहकचता टा” एट्या त्वा]ट्व खाशा)” (181125 300८0) या 

उताऱ्याचा अर्थ असा : “ (भौतिक) विश्व व मानव हे वेगळे मानणे हे काही मर्यादित 
उद्दिष्टापुरतेच समर्थनीय आहे. विस्तृत दृष्टीने असे म्हणता येईल की मानवाला 
आरसा बनवून विश्व स्वत:ला त्यात पाहात आहे. किंवा उलट मानव देहाशी ते 
अखंडपणे (सलग) जोडले गेले आहे, असे मानता येईल. शेवटी, वनस्पतीप्रमाणे 


चिं ह ििुाहुाा जारा 


बिज्ञान आणि चमत्कार / ५३४ 


मानव विश्वातूनच शक्ती (ऊर्जा) व द्रव्य मिळवितो आणि त्यातच (शेवटी) विलीन 
पावतो. (ज्याला चुकीने परिसर म्हणण्यात येते) तो (वैश्विक) संदर्भ नसता तर 
मानव वस्तुतः अस्तित्वातच राहू शकला नसता'* (ठळक अक्षरे नंतरची) [या 
उताऱ्यात विश्व मानवाला आरसा करुन त्यात स्वतःला पाहते, असे बोहमने म्हटले 
आहे. ज्ञानेश्वरांनी ज्ञानेश्वरीत हाच दृष्टांत दिला असून द्रष्टा व दृश्य यातील भेद 
आरणशामुळे निर्माण होत असला तरी तो खोटा आहे-दोहोत अद्वैत आहे, असे 
म्हटले आहे. (ज्ञाने. १८.११२२) येथे 'विश्व' हा द्रष्टा (ईश्वर) असून “मानव' हा 
दृश्य आहे, किंबा उलट “मानव' हा द्रष्टा (ईश्वर) असून *विश्व' हे दृश्य आहे, असे 
म्हणता येईल. बिश्व ब मानव या दोहोमध्ये अद्वैत असल्याचे बोहम व ज्ञानेश्वर या 
दोघांनाही येथे सांगावयाचे आहे.] 


जड-चेतनामधील क्लाँटम अभेदत्व 

सूक्ष्म पातळीवरील भौतिक कणाला मानवी मन कोणता निर्णय भविष्यात 
घेणार आहे, हे अगोदरच कळते हे म्हणणे एका दृष्टीने औपचारिकच असून भ्रौतिक 
घटना मानवी मनाहून वेगळ्या नाहीत असा त्याचा वास्तविक अर्थ आहे. (विश्व 
मानबी मनामुळे 'अर्थपूर्ण' झाले आहे याचा हा अर्थ आहे.) ही गोष्ट बोहमने 
पुढीलप्रमाणे स्पष्ट केली आहे : ' 01८ 1189 "ा८या 8डर ४181 15 (1९ 1५ 
७४४९८७1 ॥॥८ |॥४७०8] क्ा0 ॥1९ गालाची 1020९05505 १ गगा८ क्षा89/ (व! ७४९ 
७7०००५८ ॥िटांट 15 एव. प टा€ वा 701 (४० ए०८७७६९५. रिवरणीदा, 1 15 एट 
5पटट$!८त (॥४1,000 छाट ९$६याऐ8119 ८ 54016 ए1००७४४७.""" याचा अर्ध, 
मानवी मनातील ब भौतिक विश्वातील प्रक्रिया वेगळ्या नसून अर्थतः 
(सारांशाने) एकच आहेत, असा होतो. मानव ब विश्न यांच्या (मानसिक व 
भौतिक) प्रक्रियांमधील हे अर्थपूर्ण (सारांशभूत) तादात्म्य, दोन्ही ईश्वराचेच 
अंश असल्यामुळे निर्माण झाले आहे, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. हा ईश्वरी अश 
भगवद्गीतेत “एकांशेन स्थितो जगत्‌? (हे जग ईश्वराच्या एका अंशाने व्याप्त आहे) 
या शब्दात सांगितला आहे. वरील प्रयोगातील सजीवाप्रमाणे वागणारा प्रकाशकण 
बा वस्तुकण सांगतो की “कण-कण में भगवान” (कणाकणात ईश्वर भरला 
आहे) हे म्हणणे अक्षरश; खरे आहे. ईश्वरामुळे वस्तुकण सजीवच नव्हे तर मनानेही 
युक्त आहे, असे (बरील प्रयोगावरुन) म्हणावे लागते. ही गोष्ट बोहम पुढील शब्दात 
सांगतो, नन 18 शड १0८0 एव 1 ४णयाटे $था$2 8 ताट ळ्या णाा00112 
वण्गा१ 8 फळ$ला ८४हा 81 2 16४८] रज छव्यातट]12 0१५०५, भाते (18 85 १४८ ४० 
0 हणा 12४९७, ७15१) 002 वण 0९001105 डाणा ष्ट शा पा0€020९- 


खिज्ञान आणि चमत्कार / ५३५ 


ण९१."*'* याचा अर्थ असा: “भौतिक कण मनाने युक्त आहे, इतकेच नव्हे तर जसे 
अधिक सूक्ष्म पातळीला जावे, तसे तो गुणधर्म अधिक बलवान व अधिक विकसित 
होत जातो.'' [वेदांतात या *भौतिक सृक्ष्म' पातळीला ' प्राणमय कोष' (टापटाट 
००११, त्यापेक्षा अधिक सूक्ष्म पातळीला “मनोमय कोष' (45131 & 1161181 ७०09) 

ब त्याहूनही सूक्ष्म पातळीला “विज्ञानमय कोष' (८8५७५७) ७०69) म्हटले आहे.] 

बोहमने या सूक्ष्म, सूक्ष्मतर व सूक्ष्मतम पातळ्यांना 1111112812 01१6. (अर्थपूर्ण 
व्यवस्था) हे नाव दिले आहे. (110128(2 हा शब्द 17119 या क्रियापदापासून 
बनला असून त्यांचा अर्थ 'अर्थ असणे' असा आहे.) ही 'अर्थपूर्ण न्यबस्था' 

भौतिक विश्वाच्या बुडाशी-म्हणजे खाली आहे, अशी बोहमची कल्पना असून ती 
चुकीची आहे, ब्रह्मविद्युनुसार ती वरची पातळी मानली पाहिजे, अशी टीका पाश्चात्य 
ब्रह्मविद्याबंत केन विल्बर याने केली आहे.''* पण ती टीका अस्थानी असल्याचे 
बोहमने रेनी वेबर या विदुषीशी या विषयावर केलेल्या एका चर्चेवरून स्पष्ट होते. 

उदा. विश्व कसे 'अर्थपूर्ण' बनले आहे हे स्पष्ट करताना वेबरशी झालेल्या चर्चेत 
बोहम म्हणतो, “हात द्यात ॥ा काटा व्ा81॥13204190912, (1 18 50152 (1. ९५८'४- 

पिणार ४ ९112880 ७(॥ याटळया0१्ट... २४टा (0८ ८८९टप00 15 ििणाडत एच 
टक्षांधात 12४6 जगात .. [१५11९15 ] 400४15 10॥ (00८91९ 08पा२टव 1 ०१; 

एला छेड 15 होह 5 हळवा, [015 165] ताट ठिहया[[(७ ० 001500॥5- 

॥€55 १0 0050105 ... ऐऑटक्ष)1092्ट प (८ 521562 एवा (॥2 50114-512011011091 ६ 
डाहावि-डणपा वराट परया ९ (७९०७१८, ए१ा$ लवाडी (006१ ट कात णाचा 
15 ९4 वाट (8819 006, एरीया 5 पडाव 'व३3३१ा९4वा श्‍वयव होच परका 

००७8०१) पात] ७॥1050ण9”"** याचा अर्थ असा : '*“मन आणि जड पदार्थ 

यांना वेगळे करता येत नाही, ते अविच्छिन्न आहेत, ते या अर्थाने की प्रत्येक पदार्थ 
अर्थगर्भ आहे. (याचा अंर्थ असा की) विद्युत कणालाही (इलेक्ट्रॉनलाही) एका 

विशिष्ट अर्थाने मन (अर्थ) आहे. हे मन किंवा हा अर्थ आत्म्यामुळे त्याला प्राप् 

झाला आहे. एका बाजूने तो 'अर्थ' आत्मा आहे, आणि ज्याला 'अर्थ' प्राप्त 
झाला आहे, ते दुसर्‍या बाजूने अद्य आहे. अशारीतीने विश्व (जड) आणि मन 
(चैतन्य) यांच्यात (अर्थाच्या दृष्टीने) अभेद आहे, तादात्म्य आहे. या अर्थाने 'देह' 

आणि 'देही' हे दोन्ही बाजूने एकत्र येऊन 'अर्थ' निर्माण करतात-अर्थपूर्ण बनतात 
(असे म्हणता येईल). अर्थ निर्माण करणारा व ज्यामध्ये अर्थ निर्माण होतो ते 

अंतिमतः एकच आहेत, असा येथे दावा करण्यात आला असून ही गोष्ट आत्मा व 
ब्रह्म एकच आहेत' या शब्दात परंपरागत हिंदू तत्त्वज्ञानात व्यक्त केलेली आहे.” 


आता येथे (बोहमची) [011०92 0१0८. (अर्थपूर्ण व्यवस्था) खाली 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५३६ 


आहे की बर आहे, हा प्रश्न कोठे निर्माण होतो ? याच्या अगोदरच्या उताऱ्यात 
बोहमने 51७५८ 1८५९] असे शब्द वापरले आहेत. याचा अर्थ सूक्ष्म पातळी' असा 
आहे. 'सूक्ष्म' याचा अर्थ 'अतींद्रिय' असाही होतो. (कारण ती पातळी इंद्रियगम्य 
नसते. स्थूल दृष्टीला दिसत नाही.) अतींद्रिय पातळी खाली असो अगर वर असो, 
त्यामुळे काही फरक पडत नाही. कारण ती “आत्मिक' (आध्यात्मिक) पातळी 
आहे.* 


सूक्ष्म-स्थूल (कृत्रिम)-भेद कसा निर्माण होतो ? 

सूक्ष्म पातळीवरील कणाला भविष्यात आम्ही कोणता मार्ग (फट) बंद 
करणार आहोत हे अगोदरच कळते व त्याप्रमाणे तो कोणत्या मार्गाने जाबयाचे हे 
अगोदरच ठरवतो, हे सप्रयोग सिध्द झाल्याचे वर सांगितले आहे. याचा अर्थ सूक्ष्प 
(अतींद्रिय) पतीवर (भूत-वर्तपान-भविष्य ह्य) कालभेद नाही असा होतो. 
तसेच सूक्ष्म पातळीवरील वस्तुकण एकाच वेळी दोन फटीतून जातो (किंवा एकाच 
बेळी दोन किंबा असंख्य ठिकाणी असतो,) ही वस्तुस्थितीही वर सांगितलेली 
असून सूक्ष्म (अतींद्रिय) पातळीवर स्थलभेद नार्ही, है ती सिध्द करते. अश्ाठीतीने 
सूक्ष्प पातळीवर स्थूल जगातील स्थल आणि काल(%८०८ काव १/प८) आस्तित्वात 
नाहीत असे ठरते. स्थूल जगातील कार्यकारण भाव स्थल-कालावर अवलंबून 
असल्याने ब सूक्ष्म जगात स्थल-काल अस्तित्वात नसल्यामुळे सूक्ष्म जगातून 
कार्यकारणभावाचे उच्चाटन झाले आहे. म्हणून सूक्ष्म जगातील कार्यकारणभावाचे 
उच्चाटन करणाऱ्या क्राँटम सिध्दाता'च्या 'अनिश्चितता तत्त्वा* चा (॥॥टट1411(१/ गश- 
त्८) शोध लावणाऱ्या हायजेनबर्गने म्हटले आहे की “दया ४५८ 8९! 6०९ (0 
पीट वणिट 12९९१९ ००८०५४८ "णात र्ण ७१५८ होव (712 0065 ॥0 2४. 
म्हणजे “* अणूच्या सुक्ष्म पातळीवर स्थल-कालाचे वस्तुनिष्ठ जग अस्तित्वात नाही." 
आता प्रश्न असा की सूक्ष्म प्रतळीवर अस्तित्वात नसलेले हे स्थलकालाचे वस्तुरिछ 
जग स्थूल पातव्ठीवर कसे आस्तित्वात येते ? कोणत्या भौतिक यंत्रणेने सूक्ष्मात 
अस्तित्वात नसलेले स्थल आणि काल (5982 40१ गा८) स्थूलात अस्तित्वात 
येतात ? सूक्ष्माचे स्थूलात कोठे व कसे रुपांतर होते ? हे भौतशास्त्रज्ञांना तात्विक 


* क्रेन विल्बर या ब्रह्मविद्याबंताने अध्यात्मात 'शिडी'खी- 'पायऱ्यां' ची-(ांटाद्ा 0) कल्पना 
महत्वाची मानली असल्यामुळे ब पायऱ्या बर चढण्यासाठी असल्यामुळे त्याने अशी टीका केली आहे. 
ठी स्थूल जगात खरी मानता येईल. म्हणजे स्थूल जगातील एक दृष्टांत म्हणून ती स्वीकारता येईल. हा 
स्थूल जगातील दृष्टांत भगबद्गीतेनेही *ऊध्यमूलमध:शाखप्‌-' (१५.१) या श्लोकात दिला आहे. 
ब्रह्मविद्येत वास्तविक ऊर्ध्वबिकास (2५01॥॥01) आणि अधोविकास (19/01ए॥01) असे दोन्ही 
विकासं आहेत. पहिल्यात जडातून आत्मा (मानव) विकसित होतो. दुसऱ्यात आत्म्यातून (5911१) 
जड (५8॥८) विकसित होते. 


बिज्ञान आणि चमत्कार / ५२३७ 


दृष्ट्या सांगता येत नसल्यामुळे सूक्ष्मातील स्थलकाल व कार्यकारणभाव यांचे 
उच्चाटन करणाऱ्या क्नाँटम सिध्दांताशी त्यांनी 'व्यावहारिक' तडजोड केली आहे, 
असे मागे सांगितले आहे. ही व्यावहारिक तडजोड तस्त्वशून्य तर आहेच, पण 
अव्यवहार्वही असून ती कशी अव्यवहार्य आहे, हे श्रोडिंजर या क्नॉटम भौतशास्त्रज्ञाने 
एका मांजरावरील प्रयोगाने दाखवून दिले आहे. हा प्रयोग क्नाँटम सिध्दांताती*, 
“मापनाची समस्या' (ग्रारव5पासाशा ए"णणशा) या नावाने प्रसिध्द आहे. हा 
प्रयोग असा - 

एका मांजराला एका बंद पेटीत ठेवण्यात आले आहे. मांजराबरोबर त्या 
पेटीत एक विषारी वायू असलेला फुगा व किरणोत्सारी (3010471198) पदार्थाचा 
एक तुकडा ठेवण्यात आलेले आहेत. त्या तुकड्यातील कण उत्सर्जित होताच तो 
त्या फुग्यावर आदळून तो फुटण्याची व्यवस्था (यंत्रणा) करण्यात आलेली आहे. 
त्या तुकड्यातून कण बाहेर पडताच त्या फुग्यावर तो आदळून तो फुगा फुटेल व 
त्यातील विषारी वायू पेटीत पसरुन ते मांजर मरेल. त्या तुकड्यातून कण केव्हा 
बाहेर पडेल याचे काँटम सिध्दांतानुसार भाकीत करता येत नाही. (कार्यकारण भावाचा 
अभाव) त्यामुळे त्या मांजराची अवस्था एका तासानंतर कोणती असेल याचे भाकीत 
करता येत नाही. काँटम सिध्दांतानुसार ते मांजर एका तासानंतर एकाच केव्छी मेले 
आहे व जिवतही आहे. असे त्याचे वर्णन करावे लागते ! (याला क्लाँटम सिध्दांतात 
$ण॥शए०ा६गा “संमिश्र अबस्था' म्हणतात.) आता व्यवहारात मांजराचे आपण 
असे वर्णन कधी करीत नाही. पण क्ाँटम सिध्दांत सूक्ष्म जगाचे असेच वर्णन करतो 
[ (येथे *सूक्ष्म जग' म्हणजे “बंद पेटीतील मांजर.') उदा. फोटॉन एकाच वेळी वोन 
ठिकाणी अहेकिंबा एकाच वेळी तो कणही आहे आणि तरंगही आहे. असे क्ाँटम 
सिध्दांत म्हणतो ! हा क्वॉँटम विरोधाभास (581509) असून सूक्ष्म (अतींद्रिय) 
जगाला तो लागु होतो. म्हणजे व्यावहारिक (स्थूल) जगात तो दिसत नसला (खोटा 
वाटत असला) तरी अतींद्रिय (सूक्ष्म) जगात तो खरा आहे, हे भौतशास्त्रज्ञांना 
क्नॉँटम सिध्दांतामुळे मान्य करावे लागते ! हेच (कॉटेम शैतिकीचे) वैज्ञानिक सत्य 
वेदांत ब्रिह्मविच्या) उपनिक्दू काव्यपासून सागत आला आहे. अतींद्रिय जगातील 
या ब्रह्मवैज्ञानिक सत्याचे वर्णन वेदांतही असेच विरोधाभासात्मक (581०१041241) 
शब्दात करीत असतो. उदा. ईशोपनिषद्‌ म्हणते, तदेजति तत्नैजति तहूरे तद्वन्तिके ।॥। 
तदन्सरस्यास्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य वाहात: ।॥ (ईश, उप. ५) म्हणजे “तो 
(आत्मा) जातो, तो जात नाही; तो दूर आहे, तो जवळ आहे; तो सर्वाच्या आत 
आहे, तो या सर्वाच्या बाहेर आहे,'" कठोपनिषद म्हणते, आसीनो दूरं ब्रजति 
शयानो याति सर्वतः ॥ (कठ, उप. १.२.२१) म्हणजे तो (एकाच ठिकाणी) 
बसलेला आहे, (त्याचवेळी) तो दूर गेला आहे. तो (एका ठिकाणी) झोपला आहे, 


बिज्ञान आणि चमत्कार / ५३८ 


(त्याचवेळी) तो सगळीकडे गेला (पसरला) आहे.” म्हणून ज्ञानेश्वर म्हणतात, 

एकेचि ठावी बैसला / परे सर्वत्र तोचि गेला / हे असो किव जाहला / आगेचि तो 
॥(ज्ञाने. ४.१०२) (हे वर्णन सूक्ष्म कणालाही लागू होते. कारण कण-]5॥८७- 
एकाच ठिकाणी असतो, त्याचवेळी तो तरंगही-५॥७५८- असतो, म्हणजे सर्वत्र पसरतो- 
जातो.) कणाचे ब आत्म्याचे (ब्रह्माचे-ईश्वराचे) हे सारखेच वर्णन “कणाकणात 
ईश्वर (आत्मा) भरला आहे, ' हे वैज्ञानिक सत्य सांगते. अशारीतीने ते एकाच वेळी 
भौतवैज्ञानिक सत्य आहे, व ब्रह्मवैज्ञानिक सत्यही आहे, असे म्हणावे लागते. 

अशारीतीने कणाकणात ईश्वर भरला असल्यामुळे ज्ञानेधर म्हणतात, म्हणोनि अर्जुना 
पी नसे / असा कवणु ठाव असे / परे प्राणियांचे दैव कैसे / जे न वैखती शते ॥ 
(ज्ञाने. ९.३००) “म्हणून अर्जुना मी जेथे नाही असे ठिकाण कोठे आहे ? पण 

प्राण्यांचे दुदैंब असे की मी अशारीतीने सर्वव्यापी असूनही त्यांना मला ओळखता 
येत नाही," [॥॥1१ 810 11 म्हणजे मन (आत्मा) आणि भौतिक (जड) वस्तू 
अविभाज्य ॥05९)1१७1८) आहेत, हे बोहमचे म्हणणे अशारीतीने एक ब्रह्मवैज्ञानिक 
सत्य आहे.] 

“बंद पेटीतील मांजर' म्हणजे 'अतींद्रिय (अदृश्य) जगातील आध्यात्मिक 
सत्य' असल्यामुळे त्याला स्थूल (दृश्य) जगाची विशेषणे लावता येत नाहीत. ती 
लावली तर (मांजर 'मेलेही' आहे ब 'जिवंतही' आहे, असे म्हणण्याचा) 
बिरोधाभास (418609) निर्माण होतो. म्हणून वेदांत त्याचे वर्णन *सदसद्‌ विलक्षण' 
या शब्दाने करतो. याचा अर्थ ते 'आहे' (सत्‌) व “नाही' (असत्‌) यांच्या पलीकडचे 
(दोहोहून वेगळे) असे *सत्य' आहे. म्हणून त्याला “निरुपाधिक ब्रह्म' म्हटले आहे. 
(“शाखा-चंद्र न्याय' या संबंधीची टीप क्र. १५३ पाहा.) म्हणून ज्ञानेश्वर म्हणतात, 
म्हणोनि आथी नाथी हे बोली / जे देखोनि युकी जाहली / विचारसी योडली / 
काट जेथे ॥(ज्ञाने. १२.८७१) म्हणजे '“म्हणून जे (ब्रह्म) पाहून *आहे नाही' ही 
भाषा मुकी झाली (जे आहे म्हणता येत नाही व नाही म्हणता येत नाही) व ज्या 
ब्रह्माच्या ठिकाणी विचाराची वाट मोडते (विचार खुंटतो) (असे ते ब्रह्मवैज्ञानिक 
सत्य-निरुपाधिकं ब्रह्म-आहे.)'' * 

आत्ता या 'निरुपाधिक' (स्थलकालातीत, कार्यकारणाबाहेरील) निर्शुण 
ब्रह्मापासून सोपाधिक (उपाधियुक्त स्थलकालयुक्त, कार्यकारणयुक्त) सगुण जग 
कसे निर्माण झाले ? म्हणजेच मांजराच्या मृत व जिवंत अशा एकाचवेळच्या 
(बिरोधाभासात्मक) *संमिश्र'. अवस्थेतून त्याची विरोधाभास नसलेली (एकच) 
मृत अगर जिवंत (अमिश्र) अवस्था कशी निर्माण होते ? अर्थात बंद पेटी उघडून 
* नज तद्‌ सत्‌ नं असद्‌ उच्यते । (ते सत्‌ नाही व असत्‌ ही नाही) असे त्याचे गीता वर्णन करते. (भ.गी. 
१३.१२) 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५३९ 


पाहून आम्ही ती अवस्था निर्माण करु शकतो. सूक्ष्म जगाचे स्थूल जगात मानवी 
मनामुळे रुपांतर होते. सूक्ष्म जगाचे स्थूल जगात आम्ही स्वत: (आत्मा) डोळ्याने 
पाहून (मनाने) रुपांतर करु शकतो. म्हणजे मांजर पाहणारे मानवी मन (८०005०1005- 
0655) त्याची 'खरी' अवस्था अस्तित्वात आणते. अशारीतीने आकृती ३ मध्ये 
दाखविल्याप्रमाणे मानवी डोळा-मानवी मन-भौतिक जग अस्तित्वात आणते. पण 
काही भौतिकवादी शास्त्रज्ञांना मानवी मनाचे हे कर्तृत्व मान्य नाही. (म्हणून क्नाँटम 
भौतशास्त्रात ही “मापनाची समस्या? निर्माण झाली आहे.) पण मग पेटी उपडून न 
पाहतामांजर मेले आहे की जिवंत आहे हे ते कसे ठरवणार आहेत ? हे ठरविण्याचे 
कोणतेही भौतिक साधन वा यंत्रणा त्यांना उपलब्ध नसल्यामुळे ही समस्या निर्माण 
करणारा क्काँटम सिध्दांतच भ्रम (115) आहे, असे म्हणण्याच्या थराला काही 
जण गेले आहेत !'' क्नाँटम सिध्दांत हा “बंद पेटीतील मांजरा'चा (अतींद्रिय 
जगाचा) सिध्दांत असल्यामुळे भौतिक जगच फक्त खरे मानणारे जडवादी (0॥७(टा- 
55) (काँटम सिध्दांत सिध्द करीत असलेले) अतींद्रिय (आध्यात्मिक) जग 
खोटे (भ्रम) म्हणावेत यात आश्चर्य नाही ! पण क्काँटम सिध्दांत हा वैज्ञानिक 
पुराव्यानिशी व सप्रयोग सिध्द झालेला असल्यामुळे (आध्यात्मिक जग खोटे 
ठरविण्यासाठी) तो सिध्दांत खोटा (भ्रम) म्हणणे हे शैतिक विज्ञानाच खोटे 
म्हणण्यासारखे असल्यामुळे या थराला सहसा कोणी गेलेले नाहीत. (त्याला भ्रम 
ठरविणाऱ्या उपर्युक्त लेखकानेही शेवटी त्याच्याशी अस्वस्थ मनाने का होईना 
समझोता केला आहे !)* | | 
अशारीतीने सूक्ष्म (अदृश्य) जगाचे स्थूल (दृश्य) जगात मानवी मनामुळे 

परिवर्तन होत असले तरी ते मन (लजाड०5151659) व ते जड जग ही दोन्ही त्या 
निरुपाधिक ब्रह्माचीच सोपाधिक रुपे असून ती दोन्ही ज्यापासून निर्माण झाली. 
आहेत, त्याला बेदांताच्या परिभोषत “हिरण्यगर्भ किंवा 'महत्‌' म्हटले आहे. 
[हे महत्‌ तत्त्वच जेव्हा आकाशातील चंद्र कोणीही पाहत नाही; तेव्हा त्याला अस्तित्व 
(खरेपणा) देते, म्हणजे तो चंद्र आकाशातून गायब होत नाही.] १३ व्या प्रकरणात 
या “महतू तत्त्वालाच “बिश्वमन' (१11४९५8 यात) म्हटले असून हे 'महत्‌' तत्त्वच 
“भानामती , “यूफो', 'देवदूत' अशा विविध रुपांनी पृथ्वीवर अवतरते. अर्थात 
मानबी मनाशी (सहानुभूतियुक्त अनुकंपनांच्या-5१1159016५2 ५1७१७७७ च्या- 


* तथापि त्याने सूक्ष्म जगाला स्थूल रुप देणारे मानवी मन हे स्वतंत्र तत्व नसून ते भौतिकच आहे हे 
दाखविण्यासाठी त्याचे मेंदूशी तादात्म्य कल्पून मेंदू हे गणकयंत्र (८01)1)1॥(61) आहे, असा युक्तीवाद . 
-केला आहे. पण हे अतींद्रिय बिज्ञानाच्या सर्व पुराव्याकडे दुर्लक्ष करणे असून त्याचा विचार करण्याची 
आबश्यकता नाही. (पृ. ५२४ वरील तळटीप पाहा. पृ. ५०४ ही पाहा. विज्ञान आणि खुध्दिवाद, 
प्रकरण ४ ही पाहावे.) 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५४० 


नियमानुसार) संलम्न होऊनच ते अशा रुपात अवतरत असते. या अतींद्रिय वैश्विक 
तत्त्वालाच स्थूल ब सूक्ष्म लोकांना जोडणारा व त्या लोकांचे रक्षण करणारा सेतू! 
(एष सेतुर्बिधरण एषां लोकानामसंभेदाय 1) असे छांदोग्य व बृहदारण्यक 
उपनिषदात म्हटले आहे. (संदर्भ क्र. ४९ पाहा.) ते तत्त्व दृश्य (स्थूल) जगात दिसत 
नसल्यामुळे (अतींद्रिय असल्यामुळे) पूथ्वीवरील घटना (आकृती १ मध्ये १, २, ३ 
ब ४ या अंकांनी दाखविल्याप्रमाणे) “आगंतुक', म्हणजे तुटक-परस्परांशी संबंध 
नसल्याप्रमाणे, 'क्कॉँटम उड्या" (वृ५कापा 1५1195) घेत असल्याच्या-दिसतात. 
पण वस्तुत: त्या परस्परांशी अतींद्रिय जगातून (*र' या रेषेने दाखविल्याप्रमाणे) 
'कर्मा'ने जोडल्या गेलेल्या असतात. त्या *अपघाती' (अर्थहीन) नसतात. 
अज्ञानामुळे त्यांना आपण 'आगंतुक' (८०01110281) किंबा अर्थहीन म्हणतो. डेव्हिड 
बोहम या भौतशास्त्रज्ञाने म्हटल्याप्रमाणे त्या घटना [112412 010९५ शी (*अर्थपूर्ण 
व्यबस्थे' शी) जोडल्या गेल्यामुळेच 'अर्थपूर्ण' बनतात. (क्काँटम भौतिकीत भौतिक 
घटना क्काँटम ७०८13| मुळे 'अर्थपूर्ण व्यवस्थे 'शी जोडल्या जातात, असे बोहमने 
म्हटले आहे.१'* अशारीतीने भौतशास्त्रातील बोहमचे 'क्लॉँटम पोटेशल' अतींद्रिय 
विज्ञानातील 'कर्मा*ची जागा घेते.) 

अशारीतीने स्थूल घ सूक्ष्म जगे (पातळ्या) कर्माने (क्लॉटम 
पोटॅशलने) जोडली गेली असल्यामुळे त्यांच्यात तात्विकदृष्ट्या फरक करता 
येत नाही. 

स्थूल व सूक्ष्म जगांना जोडणारे (त्यांना अस्तित्वात आणणारे) हे 'महतू' 
तत्त्व एकाच वेळी (*कण' -३र०1९-व 'तरंग*-५५४९-म्हणजे) 'स्थूल' व 'सूक्ष्म' 
किंबा 'इंद्रियगम्य' ब ' अतींद्रिय (दृश्य व अदृश्य) अशा परस्पर विरुध्द 
गुणधर्माच्या रुपाने पृथ्वीवर अवतरत असल्यामुळे ज्ञानेश्वर त्याला उद्देशून तुला 
स्थूल स्हणू की सूक्ष्म रे / स्थूल सूक्ष्म एकु गोविंद रे । पुला दृश्‍य म्हणू की अट्शय रे 
/ दुस्य अट्रश्‍व एकु गोविंद २ ॥/ असे म्हणतात. ज्ञानेश्वरांचा हा 'गोविंद ' च स्थूल 
जगात भानवाच्या रुपाने अवतरला-नटला-असून त्याच्यामुळेच हे दृश्य जगाच्या 
राममंचाबरचे नाटक चालू आहे.* या नाटकाचे (काँटम भौतिकी) वैशिष्ट्य म्हणजे 
ते सहयोगी (5०11710899) आहे. अधिक अचूक म्हणजे निरीक्षक सहयोगी 
(०ळटा४दा एकल!) आहे. मानवी मन “पाहात' असल्यामुळे (वेदांताच्या 
परिभाषेत दृष्टिसृष्टिवादामुळे) ते निर्माण (दृश्य) झाले आहे. म्हणजे जगाच्या 
रंगमंचावर दुश्‍्य रुपाने ते नाटक खेळले जात आहे. ही गोष्ट क्नाँटम सिध्दांताचा 


* महत्‌ तत्त्वाला उपनिषदे 'जीवात्मा' म्हणतात. (कठ.उप. १.३.१०) म्हणजे ब्रह्मापासून 
(परमेश्वरापासून) “जीवात्मा' मानवाच्या रुपाने अवतरला आहे 


विज्ञान आणि चमत्कार / "५४१ 


प्रवर्तक नील्स बोहर याने पुढील शब्दात सांगितली आहे, 10८१९५ 
वाण 1९ ७1४५1०5 ति९€5 प (0, 8102 (०७९05 ॥॥८ ७०0७] ७ 6701६114- 
॥ञााट0१0७2ट पाद शाला! ४७00१ व शतदा 5९७टताटट णिाहपीवीयाला/ त 
॥९, ७७ ॥1ए४(॥९४९' णि्टल॑ १8 11] (0९ त8ा ६ ०. ९९0९ ४१९ बाट 000 
बट(ञा8 ४१ ुश्टाब्राण$."१९८ याचा अर्थ असा: “ अणुबिज्ञानातील प्रगतीने या 
जगाचे मूळ शोधताना आम्हाला प्राचीन (क्रषी-मुर्नीच्या) ज्ञानाची आठवण करुन 
दिली आहे. हे (प्राचीन क्रषी-मुनींचे) ज्ञान सांगते की (वैश्विक) जीवनाची संगती 
(अर्थ) शोधताना एक गोष्ट आपल्याला कधीही दृष्टिआड करुन चालणार नाही. ती 
म्हणजे या विश्वरुपी नाटकातील पात्रे आम्हीच आहोत ब त्या नाटकाचे प्रेक्षकही 
आम्हीच आहोत,” विश्व ०8ट'४दा एगपलएबॉल (निरीक्षक सहयोगी) आहे 
याचा हा अर्थ आहे. बोहरने उल्लेखिलेले प्राचीन (कषी-मुनींचे) ज्ञान म्हणजे वेदांताचा 
(ब्रह्मविद्येचा) उपर्युक्त ' दृष्टिसृष्टिबाद'च होय. या वादानुसार ईधरच “नट' (१८- 
(७७) आणि 'प्रेक्षक' (50८०1७५०७५) या दोन्ही रुपाने हे नाटक विश्वाच्या रंगमंचावर 
खेळत आहे. त्यानेच (कार्यकारणाबाहेरच्या त्या अतींद्रिय शक्तीनेच) या नाटकात 
*अर्थ' व्वाणाभा9) भरला आहे. याविषयीचे अनेक वस्तुनि्ठ पुरावे आतापर्यंत 
दिले असून क्काँटम सिध्दांत (भौतविज्ञान) त्याचाच पाठपुराबा करतो. 


क्नाॉँटम सिध्दांत आणि ब्रिश्वाचे अखंडत्व 


अशारीतीने क्काँटम सिध्दांतामुळे कार्यकारणभावाचे भौतविज्ञानातून 
उच्चाटन झालेले असल्यामुळे कार्यकारणभावावर अढळ श्रध्दा असणाऱ्या अनेक 
शास्त्रज्ञांना हा सिध्दांत आवडत नाही. कारण त्यामुळे हे भौतिक विश्व 'खरे' नाही, 
त्याला वस्तुनिष्ठ अस्तित्व (001८०1५ ॥९०॥४) नाही, हे सिध्द होते. भौतिक विश्व 
खरे असल्याच्या गृहीतकृत्यावर पाश्चात्य विज्ञान त्याच्या जन्मापासून कार्य करीत 
असल्यामुळे (आधारले असल्यामुळे) भौतिक जग 'माया' ठरवून पाश्चात्य 
विज्ञानाचा पायाच क्काँंटम सिध्दांताने उखडून काढला आहे ! (या विषयावर १18१६ 
॥ शा9$ नावाचा ४५० पृष्ठांचा एक खास ग्रंथ एन्‌. सी. पांडा या लेखकाने 
लिहिला आहे.११*) कार्यकारणभावाच्या मुद्यावर क्नाँटम सिध्दांताला विरोध 
करणाऱ्या शास्त्रज्ञामध्ये आईन्स्टाइन हा प्रमुख आहे. तो सिध्दांत भौतिक जगांचे 
पूर्ण वर्णन करीत नाही, तो अपुरा (गाट्या151616) सिध्दांत आहे, हे त्याने एका 
प्रयोगाने दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण गंमत अशी की हे दाखवून 
देण्याचा त्याचा प्रयत्न त्याच्यावरच उलटून (त्या टोलनाका चुकवू पाहणाऱ्या  . 
गाडीवानाप्रमाणे) त्याला शेवटी त्याने त्या (आध्यात्मिक) टोलनाक्यावरच परत . 
आणून सोडले आहे ! अध्यात्माशिबाय गती नाही-दुसरा मार्गच नाही-हे 
उपनिषत्कारांचे म्हणणे, अशारीतीने, पुन्हा सिध्द झाले आहे ! ते कसे पुन्हा सिध्द 


बिज्ञान आणि चमत्कार / ५४२ 


झाले आहे, हे आता पाहू, 

श्रोडिजरच्या मांजराच्या प्रयोगात मांजर 'एकाच वेळी मेले आहे व जिवंत 
आहे,' असा विरोधास क्नाँटम सिध्दांत निर्माण करतो ब तो मानवी मनाचे कर्तृत्व 
मान्य केल्याशिवाय नाहीसा होत नाही, हे आपण वर पाहिले आहे. पण मानवी 
मनाचे हे कर्तृत्व मान्य करण्यास अनेक शास्त्रज्ञ अनुत्सुक आहेत. आईन्स्टाइनला 
दाखबून द्यावयाचे आहे की मानवी मनाचे हे कर्तृत्व मान्य करुन देखील क्नॉटम 
सिध्दांत विरोधाभास निर्माण करतो.* तो कसा हे दाखवून देण्यासाठी त्याने पोडोल्स्की 
आणि रोजेन या सहकाऱ्यांच्या मदतीने एक प्रयोग सुचविला असून तो भौतशास्त्रात 
*ईपीआर यांचा विरोधाभास' (२7२ 7918607) या नावाने प्रसिध्द आहे. हा प्रयोग 
कळण्यासाठी फोटॉन किंवा इलेक्ट्रांन या कणाविषयी खालील गोष्टी प्रथम लक्षात 
ठेवणे आवश्यक आहे. . 

इलेक्ट्रॉन्सना स्वत:भोवती फिरण्याची गती असते. याला 910 (परिवलन) 
म्हणतात, ती गती कोणत्या दिशेची आहे, हे (कॉँटम सिध्दांतानुसार) अनिश्चित 
असते. ती प्रयोगकर्ता (मानबी मन) ठरवू शकतो. म्हणजे तिचे तो *मापन' (॥९4- 
७७10111) करतो. मापनापूर्वी ती 'क्रण' ब 'धन' अशी संयुक्त असते. मापन 
करताच ती निश्चित होते. म्हणजे ती धन तरी बनते किंवा क्रण तरी बनते. आता 
आईन्स्टाइन (5) पोडोल्स्की (7) आणि रोजेन (२) यांनी सुचविलेला प्रयोग असा: 
एका रेणूतून दोन इलेक्ट्रॉन्सना परस्पर विरुध्द दिशांना पाठबिले तर त्या दोन्हींचे 
परिवलन शून्य असते. म्हणजे एका इलेक्ट्रॉनचे परिबलन 'क्रण' निश्चित झाले तर 
दुसऱ्याचे आपोआपच *धन' निश्चित होते. (धन आणि क्रण यांचा गुणाकार शून्य.) 
आता या प्रयोगाचे वैशिष्ट्य असे की परस्परविरुध्द दिशांना जाणारे हे इलेक्ट्रॉन्स 
एकदा रेणूमधून बाहेर पडले की स्वतंत्र बनतात. म्हणजे त्यांचा परस्परांशी काही 
संबंध नसतो. (याला स्थानिकता -1०0911(9/-म्हणतात.) तसेच ते एकमेकापासून 
कितीही दूर जाऊ शकतात. उदा. एक इलेक्ट्रॉन पृथ्वीवर असेल, तर दुसरा लाखो 
प्रकाशवर्षे (प्रकाश पोहोचण्यास लाखो वर्षे लागणारे जे अंतर अशा) अंतरावरील 
तारकापुंजात असेल. मापन करण्यापूर्वी दोन्ही इलेक्ट्रॉनस्सचे परिवलन शून्य असले 
तरी “मापन'- करताच ते निश्चित बनते. समजा, पृथ्वीवरील इलेक्ट्रॉनचे आपण क्रण 
* मांजराचा कॉटंम.विरोधाभासाचा प्रयोग मानवी मनामुळे 'सूक्ष्म' जगाचे 'स्थूल' जगात रुपांतर होते 
हेसिध्द करतो, आईन्स्टाइनला दाखवून द्यावयाचे आहे की *स्थूल' जगातही क्रॉँटम सिध्दांत विरोधाभास 
निर्माण करतो. अशारीतीने कॉँटम सिध्दांत स्थूल-सूक्ष्म भेद जाणत नाही, हे आईन्स्टाइनने गृहीत धरले 
आहे. कार्बकारणभाव स्थूल जगातच अनुभवाला येतो, तो खोटा म्हणता येत नाही, हे आईन्स्टाइनला 


दाखवून द्याबयाचे आहे. हीच भौतिक वास्तबता (0॥/५७1791 ॥८9॥!)) होय. यालाच स्थानिकताही 
(००४॥(४) म्हणतात॑. (कार्यकारणभाव स्थानिक भेदावर आधारलेला आहे.) 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५४३ 


मापन केले, तर लाखो प्रकाशवर्षांच्या अंतरावरील त्या दुसऱ्या इलेक्ट्रॉनचे परिवलन 
तत्काळ *धन' बनते ! आता येथे प्रश्न असा निर्माण होतो की आम्ही पृथ्वीवरील 
इलेक्ट्रॉनचे मापन 'क्रण' केले आहे, हे त्या लोखो प्रकाशवर्षे अंतराबरील 
इलेक्ट्रॉनला कसे कळते ? माहितीच्या देवाणघेबाणीला वेळ लागतो. ही देवाणघेवाण 
जास्तीत जास्त वेगाने झाली तरी ती प्रकाशाची वेगमर्यादा ओलांडू शकत नाही. 
कारण (आईन्स्टाइनच्या सापेक्षता सिध्दांतानुसार) प्रकाशाचा वेग (सेकंदाला 
१८६००० मैल) हा भौतिक विश्वातील सर्वात जास्त वेग असून त्याच्यापेक्षा जास्त 
बेग विश्वात अस्तित्वात नाही, त्या वेगाच्या यवादियुळेच 'विश्षात कार्यकारणशेद 
न्पिधिझाला आहे व काळाला अर्थआप् झाला आहे.* अशारीतीने क्नाँटम सिध्दांत 
भौतिक विश्वात (स्थूल जगात) सुध्दा विरोधास (91007) निर्माण करतो. म्हणून 
तो भौतिक विश्वाचा पूर्ण सिध्दांत होऊ शकत नाही; तो अपुरा सिध्दांत आहे, असे 
आईन्स्टाइनने या प्रयोगाने 'दाखवून' दिले आहे." (हा प्रयोग अर्थात काल्पनिक 
आहे.) 

याला बोहरने पुढीलप्रमाणे उत्तर दिले आहे. या प्रयोगातील दोन कणांची 
व्यवस्था (५० ए॥1॥10)85 59५८) ही अबिभाज्य (1101718101) आणि अखंड 
(१1०८) आहे. त्यांच्यातील संबंध अंतरावर अवलंबून नाही. त्यामुळे व्यवहारातील 
माहितीच्या देवाणघेवाणीचा तेथे संबंध पोहोचत नाही. क्काँटम सिध्दांताने स्थानभेदावर 
आधारलेला कार्यकारणभाव नष्ट केला आहे. क्काँंटम सिध्दांतानुसार संपूर्ण विश्व 
अखंड व एकसंध आहे. याचा अर्थ असा की जे 'येथे' घडते ते 'तेथे' घडण्यावर 
अवलंबून आहे व जे 'तेथे' घडते ते 'येथे' घडण्यावर अवलंबून आहे. पण हे 
तात्त्विकदृष्ट्या घडत असल्यामुळे व्यावहारिक जगात (व्यावहारिकदृष्ट्या) त्याचा 
परिणाम दिसून येत नाही." 


डेव्हिड बोहम हीच गोष्ट पुढीलप्रमाणे सांगतो » ][|[याव(8/ पाट लाट 
पणां४टा58 185 (0.0९ पाता 5(००१ 85 व 5९28 णात शत€त बाण, 1 "ली | 
काव ४७5 ीा!ठ इलवाचा21४ भात ॥ितलुत्याया1॥ ७०५७( एका 0.5 10 जिातिच- ' 
1061191 58115"*१* याचा अर्थ असा; '* अंतिमत: संपूर्ण विश्व एकसंध ब अबिभाज्य 
आहे, असे मानले पाहिजे. त्यामध्ये स्वतंत्रपणे व वेगळेपणाने अस्तित्वात असलेले 
मूलभूत भाग आहेत, या समजुतीला काही अर्थ नाही, कारण विश्वाचे तुकडे करता - 
* याला 'कालाचा बाण' (४100 ० 111८) म्हणतात. प्रकाशाचा वेग ओलांडला तर काल उलटा ' 
फिरेल ! 'कार्य' हे 'कारण' बनेल ! उदा. नातू आजीच्या अगोदर जन्मेल ! (तो कदाचित आजीला 
ठारही मारील !) याला ॥॥1८ ०४५९| म्हणतात. हे अर्थात्‌ अशक्‍य आहे. कारण आजीशिवाय नातू 


जन्माला येऊ शकत नाही, तो तिला ठार कसा मारील ? तात्पर्य 11112 118५७) (कालाची उलट गती) 
अशक्य आहे. ती बिरोधाभास निर्माण करते. 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५४४ 


येत नाहीत." 

आईन्स्टाइन आपल्या भूमिकेला शेवटपर्यंत चिकटून राहिला असला तरी 
वरील निबंध (१९३५ साली) लिहिल्यानंतर बर्‍याच वर्षांनी आपल्या आत्मचरित्रपर 
लिखाणाद त्याने पुढील एक महत्त्वपूर्ण विधान केलेले आढळून येते. कॉँटम सिध्दांताने 
निर्माण केलेला विरोधाभास कसा नाहीसा करता येईल, हे सांगताना तो म्हणतो, 
“(९ 0६) 85८8७ पीठा ॥1$ एजा01एडया 0४ 855प॥१॥ी षे ष्ट्र 081 शा€8$5परागाष् 5, 
[पाह 158 जाड [डार्िटोट आखा) टकटक) लावा एव] झापा धीरा 
$, (एट णा हा एव्षापटीट जाटक्ा) 0709 तलाश 0षट प0ल€10०॥(19 1९8) [1800 
85 डाला 0 एम कला वाद झुवची!! डटशावाटित ति0ा हला जाह." याचा 
अर्थ असा : "हा निष्कर्ष (विरोधाभास) टाळण्याचे दोनच मार्ग आहेत. एक म्हणजे, 
एका इलेक्ट्रॉनचे मापन केले की मानसिक पातळीवर (क्चिर संक्रमणाने) (दुसऱ्या 
इलेक्ट्रॉनची खरी अवस्था (मापन) बदलते, किंवा स्थानिकदृष्ट्या वेगळे असलेल्या 
त्या दोन इलेक्ट्रॉत्सना वस्तुतः स्वतंत्र व वेगळे अस्तित्व (खरेपणा) नाही असे 
मानणे,'' पहिला पर्याय (मानणे) इलेक्ट्रॉन्सना (जड समजल्या गेलेल्या वस्तूंना) 
“मन' असल्याचे मान्य करतो, तर दुसरा पर्याय विश्व एकात्म ( अविभाज्य) 
असल्याचे-त्यात स्थानिक भेद नसल्याचे-मान्य करतो. दोन्ही पर्याय ब्रह्मविद्येचे 
आध्यात्मिक (अतींद्रिय) सत्यच प्रतिपादतात. कारण दोन्हींचा अर्थ 
आध्यात्मिकदृष्ट्या एकच आहे. (एकात्म विश्वातच विचारसंक्रमण शक्‍य आहे.) 

पुढे १९६४ साली जे. एस्‌. बेल या भौतशास्त्रज्ञाने एक प्रमेय मांडले. हे 
“बेलचे प्रमेय* म्हणून भौतविज्ञानात प्रसिध्द आहे. त्यात त्याने हे दाखवून दिले 
की क्वांटम सिध्दांत करीत असलेली भाकिते (&७1५॥.०8) 1801701015) खरी असतील 
तर आईन्स्टाइनची स्थानिक भेदावर (1008119 वर) आधारलेली कार्यकारणभाव 
(915419) व भौतिक वास्तबता (59५1०41 1८4॥)) या दोन्हीविषयीची कल्पना 
खोटी ठरते. हेन्री स्टॅप या भौतशास्त्रज्ञाने या बेलच्या प्रमेयाबिषयी म्हटले आहे की 
«जेलचे प्रमेय हा विज्ञानातील सर्बात मोठा अगाध शोध आहे." ("80॥'5 पाटण- 
दषा 15 0६ ॥108 ७०9िणा8 चा$2०%९४र्णा 5लया2८.”**) असे त्याने म्हणण्याचे 
कारण ते प्रमेय पाश्नात्य विज्ञानाचा पाया समूळ उखडून टाकते ! आणि काँटम 
सिध्दांताची भाकिते कधीही खोटी ठरलेली नाहीत, हे लक्षात ठेवले पाहिजे ! 

पुढे १९८२ साली अँस्पेक्ट आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी पॅरिस येथे 
आईन्स्टाइनने सुचविलेला वरील ईपीआर पॅरॅडॉक्स'चा प्रयोग प्रत्यक्षात केला. या 
प्रयोगाने बेलच्या शयेयाला पुटटी मिळाली / म्हणजे कॉटेम सिध्दांत करीत असलेली 
भाकिते खरी आहेत, हे छुन्हय व गिणाविकपणे सिध्द झाले. विश्व हे सूक्ष्म जगातच 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५४५ 


नव्हे तर स्थूल जगातही कार्यकारणभावावर आधारलेले नाही; भौतिक वास्तवता 
(॥॥१5८४॥८१॥१) ही पाश्चात्य विज्ञान समजते (किंवा आईन्स्टाइन समजतो) तशी 
स्थानिक भेदावर आधारलेली नाही, म्हणजे विश्वाचे स्थानिक पातळीवर तुकडे 
करता येत नाहीत; विश्व हे अखंड व अविभाज्य आहे, विश्वाचा प्रत्येक भाग त्याच्या 
इतर सर्व भागाशी अतूटपणे व अर्थपूर्णणीतीने जोडला गेला आहे, हे काँटम सिध्दांताचे 
प्रतिपादन अँस्पेक्टच्या प्रयोगाने निर्णायकपणे सिध्द झाले. * 


विश्व अखंड वा अविभाज्य आहे किंबा विश्वाचे तुकडे करता येत नाहीत, 
याचा अर्थ असा की विश्वाच्या प्रत्येक भागाला संपूर्ण विश्वाइतकेच महत्त्व 
आहे ब अस्तित्वही आहे. ' अस्तित्वही आहे', याचा अर्थ असा की 'िक्षाचा 
अत्येक भाण, त्यातील एक सूक्य अणूतुध्दा संपूर्ण विश्व शतिबिंबित करतो; एका 
अणूत सर्व विश्व सामावलेले आहे, असा याचा अर्थ होतो. [“कणाकणात भगवान 
भरला आहे' यांचा हाच अर्थ आहे. अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ । म्हणजे 
आत्मा (ब्रह्म) अणूपेक्षाही लहान आहे व महत्‌ (विश्ना) पेक्षाही मोठा आहे, या 
कठोपनिषद्‌ वचनाचा हाच अर्थ असून तुकारामांनी अणूऐेणूया थोकडा / तुका 
आकाशाएक्दा ॥या अभंगात हेच सांगितले आहे. घुइल्यम ब्लेक या कवीने 1७ 
$९€8 छणात घावे टायर $क्मात 90 प९8900 11 9 ७५0७८ या पंक्तीत हेच 
सांगितले आहे.] एका अणूत विश्व सामावलेले असल्याने कोणतीही एखादी व्यक्ती 
विश्वाशी तादात्म्य पावून वैश्विक अनुभूती (0057112 ('०15010५851९55) घेऊ शकते 
असा याचा अर्थ होतो. हीच ' गूढानुभूती " (१७८ 2टार्‍हा०€) अथवा 
'ब्रह्मानुभूती' आहे. याच्या उलट विश्वापासून, त्यातील प्रत्येक व्यक्तीपासून, आपण 
कोणी वेगळे आहोत, अशी कल्पना करणे (द्वैत भावना) हा भ्रम ठरतो. ही अतींद्रिय 
(आध्यात्मिक) सत्याशी (ब्रह्माशी) प्रतारणा किंवा फारकत (5८७७181) असून 
ते “वैज्ञानिक पाखंड' ठरते. म्हणजे ते वैज्ञानिकदृष्ट्या -अतींद्रिय वैज्ञानिकदृष्ट्याच 
नव्हे तर, आता भौतिक वैज्ञानिकदृष्ट्यासुध्दा ! -खोटे (भ्रम) ठरते ! ही दंतकथा 
नसून रोकडे, (भौतिक) सत्य आहे; आणि एका नव्या छायाचित्र-ग्रहणाच्या . 
* याचा अर्थ प्रकाशापेक्षा जास्त वेगाने वैश्विक पातळीवर माहितीची देवाणघेवाण होते, असा होतो, ' 
_ पण मग पू. ५४४ म्हटल्याप्रमाणे प्रकाशाच्या केणपयादिपुळे स्थूल जगात कार्यकारण्माव अस्तित्वात ' 
आलेला असल्यामुळे तती मर्यादा ओलांडली जाते हे अस्पेक्टच्या प्रयोगाने सिध्द झालेले असेल तर 
- *कालाचा बाण' उलटा होऊन कारणाच्या अगोदर परिणाप-म्हणजे आजीच्या अगोदर नातवाचा . 
जन्म-घडणार नाही काय ? असा प्रश्न निर्माण होतो. याचे समाधान असे की ही माहितीची देवाण- - 
घेवाण व्याबहारिक पातळीबर-म्हणजे संदेशवहनाच्या रुपाने (5121511112) होत नाही. म्हणजे त्या 
'माहिती"ला 'व्याबहारिक अर्थ' नाही ' अतींद्रिय (आध्यात्निक) अर्थ' आहे. युंगच्या 5शातया०टा!/ 
च्या दृष्टीने त्याला 'अर्थ' आहे. आईन्स्टाइनच्या विशेष सापेक्षता सिष्दांताच्या दृष्टीने त्याला 'अर्ध' 
नाही. पाहा. 111९ णक्गार्शा र शप 1 विजा (1979) (809 टा, 0.313, (एता ०) 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५४६ शै 


(फोटोग्राफीच्या) तंत्राने ते सिध्द झाले आहे. याला 'वैश्विक चित्रग्रहण'* (०1०९- 
18४) म्हणतात ब या तंत्राने घेतलेल्या छायाचित्राला 'बैश्विक चित्र* (प००ष्ठा9॥) 
म्हणतात. डेनिस गॅबोर याने या नव्या तंत्राचा १९४७ साली प्रथम शोध लावला. 
त्याबद्दल त्याला नोबेल पारितोषिकही मिळाले आहे. पण लेझर किरणांच्या शोधाच्या 
अभावी ते तंत्र प्रत्यक्ष अंमलात येण्यास वेळ लागला. या तंत्राने घेतलेल्या एखाद्या 
वस्तूचे -उदा. सफरचंदाचे-छायाचित्र नुसत्या डोळ्यांनी पाहिले तर काहीच दिसत 
नाही. पण लेझर किरण फिल्मवर पाडून पाहिले तर त्रिमितीचे सफरचंद वास्तवरुपाने 
प्रत्यक्ष समोर प्रकट होते. या चित्राचे वैशिष्ट्य असे की ज्या फिल्मबर ते चित्र घेतले 
आहे, त्याचा निम्मा भाग कापून त्यात पाहिले तरी संपूर्ण सफरचंद्र दिसते ! इतकेच 
नव्हे तर त्याचे पुन्हा तुकडे करुन त्यात पाहिले तरी प्रत्येक तुकड्यात संपूर्ण सफरचंद 
दिसते ! (मात्र तुकडे लहान होतील तसे ते अंधुक बनत जाते.) *कणाकणात भगवान 
आहे' या अतींद्रिय तत्त्वाचा हा साक्षात भौतिक पुरावा होय ! 

कार्ल प्रित्रॅम या शास्त्रज्ञाने हेच वैश्विक तत्त्व (होलोग्राफीचे तंत्र) मानवी 
मेंदूलाही लागू केले असून मानवी मेंदूत स्मृतीचे केंद्र (1]0)/ ८८1८) मेंदूशास्त्रज्ञांना 
न सापडण्याचे कारण स्मृती ही मानवी मेंदूत *स्थानिक' (10741) नाही, वैश्विक 
(हा%४) आहे, हे आहे, हे त्याने दाखवून दिले आहे. मानवी मेंदूचा बराच भाग 
अपघातात नष्ट झाला तरी स्मृती नष्ट होत नाही, याचे हेच कारण आहे. (ही गोष्ट 
कार्ल लॅशली या मेंदूशास्त्रज्ञाने प्रत्यक्ष उंदरावरील प्रयोगाने दाखवून दिली आहे.) 
जॉन लॉर्बर या ब्रिटिश मज्जाशास्त्रज्ञाला कवटीत मेंदूऐवजी ९५% पाणी ((ट2- 
0708118) 1७1१) भरलेल्या अनेक व्यक्ती आढळल्या असून त्या सर्वसामान्य 
प्राणसाची बौध्दिक कामे करीत असल्याचे आढळून आले आहे ! अशा एका 
व्यक्तीचे बुध्द्यंक (आयू -क्यू.)१२६ असल्याचे त्याला आढळून आले आहे !'* 
सर्वसामान्य माणसाचे बुध्द्यंक १०० असते, हे येथे लक्षात ठेवावे. (माणसाच्या 
डोक्याचे कॅट्स्कॅन करुन-शस्त्रक्रिया न करता-हे तपासून कवटीत पाणी किती ब मेंदू 
किती हे ठरविता येतें. संबंधित एक व्यक्ती मेल्यानंतरही शवचिकित्सेत याची खात्री 
झालेली आहे,) मानवी मनाला आपले (बौध्दिक) कार्य करण्यासाठी संपूर्ण मेंदूची 
आवश्यकता माही. त्याच्या थोड्या भागावरही त्याचे काम चालते, (कारण 
“कणकण में भगवान* आहे.) याचा हा मेंदूशासत्रीय व मानसशास्त्रीय पुरावा होय ! 

चिंपँझी माकड व मानब यांच्या जनुकामध्ये (४७५७) ९९% जनुके 
सारखीच आढळून येतात. फक्त १% जनुकात फरक दिसून येतो. (म्हणून ९९% 
जनुकात मानबी गुणधर्म सामावलेला नाहीत; तो 'कचरा' जनुके-101-19१/ म्हटली 
जातात.) मग ती का निर्माण झाली आहेत ? त्यांचे काय काम ? ९५% मेंदू 
कवटीत नसला तरी चालते. मग त्या ९५% चे काय काम ? तेच या *जंक' 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५४७ 


(कचरा) समजल्या गेलेल्या जनुकांचे काम ! कोट्यवधि पुंबीज निर्माण होतात. 
त्यापैकी एकच पुबीज स्रीबीज सुफलित करतो. मग त्या निरुपयोगी कोट्यवधि 
पुंबीजांचे काय काम ? ब्रह्मांडात अब्जावधि सूर्य व तारकाबिश्वे आहेत. त्या सर्वात 
पृध्बीसारखे ग्रह व मानवासारखे बुध्दिमान प्राणी असतीलच असे नाही, मंग ते का 
निर्माण झाले आहेत ? मागे सांगितले आहे की कपातील चहाला विश्वात अब्जाबधि 
तारकाविश्वे आहेत हे 'कळते'. ते कसे वा का “कळते' ? कारण ती तारकाविश्वे 
अस्तित्वात आहेत. म्हणून कपातील चहाही अस्तित्वात' आहे ! (त्याला 'जडत्व' 
आहे.) ती तारकाविश्वे अस्तित्वात नसती तर तोही अस्तित्वात नसता ! व्यक्ती 
ब्रह्मांडावर अवलंबून आहे, व ब्रह्मांड व्यक्तीवर अबलंबून आहे. एका व्यक्तीसाठी 
ब्रह्मांड आहे, व ब्रह्मांडासाठीही एक व्यक्ती आहे. एकाला दुसऱ्याच्या 
अस्तित्वाखेरीज ' अर्थ' नाही. विश्व आविभाज्य आहे, याचा हा अर्थ आहे. एकात 
'अर्थ' निर्माण करण्यासाठी अनेकांची आवश्यकता आहे. एक स्त्रीबीज सुफलित 
करण्यासाठी कोट्यावधी 'निरुपयोगी' पुंबीजांची आवश्यकता आहे ! एक नर व 
राणीभुंगी यांच्यासाठी असंख्य कामगार मुंग्या राबत असतात. त्यांची आवश्यकता 
आहे. त्या सर्व मुंग्या बांझ (*निरुपयोगी'च) असतात. पण त्यांच्याशिवाय मुंग्याचे 
वारुळ (वा मधमाशांचे पोळे) अस्तित्वात येत नाही, या वैश्विक नाटकाचेही तसेच 
आहे. म्हणून उपनिषद्कारानी *ब्रह्मा*च्या तोंडी “एको5हं बहु स्याम्‌* (एकटा मी 
अनेक रुपांनी नटू इच्छितो) असे शब्द घातले आहेत. म्हणून “एका'त जे ब्रह्म 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५४८ 


आहे, ते 'बहु' तही आहे. त्या 'एका'ला 'बहु' मुळे आणि त्या “बहु'ला एकामुळे 
'अर्थ' व “अस्तित्व' प्राप्त झाले आहे-आणि महत्त्वही ! दोन्हीशिवाय नाटक 
रंगणारच नाही ! विश्व अविभाज्य आहे ते या अर्थाने. वैश्विक छायाचित्राचे (19०६- 
1१॥॥४चे) तंत्र हेच सत्य प्रतिबिंबित करते. डेव्हिड बोहमने या वैश्विक छायाचित्राचेही 
उदाहरण दिले असून ते स्थिरचित्र असल्यामुळे ते व्यावहारिक चित्रण नव्हे. क्ॉँटम 
सिध्दांताच्या दृष्टीने विश्व अविभाज्य आहे ते स्थिरचित्राच्या दृष्टीने. पण व्यवहारात 
ते चलच्चित्र आहे. हे कळण्यासाठी बोहमने व्यवहारातील एक उदाहरण दिले 
आहे. (सोबतचे चित्र पाहा.) (हा दृष्टांत बोहमच्या छणलशा 55 १01 तुग ल्या 
0पकश- या ग्रंथातून घेतला आहे.) 
एका काचेच्या पाण्याच्या टाकीत एक मासा फिरत आहे. त्याचे दोन 
टी.व्ही. (दूरदर्शन) पडद्यावर दोन वेगवेगळ्या दिशेतून चित्रीकरण करणाऱ्या कॅमेऱ्यांनी 
प्रक्षेपण करण्यात येत आहे. मासा एकच असला तरी दोन टी.व्ही. पडद्यावर त्याची 
दोन भिन्न चित्रे दिसतात. एकात तो मासा बाजूने दाखवला आहे. दुसऱ्यात तो 
समोरुन दाखवला आहे. पाहणाऱ्याला दोन भिन्न मासे आहेत असे त्यांच्या भिन्न 
कोनातून घेतलेल्या चित्रामुळे वाटते. पण दोन्ही चित्रातील माशांची हालचाल सारखीच 
होत असते. म्हणजे ती एकसमयावच्छेदेकरुन होते, कारण मासा एकच आहे, दोन 
भिन्न कॅमेऱ्यामुळे एका माशाचे दोन भिन्न मासे झाले आहेत इतकेच. हाच 
*दृष्टिसृष्टिवाद' (जन्डाशटा एवतीटाफ8णा) होय, येथे दोन टी.व्ही. संच दाखवले 
आहेत. पण त्यांची संख्या कितीही बाढवता येते; आणि ते संच एकमेकापासून 
कितीही दूर ठेवले जाऊ शकतात. त्यामुळे काही फरक पडत नाही. आईन्स्टाइनच्या 
प्रयोगातील दोन इलेक्ट्रॉन्स एकमेकापासून कितीही दूर अंतरावर असले तरी त्यांचे 
परिबलन (50) एकसमयावच्छेदे करुन कसे बदलते हे या दृष्टांतावरुन वाचकांच्या 
लक्षात येईल. काँटम सिध्दांतामुळे स्थानिकता (0751179) -स्थानिक भेद कसा नाहीसा 
होतो, स्थानिकतेवर आधारलेला कार्यकारणभाव [म्हणजे येथे घडणाऱ्या घटनेबरच 
येथील घटनेचे घडणे अवलंबून असते, ही कल्पना] कसा भ्रामक आहे, विश्व 
अविभाज्य कसे आहे. [म्हणजे जे ' येथे' घडते ते तेथे' घडणाऱ्या घटनेवर कसे 
अवलंबून आहे] हे या चित्रात दाखविलेल्या माशाच्या उदाहरणावरुन बाचकांना 
स्पष्ट होईल..एकच मासा असंख्य टी.व्ही. संचातून दाखवता येत असल्यामुळे त्या 
एका माशाच्या. ठिकाणी “ब्रह्माची (ईश्वराची) कल्पना केली तर ते 'ब्रह्म' कसे 
अनेक रुपांनी नटू शकते, हेही कळेल. दृश्य विश्वात *अनेकत्व' दिसत असले तरी 
त्या अनेकत्बाच्या पाठीमागे एकच 'ब्रह्म' तत्त्व कसे दडले आहे, हे यावरुन 
वाचकांच्या लक्षात येईल. हाच “अद्वैत वेदांत' असून अनेकत्वाच्या पाठीमागे 
दडलेल्या ह्या एकमेवाद्वितीय (अद्वैत) ब्रह्म-तत्त्षाचे वर्णन क्ग्वेद “एकं सद्‌ विप्रा 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५४९ 


बहुधा बदन्ति? (म्हणजे “एक सत्य अनेक रुपांनी सत्पुरुष वर्णन करतात' या शब्दात 
करतो. हेच वैदिक सत्य उपनिषदे “ एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रुपं रुपं प्रतिरुपो 
बहिश्ष' (कठ. उप. २.२.९) या शब्दात करतात. याचा अर्थ 'सर्व भूतमात्रांच्या 
अंतरातून एकच आत्मा-एकच तत्त्व-निरनिराळ्या रुपांनी प्रकट होत असते, हे खरे 
असले तरी ते त्या सर्वांच्या बाहेरही आहे' असा आहे. (बहिक्ष < बाहेर) वरील 
दृष्टांतात दाखवलेला मासा सर्व टी. व्ही. संचात वास करीत असूनही (त्या. सर्वातून 
प्रकट होत असूनही) तो सर्वांच्या बाहेर कसा अस्तित्वात आहे, हे दिसून येते. 
टी.व्ही. मधील मासा हा खरा नसून खऱया माशाची ती केवळ प्रतिमा आहे. खरा 
मासा त्या सर्वांच्या बाहेर-वेगळा-आहे. ते 'ब्रह्म'च फक्त खरे आहे. *ब्रह्म सत्यं 
जगन्मिथ्या* हे अद्वैत वेदांताचे (ब्रह्मविद्येचे) ब्रह्मवैज्ञानिक सत्यच काँटम सिध्दांत 
भौतिकशास्त्रातून सप्रयोग कसे दाखवून देतो, हे डेव्हिड बोहमने दिलेल्या या 
दृष्टान्तावरुन बाचकांना कळेल. * 


क्नाँटम सिध्दांताने भौतिक जगातून कार्यकारणभावाचे उच्चाटन केले आहे 
याचा अर्थ भौतिक जगातील घटना क्लाँटम़ सिध्दांतानुसार अपघाताने, यदृच्छेने 
(2९) म्हणजे अनियमितरीतीने घडतात असा होतो. म्हणून आईन्स्टाइनने त्याला 
बिरोध केला होता. तो विरोध करताना त्याने म्हटले होते की “ईश्वर जुगार खेळत 
नसतो." (000 4००5 ॥०५ 11४४ ५८९.) याला बोहरे प्रत्युत्तर दिले होते की “ तुम्ही 
ईश्वराला त्याने काय करावे हे सांगू नये.'' अँस्पेक्टच्या प्रयोगाने आईन्स्टाइनचे 
म्हणणे खोटे ठरले ब बोहरच्या भूमिकेला पुष्टी मिळाली. याचा अर्थ ईश्वर खरोखरच 
जुगार खेळतो, हे सिध्द झाले, असा होतो असे समजायचे काय ? असे समजण्याचे 
कारण नाही. कारण बिश्व नियमबध्द असल्याचे आढळून येते. (विज्ञानाची भाकिते 
खरी ठरतात ही वस्तुस्थिती विश्वाची ही नियमबध्दताच सिध्द करते. ) आता प्रश्न 
असा की कार्यकारणाच्या अभावातून-क्नाँटम 013176 मधून - (किंबा अनिश्चिततेतून) 


* फ्लेटोने 1१९७५॥७॥ या ग्रंथात गुहेच्या दृष्टांताने हे जग सावल्याचे कसे आहे, हे दाखवून दिले आहे. 
एडिंग्टनने आपल्या 1॥९ ७0९ ग ७९ ला7झट्ञा फळात या ग्रंथात म्हटले आहे की, 
*'भौतिक विज्ञानाचा संबंध फक्त सावल्यांच्या जगाशी आहे, याची स्पष्ट जाणीव आधुनिक भौतवैज्ञानिक 
प्रगतीने भौतशास्त्रज्ञांना करुन दिली आहे," (). (७11) श्रीडिंजर या भौतशास्त्रज्ञाने म्हटले आहे की, 
“णह शण ठर्जाभरडच णाय रज जीच०0५, 011 रट फरा2 110 400६2 ०; ४९ 
पएाग्प्ठी[ दर ४ काटाच तटयााषट्र शाणी 0९ ७०0 1४०,” (७४ 19 1,120 क्यात ऐवात 
४00 )॥81/टा, ७.121) म्हणजे ''भौतिक विज्ञानाचे जग सावल्यांचे आहे, याची आम्हाला कल्पना 
नव्हती. आम्ही खऱ्या जगाशीच व्यबहार करीत आहोत असे समजत होतो." या ब इतर अनेक 
भौतशास्त्रज्ञांनी स्पष्टपणे मान्य केले आहे की या सावल्या कशाच्या आहेत, हे सत्य ('ब्रह्म') 
भौतविज्ञानाच्या साधनांनी शोधणे अशक्य आहे, उदा, जेम्स जोन्स ऐसा (1४श%?, ७. 
111) एर्डिग्टन ($लेलाल्र झाठ ९ [5९671 भगत ; “गाळ १05 5॥जा ९३2 115185 
पाक ॥ 201005 80 ॥01 ]21९0(१02 08011१ 01९ 8४1100. (आव्त00/$),” 


बिज्ञान आणि चमत्कार / ५५० 


नियमबध्दता (निश्चितता) कशी निर्माण होते ? अनियममितपणातून नियमितपणा 
कसा निर्माण होतो ? सूक्ष्म जगात अनियमितपणा (८18106 01 12971557९५) आहे 
ब स्थूल जगात नियमितपणा (281६१ ण 18४0111255) आहे, असे आढळून 
येते. हे कसे ? सूक्ष्मातील अनियमितपणा स्थूलात नियमितपणा कसा बनतो, हा 
प्रश्न सूक्ष्म जगाचे स्थूल जगात कसे परिवर्तन होते या प्रश्नाशी निगडीत आहे. 


श्रो्डिजरच्या मांजराच्या प्रयोगात मानवी मनापुळे सृक्ष्म जगाचे स्थूल 
जगात रुपांतर होते, हे आपण पाहिले आहे. (भौतशास्त्रज्ञांना ही साधी गोष्ट त्यांच्या 
भौतिक वादामुळे दिसत नसल्यामुळे त्यांच्यापुढे ही “मापनाची समस्या -गाटय- 
पाटा! ॥०७७॥- निर्माण झाली आहे.) मांजर मेले आहे की जिवंत आहे 
याविषयीची अनिश्चितता प्रयोगकर्ता (मानवी मन) पेटी उघडून पाहून नाहीशी करु 
शकतो (व ही समस्या सोडवू शकतो.) म्हणून सूक्ष्म जगातील अनिश्विततेचे स्थूल 
जगातील निश्चिततेमध्ये मानबी मनामुळे परिबर्तन होते. अँस्पेक्टच्या प्रयोगानेही 
दाखवून दिले आहे की लाखो प्रकाशवर्षे अंतरावरील इलेक्ट्रॉनचे अनिश्चित परिवलन 
(७७) आम्ही (मानवी मन) पृथ्वीवरील इलेक्ट्रॉनचे मापन करुन निश्चित करु शकतो. 
याचा अर्थ असा की विश्वाच्या अविभाज्यतेमध्ये मानवी मनाचा सहभाग (5व- 
॥९॥७०५५॥) आहे. पण बोहमच्या दृष्टांतातील माशाची हालचाल ही काही मानवी 
मनावर अवलंबून नाही, हे स्पष्ट आहे. या उदाहरणात मानवी मनाचा सहभाग शून्य 
आहे, असे दिसते. पण वस्तुतः तसे समजण्याचे कारण नाही, त्या माशाचे कोणत्या 
कोनातून चित्रीकरण करावयाचे व त्याची टी.व्ही पडद्यावर प्रतिमा पाहायची, हे 
आपण (मानवी मन) ठरवू शकतो. (म्हणूनच या माशाच्या उदाहरणाला 
*दृष्टिसृष्टिवाद' म्हटले आहे. कारण आपण ठरवू त्या कोनाची 'दृष्टी' माशाची 
“सृष्टी' निर्माण करते.) तथापि माशाच्या हालचालीवर आपले नियंत्रण नाही ही 
वस्तुस्थिती आहे. ती हालचाल तो मासा स्वतः ठरवतो. तो माझा ब्रह्माच्या जागी 
असल्याची कल्पना वर मांडली आहे. या कल्पनेनुसार *ब्रह्म' स्वतःची हालचाल 
(“सृष्टी') स्वतःच (निर्माण) करु शकते; मानवाला ती हालचाल ('सृष्टी' ) कोणत्या 
कोनातून पाहायची (*मापायची') हे ठरविण्याचे फक्त स्वातंत्र्य आहे. आपल्या 
(मानवाच्या) पाहण्याच्या स्वातंत्र्याला माशाच्या (*ब्रह्मा'च्या) हालाचालीमुळे 
विशिष्ट मर्यादा पडते, असा याचा अर्थ होतो. येथे कार्यकारणभावाचा सूत्रधार 
स्वत: तो मासा (:ब्रहा') आहे; मानवी मन फक्त त्या कार्यकारणभावाचा भागीदार 
(८७५) आहे, असे म्हणता येईल. उपनिषदाच्या भाषेत ब्रह्म (*ईथर' ) 
तकर्मांध्यक्ष' आहे. मनुष्य त्या कर्माने बांधला गेला आहे. ज्ञानेश्वरांच्या भाषेत 
करणे का न करणे / हे अवघे तोचि जाणे / विश्ष चलतसे जेणे / पारयात्मोने / 
(ज्ञाने. १२.११८) हा केवळ दृष्टांत वा उदाहरण नाही, तर प्रत्यक्ष ब्रह्मवैज्ञानिक 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५५१ 


सत्य आहे, हे पुढील प्रत्यक्ष घडणाऱ्या भौतिक घटनांच्या विवेचनावस्न स्पष्ट होईल. 


विश्वाचे नियम कोणाकडून वा कसे निर्माण होतात ? 


युरेनियम, थोरियम, रेडियम इ. किरणोत्सारी (56104८9) पदार्थातून 
सतत किरणे बा कण बाहेर पडत असतात. ते त्यातील अणूंच्या स्फोटातून बाहेर 
पडत असतात. त्यातील एखाद्या अणूचा स्फोट केव्हा होईल याचे कसलेही भाकीत 
भौतशास्त्रज्ञांना करता येत नाही. कारण तो स्फोट पूर्णपणे अनिश्चित स्वरुपाचा असतो. 
तो त्या किरणोत्सारी पदार्थाच्या रासायनिक वा भौतिक (तापमान, दाब इ.) घटकांवर 
अवलंबून नसतो. त्याच्या भूतकालीन इतिहासावर किंबा वर्तमानकालीन 
परिस्थितीवरही तो अबलंबून नसतो, डेव्हिड बोहम याच्या शब्दात सांगायचे तर 
“त्या स्फोटाला काहीही कारण नसते... तो कशाशीही संबंध नसलेला असा पण 
मनानी (लहरी) स्वरुपाचा असतो.'' (तिरपे शब्द मुळातून.) ("०85 ॥०! 
॥ ०४९ 19 एब५९5... (11 15) 7्फ्करायिट!/ वळवला 0९ 5156 ॥15( 111185 10 
लवा 010.(0 9170112 2150.” (801०5 1 पाट णाचा.) असे असूनही 
त्याचे एक गुप्त (दडलेले) वेळापत्रक असल्याचे दिसून येते. त्या वेळापत्रकानुसारच 
प्रत्येक अणू स्फोट पावतो. त्याला 'वेळापत्रक' म्हणण्याचे कारण त्या 'अकारण' 
- (१९५८४.॥) घडणाऱ्या अणुस्फोटातूनच तो अणू ज्या पदार्थाचा घटक आहे, त्या 
पदार्थाचे आयुष्य ठरते ! (याला त्याचे अर्ध- आयुष्य-51 -11८-म्हणतात. अर्ध- 
आयुष्य म्हणजे एखाद्या किरणोत्सारी तुकड्यातील निम्मे अणू स्फोट पावण्यास 
लागणारा काळ) उदा, युरेनियमचे अर्ध-आयुष्य ४५ लक्ष वर्षे, रेडियम & चे अर्ध- 
आयुष्य ३.८२५ दिवस, थोरियम €'चे अर्ध-आयुष्य ६०.५ मिनिटे इ, इ. आता 
प्रश्न असा की त्या त्या किरणोत्सारी पदार्थातील प्रत्येक अणूला त्या त्या पदार्थाचे 
आयुष्य किती आहे हे कसे कळते ? * कसे कळते' असे म्हणण्याचे कारण त्याचे 
आणुष्क एत्येक अणूचा स्फोटच ठरवतो / आईन्स्टाइनच्या (ईपीआर) प्रयोगातील 
लाखो प्रकाशवर्षे अंतरावरील इलेक्ट्रॉनला पृथ्वीवरील इलेक्ट्रॉनच्या परिबलनाचे 
मापन आपण 'क्रण' केले आहे, हे कसे कळते, असा जो प्रश्न वर विचारला होता, . 
तेशाच स्वरुपाचा हा प्रश्न आहे; किंवा प्रकाश दोन फटीतून पाठविण्याच्या प्रयोगातील : 
एखाद्या प्रकाशकणाला दुसरी फट बंद आहेत हे कसे कळते, असा जो प्रश्न बर 
बिचारला होता, तशाच स्वरुपाचा हाही प्रश्न आहे; किंवा पृथ्वीवरील कपातील॑ -. 
चहाला आकाशगंगेच्या पलीकडे अनेक तारकाविश्वे आहे, हे कसे कळते, असा जो . 
प्रश्न पू. १४० वर विचारला होता तशाच प्रकारचा हाही प्रश्न आहे; आणि या सर्व 
प्रश्नांचे उत्तर देण्यासाठी भौतशास्त्रज्ञांना कोणतेही भौतिक तत्त्व बा साधन 
उपलब्ध नाही. किरणोत्सारी पदार्थातील अणुंच्या मनमानी (8151119), अनिश्चित 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५५२ 


बा अकारण (३८99581) स्फोटातून त्या पदार्थाचे निश्चित आयुष्य ठरविणारा नियम 
कोण व कसा निर्माण करतो ? या नियमाचे कर्तृत्व (६४९1०9) कोणाला द्यावयाचे 
? याचे उत्तर भौतशास्त्रात न सापडण्याचे कारण वर उपनिषदांनी म्हटल्याप्रमाणे ते 
कर्तृत्व *बहिश्च' ढं म्हणजे या भौतिक विश्वाच्या बाहेर (एक्ा$९टापता!) आहे. 
भौतिक विश्व त्या कर्त्यांची केवळ प्रतिमा (सावली) आहे. 


येथे मानवी मनाला काही कर्तृत्व असल्याचे दिसत नाही. तथापि त्याला 
काहीच स्थान नाही, असेही म्हणता येत नाही. उदा. मांजराच्या प्रयोगात बंद पेटीतील 
मांजर केव्हा मरायचे हे त्या पेटीतील किरणोत्सारी पदार्थातील अणू (त्याचा स्फोट) 
ठरवितो. हे स्वातंत्र्य त्याला आहे, हे खरे असले तरी एक तासानंतर ते मांजर मेले 
आहे की जिवंत आहे हे मानबी मन ठरविते. येथे मांजराचे आयुष्य त्या किरणोत्सारी 
अणूच्या हातात आहे; ते मांजर मेले आहे की जिवंत हे पाहण्याचे स्वातंत्र्य फक्त 
मानवाला आहे. येथे ईश्वराच्या स्वातंत्र्याचा मानव फक्त भागीदार (591०७३०) 
बनतो. थोरियम, रेडियम इ. किरणोत्सारी पदार्थाचे आयुष्य त्या ब्रह्माच्या हातात 
आहे. त्यामुळे एखाद्या अणूच्या स्फोटावर (सूक्ष्म जगातील घटनेवर) त्याचे नियंत्रण 
नाही. (ते त्या ब्रह्माचे स्वांतत्र्य आहे.) तथापि त्या किरणोत्सारी पदार्थाचे आयुष्य 
किती आहे (त्याचे अर्ध-आयुष्य-॥41-॥॥८) याचे मात्र १००% भाकीत तो (मानब) 
करु शकतो. (याला सांख्यकीय भाकीत -513051291 9६0टठा म्हणतात. ) म्हणजे 
सूक्ष्म जगातील घटनांचे भाकीत तो करु शकत नसला तरी स्थूल जगातील घटनांचे 
भाकीत तो निश्चितपणे करु शकतो. अशारीतीने सूक्ष्म जगातील घटना (ज्या मानवाच्या 
दृष्टीने * अनिश्चित' आहेत त्या) ब्रह्म (ईश्वर) ठरबतो. (त्याच्या दृष्टीला त्या *निश्चित' 
आहेत. त्यांचे भाकीत त्याच्या हातात आहे.) स्थूल जगातील घटना मानवी मन 
ठरविते. त्यांचे भाकीत फक्त तो करु शकतो. अशारीतीने सूक्ष्मातील (अतींद्रिय 
जगातील) “*अकारणता” (4080581 ८1405) -अनिश्चितता-स्थूलात प्रानवी मनाठून 
“सकारणते मध्ये (कार्यकारणभावामध्ये) -निश्चिततेमध्ये-परिब्रर्तित होते. तात्पर्य, 
स्थूल जगातील कार्यकारणभाव (निश्चितता) किंवा नियमबध्दता (8४७- 
९७) मानवी ममाच्या माध्यमातून अस्तित्वात आली आहे, तिला “अर्थ' 
प्राप्त झाला आहे. याचेही कारण मानवी मन स्थूल देहाशी (व जगाशीही) तादात्म्य 
पाबले आहे, हे आहे. सूक्ष्म (अतींद्रिय) जगाशी -आत्म्याशी-ते तादात्म पावले 
तर कदाचित सूक्ष्मातील घटनांचे ज्ञान त्याला होऊ शकेल व त्यांचेही भाकीत 
कदाचित्‌ ते करु शकेल. ही गोष्ट अनिश्चितता तत्त्वाचा (॥टटाऊ 9 910०910) 


शोधक बर्नर हायजेनबर्ग याने पुढीलप्रमाणे सांगितली आहे. “31 115 1001- 
८१४९ [र्जा गिल०$प्फांट ण] टण द्ायड पीट एणाल्यांचाग[% ७० 15 जए्पष्टाश 
१00१ ७४ पाट तिटा8टजा 0210९६ ॥॥८ ॥॥९०॥८७७ (र्जा पाट चिता0टश्‍€ वाजा) 


क्षात पीटाट्छा र्जा 08 णात. 1 ४/८ ४व्ा८0(0 ताप च पी2 वरच एवधाटाट [9ि' 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५५३ 


६११॥181॥ पी८ 007 ०0९ 5लाण्तिटडा'$ खा] ७४७ लाटत व्र धाव एव] व्या" 
एग्राट क ४०७10 ॥३४९ (0 0७ (002 णिंल'05०00107 5 पा ७ (00८ पराठांट 


४०0 पराया ०छा5९!४९७, कात (181 15 प्रा100881012"*"< याचा अर्थ असा : 
“पण हे (सूक्ष्म जगातील अणूतून कणाचे बाहेर पडण्याविषयीचे) ज्ञान अनिश्चित 
बनते. कारण ते, ज्या अणुकेंद्रातून तो कण बाहेर पडतो, त्या अणुकेंद्राचा उर्वरित्त 
विश्वाशी होणाऱ्या आंतरव्यबहारावर अवलंबून आहे, म्हणून अनिश्चित बनते. समजा 
आम्हाला [उदा. त्या श्रोडिंजरचे मांजर असलेल्या पेटीतील किरणोत्सारी 
तुकड्यातील अणूतून] अल्फा कण विशिष्ट बेळीच का बाहेर पडला हे जाणून 
घ्याबयाचे आहे. त्यासाठी मग आम्हाला स्थत:सह संपूर्ण जगाच्या सूक्ष्म (अतींद्रिय) 
रचनेचे ज्ञान करुन घ्यावे लागेल. हे अर्थात्‌ अशकय आहे.'' (ठळक अक्षरे नंतरची) 
स्वत:सकट सर्व विश्वाच्या सूक्ष्म रचनेचे ज्ञान अशक्य आहे, असे येथे 
हायजेनबर्गने का म्हटले आहे ? त्याने विश्वाच्या सूक्ष्म रचनेत स्वत:चा का समावेश 
केला आहे ? कारण मानव हा विश्वाचा अविभाज्य भाग आहे. त्याला विश्वापासून 
अलग करता येत नाही. डेव्हिड बोहमने म्हटल्याप्रमाणे '1/11१ 810 1180 व्रा2 
७७९१1८.” म्हणजे मानवी मन व भौतिक विश्व अविभाज्य आहेत. त्यांना 
एकमेकापासून बेगळे करता येत नाही. "8०1 (111181 त ॥7५08]) [1005525 
वा८९85दशा(4119 (॥८ 58116 [॥००८५5७.” (म्हणजे 'मानसिक आणि भौतिक प्रक्रिया 
अर्धत:-सारांशाने-एकच आहेत') असे त्याने म्हटले आहे. कारण मानवी मनामुळेच 
भौतिक विश्वाला (भौतिक प्रक्रियांना) अर्थ (॥८७॥॥४) प्राप्त झाला आहे. म्हणून 
भौतिक विश्व समजण्यासाठी मनुष्याला प्रथम स्वत:ला (स्वत:चा आत्मा) समजून 
घेतला पाहिजे. कारण (बोहरने म्हटल्याप्रमाणे) मानव हा स्वत:च या बिशाच्या, 
रंगमंचावरील नटही (4०01) आहे आणि प्रेक्षकही (50८०७७1) आहे. 'नट' म्हणजे 
“भौतिक विश्व' आणि 'प्रेक्षक' म्हणजे “मानवी मन' (आत्मा). (आकृती क्र. ३ 
पाहा.) या आकृतीत मानव विश्व पाहात आहे, म्हणजे खरे तर तो स्वत:लाच पाहात 
आहे. म्हणून विश्व समजून घ्यावयाचे तर प्रथम स्वत:लाच समजून घेतले पाहिजे; 
आणि हे अशक्य आहे. कारण स्वत:चे ज्ञान, म्हणजे आत्मज्ञान, भौतिक विश्व 
समजल्याने होणार नाही. भौतवैज्ञानिकांना भौतिक बिश्चाचे खरे ज्ञान न होण्याचे ह 
कारण ते ज्ञान ते विश्वात (आपल्या बाहेर) शोधत आहेत. पण भौतिक विश्वात ते 
ज्ञान नाही. भौतिक विश्वाच्या 'बाहेर' ( ' बाहि&') ते ज्ञान आहे-म्हणजे ते 'आत?-. 
“आत्म्या' त-आहे.* म्हणून रामदास स्वामी म्हणतात, - 
* ही गोष्ट लिंकन बार्नेट या लेखकाने पुढीलप्रमाणे सांगितली आहे; '१॥०॥ 6028 ॥0(॥॥1215(81 
(९ ४९1180 ४६७ प ४९5९ 11(0 ए॥१ांता 0९ ॥३5 ७९सा 0481 70 0८ 189501 [व ॥€2 0025 


70: एात्शड[क्षार्त [प1ाइ्. (२९ 15 ॥॥॥5 8 0९01 ९0९825 ॥४$ट%,"” ॥॥९ [.(१श€ 
बेत य, एता (1956) [1० ७०0९1, ७ ४00९७० ०४ छटा], ७. 122. 


बिज्ञान आणि चमत्कार / ५५४ 


ऐक ज्ञानाचे लक्षण / ज्ञान म्हणजे आत्मज्ञान / 

पाहावे आपणासि आपण ।या नाव ज्ञान ॥ (दा. बो. ५.६.१) 

हे ज्ञान 'आपणासि आपण पाहून' होते, हे खरे असले तरी 'आपणास- 
आत्म्यास'-आपणाला 'विश्वा* त पाहूनही ते होऊ शकते. कारण 'कणाकणा'त 
भगवान आहे आणि “मनामना ' तही भगवान आहे. पण *कण' आणि *“मन' 
अविभाज्य आहेत, एकामुळे दुसऱ्याला अर्थ प्राप्त झाला आहे, हे विसरता येत 
नाही, पण या दोहोत अर्थ भरणारा वेगळाच-बहिश्व-आहे, हेही विसरुन चालणार 
नाही, हे ओळखणारे फार थोडे शास्त्रज्ञ आहेत. वुल्फगँग पॉली हा त्यापैकी एक 
असून त्याची ओळख वाचकांना यापूर्वी झालेली आहे. अर्थपूर्ण घटना 
९जालाणाटा) कोणत्याही भौतिक कारणाशिवाय (अकारण, 4९81581) का ब 
कशा घडतात हे सांगण्यासाठी कार्ल युंगने जो एक खास ग्रंथ लिहिला आहे, त्या 
ग्रंथाचा पॉली हा सहलेखक आहे. (संदर्भ क्र. २७३ पाहा.) पण अर्थपूर्ण घटना का 
बा कशा घडतात हे तो (पॉली) केवळ सांगत नाही, ते तत्त्व, प्रत्यक्षात तो आचरणात 
आणतो. आणि ते कसे आचरणात आणतो हेही आपण यापूर्वी पाहिले आहे. उदा. 
भौतशास्त्रज्ञांच्या प्रयोगशाळेतील उपकरणे केवळ मनाने (म्हणजे भौतिक 
कारणाशिवाय) मोडून पाडण्याची *भानामती' करणारा (ब अशारीतीने भौतिक 
जगात ' अर्थपूर्ण' घटना घडवून आणारा) तो एकमेव भौतशास्त्रज्ञ आहे. पण एवढीच 
त्याची ओळख नाही. तो अत्यंत तलठुख बुध्दीचा, भौतविज्ञानाचे अगाध ज्ञान 
असणारा शास्त्रज्ञ, असा त्याचा लौकिक होता. भौतविज्ञानाच्या त्याच्या या अगाध 
ज्ञानामुळे तो इतरांच्या चुका सहज दाखवून देत असे, आईन्स्टाइन व बोहरसुध्दा 
त्याच्या टीकेतून सुटू शकत नसत! भौतविज्ञानाची सदसद्विवेकबुध्दी (८०1501210९ 
म॑ ५४०७) असे त्याला सार्थ (टोपण) नांव यामुळे मिळाले होते. शास्त्रज्ञांना 
लिहिलेल्या पत्रांच्या शेवटी तो ४॥७॥ ० 0०१ (ईश्वरी क्रोध) अशी आपली सही 
करीत असे !** आईन्स्टाइनने त्याचे एके ठिकाणी इतके कौतुक केले आहे की असे 
कौतुक कोणत्याही शास्त्रज्ञाच्या वाट्याला आलेले नाही, 

विशेष म्हणजे पॉलीने भौतविज्ञानात जो शोध लावला आहे (व ज्याबद्दल 
त्याला नोबेल पारितोषिक मिळाले आहे) तो शोधही भौतविज्ञानात ' अर्थपूर्ण' 
घटना कशा घडतात हे सांगणाराच आहे ! हा शोध म्हणजे “पॉलीचे '०५८1७झं01' 
तत्त्व होय. यां तत्त्वामुळे भौतिक पदार्थांना “टणकपणा' (भौतिकत्व) आला आहे. 
अणूतील इलेक्ट्रॉनच्या कक्षेत दुसरा इलेक्ट्रॉन पॉलीच्या या तत्त्वामुळेच प्रवेश करु 
शकत नाही. या तत्त्वाविषयी जेम्स जीन्स हा प्रसिध्द भौतशास्त्रज् म्हणतो, “या 
(पॉलीच्या) ७५०५॥॥७०॥ तत्त्वामुळे स्थळात व काळात एक प्रकारची दुरुन क्रिया 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५५५ 


घडताना दिसते, जणू काही विशराच्या प्रत्येक भागाला त्याचे दुसरे दूरचे भाग काय 
करीत आहेत हे कळले आहे व त्यानुसार तो भाग आपले वर्तन ठरबतो आहे” (“11८ 
९7५९]पडाञा ॥॥0.91656ल15101॥1019 १ 50 013विटांला-चा-8-ती डाळ 0० 
$व९०€ करात एिगाट, १5 पाजप50्टा ९४ल णाजी १ा8 पहाट ताट शावर ७0ी८टा' 
वाड ७18 ७८2 क्या यात बट(९० बटटणया 21१." विश्वाच्या प्रत्येक भागाला 
त्याचे दुसरे दूरस्थ भाग काय करीत आहेत हे कळते असे पॉलीचे तत्त्व सुचवत 
असेल तर पुन्हा प्रश्न निर्माण होतो की विश्वाच्या दूरस्थ भागाचे ज्ञान त्याच्या प्रत्येक 
भागाला कसे होते ? विश्व एकसंध, अविभाज्य असल्याचाच हाही पुरावा असून तो 
सादर करणारे पॉलीचे तत्त्व तोच पुरावा सादर करणाऱ्या इतर अनेक भौतिक तत्त्वाशी 
सुसंगतच ठरते. [उदा. माखचे तत्त्व (कपातील चहा), हायजेनबर्गचे अनिश्विततेचे 
तत्त्व (किरणोत्सारी तुकड्यातून विशिष्ट वेळीच कण बाहेर पडणे), बोहरचे 
ल्याग!ह120%1४ चे तत्त्व (“कण' व 'तरंग' अशा दोन्ही स्वरुपामुळे फोटॉनला 
दुसरी फट बंद असल्याचे कळणे), ईपीआरचे *विरोधाभासी' तत्त्व (दूरस्थ 
इलेक्ट्रॉनचे परिबलन बदलणे.)] ही सर्व तत्त्वे भौतिक घटनांचे स्वरुप वैश्विक 
(हॉक) असल्याचे सिध्द करतात. म्हणजे सर्व भौतिक घटना एकसंध ब 
अविभाज्यरीतीने घडतात, परस्परावलंबी आहेत, व म्हणून नियमबद्ध आहेत हे ती 
सिध्द करतात. पण ह्या नियमबद्धतेचे कर्तृत्व (४४७०८१) भौतिक विश्वात सापडत 
नाही. म्हणजे ह्या घटना अशारीतीने घडण्याचे भौतिक कारण काय, हे 
भरौतशास्त्रज्ञांना सांगता येत नाही. मानवी मनातही ते सापडत नाही. उदा. बर 
दिलेल्या उताऱ्यात हायजेनबर्गने म्हटले आहे की किरणोत्सारी तुकड्यातून (त्यातील 
एखाद्या अणूतून) एखादा अल्फा कण केव्हा उत्सर्जित होतो हे त्याच्या विश्वाच्या 
इतर भागाशी होणाऱ्या व्यवहारावर (विश्वात घडणाऱ्या इतर सर्व घटनांवर) अवलंबून 
आहे. त्या सर्व घटनांशी ती घटना संलग्न आहे. म्हणून त्याचे भाकीत मानवाला 
करता येत नाही, ते करावयाचे झाल्यास संपूर्ण विश्वाच्या व स्वत:च्याही सूक्ष्म 
(अतींद्रिय) अंतरस्चनेचे ज्ञान त्याला करुन घ्यावे लागेल. हे अर्थात्‌ अशक्य आहे, 
असे हायजेनबर्ग म्हणतो. 
अशारीतीने किरणोत्सारी अणूतून एखादा कण बाहेर पडण्याची घटना ' 

बैश्विक (८10031) असली तरी ती भौतिकच आहे; आणि त्याच वेळी मानसिकही, 
(आध्यात्मिकही). कारण विश्व व मानव (711१ 91 113॥0) अविभाज्य आहेत, 
त्या दोन्हीचे ज्ञान मानवाला होत नाही, याचे कारण त्याची या दोन्ही (भौतिक व 
आध्यात्मिक) जगावर सत्ता चालत नाही. ती सत्ता या दोन्ही जगांच्या बाहेर 
असलेल्या शक्तीमध्ये गृहीत धरावी लागते; आणि हे ब्रह्मवैज्ञानिक सत्य ओळखणारा 
बुल्फगँग पॉली हा प्रमुख भौतशास्त्रज्ञ आहे. उदा. त्याने म्हटले आहे, 1! 5०९115 (0 


बिज्ञान आणि चमत्कार / ५५६ 


शो९... वा ७४/८॥॥॥३( 0051112 ए050पट णतचा एतब्रापा ७८४खात 00 ट्ला]'01 
(0 "याला 9०00 पाट जकवा गावांटा1] जणं2० 5 काव पाढ धा%व0 1118205 १८ 
इपण९०.., 172 ठावा टर कराच (*्टयद्यधिह ८७ ७९ ७वत्शव 8९9० प्रश ढय- 
शिखर ७शीशशट ट्या कराव ७४व्याट्या पेव तीट णाषट्टांण8].) 
याचा अर्थ असा: '“माझ्या दृष्टीने आपण अशी एक वैश्विक निसर्म-व्यवस्था गृहीत 
धरली पाहिजे की जी आपल्या बाहेरील भौतिक जगावर अणि आपल्या आतील 
वैचारिक जगावर आपली अधिसत्ता सारखीच चालवते व जिच्यावर आपली 
कसलीही सत्ता चालत नाही... ही व्यवस्था व शिवमबध्दता आपण सयजतो त्या 
अ्धाने ' औैतिक' ही नाही व ' यानसिक'* ही नाडी. तरी दोन्हींच्याही फ्रलीकडची 
आहे.'* (तिरपी अक्षरे मुळातली.) 

भौतिक व्यवस्था व मानसिक व्यवस्था (म्हणजे जीव व जगत्‌) यांच्यामध्ये 
नियमबध्दता निर्माण करणारी, त्या दोहोवर सारखीच सत्ता चालवणारी, त्या 
दोन्हींच्या पलीकडे व त्या दोहोहून भिन्न स्वरुप असलेली ही पॉलीने गृहीत धरलेली 
वैश्विक व्यवस्था (८051112 ००४) म्हणजे *ईश्वर' च असून तीच भौतिक ब जैविक 
(मानसिक) जगांना शैत़िक कार्यकारणाच्या बाहेर, म्हणजे ' अर्थपूर्ण संबंधाने, 
जोडते व तेच युंगच्या ' अर्थपूर्ण घटनात्मकते' चे (5लाणल चे) ' अकारण 
तत्त्व" (१९4154) ८01120111९ 1110112) आहे, असा पॉलीचा विश्वास आहे, असे 
हेन्से स्टॅप या भौतशास्त्रज्ञाने म्हटले आहे. '*' (अर्थात्‌ 'ईश्वर' हा शब्द पॉलीने 
वापरलेला नाही, ८०59112 ० हे त्याचे शब्द आहेत.) 

येथे युंगचे *अकारण तत्त्व' (6051521 एट) क्लॉँटम भौतिकीतील 
लाझा0० ची (कार्यकारणपावाच्या अभावाची/ जागा घेते. ती ते कसे घेते हे 
कळण्यासाठी एक उदाहरण घेऊ. मी माझा हात केवळ माझ्या इच्छेने वर करतो. या 
माझ्या शारीरिक घटनेला भौतिक कारण नाही, केवळ मानसिक कारण आहे. म्हणजे 
युंगच्या म्हणण्यानुसार ही एक 'अर्थपूर्ण' घटना आहे, कारण ती 9030581 
(भौतिकदृष्ट्या) “अकारण' आहे. (त्यात भौतिक कारणाचा अश आहे.) येथे 
भौतिक जगातील सूक्ष्म घटनेचे (मेंदूतील क्नॉटम ८18172 रुपी आगिश्षित भौतिक 
घटनेचे) स्थूल जगातील निश्चित घटनेत (“हाताचे वर करणे' यात) मनायुळ्ेरुपांतर 
झाले आहे. ही घटना मन ब शरीर यांची अविभाज्यता (1819180119) सिध्द 
करते. म्हणजे मन व शरीर यांच्यामधील संबंध स्थानभेदविरहित (151-10041) 
असल्याचे दाखवून देते. कारण जे 'येथे' (शरीरात) घडते ते “तेथे' (मनात) 
घडण्यावर अवलंबून आहे. तसेच दोन्ही (भौतिक व मानसिक) घटना 
एकसमयाच्छेदेकरुन घडतात. येथे “बंद पेटीतील मांजर" म्हणजे “अदृश्य मन' 
(अतींद्रिय सत्य) होय, ते सूक्ष्म (अतींद्रिय) जगातील “अकारणता' (काँटम 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५५७ 


हाह्मा28) प्रतिबिंबित करते; व बंद पेटी उघडून मांजर पाहणे हे दृश्य जगातील हात 
वर करणे' आहे. ते स्थूल जगातील कार्यकारणभावावर आधारलेले भौतिक सत्य 
आहे. येथे ' क्रय ८५०1८८ दुहेरी कार्य करताना दिसते. ते सूक्ष्म जगातील ' मन" 
- ' अतॉत्रिय सत्य - लपविते व स्थूल जगातील हात वर करणे' -' शौैतिक सत्य - 
उपडे करते. हेन्री स्टॅप या भौतशास्त्रज्ञाच्या शब्दात "111८149 ० १७७॥यया लोका 08 
३७०७ 0०010 ४९] एट लिण रज प89फितव्षणालयाचि 24४ हा010 णा४्टा]1ाट णिणाार्ाा 
द्यापुपा९१| 1९१॥४."१* (येथे स्टॅपची 110411८191 1८५19 म्हणजे मूलभूत सत्य 
*मन' आहे व त्याची ला]11129) 1८919 म्हणजे व्यावहारिक सत्य “हात वर करणे' 
आहे.) 

आता ' भौतिक शरीरा ' च्या जागी “भौतिक विश्वा' ची कल्पना करा ब 
*मानवी मना च्या जागी 'विध्वमना ' ची (*ईशधवर' वा 'महत्‌* याची) कल्पना करा. 
म्हणजे भौतिक विश्वात ' अर्थपूर्ण घटना' कशा घडतात हे कळेल. उदा. शरीरात 
जशी मनामुळे 'हात बर करण्या ' ची ' अर्थपूर्ण घटना ' घडते. तशी (भौतिक) विश्वात 
विश्वमनामुळे (*महत्‌' वा ईश्वरामुळे) एक एप्रिल (एप्रिल फिश) या दिवशी फिशवर 
(मासा या विषयावर) संशोधन करणाऱ्या युंगला “मासा दिसण्या 'ची ' अर्थपूर्ण 
घटना ' घडते. ती का वा कशी घडते, हे आता कळेल. हात वर करणे' ही अर्थपूर्ण 
घटना ' माझ्या मनामुळे मज्ञातंतूद्वारा, म्हणजे भौतिक (कार्यकारणाच्या) माध्यमातून, 
घडते. युंगला 'एप्रिल फिश' च्या दिवशी “मासा दिसणे' ही 'अर्थपूर्ण घटना' 
विश्वमनामुळे “सहानुभृतियुक्त अनुकंप्ना ' च्या (5/1191॥८॥८ ९0148) द्वारा 
(म्हणजे अशैतिक-मानासरिक-कार्यकारणाच्या) माध्यमातून घडते, हा फरक आहे. 
येथे (मानवी शरीराप्रमाणे) भौतिक संबंध (८०11८८॥01) दिसून येत नाही (वास्तविक 
मानवी शरीरातही मन व मेंदू यामध्ये भौतिक संबंध-८०112001-दिसून येत नाही). 
तथापि मानसिक वा अतींद्रिय संबंधरुपी कार्यकारणभाव दोन्ही उदाहरणात 
दिसून येतो. अशारीतीने मानवी शरीरात मानवी मनामुळे “अर्थपूर्ण घटना 
घडतात द भौतिक विश्वात (ईश्वराच्या शरीरात) विश्वमनामुळे-म्हणजे 
ईश्वरामुळे- (पण युंग सारख्याच्या मानवी मनातूनच) “ अर्थपूर्ण घटना' घडतात. , 
दोन्ही उदाहरणात मानसिक कार्यकारणभाव असल्यामुळेच “अर्थपूर्ण घटना' : 
घडलेल्या आहेत, हे स्पष्ट आहे. 

याचा अर्थ भौतिक कार्यकारणातून घडणाऱ्या घटना *अर्थपूर्ण' नसतात . 
असा होत नाही. उदा. किरणोत्सारी पदार्थातून एखादा कण केव्हा बाहेर पडतो हे - 
भौतशास्त्रज्ञांना सांगता येत नाही; कारण ही सूक्ष्म जगातील क्राँटम लाक्षा22- अकारण- 
घटना आहे, हे खरे असले तरी, ती घटना त्या पदार्थाचे आयुष्य (1811-1८) ठरवत 
असल्यामुळे, स्थूल जगात शास्त्रज्ञांना त्या पदार्थाचे आयुष्य किती आहे, याचे 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५५८ 


१००% टक्के (निश्चित) भाकीत करता येते (याला 5815781 3तालाला म्हणतात.) 
हे मागे सांगितले आहे. सूक्ष्म जगातील एखादा कण केव्हा बाहेर पडेल हे 
भौतशास्त्रज्ञांना सांगता न येण्याचे कारण ती वैश्विक घटना आहे, म्हणजे विश्वातील 
(मानबासह) इतर सर्व घटनांवर ती अवलंबून आहे; म्हणजेच तीसुध्दा (मानवी 
*मना' सह असल्यामुळे) “अर्थपूर्ण घटना*च आहे, हे स्पष्ट आहे; आणि हेही 
हायजेनबर्गचा उतारा देऊन वर सांगितले आहे. (पृ.५५३) हायजेनबर्गने मानवासह 
(पालकर ०५५९॥४७) असे जे शब्द वापरले आहेत ते महत्वाचे आहेत. ते हे 
सूचित करतात की किरणोत्सारी पदार्थातून एखादा कण बाहेर पडण्याची घटना ही 
भौतिक असली तरी ती मानवी “मन' निरपेक्ष (1089521001 ठा ॥01ा8्या एखा- 
5६८0712895) नाही. तिचा त्या घटनेतील मनाचा (कार्यकारण) संबंध माझे 'हात 
बर करणे” किंवा युंगला “एप्रिल फिश ' च्या दिवशी “मासा दिसणे' या घटनाप्रमाणे 
स्पष्ट दिसून येत नाही, इतकेच. कारण ती घटना कोणाही एका विशिष्ट व्यक्तीच्या 
मनातून घडत नाही. म्हणजे त्यामध्ये 'सहानुभूतियुक्त अनुकंपनां*चा (5/॥1१- 
एशीट शणक्ाया$ चा) अभाव आहे, कारण ती 'वैश्विक' (८091710) आहे. तथापि 
ती निष्कारण (अकारण) नाही. ती माझे “हात बर करणे' किंवा युंगला * एप्रिल 
फिश'च्या दिवशी “मासा दिसणे' या घटनांइतकीच ' अर्थपूर्ण' आहे, सकारण 
आहे आणि मानसिकही आहे. कारण ती विश्चसतामुळे (अर्थात्‌ मानबी मनासह) 
घडते; म्हणजे तीही “मानसिक' घटनाच आहे-एवढेच की ती “विश्चमानसिक? 
आहे-म्हणजे ईश्वराच्या मनातून व तदूद्वारा सर्वांच्या मनातून घडणारी ती घटना 
आहे. (*विश्च' या संस्कृत शब्दाचा अर्थ *सर्व' असा आहे. पाहा, आपट्यांची 
गुफार$पतया( $ाळझत1 या “हाना 1)1ततजाघा५.) 

बरील बिवेचनावरुन हे लक्षात येईल की विश्वातील कोणतीही घटना (जरी 
ती सूक्ष्म क्नॉटम जगातील एखादी ९18172 घटना-म्हणजे तथाकथित ' अकारण' 
घटना असली तरी) वास्तविक निष्कारण-अकारण-नसते. प्रत्येक घटनेला वैश्विक 
संदर्भ आहे. वैश्विक अर्थ आहे. अशारीतीने काँटम सिध्दांत या किक्षत ' योगायोग' 
नावाची गोष्टच नाही, हे ब्रह्मवैजञागिक सत्य ८४9८2 मधूनच, कार्यकारणशवाच्या 
अभावातूनच, म्हणजे एका विरोधाशसातूनच उचलून धरतो-सिध्द करतो /* 

पॉली व स्टॅप हे भौतशास्त्रज्ञ असल्यामुळे ब्रह्मविज्ञानातील “ईश्वर' किंवा 
*विश्वमन' (महत्‌) हे शब्द ते वापरत नाहीत. त्याऐवजी “वैश्विक नियमबध्दता 


* ल्युसिप्पस या प्राचीन ग्रीक तत्त्ववेत्त्याने म्हटले आहे की “या जगात काहीही निष्कारण घडत नाही, 
आवश्यकतेमुळेच घडते.” ("४७॥॥ 1815९18 खि ००पशाषट्र ०ए(ट२टफ0)२॥९2्टीणा ॥ ट्टाणणा0 
क्षात ्ज ॥९०८९७ड%." 1.80ल]॥$, क. परांडा 9 करट ए४॥॥०050फ१ (1945) 9. 
र0५५८!, ७. 66. 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५५९ 


निर्माण करणारी व्यवस्था किंवा तत्त्व' (८०5102 णष्टवा ट्ट भात वटवट 
गांग ग' गक) असे शब्द ते वापरतात. पण त्यामुळे काही फरक पडत नाही. 
ब्रह्मवैज्ञानिक सत्य ते भौतवैज्ञानिक भाषेत मांडतात इतकेच. 


ज्या (किरणोत्सारासारख्या) घटना युंगच्या अर्थाने, म्हणजे मानसिक 
कारणामुळे, 'अर्थपूर्ण घटना' नसतात, भौतिक कारणामुळे, म्हणजे विश्वमनामुळे 
घडतात, त्या घटनासुध्दा 'अर्थपूर्ण' च असतात, हे वरील विवेचनावरुन वाचकांच्या 
लक्षात येईल. युंगने 'अर्थपूर्ण घटनात्मकता' हे ईश्वराचे निर्मितीकृत्य (4८0 ७ टालट- 
8५७) मानले आहे. (पाहा. पृ. ४९४) (स्टॅपने सर्वच मानसिक घटना निर्मितीकृत्य 
मानल्या आहेत.) तरीही अर्थपूर्ण घटना युंगने (आणि स्टॅपनेही) अपवादात्मक 
मानल्या आहेत. आणि त्याचे कारण त्या भौतिक कार्यकारणाच्या 'बाहेर' घडतात 
ब क्लाँटम सिध्दांतातील ८॥8॥०९ [किंवा ॥४॥5५८७ (सांख्यकीय) कार्यकारण] 
अशा घटनांना जागा करुन देते, हे आहे, असे त्याने म्हटले आहे. (पाहा, पृ. ४९५ 
तळटीप) पण संपूर्ण विश्वच ईश्वराचे ' निर्मितीकृत्य' असल्यामुळे, व काँटम सिध्दांताने 
सर्व बिश्व हे अविभाज्य असल्याचे दाखवून दिलेले असल्यामुळे त्यातील सर्वच 
घटना (तथाकथित कार्यकारणभावाने युक्त असलेल्या नियमित-1९8५181- धौतिक 
घटनासुध्दा) अर्थपूर्णच मानल्या पाहिजेत, हे उघड आहे. वरील विवेचनावरुन ही 
गोष्ट आता वाचकांना अधिक स्पष्ट झालेली असेल. तथापि ज्या (“माशा 'सारख्या) 
घटना विशिष्ट व्यक्तींच्या मानसिक अवस्थेमुळे *सहानुभूतियुक्त अनुकंपना 'तून 
(हऱव्0लाट शणशांगा$ मधून) घडतात व * अर्थपूर्ण' असतात, त्या युंगच्या . 
अर्थाने 'अपबादात्मक' मानता येतील. (यद्यपि त्या वरील विवेचनाच्या प्रकाशात, 
म्हणजे 'वैश्विक' दृष्टीने अपवादात्मक नाहीत.) पाश्चात्य शास्त्रज्ञांना कर्मसिध्दांताचा 
(ब्रह्म) वैज्ञानिक परिचय नसल्यामुळे-म्हणजे भौतिक विश्वातसुध्दा कर्माचे कार्य 
(मानवी जीवनाप्रमाणे) चालते हे माहीत नसल्यामुळे-त्यांनी भौतिक ब मानसिक 
जगांची फारकत केली आहे ब “मानसिक' घटना ह्या भौतिक जगाच्या 
कार्यकारणभावातील 'अपवाद' मानला आहे. म्हणजे त्या घटना भौतिक जगात 
*अनियमित ' पणे घडणाऱ्या (81011410५5) घटना मानल्या आहेत; आणि त्या मानवी 
“मना'च्या संदर्भात म्हणजे भौतिक कार्यकारणाच्या “बाहेर' घडतात म्हणून 'अर्थपूर्ण ' 
मानल्या आहेत. अशा घटनातून भौतिक बिश्वातील 'अर्थपूर्णता' मानवाच्या खास 
नजरेला येते, ही गोष्ट नि:संशय खरी आहे. म्हणून हेन्री स्टॅप म्हणतो की “ अर्थपूर्ण 
घटना घडताना मूलभूत (अतींद्रिय) सत्य पडद्यामागे लपवणाऱ्या क्नँटम 
*अकारणते ' चा-८1810& चा-पडदा थोडा बाजूला सारला जातो व मूलभूत अतींद्रिय 
सत्याचे ओझरते दर्शन माणसाला घडते.” * (पृष्ठ ५६१ वर तळटीप पाहा.) पण यांचा 
अर्थ भौतिक घटना ' अर्थपूर्ण' नाहीत असा होत नाही. (मागे दिलेल्या हायजेनबर्गच्या 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५६० 


उताऱ्यात हायजेनबर्गने “मानवाचा समावेश' करुन हे स्वत:च मान्य केले असल्याचे 
आपण पाहिले आहे.) बरिश्व अविभाज्य आहे, ही क्राँटम भौतिकीची वस्तुस्थितीच 
सांगते की संपूर्ण विश्व अर्थपूर्ण आहे. मानवी शरीरातील सर्व घटना जशा शरीर 
अविभाज्य असल्यामुळे (त्यातील सर्व घटना परस्परावलंबी असल्यामुळे) अर्थपूर्ण 
असतात, तशा विश्वातील सर्व घटना विश्व अविभाज्य असल्यामुळे (म्हणजे त्यातील 
सर्व घटना परस्परावलंबी असल्यामुळे) अर्थपूर्णच असतात. (विश्व हे ईधराचे शरीरच 
आहे. पाहा, पृ. ४९३ व ४९५), 

आईन्स्टाइनने क्काँटम सिध्दांत अपुरा मानल्यामुळे विश्व हे नाटक आहे हे 
त्याला कळले नाही. बोहरे तो सिध्दांत बिश्वाचा पूर्ण सिध्दांत मानल्यामुळे त्याने 
ही गोष्ट ओळखली. पण त्याच्या पलीकडे तो जाऊ शकला नाही. पॉलीने मात्र या 
नाटकाच्या पलीकडे जाऊन मानवाला ज्ञात असलेल्या भौतिक व मानसिक या 
दोन्ही जगाच्या पलीकडील-म्हणजे मानवाला अज्ञात असलेल्या-तत्त्वाच्या वा 
व्यवस्थेच्या हातात या नाटकाची सूत्रे असल्याचे ओळखले व भौतविज्ञानाची 
सदसद्‌विवेकबुध्दी (८0150121०2 ० 01951८5) हे आपले बिरुद त्याने सार्थ केले, 
पॉलीकडे भौतशास्त्राचे केवळ अगाध ज्ञानच नव्हते, तर अंत:प्रज्ञाही (11॥1॥51) 
होती, हे त्याने या कृतीने दाखवून दिले आहे.** 


क्कौटम सिध्दांत आणि नियतीबाद 


अँस्पेक्टच्या प्रयोगात लाखो प्रकाशवर्षे अंतरावरील इलेक्ट्रॉनचे परिवलन 
आम्ही पृथ्वीवरील इलेक्ट्रॉनचे मापन करुन ठरवतो (किंवा बदलू शकतो) असे मागे ' 
सांगितले आहे. याचा अर्थ जे 'तेथे' घडते ते 'येथे' (पृथ्वीवर) घडण्यावर अवलंबून 
आहे, असा होतो. (कारण बिश्च अविभाज्य आहे.) पण याचा अर्थ असा होतो की 
जे 'येथे' (पृथ्वीवर) घडते, ते तेथे (लाखो प्रकाशवर्षे अंतरावर) जे घडते त्यावरही 
अबलंबून आहे. म्हणजे. तेथील '*धन' परिवलन येथील 'क्रण' परिवलनावर जसे 


* (तळटीप ५६० वस्त! “॥॥९ 2४ ०0 घणय्षा[॥ 0040102 घटा (0 ४९ ७९09१ 9 एितदयाय- 
त्र्य 00 पयाशट1[॥९ण)?२51 र्ण टा0०१1€०(9/. छ०0/८४९ 2154] 4900141165 
४९७8) ४ भूग€81 धरीला ॥॥2 ४९1 185 एट्टया 8९0 435102, ७४८ 1302 0९८1] जीटिट्त त्र 
्रांपर्‍50 तीट तटटटा 1९१," तते, विद्याटा क्यात ()08॥1एता |तरलाव्राउर5, 
0. 181. ' 


** डेव्हिड बोहमनेही आईन्स्टाइनप्रमाणेच काँटम सिध्दांत अपुरा आहे, असे मानले होते; तथापि 
त्याच्या पलीकडे जाऊन त्यामध्ये दडलेला कार्यकारणभाव शोधण्याच्या प्रयत्नात (त्या टोलनाका 
चुकवू पाहणाऱ्या गाडीवानाप्रमाणे) त्यालाही अध्यात्मविज्ञानाकडेच शेवटी यावे लागले, हे यापूर्वी 
दिलेले त्याचे उतारे दाखवून देतात; त्याला कसे यावे लागले. हे स्थळाभावी येथे दाखवून देत आलेले 
नाही, थाची बासकांनी कृपया नोंद घ्यावी. 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५६१ 


अबलंबून आहे, तसे येथील 'क्रण' परिबलन तेथील 'धन' परिबलनावर अवलंबून 
आहे, असाही याचा अर्थ होतो. विश्व अविभाज्य आहे याचा अर्थ विश्वातील सर्व 
घटना एकमेकावर अवलंबून आहेत असा आहे. याचा अर्थ असा की मानव विश्वाचा 
अविभाज्य घटक असल्यामुळे त्याच्या हातून घडणारी कोणतीही एखादी घटना 
(कृती) बिश्वात घडणाऱ्या इतर सर्व घटनांवर अवलंबुन आहे. त्यांच्यामध्ये 
परस्परसंबंध आहे. दुसऱ्या शब्दात, मानवाचे इच्छास्वातंत्र्य ब कृतिस्वातंत्र्य हे 
विश्वातील इतर सर्व घटकांच्या इच्छा व कृतिस्वातंत्र्याशी निगडीत आहे; ते सापेक्ष 
आहे, निरपेक्ष (455०0८) नाही. याचा अर्थ आम्ही 'येथील' इलेक्ट्रॉनचे परिवलन. 
*धन' केले असते तर तेथील इलेक्ट्रॉनचे परिवलन 'क्रण' झाले असते, हे खरे 
असले तरी तसे करणे इतर वैश्विक घटनांमुळे शक्‍य नाही, असे क्लाँटम (अविभाज्य 
विश्वाचा) सिध्दांत सांगतो. ज्या शोधाचे वर्णन हेन्री स्टॅप या भौतशास्त्रज्ञाने 
*भौतशास््रातील सर्वात अगाध (1! ०५१) शोध' असे केले आहे, त्या 
शोधाचा जनक स्वतः जे.एस्‌.बेल याच्याच शब्दात हे सांगायचे तर, "01८० ॥८ 


४१११४५ जा फातटाडकाकिपा्ट [पपबया(घाणा ७8७१] 15 (0999 ऐवा 106 *र्जा0 15 
5पटा'चिशॅशगगांपांजी(. 1॥3( 000119 15 तोवायाता (2016 तटाटा॥101500, 0५ 
कट, ९ 8 टतिगल!टाड ण्या0ंगा२३्टागाट ७/८०१॥ 200058 (00 खा€ ट]टपटशा 


णद एका भाणपाथा, वाट 4)$0661॥९१."११५ (501 19/9९०१११८१) याचा अर्थ 
असा : “विश्वातील सर्व घटना अगोदरच ठरुन गेल्या आहेत असे क्काँटम सिध्दांत 
सांगतो, असे एका दृष्टीने म्हणता येईल. याचा अर्थ असा की जड (निर्जींब) वस्तूनाच 
नव्हे, तर कोणताही प्रयोग करण्यास आम्ही पूर्ण स्वतंत्र आहोत असे समजणाऱ्या 
आम्हा (मानवी) प्रयोगकर्त्यांनासुध्दा (वास्तविक) कसलेही स्वांतत्र्य नाही. आम्ही 
काय करावे हे अगोदरच ठरुन गेले आहे. (असे क्ाँटम सिध्दांत सांगतो.) (ठळक 
अक्षरे नंतरची.) याचा अर्थ असा की वरील प्रयोगात “आम्ही येथील इलेक्ट्रॉनचे 
परिबलन 'धन' केले असते तर....” असे आम्हाला म्हणता येणार नाही ! कारण 
आम्ही ते 'क्रण' करणे अगोदरच ठरुन गेले आहे ! ते 'धन' करण्यास आम्हाला 
स्वातंत्र्य नाही. सर्व गोष्टी अगोदरच ठरुन गेल्या आहेत याचा हा अर्थ आहे. यालाच 
नियतीबादही (16०6111500) म्हणतात; सर्ब काही अगोदरच ठरवून दिल्याप्रमाणे . 
ज्यामध्ये घडते त्यालाच नाटकही म्हणतात, हे यापूर्वी सांगितले आहे. कारण 
नाटकाचे कथानक सर्व तपशीलासह अगोदरच लिहून ठेवलेले असते व त्याप्रमाणे. 
रंगभूमीवर ते नाटक रंगविण्यात येते. विश्व हे एक नाटक आहे असे ब्रह्मबिज्ञान 
सांगते. काँटम सिध्दांत त्याचाच पुरस्कार कसा करतो, हे आता वाचकांच्या लक्षात 
येईल ! बर दिलेल्या बेलच्या उद्‌धरणात 5॥७९१८८1111151 हा शब्द त्याने 
बापरलेला आहे या बस्तुस्थितीकडे वाचकांचे मुद्दाम लक्ष वेधू इच्छितो, याचा अर्थ 
*सर्व काही अगोदरच ठरवून दिल्याप्रमाणे घडते' असा आहे, हे तर झालेच. पण हा 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५६२ 


अर्थ ठलल॥1101502 या शब्दाच्या अर्थाहून वेगळा आहे, हे लक्षात ठेवावे. तढ!टा- 
॥४05८ या शब्दाचा अर्थ ' अगोदर ठरल्याप्रमाणेच घडते' असाच असला तरी 
त्यामध्ये 'वेगळे ठरविले असते तर वेगळे घडले असते' हा अर्थ अध्याहृत आहे. 
याच्या उलट 5पटा06(ट111115110 या शब्दात “बेगळे ठरवबताच येत नाही, प्रत्यक्ष 
जसे घडताना दिसते तसेच घडणे ठरुन गेले आहे' हा अर्थ दडलेला आहे, हे वाचकांनी 
लक्षात घ्यावे.'" ही गोष्ट काँटम सिध्दांत ब्रह्मविज्ञानाच्या आणखी एका सिध्दांताला 
पुष्टी देतो, हे दाखवून देते, क्रग्वेदात धाता यथापूर्बमकल्पयत्‌ । (क्र. १०.१९०.३) 
म्हणजे ब्रह्माने पूर्वी (ठरल्या )प्रमाणे (नवी) सृष्टी निर्माण केली, म्हणजे त्यात बदल 
केला नाही, असे म्हटले आहे. याचा अर्थ बर सांगितल्याप्रमाणे विश्व 
5फटा0शंशा॥॥1115॥८ आहे, असा होतो ! येथे क्वाटम सिध्दांत (भौतिक विज्ञान) 
आणि ब्रह्मविज्ञान पुन्हा एकत्र येताना दिसतात ! 

क्नाँटम सिध्दांतानुसार विश्वाचे स्वरुप अगोदरच कसे ठरुन गेले आहे हे 
कळण्यासाठी “ईपीआर!' यांच्या प्रयोगाचे स्वरुप पुन्हा एकदा पाहणे जरुर आहे. या 
प्रयोगातील अणूतून बाहेर पडलेल्या ब परस्पर विरुध्द दिशांना जाणाऱ्या दोन्ही 
इलेक्ट्रॉन्सचे परिवलन (७11) परस्परावलंबी (अविभाज्य) असल्याचे व अगोदरच 
ठरुन गेले असल्याचे आढळून येते. विश्व हे महास्फोटातून (82 ७क्मा्) निर्माण 
झाले असल्याचा आधुनिक विश्वोत्पत्तिशासतराचा (८०51108019) सिध्दांत आहे. 
त्यामुळे त्या स्फोटातून बाहेर पडलेल्या सर्व कणांचेही स्वरुप असेच परस्परावलंबी 
ब अबिभाज्य असल्यामुळे ते अगोदरच ठरुन गेले आहे, त्यात बदल करणे/होणे 
शक्‍य नाही, असा याचा अर्थ होतो. अशारीतीने क्लॉँटम सिध्दांतानुसार विश्व 
झाएल'तेटांटाप1ाजार आहे. 

काँटम सिध्दांताच्या या निष्कर्षाला आईन्स्टाइनचा सापेक्षता सिध्दांतही 
बळकटी देतो. सापेक्षता सिध्दांतानुसार स्थलकालाचा आकृतिबंध अगोदरच ठरून 
गेला आहे. म्हणजे कालाचा प्रवाह भूतकालाकडून भविष्यकालाकडे 'वाहत' नाही. 
म्हणजेच घटना “घंडत' नांहीत. त्या अगोदरच घडलेल्या असतात. त्यांना आपण 
फक्त *भेटत' असतो, मागे ऑलिव्हर लॉज या भौतशास्त्रज्ञाने हे कळण्यासाठी 
दिलेल्या आगगाडीच्या उदाहरणाचा उल्लेख आला आहे. (पृ. ५१०) आगगाडीतून 
प्रवास करणारे आम्ही स्टेशन “आले' असे म्हणतो. पण वस्तुत: आम्हीच स्टेशनात 
येतो. स्टेशन आहे तेथेच असते. स्टेशन कधीच 'येत' नाही. त्याचप्रमाणे घटना 
कधीच “घडत' नाहीत, त्या अगोदरच घडलेल्या असतात, आम्ही त्यांना भेटत 
असतो, इतकेच. अशारीतीने सापेक्षता सिध्दांत सांगतो की स्थलकालातील घटना 
अगोदरच घडलेल्या असून-गुंडाळलेल्या फिल्मच्या रिळातील चित्राप्रमाणे त्या 
स्थिर असून-आमची संसारी “जाणीव* (2015010191&58) त्यांना गती देणाऱ्या 
*प्रोजेक्टर' चे (प्रक्षेपणाचे) काम करते !* (तळरीप पृ. ५६४ बर) 


बिज्ञान आणि यमत्कार / ५६३ 


अशासीतीने क्लाँटम सिध्दांताचे (ब ब्रह्मविज्ञानाचे) या विश्वाचा इतिहास 
अगोदरच ठरलेला आहे, हे म्हणणे, आधुनिक भौतशास्त्राचा दुसरा आधारस्तंभ 
असलेला सापेक्षता सिध्दांतही उचलून धरतो !११* 


'क्लॉटम सिध्दांत आणि परामानसशास्त्र 


परामानसशास्त्र हे बाल्यावस्थेतील अतींद्रियविज्ञान आहे. 
परामानसशास्त्राचे काही टीकाकार परामानसशास्त्राला सैध्दांतिक आधार नाही, 
अशी टीका करतात, आणि ती बरोबर आहे. कारण परामानसशास्त्रातील प्रयोग 
भौतिक शास्त्राप्रमाणे कुठल्याही सिध्दांतावर अधिष्ठित नाहीत. तथापि त्या 
शास्त्रातील प्रयोगाधिष्ठत बास्तवे कोणीही नाकारु शकत नाही. कोणतेही शास्त्र हे 
प्रयोगाधिष्ठित वास्तवावर आधारलेले असल्यामुळे परामानसशास्त्रातील 
प्रयोगाधिष्ठित बास्तवे (2521116113) १९15) त्या शास्त्राचा पायाच ठरतात, आणि 
त्यावर त्या शास्त्राचा सिध्दांत रचता येतो. पण या सिध्दांतासाठी लागणारी वैचारिक 
चौकट-तत्त्वज्ञान- (योगशास्त्राप्रमाणे) पाश्चात्य परामानसशास्त्राकडे नसल्यामुळे ते 
शास्त्र निनबुडाचे (अर्थात्‌ रौध्दांतिकदृष्ट्या) आहे असेच म्हणावे लागत होते. 
*होते' म्हणण्याचे कारण आता मात्र काँटम सिध्दांताने ही सैध्दांतिक चौकट 
परामानसशास्त्राला पुरवलेली दिसून येते. 

भौतशास्त्रातील क्राँटम सिध्दांत ब्रह्मविज्ञानाला भौतशास्त्रीय पुर्टी देतो हे 
आपण वर पाहिले आहे. याचा अर्थ तो परामानसशास्त्राला-अतींद्रिय बिज्ञानालाही 
पुष्टी देतो, असा होतो. कारण अतींद्रिय विज्ञान ही ब्रह्मविज्ञानाचीच शाखा आहे, हे 
योगसिध्दी ब इतर तथाकथित 'चमत्कारां' ची जी सोदाहरण चर्चा या ग्रंथात यापूर्वी 
केली आहे, त्यावरुन वाचकांच्या लक्षात आलेच असेल. क्नाँटम सिध्दांतानुसार 
विश्व अविभाज्य किंवा एकात्म आहे, हे आपण वर पाहिले आहे. एकात्म निक्षात 
सर्व बटन परस्परावलंबी असतात-प्रत्येक वस्तू इतर-प्रत्येक वस्तूशी (अंतर्ग संबंधाळे 
आत्मस्वरपाने) जोडलेली असते. त्यामुळे अशा विश्वात विचारसंक्रमण ((॥९७- 
पा»), दूरदर्शन (लक्षाए0४६९ट), दूरवस्तूसंचलन (४४०॥०॥(॥॥८$15) म्हणजे, * 
मन:सामर्थ्याने दूरच्या भौतिक वस्तूवर परिणाम होणे (उदा. भामानती, इतरांचे 


नन“: 
च (तळटीप पृ- ५६२ बरुन) "(9 ए०णतया2ट्ट (018141९119) 18 हाट 5१९९-१९ शाप . 
॥ावल्ट्त ७९ तलीणट ! गाला ९51 210 "णाल्याक्षग) पि. ॥॥९ ७॥०1९ ० ७४१0९-0शाट , । 
पोप ७९ शिटत, णांधाण्या भा भ्णफूट जि फाट्यांक्षत्१... गटा 15 01100 णी२गटळा 
क,” ा.डपा०]पड81ा808झा?0ल र्जीपरोट पि_यराद म्लाटू वेडाच ७/ ए8 9५६; ग्रॉट टा € 
प्रॉडल पिट पय 8 िव्शवरणि9 (पाट, रिट एाएश'० १5 ४९७ त (1987) 
रे०४थ १७0०५८, ए9. 304, 432 (1.०5 00९ णांटां8॥) याचा भावार्थ असा की "कालप्रवाह' 
खोटा आहे ब स्थलकाल निश्चित आहे ब त्यात घडणारा इतिहास अगोदरच ठरलेला आहे. 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५६४ 


किंबा स्वत:चे रोग बरे करणे ३.) यासारख्या घटना स्वाभाविक ठरतात. त्यांना 
*चमत्कार' म्हणता येत नाही. त्या नेहमी न घडण्याचे कारण त्यासाठी आवश्यक 
असलेल्या सहानुभूतियुक्त अनुकंपनांचा अभाव, हे असते. रेडियो, दूरदर्शन या 
यंत्रात जसे विद्युतचुंबकीय तरंग निर्माण करुन त्याद्वारा संदेश, चित्रे इ. पाठवली 
जातात तसे मानसिक (अतींद्रिय) तरंगांच्याद्वार हेच काम होऊ शकते. मात्र त्यासाठी 
योग्य मनोभूमिका निर्माण करणे आवश्यक असते. ती कशी निर्माण होऊ शकते, हे 
पांतजल योगसूत्रात सांगितले आहे. पाश्चात्यांना त्याची ओळख नसल्यामुळे ते 
उपजत अतींद्रिय सामर्थ्य असलेल्या व्यक्ती निवडून व त्यांच्यावर प्रयोग करुन 
किंबा कृत्रिम भौतिक साधने वापरुन ह्या गोष्टी सिध्द करण्याचा प्रयत्न करतात. 
अशा काही प्रयोगांची माहिती विज्ञान आणि बखुध्दिवाद या ग्रंथात दिली आहे. 
त्यावरुन मानवी मन भौतिक जगातील स्थलकालाची मर्यादा ओलांडू शकते, हे 
सिध्द होते. विश्व एकात्म असल्यामुळेच हे शक्य होते. असे बरह्मविज्ञान सांगते. 
आता भौतवैज्ञानिक फ्र्योगांनीही तीच गोष्ट सिध्द झालेली असल्यामुळे, 
भोतवैज्ञानिकांना अशा घटनांना आता अविश्वसनीय (किंवा “चमत्कार' ) म्हणून 
डाक्लता येणार नाही-त्या खोट्या म्हणता येणार नाहीत, हे उघड आहे. अलीकडे 
स्वतः काही भौतशास्त्रज्ञ व मज्ञाशास्त्रज्ञ यांनीच सामान्य लोकांवर म्हणजे 'उपजत 
अतींद्रिय सामर्थ्य नसलेल्या ' लोकांवर-प्रयोग करुन भौतिक बिश्च अविभाज्य 
किंबा एकात्म कसे आहे, हे दाखवून दिले आहे. 

रसेल टार्ग ब हॅरोल्ड पुथॉफ्‌ या भौतशास्त्रज्ञांनी एका खोलीतील व्यक्तीच्या 
डोळ्यात विजेचा प्रकाश पाडला (चमकवला) असता दुसऱ्या खोलीतील व्यक्तीच्या 
मेंदूतील विद्युतूक्रिया नोंदविणाऱ्या यंत्रावर-२20 बर-त्याची नोंद झाल्याची आढळून 
आली, **« डगलस डीन' या शास्त्रज्ञाला एक व्यक्ती एका खोलीत बसून अज्ञात 
लोकांची नांवे असलेल्या यादीतील नावे वाचत असतांना दुसऱ्या खोलीतील 
व्यक्तीच्या बोटातील रक्तप्रवाह मोजणाऱ्या यंत्रावर (01611 9/511081911) त्या 
दोघांच्याही परिचयाच्या व्यक्तीचे नाव वाचनात येताच रक्तप्रबाहात बदल झाल्याचे 
आढळून आले.*१* हे दोन्ही प्रयोग हे दाखवून देतात की एका व्यक्तीच्या शरतील 
बदल डुसर्‍या दूरस्थ व्यक्तीच्या शरीरात तसलाच बदल वडळून आणतो, आणि 
एका व्यक्तींच्या यमाचा व शरीराचा दुसर्‍या दुर्स्थ व्यक्तींच्या शरीतशी व पाशी 
साक्षात संबंध जोडला जालो. (हे 'ईपीआर* यांच्या प्रयोगातील *येथील* इलेक्ट्रॉनचे 
परिबलन बदलताच *तेथील' इलेक्ट्रॉनचे परिवलन तत्काळ बदलण्यासारखे आहे. ) 
दूरस्थ व्यक्तीमध्ये सहानुभूतियुक्त अनुकंपने (59॥1७40शॉाट ५1७३) कशा 
घडतात, याचाही या शुध्द भौतिक शारीरिक परिणामाच्या प्रयोगावरून उलगडा 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५६५ 


होतो. 

जन्मौषधिमंत्रतप:समाधिजा: सिध्दयः । असे एक पांतजल योगसूत्र 
आहे. (यो.सू. ४.१) याचा अर्थ जन्म, औषधी (वनस्पती), मंत्र, तप व समाधी 
अशा पाच प्रकारांनी सिध्दी (*चमत्कार' सामर्थ्य) प्राप् होतात असा आहे. यापैकी 
जन्मजात (उपजत) अतींद्रिय सामर्थ्य असलेल्या व्यक्तीवर पाश्चात्यांचा भर आहे, 
याच्या उलट त्या प्रकारांबरोबरच इतर प्रकारांचाही आपल्याकडे प्राचीन काळापासून 
बापर केला जातो. प्राचीन वा प्राथमिक अवस्थेतील रानटी टोळ्यामध्ये 'शमन' 
नांवाचे वैद्य असून त्यांना निरनिराळ्या बनस्पतींच्या औषधी गुणांचे ज्ञान असल्याचे 
आढळून येते. हे (आयुर्वेदिक) ज्ञान त्यांना कसे प्राप्त झाले, हा आधुनिक 
मानवशास्त्रज्ञांच्या (4111001055) संशोधनाचा विषय बनला असून त्यावर 
अनेक ग्रंथ लिहिले गेले आहेत. त्यापैकी मायकेल हार्नर याचे ॥॥९ ४४७१ म॑ 0 
558119॥ (1980) हा ग्रंथ महत्त्वाचा आहे. त्याने पेरु देशातील अमेझोन खोऱ्यातील 
कोनिबो लोकामध्ये प्रत्यक्ष राहून अनुभव घेतला, ते लोक “आयाहुआस्का' नावाचा 
विशिष्ट वनस्पतींच्या मिश्रणातून तयार केलेला रस पितात व अतींद्रिय ज्ञान मिळवतात 
असे त्याला आढळून आल्यामुळे त्याने स्वतः त्या रसाचे पान करुन जो अनुभव 
घेतला तो बिलक्षण आहे. त्यालाही त्या रसपानानंतर कोनिबो लोकांच्या वेगाचे व 
यक्षसांचे प्रत्यक्ष दर्शन झालेव त्यांनी त्याला या पृथ्वीच्या 'खऱ्या' इतिहासाची - 
पृथ्वीवर जीबन कसे उत्क्रांत झाले-याची प्रत्यक्ष दर्शनातून ब विचाररुपी भाषेतून 
माहिती दिली. हार्नल म्हणतो की ते देव व राक्षस (63815) सापासारखे व 191४. 
या पृथ्वीवरील सर्व जीवनाचे अधिष्ठान असलेल्या रासायनिक घटकांच्या 
(सूत्राच्या) आकाराचे त्यावेळी-म्हणजे १९६१ साली-त्याला प्रत्यक्ष “दिसले' . 
पण त्यावेळी त्याला 11४, ची अजीबात माहिती नव्हती; ती नंतर खरी आहे, हे 
त्याला कळले. 

अमेझोन खोऱ्यातील आशानिंका नावाच्या दुसऱ्या एका जमातीत बरेच 
दिवस राहून असाच अनुभव घेणारा दुसरा मानवशास्त्रज्ञ म्हणजे जेरेमी नार्बी हा 
होय. त्याने आपल्या अनुभवावर ॥॥९ (05717 5टाफूरा( - 01१५-31 ॥९९0- 
४ ० 1८00५1९१8९ (1998) हा ग्रंथ लिहिला असून तो अद्वितीय आहे. बोहम व. 
पॉली यांनी भौतशास्त्रात जे काम केले आहे, ते नार्बी याने रेणविक जीवशास्त्रात 
केले आहे, असे या ग्रंथाच्या बाबतीत म्हणता येईल. त्यानेही 'आयाहुआस्का' ह्या 
रसायनाचे पान केले आणि त्यालाही हानरखयाणे साप ढिवू लागले. ते त्याच्याशी 
(ज्ञानेश्वरांच्या भाषेत) “शब्देबिन संबाद' करु लागले.* (तळटीप पृ. ५६७ वर) त्याने 


बिज्ञान आणि चमत्कार / ५६६ 


म्हटले आहे की जडवादी असलेलो आपण हे रसायन प्याल्यानंतर पूर्ण बदलून 
गेलो, आपला नवा जन्म झाला. (5.112) त्याने आपल्या या अनुभवाच्या व त्यानंतर 
मिळविलेल्या ज्ञानाच्या आधारे विश्व जाणीवयुक्त आहे, त्याला 'मन' आहे, असा 
निष्कर्ष काढला आहे. (9. 145) आशार्निका जमातीतील लोकांना वनस्पतींचे औषधी 
गुणधर्म ब इतर ज्ञान कसे मिळते हे एका व्यक्तीने पुढीलप्रमाणे नाबीला सांगितले, 
“तुम्हाला हवेतून रेडियो तरंगातून जसे हान मिळते, तसे आम्हाला मृतात्मे व देव 
यांच्याकडून 'आयाहुआस्का' मधून ज्ञान मिळते.” नारबीला साध्या घनस्पतीतून 
रुग्ण बरे करण्याचे त्यांचे अलौकिक सामर्थ्य व स्वतःचा 'आयाहुआस्का' 
रसायनपानाचा अनुभव त्याचे म्हणणे सहज पटवून देऊ शकत होता. सापांच्या 
प्रतिमेतून ब *आयाहुआस्का ' मधून त्या लोकांना वैश्विक जीवनाचे-जीवशास्त्राचे- 
ज्ञान मिळते, असा त्याने स्वानुभवातून सिध्दांत मांडला आहे.** याला त्याने 
वर्ह0९०॥६०१ ००॥४लं००आ८$$ म्हटले असून त्याला आशानिंका लोकांची 'औषधी 
समाधी म्हणता येईल ! 

वनस्पतीपासून अंजन तयार करण्याची व त्यामधून अतींद्रिय ज्ञान 
मिळविण्याची आपल्याकडे पूर्वापार पध्दत आहे. सांगली जिल्ह्यातील उदगाव या 
खेड्यातील बापू पंडितांनी एक अंजन यंत्र तेयार केले असून त्या यंत्रात त्यांच्या 
मुलीला दूरच्या व भूतकाळातील घटना दिसतात. इतरांनाही त्या दिसू शकतात. (हे 
अंजन यंत्र तयार करण्याचा एक खास विधी असल्याचे बापू पंडितांनी प्रस्तुत लेखकाला 
सांगितले आहे.) या यंत्राची परीक्षा प्रस्तुत लेखकाने दोनदा घेऊन स्वत:ची त्या'च्या 
खरेपणाविषयीची खात्री करुन घेतली आहे. एका प्रयोगात संध्याकाळी पावणे आठ 


* (तळटीप पृ. ५६६ वरुन) याचे प्रत्यक्ष पाहिलेले उदाहरण बाबूराव अथणे यांनी परब्रहामगुरु चिलेदेव 
या ग्रंथात दिले आहे. यापूर्वी चिलेदेबांना कधीही न भेटलेले दोन साधू त्यांना भेटायला आले. ते 
अथणेंच्याही ओळखीचे नव्हते. ते चिलेदेबाशी काही बोलत नव्हते. तथापि चिलेदेव 'हं', 'अहं$' 
असे अधूनमधून म्हणत होते. त्य़ावरुन त्यांच्यामध्ये 'शब्देविन संबाद' चालला होता, हे अथणेनी 
ओळखले. पाच मिनिटानंतर चिलेदेवांनी त्यांना खुणेने जायला सांगितले. ते चिलेदेबाकडे पाठ न 
कर्ता निघून गेले. हा. 'शब्देविन संवाद' पाहून मी धन्य झालो असे अथणेनी म्हटले आहे. (पृ. २९९) 
** [31९५ हे (जीवपेशीतील जैविक गुणधर्म ठरविणारे) रेणू दोन साप एकमेकाभोवती लपटेल्याप्रमाणे 
दिसतात या जीवशास्त्रीय बस्तुस्थितीमभून व “आयाहुआस्का' पानानंतर दिसणाऱ्या सापामधून या 
लोकांना औषधी व जैविक ज्ञान सापांच्या प्रतिमेतून ते वैश्विक रेणू (८10981 ॥८!५/01: 01 0)५,-1112) 
देतात असा सिध्दांत नार्नीने मांडला असून त्याला स्वानुभवातून मिळालेल्या या ज्ञानाच्या खरेपणाबद्दल 
इतका आत्मविश्वास वाटतो. की 1)!प/ रेणूंना निर्जीव (किंवा त्यांना 'मन' नाही असे) समजणारे 
आधुनिक जीवशास्त्रज्ञ हे आंधळ्यानी सिनेमाचे ज्ञान सांगावे यासारखे पोरकट आहे असे तो म्हणतो ! 
या पोरकट जीवशास्त्राला त्याने 000५७०५ $९21९€ म्हटले आहे ! (बोहम व डायसनं है इलेक्ट्रॉन्सना 
*मन' आहे म्हणतात. नार्नी रेणूंना 'मन' आहे म्हणतो. भौतशाख ब जीवशाख््र येथे एकत्र येतात.) 


विज्ञान आणि चमत्वकार / ५६७ 


वाजता आपल्या घरात कोण कोण काय काय करीत आहेत हे त्या यंत्रात पाहून 
सांगण्यास लेखकाने बापूंच्या मुलीला विनंती केली. तिने अंजनात पाहून जे सांगितले 
ते सर्व घरी आल्यानंतर घरातील लोकांना विचारल्यानंतर बरोबर असल्याचे आढळून 
आले. विशेष म्हणजे त्यावेळी घरात पूर्ण प्रकाश नसल्याचे त्या मुलीने सांगितले 
होते. ते खरे असल्याचे आढळून आले. कारण नेमके त्याचवेळी त्या भागातील 
बीज गेली होती, व घरात मेणबत्त्या लावलेल्या होत्या. या बापू पंडिताबर 
अंधश्रध्दानिर्मूलनबाल्यांनी फसवणुकीचा कोर्टात खटला भरला होता, व ते अंजन- 
यंत्र कोर्टातर्फे जप्त करुन नेले होते. पण दाव्याचा निकाल बापू पंडितांच्या बाजूने 
लागून त्यांचे ते यंत्र परत करण्यात आले होते व कोर्टाने यात फसवणूक (वा 
लुबाडणूक) नसल्याचे मान्य केले होते. (अंजनात॑ पाहण्यासाठी पैसे घेतले जात 
नाहीत. व सर्वाना त्याचा अनुभव येतो.) हल्ली बापू पंडित वारले असून त्यांची 
मुलगी व जाबई त्या यंत्राचा समाजहितासाठी उपयोग करीत असतात. (या बापू 
पंडितांची माहिती यापूर्वी पृ. ३६८-३६९ वर आली आहे.) 

प्रस्तुत लेखकाला एकदा स्वतंत्रपणेही अंजनाची परीक्षा पाहण्याची संधी 
मिळाली. त्याचे असे झाले. एकदा प्रस्तुत लेखकाला हुन्ञरगी (ता. चिक्कोडी, जि. 
बेळगाव) या गावी एका व्यक्तीकडे अंजन लावलेंला आरसा असल्याची माहिती 
मिळाली. (बापू पंडित मूळ हुन्नरगीचे होते, हा योगायोग म्हटला पाहिजे.) त्या 
व्यक्तीला स्वत:ला त्यात दिसत नव्हते, पण ज्यांना दिसते, त्यांना त्यात पाहण्यास 
ती व्यक्ती परवानगी देते, असे कळाले होते. लेखकाने त्या व्यक्तीचा पत्ता काढून 
त्याला तो आरसा (आकार ४” » ६”) एक आठवड्यासाठी घरी नेण्यास देण्याची 
बिनंती केली. त्याने ती मान्य केली व लेखकाला तो आरसा दिला. लेखकाने 
अनेकांना तो आरसा दाखवला. एका व्यक्तीला त्यात दिसू लागल्याचे तिने सांगितले. 
पण तिचे सर्व वर्णन खोटे निघाले. काही मुलीना ब मुलांनाही तो आरसा दाखवला, 
एका रंजना संकपाळ नावाच्या १२ वर्षाच्या मुलीला त्यात दिसू लागल्याचे तिने 
सांगितले. हा प्रयोग रात्री ९ ॥ च्या सुमारास करण्यात येत होता. त्यावेळी ३ 
कि.मी. अंतराबरील लेखकाच्या मळ्यातील घरात काय दिसते, हे पाहून सांगण्यास . ' 
तिला सांगितले. तिने काहीजण 1.७. पाहात असल्याचे व टी.व्ही च्या कोपऱ्यात 
*सोनी' लिहिलेले दिसत असल्याचे सांगितले. तसेच घरासमोर काही लोक असून 
तेथे सोन्यासारख्या रंगाच्या वस्तूचा ढीग दिसत असल्याचे सांगितले. हे वर्णन - 
अविश्वसनीय होते. सोन्यासारख्या वस्तूचा ढीग असणेच शक्‍य नव्हते ब रात्री लोक 
जमणेही शक्‍य नव्हते. तथापि ते लोक काय करीत आहेत असे तिला विचारले. तिने 
एक माणूस काहीतरी काळे दिसणारे डब्यात भरत असल्याचे दिसते असे सांगितले. 
हे वर्णनही विचित्र होते. या दृश्याचा काहीच उलगडा होण्यासारखा नसल्यामुळे 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५६८ 


त्या मुलीला काही दिसत नसावे, काहीतरी अंदाजाने ती सांगत असावी, असा तर्क 
करुन लेखक आपल्या मळ्यातील घरी थोड्या निराशेनेच परतला. आणि .... घरी 
येताच त्याला आश्चर्याचा गोड धक्का बसला. कारण घरासमोर खरोखर लोक जमलेले 
दिसले. त्या सोन्यासारख्या वस्तूच्या ढिगाचाही उलगडा झाला. तो ढीग म्हणजे 
तंबाखू होता व रात्री बल्ब लावून लेखकाचा चिरंजीव लोकाना जमवून तंबाखूची 
*चाकी' (मिश्रण) करीत होता. तो ढीग त्या बल्बच्या प्रकाशात सोन्याच्या रंगाचाच 
दिसत होता, याची लेखकाची खात्री पटली. लेखकाने आपल्या चिरंजीवाला डब्यात 
*काळे' काय भरत होता असे विचारले, तेव्हा त्याने सांगितले की तंबाखूचे बोद 
वजन करण्यासाठी उभ्या केलेल्या काट्याच्या पारड्याखाली ठेवण्यासाठी डब्यात 
दगड भरुन तो डबा पारड्याखाली ठेवला आहे. लेखकाने तो दगड भरलेला डबा 
स्वत: पाहून ते दगड 'काळे' असल्याची खात्री केली. अशारीतीने रंजना मुलीला 
आरशात जे दिसले ते सर्व तंतोतंत खो होते, पण रात्रीच्या वेळी प्रकाशात तिला 
वस्तु स्पष्ट ओळखता आल्या नाहीत. लेखकालाही चिरंजीव तंबाखूची 'चाकी' 
करणार आहे याची पूर्व कल्पना नसल्यामुळे, त्याला तिच्या बर्णनाचे गूढ बाटले. 
नंतर घरात प्रवेश करुन एका तासापूर्वी टी.व्ही. वर कोणती चॅनेल पाहाता होता असे 
घरातील लोकांना विचारले असता त्यांनी 'सोनी' हे उत्तर दिले. अशारीतीने रंजना 
या मुलीचे सर्व वर्णन तंतोतंत बरोबर ठरले. अंजनविद्या भौतिक बिश्च आणि मानवी 
मन एकात्म (वा अविभाज्य) असल्याचे सिध्द करणारा परामानसशास्त्रीय पुरावा 
आहे, 

रंजना या मुलीला अंजनात दिसते, हा शोध लागल्यामुळे दुसरे दिवशी 
लेखकाने पुन्हा तिच्यावर प्रयोग केला, पण दुदैंबाने या प्रयोगाच्या वेळी तिला 
काहीही दिसले नाही. नंतर तिला कधीच दिसले नाही. कदाचित्‌ तिला उदगावच्या 
सिध्द अंजनयंत्रात दिसू शकेल असे वाटून लेखक रंजनाला घेऊन उदगाबलाही 
गेला. पण त्या यंत्रातही तिला काहीही दिसले नाही. असे का व्हावे याचा लेखकाला 
किंबा इतर कोणालाही उलगडा झालेला नाही. (फोंडा नाबाच्या स्त्रीच्या मालकीच्या 
*लेडी वंडर' या घोडीचे लोकांनी विचारलेल्या प्रश्नाचे अचूक उत्तर देण्याचे अतींद्रिय 
सामर्थ्य असेच अचानक नाहीसे झाले होते. टेड सिरिओसचे विचारशक्तीने 
फोटोफिल्मबर चित्रे उमटबिण्याचे अतींद्रिय सामर्थ्यही असेच एकदम नाहीसे झाले 
होते. पाहा, विज्ञान आणि बुध्दिवाद पृ. १२२-३) 

काही व्यक्तीमध्ये एखादी वस्तू हाताळून त्या वस्तुच्या संपर्कात पूर्वी 
आलेल्या व्यक्तीचे अचूक वर्णन करण्याचे सामर्थ्य आढळून येते. (याला इंग्रजीत 
७$४लाणाला% म्हणजे “मनोमापन' म्हणतात.) डेंटन या भूगर्भशास्त्रज्ञाला आपल्या 
पत्नीमध्येच हे सामर्थ्य असल्याचा प्रथम शोध लागला व त्याने या विषयावर 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५६९ 


संशोधन करुन ॥॥९ 8०0) ० १॥॥8५ (निर्जीव वस्तूचा आत्मा) या नाबाचा एक 
ग्रंथ १८७३ साली लिहिला.**“ असे सामर्थ्य नंतर अनेक लोकात आढळून आले 
आहे. हे सामर्थ्य असलेल्या व्यक्ती एखादी उत्खननात आढळलेली वस्तू हाताळून 
अगर कपाळाला लावून त्या (प्राचीन) कालातील परिस्थितीचे इत्थंभूत वर्णन करतात 
ब ते सर्व बरोबर असल्याचे त्याविषयीच्या प्राचीन पुराव्याबरुन सिध्द झाले आहे. 

आयलिन गॅरेट नावाची अतींद्रिय शक्तीबद्दल प्रसिध्द असलेली एक 
अमेरिकन स्त्री आहे, तिच्यावर लॉरेन्स लिशान या शास्त्रज्ञाने मनोमापनाचे (159- 
कोगाशीा> चे) अनेक प्रयोग केले आहेत. एका प्रयोगात त्याने प्राचीन बाबीलोनियन 
संस्कृतीची ३५०० वर्षापूर्वीची एक वस्तू एका डबीत घालून व ती डबी लिफाफ्यात 
गुंडाळून तिला हाताळण्यास दिली, तिने तो लिफाफा हाताळून बाबीलोनियन 
संस्कृतीचे वर्णन करण्याऐवजी ती वस्तू कुतूहलाने सहज हातात घेऊन काही दिवसापूर्वी 
पाहिलेल्या एका रत्रीचे वर्णन केले. उदा. त्या स्त्रीची केशरचना, शरीरावरील दोन 
जखमांच्या खुणा इ. गोष्टी गॅरेटने बरोबर सांगितल्याच, पण त्या जखमा कुठे व 
कशा झाल्या याचीही माहिती दिली. त्या स्रीचे आपल्या मुलीशी कसे संबंध होते, 
तिचे वैवाहिक जीवन इ. विषयीची बरीच खाजगी माहितीही दिली. लिशानला 
याविषयी काही माहीत नव्हते. पण नंतर ती सर्व माहिती बरोबर असल्याचे त्याला 
आढळून आले. तो म्हणतो की गॅरेटने त्या स्त्रीचे इतके हुबेहून वर्णन केले होते की ते 
वर्णन ऐकणारा त्या स्त्रीला एका ओळीत उभे केलेल्या दहा हजार स्त्रियांमध्ये सहज 
ओळखू शकला असता. ती स्त्री गॅरेट राहात असलेल्या शहरापासून दीड हजार 
मैलाबरील एका शहरात राहत होती व तिची गँरेटला कसलीही पूर्व माहिती नव्हती. 

येथे गॅरेटला त्या बाबीलोनियन वस्तूच्या प्राचीन इतिहासाऐवजी ती वस्तू 
काही दिवसापूर्वी सहज हाताळलेल्या एका स्त्रीची माहिती का व्हावी ? येथे गॅरेटची 
सहानुभूती त्या प्राचीन वस्तूशी नसून ती वस्तू आगंतुकपणे हाताळलेल्या स्त्रीशी 
होती, हे सिध्द होते. एखाद्या अतींद्रिय शक्ती असलेल्या व्यक्तीची सहानुभूतियुक्त 
अमनुरकंपने कशाशी वा कुणाशी जुळाबीत, हे त्या व्यक्तीवरच केवळ अवलंबून आहे, 
हे या प्रयोगावरुन सिध्द होतेच; पण सहानुभूतियुक्त अनुकंपनामुळेच हा संबंध जोडला . 
जातो, हेही सिध्द होते. घरातून अचानक बेपत्ता झालेल्या एखाद्या व्यक्तीच्या' 
बापरातील वस्तू- उदा. तिच्या कपड्याचा एखादा तुकडा-गँरेटला हाताळण्यास 
दिला तर ती व्यक्ती हल्ली कोठे आहे व कोणत्या स्थितीत आहे, हेही ती अचूक सांगू .. 
शकत असे; ब त्याप्रमाणे ती व्यक्ती त्या ठिकाणी व त्या स्थितीत आढळून येत . 
असे. असे सामर्थ्य असलेल्या अनेक व्यक्ती असून पीटर ह्कीस हा त्यापैकी एक 
होय." अतींद्रिय शक्तीला स्थळाचे वा अंतराचे बंधन नाही-कारण विश्व (व मानवी 
मन) अविभाज्य आहे-हे अशा प्रयोगातून सिध्द होते. 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५७० 


*करणी ' चे प्रयोग अशाच सहानुभूतियुक्त अनुकंपनातून दूर अंतरावर 
परिणाम घडवून आणत असतात. एका कामगाराच्या पत्नीने आपल्या नबर्‍याला 
त्रास देणाऱ्या मालकाच्या पत्नीला केवळ मनाने टाचण्या शरीरात टोचून कसा त्रास 
दिला, याची कॉलिन विल्सनने दिलेली माहिती याच ग्रंथात पृ. ३०८ वर दिली 
आहे. (संदर्भ क्रमांक २२२ ही पाहा. तसेच प्रकरण २ ही पाहा.) याला 3140 
11४४1८ (काळी जादू) म्हणतात, त्याच्या उलट चांगला परिणाम घडवून आणणाऱ्या 
सहानुभूतियुक्त अनुकंपनांना ४॥॥1१८1॥481 (पांढरी जादू) म्हणतात. चिलेमहाराजांनी 
दुरुन कागद कातरुन (ऑपरेशन करुन) सौ. जांभळीकरांची पोटदुखी कशी बरी 
केली याची माहिती पृ. ३०५-६ वर दिली आहे. एकदा त्यांनी याचे एक वेगळेच 
प्रात्यक्षिक करुन दाखवले. कोल्हापूरहून केलीं व तेथून जोतिबा रस्त्याने चिलेदेव व 
तानाजी जाधव हे त्यांचे भक्त पायी चालत जात होते, पाठीमागून एक मोटारसायकल 
आली व त्यांच्यापुढे गेली. त्याबरोबर चिलेदेवांनी आपल्या एका हाताचे बोट 
एकदा डावीकडे व नंतर उजवीकडे त्या वाहनाच्या दिशेने केले. त्याबरोबर ती 
मोटरसायकल एकदा डावीकडे व नंतर उजवीकडे अशी झोकांड्या खात जाऊ 
लागली ! थोड्या वेळाने “आता सरळ जाऊ दे' असे ते म्हणाले. त्याबरोबर ती 
पुन्हा पूर्वीप्रमाणे सरळ जाऊ लागली.** याच ग्रंथात पृ. २०० वर वर्णन केल्याप्रमाणे 
एक मोटरसायकल अशीच झोकांड्या खात श्री. गजबरे या सायकलावरील व्यक्तीवर 
येऊन आदळली व मुद्दाम अपघात करुन गेली, असे त्याने म्हटले असल्याचे व 
आपल्या एका शत्रूने संकेश्वर येथील एका पिशाचविद्येच्या व्यक्तीकडून आपल्याला 
ठार मारण्यासाठी हे पिशाचामार्फत केलेले कारस्थान असल्याचे जे सांगितले आहे, 
ते खोटे म्हणता येणार नाही, हे यावरुन दिसून येईल. ही अर्थात्‌ काळी जादू आहे. 

सामान्य व्यक्तीमध्ये जड वस्तूवर दुरुन परिणाम करण्याचे सुप्त सामर्थ्य 
असल्याचे हेल्मट स्मिट, ऱ्हाईन, कॉक्स, फोरवाल्ड इ. अनेक शास्त्रज्ञांनी 
प्रयोगशाळेत सांख्यकीय (5७151०4) पध्दतीने दाखवून दिले आहे.” 

काही व्यक्ती जमिनीतील पाणी, तेल, खनिज पदार्थ इ. ओळखू शकतात. 
(याला इंग्रजीत 6०७५७॥४ म्हणतात.) त्यासाठी झाडाची एखादी फांदी अगर लंबक 
बापरतात. जैथे पाणी, तेल इ. असेल तेथे फांदी दोन्ही हातात धरलेली असतानाही 
गिरकी घेते किंवा लंबक आपोआप फिरु लागती. लंबकाच्या साह्याने जमिनीतील 
वस्तू ओळखण्याचे एक तंत्र लेथब्रिज या संशोधकाने विकसित केले आहे." 
बिशेष म्हणजे ज्या भागात पाणी, तेल इं. शोधावयाचे आहे, त्या भागाचा नकाशा 
दिला व त्या व्यक्तीने नकाशावर लंबक धरला तरी ज्या ठिकाणी पाणी, तेल इ. 
असेल त्या ठिकाणी नकाशावर लंबक फिरु लागतो ! नंतर प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी 
पाणी, तेल इ. हमखास सापडते !"' यावरुन भौतिक विश्व व मानवी मन यांच्या 
स्वरुपाविषयी व संबंधाविषयी वाचक कल्पना करु शकतात ! 


, 'बिज्ञान आणि च्यमत्कार / ५७१ 
की भ 


बार्बारा (व्हॅरव्हरा) इव्हेनोव्हा या रशियन स्त्रीमध्ये हजारो मैल अंतरावरील 
व्यक्तीचे दुरुन अचूक रोगनिदान करण्याचे अतींद्रिय सामर्थ्य असल्याचे आढळून 
आले आहे.*११ 

आण्णामहाराज लाटकर यांचे भक्त त्यांना आपल्या जमिनीत पाणी कोठे 
सापडेल हे तेथे येऊन सांगण्यासाठी नेहमी आग्रह धरतात, पण ते कोठेही जात 
नाहीत. भक्तांना “तुझ्या इच्छेला येईल तेथे बोअर मार, पाणी लागेल,' असे ते 
सांगतात, किती खोलीवर पाणी लागेल हेही सांगतात; आणि त्याप्रमाणे त्यांना त्या 
खोलीवर व इच्छेला येईल त्या ठिकाणी मारलेल्या बोअरला हमखास पाणी लागते, 
असा त्यांच्या प्रत्येक भक्ताचा अनुभव आहे.१* विश्वातील घटना पूर्वनियोजित 
आहेत ही गोष्ट अशारीतीने आण्णामहाराजांची सिध्द वाणी सिध्द करते ! 

विश्व स्थळाच्या दृष्टीनेच नव्हे, तर काळाच्या दृष्टीनेही अविभाज्य किंबा 
एकात्म आहे. त्यामुळे भविष्य काळातील घटना माणसाला अगोदरच कळू 
शकतात.* याची अनेक उदाहरणे यापूर्वी दिली आहेत. सामान्य व्यक्तीना हे स्वप्नात 
कळत असले तरी जागेपणीही हे कळू शकते, हे रसेल टार्ग व हॅरोल्ड पुथॉफू या 
भौतशास्त्रज्ञांनी शास्रीय निकषाखाली सप्रयोग दाखवून दिले आहे. अशा एका 
प्रयोगात हेल्ला हॅमिड या बाईला पुथॉफ्‌ ज्या ठिकाणाला भनिष्यात भेट देणार आहे, 
त्या ठिकाणाचे अगोदर वर्णन करुन सांगण्यास सांगितले. या प्रयोगाचे वैशिष्ट्य 
म्हणजे पुथॉफू कोणत्या ठिकाणाला भेट देण्यास जाणार आहे, हे अगोदर ठरविलेले 
नव्हते. मात्र प्रयोगाच्या दह्या मिनिटे अगोदरच कारमधून तो निघून गेला होता व 
मनाला येईल त्या ठिकाणी जाण्याऐवजी त्याला दिलेल्या व सील केलेल्या दहा 
लिफाफ्यापैकी एक लिफाफा निबडून त्यात नोंद केलेल्या ठिकाणालाच तो भेट 
देणार होता. लिफाफा निवडण्याचे काम हेला हॅमिडने आपले भाकीत लेखी गोंद 
केल्यानंक्‍्र तो ठरलेल्या वेळेनुसार करणार होता. अशारीतीने भेटीचे ठिकाण 
पुथॉफूलाही माहीत नव्हते व हॅमिडलाही माहीत नव्हते. ते कोणालाच माहीत नव्हते. 
ते यांत्रिक पध्दतीने निवडलेल्या दहा लिफाफ्यात दडले होते. हॅमिडने आपले भाकीत 


* भौतशास्त्रानुसार सुध्दा हे शक्‍य असून त्याला भौतशास्त्रातील विधयुच्चुंबकीय क्षेत्राच्या सिध्दांतात. 
(ऐ९टएणाा9९0 11९1१12019) भावी स्थिर शक्ती (8५317९0 0०८॥५४॥) म्हणतात पण याचा 
अनुभव येत नाही अले वाटल्यामुळे त्याकडे भौतशास्त्रज्ञ दुर्लक्ष करीत होते. पण नंतर 'इलेक्ट्रॉन 
अबसॉर्बर सिध्दांत' मांडून फेनमन ब व्हीलर यांनी भौतशास्त्रात त्याला प्रतिष्ठा मिळवून दिली. [याला . 
क्नॉटम इलेक्ट्रोडायनॅमिक्स (संक्षिप्तात 01319) म्हणतात.] पूढे चू व क्रेमर यांनी क्रॉँटम सिध्दांतालाही ते 
गृहीतकृत्य लागू केले , याला १1३5४०8) िटाण्राटाक्षांणार्णा ()0७॥(॥॥॥८०/ म्हणतात, । 
तात्पर्य भविष्यज्ञानाला क्लाँटम सिथ्दांताचाही पाठिंबा मिळतो. [पाहा. 0111) ; ए॥९ 511वा्टरर 
गुपास्* ७ टण छाते ए3(टा (1990) २, ]२69॥शा दय आणि $लाप्काष्रश"५ ॥९1॥(सा5 
(1995) 1. (10901॥1.] - * 


बिज्ञान आणि चमत्कार / ५७२ 


नोंद केल्यानंतर ते दहा लिफाक्यापैकी पुर्थॉफूने यांत्रिकपध्दतीने लिफाफा 
निवडल्यानंतर एकातील असणार वा ठरणार होते. तेथे गेल्यानंत_ काय करावयाचे 
हे मात्र त्या ठिकाणी पोहोचल्यानंतर पुथॉफ्‌ स्वत:च ठरवणार होता, अशा पध्दतीने 
निवडलेले ठिकाण 'मेनलो पार्क' निघाले. इकडे हॅमिडने जे वर्णन नोंद केले होते, ते 
*मेनलो पार्क' मधील ज्या भागाला पुथॉफ्‌ने भेट दिली त्या भागाशी बरेच जुळणारे 
होते ब तिने 'करकरर' असा आवाज ऐकायला येतो अशीही नोंद केली होती. 
पुथॉफूने परत आल्यानंतर सांगितले की त्या पार्कमधील लहान मुलांच्या झोपाळ्यावर 
बसून आपण झोके घेतले व ते घेताना 'कर्रकर' असा झोपाळ्याचा आवाज होत .. 
होता. अशारीतीने हॅमिडला पुथॉफचे भविष्यकाळातील भेटीचे ठिकाण 'दिसले', 
इतकेच नव्हे तर भविष्यकाळात तो झोके घेणार असल्याच्या झोपाळ्याचा आवाजही 
(तो आवाज होण्यापूर्वीच) तिला 'ऐकायला ' ही. आला! हे सर्व विश्वर्पी नाटकात 
अगोदरच ठरले गेले असल्याशिवाय कसे कळणे ब घडणे शक्य आहे ? 

असे प्रयोग जगातील अनेक शास्त्रज्ञांनीही यशस्वीरीत्या केले असून हे 
प्रयोग १८1102 ४८५१९ (दूरदर्शन) या नांवाने प्रसिध्द आहेत. उदा. जान व डन 
यांनी प्रिन्स्टन येथे असे ३३४ प्रयोग केले व त्या प्रयोगात त्यांना ६२ टक्के यश आले 
आहे.” र 

युट्रेकट (हॉलंड) येथील जिरॉर्ड क्रॉयसेट या व्यक्तीमध्ये एखाद्या 
धिएटरमधील किंवा हॉलमधील एखाद्या कार्यक्रमाच्या वेळी भविष्य काळात कोणत्या 
खुर्चीवर कोणती व्यक्ती बसणार आहे, याचे १०० टक्के अचूक भाकीत करण्याचे 
सामर्थ्य असल्याचे आढळून आले आहे. टेनहेफ ब इतर अनेक शास्त्रज्ञांनी २५ वर्षे 
त्याची परीक्षा घेऊन त्याचे हे सामर्थ्य खरे असल्याचे मनमोकळेपणाने मान्य केले 
आहे. त्याच्यावरील हा प्रयोग खुर्ची चाचणी' (८5811 (९5/) या नावाने प्रसिध्द 
आहे. या प्रयोगात (चाचणीत) क्रॉयसेटला धिएटरचे नाव किंवा त्यामध्ये होणारा 
कार्यक्रम याची कसंलीही माहिती देण्यात येत नसे. प्रयोगकर्ता फक्त कार्यक्रमाची 
वेळ क्रॉयसेटला सांगत असे व अक्रम (यांत्रिक) पध्दतीने (4001119) खुर्ची निवडून 
त्या खुर्चीचा क्रमांक सांगत असे. एवढ्या माहितीवर क्रॉयसेट त्या क्रमांकाच्या 
खुर्चीबर बसणाऱ्या व्यक्तीचे शारीरिक वर्णन, पोषाख, त्याचा धंदा, लिंग ब त्याच्या 
जीवनातील घटनासुध्दा कित्येक दिवस अगोदर अचूक सांगत असे. ज्या कार्यक्रमात 
रिझर्व्हेशनची (जागा अगोदर राखून ठेवण्याची) व्यवस्था नसे, असेच कार्यक्रम 
त्याच्या परीक्षेसाठी निवडले जात. जगातील कोणत्याही ठिकाणच्या खुर्चांचाक्रमाक 
क वेळ सांगितली तर तो त्या खुर्चीवर बसणाऱ्या व्यक्तीचे कित्येक दिवस अगोदर 
अचूक वर्णन करीत असे. उदा. अमेरिकेतील ज्यूल आयसेनबड या शास्त्रज्ञाला 
जानेबारी ६, १९६९ रोजी युरोपमधील युट्रेकट शहरात असलेल्या क्रांयसेटने सांगितले 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५७३ 


की २३ जानेबारी १९६९ रोजी (१७ दिवसानंतर) होणाऱ्या कार्यक्रमाच्या वेळी 
त्याने दिलेल्या क्रमांकाच्या खुर्चीवर बसणाऱ्या व्यक्तीची उंची ५ फूट ९ इंच असेल. 
त्याच्या तोंडातील खालचा एक दात सोन्याचा असेल. त्याच्या डोक्याचे काळे 
कसे तो पाठीमागे विंचरतो. त्याच्या पायाच्या आंगठ्याला जखमेची एक खूण 
आहे, इ. वर्णन करुन त्याचा धंदा व इतरही बरीच माहिती क्रॉयसेटने दिली. ती सर्व 
नंतर १०० टक्के खरी ठरली. फक्त उंचीमध्ये पाऊण इंचाचा फरक पडला." 


एखाद्या सार्वजनिक कार्यक्रमात एखाद्या खुर्चीवर कोण बसणार आहे, 
यासारख्या क्षुल्लक गोष्टीचे ज्ञान ती घटना घडण्यापूर्वी क्रॉयसेटला अचूकपणे होत 
असेल तर बिश्वरुपी नाटक अशा क्षुल्ुक घटनांच्या सर्व तपशीलासह अगोदरच 
*आकाश' तत्त्वावर लिहून ठेवण्यात आले आहे, ब त्यानुसारच ते काटेकोरपणे 
घडत असते, असे ठरते. एखाद्या कार्यक्रमाच्या वेळी एखाद्या खुर्चीवर कोणत्या 
प्रकारची व्यक्ती बसणार आहे, हे सुध्दा अगोदर ठरले असेल तर विशिष्ट आकाशस्थ 
ग्रहांच्या स्थान व्यवस्थेच्या वेळी कोणत्या प्रकारची व्यक्ती जन्माला यावी, हे का 
अगोदर ठरु नये ? तोही बिधरुपी नाटकाचा भाग का असू नये ? अशारीतीने 
अगस्त्य नाडीग्रंथात व्यक्तीचे नांव, त्याची जन्मकुंडली ब इतर सर्व माहिती अगोदरच 
अचूकपणे लिहून ठेवली गेलेली आढळून यावी, ती सर्व खरी ठरावी यात आश्चर्य 
नाही. (पृ. ५१२ वरील पोटमथळा पाहा.) कोणत्या ग्रहाचे कोणत्या अंशावर, 
कोनाबर इ. कोणते “परिणाम व्हावेत हे वैश्विक स्थान व्यवस्थेमुळे ठरते, 
कार्यकारणभावामुळे नाही-म्हणजे तो कारण-परिणामाचा प्रश्न नाही, व्यवस्थेचा 
प्रश्न आहे; ग्रह हे केवळ घटना, दर्शक (आवटवाण5) आहेत, (निर्धारक नाहीत) 
असे योगी अरविंद, लेडबीटर इ. नी का म्हटले आहे, हे आता वाचकांना स्पष्ट 
होईल. वा विश्वव्यवस्थेमुळेच भानायतीच्या व तत्सम घटना (अपफ्यात, केडाचे 
झटके इ.) अगावास्या-फौणिंपिलाच का घडतात यावरही प्रकाश फ्डतो, 

भूतकालातील सर्व घटना बरोबर सांगणारे नाडीग्रंथ एखादी व्यक्ती आपल्या 
नाडीपट्टीतील भविष्य कालातील घटनांचे जेव्हा वाचन करवून घेते, तेंव्हा त्या घटना 
चुकीच्या का सांगतात, त्यांचे भविष्य खरे का ठरत नाही. असा एक प्रश्न नेहमी .' 
विचारण्यात येतो. नाडीग्रंथाचा भूतकाळ बरोबर येतो, भविष्य मात्र चुकते, असा . 
अनेकांचा अनुभव असल्यामुळे नाडीग्रंथ ही एक कर्णपिशाचविद्या आहे, असा . 
अनेकजण आरोप करतात. या आरोपात कसे तथ्य नाही याची व भविष्य का चुकते. 
याचीही लेखकाने अन्यत्र विस्ताराने चर्चा केलेली आहे. तेथे भविष्य चुकत 
नाही, मुद्दाम चुकविले जाते, हा महत्वाचा मुद्दा मांडला आहे. त्याची विस्ताराने 
चर्चा अन्य अशाच एका प्रश्नाच्या संदर्भात पुट्टपर्तीच्या सत्यसाईबाबांनी मुंबईच्या 
ब्लिटूझच्या आर. के. करंजिया यांच्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना केली आहे. ती 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५७४ 


या संदर्भात जशीच्या तशी, मूळ इंग्रजी पुस्तकातील मजकूराचे मराठीत भाषांतर 
करुन, येथे देतो. 
प्रश्न : स्वायीजींचे टीकाकार विचारतात की साईबाबा आपल्या संकल्यशक्तीच्या 
जोरवर अवर्षण काळ्यत पाऊस पडून किंवा जेथे दुष्काव्ग असेल तेथे 
अन्नधान्य नि्याणि कहन लोकांना पदत का करत नाहीत / 'िस्गशिक्तीवर 
ताबा मिळवून आणि भूकंप, अवर्षण, रोगराई यासारख्या रैसार्गिक आपत्ती 
टाळून इश्चदवतार मबुष्यजातीला मदत नाही का करु शकणार £ 
खाबा : अशी संकटे टाळण्यासाठी माणसाच्या आत वसणारा परमेश्वर जागवून मी 
नेमकं हेच काम करतो आहे. “अवतार' हा लोकांना दोन प्रकारे मदत करु 
शकतो. एक, तत्काळ एखादा मार्ग काढून किंवा त्याउलट दूरगामी पध्दतीने. 
._ तत्काळचा जोमार्ग असतो, तो प्रत्यक्ष निसर्गाच्या मूलभूत नियमांच्या, 
तसंच कर्मसिध्दांतातील कार्यकारणभावातील नियमांच्या विरुंध्द जाणारा 
असतो. बहुतांश माणसं त्यांच्या इच्छा, वासनांच्या व अहंकाराच्या ज्या 
भौतिक जगात जगत असतात, ते जग ह्या (वरील कर्मसिध्दांताच्या) 
नियमानुसार चालत असतं. माणसं त्यांच्या कर्माची फळं भोगत असतात. 
त्यानुसार त्यांची उत्क्रांती किंवा अधोगती होत असते. अवताराने जर मधे 
पडून त्यांच्या संकटातून तात्पुरता मार्ग काढून दिला, तर ही कर्मगतीच 
थांबेल, (आणि त्याबरोबर माणसांची) प्रगती व उत्क्रांतीही थांबेल. ह्या 
मार्गान जायचं नाही. कारण तो संपूर्णपणे निसर्ग-नियमांबविरुध्द जाणारा 
आहे. 
दुसरा आणि अधिक परिणामकारक पर्याय जो आहे, त्याने समस्यांची 
दूरगामी उत्तर मिळतात. ह्या पध्दतीने 'अवतार' हा लोकांना त्यांच्या 
स्वत:च्या जाणिवेच्या वरच्या पातळीवर नेत असतो. त्यामुळे माणसांना 
आध्यात्मिक नियमांमागचं सत्य समजायला मदत होते. ज्यायोगे ती 
सन्मार्गाकडे वळून आपल्या अधिक भल्यासाठी नेटाने काम करत राहतात. 
ह्यामुळे पुन्हा एकदा त्यांचं निसर्गाशी, कर्मसिध्दांतातील कार्यकारणभावाशी 
नातं जोडलं जातं. हे घडलं म्हणजे मग लोक आज ज्या कार्यकारणाच्या 
चक्रात अडकलेले आहेत, त्यातून सुटतील आणि त्यामुळे निसर्गशक्तीवर 
ताबा मिळवून, तुम्ही उल्लेखिलेल्या आपत्ती दू करु शकतील. 
प्रश्न ; म्हणजे, मानवजातीने स्वत:च्या दैवगतीवर एकडे प्रिळवावी ह्यासाठी चुम्ही 
तिला ईश्वराच्या समपातळीवर उचलता आहात, असा तुमच्या म्हणण्याचा 
अर्थ £ 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५७५ 


बाबा : अगदी बरोबर ! लोक (जणू) माझ्या संकल्पशक्तीचे भागधारक होतील. 
मला त्यांच्याच माध्यमातून हे काम करुन त्यांच्या आतला परमेश्वर जागा 
करायचा आहे. त्यांना उच्च पातळीवरील वास्तवापर्यंत उत्क्रात करायचं 
आहे; म्हणजे तेच निसर्ग-नियम ब निसर्ग-शक्तीवर ताबा मिळवू शकतील. 
मी जर त्यांची जाणीव आहे त्याच पातळीवर राहू देऊन, त्यांना तात्पुरती 
मलमपट्टी ताबडतोब केली तर ते लौकरच सगळा गोंधळ माजवून एकमेकांचे 
गळे कापायला सिध्द होतील. ह्याचा परिणाम म्हणजे जगात आहे तीच 
अराजकाची स्थिती तयार होईल. 


बेदना आणि दुःख या वैश्विक नाटकातल्या अटळ घटना आहेत. 
ह्या आपत्ती ईश्वरी आज्ञेने आलेल्या नसतात, तर माणूसच आपल्या 
स्वत:च्या दुष्कर्माच्या बदल्यात त्यांना आमंत्रण देत असतो. मानवजातीने 
चुकीच्या मार्गाचा त्याग करुन सन्मार्गाला लागावं, आणि सत्‌-चित्‌- 
आनंदाची-म्हणजेच ज्ञानाची व नित्यानंदाची दैवी अबस्था अनुभवावी 
ह्यासाठी चूक सुधारण्याच्या हेतूने त्याला मिळणारी ती शिक्षा असते. 
नकारात्मक गोष्टीतूनही सकारात्मकतेचा गौरव व्हावा ह्यासाठीच्या 
महासंयोगाचा हा सगळा एक भाग आहे. जसं मृत्यूमुळे अमरत्वाचं मोठेपण 
सिध्द होते; अज्ञानामुळे ज्ञानाचं, दु:खामुळे आनंदाचे आणि रात्रीमुळे 
दिवसाचं मोठेपण कळतं. 
तेव्हा अखरे काय, की तुम्ही उल्लेबिलेल्या संकटांचं निवारण अवताराने 
जर तातडीने केलं तर कर्मनियमांसह (जी अटळ अशी वैश्विक कर्तव्यं 
आहेत त्यासह) निर्माण झालेलं हे सगळं नाटकच कोसळून पडेल. हे 
लक्षात ठेवा की, ह्या आपत्ती म्हणजे देवाने माणसाला जसं बनवलं, त्यामुळे 
नसून स्वतः माणसानेच माणसाचं जे करुन ठेवलं आहे, त्यामुळे येत 
असतात. * 
तेव्हा माणसाने आपला अहंकार नष्ट करुन स्वत:चे जे रुप आहे, ते रुप 
मोडून स्वत:ला पुन्हा घडवलं पाहिजे. त्या अहंकाराच्या जागी ईश्वरी 


* 'विश्वरु्पी नाटक अगोदरच लिहून ठेवल्याप्रमाणे घडत असेल तर माणसावरील आपत्ती स्वत: 
. माणसामुळे नव्हे, तर ते नाटक लिहिणाऱ्या ईश्वरामुळे त्याच्यावर येतात,' असे कोणी येथे म्हणेल, 
ईध्रेच्छा हीच आपली इच्छा हे ओळखणाऱ्याला ही समस्या निर्माण होत नाही, हे यापूर्वी स्पष्ट केलेच 
आहे. जे हे ओळखू शकत नाहीत त्यांच्यासाठी या समस्येचे समाधान असे की नाटकातील पात्रांना 
. इच्छास्वरातंत्र्य आहे, असे गृहीत धरल्याखेरीज त्या नाटकाला 'अर्थ'च प्राप्त होणार नाही ! आणि इच्छा 
स्वातंत्र्य याचा अर्थच ईश्वरेच्छेहून स्वत:ची इच्छा वेगळी आहे, असे मानण्याचे (सैतानाचे) स्वातंत्र्य ! 
आणि असे मानणारी पात्रे नाटकात असणारच आणि त्यांच्या अहंकारामुळे त्यांच्याब! आपत्ती येणारच ! 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५७६ 


जाणिवेची (915शातेसा9) ०005ल००॥॥९$) पातळी गाठली पाहिजे 
म्हणजे तो कर्मातून वर उठेल आणि स्वत:वर हुकुमत मिळवेल." 


वरील साईबाबांच्या विवेचनाबरुन वाचकांच्या लक्षात येईल की शून्यातून 
वस्तू निर्माण करण्याचा अद्भुत चमत्कार करणारे सत्यसाईबाबा दुष्काळग्रस्तासाठी 
अन्न का निर्माण करीत नाहीत, असे म्हणणारे त्यांचे टीकाकार व नाडीग्रंथात मागचा 
अचूक भूतकाळ सांगणारे अगस्त्य क्रषी आपले पुढचे भविष्य बरोबर का सांगत 
नाहीत, असे म्हणणारे नाडीग्रंथाचे टीकाकार हे दोघेही तत्त्वत: एकाच भूमिकेवर 
आहेत, साईबाबांनी म्हटल्याप्रमाणे त्यांना जवळचा, तत्काळाचा मार्ग पाहिजे आहे. 
त्यांना संकटे व दुःख नको आहेत. अज्ञात कर्माच्या खडतर मार्गातून त्यांना जावयाचे 
नाही. त्या मार्गाने जाऊन कर्माच्या वर उठून स्वतःवर हुकमत मिळविण्याचा प्रयत्न 
करणे, म्हणजे कष्ट घेणे, हालअपेष्टा सोसणे त्यांना नको आहे. याच्या उलट ज्यांना 
तत्काळाचा पण फसवा मार्ग स्वीकारायचा नाही, खडतर, लांब पण अंतिम फलदायी 
मार्ग स्वीकारायचा आहे, येईल ते-वाटेल ते-कष्ट सोसायचे आहेत, ते नाडीग्रथात 
आपले भविष्य पाहण्यासाठी जातीलच कशाला ? ईश्वरेच्छा हीच आपली इच्छा 
मानून ते तुकारामाप्रमाणे ईध्वरभक्ती करतील व म्हणतील. 

हेचि थोर भक्ती आवडते देवा / संकल्पाची याया संसाराची /£ ॥ 

ठेविले अनते वैसोचि राहावे । चित्ती असो द्यावे समाधान /॥ २ ॥ 

वाहिल्या उद्लेग दु:खयाचि केवळ / भोगणे ते फळ संचिताचे /२ ॥ 

तुका म्हणे घालू तयावरी भार । वाहू हा संसार देवापायी ॥ ४ ॥ 

नाटककाराशी तद्रुप झालेला नट नाटकातील आपल्या पात्राच्या वाट्याला 
दुःख आले म्हणून कधी कुरकुरतो काय ? लोकांच्या (अपरिहार्य) साधित कर्मात 
हस्तक्षेप टाळण्यासाठी नाडीफ्रॅथकार त्यांना घुकीचे प्रविष्य मुद्दाय सागतात, हे 
यावरुन स्पष्ट होईल. माणसाला स्वतःचे भविष्य कळू नये अशीच ईश्वरी योजना 
आहे. 


विज्ञान आणि अध्यात्म 

क्नॉटम सिध्दांताने विज्ञानाला काय योगदान केले आहे, हे मनोमन 
ओळखणारा हेन्री स्टॅप्‌ हा एक प्रमुख शास्त्रज्ञ आहे. त्याने एक महत्वाचे विधान 
केले आहे.ते असे- "गुगा€ ७18४ ० वृण[[॥॥0त लीद 805 ए०णा (0 ४७ शी णिंणा 
जै ितपद्वणा ८08 तख्व[/ क्यात (0 "४७८ णिणार्ठा शाण॥001 1९91109. म्हणजे 
“क्लाँटम सिध्दांताने कार्यकारणभावाचा अभाव (8120) हा (या बिश्वरुपी नाटकात) 
दुहेरी पात्र बजावतो. एकीकडे तो मूलभूत (अतींद्रिय) सत्याचे स्वरुप लपवितो व 
दुसरीकडे तो व्यावहारिक सत्याचे स्वरुप उघडे करतो.” 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५७७ 


याचा अर्थ असा की भौतविज्ञानातून कार्यकारणभावाचे उच्चाटन करुन 
भौतशास्त्रज्ञांना क्काँटम सिध्दांताने अशी स्पष्ट जाणीब करुन दिली आहे की “या 
विश्वाचे रहस्य भौतिक कार्यकारणभावाच्या अभ्यासातून सापडेल-समजेल-या भ्रमात 
तुम्ही राहू नका. या भौतिक विश्वाचे रहस्य भौतिक कार्यकारणभावात नाही. ते 
अभौतिक (अतींद्रिय) स्वरुपाचे आहे. तथापि ते ' निष्कारण' , 'अकारण' नाही. ते 
कारण तुमच्या जवळच आहे-नव्हे तुमच्या 'आत' च आहे. त्या आतल्या 
'कारणा' मुळे तुम्हाला ते “बाहेर' दिसत आहे. ती 'कारण' रुपी तुमची 'दृष्टी"च- - 
तुमचे 'मन' च-'कार्य ' रुपी 'सृष्टी' बाहेर निर्माण करीत आहे (801 0 लाळ) 
पण याची तुम्हाला जाणीव नाही.'' अशारीतीने अतींद्रिय सत्याचे स्वरुप (विश्वाचे: 
रहस्य) एकीकडे लपवणारा क्नाँटम सिध्दांत दुसरीकडे कार्यकारणरुपी नियमबध्द 
“व्यावहारिक' सत्याचे-व्यावहारिक जगाचे-स्वरुप उघडे करताना दिसतो. सूक्ष्म 
जगातील भौतिक कार्यकारणभावाच्या अभावातून (235८6 मधून) स्थूल जगातील 
कार्यकारणभाव-नियमबध्दता-कशी निर्माण होते, हे गूढ भौतिक शास्त्रज्ञांना न 
उकलण्याचे कारण (तुकारामांच्या शब्दात) ' तुज आहे वुझपाशी फ्री तू जाया 
चुकालासी/” ती जागा (रहस्य) 'आत' आहे, हे ते विसरले आहेत. क्राँंटम सिध्दांत 
०७81८९ बर “अकारणते ' बर, योगायोगावर आधारलेला असूनही या जगात योगायोग 
नावाची गोष्टच नाही, सर्व काही सकारण आहे, नियमबध्द आहे, सर्व गोष्टी 
काटेकोरपणे ठरलेल्या आहेत, हे तो कसे सिध्द करतो; या विरोधाभासाची (5413 
५०५) उपपत्ती काय, याचे कोडे भौतशास्त्रज्ञांची जागा चुकलेली असल्यामुळे त्यांना 
उकलेनासे झाले आहे. डेव्हिड बोहमसारखा एखादा बुध्दिवादी शास्त्रज्ञ ते रहस्य 
बाहेर' शोधण्याच्या प्रयत्नात शेवटी 'आत' येतो, पण पॉलीसारखा एखादा 
अंत:प्रज्ञ शास्त्रज्ञ सुरुवातीपासूनच ते रहस्य 'आत' व 'बाहेर' असूनही त्या दोन्हीच्या 
*पलीकडे' आहे हे ओळखतो.पण कर्मसिध्दांताची ओळख नसल्यामुळे सर्व विश्व 
'अर्थपूर्ण' कसे असू शकते, म्हणजे ' अर्थपूर्ण तेला 'अप्वाद* कसा असू शकत 
नाही या सत्याला तो पारखा होतो. नील्स बोहरदेखील 'शास्त्रज्ञ' या नात्याने फक्त 
विश्वरुपी नाटकातच रमतो, त्या नाटकाच्या पाठीमागचे रहस्थ जाणून घेण्याची त्याला . 
आवश्यकता बाटत नाही. *बस्तुकण' (591८1९5) *काँटम उड्या' कशा मारतात हे .' 
कोडे 'कण' व 'तरंग' यांच्यामध्ये “परस्परपूरकते' चे (८001012॥111811!9/ चे) 
तत्त्व आहे, असे सुचवून *सोडवतो' -म्हणजे सोडबिल्याचा भास निर्माण करतो. 
पण त्याच्या पलीकडे तो जात नाही. तथापि क्नाँटम सिध्दांत हा भौतिक विश्वाचा ' 
पूर्ण सिध्दांत आहे असे तो मानत असल्यामुळे तो सिध्दांत अतींद्रिय सत्य लपवतो, 
म्हणजेच भौतशास्त्रज्ञांना अतींद्रिय सत्य (तथाकथित) वैज्ञानिक पध्दतीने सापडणे 
शक्‍य नाही, हे सत्य तो ओळखतो व हे ओळखणाऱ्या पॉली, हायजेनबर्ग, जीन्स, 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५७८ 


एरडिंग्टन यांच्या पंक्तीत जाऊन बसतो. आईन्स्टाइन या दृश्य जगाच्या 
कार्यकारणभावात (८4॥58॥19) व भौतिक सत्यात (519/51241 1८91119) च अडकून 
पडतो व क्काँटम सिध्दांत त्याने अपूर्ण मानला असल्यामुळे भौतिक जगाच्या 
पलीकडचे सत्य लपवतो ह्या सत्याला तो पारखा होतो. परिणामी तो 'शास्त्रज्ञ' या 
नात्याने अधांतरी लोंबकळत राहतो. तथापि ते सत्य आहे हे मान्य करणारा तो 
शास्त्रज्ञ आहे. श्रो्डिजर हा एकमेव पाश्चात्य शास्त्रज्ञ आहे की जो एकीकडे व्यवहारात 
शास्त्रीय पध्दतीचा पुरस्कार करुनही दुसरीकडे पूर्ण वेदांताचा, उपनिषद तत्त्वज्ञानाचा 
पुरस्कर्ता आहे. शंकराचार्याप्रमाणे तो (विज्ञानात) व्याबहारिक सत्य मान्य करुनही 
(अध्यात्मात) अद्वैतवादी (ब्रह्मवादी) आहे. 


। क्लॉँटम सिध्दांत फक्त अतींद्रिय सत्य लपवतो. पण विज्ञानाला अतींद्रिय 
सत्याचा शोधच लागणे शक्‍य नाही, ते शोधणे त्याचे कामच नव्हे, असा एक 
सिध्दांत जॉफ्री व्यू या शास्त्रज्ञाने क्नॉटम सिध्दांताचाच परिपाक म्हणून मांडला 
असून तो भौतशास्त्रात 'बूट स्ट्रॅप' सिध्दांत (3०01-4135 ५८०१) या नावाने प्रसिध्द 
आहे. या सिध्दांतानुसार विश्वात मूलभूत कण (1पठ1121181 0०1०125) तर नाहीतच, 
पण मूलभूत तत्त्वे (घटक) ही नाहीत. तसेच मूलभूत नियम वा समीकरणेही नाहीत. 
याला ७५051 ७००0-०७ म्हणतात. कारण हॅड्रॉन हे भौतशास्त्रात मूलभूत मानले 
गेलेले कण वस्तुत: मूलभूत नाहीत, असे प्रयोगांती आढळून आले आहे;वया 
प्रायोगिक वस्तुस्थितीच्या शोधावर हा बूटस्टॅप सिध्दांत आधारला आहे. शेवटी 
भौतशास्त्राचे. (विश्वातील) “नियम” हे मानवी मनातून-विश्व समजावून घेण्या'च्या 
मानवी प्रयत्नातून-निर्माण झाले आहेत, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. ते नियम काही 
स्वयंभू नाहीत. ते मानव-निर्मित आहेत. म्हणजे मानबी संकल्पनामधून (८०72९55) 
ते निर्माण झाले आहेत. त्या संकल्पनांना अर्थातूच मर्यादा आहेत. या संकल्पनांच्या 
मर्यादेतच मानवाला विश्व समजून घेणे शक्‍य आहे. त्यामुळे त्याचे विश्वाविषयीचे 
ज्ञान कधीच परिपूर्ण होणार नाही. ते केबळ अंदाजी स्वरुपाचेच (०91041111412) 
असणार. या अंदाजी स्वरुपाच्या ज्ञानालाच “पाश्चात्य बिज्ञान' म्हणतात. ही गोष्ट 
फ्रिजॉफ्‌ काप्रा या भौतशास्त्रज्ञाने पुढीलप्रमाणे सांगित्तली आहे, "१ पर्वाधा७] ऑ- 
॥ळाहाच बाटयी३ीि३1ा व्ला2!9 शटाटणयाटटा€0 1011 ठातहा (0 &कवांग क्षा णारा 
शहा ७८ 1९60 (0 ण१ातल5(80 81) पीट ठ0ह$, "४॥ाटा] 15 ॥]०$9७16. शरा 
॥१८९5 ५९2024 ७0 50००७७७ 1 पाट तडण०शल 8 ६७॥0०१ा९८राणा$ धा 
७०५७०६४ .... 1१७५ खाट एषा €व] गाद एादयाय्या81811 (81150 8120, .1१4) 
टणा$€पणया(४ एणावडा'डओत वाटिटा( १99९८15 ० ॥२2ॉ॥ाट 1॥:1॥:1.)१/1911101.11- 
वश फापीठ्यातीळरापा05ट्र 0 एणाठ्टाडक्षात 2४१8१ ॥ खाट. 11815 पए९ 50टो- 
शट १ाटत0त; ५ $लंद्यातीट पा2085 भात गा00215 १८ (१॥१११,॥॥. १११०७1५ 
एपढद७1 0॥॥88."९% या उताऱ्याचा भावार्थ असा : “ विश्वातील सर्व घटना 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५७९ 


एकमेकाशी संबध्द असल्यामुळे त्यातील कोणतीही एक घटना समजण्यासाठी 
विश्वातील सर्व घटना समजून घ्याव्या लागतील. हे अर्थात्‌ अशक्य आहे. त्यामुळे 
काही घटना समजावून घेऊन त्यांच्या आधारे इतर सर्व घटना समजून घेणे क्रमप्राप्त 
आहे. हे अंदाजी ज्ञान असून ते मिळविण्याचा मानवाचा उद्देश असल्यामुळे विज्ञान 
शक्‍य झाले आहे. हीच बरिज्ञान पध्दती होय, त्यामुळे बिज्ञानाला विश्वाचे-त्याच्या 
मूलभूत स्वरुपाचे खरे ज्ञान कधीच होणार नाही. विज्ञानाचे सिध्दांत नेहमीच अंदाजी 
स्वरुपाचे राहतील.” 

*बूट स्ट्रॅप' सिध्दांत मांडणाऱ्या जॉफ्री च्यूने हीच गोष्ट पुढीलप्रमाणे 
सांगितली आहे : शा ॥८ 0046 56158 पाट एळ्ण जाच? 10८६, 81010ए७5ट्टा 9501- 
हवेष्ट्र रात ७६] 15 एाड्टाशा 0 ीट... $टाशाटट 35 ४७ 1ता00/ 1, (ट्युपाट 8 
|व्या०886 ७45९0 उ $0प१ाट एतपण€डलाटत 01129०८. $21181028119, ८€- 
जि, क्या वॉट (02001६1 811 "जाट्क$ 01019 ७९०402 5लशा(ीट,"*५ 
याचा अर्थ असा, “विस्तृत दृष्टिकोनातून पाहत्प़र बूटस्ट्रॅप कल्पना ही आकर्षक व 
उपयुक्त असली तरी ती अवैज्ञानिक आहे., (तिला अवैज्ञानिक म्हणण्याचे कारण) 
आम्ही समजतो त्या अर्थाच्या विज्ञानाला एखाद्या गृहीत चौकटीवर आधारलेल्या 
भाषेची गरज असते. भाषेच्या किंवा अर्थाच्या दृष्टीने पाहता सर्व संकल्पनांची 
उपपत्ती देण्याच्या प्रयत्नाला 'वैज्ञानिक' खासच म्हणता येणार नाही, '' हेच दुसऱ्या 
शब्दात सांगायचे तर 'िक्ष (सर्व - १) विज्ञानाच्या भाषेत समजणे अशक्य आहे. 
च्यूने 'गृहीत चौकट' (॥1१0७५॥०॥८1181180/010 हा शब्दप्रयोग केला आहे. ही 
* गुहीत चौकट' म्हणजे मानवाच्या ज्ञानाची मर्यादा होय. ही मर्यादा निसर्गानेच 
मानवाला घालून दिली असून त्या मर्यादेतच त्याला विश्व (बिज्ञानिक पध्दतीने) 
समजून घेतले पाहिजे. या मर्यादांना 1105112141 ०015815 (मूलभूत स्थिरांक) 
म्हणतात. उदा. क्लाँटम सिध्दांतात ही मर्यादा *फ्लॅँकचा स्थिरांक' (7181-15 007- 
51्रा) या नांवाने ओळखली जाते, व ती ॥ या अक्षराने गणितात मांडली जाते. या 
मर्यादेतच त्याला सूक्ष्म जग (टा० ७५०1) समजून घेतले पाहिजे. सापेक्षता 
सिध्दातांत प्रकाशाच्या वेगाची मर्यादा निसर्गाने घालून दिली असून या मर्यादेतच 
त्याला स्थूल विश्व (18० ७०1) समजून घेतले पाहिजे. सापेक्षता सिध्दांतात हा. 
स्थिरांक € या अक्षराने निर्देशित केला जातो. सूक्ष्म जगात स्थळाची व स्हूल जणत 
कालाची मर्यादा अशारीतीने पानवाला वैज्ञानिक पध्दतीने ओलांडता येत नाही. 
(ती ओलांडण्याचा प्रयत्न केला तर बोहमप्रमाणे त्याला अध्यात्मात प्रवेश करावा 
लागतो !) स्थलकालाच्या व॑ कार्यकारणभावाच्या बाहेरचे जग हे विज्ञानाच्या कक्षेत 
येत नाही. म्हणजेच ते शब्दात-म्हणजे मानवी संकल्पनांनी-व्यक्त करता येत नाही. 
मानवाला स्थलकालाची व कार्यकारणभाबाची मर्यादा 'कर्मा' मुळे प्राप्त झाली 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५८० 


आहे. ती मर्यादा ओलांडायची झाल्यास त्याला कर्मबंधनातून मुक्त व्हावे लागेल. 
ही गोष्ट फ्रिजॉफ काप्राने पुढीलप्रमाणे सांगितली आहे, “5 1जाष्ट 85 ७५८ प> 0 
हरत 011085, ९ वा 00प00 09 शा : प्रवण ०५ ट्जारट ०8) टा- 
णार. 0 ॥१8९2वा350लहा0 ७०११५ क्यात €५७14018101153 ॥1९415 10 01281 पाढएजावरर्ठा 
वाण कात ककत 0लिवामा."*५६ याचा अर्थ असा की शब्दातून, संकल्पनातून- 
म्हणजे विज्ञानातून-विश्व समजूत घेण्याचा प्रयत्न हा कर्मबंधनात राहून विश्व समजून 
घेण्याचा प्रयत्न आहे. संकल्पनांच्या जाळ्यात अडकून म्हणजे बुध्दीने विध कधीही 
समजणार नाही. त्यासाठी कर्मबंधनातून मुक्त होणे आवश्यक आहे; आणि 
कर्मबंधनातून मुक्त होणे म्हणजे जन्ममरणाच्या फेऱ्यातून निसटणे होय. याचाच अर्थ 
ईश्वरूप (ब्रह्मरप) होणे किंवा 'पूर्ण ज्ञानी' होणे होय.* असा ज्ञानी (खरे तर 
“विज्ञानी') आपले ज्ञान शब्दात सांगू शकत नाही. म्हणून केनोपनिषद म्हणते, 
यस्यामतं तस्य मतं, मतं यस्य्‌ न बेद सः । (२.११) (ज्याला ज्ञान 
होते तो आपले ज्ञान (शब्दात) सांगत नाही. जो सांगतो त्याला ज्ञान झालेले नसते.) 
ब्रह्मसूत्रातील ३.२.१७ या सूत्रावर भाष्य करताना शंकराचार्यांनी बाध्वाची 
एक गोष्ट सांगितली आहे. ब्रह्माचे स्वरुप विचारणाऱ्या बाष्कलीला बाध्वांनी उत्तरच 
दिले नाही. पुन्हा दोनदा तोच प्रश्न त्याने विचारल्यानंतर बाध्व म्हणाले, '“मी तुला 
उत्तर दिले आहे, पण ते तुला समजले नाही.” 'ब्रह्म' वा 'आत्मा' हा बोलण्याचा 
विषय नाही. अनुभवाचा विषय आहे. म्हणजे विश्वाचे रहस्य बुध्दीला कळणारे 
नाही. शेबटी त्याला समजावे म्हणून बाध्व म्हणाले, “उपशान्तो$यमात्मा ।' 


* हे वर्णनही परोक्षच आहे. कारण 'ज्ञान' हे 'हाता' आणि 'ज्ञेय' हे दंद्र सूचित करते. याच्या उलट 
*ब्हरुपी' इंद्रातीत असतो. म्हणून त्याला “श्ञान' म्हणण्याऐवजी संतांनी व डंपनिषदांनी त्याला 
“विज्ञान' म्हटले आहे. उदा. छांदोग्य उप. म्हणते यदा बै विजानाति अथ सत्यं बदति । म्हणजे 
'विज्ञान' जाणणारा (विज्ञानी) लत्य बोलतो. म्हणजे सत्याला लक्षणेने 'विज्ञान' म्हणावे. अध्यात्मात 
*अ्रह्म' हेच सत्य आहे. म्हणून *ब्रह्म' म्हणजे 'विज्ञान' होय, म्हणून एकनाथ महाराज म्हणतात, 
विज्ञानाचे मुख्य लक्षण / साधक होय पूर्ण ब्राह्म । (एक. भाग. ३ 5.३९३) रामदास स्वामी 
म्हणतात, विज्षानी णवता उन्मन / सहजाचि होते /॥ (दा. बो, २०.१०.२५) 'उन्मनी' ही समाधी 
अवस्था होय. म्हणून ते म्हणतात, ' विज्ञान” वृत्ती युरे पाग्रह्यी ॥ (दा. बो, ७.४.५१) ज्ञानेश्वर 
म्हणतात, सत्कशुभ्दीवियेवेळे / .. इध्वरततत्वीच मिळे ॥ ते "विज्ञाव' बरवे / युणरत्न जेथ आठवे ॥ 
(ज्ञाने, १८.८४८.९) 'ईश्वरुप' किंवा “परमब्रह्म' होणे म्हणजे *विज्ञान' असे येथे रामदास व ज्ञानेश्वर 
हे दोघेही म्हणतात. रामकृष्ण परमहंस म्हणतात, “53865 1९८ ११७ लाशाज८0100९ 00१ 
शींदा बाया 0९ ति ०0९७० ० छाद्यीणाओ, गा 19 श[॥9.” (७08. 9. 482) 
(नारदासारख्या क्रषीनी ब्रह्म्ञान-ईथवरशान-झाल्यावर ईश्वरावर प्रेम केले, यालाच (ईश्वरानुभूतीलाच ) 
 *विज्ञान' म्हणताव,) तात्पर्य, उपनिषदे व संत ईश्वरानुभूतीला (सत्त्याच्या प्रत्यक्ष अनुभवाला ) 
'विज्ञान' म्हणतात. त्यांच्या दृष्टीने 'विज्ञान' अनुभूतीचा विषय आहे, नौध्दिक चर्चेचा नाही. 


बिज्ञान आणि चमत्कार / ५८१ 


(आत्मा शांत असतो.) 

पण एवढ्याने माणसाचे समाधान होते काय ? तुकारामासारख्या संताचे 
तरी होत नाही. म्हणून ते म्हणतात, नको ब्रह्मज्ञान आत्मस्थिती पराव / गी शक्त तू 
देव ऐसे करी ॥ किंवा । 

मन वाचाठीत छुज्ले हे स्वप / म्हणोगिया पाप प्रक्रिकेले / १ ॥ 

भक्तीचिया पापे गोजिती अनंता / इतयने तत्वतान मोजवे ॥ २? ॥ 

योगयांय तपे वेहाचिया योगे / ज्ञाणाविया लागेन साप्ड्सी ॥ ३२ ॥ 

सुका म्हणे आम्ही गोळ्या शवे सेवा / घ्यावी जी केशवा करीन ऐसी 

ड्शा 

कॉटम सिध्दांताने भौतबिज्ञानिकांपुढे निर्माण केलेली 'मापना ' ची समस्या 
(पाढ8$पराहणा९. ७001211) तुकारामांनी अशारीतीने भक्तीच्या 'मापाने' त्याला 
मापून/मोजून सोडबली आहे. कारण इतर सर्व दृष्टीनी 'अनंत* (॥101८) आणि 
“अप्रमेय' (111285013910) [अनाशिनो$प्रमेयस्य । भर, गी. २.१८] असलेला 
तो ईश्वर (विश्वाच्या बुडाशी असलेले ब क्नाँटम सिध्दांताने लपविलेले ते अतींद्रिय 
सत्य वा तत्त्व) भोळ्या भावाने केलेल्या सेवेनेच मोजला /मापला जातो - 
प्रसन्न होतो ! (ते तत्त्व 'सांत' ब 'प्रमेय' होते !) सर्व शास्त्रज्ञांना मोठी समस्या 
बनलेल्या विश्वविषयक गूढ प्रश्नाची ही तुकारामांची सोडवणूक 'भोळी' आहे, हे 
खरे. पण भोळ्या (551७) पण अंत:करणाने प्रेम व भक्ती करणाऱ्या लोकांनाच 
शेवटी ईश्वर भेटतो. (सत्य सापडते.) बुध्दिमान लोकांना-तथाकथित 'वैज्ञानिकां'ना 
नाही. म्हणून गीता म्हणते, भकस्या मामभिजानाति याबान्‌ यश्चास्मि तत्त्वत: । 
(भ्र.गी. १८.५५) म्हणजे केवळ भक्तीनेच मला (ईश्वराला) स्वरुफ्त* जाणणे शक्‍य 
आहे. (बुध्दीने नाही.) हीच 'गूढानुभूती' (॥,/51८ ८५७७7०८) होय, (हाच “ईश्वर 
साक्षात्कार आहे.) 


समारोप 

पदार्थ विज्ञान (115175), भूत, भानामती परामनो-विज्ञान (दैवतशास्त्रर 
छोव्रल४फरा 8118812) आणि ब्रह्मविज्ञान (बेदांत/योगशास्त्रर 9911५91 50120८०) 
या तिन्हींचा वरवर पाहता परस्पराशी काही संबंध नाही, दुसरे शास्त्र जणू अस्तित्वातच 
नाही अशा थाटात प्रत्येक शास्त्र वागते, ते अस्तित्वात असल्याचे त्याच्या निदर्शनास 
आणून दिले तर त्याचा धिक्कारसुध्दा करते ! (कचित त्याला खोटे / अंधश्रध्दासुध्दा 
म्हणते !) अशा परिस्थितीत या तीन्ही शास्त्रांना (होय, ही तीन्ही 'शाखत्रे' च आहेत! ) 
एकत्र आणण्याचा 'चमत्कार' प्रस्तुत ग्रंथात केवळ *विज्ञाना 'मुळेच शक्‍य झाला 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५८२ 


आहे. ही तीम्ही 'शास्त्रे' आकाशातून पडलेली नाहीत. त्यांची नाळ परस्पराशी 
निसर्गत:च जोडली गेली आहे. ती “माणूस' या प्राण्यामुळे जोडली गेली आहे. 
मनुष्य हा भौतिक विश्वातील सर्वश्रेष्ठ प्राणी आहे. उत्क्रांतीचा परमोच्च 
बिंदू आहे. त्याला स्थूल शरीर आहे. पण या स्थूल शरीरात त्याला वासना, मन, 
बुध्दी व आत्मा हेही आहेत. त्यामुळे भौतिक जीवन जगण्यासाठी त्याला ज्याप्रमाणे 
भौतिक (शारीरिक) गरजा भागवाव्या लागतात, त्याचप्रमाणे त्याला वासनात्मक, 
मानसिक, बौध्दिक व आत्मिक जीवन जगण्यासाठी त्या त्या पातळीवरील गरजाही 
भागवल्या पाहिजेत. त्या गरजा भागवल्या नाहीत तर तो पूर्ण अर्थाने 'मनुष्य' 
म्हणून जगू शकणार नाही. पण या गरजा यथायोग्यरीतीने भागवण्यासाठी त्याला 
*विज्ञाना'ची कास धरली पाहिजे. अन्यथा त्याचे अपरिमित नुकसान होऊ शकते. 
उदा. स्थूल शरीराच्या भौतिक गरजा शास्त्रीय ज्ञानाने भागवल्या नाहीत तर ते शरीर 
अकार्यक्षम (रोगी) बनेल. कदाचित्‌ ते जिवंतसुध्दा राहू शकणार नाही. त्यासाठी 
त्याला शरीरशास्त्र, आरोग्यशास्त्र, आहारशास्त्र इ. चे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. 
त्याचप्रमाणे त्याला आपल्या भावनिक मानसिक, नैतिक ब आध्यात्मिक 
आरोग्यासाठी सूक्ष्म (अदृश्य) देहांच्या अतींद्रिय पातळीवरील गरजा भागवल्या 
पाहिजेत. त्यासाठी त्याला वासनादेह (लिंगदेह), मनोदेह, बुध्दिदेह व आत्मा 
यांचे शास्त्रीय ज्ञान असणे आवश्यक आहे. हे सूक्ष्म देह स्थूल देहाप्रमाणे 'दृश्य' 
नसल्यामुळे-ते अदृश्य पातळीवरील देह असल्यामुळे-त्यांच्या आरोग्याकडे मनुष्य 
नेहमीच दुर्लक्ष करीत असतो. ते देह जणू अस्तित्वातच नाहीते अशा थाटात तो 
बागत असतो ! त्यामुळे भावनिक, मानसिक, नैतिक व आध्यात्मिक क्षेत्रात 
(पातळीबर) त्या दुर्लक्षामुळे होणाऱ्या दुष्परिणामापासून त्याचे अपरिमित नुकसान 
होत असते. ते परिणाम त्याला दिसत नाहीत, म्हणून चुकत नाहीत. ते त्याला 
भोगावेच लागतात. अतोंद्रिय विज्ञानाच्या माहितीच्या /ज्ञानाच्या अभावामुळे ते 
त्याला भोगावे लागतात, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. जे डोळ्यांना दिसते ते (दृश्य) 
भौतिक जग तेबढेच काय ते खरे जग आहे, असे समजून फक्त त्या जगाच्या नियमांच्या 
शोधालाच 'विज्ञान' म्हणण्याची चूक मोठमोठे शास्त्रज्ञसुध्दा करीत असतात. ही 
त्यांची खरे तर 'वैज्ञानिक अंधश्रध्दा' आहे. 'बैज्ञानिक' (वैज्ञानिकांची) असली 
तरी ती अंधश्रध्दाच आहे, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. कारण ज्याप्रमाणे एखादा आंधळा 
मनुष्य आपल्याला दिसत नाही म्हणून “प्रकाश*च अस्तित्वात नाही, असे म्हणू 
शकत नाही, त्याप्रमाणे अतींद्रिय दृष्टी नसलेला मनुष्य-मग भले तो मोठा शास्त्रज्ञ 
असेल-लिंगदेह, मनोदेह, बुध्दिदेह व आत्मा हे डोळ्यांना दिसत नाहीत म्हणून ते 
अस्तित्वातच नाहीत असे म्हणू शकणार नाही. ते अस्तित्वात नाहीत असे 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५८३ 


म्हणणाऱ्यांना *अदृश्य' पातळीवरील त्या देहांचे भौतिक जगातसुध्दा कसे *दृश्य' 
परिणाम घडून येतात व इतरांनाही ते कसे पाहायला मिळतात, हे दाखवून देण्याचा 
या'ग्रंथात प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे त्यांचे अस्तित्व *आंधळ्या' भौतिकवादी 
शास्त्रज्ञांनासुध्दा मान्य करावे लागते. त्यामुळे अतींद्रिय पातळीवरील त्या देहांच्या 
शास्त्रीय ज्ञानाची गरज, मानवाच्या सर्वांगीण (आध्यात्मिक) विकासासाठी, भौतिक 
देहाच्या ज्ञानाइतकीच, किंबहुना त्याहूनही जास्त कशी आहे, हे कोणलाही 
पटण्यासारखे आहे. 

अतींद्रिय जगाचे अस्तित्व व मानवी जीबनातील त्यांचे महत्व तात्त्विक 
दृष्टीनेसुध्दा भौतशास्त्रज्ञांना स्वत: त्यांचे भौतशास्त्रीय सिध्दांतच कसे दाखवून व 
पटवून देतात, हेही शेवटी क्काँटम सिध्दांताच्या चर्चेतून व विवरणातून दाखवून दिले 
आहे. त्यामुळे भौतिक शास्त्रालासुध्दा शेवटी अध्यात्मशास्त्रालाच तात्त्विकदृष्ट्या 
कसे येऊन मिळावे लागते, हे कळून येते. वास्तविक 'तात्त्विकदृष्ट्या कसे मिळावे 
लागते' हा शब्दप्रयोगसुध्दा सापेक्षच आहे. कारण मुळात भौतिक विश्व आध्यात्मिक 
(ब्रह्म) तत्त्वातूनच निर्माण (विकसित) झालेले असल्यामुळे, म्हणजे त्याला 
आध्यात्मिक तत्त्वाचेच अधिष्ठान असल्यामुळे, त्या तत्त्वाचे सहाय्य घेतल्याखेरीज 
- भौतिक विश्व तत्त्वतः अर्थपूर्णच होणार नाही -शार्त्रीयदृष्ट्या सिध्दच होणार 
नाही. भौतिक विश्वाचे हे “शास्त्रशुध्द तात्त्विक ज्ञान' म्हणजे सर्व विज्ञानांचे विज्ञान 
असलेल्या *अध्यात्मविज्ञानाचे शास्त्रशुध्द ज्ञान'च असून ते ज्ञानच मानवाच्या व. 
भौतिक विश्वाच्या निर्मितीच्या *चमत्कारा' चा-या बिश्वरुपी (ईश्वरी) नाटकाचा-या 
ईश्वरी मायुचा-उलगडा करु शकते. किंबहुना विश्व म्हणजे एक ईश्वरी नाटक आहे, 
ईश्वरी माया आहे, हे सुध्दा ते ज्ञानच दाखवून देऊ शकते. त्या ज्ञानाचे महत्त्व किती 
सांगावे तितके थोडेच आहे. पण भौतशास्त्रावर (व भौतिकवादावर) अपरंपार विश्वास 

असणाऱ्यांसाठी ते *थोडे' तरी सांगितले पाहिजे, म्हणून हा 'थोडा' प्रयत्न केला 
आहे. व 
इत्यलम्‌ 


७७७७७, 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५८४ 


[> संदर्भ व टीपा >< ) 


(१) भौतिक जग 'दृश्य' आहे (अर्थात्‌ रुढ अर्थाने) यालाही वैज्ञानिक आधार नाही. 
उदा. भौतिक जगाचे अंतिम घटक मानले गेलेले 'कॉर्क' व 'ग्लुऑन' हे 'दृश्य' नाहीत, नव्हे 
तत्त्वत: ते दृश्य होऊच शकत नाहीत असे याविषयीचा शोधसिध्दांत सांगतो. पाहा. 11९४115 
णी १९०१ (1992) 9९४ ४४ल॥0टाष्ट, 


(२) येथे 'चमत्कारां'ना *तथाकथित' हे विशेषण लावण्याचे कारण “चमत्कार' नाबाची 
गोष्ट अस्तित्वात नाही, हे आहे. ज्या घटनांना 'चमत्कार' समजण्यात येते. त्या वास्तविक 
निसर्ग-नियमानुसार घडणाऱ्या दैसर्गिक घटना असतात. तशा त्या नसत्या तर त्या घडल्याच 
नसत्या. त्या कशा घडतात याविषयीचे नियम भौतिक शास्त्रातील गृहीतकृत्यांच्या आधारे 
कळत नसल्यामुळे त्या भौतिक शास्त्रांचे नियमोलुंघन करतात असे भौतिक शास्त्रज्ञ चुकीने - 
अज्ञानाने-समजतात ब त्यांना “चमत्कार' या सदरात ढकलतात. वास्तविक त्यांच्याविषयीच्या 
कार्यकारणभावाचे आपले अज्ञान मान्य करणे व घाईने कोणत्याही निर्णयाला न येणे हा वैज्ञानिक 
शहाणपणा आहे. प्रस्तुत विभागात 'चमत्कार' हा शब्द अवतरण चिन्हात ठेवण्यापाठीमागची 
लेखकाची हीच भूमिका आहे, हे वाचकांनी ध्यानात घ्यावे. दुसरी गोष्ट, 'चमत्कार' हा शब्द 
सर्व अतींद्रिय घटनांना उद्देशून या ठिकाणी वापरला आहे, हेही वाचकांनी ध्यानात ध्यावे. 
अतींद्रिय घटनांचे संशोधन व अभ्यास करणाऱ्या शास्त्राला प्रारंभी 75/८4) २७९५ हे 
नांव देण्यात आले होते. हल्ली त्याला 0४1०७५/०॥००४५ (परामानसशास्त्र) असे म्हटले जाते. 
अतींद्रिय घटनांना पूर्वी 059९11० 7?॥21101279 म्हणत असत. हल्ली त्यांना ७५५१५०1५०५ 
२८०५ (९5?) म्हणजे *अतींद्रिय प्रत्यक्ष' म्हणून संबोधले जाते. घटनांची नांवे 
बदलल्यामुळे त्यांचे स्वरुप बदलत नाही. हा नाबातील बदल या घटनांकडे पाहण्याचा शास्त्रज्ञांचा 
दृष्टिकोन अधिक शास्त्रीय ननला असल्याचे सूचित करतो. याचा अर्थ पूर्वीच्या अतींद्रिय घटनांच्या 
अभ्यासकांचा दृष्टिकोन अशास्त्रीय किंवा कमी शास्त्रीय होता असा मुळीच नाही. ?5/९॥4 
- १९ढयाथा किंबा ९59०७2 शाला0शादा8 यामधील अतींद्रिय घटनांचे मूळ स्वरुप निर्देशित 
करणारा शब्द '५/ला&' हा असून त्याचे दोन अर्थ आहेत. एक ' आत्मा' व दुसरा 'मन'. या 
अतींद्रिय घटनांना 'आत्मा' जबाबदार आहे असे पूर्वीचे संशोधक समजत असत, (म्हणून 
त्यांचा भर मरणोत्तर आत्म्याच्या अस्तित्वाच्या संशोधनावर प्रामुख्याने असे. त्यांचे तत्कालीन 
टीकाकार त्यांना *भूतसंशोधक' म्हणून याच कारणासाठी हिणवत असत !) हल्लीचे संशोधक 
मानवी मनच या. घटनांना कारणीभूत आहे असे समजतात. पण मानवी मनाच्या कर्तृत्वाचे 
संशोधन 'शास्त्रीय* व त्याच्या आत्म्याच्या कर्तृत्वाचे संशोधन ' अशास्त्रीय (किंवा कमी 
शास्त्रीय) हे तरी कशाच्या-आधारे ठरवणार ? याविषयीचे शास्रीय निकष कुणालाच माहीत 
नाहीत. अतींद्रिय घटनांचे कारकत्वं वास्तविक “आध्यात्मिक तत्त्व* च (५9114 रिज!2) 
आहे. यालाच येथे *अतींद्रिव' हा पर्यायी शब्द वापरला असून ' अतींद्रिय शास्त्र' हेच 
“आध्यात्मिक शास््र' (किंबा 'ब्रह्मविज्ञान') असल्याचे गृहीत धरुन “मना'च्या वा 'आत्म्या'च्या 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५८५ 


कर्तृत्वाचा वादच गैरलागू ठरविण्यात आला आहे, पाश्चात्य अर्तींद्रिय शास्त्रज्ञांना योगशास्त्राचा 
परिचय नसल्यामुळे कस्तुत: हा बाद निर्माण झाला आहे, हे वाचकांनी लक्षात घ्यावे. 


(३) पाहा, विज्ञान आणि अंधश्रध्दानिर्मूलन या पुस्तकातील ' अंधश्रध्दानिर्मूलनवाद्यांची 
एक फसवी भलावण' हे प्रकरण. | 


(४) $लंसात्ह काठ 1७४१ ररस्त्राता (1938) (1४.१. एं 


(५) 'जीवोत्पत्ती : रुढ जीवशास्त्राला न सुटलेले कोडे' अद्दयानंद गळतगे, नवभारत 
मासिक, नोव्हेंबर-डिसेंबर, १९९९. 


(६) १९ 0805 ० श्णपीया -1.8.5. [त्याल पूपण९त १ (ताट. ७. टा. 


(७) एकास 0न्ल्क्शशये फेसागत तट आया एपींचाण (1970) 5. 05पयशातेश 
झोत ६... ३0९021. 


(८) फकथांणारया डंग ला!) 512४९51101 (1963) 1..[.. ४०४1!०९. अँड्रीजा पुहारिच 
या शास्त्रज्ञाने नंतर फॅरेडे केज* वापरुन असेच प्रयोग मिसेस आयलिन ग्रेट व स्टोन यांच्यावर 
करुन या निष्कर्षांना पुष्टी दिली आहे. पाहा. एरएणात ॥र)रत्रगाऱ (1961) ५1] 71.१. 


(९) विळा एतालायरासा!5 1 गरोशा3(19 (1954) 9.01. 5091 & र. छित्रालया ळ्या, 
(१०) $०ा€ 035९5 00 खस्तालांला (1937) 08८ घव [.४॥ळ, 
(११) एफ़ारू” भाते एल्तालांना (1989) ('.]५. 0829 


(९१२) फलाला[[जा ताट ला” 98 टा : 1.0. छिक्याट उ. $०९. 0३, १९. 
1967, 44. ७). 1609-81 


(१३) "रल्ट्ण््णपंला : १1 च ४डाऊ 1 छा0 110" तुल्पाचाचा र प्राट १ताटात९811 
$900ल४१ 10' ७$शणाट्या 1१९६९10, 50 (1955) | 


(१४) ३ व्वा 0साया(चिर (1964) 100 एझ्ायाचाय & ४/.प. 8181 ९12011 
एयर ७७७ यळींणा (1974) ठतटवा 10, ॥॥1(०॥6॥॥. ७, 168-9 


(१५) प्राठठ्या (गाक्ापश७ ग १0 (1962), ४$४॥॥ 1116810 1.40 (1967) ॥॥६ 
एाशंज०€ एता र (1981) 1.. ८. १1८ 


(१६) जाह्मासाशर ण 5'लाल्या रसरात) (1961) 03लाला !॥॥॥॥१. 
(१७) त्रताह्या ५07269, 1109 5, 1980 


(१८) पिशाचबाधा झालेल्या लोकांना कुत्नूर या गावच्या मारुतीच्या देवळात ठेवले तर ती 
बाधा निघून जाते अशी बर्‍याच लोकांची श्रध्दा असल्यामुळे त्या बाईला ६ महिने त्या देवळात 
ठेवले होते. तेथे भीमापाच्या आत्म्याने त्या बाईच्या तोंडून खुनाची माहिती सांगितली होती. या 


बिज्ञान आणि चमत्कार / ५८६ 


देवळाचे वैशिष्ट्य म्हणजे तेथे ठेवलेले बाधित लोक निश्चित बरे होऊन जातात, असा अनुभव 
तेथील लोक सांगतात. तसेच तेथे बाधिताला ठेवावे की नाही हे तेथील मारुतीला कौल 
लावूनच ठरवतात व त्याचा कौलाप्रमाणे हमखास प्रत्यय येतो, असेही सांगण्यात येते. 


(१९) छा $रय्या'९७9 01 1९ 1)९90 (1992) टि श्‍्ाडणा 
(२०) [ततांज्या ०९५७, 501029, (४०९1७८ 26, 1995, 
(२१) *मृतात्मा' हा शब्दप्रयोग चुकीचा असल्याचे काहीजण म्हणतात. ते चुकीने हा 


कर्मधारय समास आहे असे समजतात. बास्तविक तो षष्ठी तत्पुरुष समास आहे. आत्मा मृत 
असू शकत नाही, मृताचाच असू शकतो. 


(२२) 7९०0-0१ (000७5९"५91०॥६ 07 गि शर्ञल9॥5 मयात ६७5९ (1961), क 
फ९ पळ्णा ७ 068 (1973) ए₹॥॥६ 095 & छाकाठता तग्राठो्उडणा 


(२२) २801-00 शझ्षणाड (1926) ४98 छेभाटा, पणण€९0 11 09. ९. अशाच 
प्रकारचे उदाहरण १० व्या प्रकरणात दिले आहे. 


(२४) अशा ग्रंथांची यादी १० व्या प्रकरणाच्या शेवटी दिली आहे. त्यानंतरही याविषयावर 
अनेक ग्रंथ प्रसिध्द झाले आहेत. 


(२५) दै. तरुण भारत (बेळगाव). लेखात उद्धृत केलेल्या उदाहरणाचे कात्रण प्रस्तुत 
लेखकाकडे आहे. अनवधानाने अंकाची तारीख टाकणे राहून गेले, हे नमूद केले पाहिजे. 


(२६) ३ धार पाळ्या ज॑ 0९्रॉह (1973) (९. 0515 &. ९. ॥थ्ागतञ्या 
(२७) ए७०७9१ल०णळूर 400 ७९७७२ ०७.९ (1975) लया 1. २०1091) 


(२८) ए$शतांर 01५९०*सार& तिसागच (ए९ "०५ 6911811 (1970) 91९0113 


0जाच्ातटा शात [.॥पा फाण्श्तिण 
(२९) $त फत्ते : १७ ७ वा/30९ (1971) तळ्कयात ऐर्गपा ३ 9 टा 


(३०) ग॥९ ७ ण१शर९ ४९७131 (1947) 6.0. लागा 0९, एकाचे कर्म 
(उदा. रोग) दुसरी व्यक्ती स्वतःच्या शरीरात अतींद्रिय सामर्थ्याने घेऊन भोगू शकते हे रामकृष्ण 
परमहंस, संत्य-साईबाबा, थेरेसा न्यूमन यांच्याप्रमाणे इतर अनेकांनी दाखवून दिले आहे. उदा. 
सायप्रसचा डास्कालोस हा आपल्या जावयाचा पायाचा रोग स्वत:च्या पायात घेऊन अंथरुणात 
झोपून होता. पण आपले अतींद्रिय सामर्थ्य दाखवण्यासाठी एकदा त्याने ज्या पायावर तो 
उभाही राहू शकत नव्हता. त्या पायावर अक्षरशः नाचून दाखवले व परत खाटेबर जाऊन बसत 
म्हणाला, 'आता मला ते कर्म परत घेतले पाहिजे (1४०११ 1 11151 ८ (1९ 1८31114 0301.) 
त्याने सांगितेल्याप्रमाणे ते कर्म एक अठवडाभर भोगल्यानंतर त्याचा पाय बरा झाला. 0€- 
णात 5९ 0९लपा (1988) €. 'एशा$ता ७. 423-4. अशाच प्रकारचे चिलेमहाराजांचे पुढे 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५८७ 


उदाहरण देणेत येईल. 
(३१) $णालनाव्रीपर९ 1 (1986) 1.70 ४९१5० 


(३२) म्हणून उपनिषत्कार, गीताकार, संत इत्यादींची आध्यात्मिक वचने वैज्ञानिक ठरतात. 
उदा. श्रध्देचे महात्म्य सांगणारे गीतेचे  श्रथ्दामयो5यं पुरुष: यो यच्छूध्द: स एव स: ।! 
(मनुष्य श्रध्दामय असून तो जशी श्रध्दा बाळगतो तसा बनतो.) हे वचन शास्त्रीयच आहे आणि 
मनाचे अलौकिक सामर्थ्य सांगणारे 'मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयो: ।' हे 
ब्रह्म्बिदूपनिषदातील प्रसिध्द बचन मानसशास्त्रीय सत्य सांगणारेच असून तुकारामांनी त्याचाच 
अनुवाद *मन करा रे प्रसन्न । सर्व सिध्दीचे कारण । मोक्ष अथवा बंधन । सुख- 
समाधान इच्छा ते ।।' या प्रसिध्द अभंगात केला आहे. वेगळ्या रीतीने हेच "मनसैवेदमाझन्यं 
नेह नानास्ति किंचन ।' (मनानेच विश्वाचे स्वरुप एकसंघ-परमात्ममय-आहे हे ओळखून 
आत्मसात करायचे आहे) हे कठोपनिषदातील यमाच्या तोंडचे वचन सांगते. 


(२२) (काळा? 3 इण्ा (1975) 8 ०110137158 0टटद्याक्षाठेच. 
(३४) जाल (1982) 1). 5००1 २०६० 


(३५) येथे 'दैवी* हा शब्द ज्याची भौत शास्त्रीय उपपत्ती देता येत नाही, अशी घटना, या 
अर्थाने बापरली आहे. 


(३६) संथुक्त कर्नाटक (कन्नड दैनिक), डिसेंबर १९, १९९१ 


(३७) एअ-पळोध्याष्ट (1976) &०च 5।साटा. डोक्यातून आरपार खंजीर खुपसून 
घेणार्‍्याचे फोटोसह प्रसिध्द झालेले भारतातील एक उदाहरण विज्ञान आणि बुध्दिवाद या 
ग्रंथाच्या ५ व्या प्रकरणाच्या टीपेत दिले, आहे,. तसेच. 7०७४ ४॥७॥॥ या अलेक्झांडर 
कॅनॉनच्या ग्रंथातील अशाच प्रकार इतर उदाहरणेविली आहेत. 


(३८) येथे 'अध्यात्मशाख्तराच्या दृष्टीने' हे शब्द महत्त्वाचे आहेत. भौतिक शाखाच्या 
दृष्टीने भौतिक जगाचे जडत्व खोटे नाही. 


(३९) गार $श्वल $लसातर एशत 0॥1लॅरू (1948) 1139 ॥१०८त0॥ -णाष्ट्‌ 
ब्रिघॅम हा होनोलुलू येथील प्राचीन वस्तुसंग्रहालयाचा क्यूरेटर होय. येथे “लाव्हा' हा तप्त 
घनीभूत पदार्थ समजावा. “रस' समजू नये. 


(४०) क्ॉशग९ (1989) (001 एडया 
(४१) शक्तिपातयोगरहस्य (१९७३) के. आर. जोशी. 
(४२) 'पाराळ ० एश्लकक0ष१्ट (1991) 1. 0. 80% 


(४२) न्यूटनने, मला गुरुत्वाकर्षण शक्तीचे-दोन वस्तू एकमेकाकडे का आकर्षिले जातात 
याचे - रहस्य उलगडता आलेला नाही अशी स्पष्ट कबूली दिली आहे. “एरदतला [॥15 वला! 


ब्रिज्ञान आणि चमत्कार / ५८८ 


5 गावाला 0 ता) ब्रास] 15 8 पृ0र!णा 1 ॥व्वशट ]टी( (0 0८ एजोडंतशाक्ाला ल ा९ 
॥९०0९४' (या गुरुत्वाकर्षण शक्तीचे स्वरुप काय आहे या प्रश्नाचे उत्तर माझ्या ग्रंथाच्या वाचकांबर 
मी सोपवितो) असे त्याने वाविषयी म्हटले आहे. नंतरच्या व इतर शास्त्रज्ञांनी ५०१०1 214 
ठाडक्षा2ट असे म्हणून - या शब्दात - आपले हात झटकले आहेत ! (भौतिक शास्त्रात ३८५ठा 
&1 8 तडका - दुरून परिणाम होणे - ही 4951101: -मूर्खपणा - समजण्यात येते. स्वत: 
न्यूटनेनेच एका मित्राला लिहिलेल्या पत्रात तसे स्पष्टच म्हटले आहे ! 


(इ) छड्या ल शह एप्राश्श$€ (1994) 1. 0. 8क्ना0७ 'विश्व आणि मानव' हे 
विज्ञान आणि बुध्दिवाद या ग्रंथातील ७ बे प्रकरण पाहा. 


(४५) 'पाल् शा डअंलंड'5 (ज्रास्छा ण बब्रापा'€ (1973) ९01. टात, "गाट 
1४0७०10 एला एष &पी९ 'छगालाट्र धा्टटार्‍दयांडार्ि॥ाट ७ा४ट$९.' 1४०. गो वीा- 
हा एप आद्रष्टांटच 0९ तीट उ्लीशा 0८5९101 0 ९35012 (1181 15 उरयाप2."1.., 
शशश. (विश्वाचे कार्य यांत्रिक पध्दतीने नव्हे तर जादूने चालते, असे येथे व्हीलर म्हणतो.) 
काँटम सिध्दांताची तुलना व्हीलरने प्रसिध्द जादूगार मर्लिनशी केली असून (हा जादुगार निरनिराळी 
रुपे धारण करीत असे अशी कथा आहे.) भौतिक शास्त्राचे सर्व नियम परिवर्तनीय (बाधित 
होणारे) असून फक्त काँटम सिध्दांताचे नियमच काय ते अबाधित आहेत, असे त्याने प्रतिपादिले 
आहे. म्हणजेच विश्व अबाधित अशा कॉँटमच्या एकमेब सिध्दांतावर-त्याच्या नियमावर-आधारले 
आहे आणि उत्पन्नही झाले आहे, असे त्याचे म्हणणे असून हा सिध्दांत म्हणजे स्वतःच जादूगार 
आहे, असे तो म्हणतो. याच्याही पुढे जाऊन खुद्द भौतिकशास्त्र म्हणजेच एक जादूची खिडकी 
आहे' असे त्याने नंतरच्या एका लेखात म्हटले आहे. 1२८८९1 0203025 ॥8४९ ४४०१९ (१8 
भट 89 पाविट्टांट श्‍गा00७%.” ऐए७( एता गफरा' भावे ;त९95घाटाशा( (1 983) ८१. 
1. १. एगाद्टटा क्यात ४. त. 20. 210) अशारीतीने क्कॉटम सिध्दांनामुळेच भौतविज्ञान 
*जादूचे विज्ञान' बनले असल्यामुळे त्यावर आधारलेले भौतिक विश्वही जादूचे (*चमत्कारा' चे) 
विश्व बनले असल्यास नवल नाही ! म्हणूनच त्याने आपल्या लेखाला 1.30 ५४०५1 [.39 
(नियम निसलेला नियम) असा मथळा दिला आहे !- जणू काही नियम नसलेल्याला नियम 
म्हणता येते ! याबिषयी अधिक चर्चा पुढे करण्यात येईल. 


(४६) पाट शाऱभलइ' (गास्छुधया 0 ४७(॥२ (1973) ९१. 3. शाचे “४०५ 
पराणह ताशा ८४टा 902 15 टक्षाचा डा 10 वोकाळला (000४४०5 ऐव( 0110010000) 
ए१४४०$ १॥॥] ८४८ 2५७॥॥॥॥ ७9505,” 1. &. शगाटशाटा 0. 244. म्हणजे “भौतशास्त्राची 
उपपत्ती भौतशासत्राबाहेरील अभौतिक (अतींद्रिय)- [“चमत्कारा' च्या वा जादूच्या -] क्षेत्रात 
शोधण्यावाचून गत्यंतर नाही, याची आता भौतशास्त्रज्ञांना पूर्वी कधीही नव्हती इतकी खात्री 
आता झाली आहे,'' असा याचा अर्थ आहे !. 


(४७) हे कसे याचे थोडे वैज्ञानिक दिग्दर्शन प्रस्तुत लेखकाने पुढील दोन लेखातून केले 
आहे; 'विज्ञानाच्या दृष्टिकोनातून 'चार्वाकदर्शन' नवभारत (मासिक) ऑक्टो. १९८८; 'वैज्ञानिक 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५८९ 


ज्ञानाचे प्रामाण्य' परामर्श (पुणे विद्यापीठ त्रैमासिक खंड १९ अंक ४ फेब्रु. १९९८ 


(४८) *जादू' या शब्दापुढे कंसात *आध्यात्मिक' हा शब्द घालून दोहोत येथे जे साम्य 
कल्पिले आहे ते केवळ लाक्षणिक अर्थाने, जादूच्या *फसवणुकी ' च्या अर्थाने नव्हे, हे येथे 
लक्षात घ्यावे. व्हीलरने याच (लाक्षणिक) अर्थाने काँटम सिध्दांताला जादूचा सिध्दांत म्हटले 
आहे. शून्यातून विश्वाची निर्मिती झाल्याची काँटम सिध्दांताची वैज्ञानिक कल्पना ही मुळात 
आध्यात्मशास्रीय कल्पनाच आहे, हे मात्र लक्षात ठेवावे. हे पुढील ज्ञानेश्वरांच्या 
विश्वनिर्मितीसंबंधीच्या ओवीवरून स्पष्ट होईल. स्थाबरजंगम सृष्टीरचनेचे वर्णन करुन ज्ञानेश्वर 
म्हणतात - पाहिजे कवण हे आघवे विवे । तब मूळ ते शून्य ॥ (ज्ञाने, ८.२७) (हे सर्व 
कोणी निर्माण केले हे पाहू जाता मुळात शून्यातून निर्माण झाले असे दिसते.) “शून्यातून 
विश्वनिर्मिती ' याचा अर्ध आध्यात्मिकदृष्ट्या विश्व  अव्यक्तातून व्यक्त झाले' असा होतो, 
अव्यक्तातूं व्यक्तय: सर्वा: प्रभबन्त्यहरागमे। (भ.गी. ८.१८) या श्लोकात गीतेने हे स्पष्ट 
केले आहे. 


(४९) सर्वच भौतिक (दृश्य) विश्व अतींद्रिय (आध्यात्मिक) तत्त्वावर अधिष्ठित असल्याचे 
- म्हणजेच भौतिक जग व अतींद्रिय (*चमत्कारा' चे) जग यात सीमारेषा नसल्याचे - दाखवून 
देणारी उपर्युक्त *नियमांच्या उल्लंघना' ची अशास्त्रीय कल्पना ही अशास्त्रीय कशी आहे, हे 
भौतशास्त्रातील (जडत्व, विश्वोत्पत्ती इ.) गोष्टींची उपपत्ती भौतशास्त्राबाहेरील (आध्यात्मिक वा 
*चमत्कार' युक्त) तत्त्वांची कास धरल्याशिवाय भौतशास्त्रज्ञांना देता येत नाही, या वस्तुस्थितीवरुन 
सिध्द होते. हे आधुनिक भौतशास्त्रातील शोधामुळेच अशारीतीने सिध्द होत असले तरी 
'भौतशास्त्रातील शोधावर हे सत्य अवलंबून नाही, हे मात्र लक्षात ठेवले पाहिजे. भारतीय क्रषी- 
मुनींनी हे दृश्य जग आध्यात्मिक तत्त्वावर अधिष्ठित असल्याचे (अतींद्रिय) सत्य अर्तींद्रियदृष्टीतून 
हजारो वर्षापूर्वीच शोधून काढले असून वेद व उपनिषदे यातील अनेक वचने याची साक्ष देतात. 
ती सर्व बचने येथे देण्याचे कारण नाही. येथे फक्त दृश्य जग व आध्यात्मिक (अतींद्रिय) जग 
यांच्यात सीमारेषा नसल्याचे सांगणाऱ्या वचनापुर्ताचा विचार करु. उदा. छांदोग्य उपनिषदातील 
पुढील वचन, ''अथ य आत्मा स सेतुर्विधृतिरेषा लोकानामसंभेदाय” (छां,उप.८.४.१) 
किंवा बृहदारण्यक उपनिषदातील हे बचन, “एष (महानज आत्मा) सेतुर्विधरण एषां 
लोकानामसंभेदाय' (बू.उप.४.४.२२) यातील *सेतु' याचा अर्थ 1026 असा ह्यूमने 
करुन दृश्य ब अदृश्य जगांना तो (सेतुरुपी आत्मा) वेगळा किंवा अलग (९551४02) करतो ' 
असे म्हटले आहे. (पाल्य ाल91 तझा 90 - रे. 5. प८, 1983) पॉल 
ड्यूसेन यानेही असाच अर्थ केला आहे. (९ एकाळआ ० एएडयाजाडतड - 2] 
0255श॥, 1972) आर. डी. (गुरुदेव) रानडे यांनी “सेतु' याचा अर्थ ७॥त (बांध किंवा. 
बंधारा) असा करुन जीवन अस्तित्बरुपी नदी वाहून जाऊ नये म्हणून बांधलेला तो (सेतुरुपी 
आत्मा किंवा आध्यात्मिक तत्त्व) बंधारा आहे, असे म्हटले आहे, ((०॥डाल1४९ पाल 
र्ण फभ्ांद्याडताट १७॥॥॥209॥9 - २. 0. (१६1०0८, 1926) आद्य शंकराचार्य॑नी 'सेतु' याचा 
अर्थ जोडणारा 'सेतु' व 'संरक्षण करणारा - जगाचे नियम सांभाळणारा बंधारा' (विधरण;) 


विज्ञान आणि चमत्कार / २९० 


असा दोन्ही रीतीने करुन सर्व लोकांना जोडून जग नाश, पावण्यापासून वाचविणारा तो अधिष्ठाता 
आहे, असे म्हटले आहे. (उपनिषदभाष्य.) वस्तुतः वरील सर्वच अर्थ बरोबर आहेत. हा 

*सेतु' दृश्य जग आणि अदृश्य जग यांना अलग ठेवणार आहे, हे ह्यूम व ड्यूसेन यांचे म्हणणे 
खरेच आहे. (अर्थात्‌ व्यावहारिक वा भौतिक अर्थाने) पण संकटकाळी या दोन्ही सकृद्दर्शनी 
अलग जंगात कला सलग संबंध प्रस्थापित होतो (ही दोन्ही जगे कशी अतींद्रिय तत्त्वाने 
संकटसमयी अनपेक्षितपणे व अतर्क्यततीने जोडली जातात) हे आतापर्यंतच्या प्रस्तुत प्रकरणातील 
विवेचनावरुन वाचकांच्या लक्षात आलेच आहे आणि असा संबंध, शंकराचार्य म्हणतात 
त्याप्रमाणे, जगाचे कर्मबंध बा कार्यकारणसंनंध (नीतिनियम) सांभाळून जगाचे रक्षण करण्यासाठीच 
जोडला जातो, हे स्पष्ट आहे. उदा. श्रध्दा, भक्ती (सत्यनिष्ठा) ब मनोनिग्रह (योग) हे अनुक्रमे 
काहुना, मदिमानी व कोमार (पाहा या ग्रंथाचे अनुक्रमे पृ. २३६,७८,८८) यांना (नेहमी - 

व्यावहारिकदृष्ट्या जाळणारा) अम्नी आपला स्वभावधर्म टाकून न जाळता थंड झाला - जाळू 
शकला नाही - असे आढळून येते. या गोष्टीची उपपत्ती भौतिक जगात दडलेल्या या अतींद्रिय 
नियमाचा (*सेतू'चा) आधार घेतल्याशिवाय कशी लावणे शक्‍य आहे बरे ? म्हणूनच गुरुदेव 
रानडे यांनी या सेतूला ७911151 (भौतिक जगाचे स्थैर्य सांभाळणारे अतींद्रिय तत्त्व वा साधन) 

म्हटले आहे. क्रग्वेदात यालाच 'क्रत' म्हटले आहे. (क्र. ४.२२; ७.१०४.१२) या 'क्रता' 

(सत्या) मुळेच तापलेली कुऱ्हाड हातात घेतली तरी त्याने (निर्दोष माणसाचे) हात भाजत 
नसल्याचे उदाहरण छांदोग्य उपनिषद देते. (छां.उप.६.१६.२) भानामती (व इतर अनाकलनीय 

*चमत्कार'ही) ह्याच 'क्रता ' तून घडतात. (हे कसे हे आपण पुढे पाहणार आहोत.) 


(५०) नमुन्या दाखल पुढील ग्रंथ पाहा, ॥॥२ 9० 9 शार (1976) निट 
(वा, श्‍ञींलज्ञा ह्यात ७९ ४९१ 7७४७०६ (1980) (श॑. ॥०॥७०(; ऐ १३ 98 ल9- 
७७०४ (1982) 1१०७८ $. 125; प'७५९ एिस्तता शा, प॥९ ४१५० छा0 (९ गा?ाराडा 
(1966) 1.300100 1.2 9ाह्या; उणे क्यात (10९ 1१९१ ए४5 (1983) ?8॥ 1290125: 
एतर्ल' ताडण ण पपर (1988) $. 18७102; एट 0ाटांगष् का 1 ७३9फॉटा5 
(1979) (३8५ 21८4५; १100, विक्षीटा 90 00क्यांणा तल्ला25$ (1993) ति. 91107, 
एफ०प्रा 01१४९४ (0 ॥७19117875 (1995) 11, ९९१1290; ए१अ९ ० घराणी! 
(1996) . प); ॥॥९ 00क्ा/च्ाण ०10 (1984) 1. €. एना ्टण9याट; पात्र 4 
९17.) ।11)1)1] 1,९90 (1981) २. 5. ७४. 


(५१) 00१ च्रार्‍ात्भाजाड (1987) ९०. छे. उ. पाट भाठ 0. 0 0८५, 0 
ब456 


(५२) या दृष्टीने पाहता परामानसशास्त्र (अतींद्रिय जगाचे संशोधन करणारे शास्त्र) हेच 
सत्यशोधक खरे शास्त्र ठरते. तथापि या शास्त्रातील शोधांना भौतिक शास्त्रे आपल्या क्षेत्रातील 
शोधांनी कशी बळकटी देत आहेत (टीप ५० पाहा) हे पाहता सर्व शास्त्रे ही सत्यशोधक शास्त्रेच 
ठप्तात. . 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५९१ 


(५३) विज्ञान आणि खुभ्दिषाद या प्रस्तुत लेखकाच्या ग्रंथातील प्रकरण २ ब ६ पाहा. 
(५४) वाप्किलरड (1981) एतव्याया छा 

(५५) गगा€ पलक 8णांल. ७१९ 101500९९01 (1980) (याड कात जट 

(५६) संत बहेणाबाईचा गाथा (१९७९) सौ. शालिनी जावडेकर (अभंग क्र. १९) 


(५७) चौथे एक उदाहरण फक्त चहावर रहणाऱ्या व्यक्तीचे असून ती व्यक्तीही स्रीच आहे. 
तिने मुलांनाही जन्म दिला आहे. पाचवे एक उदाहरण मात्र पुरुषाचे असून तो प्रल्हाद जानी 
*साधू' म्हणून ओळखला जातो. त्याचे हल्ली बय ७६ असून गुजरातमधील तीर्थक्षेत्र अंबाजी 
येथे तो राहतो. गेली ६६ वर्षे त्याने अन्नपाणी अजीबात घेतलेले नाही. आपल्याला अंबाजी 
देवीचा बयाच्या १० व्या वर्षी आशीर्बाद मिळाला, असे तो सांगतो. या गोष्टीवर विश्वास न 
बसल्यामुळे त्याची अहमदाबाद येथील स्टर्लिंग हॉस्पिटलमध्ये ' अतिदक्षता' विभागात त्याला 
१० दिवस ठेवून डॉक्टर लोकांनी जेव्हा कसून तपासणी केली, तेव्हा तो खरोखरच 
अन्नपाण्याशिवाय राहू शकतो, हे त्यांना मान्य कगवे लागले. त्याची दिवसातून दोनदा सोनोग्रॅफी 
घेण्यात आली असून अन्यही वैद्यकीय तपासण्या करण्यात आल्या आहेत. स्टर्लिंग हॉस्टिटलचे 
डॉ. दिनेश देसाई म्हणाले की, “तो मलमूत्र विसर्जन करीत नाही. तथापि त्याच्या मूत्राशयात 
दरणोज ४०० मिलिलिटर मूत्र तयार होते, पण ते मूत्राशयात शोषले जाते.'' अहमदाबादच्या 
* असोशियन ऑफ फिजिशियन्स' चे डॉ. व्ही. एन्‌. शहा म्हणाले, “सामान्यत: मलमूत्रविसर्जन 
न करता मनुष्य सात दिवसापेक्षा अधिक काळ रहू शकत नाही. तथापि जानी हा सुस्थितीत 
असून त्याच्या इतर सर्व शारिरीक क्रिया इतर सामान्य लोकाप्रमाणे चालू असलेल्या दिसून 
येतात.” त्याची वैद्यकीय तपासणी करणाऱ्या डॉक्टर लोकात शरीरशास्त्रज्ञ, हृदयरोगतज्ञ (791- 
ठाण०&159), मज्जाविशारद (४७५००४1७१५), न्यूरोसर्जन, मधुमेह तज्ञ, पोटातील विकारतश 
(७४झाण्या!थ००ट्टा8!), आणि घसा - नाक - डोळे यांचे शल्यचिकित्सक अशी तज्ञ मंडळी 
होती. (पस्क पाताळ 1091'९७७, ।४०५. 29, 2003) 

(५८) उत्क्रांतिवादाच्या दृष्टीने र्रीलिंग मूलभूत व प्राथमिक असून पुठ्ठिंग हे स्रीलिंगातून 
उत्क्रांत झाले आहे, व म्हणून दुय्यम आहे असे दिसून येते, याविषयीची जीवशास्त्रीय चर्चा 
प्रस्तुत लेखकाने *लिंगभेद आणि उत्क्रांती ' या मथळ्याखाली नवभारत मासिकातील लेखमालेत 
नोव्हेंब( १९६९ पासून पुढील सलग ९ अंकात केली आहे. 


(५९) 1) महायोगिनी माणिकेश्वरी माता (१९८७) मंगमपट्ली वेंकटराजा (हिंदी) 
(तेलुगूवरुन भाषांतरित) 
1) माते माणिकेश्ररी (१९९५) एम्‌. एम्‌. चंडरकी (कन्नड) 
शा) संत माणिकम्मा (१९७५) डी. एम्‌. कोठारी (मगठी) 
(६०) श्री स्वामी समर्थ (१९७५) गोपाळबुवा केळकर (बखर). योगी कधी झोपत 
नाहीत याचे चिलेमहाराज यांचे असेच एक उदाहरण श्री. अथणे यांनी दिले आहे. झीरो बल्ब 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५९२ 


लावलेल्या खोलीत महाराज झोपलेले पाहून अथणेनी त्यांना रात्री लांबूनच नमस्कार केला. 
त्यासरशी त्यांनी 'श्री गुरुदेव दत्त' म्हटले. त्यांची पाठ अथणेंच्याकडे होती. तरीही त्यांनी 
नमस्काराला प्रतिसाद दिलेला पाहून त्यांचे मन शंकित झाले. देव सतत जागे असतात काय ? 
हा प्रश्न सतावू लागला. अथणे पुढे लिहितात, दुसऱ्या रात्री मला दोन दाजता जाग आली. 
गुरुदेवांच्या घोरण्याचा आवाज माझ्या कानी आला. माझ्या शंकेचे निरसन करायला मला 
चांगलीच संधी प्राप्त झाली होती. मी झटकन उठलो आणि मांजराच्या पावलांनी देवांच्या 
खोलीत गेलो. देव घोर्तच होते. त्याच क्षणी मी देवांना लांबून नमस्कार केला. आणि काय 
आश्चर्य ! ते घोरणे जिथल्या तिथे थांबले आणि-त्याऐबजी मला ' श्री गुरुदेव दत्त' ही देववाणी 
ऐकायला मिळाली. आजही देवांची माझ्याकडे पाठ होती. मी परत येऊन अंथरुणावर पडलो.” 
«तिसऱ्या रात्रीही मी साडेतीन वाजता मुद्दाम देवांच्या खोलीत गेलो आणि लांबूनच 
त्यांना नमस्कार केला. ' श्री गुह्देव दत्त' ही देववाणी पुन्ही त्याचक्षणी माझ्या कानावर आली. 
मी खिजून गेलो. पुनः पुन्हा देवांच्याबद्दल शंका घेणारा माझ्यासारखा निर्लज्ज दुसरा कोण 
असेल काय ? पुनः पुन्हा देव मला पटवून देत होते की ' अरे बछड्या, मी देव आहे देव. मला 
झोप नाही. विश्वकल्याणासाठी मी सतत जागा आहे.'' परब्रह्मगुरु चिलेदेख, पृ. २२४. 


(६९) ११काम्हाग? ० उ ६०्हा (1975) 5 झा. शिव्राग॥131154 १०छभाळा0द 
110, 


(६२) ॥॥0॥. 112. 
(६२) ए४7लार 11500४९1९5 ९ट. (1970) (35॥व्यातिटा & $पाण्ह्चंटा' 0. 330. 


(६४) 1) शारदाबाई जीवनचरित्रे (कन्नड) दीपगळ संरक्षण समिती (दि.) 
1) एण्णे इल्लदे उरियुत्तले इरुव दीपगळु - बी. गणपती, तरंग, (कन्नड साप्ताहिक) 
२ ऑगष्ट १९९८ 


(६५) या वादाविषयीची थोडी माहिती विज्ञान आणि अंधश्रध्दानिर्मुल्लन या ग्रंथातील 
१० व्या प्रकरणात दिली आहे. क्काँटम सिध्दांत अपुरा (7०1517८) आहे या सदराखाली 
काही शास्त्रहु अजूनही वाद घालत असतात. याविषयी थोडी चर्चा शेवटी करावयाची आहे. 


(६६) हागणिती संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न आतापर्यंत अथशस्वी झाला असला 
तरी नवीन तंतूचा सिध्दांत (5॥1॥॥्ठ 116079) है काम करु शकतो असा भरवसा भौतशास्त्रज्ञांना 
आता वाटत आहे. तथापि हा सिध्दांत अजून बाल्यावस्थेत असून या सिध्दांताचा एक प्रमुख 
प्रवर्तक शास्त्रज्ञ एडवर्ड विठ्ठेन म्हणतो की हा सिध्दांत परिपक्व होण्यास अनेक दशके किंबहुना 
शेकडो वर्षे देखील लागतील. कारण त्याचे गणित इतके गुंतागुंतीचे आहे की आज-मितीला 
त्या सिध्दांतातील नेमकी समीकरणे कोणती हेच कोणाला माहीत नाही. [170५10८ १८९३१ 
म ह४्शा स्या॥१८8 एटणि'ट कगाष्ट पाव्णश 15 19 0८९९००५० द्यात ण॥ा0९5(006.... 1 
छल 02८140८0०5 ०७5 0201550 ८०१13 ट्रवॉडत तावा, (0-0902, 1०9९९४ 
[ता०%$ शा ९५३ स्वपक्षांजा$ ० तट ७८०9 (पपर डाळूब्ष्रा 0119९0052- (2000) 88 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५९३ 


खड्या. 9. 19)) असे असले तरी ज्या (111024 !यढच 16०४ च्या शोधात आईन्स्टाइनने 
आपल्या आयुष्याची शेवटची तीस वर्षे काहीही संपादन न करता घालविली तो सिध्दांत शेवटी 
सापडला असल्याचे समाधान बहुसंख्य भौतशास्त्रज्ञांना या 5111 ।॥८०५ मुळे हल्ली वाटत 
आहे. मात्र या स्ट्रिंग थिअरीला [11९१ 1006019 न म्हणता 11९०५७ ० ९९८५0९ 
असे म्हणण्याची फॅशन हल्ली पडली आहे. (टीप ४२ पाहा) पण अतींद्रिय शास्त्राच्या दृष्टीने 
काँटम सिध्दांत व सापेक्षता सिध्दांताचा गुरुत्वाकर्षण सिध्दांत यांच्यात शास्त्रज्ञांना गणिती 
संबंध प्रस्थापित करता येतो की नाही हा मुळात प्रश्नच नाही. हा संबंध भविष्यात प्रस्थापित 
झाला तरी त्यामुळे विश्वातील सर्व गोष्टींची उपपत्ती लागते असे जे भौतशास््रज्ञ समजतात - 
आणि $0॥॥2 0९०” ला '॥ाटळ> ग ९५४००॥॥ा०७5ट्र मानण्यामागे हाच अर्थ दडला आहे - 
हेच मुळी चुकीचे आहे, असे अतींद्रिय शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे. जे. डी. बॅरो या लेखकाने 
आपल्या 1७९ ०! डश्शतायाष्ट्र या ग्रंथाच्या शेवटी हाच मुद्दा मांडला असून (वर पू. 
२३९) *नवणबायको ' चा संबंध न येतानासुध्दा 'बायको' विश्व प्रसवते या अर्थाच्या उपरोछ्ठेखित 
ओवीत ज्ञानेश्वरांना हेच सांगावयाचे आहे. शून्यातून विश्व कसे निर्माण झाले याचे भौतिक 
(गणिती) उत्तर भौतशास्त्रज्ञांना कधीच सापडणार नाही, हे ज्ञानेश्वरांनी पूर्वीच सांगून टाकले आहे 
असे जे वर म्हटले आहे ते याच (आध्यात्मिक) अर्थाने. 


(६७) येथे 'तो' (पुरुष बा परब्रह्म) याला 'क्राँटम सिध्दांत' व “ती' (प्रकृति बा माया) 
हिला 'गुरुत्वाकर्षण शक्ती' असे रुपक अलंकाराच्या भाषेत (ज्ञानेश्वरांना अनुसरुन) म्हटले 
आहे. भौतशास्त्राचे विवेचन अध्यात्मशास्त्राच्या भाषेतून करण्याचा तो प्रयत्न आहे, वस्तुस्थितीचे 
ते बर्णन नव्हे, हे वाचकांनी येथे लक्षात घ्यावे. 


(६८) आईन्स्टाइनने हे ९०२ 75०00०7 च्या संदर्भात म्हटले आहे. तथापि त्याचे हे 
म्हणणे याच अर्थाने येथेही लागू होते. या शर संबंधी पुढे विवेचन येईल. 


(६९) पंढरीचे बा भूत मोठे । आल्यागेल्या झडपे बाटे ॥ तेथे जाऊ नका कोणी । 
गेले नाही आले परतुनी ॥ (तुकाराम) 


(७०) संत बहेणाबाईंचा गाथा - (१९७९) सौ. शालिनी अनंत जावडेकर, पद ३७० 
(७१) 185 एब४शं]€0 ४०. 1. (1877) त. ९ छा९वाड 1. 227 उत्प. 

(७२) परब्रह्मगुरु चिलेदेव (२००२) बाबूराव तबनाप्पा अथणे पृ. १२७ 

(७३) गमभन (२००१) दिवाळी वार्षिक, पृ. ८-९ 

(७४) श्री स्वामी समर्थ यांची बखर (१९७५) गोपाळबुबा केळकर पृ. १४१ 

(७५) 185 रश] ४०1. 1. ७. 372-4 

(७६) ७७. 370 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५९४ 


(७७) अन्नापाण्याविना जगण्याच्या अतींद्रिय सामर्थ्यप्राप्रीसाठी केवळ ईश्वरशक्तीच (किंवा 
ईश्वशचा आशीर्वाद) निर्णायक महत्वाचे असल्याबद्दलचे उदाहरण टीप ५७मध्ये दिले आहे, ते 
पाहावे. 


(७८) संत बहेणाबाईचा गाथा - अभंग क्र. १९.४ या श्लोकाचा अर्थ असा - 'मूक 
प्राण्याला बोलायला लावणाऱ्या ब पांगळ्याला डोंगर पार करण्याचे सामर्थ्य देणाऱ्या त्या 
कृपाळू परमानंद माधवाला (ईश्वराला) मी वंदन करतो.' 


(७९) विज्ञान आणि खरुध्दिवाद या प्रस्तुत लेखकाच्या ग्रंथातील विज्ञानाच्या 
दृष्टिकोनातून पुनर्जन्म सिघ्दांत' या प्रकरणात मागच्या जन्मात पक्षी असलेल्या व्यक्तींची जी 
दोन उदाहरणे दिली आहेत त्यांच्या खरेपणाचे वस्तुनिष्ठ पुरावे उपलब्ध नसल्यामुळे व परिणामी 
त्यांच्या तपासणीच्या कसोट्या उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांचा फक्त उल्लेख करण्यापलीकडे कसलेही 
मतप्रदर्शन केलेले नाही. तिसरे उदाहरण पशूचा माणूस झाल्याचे आहे. त्याविषयीचा 
परिस्थितिजन्य पुरवा थोड्या प्रमाणात उपलब्ध आहे. पशूची मनुष्ययोनीत उत्क्रांती होणे 
जीवशाश्वदृष्ट्या अवैज्ञानिक नाही, म्हणजे असंभवनीय नाही. याचा अधिक खुलासा पुढे 
करण्यात येईल. 


(८०) 1) ए४€ १९०७ ० १॥९०णगो? (1885) प. १ 8190415109 110. 533-9. 
1) ॥॥९ $ल्ल'€. 0०ल9ा€ ४०1. 11. (1888) प. ९ ७8५०७९४ |. 672 
॥0) १७९७९ ९५७॥ (2002) त. 8३०८१ ॥. 91 $€१. 112-3. “थोनिमन्ये 
प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिन:।' यातील 'देहिन:' हा शब्द बहुवचनात आहे. याचा अर्थ 
*आत्मे' असा होतो. हे अनेक आत्मे जीवाणूंचे असून ते अनेक योनीत फिरतात; मानवी 
आत्मा फिरत नाही. (मानवाचे शरीर अनेक जीवाणूंचे बनलेले आहे.) 


(८९१) 'ार 5र्‍तातर ऐए०ल' ० &”।195 (1977) छा ञा! मानवेतर प्राण्यांची 
अनिर्वाच्य भाषा (परावाणी) शब्दार्थ प्रत्ययाबर संयम केला तर कळू शकते असे पतंजलीनी 
योगसूत्रातील 'विभूतिपाद* प्रकरणातील सर्वभूतरुतज्ञानम्‌ । या १७ व्या सूत्रात म्हटले आहे. 
इतर अतींद्रिय सामर्थ्याप्रमाणे ते उपजतही असू शकते हे किंबालसारख्यांच्या उदाहरणावरून 
सिध्दहोते. 


(८२) दीनदयाळू आण्णामहाराज लाटकर (२००४) संपादक - भू. ना. कोळी व 
बी. बी. ऐदमाळे. पृ. ४३-४ (अप्रकाशित) 


(ट्ऱे) त्रात 1[19९, ११७१ 1,०४९ (1963) 0118 (.यापयीदाव, 


(८४) १९ एळणार एळश्स' म॑ १818 (1977) ४91 1] 'ओं' हा मिसीचा 
आवाज ३* कारच आहे. असे समजले तर त्या कुत्रीचा पूर्वजन्म एखाद्या मोठ्याने जप करणाऱ्या 
व्यक्तींच्या सात़िध्यात झाला असावा, असां तर्क करता येतो. 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५९५ 


(८५) आत्मसाक्षात्कारमार्ग प्रदीप (१९९२) ल. ग. बापट, 
(८६) श्री सद्गुरुचरणाखाली (१९९१) संपादक - डॉ. अजित कुलकर्णी 


(८७) ॥) '॥ा९ $ल्याश 1९ शकब्राड (1973) ९ गणापयाड भा0 ('. छार्च 
10) पाक्षा७००ा ० ७ र एाल्टण्स्था (1974) छजाव्राटा & 5णा०९0टा. 


(८८) उदा. ९७01४९ ४४010 ० &ाजा3 & ९6३ (1970) ४. & ॥. (रतत, 
गपर ०5७१९0९ ?०%९७' 0 3१815 (1977) छा] 511, 


(८९) एल्लणा $लशाए९ प जाता (1987) 10015 190000, 
(९०) परत्रह्मगुरु चिलेदेख (२००२) बाबूराव तबनाप्पा अथणे 
(९१) 'श्री आळाजी गोखले' - परिचय लेखक नि. य. कुलकर्णी, गीतादर्शन (१९७३) 


(९२) श्री. माधव रा. पोतदार यांनी ११ नोव्हेंबर १९९९ रोजी लिहून लेखकाला 
स्वहस्ताक्षपत पाठविलेली माहिती. 


(९३) हे मी माझे स्वत:चे मत सांगत नसून नाशिकचे सत्पुरुष गजानन महाराज गुप्ते यांचे 
मत सांगत आहे. एकदा नाशिकचे अंबादास पैठणकर यांनी गजानन महाराजांना विचारले की 
“समजा की एखाद्याला धार्मिक ग्रंथ वाचून किंबा दुसऱ्या काही कारणाने श्रीकृष्ण, देवी किंवा 
दुसरी कोणती तरी देवता हिचे प्रत्यक्ष दर्शन झाले तर त्यापासून त्याचा फायदा आहे काय ?" 
यावर गजामनमहाराज म्हणाले, “त्यापासून खा असा काहीच उपयोग नाही, यावत्कालपर्यंत 
मन अंतर्मुख झाले नाही आणि वासना नष्ट झाली नाही, वावत्कालपर्यंत या बाह्य दर्शनाचा 
उपयोग नाही. हे सर्द देखावे मृगजळाप्रमाणे भ्रामक आहेत. सदगुरुपासून अनुग्रह मिळाल्याशिवाय 
साधकाला हे सर्व देखावे निरुपयोगी आहेत. श्री पांडुरंग नामदेबापाशी प्रत्यक्ष बोलत होते. 
तथापि विसोबा खेचरापासून जेव्हा त्याला अनुग्रह मिळाला, तेव्हाच त्याला खरा आनंद प्राप् 
झाला.” आत्मसाक्षात्कारमार्गप्रदीप (१९९२) श्री गजाननमहाराज गुप्ते यांचे चरित्र व 
तत्त्वज्ञानावर आधारित - लेखक : ल. ग, बापट, पृ. १६९. 


(९४) संत बहेणाबाईचा गाथा (१९७९) सौ. शालिनी जावडेकर 

(९५) श्री सद्गुरुचरणारबाली (१९९१) सं. डो. अजित कुलकणी, पृ. २१५ 
(९६) परत्रह्मगुरु चिलेदेव (२००२) श्री. बाबूणव त. अथणे, पृ. १५९ 
(९७) कित्ता पू. ४४ 


(९८) शरीर मनाच्या अधीन असल्यामुळे व मन शरीशच्या अधीन असल्यामुळे हे घडून 
येते. परिणामस्वरुप शरीराचा परिणाम मनावर व मनाचा परिणाम शरीरावर सतत घडून येत 
असतो. हे सत्य महाभारतात पुढील श्लोकात सांगितले आहे. 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५९६ 


द्विविधो ज्यायते व्याधिः शारीरो मानसस्तथा । 
परस्पर तयोर्जन्म निर्ईन्दो नोपलभ्यते ।। 
शरीराजायते व्याधिर्पानसो नात्र संशय; । 
मानसाजायते वापि शारीर इति निश्चय; ॥ - 
अर्थ : माणसाला शारीरिक व मानसिक अशा दोन प्रकारच्या व्याधी होतात. त्यांचा जन्म 
एकमेकापासून होतो. शरीरामुळे मनाला व्याधी (वेदना इ,) होतात याविषयी संशय नाही. 
मनापासून शरीराला रोग होतो हेही (तितकेच) निश्चित आहे. 


(९९) एएक्ाप्या मल्या|ध्रा्ट (1990) 13८6९04: (078, 0- 125 

(१००) $णुलगाव्रॉप्राश्हा (1988) 1] ९ाज्णा 

(१०१९) परब्रह्मगुरु चिलेदेब (२००२) श्री. बाबूगव त. अथणे, पृ. १६१ 

(१०२) श्री सद्गुरुचरणाखाली (१९९१) संपादक - डॉ. अजित कुलकर्णी, पृ. ६७ 
(१०३) श्री स्थापीसमर्थ (बखर) पृ. २०९ 

(१०४) दीनदयाळू आण्णामहाराज स्नाटकर, पृ. १८९ 

(१०५) विज्ञान आणि बुध्दिवाद, पृ. २१३ 

(१०६) विज्ञान आणि अंधश्रध्दानिर्मूलन, पू. १०० 


(१०७) कित्ता पृ. १५९. दिलीपकुमार रॉय यांनी १॥॥७०८ $0॥ 1) !3७]>९॥ या 
ग्रंथात देव वैवेद्य खाल्ल्याचे एक अनोखे उदाहरण दिले आहे. 


(१०८) १४प€ दडा लांयार९& (1991) 5९६1 टिपंडधाद्याझारठच, 0. 253 
(१०९) परब्रह्मगुरु चिलेदेव, पृ. २७३ 


(११०) “गाड छाळ्व र्ग द्या 1शाप्ां5,”09 9. 9०० १०६०. 11 चा तरू स्त 
शिवा 5901 (1981) 


(१११) ७. १७७३१९१ [ल घात 1.1 (1963) अ. 5. 0९519१०. येथे (सर्व 
गोष्टींची नैसर्गिक उपपत्ती शोधणारे) निसर्गवादी (3111411505) म्हणतील की भाषेच्या उगमाचा 
परमेश्वराची संबंध जोडणे चुकीचे आहे. पण परमे श्वर म्हणजे निसर्ग हे ब्रह्मविज्ञानाचे मूलभूत 
तत्त्व आहे, हे विसरु नये. 


(११९२) श्रीसदगुरुचरणाखाली, पृ. ४५. यमकनमर्डींचे संस्कृत तज्ञ संत हरिकाका 
संत बाळूमामांच्या एकादशीच्या भजनाला उपस्थित राहून, पण द्वादशीचा प्रसाद वगैरेचा विचार 
न करता परत गावी निघून जाण्यास जेव्हां तयार झाले, तेव्हा बाळूमामांनी भगवदगीतेतील 
“यदहंकारमाश्रित्य' इ. तीन सलग श्लोक म्हणून दाखवले होते व (अर्जुनाप्रमाणे) “तुला हे 
सोडून जाता येणार नाही' हे त्यांना समजणार्‍या भाषेत सुचविले होते. बाळूमामा हे निरक्षर 


विज्ञान आणि सखमत्कार / ५९७ 


धनगर (बकरी राखणारे) होते, हे येथे लक्षात ठेवावे. त्यांच्या तोंडून भगवदगीतेतील समयोचित 
संस्कृत श्लोक ऐकून आश्चर्यचकित झालेल्या हरिकाकांनी नंतर आपला निर्णय बदलून एकादशीचा 
उपवास सोडून शेवटी जेवल्यानंतरच्या पत्रावळ्यासुध्दा काढल्या आणि “प्रकृतिस्त्बां 
नियोक्ष्यति।! (तुझा धर्मच तुला हे करायला लावील) हे कृष्णाने अर्जुनाला गीतेत सांगितलेले 
बोध वचन खरे केले ! देबावतारीबाळूमामा, पृ. ४१-४२. 


(११३) श्रीस्वामीसमर्थ (बखर), पृ. २१३ 

(११४) कित्ता, पृ. ५२३ 

(११५) ग॥९ $ल्टर 1.12 01 118015 (1973) एजाका(शाड 910 50 
(११६) पैलतीर (१९८७) दिवाळी बार्षिक, पृ. १०१ 

(११७) कित्ता पृ. २३ 


(११८) श्रीसदूगुरुचरणाखाली, पृ. १६३, “पराबाणी' ही वैखरी, मध्यमा व पश्यंती 
यांच्या पलीकडची जीवात्म्याची ४ धी बाणी (किंवा उलटून १ ली) होय. मानवेतर प्राण्यांची 
भाषा वा विचार याच वाणीच्या माध्यमातून कळू शकतात. (टीप ८१ पाहा) सर्व करतूत जांभळे 
देणारे झाड सोलापूर येथील सेवासदन हायस्कूलमध्ये असून त्याने सद्गुरु नाना पाठक हे 
सेवासदनात असेपर्यंत आपला हा! शब्द पाळला. पुण्याचे पत्रकार श्री. मधु जोशी यांचा या 
गोष्टीवर '*बिश्वास न बसल्याने ते मुद्दाम हे झाड पाहण्यासाठी नानांना घेऊन प्रशाळेत आले. 
बारकाईने पाहूनही एकही जांभूळ श्री. जोशी यांना दिसले नाही ढ या झाडाबर कुठेही जांभळे 
नाहीत असे ते नानांना सांगत असतानाच नानांनी मान वर करुन “तुमच्या डोकयावर पाहा' असे 
म्हटले. विशेष म्हणजे तिथे एक टपोऱ्या जांभळांचा घोस होता ब ते दिवस जांभळांचे मुळीच 
नव्हते." पृ. १६३ 


(११९) आत्मसाक्षात्कारमार्गप्रदीप (१९९२) ल. ग. बापट, पृ. ५४ 
(१२०) कित्तापृ. १११, ११२ 


(१२१) कित्ता पृ. १८६ कर्मभोग भोगण्यासाठी पुन्हा जन्म घ्यावा लागतो. म्हणून 
स्वत:चा ऐोग बरा न करणारे गजाननमहाराज दुसऱ्यांचे रोग बरे करुन त्यांना पुन्हा कर्मभोगासाठी . 
दुसरा जन्म घेण्यास भाग पाडत नाहीत काय ? किंवा कर्मसिध्दांत खोटा ठरवत नाहीत काय? _' 
असा प्रश्न येथे निर्माण होतो. याचे उत्तर असे की ज्या लोकांचे रोग सत्पुरुष /संत बरे करतात, 
त्यांचा कर्मभोग याच जन्मात संपलेला असतो. अन्यथा ते रोग त्यांनी बरे केलेच नसते. कारण 
कोणतीही घटना कर्माशिवाय घडत नाही, असा नियम आहे. हे पुढे अधिक स्पष्ट करण्यात . 


(१२२) 1) ३ पर(0००७ ० प॥लळणमाए (1997) (0, ४. 1.23तट्वा हा, 0. 38. 
॥) रास जटा (1911) 0, ४. 1.€4त024(टा, ॥. 380. 
0) घा; शीञ[₹, 1117151012 (1999) (. ७. [.28ती05ला, 7. 35 


विज्ञान आणि चमत्कार / ५९८ 


1९) त्रठतसा डवर ज॑ ॥'"08२ा२९८५१्टू (1999) €'. ४४. 1.25ता28(टा, 0. 104 


(१२३) विज्ञान आणि बुध्दिवाद, पृ. ९६ 


(१२४) १५७७35 (2002) 1112 8९५द्या. रावणाने सीतेचे अपहरण केल्यानंतर “माझी 
- सीता' म्हणून राम झाडांना मिठ्या मारतो, पशुपक्ष्यांना तिच्याविषयी विचारतो, हे काहीना 
- रामाच्या ईध्ररी अवताराशी विसंगत वाटते. पण अवतार हा मानवकल्याणासाठी, त्याला मार्गदर्शन 
करण्यासाठी आहे याचा ज्यांना विसर पडतो अशा लोकांनाच असे वाटते व खटकते. एकदा 
अवतार घेतला की सर्वसामान्य माणसाप्रमाणे, म्हणजे कर्मबंधनात अडकल्याप्रमाणे अवतारी 
पुरुषांना वागावे लागते हे विसरुन चालणार नाही. आदर्श पतीपर्त्नींचे संबंध कसे असावेत हे 
आपल्या अशा प्रकारच्या वर्तनातून त्यांना दाखवायचे असते असे अनी बेझंट जे म्हणतात ते 
अवताराच्या वरील उद्देशांची त्यांना कल्पना असल्यामुळेच होय. मानवाच्या आध्यात्मिक 
उत्क्रांतीसाठी 'अवतार' आहे, हे अध्यात्मशास्त्रीय सत्य मान्य असेल तर अवतारी पुरुषांना 
दैवाहिक जीवन जगणाऱ्या सामान्य माणसासाठी एखादा आदर्श त्यांच्यापुढे ठेवावाच लागतो, 
हे मान्य करावे लागेल. शमाला मर्यादा पुरुषोत्त असे याच कारणासाठी म्हटले आहे. 'कृष्णावतार' 
-व 'दशाबतार' यांचे बेझंटनी या दृष्टीने मूल्यमापन केले असून ते एकाच वेळी वैज्ञानिक आणि 
आध्यात्मिकही आहे. 


(१२५) उदा. एयाव्राशा शाा० ऐलाशा"ल' एल 098 1,४९5 (1987) 181) 
७12४५७1501. ४! (79805 ५७५७९४९७४९ 0 रेला 8(1ला (1966), (2988९5 0 
उिला ७80 १४७० ४०1., ॥1., & [11 ही त्यांचीच पुस्तके पाहावीत. 


(१२६) शेलतत्ययायाक्षींया : एल ०' 1031805 ? (1980) ए८णत८ प्रका, 


(१२७) उदा. [) ऐता : छााटालट, ०७ हयात शांपरारा (1954) ॥11॥2 8९3 
क्षा0 ९, ७.1.2११७९८ (याची पहिली आवृत्ती १९१३ साली प्रसिध्द झाली. 1) ए॥९1)४९ 
गजाला (1911) 6१. 6. गाशा व8959 (यात जे. कृष्णमूर्तीच्या अनेक पूर्वजम्मांचा इतिहास 
आहे.) ता) गाट 5015 जाणत पणिम रलयाल्याशाक्षांला 1, गा (1941) छत ह! 
(1946) 20. 6. उवाच विकत 


(१२८) क्ला : एााशात्स, पलक आठ शतांश. ७. १ 
(१२९) ांत. ४1 


(१३०) धिऑसॉफीच्या आधुनिक ब्रह्मवैज्ञानिकांनी (म्हणजे त्या विज्ञानाच्या सिध्द पुरुषांनी 
व त्यांच्या हाताखाली कार्य करणाऱ्या ब्ल॑व्हेट्स्की, लेडबीटर, अनी बेझंट इ. कार्यकर्त्यांनी) 
अतींद्रिय दृष्टीने पाहून बऱ्याच विषयातील गोष्टींची भाकिते केली असून त्यापैकी अनेक भाकिते 
कशी खरी ठरली आहित हे येथे विस्ताराने सांगणे शक्‍य नाही. याविषयी * अंतर्ज्ञान खरे असते 
काय?! या वा. ल. चिपळोणकर व रा. स. भागवतलिखित (आवृत्ती २ री, १९९५) दोन 
भागाच्या पुस्तकात सविस्तर माहिती असून जिज्ञासूनी ते पुस्तक अवश्य पाहावे. त्यात 


विज्ञान आणि चमस्कार / ५९९ 


पदार्थविज्ञानशास्त्र, खगोलशास्त्र, प्राचीन इतिहास, दोन जागतिक महायुध्दे, भारताचे स्वांतत्र्य, 
टेलिप्रिंटर, अणुबाँब, शंकराचार्य दोन भिन्न व्यक्ती, जीसस ख़राइस्ट दोन भिन्न व्यक्ती, श्रीकृष्ण 
दोन भिन्न व्यक्ती, उपनिषदे आर्यांची की आर्यपूर्वीची ? इ. विषयांची अतींद्रिय दृष्टीने पाहून 
केलेली भाकिते व वर्णने असून त्यापैकी कित्येक भाकिते कशी खरी ठरली आहेत, हे पुराव्यानिशी 
दाखवून दिले आहे, अँनी बेझंट व लेडबीटर यांनी अतींद्रिय दृष्टीने पाहून दिलेल्या 
पुनर्जन्मासंबंधीच्या माहितीसाठी टीप. १२७ मधील पुस्तकाशिवाय अँनी बेझंट यांनी स्वतंत्रपणे 
लिहिलेली पुढील पुस्तकेही पाहावीत." 1) एल ९377190 2) 1९3 3) पत धा 
७3. अतींद्रिय दृष्टीने पाहून त्यांनी ब लेडबीटर यांनी येसू ख्रिस्त भारतात अकराव्या 
शतकात रामानुजाचार्य म्हणून जन्मले (१195(श5 810 ॥॥९?901 9. 239), ब्लॅव्हेट्स्की यांनी 
बुध्द हेच जीसस खाईस्ट म्हणून जन्मले (95 ए७एशीला ४०. 1. 0286, $९तल 3०लातया€ 
४० ४.]. 369) कुथुमी या सिध्द पुरुषाने येसू खिस्ताचा जन्म इसवी सन सुरु होण्याच्याही १०० 
वर्षे अगोदर झाला आहे, (0८०0) ॥४९(९॥0, 1938, (, 1यावाुं459, ७. 36), 
लेडबीटर यांनी शेक्सपीयरची म्हणून समजली गेलेली सर्व नाटके फ्रान्सिस नेकनने लिहिली 
आहेत यासारख्या अनेकांना अविश्वासार्ह वाटणाऱ्या गोष्टी लिहिल्या आहेत. या ब अशासारख्या 
अतींद्रिय दृष्टीने पाहून सांगितलेल्या गोष्टीवर निश्वास न ठेवणार्‍यांना (विशेषत: रुढ शास्त्रज्ञांना) 
उद्देशून अनी बेझंटनी म्हटले आहे की '*एखाद्या गोष्टीचे अस्तित्व नाकारणाऱ्या शंभर आंधळ्यांच्या 
शब्दपेक्षा ती प्रत्यक्ष पाहण्याऱ्या एका माणसाच्या शब्दाला जास्त वजन आहे." (एऐशाठटया- 
॥%ा 0. 36) अतींद्रिय दृष्टी इतर अनेक कारणाप्रमाणे कुंडलिनी शक्तीच्या जागृतीने व 
योगसाधनेने प्राप्त होत असल्यामुळे व ही तपस्या खडतर असून ती करण्याची इच्छा ब कुवत . 
फारच थोड्या लोकात असल्यामुळे बहुसंख्य (शास््रज्ञासुध्दा) लोक अध्यात्मक्षेत्रात' आंधळे* च 

का असतात - त्यातील गोष्टी खोट्या म्हणून त्या का नाकारतात - याचा उलगडा होतो. अनी 

बेझंट व लेडबीटर यांनी ही खडतर तपस्या केल्यामुळेच त्यांना अतींद्रिय दृष्टी प्राप्त झाली होती, 

हे लक्षात ठेवले पाहिजे. लेडनीटर यांची कुंडलिनी बेचाळीस दिवसांच्या खडतर तपस्येच्या 

शेवटी त्यांचे गुरू, कुथुमी यांनी थोडी मध्यस्थी केल्यानंतर जागृत झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. 

(०! १७९७०७१ €8॥्ा€10 1८, 0. 132) कुंडलिनी शक्तीच्या जागरणासाठी शरीर शुध्द 

ठेवावे लागते. लेडबीटर, अँनी बेझंट हे दोघेही शुध्द शाकाहारी असण्याचे हेच कारण आहे. . 


(१३१) 557 जा ऐप 200 $0एलातगष्ट (1999) 5लूयाचा त. १॥॥(॥७५. या 
ग्रंथात लेखकाने स्पष्ट केल्याप्रमाणे हल्ली भौतविज्ञानात 'कॉर्क' हेच मूलभूत अंतिम कण आहेत 
असे मानण्यात येत असलें तरी ते अंतिम कण नसून ते 5॥७-वृ॥80 या इतर कणांचे बमले. 
असल्याचे अँनी बेझंट व लेडबीटर यांनी आकृतीसह स्पष्ट केले आहे. भौतशास्त्रज्ञांना त्यांचा. 
अजून शोध लागलेला नसल्यामुळे त्यांनी अजून बरीच मजल गाठली पाहिजे हे उघड आहे. 


(१३२) ही दोन्ही उदाहरणे विज्ञान आणि थुध्दिवाद या प्रस्तुत लेखकाच्या ग्रंथाच्या 
प्रकरण ४ व ५ मध्ये थोड्या विस्ताराने दिली आहेत. | 


बिज्ञान आणि चमत्कार / ६०० 


(१३३) ७१ 1जॉला7ा€ड (1968) 10861 01911 810 1)0115 1९९]59 
(१३४) ९९५ ण्गश 7४लार 180०१०18९8 (1980) प. (खाड & 0. टा 
(१३५) एशिळाऱ चह्यानंलाड (1950) 08 (हांगा 0. 38 


(१३६) ज्योतिषशास्त्र हे ब्रह्मविज्ञानाचे एक अविभाज्य अंग असून ते शास्र खोटे म्हणता 
येत नाही, हे भूगुसंहिता व नाडीग्रंथातील अतींद्रिय दृष्टीने पाहून वर्तविलेले भविष्य कधी 
चुकत नाही, या वस्तुस्थितीवरुन सिध्द होते. (प्रस्तुत लेखकाच्या विज्ञान आणि 
अंधश्रभ्दानिर्मूलन या पुस्तकातील 'नाडीभविष्य: बुध्दिवाद्यांना खावी लागलेली हार' हे १० 
वे प्रकरण पाहा. तसेच गमभन (२००२) या दिवाळी वार्षिकांतील प्रस्तुत लेखकाचा *मानवावर 
ग्रहांचा प्रभाव पडतो काय?' हा लेखही पाहा. याविषयी पुढे चर्चा करावयाची आहे.) पण 
भविष्य चुकत नसेल तर मानबी जीवनातील सर्व घटना अगोदरच ठरल्या आहेत, त्यात मनुष्य 
स्वप्रयत्नाने बदल करु शकत नाही, म्हणजेच त्याला स्वत:चे इच्छास्वातंत्र्य नाही, असे ठरत 
नाही काय ? आणि मनुष्याला इच्छा स्वातंत्र्य नसेल तर त्याला नैतिक शिकवणुकीची काय 
गरज ? नीतिशास्त्राबरोबरच धार्मिक शिकवणुकीचीही काय गरज ? इ. प्रश्न निर्माण होतात. हा 
विषय फार मोठा असून त्याचा थोडा विचार पुढे करावयाचा आहे. तथापि ज्योतिष विषयासंबंधीची 
इल्स-श 0००0॥९या मॅडम ब्लॅव्हेट्स्की यांच्या ब्रह्मविद्येवरील ग्रंथातील पुढील विधाने या 
विषयावर थोडा प्रकाश टाकणारी असल्यामुळे ती येथे देतो. त्या म्हणतात, “*८००ची] (0 
शा (8९७ [ छा8१ा801099)] 2११ लाद्या बाणा कात चप्याड 910 018005, 
उपा एट लाड िट्यापा९$ र्ण णा'$॥2 १८ 919/89/5 1. 3९00चेभा०९ ७1 0८ *लणाड९)18- 
एभा" गा 8 फणा पागटा ल "शी हड खाळवलटांडाट5 005 गाशाछाताट्ट छजिटाट 
ठैल(१ ॥ा8( ७८5025 0४टा [[. 

* ४९७७, ०७ १९5019 (5 एट तटा डा! (1४18 0)096 णो ०९५ 
ए८ पराभव लीस्टांणा १ 9०15 ०९12510। 0२९0101४7९, 8 |255 ०॥॥९100५ 
छाट हदयाळी एणावी[याड काव 59७$टवूपटा शोटयाताछयणाड - ब्गीांली पा हाताटा 8ेपतेठीधड ठा 
(षा एवा) ९७९9]९. १1815 ॥०(8॥९10ा, (88 81) 151 ए७(981501 .... 9. ाट 
ठा चॅट ण टव्राण2- हय टाढतीच| भात य॥ा (916 0८02९ - 15 १0501पा2 पिद्याणाणा या 
९ फण चर्लषा बटण पा 02 ४णाचिर्णाकगपा."($९्टाश. 10०९0१)€ ४७]. 1 0. 638- 
9, 643) [ भावार्थ: “मायेमुळे मानवाचे व राष्ट्राचे जीवन बदलत राहते. (मम माया दुरत्यया 
- भ्र.गी. ७१४) ज्या नियमानुसार ते जीबन (मायेच्या अधीन राहून) बदलते ते नियम मात्र 
ग्रह - तारे निर्धारित करीत असतात; आणि ते ग्रह - तारे सुध्दा दैवी शक्तीच्या अधिपत्याखाली 
राहूनच आपले निर्धारित.कार्य करीत असतात. या दृष्टीने पाहता 'ग्रहतारे आपले नशीब ठरवतात' 
हे म्हणणे खोटे नाही. तथापि ईश्वराचा प्रतिबिंब असलेला मानव त्या ईश्वराने ठरविलेल्या 
(बिश्वरपी नाटकातील) स्वतःच्या मूळ भूमिकेशी - म्हणजे ईश्वरी स्वभावाशी 
(स्वभावो$ध्यात्ममुच्यते । भ.गी. ८.३) - जितके जास्त जुळवून घेईल, जितका त्याच्याशी 
जास्त प्रामाणिक राहील (स्वधर्भे निधनं श्रेय: परधर्मो भयावह: । भ.गी, २.१५) तितकी 


विज्ञान आणि खमत्कार / ६०१ 


त्याची भौतिक परिस्थिती व पुढील जन्म बाह्य संकटापासून व अडचणीपासून मुक्त एहतील. 
मग तो मानव बुध्द असो अगर येशू असो. त्यांचे हे (ईश्ररनियोजित) कर्म कधीच चुकत नाही. 
ही अंधश्रध्दा नाही. दैववाद तर मुळीच नाही. ही भौतिक व आध्यात्मिक जगात पूर्ण सुसंबाद 
साधणारी 'कर्म' नांवाची चिरंतन व अपरिवर्तनीय नियमांची व्यवस्था आहे.''] 


(१२३७) ब्रह्मविज्ञानानुसार ही गोष्ट सत्य असून ती कशी व का घडते याचे विवेचन कुथुमी 
या ब्रह्मवेत्त्याने पुढीलप्रमाणे केले आहे, "पणा एट पाणप8ा र्जा 0ट विडा. ७1आाषषट्रर्णीपीट 
॥0१ीओ्या 08005 0] 1 एणा[]टॉ2$ ॥(5 9टण्ला॥ 110111 0 ९९५, 1. [टुट्या5 र्‍या 
॥ोझांबरण्ट धीट पाटाची, ४९छुटाच०1€ द्यात याच ९9९105, 1 [95520 [11100७1 11 1(5 ७12४- 
05 शा7व$8110015 दाउ जा] तप ता ८ ॥1६ 1851. (9/0 0629001005 5 पिपा९ 10 ला[(9." 
गा९ ९8 1.लीरा७ 10 . 1१, झाली, ७. 88-99 अर्थ : 'गर्भाबस्थेत प्रत्येक 
भूणाला खनिज, वनस्पती व प्राणी अवस्थेतून पहिल्या सात महिन्यात जाने लागते. व शेवटच्या 
दोम महिन्यात ते मानवी रुप घेते.' याचा अर्थ मानबी आत्मा गर्भाचा सातवा महिना पूर्ण 
झाल्यावरच त्यात प्रवेश करतो, असा होतो, सातव्या महिन्यातच गरोदर स्रीची ओटी भरण्याचा 
कार्यक्रम आपल्याकडे करतात, यावरून सामान्य लोकांचे याविषयीचे ज्ञान शास्त्रोक्त असल्याचे 
सिध्द होते. हिंदू धर्मातील चाली अंधश्रध्दा नाहीत, हे अशी उदाहरणे दाखवून देतात. (पाणी 
सोडून देवाला नैवेद्य दाखविण्याच्या प्रथेतील शास्त्र यापूर्वी सोदारण सांगितले आहे.) 


(९३८) पो0०€ शांशार€5 (1991) 1(11801813005 1]. 298 


(१३९) "तग वटण05 0 ७१ाट दाणा द्वा प्यांट एला ध8याट 1 59१02 85 पाट 
5६९] 9 ॥॥॥४$. 1129 18% 0७९ ९81160 85 ॥184४605. 70 1०25 92 (॥॥॥185 810 85 
पाट ७, ५० अट 1८13125908 3302 01 ५७॥४. ७४० ०81 ५४300 आत 1110.” (1562- 
1) कंसातील नंबर केयसीच्या फाइलीतील केस क्रमांक आहे. 


(१४०) एड पपर काळा पगट 989 3000 एतट्टञा' (8४९९? - 1.0८ ४. 
४०७॥५०॥. संमोहन पध्दतीने व्यक्तीना भविष्यकाळात घेऊन जाण्याच्या पध्दतीने (1911002 
०४९५५०1) केयसीच्या काही भाकीतांना बळकटी मिळाली असून त्यानुसार अमेरिकेतील . 
न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, सान्‌-फ्रान्सिस्को ही शहरे भूकंपात संपूर्ण नष्ट होणार आहेत, पाहा. 
७७ 1.1९ ॥॥(घ्ा९ 1.9९ (1988) छापट2 (70त5याषट्ट ७. 164 * 


(१४१९) पाहा तया 0970९ 00 4७४5 (1968) एता ४७5 (99०८ आणि 
शक्य: तसा, ळक क्यात ताला (1954) 611112 32581 510 (.. ४४, ]_280च्तरॉटा, . 


(१४२) पल्क गा ९ळणूमो! (१1९ (0 [१९ (1930) (. ४/. [.८80७ट!टा. ७.1 


(१४२) पायथेंगोरस हा ब्रह्मवेचा होता हे यावरुन स्पष्ट होते. त्याने भारतातून ब्रह्मविद्या 
पश्चिमेकडे नेल्याचे मॅडम ब्लॅव्हेट्स्की यांनी म्हटले आहे. $९८॥श 1)0001॥९, ४०1. |]. 348. 
त्याचा प्रसिध्द 'त्रिकोण' हा त्याने शोध लावलेला त्रिकोण नसून तो पौर्वात्य ब्रह्मविधधेतील 


विज्ञान आणि चमत्कार / ६०२ 


असल्याचेही त्या म्हणतात. ॥७(त1. 612 
(९ डड ) &॥ १ घ्रा00०80959 (1939) 51110 8251, ७. 326 


(१४५) हे कसब त्यांना प्राप्र झाले ते त्यांच्या शरीरात अनेक सिध्द पुरुषानी (ब्रह्मवेत्यांनी) 
*आवेश' केल्यामुळे होय. हा 'आवेश' कसा होत होता हे स्वत: ब्लॅव्हेट्स्की यांनी आपल्या 
बहिणीला लिहिलेल्या एका पत्रात स्पष्ट करुन सांगितले आहे. त्यावरुन असे दिसून येते की 
त्यांना जागृत अवस्थेत, स्वतःची पूर्ण जाणीव असतानासुध्दा त्यांनी म पाहिलेल्या स्थळांची वा 
त्यांना माहीत नसलेल्या गोष्टींची माहिती जणू त्या स्थळांना भेटी दिल्याप्रमाणे वा त्या गोष्टी 
पुस्तकातून बाचल्याप्रमाणे आपोआप होत असे, [१५९ ७४, 0८८. 1894, १५०८१ ॥1. ४. 
छा्चजड०%, एपी लं ह्यात प0ात1 (1966) 0. &, 8810091८80. 303 010 एना 1९87९ 
१०. [मध्येही ऑलकॉट यांनी ही माहिती दिली आहे.] त्यांनी ॥॥5 ए॥9लास्त आणि $श्ल'ल 
10० हे ग्रंथ याच पध्दतीने लिहिले आहेत. या दोन ग्रंथासाठी त्यांना ज्या दुर्मीळ ग्रंथांची 
आबश्यकता होती ते ग्रंथ, त्यातील माहितीचे कोणतेही पृष्ट, त्यांना हवे तेव्हा त्यांच्या दृष्टीसमोर 
त्यांनाच दिसेल अशारीतीने साकार होत असे. (याला ता2०॥४९ लक्षा४०५००० म्हणण्यात 
येते.) एकदा एका संदर्भ ग्रंथातील माहितीच्या अचूकतेबद्दल कर्नल ऑलकॉट यांच्या मनात 
संशय निर्माण झाला असता ब्लॅव्हेट्स्की यांनी तो ग्रंथ प्रत्यक्ष मूर्त स्वरुपात त्यांना उपलब्ध 
करुन दिला. तो संदर्भ पाहून तो ग्रंथ त्यांनी जेथे आढळला होता त्या ठिकाणी परत ठेवल्यानंतर 
थोड्याच वेळात तो अदृश्य झाला, असे त्यांनी म्हटले आहे ! “मी असे लिहिलेले पाहून काही 
पाश्चात्य संशयवाद्यांनी मला वेड्यात काढले तरी चालेल' असे आत्मविश्वासपूर्वक उद्‌गारही 
ऑलकॉट यांनी या संदर्भात काढले आहेत ! (01१ 1183 1.९४ ४०]. 11. 210) 1७5 
ए*था€ या ग्रंथालेखनाच्या वेळी पूर्ण वेळ ते ब्लॅव्हेट्स्कींच्या जवळ बसून होते. (त्यांनीच 
ब्लॅव्हे्स्की यांचे इंग्रजी लेखन शुध्द केले आहे.) या ग्रंथाला दिलेल्या संदर्भग्रंथांची संख्या 
१३३९ इतकी प्रचंड आहे. पण प्रत्यक्षात त्यांच्या खोलीत जेमतेम १०० ग्रंथ होते, अशी 
ऑलकॉट साक्ष देतात. 


(१४६) पए०७ ॥॥९००७॥१ (४९ ॥० 01९1. 48 
(१४७) प्रस्तुत लेखकाच्या विज्ञान आणि बुध्दिबाद ग्रंथातील प्रकरण २ पाहा. 
(१९४८) १ची शिक्षा - 0. भा. 1.टतटयाटा य. 142 वश्य. 


(१४९) 0१ 1137 1.9४ ४०]. 1. (1874-78) प. 5. छाल्जा, (कांचा व 
त्यानंतरची प्रकरणे पाहा.) 


(१५०) १॥५८रणग॥$ हा मूळ ग्रीक शब्द असून तो इ.स, २ ऱ्या शतकात 
अलेक्झांड्याच्या नवप्लेटोवाद्यांनी प्रथम वापरला. त्याचा अर्थ 'दैवी ज्ञान' (12045जओ) 
असा आहे. 


(१५१) तिसरी एक व्यक्ती *नारायण' नांवाची असून ते वस्तुत; दक्षिण भारत ज्यांच्या 


विज्ञान आणि चमत्कार / ६०३ 


आध्यात्मिक आधिपत्याखाली असल्याचे मानण्यात येते ते (एका वृध्द शतीरात वास करणारे) 
*अगस्त्य' क्रषी होत, असे जिनराजदास यांनी म्हटले आहे. [1,९05 ])"जा1 1९ !१॥5(९०5 
ण॑ कांडतळ्या (1919) पा! 52105, (-, ॥ळाध|8959 5, 1607.) हे कषी १८८५ साली 
मद्रासपासून फार दू! नसलेल्या अशा एका ठिकाणी राहत होते. लेडबीटर व टी. सुब्बाराव 
(थिऑसॉफीचे एक ब्लॅव्हेट्स्कींचे सहकारी) हे त्यांना एकदा भेटले असल्याचे लेडनबीटरनी 
म्हटले आहे. या “नारायण' रुपी आगस्त्य क्रर्षींनीही ७६७ (॥7लास्त व $श्ल'श)०्लताल्हे 
ग्रथ लिहिण्यास ब्लॅव्हेट्स्की यांच्या शरीरात 'आवेश' करुन मदत केली आहे. यांनी ऑलकॉटना 
लिहिलेली काही पत्रे उपलब्ध असून एका पत्राच्या शेवटी '9८० ८ 01 ०७10९७ ० 
॥€ ४८१८०५०७०४ ५००८७४ (मूळ ब्रह्मविद्यासंघ स्थापणार्‍्या हिंदूपैकी एक) असे 
लिहिलेले आढळते. वृध्द शरीरात वास करणाऱ्या मोजक्या प्राचीन क्रषीपैकी ते एक होत असे 
जिनशजदास यांनी म्हटले आहे. (कित्ता) 


(९५२) 'दृश्य' जग याचा योग शाखात (व ब्रह्मविज्ञानात) त्रिगुणात्मक, पंचभूतात्मक, 
भोग व अपवर्ग (मुक्ती) यांचे साधन ठरणारे' जग असा अर्थ आहे. (यो.सू. २.१८) हे जग 
*साधन' असल्यामुळे 'दृश्य' याचा अर्थ उपाधियुक्त असा होतो, *साध्य' हे निरुपाधिक 
असते. 'दृश्य' म्हणजे 'डोळ्यांना दिसणे' असा येथे अर्थ करावयाचा नाही, हे लक्षात ठेवावे. 


(१५३) 'शाखाचंद्रन्याय' म्हणजे पाडव्याची (शुक्लपक्षातील प्रतिपदेची) चंद्राची कोर 
फार बारीक असल्यामुळे सहज दिसत नाही. ती कोठे आहे हे नेमके दाखविण्यासाठी झाडाच्या 
ज्या फांदीजबळ ती आहे, ती फांदी प्रथम दाखवावी लागते. तसे 'निरुपाधिक ब्रह्म' हे पारमार्थिक 
सत्य कुठे व कसे आहे हे शब्दात वर्णन करुन सांगता येत नसल्यामुळे ते अप्रत्यक्षपणे 
दाखवण्यासाठी ब्रह्म ज्या 'दृश्य' (उपाधियुक्त) जगाच्या रुपाने व्यक्त झाले आहे, त्या जगाचे 
वर्णन प्रथम करावे लागते. ही गोष्ट ज्ञानेश्वरांनी पुढील ओवीत सांगितली आहे. पाडिव्याथी 
चंद्ररेखा । निरुती दाबावया शाखखा । दाविजे तेखी औपषाधिका । भोली डया ।॥। (ज्ञाने. 
१५,४७०) यालाच शाखा - चंद्र न्याय म्हणतात. म्हणून *दृश्य' (उपाधियुक्त) जग ही 
*अदृश्य* (निरुपाधिक) ब्रह्माची 'खूण' आहे असे म्हणता येईल. तिला पायऱ्या म्हणण्याचे 
कारण निरुपाधिक ब्रह्म अनेक उपाधीतून व्यक्त झाले असून त्याला पोहोचण्यासाठी अनेक 
पायऱ्यांनी - म्हणजे त्याच्या अनेक उपाधीतून- जावे (चढावे) लागते. यातील पहिली पायरी 
भौतिक असून तिला ब्रह्मविद्येत *स्थूल देह' (02152 ०. 0॥/५1८4॥ 8०१9) किंवा 'अन्नमय वय 
कोष' म्हटले आहे. (याचा भौतिक विज्ञान - 91/५०5 - अभ्यास करते.) दुसरी पायरी 'सूक्ष्म 
देह' (९॥८1० 8009) असून त्याला “प्राणमय कोष' म्हटले आहे. तिसरी पायरी 'लिंगदेह*, 
किंवा 'वासनादेह' (/५॥॥॥ 8०१9) आहे. हा देह भुवर्लोकात (किंवा कामलोकात) वास 
करतो. चौथी पायरी 'मनोदेह' (1॥८1(5। 8०09) असून त्याला *मनोमय कोष' म्हटले आहे. 
(या सर्वांचा अर्तीद्रिय विज्ञान अभ्यास करते.) पाचवी पायरी “कारण देह' (0911531 8०१9) 
असून त्याला “विज्ञानमय कोष' म्हटले आहे. सहावी पायरी 'बुध्दिदेह' (91४12 ७०१) 
असून त्याला 'आनंदमय कोष' म्हटले आहे. सातवी पायरी *आत्मा' (5911111 8०१) 


विज्ञान आणि चमत्कार / ६०४ 


आहे. (या सर्वांचा ब्रह्मविज्ञान अभ्यास करते.) 'दृश्य' जगातील “आत्मा' ही सुध्दा जीवाची 
एक उपाधी असून तिला 'जीवात्मा' (११1०१) म्हटले आहे. केवळ 'ब्रह्म' किंबा *शुध्द 
आत्मा' हे निरुपाधिक (पारमार्थिक सत्य) असून ते 'दृश्य' जगाच्या पलीकडे असल्यामुळे ते 
*कुठे' आहे हे नेमके सांगता येत नाही. म्हणून त्याचे वर्णन करताना उपनिषदे 'ते सर्वापेक्षा दूर्‌ 
आहे, ते सर्वापेक्षा जबळ आहे.' (दुरात्सुदरे वदिहान्तिकेच । मु.उप. ३.१.७) 'ते सर्वांपेक्षा 
जास्त सूक्ष्म आहे, ते सर्वांपेक्षा जास्त स्थूल (मोठे) आहे' ( अणोरणीयान महतो महीयान्‌ | 
कठ.उप. १.२.२०) (तुला स्थूल म्हणू की सक्षम रे । ज्ञानेश्वर) 'ते सर्वांच्या आंत आहे, ते 
सर्वाच्या बाहेर आहे' (तदन्तरस्य र्बस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्मतः। ईश उप. ५) 'ते 
चालते, ते चालत नाही (तदेजति ज्रेजति । ईश उप.) असे परस्परविरोधी वर्णन केलेले 
आढळून येते. भगवद्गीतेच्या १३ व्या अध्यायात परत्रह्माची ही सर्व परस्परविरोधी वर्णने 
आलेली आहेत. (श्लोक १२ ते १६) हीच गोष्ट संत तुकारामांनी ' अणुरेणुया थोकडा तुका 
आकाशाएवढा ।' या अभंगात सांगितली आहे. . 


(१५४) नच कर्मविधिश्रुतेः अप्रामाण्यम पूर्वपूर्वप्रवृत्तिनिशेधेन उत्तरोत्तर अपूर्वप्रवृत्तिजननस्य 
प्रत्यगात्माभिमुख्यप्रवृत्त्युत्पादनार्थत्वात्‌ । मिथ्यात्वे अपि उपायस्य उपेयसत्यतया सत्यत्बमेव 
स्यात्‌ । (भगवदूगीता शांकरभाष्य १८ वा अध्याय, उपसंहार प्रकरण) 


(१५५) छाव 0७% 1.९४४९७ ४७. | त. 5. 0टणा 0. 13-14 

(१५६) फत 0. 13-14 

(१५७) संत सद्गुरु देवाबतारी बाळूमामा (१९९६) सं. श्री. सी. एस्‌. कुलकर्णी 
(१५८) १७९ 0व्लण शाळत (1881) १. > आजला. 0. 129 


(१५९) एगारलल् शळाळ र्ण धार 'ळयाश ४०1. 4 (२५९ॉ!णा$ छा 15905, 
1950-51, ॥. 274-6, वणण१ ७५ &. 3. 0919101 ॥गार प्राठछिसा एग९$ ण 1.९, 1. 113. 


(१६०) विज्ञान आणि बुध्दिवाद (२०००) अद्वयानंद गळतगे, प्रकरण ८, पृ. २०३ 


(१६१) उदा. एमदासस्वामी म्हणतात, “तैसे देवदेवता देवते भुते । मिथ्या म्हणो नवे 
त्याते । आपलाल्या सामर्थ्ये ते । सृष्टीमधे फिरती ॥ सदा विचरती वायोरुपे । स्वइच्छा पालटती 
रुपे । अज्ञान प्राणी भ्रमे संकल्पे । त्यास बाधिती ॥ (दा.बो, १०.९ - २०, २१) 


(१६२) छलमात गा 07९01 (1988) (जाय ४181 0. 377 


(१६३) 'उणाल ४७स्य कात 05४ण01एट्टोट4] ७००5०1१ इलां€85 ७ 00(ट2९18( 
७७शाणालाच' फ़. . रेला, उण्पापाण 00 [0९ हैताशपर्य्रा 600. 5५. 1२९. 1968, 62, 
263-308. 


(१६४) 1) पगा९ एट 0५ (1975) एप) शक्ॉर्था, 
॥]) '"॥ा€९$स्टास $लंयारट फेटताते (तार (। १४1) शप गिल्ट्तंणा [0 


विज्ञान आणि चमत्कार / ६०५ 


(१६५) पिसारा (मासिक) मुंबई, जून १९७९. प्रस्तुत मासिकाचे संपादक श्री. वा. दा. 
थत्ते यांनी कै. रत्नाप्पा कुभार यांच्याबरोबर नरसोबावाडीत श्री. घाटे यांच्या घरी प्रत्यक्ष भेट 
देऊन हा प्रकार पाहिल्यानंतर या भानामतीचे इतिवृत्त मुद्दाम 'पिसारा * साठी लिहबून प्रसिध्द 
केले. 


(१६६) ७९ ाशि(२ 3०ाठओ (1087) 1). 5०01 २०९०. 1. 260. 

(१६७) मंत्रतंत्रविज्ञान (१००१) पंडित सुदर्शन, पृ. ८४ | 

(१६८) १७१ भक्षा2 0. 102-5 

(१६९) आत्मशक्ती (१९७८) न. खं. क्षीरसागर, पृ. १९-२० 

(१७०) विज्ञान आणि अंधश्रश्दानिर्मूललन (२०००) अद्वयानंद गळतगे ३ रे प्रकरण 


(१७१) योगसिध्दी आणि ईश्वरसाक्षात्कार (१९६१) डॉ. वि. म. भट. पृ. २२०, 
माई सामंत नंतर ललित्ता पंचर्मीस बाळंत झाल्या, २५ वर्षे वटसावित्रीचे अखंड ब्रत करणाऱ्या 
ललिताबाई वटपौर्णिमेला निवर्तल्या. हाही *योगायोग' लक्षात ठेवण्यासारखा आहे. 


(१७२) "एजहषट्रहाड आलाणालाच त्रा'2 .... शि (ल्हाध 0! 1७४०] १ (0.8 ९५. 
(लाएलच ॥ा0लाडायाची॥ा१2ट ७9 ताका, 0 15 00५ 1 य२ग्रापाट छाव लव ल." 
पिक 1 "स्लांता धरा एच्ा910५9९010०” (1974) 0. ळ्या पेटी. 


(९७३) पपर एतयांथाल (1991) १151कछाय तद, 1. 38-41 


( १७४) 'गा९ $९्ला जात रार एष्स्शा (1987) ॥ातति७ िऊतरलाटा0 १०९0 ॥ 
रणात ॥९ 00 - ७) ९. ४19, |. 243-4 


(१७५) संघर्ष (१९८९) वसुंधण पटवर्धन 
(१७६) दब (ताश्सास्त्र ४०. 11. !42. 


(१७७) 0लल्णा डलशा€ ॥ ताऊ (1987) 1.05 उवल्ट्णठा ॥. 221-2 
गोविंदस्वामीने जॅकोलियोने पूर्वसूचना न देता दिलेल्या पपयाच्या बियावर प्रयोग करुन त्याचे 


रोप दोन तासात उगवून ८ इंच वाढल्याचे दाखवले होते. आठ दिवसात फुले व १५ दिवसात . 


फळे लागलेली आपण दाखवू शकतो असे तो म्हणाला होता. १५ मिनिटात दीड फूट उंच रोप ' 
वाढून त्याला आंबे लागलेले दाखबिण्याचा प्रयोग आपल्यासारखा आत्मशक्तीने केलेला अस्सल 
प्रयोग नसून इतरांच्या (निसर्गात्म्यांच्या) मदतीने केलेला (बाहेरुन ती ऐेपे व फळे अदृश्यरीतीनें 
-य्फ० ने - आणण्याचा) नकली प्रयोग.आहे, असे त्याचे म्हणणे आहे. (याच पध्दतीने 
निसर्गात्म्यांनी ब्लॅव्हेट्रस्कींना द्राक्षे दिली होती.) महाभारतात कश्यप ब्राह्मणाने हा प्रयोग केल्याचे 
वर्णन आहे. (महाभारत, आदिपर्व, ४३.१०) तो बडाच्या झाडाचा प्रयोग आहे. 


विज्ञान आणि चमत्कार / ६०६ 


(१७८) हे विधान लावबनीझ या जर्मन तत्त्ववेत्त्याने प्रथम केले. ते नंतर शास्त्रज्ञांच्या 
लिखाणात विशेषत; आढळून येते. 


(१७९) "गजा २०४ (0 ितावचिणीत१,' 1. , ताटली गा ११९ शाक्त 
(एलाल्शभाणा ण॑ १72९ (1987) 1. ल, ]. 243. 


(१८०) 17९ 0व०ण( ७10 (1881) ७. 0. झाल, 0. 66-70. या संदर्भात सिनेट 
म्हणतात की मन: सामर्थ्याने अशी वस्तू निर्माण करता येते ही कल्पनाच इतकी विलक्षण आहे 
की आपले मन त्याविरुध्द बंड करुन उठते. 


(१८१) 1७, 0. 77-82 


(१८२) ए. पी. सिनेट यांनी “लंडन टाइम्स' चा ताजा अंक त्याच दिवशी भारतातील 
सिमला येथे मिळवून द्यावा अशी कुथुमी यांना एका पत्रात विनंती केली होती. त्या विनंतीला 
उत्तर देताना कुधुमी म्हणाले होते की हा प्रयोग वैज्ञानिक असल्यामुळे व अजून मानवाची तितकी 
वैज्ञानिक प्रगती झालेली नसल्यामुळे त्यावर कोणी बिश्वास ठेवणार नाहीत ब तो एक चमत्कार 
आहे असे समजतील; आणि आपण चमत्कार करीत नसल्यामुळे तो (वैज्ञानिक) प्रयोग आपण 
करणार नाही, “$लालाल€ ४५०५1१ जित र्ला पादयोशट गा [18 ७65९171 52 (0300000 णि 
पाट ४*जापश टांश्‍सा इ प8द्याणी0, लात .... (४९ टण 1185505 ७४0७) ४0 0९ |ट[!0 
९४०७७00 ला [९12701 ॥11110128." (. 95) ब्लॅव्हेट्स्की आपले “चमत्कार' 
खासगीत का करत होते, याचे हेही एक कारण आहे. सिनेटनी (लंडन टाईम्सबाबत) सुचवलेली 
गोष्ट कुथुमीनी जागतिक (सार्वजनिक) पातळीवर केली असती तर गॅलीलियोच्या काळात 
अणुरबाँनचा स्फोट केल्यासारखे झाले असते ! 


(१८३) प टि ह्या ल्लि तवा (5 एलॉला 100029 व०्ज-लल्लटा. 9९४९ 
$0॥९(0॥ा५5्टू गाणट णशा ता९३8्ा (४, [1112 101५० ७ ८ "1.0 जा वट ॥६ 10 
0४१७ ॥ 9॥९ल 0301॥ 02 9९151 ७/ण10 0०008 ष्टांशट गाट लि घ्या.” (त 
194 1./९99/९% ४० 1. '45) 


(१८४) 'लिंगदेह' हा शब्द हल्ली सूक्ष्मदेहाला लागू करण्यात येतो. सूक्ष्म देह हा वास्तविक 
प्राणदेह आहे. हल्ली *बासनादेह' (1५191 ७०0४) या अर्थाने थिऑसॉफीमध्ये तो वापरला 
जातो. 'लिंगदेह' या संस्कृत शब्दाचा खरा अर्थ 'नमूनादेह' म्हणजे थिऑसॉफीमध्ये ज्याला 
एपा० 8०69 म्हणतात, तो आहे. पूर्वी हीच शब्दयोजना (आणि याच अर्थाने) थिऑसॉफीमध्ये 
रुढ होती. पण ती बदलण्यात आली. हल्ली ए॥श12 0०१७1८ ला “प्राणदेह' म्हणतात. प्राणदेह 
लिंगदेहाहून वेगळा आहे. लिंगदेह आणि वासनादेह हे एकच आहेत. 


(१८५) पत्रे : समीक्षालेख : खंड २ (१९९४) 'तुकारामांचे सदेह वैकुंठगमन' - 
गुलाबराव महाराज, पृष्ठे ४५ ते ५८ 


(१८६) कित्ता पू. 159 


बिज्ञान आणि चमत्कार / ६०७ 


(१८७) गुलाबराबांचा 'अदृश्यदीपिका* नांबाचा एक ग्रंथ असून तो त्यांच्या चमत्कारांचा 
संग्रह आहे, असा त्यांच्या चरित्रात उल्लेख आहे. पण प्रस्तुत लेखकाला तो ग्रंथ पाहावयास 
मिळालेला नाही. 


(१८८) श्री गुलाबरावमहाराज (चरित्र) पूर्वार्ध (१९६३) राजेश्वरशास्त्री त्रिपुरवार 
(*मिलिंद') पृ. २२६-७ ग 


(१८९) कित्ता पृ. १२४-१२८ 


(१९०) श्री गुलाबराबमहाराज दि. १३ मार्च १९०५ रोजी धिऑसॉफीचे रीतसर 
सभासद झाले. (कित्ता पृ. २०७) पण नंतर त्यांनी थिऑसॉफीवर टीका केली. ती अनाठायी 
आणि असमर्पकही असल्याची दिसून येते; आणि हे स्वाभाविक आहे. कारण त्यांनी स्वत:च 
एके ठिकाणी थिऑसॉफीचा आपला 'विशेष व्यासंग नाहीं' हे खुलेपणोन मान्य केले आहे. 
पाहा : श्री गुलाबराव महाराज (चरित्र) उत्तरार्ध (१९६६) पू. १४७, वेदांत (ब्रह्मविद्या) 
चमत्कारांचा निषेध करतो हे ऑलकॉट यांनी गुलाबरावांप्रमाणेच म्हटले असून तो निषेध 
करण्यापाठीमागचा दृष्टिकोन सूतसंहिता, बृहदारण्यक, छांदोग्य ही उपनिषदे आणि भगबद्रीता या 
ग्रंथाचा संदर्भ देऊन विशद केला आहे. पाहा : (10 1)1919 1.९9४९ ४७. | ७. 308-9 

(१९१) ॥॥९ 076९000 17४१02 लं ९ 05 (1931) छाा65 ४४००५ ७.1 

(१९२) ॥॥01.2 

(१९३) जे. ए. व्हीलर या शास्त्रज्ञाने क्लाँटम सिध्दांताला क्षणक्षणाला नबी रुपे धारण . 
करणाऱ्या *मर्लिन' या जादूगाशची उपमा देऊन तो जादूचा (जणू अनेक रुपे धारण करणारा) 
सिध्दांत आहे असे म्हटले असून त्यालाच शेवटी ब्रिश्वाच्या उत्पत्तीचा मूलभूत सिध्दांत- 
आधासस्तभ-म्हेटले आहे. (९ ॥४५लेडा 5 (जाल्९(0॥ 0 1४७७९ ए. 243) या 
संदर्भात कठोपनिषदातील अग्नी, वायू इ. तत्त्वे (निसर्गात्मे) अर्थात्‌ आध्यात्मिक तत्त्व (ब्रह्म) 
स्थूल जगात प्रवेश करुन (क्षणोक्षणी) (वरील जादूगाराप्रमाणे) कशी निरनिराळी रुपे घेते-नटते 

' हे सांगणारे वचन उद्लेखनीय आहे. (उदा. बायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रुपरुपं प्रतिरुपो 
बभूब। (कठ.उप. २.२.१०) शेवटी शास्त्रज्ञांना अर्थात्‌ प्रामाणिक सत्यशोधकांना - सत्याशी 
निष्ठा बाळणणाऱयांना - आध्यात्मिक सत्य सापडते ते असे. त्यांना शेवटी अध्यात्माकडे यावेच 
लागते, त्याशिवाय गत्यंतरच नाही. (नान्यः पन्था विद्यते अयनाय । श्वे.उप.) 


(१९४) एाशंश७९ प्रश] (1928) (. ४४. 1.2 तत्वाला (॥॥]!. ॥॥, 0. 28 , 
(१९५) 0 5. 33 
(१९६) ९९९७ ताता 1::11€65 !॥8101 4, 2005. 


(१९७) &आटग/र (1985) (071 ४४15७91 . 233 मराठी विश्वकोशकार. श्रीधर 
व्यंकटेश केतकर यांनी एक मुलगा सांभाळला होता. तो एका खोलीत रात्री झोपलेला असताना 


विज्ञान आणि चमत्कार / ६०८ 


व खोली बंद असतानाही चौथ्याच खोलीत सकाळी निजलेला आढळायचा, असे प्रत्यक्षदर्शी 
डोळ्यांचे डॉक्टर सरदेसाई यांनी म्हटले आहे. (संघर्ष पृ. ११०) 


(१९८) निसर्गात्मे ब मृतात्मे अशा करामती करु शकतात याचा भोज येथील प्रस्तुत 
लेखकाच्या परिचयातील श्री. ज्योती दामाजी साळुंखे या ४० वर्षाच्या गृहस्थाने प्रत्यक्ष अनुभव 
घेतला आहे. एकदा तो रात्री विहिरीतील मोटर सुरु करण्यास गेला असता कोणीही व्यक्ती जवळ 
घास नसताना एका अदृश्य शक्तीने त्याला उचलून अक्षरशः दिहिरीत फेकून दिले. एखाद्या 
माणसाने टांगेत हात घालून उचलून फेकावे तसे त्या शक्तीने आपल्याला फेकून दिल्याचे - 
म्हणजे त्याच्या हातांचा स्पर्श आपल्याला स्पष्ट जाणवल्याचे - तो सांगतो. सुदैवाने त्याला 
काही इजा झाली नाही व तो पोहून काठावर आला, 


(१९९) एकनाधी भागवत: रा. कृ. कामत यांची प्रस्तावना 
(२००) गोंदवलेकर महाराज - चरित्र आणि वाडमय - के. वि. बेलसरे, पृ. २२ 
(२०१) श्री सद्गुरुचरणाखाली, पृ. २५९ 


(२०२) एालनळस्तीव ल प्र ए5९९७)७10९6१ (1997) ६१. २. (पश्लातांडा ०102, 
3. २॥172. !98. याप्रसंगी हॅन्स बेंडर हा प्रसिध्द जर्मन भानामतीसंशोधकही उपस्थित होता. 
त्याचा स्वयंपाक खोलीजवळ ठेवलेला कोट घराबाहेर तो उभा राहिलेल्या ठिकाणी बर्फावर 
येऊन पडला. 


(२०३) एत 5. 198 


(२०४) प, ए. छांडश्याड१ (८णास्ट लच कशताधाष्र ४. ४1. 123-4 व्णट्व आ हा. 
ए. परित्ण्वाडा१, ि१?!0ट वाते तचा (1 966) (0. &. 88101१. 26 


(२०५) अशाप्रकारे *करणी' च्या वस्तू काढण्याचा प्रयोग अंगात सोमनाथांचा संचार 
झाल्यानंतर श्रीमती अनुराधा देशमुख वर्षातून एकदा मसले चौधरी (ता. मोहोळ, जि. सोलापूर) 
येथील सोमनाथ मंदिरात करतात. हा प्रयोग प्रस्तुत लेखकाने दि. १६ एप्रिल २००५ रोजी तेथे 
जाऊन मुद्दाम पाहिला. हा कार्यक्रम सकाळी १९ वाजता सुरु होऊन जवळजवळ तालभर 
चालला ब या अवधीत ८८ लोकांच्या 'करणी'च्या निरनिराळ्या वस्तू त्यांनी काढल्याचे 
लेखकाने प्रत्यक्ष पाहिले. आपल्या भोबती त्या भस्माचे रिंगण ओढून त्यामध्ये बसतात व 
जमिनीवर पालथा हात ठेवतात. त्या हातात त्या “करणी ' च्या वस्तू ५ ते ७ सेकंदात येतात. 
ज्यांच्यावर करणी केली असेल त्यांना ती वस्तू त्या देतात व ती लगेच जाळण्यास सांगतात. 
(त्या वस्तू जाळण्यासाठी बाहेर एक अम्रीकुंड पेटते ठेवण्यात आले होते.) प्रस्तुत लेखकाने हा 
प्रयोग रिंगणापांसुन तीन फूट अंतरावर बसून सतत सवा ते दीड तास नजर अन्यत्र न बळवता 
पाहिला आहे. या कार्यक्रमाची व्हिडियो फिल्मही घेण्यात आली आहे. "करणीग्रस्त' लोकांपैकी 
काही जणांच्या मुलाखतीही लेखकाने नंतर घेतल्या. बहुतेक 'करणी' ग्रस्त लोक सधन कुटुंबातील 
होते. (अनेक स्वत:च्या कारमधून आले होते.) करणीच्या वस्तू कापडात बांधलेले धान्य, 


विज्ञान आणि चमत्कार / ६०९ 


हळकुंड, काळ्या बाहुल्या, काळे पदार्थ बौरे प्रकारच्या होत्या व त्या अलीकडील काळातील 
होत्या. संचाराच्या वेळी हा प्रयोग करण्यात आला असल्यामुळे त्यावेळी काय घडते हे 
आपल्याला माहीत होत नाही, असे अनुराधाबाई नंतर विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना म्हणाल्या. 


(२०६) फाटल $लंलाट९ 910 विड्च्ा€ टल (1993) $. २०1९४ - 0012० ७, 27 
(२०७) र पनण्ह्ागणांट एाडशश९ (1991) !॥1ला2० 1७७0 7. 141 


(२०८) १) आत्मसाक्षात्कारमार्गप्रदीप - ल. ग. बापट, पू. ९११७-८ 
२) परलोकविद्या (१९७९) न. खं. क्षीरसागर, पू. ८९-९० 


(२०९) आत्मसाक्षात्कारमार्गप्रदीप पू. १२० 


(२१०) ऑलकॉट यांना न्यूयॉर्कमध्ये सहज भेटलेल्या एका हिंदू गृहस्थाने त्यांच्या घरी 
येऊन झोपण्याच्या खोलीचे मोकळ्या जागेत रुपांतर केले आणि त्या जागेत एकदा पाण्याची 
दृश्ये, आणखी एकदा ढगाळ वातावरण, तिसऱ्या बेळी जमिनीखालच्या गुहा, उफाळणाऱ्या 
ज्वालामुखी दाखबले. प्रत्येक दृश्यात अनेक तऱ्हेचे व आकृतीचे प्राणी दाखबले. यापैकी काही 
भयानक राक्षस होते. ते ऑलकॉट यांच्या अंगावर धावून आले. पण ऑलकॉट यांनी आपले 
मनोबल ढळू न दिल्यामुळे ते विशिष्ट हद्दीच्या पुढे आले नाहीत, मागे सरले असे त्यांनी म्हटले 
आहे. शेवटी हे देखावे त्याने अदृश्य केले ब पुन्हा केव्हा तरी भेटू असे म्हणून तो निघून गेला. 
पण नंतर तो भेटला नाही, असे ऑलकॉट म्हणतात. (४७. 15. (11,112) येथे संपूर्ण खोली 
अदृश्य करण्याबरोबर नसलेल्या वस्तू दृश्य करणे, हा 'चमत्कार' त्या हिंदू गृहस्थाने केलेला 
आढळून येतो. 


(२११) १) कजात ग वव तळ (1967) 1॥1९ 158५100 प्रस्तुत लेखकाच्या 
विज्ञान आणि बुध्दिवाद या ग्रंथात प्रकरण ६ मध्ये याविषयी सविस्तर माहिती दिली आहे. 


(२१२) ३॥९॥/₹ (1985) (5 ७15 0.211 
(२१३) १॥४शचेर (1978) 0०1 एताड्या 5. 551 


(२१४) प्रस्तुत लेखकाला अजाणतेपणे प्राणप्रतिष्ठा झालेल्या एका मूर्तीचे उदाहरण 
माहीत आहे. ती मूर्ती म्हणजे काश्मीरच्या श्रीनगरजवळील डोंगएतील शंकराचार्यांच्या मंदिशतील वि 
खुद्द शंकतचार्यांचीच मूर्ती होय ! तेथे शंकराचार्यांच्या मूर्ती समोर कापडाच्या अनेक गाठी: 
बांधलेल्या दिसल्या, त्या कशासाठी बांधल्या आहेत अशी लेखकाने चौकशी केली असता 
मूल न होणाऱ्या जोडप्यांनी या ठिकाणी यंऊन शंकराचार्यांचे दर्शन घेण्याचा नवस बोलून मूल 
झाल्यामुळे त्यांचे येथे येऊन दर्शन घेतल्याची खूण म्हणून या गाठी बांधल्याचे त्याला सांगण्यात 
आले ! अद्वैत तत्त्वज्ञानाचे अध्वर्यू ब बालब्रह्मचारी असलेल्या शंकराचार्यांकडे संतती मागणाऱ्या 
लोकांचे कौतुक करावे. की त्या नवसाला पावणाऱ्या येथील शंकराचार्यांच्या मूर्तीचे कौतुक 
करावे, हे कळत नाही. लोकांनी बांधलेल्या गाठी मोजण्यापलीकडे होत्या एवढे मात्र खरे; 


विज्ञान आणि चमत्कार / ६१० 


शंकराचार्याच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा खरोखरच येथे झालेली दिसून येते आणि तीही अजाणतेपणे 
ब अज्ञानातून ! शंकराचार्यांना जागृत दैवत मानणाऱ्या मानवी मनाच्या सामर्थ्याला खरोखरच 
मर्यादा नाही ! 


(२१५) १ एकट 0. 139 
(२१६) गार ए०्भश ० एओााळातडा03 (1974) (ग. 0. 119 


(२१७) प्रस्तुत लेखकाला गोडा नैवेद्य मान्य असलेली अन्य (लिंगायत) कुटुंबातील 
*ताईबाई' माहीत आहे. वरील उत्णकर व रेळेकर ही कुटुंबे मराठा जातीची आहेत. धर्म द जात 
यावरुन त्या कुटुंबाच्या देवता ठरत असल्या तरी 'प्रथा' हा सर्वात महत्त्वाचा व सामर्थ्यशाली 
घटक असून तो देवतेचे स्वरुप ठरविण्यात मुख्य पात्र बजावतो असे दिसून येते. टाकळीच्या 
चौंडेच्ररी देवतेचे पुजारी लिंगायत असूनही ती देवत! बळी मागते, यावरुन हे सिध्द होते. 


(२१८) बरिजय कर्नाटक (कन्नड दैनिक) १२ एप्रिल २००४. दररोज संध्याकाळी ठरलेल्या 
वेळी (६ वाजल्यानंतर) त्या भानामतीग्रस्त तरुणाच्या शिस्नातून सुया दाभण बाहेर येत 
असल्यामुळे ते कसे येतात हे पाहण्यासाठी अनेक ख्त्रीपुरुष जमलेले आहेत ब मध्यभागी तो 
तरुण आपले (पुढचे कातडे पूर्ण मागे ओढलेले) शिस्न अंतर्वसाच्या फटीतून बाहेर काढून 
बसला आहे, असा रंगीत फोटो वरील दैनिकात छापला आहे. 


(२१९) आत्मशक्ती (१९७८) कै. न. खं. क्षीरसागर, पृ. २०-२२ 
(२२०) कित्ता पृ. ३२-३४ 
(२२१) कित्ता पृ. ३५-२६ 


(२२२) १६ एप्रिल २००५ रोजी मसले चौधरी (ता. मोहोळ जि. सोलापूर) येथे ८८ 
लोकांच्या करणीच्या वस्तू काढताना त्यांनी संचार - अवस्थेत ही माहिती दिली. करणीचा प्रकार 
खोटा मानणारे मुरगूड (ता. कागल, जि. कोल्हापूर) येथील प्रसिध्द जवाहर क्लॉथ स्टोअर्सचे 
मालक श्री. जबाहर मोतीलाल शहा यांनी करणी खोटी नसते याचा स्वतःच हजारो रुपये खर्च 
करुन प्रत्यक्ष अनुभव घेतला आहे. त्यांची नात (मुलाची मुलगी) १० वर्षांची, चौथीत शिकणारी 
प्रेरणा हिला अचानक अंगात भयंकर वेदना होणे, किंचाळणे असा प्रकार सुरु झाल्यामुळे त्यांनी 
मिरज येथील प्रसिध्द *कृपामयी' या मानसिक उपचार करणाऱ्या देबशिकदार यांच्या दवाखान्यात 
जेऊन दाखवले, तेथे अनेक तऱ्हेच्या मेंदूच्या (सी.टी.स्कॅन इ.) द शरीराच्या तपासण्या करण्यात 
आल्या व कित्येक दिवस त्यांचे उपचारही घेण्यात आले. (हॉस्पिटलचे व वैद्यकीय तपासणीचे 
सर्व कागदापत्र श्री. शहा यांनी प्रस्तुत लेखकाला लेखकाच्या खात्रीसाठी दाखबले आहेत. 
लेखकाने मुंलीची मुलाखतही घेतली आहे.) त्यात हजारो रुपये खर्च झाले. पण त्याचा 
काहीही उपयोग न झाल्यामुळे शेवटी स्वत; डॉ. देवशिकदार यांनी एखाद्या देवर्षीला 
त्या मुलीला दाखवण्यास सांगितले ! त्याप्रमाणे त्यांनी मुरयूड जदळच्याच कूर या गावातील 
घोंडीराम खाडे या देवर्षीला दाखवून त्यांचे उपचार सुरु करताच एक पैसाही खर्च न करता 


विज्ञान आणि चमत्कार / ६११ 


मुलगी पूर्ण बरी झाली. त्या देवर्षीमे मुलीवर करणी केली आहे असे सांगून करणी करणाऱ्याचे 
नांव त्या मुलीच्य! तोंडूनच काढून घेतले. त्या व्यक्तीवर ती करणी उलटविण्याचीही तथारी 
श्री, खाडे यांनी दर्शशली. पण आपणाला ते काही नको, फक्त मुलगी बरी होऊ दे, असे 
श्री. शहा म्हणाले पण लेखकाच्या परिचयाच्या दुसऱ्या एका व्यक्तीने (श्री. शेखर कोणे, 
कोल्हापूर) आपल्या बहिणीच्या मुलावर करणी केल्याचे (करणीचे साहित्य पुरावा म्हणून) 
आढळल्यामुळे व शेजारच्याच एका स्त्रीचा (ती त्यांच्या घरातून बाहेर येताना एकाने पाहिल्यामुळे) 
संशय आल्यामुळे एका देवर्षीचा सल्ला घेतला असता व त्याने त्या करणी करणाऱ्या स्त्रीवर ती 
करणी उलटवून तिला आठ दिवसात रक्त ओकायला लावून मारु काय, असे विचारले असता 
श्री. कोणे यांनी त्यास संमती दिली व खरोखरच आठ दिवसात ती स्त्री आजारी पडून कोल्हापूर 
येथील सी.पी.आर. हॉस्पीटलमध्ये अक्षरश; रक्त ओकून मेली. (ही घटना नोव्हेंबर १९९८ 
मध्ये घडली आहे.) हा देवर्षी कोल्हापूर जिल्ह्यातील गगनबाबड्याच्या पश्चिमेला असलेल्या 
बोरबेट या गावाच्याही पलीकडील निर्जन ठिकाणी राहतो. श्री. शेखर कोणे हे कोल्हापूर येथील 
*वक्रतुंड' सर्व्हिस सेंटरमध्ये इन्स्ट्रटर आहेत. त्यांच्या या अनुभवामुळे अंधश्रध्दानिर्मूलन ही 
जीवनाच्या अनुभवाचे अधिष्ठान नसलेली बिनबुडाची चळवळ आहे, असे ते हट्टी मानू लागले 
आहेत. करणीचा एक सार्वजनिक पुरावा म्हणून चिकोडी या बेळगांव जिल्ह्यातील तालूक्याच्या 
ठिकाणाहून उत्तरेला ४ किलोमीटर अंतरावरील (चिक्कोडी-मिरज रस्त्यावरील) अडीच कोटी 
रुपयाच्या, करणीमुळे बंद पडलेल्या, श्री. भरत नसलापुरे यांच्या स्टार्च फॅक्टरीकडे बोट दाखवता 
येईल, (हे भरत नसलापुरे निधर्मी जनतादलाचे कर्नाटक असेंब्लीच्या मागच्या निवडणुकीला 
उभे राहून पडलेले उमेदवार होत.) उगारच्या श्री. डोणपाल या पंडिताने करणीच्या वस्तू 
ऑफीसच्या उंबऱ्याजवळ पुरल्याचे सांगितले. त्याप्रमाणे काँक्रीट फोडून पाहिल्यानंतर केस, 
प्राण्यांची नखे, लिंबू इ. पदार्थ सापडले, ते काढल्यानंतर थोडी सुधारणा झाली असून थोड्याच 
दिवसात फॅक्टरी सुरु होईल असा भरवसा श्री. नसलापुरे यांना वाटतो, 


(२२३) कृष्णानंदांनी झोपेत चालणाऱ्या एका हायकोर्ट जज्जचे आणखी एक उदाहरण 
दिले आहे. (पृ. २३६) झोपेतच (डोळे झाकलेल्या अवस्थेत) त्यांनी उठून एका कागदावर 
लिहिण्यास प्रारंभ केला.पण अक्षरे न उमटल्यामुळे पेनमध्ये शाई नाही हे ओळखून त्यात त्यांनी 
शाई भरली व एक संपूर्ण कविता लिहिली. हे सर्व त्यांनी पूर्ण अंधारात, डोळे झाकलेल्या 
अवस्थेत केले असून कृष्णानंदांनी बॅटरीच्या प्रकाशात हे सर्व पाहिल्यामुळे त्यांना हे कळले. 
पण त्या जज्जना याची काहीही कल्पना नव्हती, यातील सर्वात मोठा *चमत्कार' असाकीत्या .' 
जज्जना पर्शियन भाषा येत नसूनही त्यांनी लिहिलेली संपूर्ण कविता पर्शियनमध्ये होती ! तिचे 
पर्शियन तज्ञांकडून इंग्रजीमध्ये कृष्णानंदांनी भाषांतर करुन ती कविता आपल्या ग्रंथात दिली. 
असून तिचा आशय *बाईट लोकांच्या संगती टाळाव्यात? असा आहे. अंधारात डोळे झाकून 
ही कविता त्या जज्जनी अतींद्रिय दृष्टीनेच लिहिणे शक्‍य आहे. (न येणाऱ्या पर्शियन भाषेत, ते 
कदाचित पूर्वजन्मात पर्शियन भाषातहू असल्यामुळे, लिहू शकले असावेत, असा कृष्णानंदांनी 
तर्क केला आहे.) अशारीतीने अबोध मन हे अतींद्रिय पातळीवर कार्य करते. मॅडमे 
ब्लॅव्हेट्स्की यांनी 15 मध्ये झोपेत चालण्याची सवय असलेल्या लोकांना अतींद्रिय शक्ती 


विज्ञान आणि चमत्कार / ६१२ 


कशी प्राप्त होते, हे पाहण्यासाठी फ्रेंच अँकॅडेमीने केलेल्या एका प्रत्यक्ष प्रयोगाचा दाखला दिला 
आहे. (४०. 1. 0. 174 इ.) 


(२२४) प्रस्तुत ग्रंथात पृ. २०५ वर प्रस्तुत लेखकाच्या पत्नीला पिशाच दिसायचे पण 
त्याला स्वत:ला दिसायचे नाही, या घटनेचा उल्लेख केला असून पत्नीला त्यापासून शारीरिक 
त्रास झाल्याचेही म्हटले आहे. याचा अर्थ पत्नीचे मन पिशाचाची बाधा होण्याइतके (व ते 
प्रत्यक्ष डोळ्यांना दिसण्याइतके) कमकुवत होते, म्हणजे ती अशा गोष्टींना संवेदनशील ($७1- 
9५०) होती, असा होतो. आधुनिक (रुढ) जीवशास्त्रात यालाच '५९६की!दा?/ ॥६७' म्हणतात. 
८८0४ (आमुवंशिक गुण किंवा संस्कार) हे पूर्वजन्मातील कर्मानेच ठरत असल्यामुळे 
त्याला नाब काहीही दिले तरी वस्तुस्थितीत फरक पडत नाही. ज्योतिषशास्त्रात अशा 
(पिशाचविषयक) संवेदनशीलतेच्या गुणांची तीन गटात (वा गणात) बर्गवारी केलेली असून 
त्यांना देवगण, मनुष्यगण व राक्षसगण अशी नांदे दिली गेली आहेत. पहिल्या गणाच्या 
लोकांना पिशाच दिसणे वा त्याची बाधा होणे असा प्रकार घडू शकत नाही, बाकीच्या गणांच्या 
लोकांना मात्र तो अनुभव येतो, असे मानण्यात आले असून त्याची काही लोकांच्या जन्मपत्रिका 
पाहून प्रस्तुत लेखकाने स्वतःची खात्री केली आहे. मात्र त्याविषयी जास्त मोठ्या प्रमाणात 
पाहणी होणे आवश्यक आहे. 


(२२५) (० ९ एगाता0 (1981) ९0. तपा ८१्ट, 7. 164 


(२२६) पापा (€र्‍जाल्ल्प”९शि'$: ए९७)९0 १४७७ शाला याड (1997) 
हता ॥॥॥. ]. 238. 


(२२७) फाठ ]. 236 


(२२८) निरनिराळ्या देशातील मूर्तींच्या डोळ्यातून अश्रू व रक्त येण्याचे विश्वसनीय 
प्रकारही चार्लस फोर्टने आपल्या संग्रहात समाविष्ट केले आहेत. मात्र ते कशाचे द्योतक हे त्याने 
सांगितलेले नाही. (कदाचित्‌ शोधले नसावे.) २००१९ साली नेपाळच्या दोलाखा येथील 
भीमसेनच्या मूर्तीतून घाम गळत असल्याची बातमी प्रसिध्द झाली होती; आणि त्या वर्षी 
नेपाळच्या राजघराण्यातील सर्व लोकांची कत्तल झाली. जेव्हा-जेव्हा त्या पूर्तीतून घाम गळतो 
त्या त्या वेळी नेपाळवर संकट आले आहि. अशारीतीन ही सार्वजनिक ' भानामती' नेपाळच्या 
सामूहिक (राष्ट्रीय) कर्माची द्योतक. असल्याचे दिसून येते. (50191 1911'€65, 101) 10". 
2004) 


(२२९) एर रॉस 9ट०0ाश9, 0. 237 
(२२०) ०], 225 $व्प. 


(२३१) पत्नी रेणुकाभक्त असल्यामुळे नेहमी य! बाईकडे अडचणीच्या वेळी जात असे. 
एकदा लेखक गुजरातमधील गिरनार व इतर वत्तक्षेत्रांना भेटी देण्यासाठी पुण्याचे श्री. द. (मामा) 
देशपांडे यांच्याबेबर जाणार होता. आपल्या पतीचा प्रवास निर्विघ्न पार पडावा म्हणून रेणुकेचा 


विज्ञान आणि चमत्कार / ६१३ 


भंडारा आणण्यासाठी त्या बाईकडे पत्नी गेली असता तिला भंडारा देऊन त्या बाईने-म्हणजे 
'रेणुके ' ने-तिला असे सांगितले की “ इतर दोन बसेसना किरकोळ अपघात होतील, पण माझा 
भंडारा तुझ्या नवऱ्याकडे असल्यामुळे त्या बसला काही होणार नाही; ” आणि खरोखर तसेच 
झाले होते. खुंद्द मामा देशपांडे यांच्या बसलाही किरकोळ अपघात झाला होता. पण लेखकाच्या 
नसला काहीही न घडता ती सुखरुप परत आली होती. 


(२३२) छठ एत्तालयारग826 (1995) 7२ !ध. 091:, 0. 812-14, 947-50 जगातील 
निरमिराळ्या देशात सापडलेल्या गणपतीच्या मूर्तींचे फोटो या ग्रंथात दिले आहेत. 


(२३३) महाभारत, आदिपर्व, ४२.२९, ३०; ४२.३० 
(२३४) परस्रह्म गुरु चिलेदेव, बाबूराव अथणे, पृ. १९०-१ 
(२३५) दै. महासत्ता (इचलकरंजी) ३० ऑगस्ट २००१ 
(२३६) 1१४५९९६ (1978) 001 ४॥॥३०1 1). 482-3 


(२३७) घायाज्ाड: १ (935श०० ० &शा 00180 (1988) उचल्पण९5 ४१11९८. 
77. 26-28 


(२३८) 10९४३५ शात तशा (1977) $०प0ा हा) (हापाटठ प॥€०ण१४. ९०७८, 
इला कपजाद्यांत, ७. 10 


(२२९) एए0 4३७क्पलयासाड ह ७0 5102८९ (1994) ९6, १ काटा, ४. 189 
(२४०) शड गैताणाष्ट (5 (1986) ॥१॥१॥ शिला(४०॥टा, 00. 215-216 
(२४१) ॥01त 0.47 

(२४२) ९४३5 आठे )तदा, 0. 91 

(२४३) श्री गुलाबराव महाराज : चरित्र (पूर्वार्ध) पू. १६२-३. 

(२४४) एंध्राशाअगा&, 7. 277 


(२४५) ४४७० एशाळयहपटय वॅ०& प० ४1५१९८९ प्रवश€ ल शपत्विनशाल वावी. 
गा/ल्वर्व ॥ वलव (0 8९ टयी0€॥751074/ काथ ०) शवारणाधदाश छशत्या /टवाा€ 


कवि ठच ळा फणटल्यांपट तता यप" (जिशाशाळयाड ह. 4.36) 


(२४६) "७०७ क€ बट वाह याशा धित लश कयी$ह दाणा ॥॥७०५७र्क€ 
10 ललत या त््याल्यातिवा(शसाीन्का'" (ा३3॥टया ताट णा) (00. 274 


(२४७) “(॥०0 गीशा0॥ाटजा /९०/९५९पा$ €॥९॥०९ /७/ ठशीश/ द्रीणालयडा5 &6- 
क'णारव औगवत्ल - रिल. (05 गाय पील एठणाटयीणा णादयाव्रा» 99102 0१ 09 ब्र ऱ- 


विज्ञान आणि चमत्कार / ६१४ 


१९०९ "शाला 158 डअणणात ॥४ आ0 ठा णाली ४४८॥१५६ (४०000) [९15९0 10 एखॉ- 
नपल पढ चाडी ॥९१॥(४ 01-52 ० ८ 8४९0९९ €ल्षा(9॥05,"(फांच |. 284) 
(ए७ळ ७ ॥ट णाषट्रा18]) 


(२४८) 1!) छासग्राड (1918) 0. ४५. 1.580909(61 0. 28 9८4. 
1) कन्पानार$ 00 ठं पला? (1972) १. ज.[॥/0८ 0. 85 


(२४९) परलोकविद्या (१९७९) न. खं, क्षीरसागर पृ. ५० 
(२५०) श्री सद्गुरुचधरणाखाली, पृ. २५८ 

(२५१) 0 लाझ्रणाड, |. 38 

(२५२) ॥॥लाड १॥०0९52्ट ७७.81 


(२५३) छलनात पिट उन्टा, एपरक्षा उिलथ ॥४७९९2९5 : गृगा€ ए॥ ७(ल३ 
(1994) छाश.प, [ल ७. 120 


(२५४) पोण९ शॉट याट्ण्पास$ (1997) (लां ग ७७. 172-4- 
(२५५) श्री सद्गुरुचघरणाखाली पृ. ३१९ 

(२५६) गार ७०णथ ग १७तावराधशयोया8, 0. 255 

(२५७) 10]. 238 


(२५८) हा तुकारामांचा अभंग प्रक्षिप्त असणे शक्‍य आहे. जोग संपादित तुकाराम गाथ्यात- 
क्षेपक अभंगातही-तो नाही. तथापि तो प्रस्तृत लेखकांच्या वडिलांना उपलब्ध झालेल्या 
हस्तलिखितात सापडला असल्यामुळे तो त्यांचाच आहे असे समजून त्याचा खरा अर्थ 
कर्मसिध्दांताचे त्यात प्रतिपादन. असल्याचे संतसाहित्य आणि अंधश्रध्दानिर्मूलन या प्रा. 
रा. तु. भगतसंपादित ग्रंथातील 'संत साहित्यातील अंधश्रध्दानिर्मूलन; एक वैज्ञानिक दृष्टीकोन' 
या लेखात प्रस्तुत लेखकाने स्पष्ट केले आहे. 


(२५९) प्रस्तुत प्रकरण स्वत: श्री बाबू मुकरे व त्याची पत्नी यांनी व त्यांच्या नातलगांनी 
लेखकाला जसे सांगितले तसे येथे दिले आहे. 


(२६०) '॥९$स्टाय सपाट (1979) ४0-10. 274) 
(२६१) ७1 |. 126-8 

(२६२) 8, 0. 146. 

(२६३) ७९ ल्ःश 120लार (1979) ४०. ॥ 1. 305-6 


(२६४) एत, ४ज. 1) 103, 104. 105 


विज्ञान आणि चमत्कार / ६१५ 


(२६५) १ तर्ती2००६ १४०००७१ (1997) (0. ४८. (.०कत्यादा ]. (02 
(२६६) ॥॥९ [९ 111012 (१॥॥०७॥०) 8०0८] & ॥1. ७वा1 1 1. 318 


(२६७) 'यज्ञ' याचा *होम' असा अर्थ घेतला तरी त्यात त्यागच अभिप्रेत असून हा 
*त्याग' रुपी होम किवा यज्ञ केला तर माणसाला भौतिक जीवनासाठी आवश्यक असलेले 
('हबे ते') अन्न मिळते, हे गीतेने यज्ञात्‌ भवति पर्जन्य; पर्जन्यात्‌ अन्नलंभव: । 
(भ.गी.३.१४) ('यज्ञ केल्याने पाऊस पडतो ब पावसामुळे अन्न निर्माण होते') या श्लोकात 
सांगितले आहे. यज्ञ केल्याने पाऊस पडतो हा चमत्कार नाही व अंधश्रध्दाही नाही, तर ते एक 
ब्रह्मवैज्ञानिक सत्य आहे. हे सत्य मनुस्मृतीने पुढीलप्रमाणे सांगितले आहे : अग्री प्रस्ताहुति: 
सम्यग्‌ आदित्यं उपतिष्ठति । आदित्याजायते वृष्टि; वृष्टेरत्न तथा प्रजा । (मनु. ३.७६) 
म्हणजे '* अग्नीमध्ये विधिपूर्वक टाकलेली आहेति सूर्यात (सूर्यकिएणात) स्थित होते (पोहोचते). 
सूर्यापासून पाऊस पडतो, पावसामुळे अन्न व अन्नामुळे प्रजा निर्माण होते." प्रस्तृत गीतोक्त व 
ममुस्मृत्युक्त वैज्ञानिक सत्याची अनेक उदाहरणे आहेत. मात्र हा यज्ञ वैदिक पध्दतीने (विधिपूर्वक) 
केला पाहिजे, त्याची अलीकडील काळातील महाराष्ट्रातील दोन उदाहरणे येथे देतो. पहिले 
उदाहरण म्हसवड या पंढरपूर-सातारा रस्त्यावरील गावाचे आहे. म्हसबड भागात ४ वर्षे पाऊस 
नव्हता. पुण्याच्या श्री. सदाशिबशास्त्री पारखी यांनी सुचविल्यावरुन इ.स. २००१ सालच्या 
ऑक्टोबर महिन्यात पुण्याच्या सर्वश्री चंद्रशेखर कुलकर्णी, गुरुप्रसादशास्त्री पारखी, कृष्णा 
पारखी व शामसुंदरशास्त्री पारखी यांनी सिध्दनाथाच्या (म्हसवडचे ग्रामदैवत) देवळात पर्जन्येष्टीचा 
यज्ञ शास्त्रोक्त पध्दतीने केला. पूर्णाहुतीच्या दिवशी इतका पाऊस पडला की यज्ञपात्रे पाण्यात 
तरंगू लागली. माणगंगेला पूर आला. (पुढच्या पावसाळ्यातही पूर आला.) म्हसवडचे सिध्दनाथ 
मंदिरातील पूजारी श्री. बाळुंजकर व म्हसवडचे ग्रामस्थ या घटनेचे साक्षीदार आहेत. दुसरे 
उदाहरण अहमदनगर जिल्ह्यातील पाथडींचे आहे. २००३ सालच्या आषाढ महिन्यात ह.भ.प. 
मुकुंदकाका जाटदेवळेकर यांच्या विनंतीवरुन काशीचे श्री. गणेश्वरशास्त्री द्रविड यांनी ४० ब्राह्मणांच्या 
साह्याने खोलेश्वर मंदिणत वाराही मंत्राची सवालक्ष सहबने केली. दुसऱया दिवशी पूर्णाहुतीच्या 
अगोदरच पाऊस पडला. गीतेतील प्रस्तुत श्लोकात सांगितलेली देवांची माणसाने (पोषणरुपी) 
सेवा केली तर देवही माणसाची (पोषणरुपी) सेवा करतात यांचा या घटना म्हणजे साक्षात 
ब्रह्मवैज्ञानिक पुसवा आहे. 


(२६८) 'यज्ञ' याचा अर्थ 'त्याग' असा असून त्यागी माणसाला ईश्वर 'हबे ते' देतों 
असा नियम आहे. ब्रह्मविज्ञानात या नियमाला 'यज्ञविधि' (त्यागाचा नियम) म्हणतात, (पाहा 
: गिर]. ० $9टणी ९ - (', . (.29008010 आणि 17९ १७९९५५१ 101 रशात्रा- ग 
ग्षींया : &णां2 32591, तसेच ११९ ॥॥लसा( छा या अनी बेझंट यांच्या ग्रंथातील . 
ग॥& 1.49 ७ 5801116 हे प्रकरण) यज्ञयागरुपी त्यागाने मिळवायचे ('हवे ते') म्हणजे 
वस्तुत: ' अमृतत्व' हेच असून कैवल्योपनिषदात हे अमृतत्ब माणसाला देणाऱ्या त्यागाच्या 
वैश्विक नियमाचा पुढीलप्रमाणे उद्घोष केला आहे : न कर्मणा न प्रजया त्यागेनैके 


विज्ञान आणि चमत्कार / ६१६ 


अमृतत्वमानशु: ॥ (कैव.उप.२) म्हणजे ''कर्म, प्रजा ब धन यांपैकी कशानेही माणसाला 
अमृतत्त्व (जन्ममरणाच्या फेऱ्यातून सुटका) मिळणार नसून केवळ त्यागानेच ते मिळणार 
आहे." हा “त्यागरुपी यज्ञ' प्रथम देवांनी केल्याचे व तोच पहिला धर्म' ( धर्माचे अधिष्ठान) 
असल्याचे क्रग्वेदात म्हटले आहे. (यज्ञेन यज्ञनयजन्त देवा: तानि धर्मानि प्रथमान्यासन्‌ 
॥ (.१०.९०.१६) गीतेत भूतभावोद्धवकरः विसर्ग; कर्मसंत्रितः ॥ (भ.गी.८.३) 
म्हणजे ईश्वशच्या विश्वनिर्मिती करण्याच्या पहिल्या त्यागाला * कर्म' म्हटले असून, (*विसर्ग' 
म्हणजे 'त्याग') म्हणजे विश्वोत्पत्तीरुपी त्याग हेच ईश्वराचे पहिले * कर्म' असून, तोच क्रग्वेदातील 
उपर्युक्त कचेत सांगितलेला देवांचा 'पहिला यजञ' (धर्मांचे अधिष्ठान) आहे असे सुचविले 
आहे. म्हणजे ईश्वतने विश्वोत्पत्तीरुपी *त्याग' (यज्ञ) स्वतः करुन त्याद्वारे माणसाला *त्याश' हा 
धर्माचा पहिला धडा घालून दिला असा याचा अर्थ आहे. बृहदारण्यक उपनिषदाची सुरुवातच 
या 'त्याग' रुपी यज्ञाच्या मंत्राने झाली असून तेथे पहाट (उषा - म्हणजे विश्वाची उत्पत्ती) हे 
त्यागरुपी यज्ञीय घोड्याचे “*शिर' (म्हणजे उत्तमांग > यज्ञाचा श्रेष्ठ भाग) आहे, असे म्हटले 
आहे. (उषा वै अभ्रस्य मेध्यस्य शिर: । बृ.उप.१.१.१) 


(२६९) शिल जा९1)थ€ (1939) ७०00. 17- 324 


(२७०) टनाल्लंस्त कण ० पा९ लाल. १. 3. ७. 60 पपण९च ए॥ गगाह 
पतला एण'€€ ० जार. 0.8 


(२७१) ते 0. 60 


(२७२) माणसाला हा धडा व्यवहारात कसा मिळतो याचे उत्कृष्ट विवेचन अँनी बेझंट 
यांनी आपल्या 4॥लथा( ४१७१०9 या ग्रंथातील 1९९॥॥८॥॥४०॥0॥ या प्रकरणात केले आहे, ते 
वाचकांनी अबश्य पाहावे. माणूस कसाही वागला तरी निसर्गाच्या (ईश्वराच्या) नियमापुढे त्याला 
शेवटी मान तुकवाबीच लागते, अनेक जन्मात दुःख भोगावे लागल्यानंतर प्रारंभी सुख ब नंतर 
अपरिहार्यपणे दु:ख देणाऱ्या मार्गाचा तो स्वेच्छेनेच त्याग करतो. त्याच्यावर सक्ती करावी 
लागत नाही. कर्मयोग प्रयत्नपूर्वक आचरणाऱ्या योग्यालासुध्दा अनेक जन्म घ्यावे लागतात 
(अनेकजन्मसंसिध्द:) असे गीता म्हणते. (भ.गी..६.४५) मग सामान्य लोकांना हा धडा 
शिकण्यासाठी किती जन्म घ्यावे लागतील याची कल्पना करावी, पण शेवटी त्याला तितक्‍या 
जन्मातील दु:ख भोगल्यानंतर निश्चित आध्यात्मिक धडा मिळतो ब मार्ग सापडतो, यात संशय 
नाही. कारण पगाहा'2 २६ पाका% 10०0५ ० लाणा, ॥९70१0 ज॑पा00 18 भा€ (सत्यापासून दूर 
जेणारे अनेक मार्ग आहेत, सत्याचा मार्ग एकच आहे) हे लक्षात ठेवले पाहिजे. 


(२७३) $शण्या'्लि - का १ल्खाडा ०रलीप्ट एकालंए९ (1955) (. 1. 
पाष्टे आठ कण्या? 801, 0. 14 


(२७४) विज्ञान आणि बुध्दिवाद, पृ. १९८ 
(२७५) परब्रह्मगुरु चिलेदेव, पृ. २२२ 


विज्ञान आणि चमत्कार / ६१७ 


(२७६) $शाताध्णांल(? ९८. 9. 33 पुढे जाऊन युंगने या घटनेचा आणखी एक अर्थ 
सांगितला आहे. इजिप्शियन पुराणकथेनुसार सूर्य रात्री मृत्यू पावतो. तेथे त्याचे सोनेरी किड्यात 
रुपांतर होते, ब सकाळी पुनर्जन्म झालेला नबा सूर्य उगवतो, अशारीतीने सोनेरी किडा इजिप्शियन 
पुराणकथेनुसार पुनर्जन्माचे प्रतीक (5911501) आहे, त्या सरीचा मानसिक पुनर्जन्म झाल्याचे 
प्रथम स्वप्नात व नंतर प्रत्यक्षात येऊन त्या किड्याने सूचित केले आहे, पुराणकथा अर्थपूर्ण 
असतात असे युंग याच कारणासाठी मानतो ब त्याच्या मानसशास्त्रीय अभ्यासाचा आग्रह 
धरतो. (अर्थात्‌ त्या कथा शब्दश: घ्यावयाच्या नसतात.) या कथा मानवाच्या सामूहिक 
अबोध मनात (८०॥८०५४७ '८०151015) लाखो वर्षापासून बास करणाऱ्या पुराणजाती (६- 
था १९३) असून योग्य वेळ येताच (त्या स्त्रीच्या स्वप्नाप्रमाणे) स्वप्नातून वा जागेपणीसुध्दा 
प्रकटतात, असा सिध्दांत त्याने मांडला आहे; आणि तो बहुसंख्य मानसशास्त्रज्ञांनी स्वीकारला 
आहे. पण मागे कावळ्याच्या संदर्भात प्रस्तुत लेखकाने म्हटल्याप्रमाणे या पुराणजाती केवळ 
प्रतीकरुप नसून बस्तुस्थितिनिदर्शक घटनांचे संदेशवाहकही असतात. ही गोष्ट त्या रत्रीच्या 
स्वप्नातील सोनेरी किडा प्रत्यक्षात तेथे तिच्या मानसिक पुनर्जन्माचा संदेश घेऊन आला ही 
वस्तुस्थिती सिध्द करते. अशारीतीने मानवी मनाचा व बाह्य सृष्टीचा अर्थपूर्ण संबंध आहे, ही 
गोष्ट अशा घटना सिध्द करतात. या पुरणजाती मानवाला निर्माण करतांनाच ईश्वराने त्याच्यात 
सेपण केल्या आहेत असे केप्लर या शास्त्रज्ञाने म्हटल्याचे याच ग्रंथात वुल्फरगँंग पॉलीने त्याचे 
प्रत्यक्ष उतारे देऊन दाखवून दिले आहे, (५५८॥८॥/७८ हा शब्द पुराणजाती या अर्थाने प्रथम 
केप्लरनेच आपल्या लिखाणात बापरला असून युंगने त्याच अर्थाने तो आपल्या लिखाणात 
नंतर रुढ केला आहे.) 


(२७७) 'तिशाठ1९%, 11९8115 ह्यात रेशीटलीणा5 (1961) €. 1. उप्याष्ट ७. 155 
फ्रॉइडची परामानसशास्त्र व भानामती याविषयीची दृष्टी कशी पूर्वग्रहदूषित हाती याची कल्पना 
या घटनेनंतर युंगला त्याने लिहिलेल्या पत्रावरून येते. युंगने दिलेले “परिशिष्ट १* पाहा. 


(२७८) &ऱाला'नधल6' : '"९ फवत४९ ३९स्शा !तक्ॉसि' क्यात ४3 त( 1987) 
7. 09६४१ ९७1. ७]. 21-2 


(२७९) गापर ९ एारळ्णणाश5, 0. 212 
(२८०) ९1.४९ तार 130९5 (1988) 1. 37००06 0०वाशष्ट 0. 112 
(२८१) लवर )ल्ला152- 1 क. 612-3. 

" (२८२) पळ पा स्ळगुआा 0801९10 ॥२- €. ७. 12900९8 7. ॥11-11 2 
(२८३) 101 


(२८४) पल ११४५1९5 ४. 583 पजा ॥॥९ (:०्याट (लाव्लः (1967), 8 
पर $लय़ा]0र ३8 ०1 50010९9 (1969) )॥. 031७011, अलीकडे फलज्योतिष; 


विज्ञान आणि चमत्कार / ६१८ 


शास्र की अंधश्रध्दा (१९९७) ए. जे. आयझेंक (अनुवाद) आणि मायकेल गॉकेलिनचं 
ज्योतिषशाख्रीय संशोधन (२००२) ही यशोदा भागवत यांची दोन पुस्तके प्रसिध्द झाली 
आहेत. 


(२८५) विज्ञान आणि अंधश्रध्दानिर्पूलन पृ. ४२ 


(२८६) १) सृष्टिज्ञान (मासिक) (१९६२) पुणे, 
२) विज्ञान आणि अंधभ्रध्दानिर्मूलन, पू. ४०, 
३) गमभन (दिवाळी अंक) (२००२) मुंबई. 


(२८७) 1.लॉसइ5 00 १०७४9: एत्रा. (002८ 90. 467-8 
(२८८) ए०्कथ ग रकार्‍3ात'9$119, 1. 92 
(२८९) उड:  $णार्‍ ट्ट ए७ (1978) शातात (0९शाटा, 0. 262. 


(२९०) या संदर्भात युंगने म्हटले आहे की “जादूची कांडी' (7810 "९ाचे) आणि 
*प्रार्थना* (9159९) या दोहोंची कार्यक्षमता म्हणजे *एककालिक घटंनात्मकते' चेच 
(हालाण ल! चेच) उदाहरण, (प्रात्यक्षिक) आहे. (5१॥०॥०णंत!! श॑र.0.141) त्याने 
असेही म्हंटले आहे की या (वरीलख्लारख्या) “अंधश्रध्दा' (51०५५०1) म्हणून समजल्या 
गेलेल्या गोष्टीमध्येही सत्याचा गाभा आहे, हे जाणून घेणे महत्वाचे आहे. जादू ही अंधश्रध्दा 
नसल्याचा निर्वाळा जे. ए. व्हीलर या भौतशास्त्रज्ञाने ' कँटम भौतिकी ' (0२1211॥11 ९॥/३125) 
हाच जादूचा सिध्दांत आहे असे म्हणून दिला असल्याचे यापूर्वी आपण अनेकदा पाहिले 
आहेच. प्रार्थनेच्या परिणामाबाबत मागे पृ. २२७ वर खून झालेल्या मिसेस शूच्या आईने शूची 
बरचेवर प्रार्थना केल्यामुळे ती प्रत्यक्ष हाडामांसाच्या रुपात कशी प्रकट झाली व आपल्या 
नवऱ्याने आपला कसा खून केला याची भौतिक पुराव्यासह इत्थंभूत माहिती कशी दिली (ज्या 
माहितीचा भौतिक पुरावा सापडल्यामुळे तिच्या नवऱ्याला कोर्टाने जन्मठेपेची शिक्षा दिली) 
याची प्रमाणभूत सत्य माहिती दिली आहे. अलीकडे अमेरिकेतील डेट्रॉइट या शहरात एका कार 
अपघातात भयंकर जखमी झालेली व्हर्जीनिया हॉरेस ही बाई जगणे शक्‍य नाही असे डॉक्टरांनी 
जाहीर केले असतानासुध्दा त्यांचे वैधकीय उपचार घेण्याचे नाकारुन ती व तिचा नवरा घरी गेले 
ब केवळ प्रार्थनेच्या जोरावर दोन आठवड्यात आपल्या पायावर ती बाई उभी कशी राहू 
शकली, याची माहिती प्रसिध्द झाली आहे. (1530 1:21'₹55, [39८- 17, 1997) कॅलिफोर्निया 
येथील *सॅन फ्रान्सिस्को जनरल हॉस्पिटल' मधील डॉ. रॅडॉल्फ बायर्ड यांनी हृदयाच्या ४०० 
रुग्णांना (हृदयावर शस्त्रक्रिया केलेल्या) निवडले व त्यातील २०० रुग्णांसाठी केवळ प्रार्थना 
करण्याचा अंनोखा उपचार करण्यात आला. इतर २०० रुग्णांसाठी ही उपचार पध्दती अवलंबिली 
गेली नाही. प्रार्थना न केलेल्या रुग्णांच्या तुलनेत प्रार्थना केलेल्या रुग्णांच्या हृदयांच्या समस्या 
निम्म्याने कमी झाल्याच्या नंतर आढळून आल्या. (त४प९उ पट र०प७ाल', ७. 76) 


(२९१) विज्ञान आणि बुध्दिवाद, पृ. २९. 


बिज्ञान आणि चमत्कार / ६१९ 


(२९२) या स्वप्नाची माहिती स्वत: सौ. जाखोटिया यांनी प्रस्तुत लेखकाला प्रत्यक्ष 
भेटीत दिली आहे व ते स्वप्न त्या दुर्घटनेच्या अगोदर आपल्याला सांगितल्याचे त्यांच्या मुलाचे 
निवेदन व त्याबद्दलचे त्यांच्या वडिलांचे अनुमोदन पत्र त्या दोघांनी स्वाक्षरीने पाठविले आहे. 
ही बातमी नंतर दै. सनातन प्रभात' च्या १३ सप्टे. २००१ च्या अंकात प्रसिध्द झाली आहे. 


(२९२) $तंशाल्ट 80 रतांल्या एयसालाशा3 (1975) 0. 1४. !॥,. ॥७४८!] 
ए.45-7 


(२९४) (ओण्णयाट९- 0. छा. 1.टवतट्यॉटा ७. !182-3 
(२९५) वल्या ळा : ए॥९ शातर$$९ (1976) 120115 छाया, 0. 54 
(२९६) (एश्राळकालट, 0. 162-3 


(२९७) चक्रावून सोडणार चमत्कार : नाडीभविष्य - बिंग कमांडर शशिकांत 
ओक, पृ. ९८ 


(२९८) "बा (ऐपवा(प१ा ३ निहलाय0ाटय 9280101 011१51०71० १८॥॥(४ 82 009- 
$0हा€0 20॥10(6?' 1४. छोया 11 ()पएक्षा01 या 1॥९017 300 ॥॥2950॥1'211€11 (1983) 1. 
9. भाल्लटाः छा ७. 1. टयाटा(, 0. 145-6 


(२९९) (आवक हात (शकार ता पत०्तटया मा५ (1957) 01५0 छठिलागा 
"- 92 


(२००) झाळित०७ ० ॥९ तात (1994) २०टटल 0211056, 1. 328. 


(२०१) “णाल टगाटलूज 08 ९.54) 1231015110 11101९5 (॥8) ॥८ (९2 €2£- 
टल्टिड स0५ा९ 00 जा वझ 4$65 एप0्टा 8 ००९६३ $७1 509110 ॥४८255व) एट त्रपिणा- 
0.” (3053३ माते (0810210 0100९५ 11१७, 1). जाया, ]. 5-6. 


(२०२) "१तट्लाकाषट्राठगाज्यिशा गाल्ताचया2$ टेली ॥तीश808 वात लिटय च ट्या 
$टा50. ४( 9 016 (1112, 27505 911111|1१11200प519 11 ९५९४ [वा 00112 50302 0000100 
७४ प 8४७(शा.” गटार 18 5$लशाल्र एष ? (1933) ॥॥०५ ९टा(, ]. 24 


(३०३) पाहा विज्ञान आणि बुध्दिबाद, पृ. २०. 
(३०४) गुरुचरित्र अ. ४६. 


(३०५) पाहा ॥) ('७ह्याघऊ८ पार (1987) 081 [99४165 
1) जण्ल' 00 (008 (1984) (19१ 1208110 4101530212 9212९७. 


(३०६) "010211 15 1६९08115९१ 13 ८ ए्या50्टा05 00१४०5 बराच लाटागा5%, 
पटा ॥0 टवडणा पिमि 9 लात (९00टा][[णा 101॥1200५1015 चिट 018 0005010॥5- 
॥९58 15 8 एप टका (रवर 1)9॥)0व112119119 (व1570105 ॥0. 0119 1॥%५105 910 ल21115- 


विज्ञान आणि चमत्कार / ६२० 


॥ शप! गाड० ऐट ॥ाश्लातयांडाट एटांत0]8$ 0 ॥थ्याष्ट्र 0लंप2ड.” शाली१०| एठाभा१!, 9टं- 
शालट, (968 ए. 1308 १॥०९१.॥ €०्भा)र फोपशांगॉ, 0. 194. 


(३०७) "ाशा011218 ७५७ ४5 ९५॥१५९॥३0() ४९0००७०, (९ ९0०01%, ए९९०७॥- 
एला क्यात 05/लाणत€$ [१९] ९५0ला06 ० एष्ट्ांषव]णा8) छफाटा1९5 (1. ८>(ला8 
0९४००१ पा िठेशंठिपव्वा 0 शात 8100१ जि तण्णाए वा उब्पडकांणा जि 3ीशाते ०४९ 
॥णीट जीला 1) तीव्रट्ठा्ा( शं०१णा ०018७५० ॥४७०७.” (एळ्का९७10शा, ].196. 


(३०८ ) '७९ ा0ळ. जा तिरकी! ( 1986) ८0. 20.४. 05५105 क्ा01.रे. छाण्णता, 
हा प्रयोग मेसीलँड विद्यापीठात कॅरेल अली आणि सहकाऱ्यानी केला आहे. 


(३०९) (ऐप्ाण9१ा १७९०१ 9४१ 1॥९७७पा'९॥९७॥. (1983) ९१. 1.5. 'शताट्टाटा' 
ह्यात ४४-त. 20७६. ७. 209. 


(३१०) ९ एततराशंत्रत [111४श'$€ (1993) 1). 3000 क्ा0 8.1. प्९४, 5, 389. 
(३११) फत, 0). 385-6. 


(३१२) ७, 0. 386.फ्रीमन डायसन या भौतशास्त्रज्ञानेही म्हटले आहे की इलेक्ट्रॉनला 
एका दृष्टीने *पन' आहे. उदा. तो म्हणतो, "गणी 0 8 ॑३3ीठासा 11 ट४टा9 ९]00ला दयात 02 
००९५५०७ 0 0 2%2्या णा$010ए51255 मरीदि गाव तद्ष्टाटट 01(110( 1003 (११५७ 
[॥०००५$९५ ० लाणं९८ छटॉटटा वधा 5(श25 "गोगं0 १८ ९१] *दाचासट” पाला ताट 
द्रा पा90९ ७४ ९(३६ला०15.” (जडत गार (1९ [ाश्‍्श52 (1979) पटलाठभा 12950, 0. 
249. याचा अर्थ इलेक्ट्रॉनमधील 'मन* व मानवी *मन' यात प्रमाणात्मक (4६९८) फरक 
आहें, गुणात्मक फरक नाही असे तोही भौतशास्त्रज् म्हणतो. 


(३९३) ए॥९ प्रनण्हा१फधंट एत्रागपोहया 990 00ा२टा एत्रा00305 (1982) एव. 
८९1 ४१७७, 7. 212. 


(३१४) 00क्फा0या ताओ र8(1णा5 (1987) ९४. 8.1. 2१ कात 134010 028, 
0. 443 & 446 


(३१५) उदा, 0०९॥(७॥ १७९७ : [अळा ग ८७४? (1986) या पुस्तकाचा 
लेखक मैया रेवले, 


(३१६) कठ. उप. (१.२.१०, ११) श्रैता. उप. ८४.१२) 


(२ १७) "गीहचा]औटकट ठावा गावय)टड(5 गा पी ७९१९ ४११०)८(४०॥8्या 
॥॥१॥.॥1॥1/)) एणबशांठा,” गुगा€ एआतविरत (09९5९, 0.380 क्नाँटम सिध्दांतात दृश्य 
*कण'(5८) हा स्थूल जग सूचित करतो ब 'तरंग' (५,०५८) नेहमी अदृश्य असल्यामुळे तो 
सूक्ष्म जग सूचित करतो, हे लक्षात ठेवावे. 


(२१८) १0टात ताड : ऐप्राळणगारा लस. (1949) 60. २७. 5$ला]101. 


विज्ञान आणि चमत्कार / ६९१ 


0. 200-241. 


(३१९) ॥॥७9७ छा शान (1991) 1१... 7२91१8 (हा ग्रंथ “मोतीलाल बनारसी 
दास 'ने प्रसिध्द केला आहे.) 


(३२०) "एज्ञा ऐपक्ा१ा ]शँटलाळा८8] 1325011100 0 ॥४७०4| १८३॥४ 
उह (जा ड०ट९0 (ज07122?' [७८ पिाडॉट, उ. एत» & प. रुळला, 
एानत्या रिलल्क 47, (1935) छुणि(2011 ()फ्करा४ि90ात पालटत क्षात १९85 €-. 
गाशा, ९0. एश€8 & 210010. 138-143. आईन्स्टाइनने स्थान (1051101) आणि 
बेग (ग्णाशा(॥॥) हे एकाच वेळी निश्चित करता येत नाहीत या हायजेनबर्गच्या तत्त्वामुळे 
निर्माण होणारा विरोधाभास दाखविण्याचा प्रयोग वर्णिला आहे. येथे वाचकांना समजण्यास 
सुलभ व्हावे म्हणून 5511 चे उदाहरण घेतले आहे. 


(२३२९१) शा१७९७] एल्नर, 48 (1935) रट1(20 11 ()७110011 111९007 910 
विळडपायाश, 1). 146-151. बोहरचे उत्तर तांत्रिक स्वरुपाचे असून ते समजण्यास सुलभ 
अशा व्याबहारिक भाषेत येथे दिले आहे. पृ. ७.३३ वरील बोहरचा उतारा त्याच्या याच निबंधातून 
घेतला आहे. कर 


(३२२) *शाजलार5 क्षाते 1111॥.9(2 ()'0स' (1980) 198010 807, 0. 174. 
(३२३) ३॥०1०॥1॥.81 1१०७९७ (1949) &. एषडटाहा. 


(२२४) "5९१5 गाल्णादया] गाचे ४४० भर०255," पट 915070, प॥ण€0॥ ॥१0 
(3४९. वीटा, (1981) 1९1 7०0. 


(२२५) (जाळा या धार १ (1986) ९. 0१.४५. 990125 ६10 1.1. छा०0शा, 


(३२६) ४लंशा€€, 1350. 1980, ७0०८१1 3९४0 शार 00॥.1(0॥1 (1988) 01901 
१४७०, ॥.87. 


(२२७) 0५४ग0णा पगाश्णाऊ (1951) 1390 छेजाशा. 
(३२८) एाऱञळ हाते 1105019 (1990) ४/८वाटा पट$श0एट, 0. 78 
(२२९) $ल्ल्जात (!्स्त्रांता (1987) २.0. (८362 & (.(0. ऐता 


(३२३०) ऐ॥णट१ ७४ ४९. ७7टाउ-छा०णाा त "कणष्टिणा्ट एवपानशाशडलाड 810 
एिढछणाहा.” 1.8्लप्राह ४९ (0016 $लटा 0 काठ वटठाखिा ल.ण, ण 13, 
1980, $शाया'०पा (१-0. 103१91 2881, ७. 25, 


(२२१) ए॥ ९ 1१७०5 11४९0६९ (1931) 13105 128115. 


(२३२) विरत, एक्का क्यात ()पत्न्ाणया ७ट्लावाळ (1991) 19 5193, 
४. 175. र 


विज्ञान आणि चमत्कार / ६२२ 


(२३३) 10, ७. 180. 

(३३४) क 7. (8!, 

(३३५) 11९ खयाळा. | शिट ५एपा, 0. 47. 

(३३६) 'गा९ कतार शप 1 त्र्टाड (1980) 089 2१४, |). 318 $८प- 


र (३२७) आईन्स्टाइनने म्हटले आहे की, "४४॥४ ] 811 129119 ॥(टा8$(60 15 १॥हाटा 
0०१ ९०्णत ॥७५९९॥॥0८ ॥८ ५०0 8 तािटि'च्या ७७४9: 019115 पालट (12 1200255119 
ग महाय अगाओलि७ 1९४४७७ 90४ ॥९९0०॥ ४. 81." म्हणजे “हे विश्व आहे त्याहून वेगळे 
परमेश्वराने एचले असते काय, या प्रश्नात मला खरोखर रस आहे. कारण विश्व हे तार्किक 
(गणिती) दृष्टीने समजून घेण्यास इतके सुगम आहे की ते आहे त्यापेक्षा वेगळे रचणे शक्‍य 
आहे, असे वाटत नाही. '" 0०४१ रा] शण (१९७ त्रात (1987) २0०8टा 1९11056. 
॥. 432. १६० ली. ७09२18 ८ 1,000 (1982) १. ९85, 0. 444. 


(३३८) तता एख (1977) रि७९ गाट भात तद्राणच ए५॥ार्जी, ७. 130-33, 


(३३९) 5. 0०५्टा0 9ेट्या, "?]टा$धा0टटा4017२९०००ते॥2 ण 257 ९९८७७०1525," 
शिवा ]ळायरा उल्याता8) 0 ४९० ए5१९७॥1७1१, 2 (5९71. 1966). 


(३४०) (गाल्त च बंड एन्लाश्‍त, 15. 183. 


(३४९) ३) पणणब्ाचे 3 एशाशा'न)] पस्फाए णी धाट एतत्ाठाणा चा (1973) 1.40020100 


[६ झळा. ४. 53. 
. त) पपाश पतिल्तापाग, ताट शीर का0 धा शा>डलिड. (1974) 1.020ट 


1.8 आहा. 0. 31. 
(३४२) विज्ञान आणि मुध्दिवाद, पृ. २६-२७. 
(३४२) परमब्रह्मगुरु चिलेदेव, पृ. ९८-९९. 


(३४४) 1) उओ्ा090०0९ ० एप]59/९॥0१02४ (1977) ९१. 8.७. ४१०१ %2्षा . 326. 
1) २७9लार ए५७!०य0ीठा (1974) टतष्टया ि[ला८], | - 179. 


(३४५) ३३(ल९&, ७. 49. 

(३४६) 0, 7. 61, 

(३४७) पिटण $०तल एयर 9८०7, लाक. 9. 
(३४८) 'दीनदयाळू आण्णा महाराज लाटकर, (अप्रकाशित) 


(३४९) 1) तापत एला (1977) २१५5९ गशाष्ट धात प्रणत शाधार्जी, 
॥) लाट ९९$ट्याली 0 (शण्पंशया 2५४७०७1 0 ए३७फण'कींला 


विज्ञान आणि चमत्कार / ६२३ 


((974) ९3. 1011 ७॥॥॥॥८. 7. 524. 


(२५०) १4३'शा% ० 1१९७॥(१ (1987) ११०७९ ए. उशा क्यात छाटा08 1. 1), 
ए. 100, (85 प७०९०॥॥ पणरटटा'७॥९ (11४65९ (1991) ॥॥,. ॥8)001, 1. 206, 207. 


(३५१) तल्णापा 8 ० 01. $००. ५१, २१७, 67, (1973) पाट छाड्टाात, 5. 1-25, 
वण्णंटव ॥ तउर्नळा'3७॥1 (1175२, 0. 207. 


(३५२) विज्ञान आणि अंधश्रध्दानिर्मूलन, प्रकरण १०. 


(३५३) ॥॥४ 8308 8101 (1999) ए. जपा $. तराजञक, ॥. 95-6. 
या पुस्तकाचा अनुवाद मनीषा दीक्षित यांनी मराठीत केला असून त्या पुस्तकातील 
अनुवाद योग्य फेरफारासह येथे दिला आहे. 


(३५४) ॥॥२॥४० ०! 1७9७९ (1988) ए॥॥]० ९914, ७. 277. 


(३५५) (. ए. (॥९७, " '30०ल ना :  $लला॥ 17 1१९8?” ४लंशार९ ४७1. 16] 
(४ 23, 1968) ७0. 7062-65, वण०९0 ग ण, यो. ७. 279. 
(२५६) ॥॥९ 1७० ० ए१५७९5, 0. 281. 


(3९3९93९930) 


विज्ञान आणि चमत्कार / ६९४ 


परिशिष्ट - १ 


*चमत्कार' विषयावर एका बुध्दिवाद्याशी ग्रंथकर्त्याचा झालेला 
पत्रव्यवहार 
॥ 3 ॥ 


संपादक - “गमभन?, मुंबई, यांस, 

स.न. वि. वि. दि. ८-२-२००२ 

“गमभन', २००१ च्या दिवाळी अंकात श्री. नी. र. बर्‍हाडपांडे या बुध्दिवाद्यांनी 
संतांच्या चमत्कारांविरुष्द पुढीलप्रमाणे युक्तिवाद केला आहे : 

“संतांची इच्छा असेल तेव्हा हे चमत्कार संतांना करता येतात. संत होण्याचा मार्गही 

7 ज्ञात आहे. ईश्वर्जरक्ती केल्याने संतत्व प्राप् होते. योग हे तर एक शास्त्रच आहे व त्याची साधना 

करता येते. तेव्हा संतांचे व योग्यांचे हे वस्तुतः चमत्कार म्हणता येत नाहीत. त्यांना चमत्कार 
म्हटले तर अनेक हत्तीना घेऊन आकाशात उडणारे विमान व खटका दाबला की लागणारा 
विजेचा दिवा हेही चमत्कारच म्हणावे लागतील.” (गमभन, दिवाळी अंक २००१, पृ. १५) 


येथे संत व योगी यांचे चमत्कार नाकारण्यासाठी वऱ्हाडपांड्यांनी 'शास्त्रात चमत्कार 
बसत नाहीत' हे गृहीतकृत्य वापरले आहे व त्यामध्ये वाचकांची दुहेरी फसवणुक केली आहे. 
(जादूगार प्रेक्षकांची हातचलाखीने फसवणुक करतो. बुध्दिवादी वाचकांची बौध्दिक युक्तिवादाने 
ब शब्दचलाखीने फसवणुक करतो.) पहिली फसवणुक विज्ञान व चमत्कार यात विशेध आहे, 
असे भासवून त्यांनी केली आहे. पण विज्ञान व चमत्कार यात विशेध नाही. विरोध मानला तर 
चमत्कार अशक्य (खोटे) ठप्तात; व चमत्कार शक्‍य (खरे) मानले तर विज्ञान अशक्‍य (खोटे) 
ठरते. पण विज्ञानाच्या व चमत्काराच्या सत्यत्वाची कसोटी 'प्रत्यक्ष प्रायोगिक पुरावे* ही आहे. 
बौध्दिक युक्तिवाद ही नाही. आणि या कसोटीवर विज्ञानही खरे ठरते व तथाकथित “चमत्कार'ही 
खरे ठरतात. (पाहा, प्रस्तुत लेखकाचा विज्ञान आणि चमत्कार हा ग्रंथ) तात्पर्य 'विज्ञानात 
चमत्कार बसत नाहीत' हे गृहीतकृत्य खोटे आहे. 

वऱ्हाडपांड्यांनी वाचकांची दुसरी फसवणुक, हत्ती नेणारे विमान चमत्कार नव्हे, असे 
म्हणून भौतिक शास्त्र हेच काय ते शास्त्र आहे, असे (खोटेच) वाचकांना भासवण्याचा प्रयत्न 
करुन केली आहे. पण अतींद्रिय विज्ञान (परामनोविज्ञान - 7॥०७५/५॥०/०४५) हेही शास्त्र 
असून या शास्त्रानुसार ज्यांना 'चमत्कार' समजण्यात येते त्या अतींद्रिय घटना प्राबोगिक कसोटीवर 
प्रयोगशाळेत प्रत्यक्ष सिध्द करुन दाखवण्यात आल्या आहेत - म्हणजे हत्ती विमानाने नेणे हा 
चमत्कार नसेल तर या. अतींद्रिय घटनाही चमत्कार नाहीत, है सिध्द होते. 

बऱ्हाडपांड्यानी आणखी एक वाचकांची दिशाभूल केली आहे. ते म्हणतात, " संतांची 
इच्छा असेल तेव्हा संतांना चमत्कार करता येतात." हे खोटे आहे. संतांच्या जीवनात आपोआप 
चमत्कार घडतात. ते त्यांच्या इच्छेवर अवलंबून नाही. ज्ञानेश्वरांनी भिंत चालवली, रेड्यामुखी 


विज्ञान आणि चमत्कार / ६२५ 


वेद बोलविले, ते संत म्हणून नव्हे, तर योगी म्हणून. आणि योग हे भौतिक शास्त्राप्रमाणेच एक 
काटेकोर (८५०८१) शास्त्र आहे. 

पुढे बऱ्हाडपांडे म्हणतात, “नुसती भक्ती करुन सगळेच संत होऊ शकत नाहीत. 
त्यासाठी पूर्वजन्मीचे संचित लागते व पूर्वजन्मीचे संचित कोणते हे कळण्यास काही मार्ग नाही. 
त्यामुळे संतांचे चमत्कार हे शाख् म्हणता येत नाही.” 

"नुसतेच भक्ती करुन सगळेच संत होऊ शकत नाहीत" असे येथे म्हणणारे वऱ्हाडपांडे 
"ईश्वरभक्ती केल्याने संतत्व प्राप्र होते.” असे वर कसे म्हणाले ? अर्थात्‌ वाचकांची दिशाभूल 
करण्यासाठी ! येथे 'संत होण्यासाठी पूर्वजन्मीचे संचित लागते' असे ते म्हणतात. हा शोध 
त्यांनी कुठे व कसा लावला हे ते सांगत नाहीत ! बरे, हा त्यांचा शोध खर धरुन चालले तरी 
'पूर्वजन्मीचे संचित कोणते हे कळण्यास मार्ग नाही' असे जे ते पुढे म्हणतात, ते कसे ? कारण 
ज्ञानेश्वरांनी ते ओळखण्याची खूण सांगितली आहे : “बहुत सुकृतांची जोडी । म्हणोनि 
बिठ्ठली आवडी । (म्हणजे फळावरुन नीज ओळखता येते.) 

बास्तविक संतांचे 'चमत्कार' खरे की.खोटे या प्रश्नाचा निकाल ते शाख आहे की 
नाही या बुध्दिवादी चर्चेने लागत नसून पुराव्यांनी लागतो. पुराव्यांच्या आधारे ते 'चमत्कार' 
सत्य ठरले तर त्यांचे स्वतंत्र असे एक शास्त्र आहे असे आपोआपच ठरते. ते कसे हे योग्यांच्या 
बाबतीतले त्यांचे पुढील म्हणणे पाहिले तर स्पष्ट होईल. 

योग्यासंबंधी ते पुढे म्हणतात, "योग हे शास्त्र आहे हे निश्चित. योगोपचाराने काही 
व्याधी बऱ्या होतात याबद्दल पुराबा उपलब्ध आहे. पण योगसाधनेने अणिमा/गरिमा/ 
आकाशगमनादि सिध्दी प्राप्त होतात हे दावे खो नाहीत... या विद्या खऱ्या असतील तर व्यवहाएत 
त्यांचा कुठेही उपयोग होताना का दिसत नाही ?... संगणकाला गणिते करता येतात व चंद्राबर 
जाता येते, याबद्दल कोणी संशय घेतो काय ? सिध्दी सार्वत्रिक उपयोगात येत नाहीत त्या अर्थी 
सिध्दीचे दावे गप्पाष्टकांच्या रुपाचे आहेत असाच सिध्दांत ठरतो.'" 

वसल युक्तिवादात योग्यांच्या सिध्दींच्या खरेपणाचा निकष “व्यावहारिक उपयोग' हा 
गृहीत धरला आहे. पण हे चुकीचे आहे, कोणतेही सत्य हे त्याच्या व्यावहारिक उपयोगावरून 
ठरते नाही. शास्त्रीय निकषावर ठरत असते. मग त्याचा व्यवहारात उपयोग होवो अथवा न 
होवो. ही गोष्ट अतींद्रिय विज्ञानाने सिध्द केली आहे. उदा. परचित्तज्ञान (1८12521), दूरबस्तुदर्शन 
(011/0/५2९), मनशथवलनशक्ती (?59/9५०01)055) इ. शक्ती माणसात आहेत, पण सुप्त आहेत. 
त्या प्रयत्नाने विकसित करता येतात, हे प्रयोगाने शास्त्रीय निकषार्राली सिध्द झाले आहे. पण 
या शक्तींचा व्यवहारात फारसा उपयोग होत नाही; होऊ नये अशीच निसर्गाची योजना आहे. पण : 
त्यांचा व्यवहारात उपयोग होत नाही, म्हणून त्या शक्ती खोट्या ठरत नाहीत. काही अल्पवयीन 
मुले मोठमोठी गणिते चुटकीसरशी सोडवतात. ती सोडवण्यासाठी मोठमोठ्या गणितज्ञांनाच 
नव्हे तेर गणकयंत्रांनासुध्दा पुष्कळ वेळ लागतो. (पाहा. प्रस्तुत लेखकाचे विज्ञान आणि 
बुध्दिवाद हे पुस्तक. पृ. २४२) पण या मुलांच्या या शक्तींचा व्यवहारात काहीही उपयोग 
नसतो. म्हणून ती शक्ती खोटी ठरत नाही. पतंजली मुनींनी तर अणिमा / गरिमा यासारख्या 


विज्ञान आणि चमत्कार / ६२६ 


सिध्दी योग्यांना योगसाधना करताना आपोआपच प्राप्त होतात, पण त्या साधनेत विघ्नकारक 
ठरतात, असे म्हटले आहे. (पाहा. पातंजल योगसूत्र, ३.३७) तात्पर्य, शास्त्रीय सत्य हे 
त्याच्या व्यावहारिक उपयुक्ततेवर अकलंबून नाही. या कसोटीवर आईन्स्टाइनचा सामान्य सापेक्षता 
सिध्दातही खोटा म्हणावा लागेल ! कारण त्याचा व्यवहारात काहीही उपयोग नाही. म्हणून 
वऱ्हाडपाडे त्या सिध्दांताला 'गप्पाष्ट्का' त ढकलणार काय ? संतांची सर्वश्रेष्ठ अतींद्रिय शक्ती 
*ईश्वर' ही असून त्या शक्तीचे ब व्यवहाराचे तर पूर्ण वाकडे आहे. व्यवहाराकडे लक्ष ठेवून 
तिची उपासना केली तर ती मिळतच नाही असा सर्व संतांचा अनुभवाधिष्ठित सिध्दांत आहे. 
म्हणून सर्व संत सिध्दींचा धिकार करतात. [अक्कलकोट स्वामीनी सिध्दीला “रंडी ' म्हटले 
आहे. म्हणजे संतांच्या दृष्टीने सिध्दींचा व्यावहारिक उपयोग करणारा 'रंडीबाज' ठरतो !] * 
संत तुकाराम * भूतभविष्य कळो यावे वर्तमान । ही तो भाग्यहीन त्यांची जोडी ।॥' असे 
म्हणून या सिध्दी मिळालेल्या लोकांना दुर्भागी ठरवतात. वास्तविक बुध्दिवादी दृश्य जग हेच 
काय ते खो मानत असल्यामुळे (म्हणजे अदृश्य- अतींद्रिय-जग नाकारत असल्यामुळे) त्यांच्या 
दृष्टीने भौतिक उपयोग' (भौतिक सुख) हेच खरे ठगवे, तीच त्यांनी सत्याची कसोटी मानावी, 
यात आश्चर्य नाही. हीच बुध्दिवादी अंधश्रध्दा होय. 

संतांचे चमत्कार नाकारण्यासाठी इतरांनी त्यांच्या नावावर अभंग लिहून घुसडले, 
असे म्हणण्यावाचून बुध्दिवाद्यांना गत्यंतर नाही. (आणि बर्‍हाडपांड्यांनी हेच केले आहे !) 
संतांच्या जीवनातील चमत्कार नाकारण्यासाठी या थराला ज्यांना जावयाचे आहे, त्यांना चमत्कार 
हे विज्ञानात बसत नाहीत ब म्हणून घडणे शक्‍य नाही, ही तात्विक भूमिका प्रथम वैज्ञानिक 
कसोटीवर सिध्द करावी लागेल. हे आजपर्यंत कोणत्याही बुध्दिवाद्याने सिध्द केलेले नाही. 
कारण ते सिध्द करणे अशक्य आहे. 


- अटद्दयानंद गळतगे 
प्रती, 
श्री. नी. र. बऱ्हाडपांडे, ३८ हिंदूस्तान कॉलनी, अमरावती रोड, नागपूर, ४४००१० 
रा. श्री. अद्दयानन्द गळतगे यांस दि. २-३-२००२ 
स.न. वि. वि. 


आपण “गमभन"'च्या सप््पादकास माझ्या लेखाबद्दल पाठविलेले पत्र व कार्ड मिळाले, 
अध्यात्म व विवेकवाद याबद्दल आपले समाधान मी करुन शकेन अशी मला आशा 

नाही. अध्यात्मावरील विश्वास पुराव्यावर आधारलेला नसतो.''१** म्हणूनच त्याला श्रध्दा 
म्हणतात. काही व्यक्तींची ती भावनात्मक गरज असते ब ही गरज जोपर्यन्त कायम आहे 
तोपर्यन्त अध्यात्मे हे थोताण्ड आहे याबद्दल कितीही पुशवे दिले तरी त्यांचा त्यांच्यावर काही 


न्य 
* नंतर जोडलेली चौकट 


** क॒सातील आकडे ग्रथकर्त्याने दिले असुन ते शेबटी दिलेल्या संदर्भटीपांचे आहे. त्यासाठी परिशिष्ट ! संदर्भ 
टिपा पाहाव्यात, 


बिज्ञान आणि चमत्कार / ६२७ 


परिणाम होण्याचा संभव नसतो.!) 

*“व्यावहारिक उपयोगअसा माझ्या सत्याचा निकष आहे'' असा प्रस्तुत पत्रात आरोप 
आहे. माझ्या लेखातून असे वाक्य काढून दाखवू शकाल काय ? ज्या सिध्दीचा काहीही 
सामाजिक उपयोग नाही अशा खिध्दि असू शकतील. अशा सिध्दीचे सत्यत्व पारखण्यास 
सामाजिक उपयोग ही कसोटी वापरता येणार नाही.) पण अणिमा / महिमा समाजाला फारच 
उपयोगी पडण्यासारख्या आहेत. अशा सिध्दींचा कुठेच सामाजिक उपयोग होत नसेल तर त्यांचे 
अस्तित्व गप्पाष्टकांच्या स्वरुपाचे आहे असे सम्भाव्यतेच्या तर्कशास्त्रानुसार ठरते. अमुक मनुष्य 
फार मोठा वक्ता आहे पण तो आजपर्य॑न्त कधीच बोलला नाही व बोलणार नाही, अमुक स्त्री 
फार सुन्दर आहे पण ती नेहमी अदृश्य असते असे दावे माडण्यात आले तर ते खोटारडे आहेत 
असे अनुमान निघणार नाही काय ? 

मागे पैलतीरमध्ये '*जागृतीतील अनुभव ही मी सत्याची कसोटी मानतो” असा 
आपण आएेप केला होता. '*बिवेकवाद*"' या ग्रन्थातील '*संत्याची कसोटी" हे प्रकरण न 
वाचल्याचे हे लक्षण आहे. 

आपल्याला प्राझी भूमिका समजून द्यावयाची असेल तर “विवेकवाद” हा ग्रन्थ 
काळजीपूर्वक वाचून समजून घेतला पाहिजे. त्याची दुसरी आवृत्ती नुकतीच प्रकाशित झाली 
आहे तीत बट्रीड रसेलशी माझी झालेली चर्चा व रामकृष्णपरमहंसांना होत असलेल्या तथाकथित 
साक्षात्काराचे मानसशास्त्रीय विवेचन आहे. ते सभजून घेणे अत्यंत आवश्‍यक आहे. 'शमकृष्ण 
परमहंस*वरील '' आमच्या श्रध्दा तुम्ही दुखविल्या” म्हणून केवळ त्रागा कणयचा असेल तर हा 
बिषय समजू शकणार नाही, तेव्हा आपण ही आवृत्ती विकत घेऊन वाचाबी अशी माझी नप्न 
विनंती आहे, फुकट मिळालेले पुस्तक कोणी वाचीत नाही असा अनुभव आहे. किंमत ३२५/ 
- आहे माझ्याकडून मागविल्यास टपालखर्च सोडून २००/- ला देता येईल. 

हि विनंती वाचल्यावर आपण पेचावर तोड समजून आपले पुस्तक ठिकत घ्यायला 
मला सांगाल. पण आपल्या पुस्तकात नसलेल्या कोणत्याही विधानाचा मी आपल्यावर आरोप 
केलेला नाही. माझी आपल्या पत्रांना दिलेली उत्तरे केवळ आपल्या पत्रावर आधारित असतात. 
आपल्या पुस्तकावर नव्हे."* तेव्हा हा प्रश्न केवल जशास तसे उत्तर देण्याच्या प्रवृत्तीचा द्योतक 
होईल. '*विवेकवाद”' या पुस्तकात ज्या मुद्दांना उत्तर आहे. तेच मुद्दे मोठे जाडे म्हणून आपण 
वापरीत असता, त्यामुळे विवेकवाद" हे पुस्तक वाचल्याशिवाय आपल्याशी माझी चर्चा, 
सार्थ होणार नाही." मति 

मागे “पैलतीर '* च्या दिबाळी अंकात आपण आधुनिक भौतिकीने आध्यात्म सिध्द 
होते असा दावा मांडला होता. 9 आपला लेख नागपुर विद्यापीठाचे भौतिकीचे प्रमुख व : . 
पॅरिसवरुन डी.एस.सी. घेतलेले डॉ. माण्डे व बंगलोरच्या रामन संस्थेतील भौतिकीचे प्राध्यापक ' 
डॉ. हातबळणे यांना दाखविला. दोघांनीही या लेखकाला भौतिकीचे काही कळत नाही असे मत 
दिले. आपले प्रतिपादन कोणत्या भौतिकज्ञाला मान्य आहे त्याचे नाव व पत्ता मला कळविल्यास 
मी त्याच्याशी उपर्युक्त तज्ज्ञांच्या मदतीने पत्रव्यवहार करु इच्छितो. 


विज्ञान आणि चमत्कार / ६२८ 


आपला 
नी. र. बऱ्हाडपाण्डे 


॥>*॥ 


भोज (बेळगाव) कर्नाटक 
श्री. नी. ए. बऱ्हाडपांडे यासी, दि. १/३/२००२ 
स. न. वि. वि. 

आपले दि. १२/२३/२००२ चे पत्र ७/३/२००२ रोजी मिळाले. 

प्रतिपक्षाला जेव्हा मुद्देसूद उत्तर देता येत नाही तेव्हा 'तुला काही कळत नाही ' असे 
म्हणून कोणालाही आपली सुटका करुन घेता येते.(” यापूर्वी आपण असे केले होते. (पाहा. 
पैलतीर, १९९६) आता पुन्हा तेच केले आहे. हे करण्यासाठी फार शब्द वापरावे लागत 
नाहीत. त्यामुळे आले पत्र छोटे झाले आहे. पण त्याला उत्तर देण्यासाठी पुरावे द्यावे लागतात. 
त्यामुळे पत्र मोठे होते. पण त्याला नाइलाज आहे. आपण हे पत्र पूर्ण वाचावे अशी आपल्याला 
विनंती करतो, अशी विनंती करणे विचित्र दिसते खरे. पण त्याचा शेवटी खुलासा होईल. 

“आपले प्रतिपादन कोणत्या भौतिकज्ञाला मान्य आहे” असे आपण मला विचारता. 
हा 'खाणाष्ट्र ७९ टा. 0९०० ॥९ 1105९ प्रकार आहे. कारण ज्याला आपण 'विवेकवाद' 
म्हणता त्या आपल्या बुध्दिवादाविषयीचे माझे सर्व प्रतिपादन संपूर्ण भौतिकशास्त्रावर आधारले 
असून त्याविषयीचे माझे कोणतेही प्रतिपादन एखाद्या भौतशास्त्रज्ञाच्या अवतरणाशिवाय 
(अनुमोदनाशिवाय) मी केलेले नाही. आपल्या 'विवेकवाद' ग्रंथातील आपले प्रतिपादन 
कोणकोणत्या व किती भौतशास्त्रज्ञांची अवतरणे देऊन (त्यांच्या अनुमोदनाने) आपण केले 
आहे, हे सांगू शकाल काय ? 

तेच तेच म्हणणे पुनःपुन्हा मांडल्याने ते सत्य ठरत नाही. आपल्याला मात्र तसे 
वाटते. अन्यथा मी खोडूनं काढलेली अपली विधाने आपण पुन: पुन्हा केली नसती. उदाहरणे 
देतो. आपण आपल्या पत्रात पुढील विधान केले आहे; 

“मागे 'पैलतीर*मध्ये *जागृतीतील अनुभव ही मी सत्याची कसोटी मानतो' असा 
आपण आरोप केला होता. *विवेकवाद' या ग्रंथातील “सत्याची कसोटी ' हे प्रकरण न वाचल्याचे 
हे लक्षण आहे.” (हा माझ्यावरील आरोप आपण दुसर्‍यांदा करीत आहात.) 

यातील जागृतीतील अनुभवासंबंधीचे आपले म्हणणे आपल्या अवतरणासह देऊन 
माझ्या विवेक॑बांद' आणि 'गूढानुभूतिवाद' या 'पैलतीर' १९९५ च्या अंकांतील लेखात मी 
खोडून काढले आहे (विज्ञान आणि बुभ्दिवाद या ग्रंथाचे १० वे प्रकरण) असे असताना मी 
आपल्यावर तो आरोप केला असे आपण पुन्हा आपल्या पत्रात कसे म्हणता ? आपल्या 
ग्रंथातील आपलीच विधाने आपण विसरता काय ? उदाहरणार्थ आपल्या “विवेकबाद' ग्रंथातील 
पहिल्याच प्रकरणात पृ. ६ वर आपण पुढील विधान केले आहे : “तुम्हाला गूढानुभूतीत 


विकान आणि चमत्कार / ६२९ 


“काल मिथ्या आहे' असा प्रत्यय येत असेल. पण जागृतीत काल सत्य आहे असा प्रत्यय 
सर्वाना येत्तो,'* (पृ.६) (ठळक शब्द माझे) * आपण सर्वांना जो जागृतीत अनुभव येतो, 
तोच सत्य' मानता ही गोष्ट आपल्या था विधानावरून स्पष्ट होते. यावरून आपली सत्याची 
कसोटी जागृतीतील अनुभव हीच आहे, हे स्पष्ट होत नाही काय ? मी हा आपल्यावर 
आरोप केला आहे असे आपण म्हणत असाल तर आपलीच विधाने आपण खोडून काढता 
असे मला म्हणावे लागेल. - 

आता *सत्याची कसोटी हे प्रकरण मी न वाचल्याचे हे लक्षण आहे असे आपण कसे 
म्हणता हे सांगाने. याचा “सत्याची कसोटी ' या ॥ करणाशी काय संबंध ? काही संबंध आहे 
असे समजले तरी (व समजूनच) मी 'पैलतीर' १९९६ च्या माझ्या (आपल्याला प्रत्युत्तर 
देणाऱ्या) लेखात पृ. १७३ वर म्हटले आहे की, “बस्तुत; त्यांच्या [वऱ्हाडपांड्यांच्या] 
ग्रंथातील या [सत्याची कसोटी] प्रकरणाबर मी यापूर्वीच - पैलतीर १९९१ च्या दिवाळी 
अंकात - स्वंतत्रपणे टीका केली आहे. (वस्तुतः 'विवेकवादी' सत्याची कसोटी चुकीची 
असल्याचे प्रथम सिध्द केल्याखेरीज 'विवेकवादा ' च्या गूढानुभूतिविषयक दृष्टिकोनावर कोणीही 
टीका करणार नाही." (पृ. १७३) (माझा हा 'सत्याची बुध्दिवादी कसोटी ' लेख माझ्या 
ब्िज्ञान आणि बुध्दिबाद या ग्रंथात ९ वे प्रकरण म्हणून समाविष्ट केला आहे.) पुढे 
(*पैलतीर'मधील) त्याच लेखात पृ. १८६ वर मी पुढील विधाने केली आहेत; “सत्याची 
कसोटी' व *गूढबादाचा गौप्यस्फोट' या त्यांच्या (वऱ्हाडपांड्यांच्या] ' विवेकवाद' ग्रंथातील 
प्रकरणात भौतिक सत्य हेच काय ते एकमेब सत्य होय, हे चार्वाकीय तत्त्वज्ञान त्यांनी प्रतिपादिले 
आहे. ते कसे अशास्त्रीय तर आहेच, पण तर्कविसंगत आहे, हे मी माझ्या ' सत्याची बुध्दिवादी 
कसोटी ' या पैलतीर १९९१ च्या दिवाळी अंकातील लेखात साधार दाखवून दिले आहे.” 
(पैलतीर, १९९६, पृ. ९८६. विज्ञान आणि बुध्दिवाद पृ. २६७) आपण या विधानाकडेही 
डोळेझाक केली असल्याचे वरील आपल्या पत्रातील (*सत्याची कसोटी ' हे प्रकरण मी वाचले 
नसल्याचे) विधान सिध्द करते. आपण आपला *विवेकवाद' किती आंधळेपणाने स्वीकारला 
आहे, याचा हा आपणच नव्याने उपलब्ध करुन दिलेला पुरावा आहे. पुनःपुन्हा तीच (खोटी) 
विधाने करुन आपण अशारीतीने पुराव्यानिशी हे सिध्द करीत आहात की आपण आपला 
आंधळा *विवेकवाद' अज्ञानाने स्वीकारलेला नसून (म्हणजे तो ०१५11८१ नसून) तो आपला 
उपजत (८०॥४९॥५४॥) गुणधर्म आहे. (ज्ञानेश्वरांच्या भाषेत आपण 'विवेकवादा 'बाबत *जात्यंध' 
आहात.) (कारण बुध्दिबादरुपी आंधळेपणा अज्ञानाने स्वीकारला असेल (निर्माण झाला अप्तेल) 
तर तो पुराव्यांच्या आधारे नाहीसा करता येतो. आपला बुध्दिवादी आंधळेपणा पुराव्यांनी 
नाहीसा होत नाही, हे आपणच नव्याने त्याविषयी पुराने उपलब्ध करुन देऊन सिध्द करीत 
आहात.) न 

अणिमा/गरिमादि सिध्दींच्या संदर्भात आपण दिलेली “मोठ्या वकत्या' ची व “सुंदर 
खरी ' ची उपमा गैरलागू नव्हे, खोटी आहे. कारण न बोलणारा 'वक्ता'च असू शकत नाही. मग 
तो 'मोठा वक्ता' कसा असू शकेल ? * अदृश्य स्त्री "च असू शकत नाही. मग ती “सुंदर स्री ' 
कशी असू शकेल ? 81 किंवा अणिमा/गरिमा या सिध्दी अस्तित्वातच नाहीत, (म्हणजे 


विज्ञान आणि चमत्कार / ६३० 


आपल्या उपमेतील स्त्रीचे ' अदृश्य ' त्व खरे आहे, ) हे आपल्याला प्रथम शास्त्रीय निकषावर 
सिध्द करावे लागेल, हे सिध्द करणे अशक्य -1॥हे. कारण याच्याविरुध्दच - म्हणजे या सिध्दी 
खऱ्या असल्याबद्दलच शास्त्रीय पुरावे उपलब्ध आहेत. (57 च्या शास्त्रीय पुराव्यासाठी 
विज्ञान आणि खरुध्दिवाद हा ग्रंथ पाहावा. अणिमा/गरिमादिविषयीचे आधुनिक काळातील 
पुरावे माझ्या विज्ञान आणि 'चमत्कार या ग्रथात दिले आहते. “अणिमा/महिमादि सिध्दी 
समाजाला फारच उपयोगी पडण्यासारख्या आहेत. अशा सिध्दींचा कुठेच उपयोग होत नसेल 
तर त्यांचे अस्तित्व गप्पाष्टकाच्या स्वरुपाचे आहे.” असे आपल्या पत्रात पुन्हा विधान करुन 
सत्याचा निकष आपण व्याबहारिक उपयोग हाच मानता हे आपणच पुन्हा सिध्द करीत आहात 
ज्या गोष्टीचा सामाजिक/व्यावहारिक उपयोग होत नाही, ती 'खोटी ' असे म्हणून आपण 
सत्याची कसोटी “व्यावहारिक उपयोग' हीच आहे असे मानता, हे अशारीतीने आपल्या विधानाने 
आपणच सिध्द करीत असताना तो आरोप मी आपल्यावर करतो असे आपण कसे म्हणता हे 
सांगाल काय ? ग], (॥६४०४द्ारट, श९००811(9, ९६ या सिध्दी प्रयोगशाळेत 
शास्त्रीय निकषाखाली सिध्द झालेल्या नाहीत, असे आपण म्हणू शकता काय ? म्हणू शकत 
नसाल तर, या सिध्दींचा प्रत्यक्षात समाजाला काही उपयोग नाही, तरीही त्या “समाजाला 
फारच उपयोगी पडण्यासारख्या आहेत” हे आपण नाकारु शकता काय ? म्हणजेच समाजाला 
*उपयोगी पडणाऱ्या * पण प्रत्यक्षात ज्यांचा उपयोग होत नाही, अशा सिध्दीचे अस्तित्व 
आपण शास्त्रीय निकधषांसे उल्लुंधनञ न करता नाकारु शकता काय ? 

([मसलेचौधरी, ता. मोहोळ, जि. सोलापूर, येथील अनुराधाबाई देशमुख या स्त्रीची 
रिक्त हातातून भस्म, गुलाल, रुद्राक्ष इ. वस्तू काढण्याची सिध्दी सप्रयोग व शास्त्रीय निकषाखाली 
प्रस्तुत लेखकाने अनेकदा सिध्द केली आहे. त्या प्रकाराची चित्रफितही (व्हीडीयो फिल्म) 
त्याने घेतली आहे. महाराष्ट्र अंधश्रध्दानिर्मूलन समितीला तिच्याच (समितीच्याच) अटीखाली 
त्या सिध्दीची परीक्षा देण्याचीही तयारी त्या स्त्रीने आपल्या स्वाक्षरीने लेखी दर्शवली आहे - 
नव्हे आपली परीक्षा घ्यावी अशी लेखी खास दूताकरवी, व त्याला प्रतिसाद न मिळाल्याने 
रजिस्टर्ड ए.डी.पत्राने विनंती केली आहे. पण आपले ५ लाख रुपये जातील व अब्रू ही जाईल 
या भीतीने समितीने आजपर्यंत ती परीक्षा घेतलेली नाही ब रणांगणातून पळ काढला आहे. 
याचा साद्यत वृत्तांत सर्व तपशीलासह व पुराव्यानिशी मी माझ्या विज्ञान आणि 
अंधश्रध्दानिर्मूलन* या पुस्तकात दिला आहे. रिक्त हातातून कोणतीही वस्तू काढण्याची 
सिध्दी *समाजाला फारच उपयोगी पडण्यासारखी* असताना ती स्त्री (किंवा तशीच सिध्दी प्राप्त 
झालेले पुट्टपतींचे सत्यसाईबाबा) तिचा समाजासाठी (समाजाच्या भौतिक सुखासाठी) उपयोग 
करीत नाहीत. म्हणून ती आपण खोटी म्हणणार काय ?] 

बरील सर्व उदाहरणावरुन (ज्यापैकी काही 'गमभन* ला पाठविलेल्या पत्रात मी दिली 

- आहेत,) दोन गोष्टी सिध्द होतात : एक, आपला बुध्दिवाद 'जात्यंध' आहे; कारण त्याला 
पुरावे दिसत नाहीत, (पुरावे देऊनही काही उपयोग होत नाही.) आणि दोन, पुरावे देऊनही ते 


* तिज्ञात, बुध्दिवाद आणि चमत्कार या भृहत ग्रंथाचा ३ रा भाग 


विज्ञान आणि चमत्कार / ६३१ 


दिसत नसल्यामुळे आपण दुसऱ्यावर खोटे आरोप करता आणि तेही बरचेवर करता. 


आपले 'विवेकवाद' हे पुस्तक (जे माझ्या संग्रही आहे) न बाचताचे मी आपल्यावर 
टीका केली असा मागे माझ्यावर आरोप केला होता. तो मी पुणव्यानिशी खोडून काढला आहे. 
(पाहा, पैलतीर १९९५, पू. १७३) आता आपण “एमकृष्णावरील आमच्या श्रध्दा दुखावल्या' 
म्हणून त्रागा केल्याचा माझ्यावर नवा आरोप केला आहे. पण आपण याविषयी कसलाही 
पुणवा दिलेला नसल्यामुळे हे आपल्याच त्राग्याचे प्रतिपक्षात आपल्याला दिसणारे प्रतिबिंब 
आहे, असे मी समजतो. वास्तविक ''मिरगी झालेली व्यक्ती 'मी ईश्वर आहे' असे 
(रामकृष्णांप्रमाणे) म्हटल्याचे एक तरी उदाहरण वऱ्हाडपांडे देऊ शकतील काय?" असा 
आपल्याला मी फक्त प्रश्न विचारला आहे. तसेच गूढानुभूती हे मिरगीचे लक्षण असल्याबद्दलचे 
वैद्यकशास्त्रीय पुरावे द्यावेत अशी मी आपल्याकडे मागणी केली आहे. शास्त्रीय पुणवे विचारणे 
म्हणजे श्रध्दा 'दुखावल्या जाणे' असा (पुरावे न देता) जो निष्कर्ष काढतो त्याला विवेकवाद 
म्हणायचे झाल्यास 'विवेकबाद' ही सुध्दा “काही व्यक्तींची भावनात्मक गरज” असते, हे 
(अध्यात्माला उद्देशून) आपण केलेले विधान आपल्यालाच लागू होते. कारण “अध्यात्माबरील 
विश्वास पुराव्यावर आधारलेला नसतो, म्हणून त्याला श्रध्दा म्हणतात" असे म्हणून आपण 
ज्या पुराव्याविषयी इतकी आस्था दाखवली आहे, ते पुराबे न देवाच आपण हा आरोप 
माझ्यावर केला असल्यामुळे आपली “विवेकवादा'बरील ' श्रध्दा दुखावल्या'पुळेच तो 
केला आहे असा निष्कर्ष का काढू नये ? श्रध्दा ही 'काही व्यक्तींची भावनात्मक गरज असते' 
असे आपण म्हणता. आपला “विवेकवाद” आपल्या भावनात्मक गरजेवर अवलंबून 
नाही हे आपण शास्त्रीय निकषावर सिध्द केले आहे काय ? असेल तर ते आपण दाखवून 
द्यावे. [आपल्या “*विवेकवाद' या ग्रंथातील 'विवेकवाद ब भावना' या प्रकरणात विवेकबाद* 
भावनात्मक गरजेवर अवलंबून नाही, हे दाखवून देण्याचा आपण प्रयत्नसुध्दा केलेला नाही. 
का? कारण उघड आहे. हे दाखवून देताच येत नाही. म्हणून आईन्स्टाइनसारखा बुध्दिनिष्ठ 
आणि विज्ञाननिष्ठ शास्त्रज्ञसुध्दा म्हणतो की “115 शाणीण | त्याशलांणा 01 1९ ९- 
शा०८० १८ ४0७० 6890111 00५१६, बगल 1510४९8120 ॥16॥10011॥10000151012 
७४८५९, णि $ ॥19 1069 ० 00१.” (बुध्दीला) न समजणाऱ्या या विश्वाच्या रुपाने प्रकट 
झालेली जी सर्वश्रेष्ठ विचारशक्ती, जिला आईन्स्टाइन 0० म्हणून संबोधतो, तिच्या अस्तित्वाची 
*खात्री' (८०1॥टागा) जिथे 'भावनात्मक' (८॥०॥णाआ) आहे, असे आइन्स्टाइन म्हणतो, . 
तेथे विश्वातील इतर (गौण) गोष्टीच्या खात्रीविषयी - त्यातील गौण सत्याविषयी - काय 
बोलाबे ? त्या बुध्दीला कशा समजतील ? कारण सर्व विश्वच बुध्द्यतीत गोष्टीनी व्यापले 
आहे. म्हणून मॅक्स प्लँक हा क्ॉँटम सिध्दाताचा जनक म्हणतो. “४/८ क्षट 20९५४७ एप! 
१9८९10 38८6 "७१ ए९ धाकांलाडी, ऐ$ट ७८ टण्पाचि पण ॥व्रेश्‍ट शिश, ते 9९९ तात ण 
180 शिधा... ५९ श0॥10114४९110 ५०८10९” विज्ञान हेसुध्दा शेवटी श्रध्देवरच का आधारले 
आहे हे प्लँक येथे सांगत आहे. विज्ञानाचा कार्यकारणभाव हा पायाच मुळी तर्कबाह्य आहे. 
म्हणून रसेल ह्यूमची साक्ष काढून विज्ञानाला 'अंधश्रध्द' म्हणण्याच्या थराला जातो. याची 
चर्चा मी माझ्या विज्ञान आणि बुच्दिवाद या ग्रंथात केलेली असल्यामुळे येथे अधिक 


विज्ञान आणि चमत्कार / ६३२२ 


लिहीत नाही.] 

आपण आपले पुस्तक मी विकत घ्यावे म्हणून आपण मला मूळ किमतीत १२५ रु. 
ची सूट देण्याची तयारी दर्शवली आहे. मी पुस्तकांचे मूल्य पैशात कधीच मोजत नसतो हे 
आपल्याला नम्रपणे सांगू इच्छितो. (या गोष्टीची साक्ष माझा लाखो रुपयांच्या किमतीचा 
पुस्तकसंग्रह देऊ शकतो.) पैशातरिषयीच्या या माझ्या दृष्टिकोनामुळे आपण देऊ केलेल्या 
सवलतीचे महत्त्व माझ्या दृष्टीने शून्य आहे. आपण मला आपले पुस्तक विकत घ्यायला 
सांगताना 'पेचावर तोड' म्हणून मीही माझे पुस्तक आपल्याला बिकत घ्यायला सांगेन, या 
भीतीने आपण एक तथ्यहीन युक्तिवाद करुन अगोदरच ही गोष्ट धुडकावून लावली आहे. 
म्हणजे आपण माझे कोणतेही पुस्तक विकत घेणार नाही व वाचणार नाही, हे आपण अगोदरच 
स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मला प्रश्न पडला आहे की, प्रतिपक्षाची पुस्तके आपण विकत 
घ्यायची नाहीत ब वाचायची नाहीत, प्रतिपक्षाने मात्र आपली पुस्तके विकत घ्यावीत ब वाचावीत 
असा आग्रह धरायचा; हे कसल्या मनोवृत्तीचे द्योतक समजावे ? हे हुकूमशाही मनोवृत्तीचे 
लक्षण समजावे की प्रतिपक्षाने सादर केलेले आपल्या विरुध्दचे पुरावे पाहण्याचेच नाकारण्याच्या 
*जात्यंध बुध्दिवादा ' चे लक्षण समजावे ? निदान, हे माझे पत्र तरी आपण पूर्ण वाचले असेल 
असे मी समजतो. 

आपला 
अद्दयानंद गळतगे 


टीप : डॉ. मांडे व डॉ. हातवळणे यांनी मला भौतिकीचे काही कळत नाही, असे कोणत्या पुराव्याच्या 
आधारे म्हटले आहे हे कळवावे किंबा त्यांचे पूर्ण पत्ते द्यावेत. 


लव---::-:२-::२२२---सहवट््-यय< 


नी. र. वऱ्हाडपाण्डे, ३८ हिन्दुस्तान कॉलनी, अमरावती रोड, नागपूर ४४००१० 


श्री. अड्दयानंद गळतगे यांस दि. २२-२-२००२ 

स.न.बि.विं. 

आपले दि, २-३ चे पत्र मिळाले.* त्यातील माझ्या निवेकवादाशी संबंध असलेली 
आपली विधाने व त्याबरील माझी उत्तरे अशी :- 


१). “आपल्या विवेकवाद ग्रंथातील आपले प्रतिपादन कोणकोणत्या व किती, 
भौतिकशास्त्रज्ञांची अवतरणे देऊन केले आहे ?" 

उत्तर स्पष्ट आहे. “विवेकवाद” हा भौतिकशास्त्रावरील ग्रंथ नाही. तो प्रमाण 
मीमांसेवरील ग्रंथ आहे. त्यातील एखादे भौतिकशास्त्राविषयीचे विधान भौतिकशास्त्राला धरुन 
आहे की नाही याची खबरदारी घेणे एवढीच माझी जबाबदारी आहे.'* माझे विवेकबादावरील 
मूळ लिखाण इंग्रजीत होते. ते बर्टरॅण्ड रसेलने वाचले होते व “त्यातील अमुक विधान 
भौतिकशास्त्राचे अज्ञान दाखविते" असे त्याने म्हटले नाही .(१) बर्टरॅण्ड रसेलच्या पत्राचे भाचित्र 


त्त. 
* माझे प्न १०-३ चे आहे. २-३ चे नाही. (नंतर जोडलेली तळटीप) 


विज्ञान आणि चमत्कार / ६३३ 


“विवेकवादा''च्या दुसर्‍या आवृत्तीत छापले आहे. डॉ. माण्डे यांनी देखील विवेकवाद - 
निदान त्यातील काही प्रकरणे - बाचली आहेत. मी आपल्या अधिकाराच्या बाहेर जाऊन काही 
अज्ञानग्रस्त विधाने केली आहेत असे त्यांनी म्हटले नाही.' १ ऑक्स्फर्ड मध्ये माझा विषय 
भौतिकी नसला तरी भौतिकी कोळून प्यालेल्या अनेक तर्कशास््रज्ञांशी माझ्या प्रदीर्घ चर्चा 
झालेल्या आहेत, 

जेम्स जीन्स, एडिंग्टन वगैरेंनी भौतिकीवर लिहिलेल्या तत्त्वज्ञानात्मक पुस्तकांचे काटे 
कोर निश्लेषण रसेल, स्टैब्रिग,१ ब्रॉड,'' जोड!) वगैरे डझनावारी विद्वानांनी केले आहे. 


_ त्याचा निष्कर्ष असा की तत्त्वज्ञानाचा अभ्यास न केलमुळे या पुस्तकात तत्त्वज्ञानी गेल्या तीन 


हजार वर्षात केलेल्या चुकांची पुनरावृत्ति झालेली आहे, 

भौतिकश जेव्हा तत्वज्ञानावर लिखाण करतो तेव्हा त्याने मांडलेली मते ही भौतिकीची 
मते नसतात. भौतिकीतून अमुक एक तत्वज्ञान प्रतीत होते असे म्हणणे म्हणजे भौतिकीचा 
सिध्दांत मांडणे नव्हे. अलेक्सिस कॅरल नावाचा नोबेल प्राइझ विजेता वैज्ञानिक म्हणतो की 
आधुनिक विज्ञानाने ख्रिस्ती धर्माची सत्यता व हिंदूधर्मासारख्या ख्रिस्तेतर धर्मांची असत्यता 
शाबित केली आहे. भौतिकज्ञानी भौतिकीबाहेरच्या क्षेत्रात प्रतिपादलेले मत हे आपण भौतिकीचे 
मत समजता. त्यामुळे कॅरेलचे वरील मतही आपल्याला आधुनिक विज्ञानाचे मत मानावे 
लागेल. 
२) 'बिवेकवाद' ग्रंथात पृष्ठ ६ बर खालील विधान केले आहे. 

“तुम्हाला गूढानुभूतीत काल मिथ्या आहे असा अनुभव येत असेल पण जागृतीत 
काल सत्य आहे असा प्रत्यय सर्वांना येतो" 

“आपण सर्वांना जागृतीत जो अनुभव येतो तोच सत्य मानता असे आपल्या या 
विधानावरुन स्पष्ट होते,'" 

कसे काय स्पष्ट होते ? याच वाक्यांच्या पुढे पुढील वाक्य आहे '“गूढानुभव इतर सर्व 
अनुभवाशी विसंगत आहे व म्हणून तो स्वप्नतुल्य व भ्रामक आहे." 

म्हणजे जागृतीत होणारे अनुभव देखील इतर सर्व अनुभवाशी सुसंगत असतील तरच 
सत्य ठरतात. केवळ जागृतीतले म्हणून नाही.।'") रज्जूसर्प, शुक्तिरजत वौरे अनुभव जागृतीतले 
असून देखील ते सत्य नाहीत कारण त्यांची इतर सर्व अनुभवाशी संगति लागत नाही. सुसंगत 
असलेले सर्व अनुभव भास का होती याचा देखील उलगडा करतात. विसंगत व एकाण्डे 
असलेले भास इतर अनुभवांचा उलगडा करीत नाहीत. सुसंगत अनुभ, स्वप्न पडले तसेच 
का पडले याचा देखील उलगडा करु शकतात. पण कितीही स्वप्ने एकत्र केली तरी इतर 
अनुभवं आले तसेच का येतात याचा उलगडा करु शकत नाहीत. एवढेच नव्हे तर ही सारी 
स्वप्ने परस्पराशी देखील विसंगत असतात.'१") गूढानुभूति स्वप्नाप्रमाणेच परस्परांशी देखील 
सुसंगत नसतात. याबद्दल '*गूढवबादाचा गौप्यस्फोट या प्रकरणात चर्चा आहे 

पाण्यात बुडालेली काठी वस्तुत: वाकडी नसताना वाकडी दिसते हा एक जागृतीतील 
भास आहे. पाण्याबाहेरची काठी सरळ दिसणे हा जागृतीतील अनुभव खरा व पाण्यातील काठी 


विज्ञान आणि चमत्कार / ३३४ 


बाकडी दिसते असा जागृतीतीलच अनुभव खोटा असे आपण म्हणतो कारण पाण्यातील 
काठी डोळ्यांना वाकडी दिसली तरी इतर इंद्रियांना ती सरळच वाटते. इतर अनुभवावरुन 
किरणांच्या वरक्कीभबनाचे ज्ञान होते व पाण्यातील काठी वाकडी दिसण्याचीही उपपत्ति लागते 
सर्व अनुभवात सुंसगति व उपपन्नता निर्माण करणाश अनुभव खरा व एकाण्डा असंगत अनुभव 
खोटा ही अनुभवाच्या सत्यतेची कसोटी आहे 

अनुभबाच्या सत्यतेचे लक्षण अनुभवाचा विषय सत्य असणे हे आहे. हे सत्यत्व 
पडताळून कसे पहावे याची सुसंगति ही कसोटी सांगितली आहे. 

अनुभवाच्या बाबतीत सत्यतेची कसोटी व सत्यतेचे लक्षण यात याप्रमाणे फरक 
असला तरी वस्तूच्या सत्यतेचे लक्षण ब ती पडताळून, पाहण्याची कसोटी ही एकच आहेत. 

स्वप्न, रजुसर्प द पाण्यात बुडालेली काठी बाकडी दिसणे हे अनुभव ज्या कसोट्यांनी 
खोटे ठरतात त्यांच कसोट्यांनी गूढानुभूतिदेखील खोटी ठरते. 

३) भौतिक सत्य हेच काय ते एकमेव सत्य होय हे त्यांनी - म्हणजे वऱ्हाडपाण्ड्यांनी 
- प्रहिपादले आहे. 

असे वाक्य माझ्या लिखाणात कुठे आहे ? “वाणी आणि वाडूमय"' या ग्रंथात 
सौन्दर्याच्या सत्यतेचे विवेचन केले आहे. नीतिमूल्यांच्या सत्यतेचे 'विवेकवादा'त निवेचन 
आहे. सौन्दर्य व नैतिक मूल्ये ही सत्ये भौतिक नाहीत. विनेकवादाला बुध्दिवाद म्हणणे ब 
प्रत्यक्षवादाला भौतिकवाद म्हणणे हे विवेकवाद व प्रत्यक्षबाद मुळीच न समजल्याचे लक्षण 
आहे. 

४) “अणिमा/गरिमादि सिध्दीच्या संदर्भात आपण दिलेली मोठ्या वक्‍त्याची व 
सुंदर स्रीची उपमा गैरलागू आहे, कारण न बोलणारा वक्ता ब अदृश्य स्रीच असू शकत नाही," 

न बोलणारा वक्ता ब अदृश्य सौन्दर्य याप्रमाणेच समाजाच्या कधीच उपयोगी न पडणाऱ्या 
समाजोपयोगी सिध्दि हा वदतोव्याघात आहे. 

५) "0व्ाशण्ारट ८००४11, 7८ या या सिध्दि प्रयोगशाळेत शास्त्रीय 
निकषाखाली सिध्द झालेल्या नाहीत असे आपण म्हणू शकता काय?" 

याबाबत वेब्स्टरच्या विश्वकोशातील खालील निधान पहावे 


*शघायाडपाटधणा घ्टांटाटट (55111 5०0०६] व्रो01( राला (खा 7?9५9/ण01081515) 
॥ा९(४०००९* नाठे स्गालपन्नंभाड.” 

मी रक्षाविज्ञानखात्यात काम करीत असताना तेथील ग्रंथालयातील "11 ॥1८ 1५७116 
० $टशा८€) या नावाचे एक पुस्तक वाचनात आले. त्यात अतीत मानसशास्त्रज्ञांच्या कामाला 
मिथ्या बरिज्ञान ठरविण्यात आले आहे. तेव्हा अतीत मानसशास्त्र विज्ञानसिध्द आहे हा आपला 
दावा वस्तुस्थितीस धरुन नाही. मानसशास्त्राची ही शाखा अजून प्रयोगवस्थेतच आहे. 

६) (रामकृष्णांची) “गूढानुभूति हे मिर्गीचे लक्षण असल्याबद्दल वैद्यकशास्त्रीय पुरावे 
द्याबेत.'' ''मिर्गी झालेली व्यक्ती” '*मी ईश्वर आहे" असे (रामकृष्णाप्रमाणे) म्हणाल्याचे 


विज्ञान आणि चमत्कार / ६३५ 


एकतरी उदाहरण वऱ्हाडपाण्डे देऊ शकतील काय?" 

रामकृष्णांची बाब ही मिरगीची बाब आहे असे त्यांच्या डॉक्टरांचे व आईबापांचे 
देखील मत होते. त्यांच्यावर उपचार होऊ न देता लोकांनी त्यांना साक्षात्कारी ठरविले ब ललित 
कलात प्रतिभा असलेला एक कलावंत मारुन अंधश्रध्दा जोपासणारा एक कायमचा व्याधित 
बनविले, याबद्दल सविस्तर विवेचन विवेकबादाच्या दुसऱ्या आवृत्तीत आहे. 

मिरगी झाल्याने भास होतात ते अमुक एकाच प्रकारचे असतील असा नियम सांगता 
येत नाही. ' अहं ब्रह्मास्मि वगैरे संस्कार मनावर झालेल्या व्यक्तीला मिरगीचा झटका आला तर 
*मी ईश्वर आहे' असाही भास होऊ शकेल. 

साधारणपणे स्वतःला दुसराच कोणी समजणे हे छिन्नव्यक्तित्व म्हणजे 5०1120116- 
॥9 चे लक्षण समजतात. रामकृष्ण मिरगीचे झटके आले असतानाच केवळ नव्हे तर इतर 
वेळेलाही सातत्याने 'मी ईध्वर आहे' असे म्हणाले असतील तर ही बाब छिन्नव्यक्तित्वाची 
देखील होती असे म्हणता येईल. 

रामकृष्ण केवळ मिरगीच्या इटक्यातच भासाच्या अधीन होत नव्हते तर इतरही वेळी 
हुकुमीपणे या भासांचा अनुभव घेऊ शकत होते, एबढेच नव्हे तर आपल्या भक्तांनाही तोच भास 
करविण्याचे त्यांच्यात सामर्थ्य होते. याचा अर्थ असा की त्यांना मोहिनीविद्या अवगत होती. 

७) “ आपला विवेकवाद भावनात्मक गरजावर अवलंबून नाही हे आपण सिध्द केले 
आहे काय?" 

माझा विवेकवाद माझ्या भावनात्मक गरजावरच अवलंबून आहे मग तो तसा नाही हे 
कशाला सिध्द करील बसू ? सत्यनिष्ठा ही माझी भावनात्मक गरज आहे, सारे मोह दूर सारुन 
सत्याचा शोध घ्यायचा हे माझे जीवनमूल्य आहे. मूल्ये भावनावर अवलंबून असतात, बुध्दीवर 
नव्हे. हे मी विवेकवादात स्पष्ट केले आहे असे मला वाट होते पण आपण जे प्रश्न विचारता 
त्यावरुन मी या कामात सफल झालो नाही असे दिसते. 

८) आइन्स्टाइन म्हणतो, '1॥15 लणल) 0०1७1 टीणा 0 0 ७1९५९0९००9 
$पटण 1९9५०2 000९ १0 15 1€४ट्वाटत (0९ पाएणण़ा९॥९॥510162 011४९52 
छि 0४10०28 ० (106.” 

बरील अवतरणावरून निरीश्वरवादच सिध्द होत नाही काय? विश्वाचे तर्कशास्त्रमय 
स्वरुप म्हणजे ईश्वर असे म्हणणे म्हणजे जग निर्माण करणारा, प्रार्थनेला पावणास ब नीतिमूल्ये 
जोपासणारा ईश्वर नाकारणेच होय. आइन्स्टाइनची 51८101 124501102 000९ ही ईश्वराप्रमाणे 
मैतिक शक्ति नाही. मूल्याचे सत्यत्व मानवाधिष्ठित आहे. त्यांचा शोध भौतिक विश्वात घेंता . 
येणार नाही. न , 
आइन्स्टाइनची ही खात्री भावनात्मक आहे यावरुन काय सिध्द होते ? सारे विश्व 
तर्कशास्त्रात बसू शकते हे सिध्द होऊ शकत नाही कारण जोडलच्या सिध्दांताप्रमाणे कोणतीही 
तर्कव्यवस्था त्या व्यवस्थेच्या बाहेर असलेल्या काही तत्वाबर अवलबूंन असते, म्हणून 
आइन्स्टाईन आपल्या विश्वासाला भावनात्मक म्हणतो. पण अधंश्रध्दांच्या मुळाशी असलेल्या 


विज्ञान आणि द्यमत्कार / ६३६ 


भावना व तर्कशास्त्राने पुनीत केलेल्या भावना यात फरक आहे, ही फरक मी विवेकबाद ब भावना 
या प्रकरणात स्पष्ट केला आहे. 

आईइन्स्टाइनच्या अवतरणाप्रमाणेचे 1 ७/८१॥१॥०(॥१५९ ४910 ७८ 510110 58४९ ॥0 
इटा हे प्लँकचे अवतरण आपल्याला ईश्वर, अध्यात्म वगैरेना पोषक वाटते. प्लँकने 
आपल्याला पदोपदी ॥7४॥शा8। चा सामना करवा लागतो असे म्हटले आहे. हे विधान 

_ अध्यात्माला पोषक आहे असे समजून आपले अध्यात्म हे (80०18) आहे, अशी आपणच 
कबुली देत आहात. प्लँकचा विश्वास आपण ॥7४॥०11 दर मात करु शकतो हा आहे, आपण 
[गाण] ला शरण गेले पाहिजे असा नाही. 

“आइन्स्टाइन व प्लँक यांच्या विश्वासाला श्रध्दा म्हणायचे काय ?'' असा प्रश्न 
आपण स्वत:ला विचारला नाही. श्रध्दा ही ज्ञानाची दारे बंद करणारी असते. आइन्स्टाइन वे 
प्लँक यांचा विश्वास ज्ञानपिपासेचे संवर्धन करणारा आहे. 

९) “रसेल, ह्यूमची साक्ष काढून विज्ञानाला अंधश्रध्दा म्हणण्याच्या थराला जातो” 
कार्यकारण भाव हा केवळ एक अनुभव आहे, तो आज एक तर उद्या दुसरा असा देखौल असू 
शकतो. पण असे मानले तर बिस्तबावर ठेवलेले पाणी तापते व ते का याचा शोधच घेता येणार 
नाही. कारण विश्वात कार्यकारणभावाची नियमबध्दता आहे असे मानल्या शिवाय अशा नियमांचा 
शोधच घेता येणार नाही. पण आजपर्यंत असा शोध घेण्यात मानवाला यश आले आहे. म्हणून 
असा शोध यशस्वी होईल असा निश्वास बाळगणे आवश्यक आहे. पण था विश्वासाला श्रध्दा 
म्हणता येणार नाही. कारण तो पुराव्यावर आधारलेला आहे व या विश्वासाने ज्ञानाची प्रगती 
झाली आहे. ईश्वर, पुनर्जन्म वौैरेवरील विश्वासामुळे याप्रमाणे ज्ञानाची वा मूल्याची प्रगती झाली 
आहे असे म्हणता येईल काय ? 

१) प्रोफेसर डॉ. चिंतामणी माण्डे, भरतनगर, नोगपूर - १ 

२) जि. ४७५०18 तर्वाश्‍ब| दाट रफ 0पकालहा$ 1") ४४०३४१) 35183- 
1गण'८ 56003 

आपला, 


नी. र. वऱ्हाडपाण्डे 


। ॥ ३ ॥ 

श्री. नी. र. वन्हाडपाण्डे यांसी, 

स.न, वि. वि. 

आपले २२-३ चे पत्र ६-४ रोजी मिळाले. आपल्या पत्रातील मुद्यांना पुढीलप्रमाणे 
उत्तर देत आहे. । 
१) गळतग्यांचा प्रश्न : ““विवेकवाद' ग्रंथातील आपले प्रतिपादन कोणकोणत्या व किती 
भौतशाखज्ञांची अवतरणे देऊन (त्यांच्या अनुमोदनाने) आपण केले आहे ?” 
वऱ्हाडपांड्यांचे उत्तर : “उत्तर स्पष्ट आहे. 'विवेकवाद' हा भौतिकशास्त्रावरील ग्रंथ नाही. 


विज्ञान आणि चमत्कार / ६३७ 


तो प्रमाणमीमांसेबरील ग्रंथ आहे. ' 


गळतगे : “गळततम्यांच्या प्रश्नाचे उत्तर स्पष्ट आहे, कोणत्याही प्रौतशास्त्रज्ञाची अवतरणे वेऊन 
क्‍ऱ्हाडपांड्यानी आपल्या ' विवेकवाद” चे प्रतिपादन केलेले नाही.” 


“मग बर्‍्हाडपांड्यांनी आपल्या २/३ च्या पत्रात गळतग्यांना ' आपले प्रतिपादन 
कोणत्या भौतिकज्ञाला मान्य आहे ?' असा प्रश्न का विचारला ? “विवेकवादा'त विज्ञानाला 
काहीच स्थान नसते तर हा प्रश्न त्यांनी विचारला नसता. यावरुन हे स्पष्ट आहे की विज्ञानाचे 
प्रमाण हेच प्रमाणमीमांसेत सर्वात महत्त्वाचे प्रमाण आहे." . 


आता गळततग्यांचा प्रश्न : “ विज्ञानाच्या प्रमाणावर बऱ्हाडपांड्यांचा 'विवेकबाद' आधारला 
आहे काय ?” याचे उत्तर देण्यासाठीच गळतग्यांनी 'विवेकवाद आणि गूढानुभूतिवाद' हा लेख 
लिहिला. त्यात हायजेनबर्ग, आईन्स्टाइन इ. भौतशास्त्रज्ञांच्या आधारे स्थलकालाविषयी विज्ञान 
काय म्हणते हे स्पष्ट केले. म्हणजेच स्थलकालाविषयीची 'बिबेकबादी' कल्पना वैज्ञानिक 
निकषावर कशी टिकू शकत नाही, हे दाखवून दिले. याला बऱ्हाडपांड्यांनी 'प्राचार्य गळतगे 
यांचे बौध्दिक अपचन' या हीन अभिरुचीच्या मथळ्याचा लेख लिहून उत्तर दिले. त्याला 
प्रत्युतर देण्यासाठी गळतग्यांनी पुन्हा 'विवेकवाद आणि गूढानुभूतिवाद' हा लेख लिहिला व 
त्यात बिज्ञानातील मूलभूत क्नाँटम व सापेक्षता सिध्दांताच्या जनक शास्त्रज्ञांची अवतरणे देऊन 
पूर्वीच्या लेखातील निष्कर्षाना सविस्तर बळकटी दिली, म्हणूनच “आपल्या 'विवेकवादा' चे 
प्रतिपादन कोणकोणत्या व किती भौतशास्त्रज्ञांची अवतरणे देऊन आपण केले आहे ?” असा 
बऱ्हाडपांड्यांना गळतग्यांनी आपल्या १०-३ च्या पत्रात प्रश्न विचारला. त्याचे उत्तर वर 
वऱ्हाडपांड्यानी जे दिले आहे, त्यावरुन हे स्पष्ट आहे की कोणत्याही भौतशास्त्रज्ञाची अवतरणे 
देऊन त्यांनी आपले 'विवेकवादा ' वरील प्रतिपादन केलेले नाही, म्हणजेच वऱ्हाडपांड्यांचा 
*बिवेकबाद' कोणत्याही वैज्ञानिक प्रमाणावर आधारलेला नाही. म्हणून 'भौतिकी कोळून प्यालेल्या 
अनेक तर्कशास्त्रज्ञांशी माझ्या (ऑक्सफर्डमध्ये) प्रदीर्घ चर्चा झालेल्या आहेत' हे व यासारखी 
इतर वऱ्हाडपांड्यांची वाक्ये म्हणजे माझ्या प्रश्नांना सरळ तोंड देता येत नसल्यामुळे 
बऱ्हाडपांड्यांनी योजिलेल्या बौध्दिक जादुगिरीच्या (फसवणुकीच्या) ' ट्रिकस' (वाचकांचे लक्ष 
विचलित करणाऱ्या क्लृप्त्या) आहेत, असे म्हणावे लागते." 

“जादूगार आपली फसवणुक कळू नये म्हणून केवळ ' ट्रिक्स' च वापरत नाही, उघड 
उघड खोट्याचाही अबलंब करतो, बऱ्हाडपांड्यांनी खोट्याचा कसा अवलंब केला आहे, हे. 
पाहा." ी 
बऱ्हाडपांडे - “ अलेक्सिस कॅरेल नावाचा नोबेल प्राइझ विजेता म्हणतो की आधुनिक 
विज्ञानाने ख्रिस्ती धर्माची सत्यता व हिंदूधर्मासारख्या ख्रिस्तेतर धर्माची असत्यता शाबित केली . 
आहे. भौतिकज्ञांनी भौतिकीबाहेरच्या क्षेत्रात प्रतिपादिल्वेले मत हे आपण [गळतगे] भौतिकीचे ' 
मत समजता. त्यामुळे कॅरेलचे वरील मतही आपल्याला आधुनिक विज्ञानाचे मानावे लागेल,” 
गळतगे - '।विज्ञानाचा स्थलकालाबिषयीचा निष्कर्ष विज्ञानाबाहेरचा म्हणणाऱ्यांना विज्ञान 
कळलेले नाही, एवढेच आपण म्हणू शकतो. 


बिज्ञान आणि चमत्कार / ६३८ 


आता गळतग्यांचा प्रश्न : अलेक्सिस कॅरेलने वरील मत कुठे प्रतिपादिले आहे ? 
वऱ्हाडपांड्यांचा याला आधार काय ? आधार शून्य. वास्तविक बऱ्हाडपांडे म्हणतात याच्या 
उलट अलेकक्‍्सिस कॅरेलचे प्रतिपादन आहे. अलेक्सिस क॑रेलने हिंदूधर्माविरुध्द तर लिहिले 
नाहीच, उलट हिंदूधर्म ज्या घेदांतावर आधारला आहे, त्या वेदांताच्या गूढानुभूतिबादाचे त्याने 
समर्थन केले आहे. याला आधार: पाहा, त्याचा ग्रंथ ७॥व) धट (गा ता0क्त0 प्रकरण 1४” 


२) बऱ्हाडपांडे : “गूढानुभव इतर सर्व अनुभवाशी विसंगत आहे व म्हणून तो स्वप्नतुल्य 
आहे. ११ 

गळतगे : “येथे गूढानुभव इतर सर्व अनुभवांची वरच्या (सर्वोच्च) पातळीवरुन संगति लावतो. 
त्याची स्वप्नाशी तुलना करणे हे स्वप्न आणि गूढामुभूति या दोन भिन्न पातळीवरील अनुभवांची 
गल्लत करणे आहे." 

बऱ्हाडपांडे : “विसंगत व एकांडे असलेले भास इतर अनुभवांचा उलगडा करीत नाहीत. 


गळतगे : “येथे गूढानुभूति हा 'एकांडा भास' आहे हे अगोदरच वऱ्हाडपांडे गृहीत धरतात. 
हे चुकीचे आहे. ती भास आहे की सत्याचा अनुभव आहे, हे वैज्ञानिक निकषावर ठरवायचे 
आहे. त्याविषयी वैज्ञानिकांनी प्रयोग केले असून त्याची माहिती गळतग्यांनी आपल्या “विवेकवाद 
आणि शूढानुभूतिवाद' या लेखात दिली आहे. वऱ्हाडपांड्यांना तो प्रयोग दिसत नाही, हा 
गळतग्यांचा दोष नाही," 

बऱ्हाडपांडे : “याबद्दल 'गूढवादाचा गौप्यस्फोट' या प्रकरणात चर्चा आहे," 

गळतगे : “या 'गौप्यस्फीटा' च्या प्रकरणाचाच 'गौप्यस्फोट' गळतग्यांनी आपल्या विज्ञान 
आणि ब्रुध्दीबाद या ग्रंथातील 'सत्याची बुध्दिवादी कसोटी : एक वैज्ञानिक परीक्षण' या 
प्रकरणात केला आहे." 


खऱ्हाडपांडे - “पाण्यातील काठी डोळ्यांना वाकडी दिसली तरी इतर इंद्रियांना ती सरळच 
वाटते. इतर अनुभवावरुन किरणांच्या वक्रीभवनाचे ज्ञान होते ब पाण्यातील काठी वाकडी 
दिसण्याची उपपत्ती ल!गते." 

गळतगे : ''येथे बऱ्हाडपांडे 'इतर अनुभबाबरुन किरणांच्या वक्रीभबनाचे ज्ञान होते' असे 
म्हणतात आणि अनुभवाच्या वेगवेगळ्या पातळ्या असू शकतात - असतात - हे मान्य 
करतात. याचे कारण व्यावहारिक पातळीवरील अनुभवाची संगती त्याच पातळीवर लावता येत 
नसून ती वेगळ्या, म्हणजे वैज्ञानिक' पातळीवरुन लावली पाहिजे हे आहे. आता वैज्ञानिक 
पातळीवरचा अनुभव हा “जागृती' तील अनुभवच असला तरी तो वेगळ्या - म्हणजे *सामान्य 
जागृती *हून वरच्या 'जागृती 'तील अनुभव आहे. म्हणजे 'जागृती ' च्याही वेगवेगळ्या पातळ्या 
असू शकतात हे मान्य करावे लागते. हे अधिक स्पष्ट करण्यासाठी अणुविज्ञानातील 'कॉर्क' न 
धलुऑन' यांचे उदाहरण घेऊ. कारण वर वऱ्हाडपांड्यांनी “पाण्यातील काठी डोळ्यांना वाकडी 
दिसली तरी इतर इंद्रियांना ती सरळच बाटते' असे म्हटले आहे. पण 'कॉर्क' व 'ग्लुऑन' हे 
कोणत्याही इंद्रियांना न कळणारे कण' आहेत. मग ते 'संत्य' कशावरुन ? तर त्यांचे वरच्या 
(गणितीय) पातळीवर वैज्ञानिकांना 'अस्तित्व' जाणवते म्हणून होय. म्हणजे येथे इंद्रियातीत 


विज्ञान आणि चमत्कार / ६३९ 


अशा जाणिवेची एक वैज्ञानिक पातळी असून ही सामान्य वैज्ञानिक ' जागृती 'हून वरची आहे, हे 
मान्य करावे लागते, अशीच एक स्थलकालाविषयीचीही 'जागृती ' ची वैज्ञानिक व गूढानुभूतीची 
पातळी आहे. ती आहे व ती इतर अनुभवांची संगति लावू शकते, हे कळण्यासाठी आपण . 
“गणितीय वैज्ञानिक' बा 'गूढानुभूतिबादी ' च बनले पाहिजे असे मात्र नाही. (कारण ती 'जागृती' 
येण्यासाठी बरेच कष्ट घ्यावे लागतात.) त्यासाठी त्यांनी केलेले प्रयोग आपण बुध्दीने समजाऊन 
घेऊ शकतो. वऱ्हाडपांडे ते समजाऊन घेऊ शकते नाहीत, (मान्य करणे बाजूलाच) याचे 
कारण त्यांनी आपल्या बुध्दिला *विबेकवाद' नावाची ढापणे (५1175) लावून घेतली आहेत, 
हेच आहे." 

३) वऱ्हाडपांडे : '“'भौतिक सत्य हेच काय ते एकमेव सत्य होय हे त्यांनी म्हणजे 
बर्‍्हाडपांड्यानी - प्रतिपादिले आहे.' असे बाक्‍य माझ्या लिखाणात कुठे आहे?" 

गळतगे : “माझे उपर्युक्त 'सत्याची बुध्दिवादी कसोटी : एक वैज्ञानिक परीक्षण' हे प्रकरण वाचा 
म्हणजे ते वाक्य कुठे आहे, हे कळेल." 

बऱ्हाडपांडे : ''विवेकवादाला बुध्दिवाद म्हणणे व प्रत्यक्षवादाला भौतिकवाद म्हणणे हे 
विवेकवाद व प्रत्यक्षवाद मुळीच न समजल्याचे लक्षण आहे." 

गळतगे : “जो 'वाद' स्वप्न ब गूढानुभूति या दोन भिन्न पातळ्यांवरील अनुभवांची गुत 
करतो त्याला विवेकवाद म्हणणे हे 'विवेक' कशाला म्हणतात हे न कळल्याचे लक्षण आहे 

त्याला 'बुध्दिवाद' मात्र अवश्य म्हणता येईल. कारण बुध्दी वेगवेगळ्या प्रकारची असू शकते 
व एखाद्याच्या बुध्दीला अनुभबाच्य! भिन्न पातळ्या असू शकतात हे न कळणे शक्‍य आहे. जो 
भौतिकवादीही नाही व अध्यात्मवादीही नाही अशा तृतीयपंथी (हिजड्या) प्रत्यक्षवादाचा 
विचार येथे आपल्याला कर्तव्य नाही.'?(१५) 

) आणिमा/गरिमा इ. सिध्दींच्या बाबतीत बऱ्हाडपांडे म्हणतात : “न बोलणारा वक्ता व 
अदृश्य सौंदर्य याप्रमाणेच ग्रमाजाच्या कधीचे उपयोगी न पडणाऱ्या समाजोपयोगी सिध्दी हा 
बदतोव्याघात आहे.” 
गळतगे : *'हा वदतोब्याघात नाही. वऱ्हाडपांड्यांना वदतोव्याधात कशाला म्हणतात हे 
माहीत नाही, वदतोव्याघात म्हणजे आत्मबिरोध. उदा. 'मला जीभ नाही ' हा वदतोन्याधात : 
आहे. कारण जिभेशिबाय असे कोणीही म्हणू शकत नाही. तसे सिध्दीचे नाही. 'समाजाला . 
उपयोगी पडणारी पण तिचा उपयोग न केली जाणारी सिध्दी असते' या म्हणण्यात आत्मविरोध ' 
नाही. कारण सिध्दीची सत्यता व तिचा समाजासाठी उपयोग या अगदी भित्र गोष्टी आहेत. एक 
दुसऱ्यावर अवलंबून नाही-जसे जिभेवर बोलणे अवलंबून आहे. सिध्दीची सत्यता तिच्या 
सामाजिक उपयोगावर अवलंबून नाही, किंवा तिचा सामाजिक उपयोग न करण्यावरही अवलंबून : . 
नाही, म्हणजेच तिचा समाजासाठी उपयोग करणे अथवा न करणे हे ती सिध्दी खरी की खोटी हे ' 
ठरवू शकत नाही. अन्य गोष्ट ठरवू शकते. ते ती सिध्दी प्रात असणारे ठरवू शकतात आणि ते 
त्यांचे ठरविणे हे ती सिध्दी खरी की खोटी यवर अवलंबून नसून ते त्यांच्या आध्यात्मिक वा 
नैतिक स्वातंत्र्याच्या मूल्यावर अवलंबून आहे. अणुशक्तीची सत्यता जशी त्या शक्तीचा 


विज्ञान आणि चमत्कार / ६४० 


समाजासाठी उपयोग होतो की नाही यावर अवलंबून नाही, तसेच हे आहे. अणुशक्ती समाजाच्या 
(भल्याबुऱ्या) उपयोगावर खरी की खोटी हे कोणी ठरवत नाही, अन्य कसोटीवर ते ठरवले 
जाते. सिध्दी हौ अशीच एक शक्ती असून तिच्या उपयोगावर तिची सत्यासत्यता ठरत नाही. 
पण वर्‍्हाडपांडे तिच्या उपयोगाबर तिची सत्यासत्यता ठरवतात. स्वप्न व गूढानुभूति या दोन 
भिन्न पातळीवरील अनुभवांची जशी गल्लत वऱ्हाडपांडे करतात, तशीच येथे सिध्दीची सत्यता 
ब सिध्दीचा उपयोग या दोन भिन्न गोष्टींची ते गल्लत करीत आहेत. बुध्दीची अशी गठत होऊ 
शकते, पण विवेक अशी गल्लठुत करीत नाही. म्हणून गळतगे वऱ्हाडपांड्यांचा *वाद' विवेकवाद 
नसून बुध्दिबाद आहे असे म्हणतात.'? (१ 

५) गळतगे : "(019॥1/0४ब्रा<द, ७९ इ. सिध्दी प्रयोगशाळेत शास्त्रीय निकषाखाली सिध्द 
झालेल्या नाहीत असे आपण म्हणू शकता काय ?'' 


सऱ्हाडपांडे : ''याबाबतीत वेक्ल्टरच्या विश्वकोशातील खालील विधान पाहावे, 
िशजाटवता षटांटाट8 18 ७11 5९९७९९) बण्या ता (एवाव५9/०१०10815(5) 
10९0000080 क्षा0 ७9ालाघडणा६" 
गळतगे : “हे विधान वेब्स्टरच्या कोणत्या प्रतीत आहे ? १९६९ नंतरच्या प्रतीत असेल तर 
अमेरिकेचा १1॥०178॥1 १५५००18000 101 ९ ५009810९1९ 0 50८1108 हा विज्ञानसंघ 
[ज्याच्या एक घटक सभासदाने चंद्रावर माणूस पाठवला] ॥॥115॥123ए1 502106 मध्ये नाही 
असे म्हणावे लागेल ! कारण त्याने त्यासाली वरील सिध्दीची सत्यता सिध्द करणाऱ्या ?819- 
1५४०७००७८४ संघाला मान्यता देऊन आपल्या संघाला जोडून घेतले आहे. (१३1३281 
5संशा०2 है फसवे शब्द आहेत. प्रतिपक्षाला एखादी गोष्ट खोटी (हे सिध्द न करताच) 
सांगण्यासाठी 'जादूच्या कांडी 'प्रमाणे त्याचा काहीजण वापर करतात. पण ती आपले अज्ञान 
लपविण्याचे त्यांचे एक ते साधन असते. उदा. मनाचे स्वतंत्र अस्तित्व 119115१241 9९ंथा०6ला 
मान्य नाही. कारण मेंदूतून मन कसे निर्माण होते हे त्याला अजून कळलेले नाही. आणि जे 
आपल्याला कळत नाही ते अस्तित्वात नाही असे ते मानते ! असे असूनही ९9००७2 
संघाला ते मान्यता देते ! असे अनेक अंतर्विरोध त्यात (1811 51८811 5ट2९ मध्ये) आहेत. 
त्याला सत्याचा मक्तेदार समजून त्याच्याकडे स्वतःची बुध्दी गहाण टाकणाऱ्याजवळ स्वतंत्र 
विचार करण्याची शक्ती नाही असे समजावे.) 


बऱ्हाडपांडे ; “ 11.0८ !ए४॥८ ० 87९॥10€' या मावाचे एक पुस्तक वाचनात आले. त्यात 
अतीत मानसशास्त्राच्या कामाला मिथ्याविज्ञान ठरविण्यात आले आहे." 


गळतगे : “1 ॥९ [9०० $शा%८ या पुस्तकाच्या लेखकाचे नाव वऱ्हाडपांडे का सांगत 
नाहीत ? कदाचित्‌ ते विसरले असावेत. म्हणून मी ते सांगतो. या पुस्तकाचा लेखक मार्टिन 
गार्डनर हा असूनं हे पुस्तक 7५॥॥1311 ने 1952 साली प्रसिध्द केले आहे. हा मार्टिन गार्डनर 
अतींद्रिय शास्र खोटे ठरविण्यासाठी कसा बिनदिकतपणे लबाडी व लुच्चेगिरी करतो, याचा 
किस्सा मिलान रिझल या शास्त्रज्ञाने पुराव्यानिशी शास्त्रीय जगाच्या निदर्शनास आणून दिला 
आहे. वऱ्हाडपांड्याना ही गोष्ट माहीत नाही असे दिसते. (याला पुरावा: पाहा - 101181 0 


विज्ञान आणि चमत्कार / ६४१ 


ए्रावा७>यागण०” $ट!. ।990 चा अंक) वऱ्हाडपांड्यांनी लबाड माणसाची साक्ष अज्ञानाने 
काढली असेल तर ती एकवेळ क्षम्य म्हणता थेत असले तरी संपूर्ण अतींद्रिय विज्ञान - जे 
हजारे शास्त्रज्ञांनी आपले संपूर्ण आयुष्य वेचून उभे केले आहे ते - एखाद्या व्यक्तीच्या साक्षीने 
संपूर्ण खोटे ठरविणे हा प्रकार निंद्य आहे. 

६) गळतगे : '“गूढानुभूती हे मिर्गीचे लक्षण असल्याबद्दल वैद्यकशास्त्रीय पुरावे द्यावेत.” 
“मिरगी झालेली व्यक्ती *मी ईथर आहे' असे (रामकृष्णाप्रमाणे) म्हणाल्याचे वऱ्हाडपांडे एक 
तरी उदाहरण देऊ शकतील काय ?" 

बऱ्हाडपांडे : “रमकृष्णांची बाब ही मिरगीचीच बाब आहे असे त्यांच्या डॉक्टरांचे ब आईबापांचे 
देखील मत होते. याबद्दल सविस्तर विवेचन बिवेकवादाच्या दुसऱ्या आवृत्तीत आहे.” 
गळतगे : “रामकृष्णांना मिर्गी होती की नाही हा गळतग्यांचा प्रश्न नसून गूढानुभूती हे मिर्गीचे 
लक्षण आहे काय - तसे ते असल्याबद्दल वैद्यकशास्त्रीय पुरावे आहेत काय, हा प्रश्न आहे. 
याविषयी कसलेही शास्त्रीय पुरावे न देता कितीही सविस्तर विवेचन केले तती त्याची शास्त्रीय 
किंमत शून्य आहे. गळतग्यांनी बिचारल्याप्रमाणे *मी ईथर आहे' असे म्हणणाऱ्या एकाही 
मिर्गींगस्त रु्णाचे उदाहरण वऱ्हाडपांडे देऊ शकलेले नाहीत, हे स्पष्ट आहे. '* 'मी ईश्वर आहे' 
असाही भास होऊ शकेल” असा (पोकळ) तर्क लढवून त्यांनी कशीतरी वेळ मारुन नेली 
आहे. आता पुन्हा गळतग्यांचे दुसरे प्रश्न - रामकृष्णांचे ॥- लिखित (105361 वाचणात एकही 
वाचक-शास्त्रज्ञसुध्दा-आजपर्यंत ' ही मिर्गी झालेल्या व्यक्तीची बडबड आहे' असे का म्हणाला 
नाही ? मिर्भी झालेल्या असंख्य रुग्णापैकी एकाही रुग्णाच्या बाबतीत असे 0051८1 का रचले 
गेले नाही ? या प्रश्नांची बऱ्हाडपांडे उत्तर देऊ शकतात काय ?” 

बऱ्हाडपांडे : “साधारणपणे स्वतःला दुसराच कोणी समजणे हे छिन्रव्यक्तित्व म्हणजे 
इला2०ए७॥9चे लक्षण समजतात. रामकृष्ण मिर्गीचे झटके आले असतानाच केवळ नव्हे 
तर इतर वेळेलाही सातत्याने 'मी ईथ्वरर आहे' असे म्हणाले असतील तर ही बाब 
छित्रव्यक्तित्वाची देखील होती असे म्हणता बेईल.' 

गळतगे : “रामकृष्ण सातत्याने 'मी ईश्वर आहे' असे म्हणतच नसत. कधी कधी (भक्तीरसाचा 
परिपोष झाल्यावेळी) ते भावसमाधीत जात असत. भावसमाधीत गेल्यावेळचे त्यांचे फोटो 
उपलब्ध आहेत. ते पाहून 'हा मिर्गीचा इटका आलेल्या किंवा 5112001018 च्या अवस्थेतील 
व्यक्तीचा फोटो आहे.' असे आजपर्यंत कोणत्याही विकृतिमानसशास्त्रज्ञाने म्हटलेले माही. मिर्गी 
झालेल्या किंवा स्किझोफ्रेनियाग्रस्त अशा एखाद्या तरी रुणाचा अशा अवस्थेतील फोटो 
वऱ्हाडपांडे उपलब्ध करुन देऊ शकतात काय ? विकृतिमानसशास्त्रावरील पुस्तकात तो 
दाखवू शकतील काय ? म्हणजेच मिर्गीचा रुण अशा भावसमाधीत जात असल्याबद्दलचे 
बैद्यकशास्त्रीय पुरावे ते देऊ शकतात काय ? असे देखील म्हणतात येते,' “तसेदेखील. 
म्हणता येते' असे वऱ्हाडपांड्याप्रमाणे. एखादी शास्त्रीय बूड नसलेली व्यक्तीच म्हणू शकते.” 


बऱ्हाडपांडे : “आपल्या भक्तांनाही तोच भास ('मी ईश्वर आहे' हा) करविण्याचे त्यांच्यात 
सामर्थ्य होते. याचा अर्थ असा की त्यांना मोहिनीनिद्या अवगत होती." 


बिज्ञान आणि चमत्कार / ६४२ 


गळतगे : “रामकृष्णांना मोहिनीविद्या अवगत होती ह्या आजपर्यंत कुणालाही माहीत नसलेल्या 
गोष्टीचा (जावई) शोध वऱ्हाडपांड्यांनी येथे लावला आहे. याला पुराबा काय ? तर म्हणे 
आपल्या भक्तांनाही 'मी ईश्वर आहे' असा भास ते करवीत होते. याला आधार काय ? शून्य. 
रामकृष्णांनी बुध्दिवादी नरेंद्राचे अध्यात्मवादी विवेकानंदात रुपांतर केले याला मात्र पुरावा आहे. 
हे व्यक्तिरुपांतर त्यांनी मोहिनीविद्येने केले असे बऱ्हाडपांड्यांना म्हणायचे असेल तर असे 
व्यक्तिरुपांतर मोहिनीविद्येने कोणी केल्याचे एक तरी उदाहरण ते देऊ शकतात काय ?" 

७) खऱ्हाडपांडे : (आपला “विवेकवाद' आपल्या भावनात्मक गरजावर अवलंबून नाही हे 
आपण सिध्द केले आहे काय ?' या गळतग्यांच्या प्रश्नाला उत्तर) “माझा विवेकवाद माझ्या 
भावनात्मक गरजावर अवलंबून आहे. मग मी तो तसा नाही हे कशाला सिध्द करीत बसू ?” 
गळतगे : “मग आध्यात्मिक भावनात्मक गरजावर तोंडसुख घेण्याचा वऱ्हाडपांड्यांना काय 
अधिकार ? 'विवेकबादी ' भावनात्मक गरजा आध्यात्मिक भावनात्मक गरजाहून श्रेष्ठ आहेत 
असे ते मानतात काय ? याचे उत्तर पुढील मुद्यात सापडते." 


बऱ्हाडपांडे : “सत्यनिष्ठा ही माझी भावनात्मक गरज आहे. सारे मोह सारुन सत्याचा शोध 
घ्यायचा हे माझे जीवनमूल्य आहे." 

गळतगे : “सत्यनिष्ठ माणूस शास्त्रीय पुराव्यांकडे दुर्लक्ष करतो काय ? शास्त्रीय पुराव्यांकडे 
डोळेझाक करुन सत्याचा शोध घेता येता काय ? अतींद्रिय विज्ञानाने (7495५9००६४ ने) 
सिध्दींचे अस्तित्व सिध्द करणारे शास्त्रीय पुरावे सादर करुनही त्याकडे वऱ्हाडपांड्याप्रमाणे 
पाहण्याचे जो नाकारतो तो कोणताही मोह दूर सारुन नाकारीत नसून (उलट) आपल्या (आंधळ्या) 
“विवेकवादी ' तत्त्वज्ञानावरील आंधळ्या प्रेमामुळे - जबरदस्त मोहामुळे - नाकारतो. अशी 
आंधळी भावनात्मक तत्वज्ञानाची गरज हे कोणाही सत्यनिष्ठ माणसाचे जीवनमूल्य होऊ शकत 
नाही. शास्त्रीय सत्यासाठी कोणतेही तत्वज्ञान दूर सारण्यास तयार असणारी डोळस भावनात्मक 
शास्त्रीय सत्याची गरज हेच कोणाचेही जीवनमूल्य होऊ शकते.” 

८) गळतगे : * आईन्स्टाइन म्हणतो , "गाड दयाजिंणाब टणा शंलींला ० ९ ९श2९० 
९४५९801182 0०४९, याल 5€४टयाटत | ॥ा21120119"लादञ 016 ॥11/6156 
195 गा (0९8 9 (30१." 

बऱ्हाडपांडे : “वरील अवतरणावरुन निरीश्वरवादच सिध्द होत नाही काय ?" 

गळतगे : “वऱ्हाडपांडे येथे दोन भिन्न ईधवरीय संकल्पनांमध्ये गल्ठुत करीत आहेत. आईन्स्टाइनचा 
हा '0०१' ज्यू किंवा ख्रिश्चन यांचा ०९5०14) 04 नसून ज्ञानेश्वरांचा *विश्वात्मक देव' 
(टळाणा९ 006 किवा (ठ्ञ्या1ट (१०15000५॥295) आहे. यालाच * गुढानुभूतिवाद ' म्हणतात. 
खऱ्हाडपांडे : “विश्वाचे तर्केशास्त्रमय स्वरुप म्हणजे ईश्वर असे म्हणणे जग निर्माण करणारा द 
नीतिमूल्ये जोपासणारा ईश्वर नाकारणेच होय. आईन्स्टाइनची ५५७९012850 00१४ ही 
ईश्वशप्रमाणे नैतिक शक्ती नाही. मूल्याचे सत्यत्व मानवाधिष्ठित आहे. त्याचा शोध भौतिक 
विश्वात घेता येणार नाही.” | 


विज्ञान आणि चमत्कार / ६४१९ 


गळतगे : “वरील वाकयावरुन वऱ्हाडपांड्यांना गूढानुभूतिवाद म्हणजे काय हे कळलेले नाही 
एवढेच सिध्द होते. त्यांना हे माहीत नाही की गूढानुभूतिवाद भौतिक व नैतिक शक्तीत मुळीच 
फरक करीत नाही, सर्व विश्वच ईश्वरमय ठरल्यानंतर भौतिक ब नैतिक शक्तीत फरक कुठे उरला 
? केवळ मनुष्यच नन्हे तर संपूर्ण विश्व हे ईश्वराचा एक अंश आहे, असे गूढानुभूतिवादी मानतो. 
गीतेतील (विभूतियोगातील) * विठ्ठभ्याहं इंद कृत्नं एकांशेन स्थितो जगत्‌ |! या वचनात 
हीच कल्पना आहे. म्हणून आईन्स्टाइन वर उद्‌धृत केलेल्या वाक्याच्या अगोदरच्या वाक्याने 
म्हणतो, "१॥॥टोष्टाणा टयाणाड$ ० वा ७10712 90 च्101 01 ॥1211॥[॥1012 ५५१०0 
झगा( एती0 12४6815 1111560 1 शाह झाटा! ठटव्रा]5 ७९ शट 201 (0 एटासटश्‍ट ७७ ०७1 
पैक्षी। कात 0912 ॥1105." अमर्याद (अनंत) (1110018७12 ४1) ने व्यापलेले हे विश्व 
शिटणाचयाद्याझ!९ (मानवी बुघ्दीला न कळणारे) आहे, त्याचा अल्प (किरकोळ) भागच 
आपण बुध्दीने समजाऊन घेऊ शकतो, असे म्हणून आईन्स्टाइन येथे आपली गूढानुभूतिबादी 
दृष्टी व्यक्त करतो. (म्हणूनच त्याने या भौतिक विश्वाला न उघडता येणार्‍या घड्याळाची उपमा 
दिली आहे.) आईन्स्टाइनचा गूढानुभूतिवाद पुढील विधानातून स्पष्ट होतो : 'तशाट गाळा. 
७९१७ ए्रगाष्ट ५५९९१ 2एलांटाा0० 15 1161950105, 181012 500102 0१व एट ह्या 
गात 8९10९. [1९ (0 "याणा 015 800 5च वाट, एता०९द्या 01005 08058 10 
२णातटा द्रा0 ४10 ४५१७००० ॥॥ ३५९० 5 95 ९000 88 0280: ॥15 29८५ 812 2105९0.” खऱ्या 
अर्थाची कला व विज्ञान यांचे उगमस्थान गूढानुभूती हीच आहे, असे येथे आईन्स्टाइन का 
म्हणतो (रसेलही असेच म्हणतो) हे गूढानुभूती स्वप्नवत खोटी मानणाऱ्या वऱ्हाडपांड्यांना 
कधीच कळणार नाही." 
बऱ्हाडपांडे : “* जोडलच्या सिध्दांताप्रमाणे कोणतीही तर्कव्यवस्था त्या व्यवस्थेच्या बाहेर 
असलेल्या काही तत्वाबर अवलंबून असते, म्हणूनच आईन्स्टाइन आपल्या विश्वासाला भावनात्मक 
म्हणतो.” 1 
गळतगे : “संपूर्ण विश्व हे ईश्वरमय ठरल्यानंरत विश्वाच्या व्यवस्थेबाहेर - ईश्वराच्या बाहेर - 
काही असू शकत नाही. तेव्हा बरील वऱ्हाडपांड्याचे ०06) च्या गणिती सिध्दांताविषयीचे व 
आईन्स्टाइनच्या भावनात्मक विश्वासंबंधीचे सर्व म्हणणे गूढानुभूती न समजल्यामुळे निर्माण 
झालेले म्हणून अप्रस्तुत ठरते.'* 
बऱ्हाडपांडे : “ आईन्स्टाइनच्या अवतरणाप्रमाणेच '1! ७/८ १110111802 द्विधा ७५८ 0016 
॥३४९॥0 ४९९॥०९' हे प्लँकचे अवतरण आपल्याला [गळतग्यांना] ईश्वर, अध्यात्म यांना पोषक 
वाटते." ी 
गळतगे : '“येथे गळतगे प्लँकला काय वाटते हे सांगत आहेत. स्वतःला काय वाटते हे 
सांगत नाहीत वऱ्हाडपांड्यांनी अज्ञानातून दुसऱ्यांवर आरोप करु नयेत. उदा. $लल्या॥ 
नै(ळण्क्ाभगाश या ग्रंथात प्लँक म्हणतो, "रलाट्ला द्यावपबरापा9 लेश ९6 गाद पडि पट 
१०७४] 1 5९०0ा0,12/९ शा 0118३१2 4810151500 ल5ा 910 0081011511, 
काठे वहया डाएट. ॥॥2 91170 ण "ि' ७8 लात ॥.5 910/495 0260 ययात 


बिज्ञान आणि चमत्कार / ६४४ 


91७१४५ ५१1 ७९ "01 (0 000 !' ” येथे स्वतः प्लँकच “ईश्वराकडे चला !' अशी धर्माप्रमाणे 
(अध्यात्माप्रमाणे) विज्ञानाचीही हाक आहे असे म्हणतो, (येथे ' धर्म' हा शब्द 'अध्यात्मा' च्या 
अर्थाने वापरला आहे. कारण अध्यात्मच अंधश्रघ्देविरुध्द लढू शकते. धर्म नाही.) आधुनिक 
भौतविज्ञानाचे अधिष्ठान असलेल्या क्नाँटम सिध्दांताचा एक जनक शास्त्रज्ञ अध्यात्माप्रमाणेच 
(गूढानुभूतिवादाप्रमाणेच) विज्ञानाचीही “ईश्वराकडे चलण्याची हाक' आहे, असे का 
म्हणतो, हे आंधळ्या बुध्दिवादाची ढापणे लावून घेतलेल्या वऱ्हाडपांड्याना मुळीच कळणार 
नाही. कळावे अशी अपेक्षाही नाही.'' 

बऱ्हाडपांडे : “प्लॅकने आपल्याला पदोपदी 1714110181 चा सामना कराबा लागतो असे 
म्हटले आहे. हे विधान अध्यात्माला पोषक आहे असे समजून आपले अध्यात्म हे 1131118) 
आहे अशी आपणच [गळतगे] कबुली देत आहात. प्लँकचा विश्वास आपण 17४४७8 वर 
मात करु शकतो हा आहे, आपण ॥7॥ गाड! ला शरण गेले पाहिजे असा नाही." 


गळतगे : “ प्लँक पदोपदी आपल्याला (181101181 चा सामना करावा लागतो असे का म्हणतो, 
हे वऱ्हाडपांड्यांना माहीत नाही. म्हणून आपण ॥7४१०॥४॥ बर मात करु शकतो, हे स्वतःचे मत 
प्लँकवर ते लादतात. प्लँक हा आईन्स्टाइनप्रमाणेच गूढानुभूतिवादी होता. आईन्स्टाइन जसे 
अनंताने व्यापलेले हे विश्व मानवी बुध्दीला समजणे शकय नाही असे मानत होता, तसेच 
प्लँकही मानत होता. बुध्दीला न समजणाऱ्या विश्वाच्या या स्वर्पालाच तो 11121०04 म्हणतो. 
हे माहीत नसल्यामुळे बऱ्हाडपांड्यांनी वरीलप्रमाणे अकलेचे तारे तोडले आहेत. प्लँक असे 
का म्हणत होता याला (आईन्स्टाइनप्रमाणेच) वैज्ञानिक कारण आहे. आधुनिक भौतविज्ञानाचा 
आधारस्तंभ असलेला काँटम सिध्दात - ज्याचा स्वत: तो जनक आहे - हाच मुळी पव॥या 
आहे. तो तसा 17४०91 असल्यामुळेच नील्स बोहर॑ या दुसऱ्या एका क्काँटम सिध्दांताच्या 
प्रबर्तकाने *क्ा४खा2 ४१0०15 ॥0( झा०0९९१ 09 (रेपढण[घाया गुगाटळ४ ॥85 ॥0[. 125000 
1' असे उदार काढले आहेत. रिचर्ड फेनमन या आणखी एका प्रसिध्द क्राँटम शास्त्रज्ञाने (जो 
त्यातील 'पाथ इंटेप्रल' चा जनक आहे.) याच्याही पुढे जाऊन असे स्पष्ट म्हटले आहे : “] 
[॥॥६,॥ ७ $र्वा०1४ 9०४ पॉ ॥ण००09 णातटॉया0ड १ेण०ग[ता गाला १25." जो एकाण- 
१४! आहे, तो सिध्दांत कोणाल।ही समजलेला नाही या म्हणण्यात अजिबात अतिशयोक्ति नाही. 
गंमत अशी की त्या सिध्दांताला ।॥॥०॥| स्वरुप देण्याच्या डेव्हिड बोहम, व्हीलर, एव्हरेट इ. 
शास्त्रज्ञांच्या प्रयत्नांमुळे तो अधिकच “आध्यात्मिक', अधिकच 'गूढ' बनला आहे! (अध्यात्म 
पणपंणाध आहे असे म्हणणाऱ्या बऱ्हाडपांड्यांनी हे लक्षात घ्यावे !)” 

वऱ्हाडपांडे : “ आईन्स्टाइन व प्लँक यांच्या विश्वासाला श्रध्दा म्हणायचे काय ? असा प्रश्न 
आपण (गळतगे) स्वत:ला विचारला नाही. श्रध्दा ही ज्ञानाची दारे बंद करणारी असते." 
गळतगे : “ आईन्स्टाइन आणि प्लँक हे '0०6' मानणारे होते ते कोणत्या 'विश्वासा ' मुळे ? 
ज्ञानाची दारे बंद करणार तो 'निश्वास' आहे, असे समजणाऱ्या बऱ्हाडपांड्यानी आईन्स्टाईनच्या 


पुढील अवतरणावर चिंतन करावे ; “001०९५८ |10००॥९१५९ ७0४10६5 ७5 ५॥॥॥ 0७८1 
पझा१0१ाठा(8 09 ७0८ १0॥७४टाल रज टशाचाय लात ७. 0९ 0 0ाअ2 2031 (50 ७0 
पटणारा 11110810०९ 00 9०९ ७०पा2९. गृ ]ता0५॥९0६९ ७0 5 


विज्ञान आणि चमत्कार / ६४५ 


झाली 15 कणाद, ७0.15 50 ॥1८ 0950012 0 बला 95 9 2४५02 ७181 एहापा0( 
०२८ 8४७ ऐट ]|७ील्शाजा द्यात पी8 ४91४७ ७ ताट वभूशाक्षाला 0७चात शायर ४89 
०१९0१४९ ण १8३१3, तिलट कट ब्ि९६, धाटालिजिट, 2 115 ० ता [जय लाद 


पणारलू५॥णा ७ 00 ६४8102.” 

९) “विज्ञानाचा कार्यकारणभाव हाच मुळी तर्कबाह्य आहे. रसेल ह्यूमची साक्ष काढून विज्ञानाला 
*अंधश्रध्दा' म्हणण्याच्या थराला जातो” या गळततग्यांच्या विधानावर वऱ्हाडपांडे म्हणतात, 
*““(कार्यकारणभावाच्या) विश्वासाला श्रध्दा म्हणता येणार नाही. (कारण) या विश्वासाने ज्ञानाची 
प्रगती झालेली आहे. ईश्वर, पुनर्जन्म वौरेवरील विश्वासामुळे असे म्हणता येणार नाही." 
गळतगे : ''कार्यकारणभाबाला जेव्हा रसेल ह्यूमची साक्ष काढून * अंधश्रध्द' म्हणतो तेंव्हा 
त्या भावाने ज्ञानाची प्रगती होत नाही असे त्याला म्हणायचे नाही. विश्व समजून घेण्याविषयीचा 
विज्ञानाचा मूलभूत आधार जो कार्यकारणभाव तो '॥॥॥०1०]' आहे, असे रसेलला येथे 
सुचवायचे आहे, हे वऱ्हाडपांड्यांच्या लक्षात आलेले नाही. या समस्येला वऱहाडपांड्यांजवळ 
त्यांच्या बुध्दिवादाजवळ उत्तर नाही. ईथ्रराविषयी वर विवेचन आलेच आहे. पुनर्जन्म हा आता 
कोणाच्याही विश्वासाचा प्रश्न राहिलेला नाही. त्याविषयीच्या शास्त्रीय पुराव्यासाठी 191 512५९15011 
यांचे त्याविषयावरील ग्रंथ पाहावेत.” 


१०) डॉ. मांडे व डॉ. हातवळणे यांना आपण दिलेल्या पत्त्वाव! आजच पत्रे लिहिली आहेत. 


आपला, 
अद्वयानंद गळतगे 


(डॉ. मांडे व डॉ. हातवळणे यांनी प्रस्तुत लेखकाने त्यांना लिहिलेल्या पत्राची साधी पोहोचही 
दिली नाही. उत्तर देणे दूरच.) 
र ,.)309 


परिशिष्ट १ - संदर्भ टीपा* 


(१) 'अध्यात्मावरील विश्वास' हा शब्दप्रयोग चुकीचा आहे. अध्यात्म हा विश्वासाचा (किंवा 
श्रध्देचा) विषय नाही. अनुभवाचा आहे. अनुभवप्रमाणावर अध्यात्माच्या सत्यत्त्वाची प्रचीती . 
कोणीही घेऊ शकतो. मात्र हे अनुभवप्रमाण इंद्रियप्रत्यक्ष नसून अतींद्रियप्रत्यक्ष (प्रमाण) ' 
असते. अतींद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण न मानणाऱ्या तत्त्वज्ञानालाच “बुध्दिवाद' (ज्याला वऱ्हाडपांडे 
अज्ञानाने 'विवेकबाद' म्हणतात) म्हणत असून तो कसा खोटा व अशास्त्रीय आहे, हे प्रस्तुत 
लेखकाने 'विवेकवाद ब गूढानुभूतिबाद' या मथळ्याच्या विज्ञान आणि बुझ्दिवाद या ग्रंथातील 
शेबटच्या दोन प्रकरणातून सप्रमाण दाखवून दिले आहे. (हे दोन लेख मुळात बऱ्हाडपांड्यांच्या 
विवेकवाद या ग्रंथातील गूढानुभूतिबादावरील टीकेला उत्तर देणारे असून ते 'पैलतीर' दिवाळी 


$* या टीपा ग्रंथ प्रकाशनाच्या वेळी जोडल्या आहेत. 


विज्ञान आणि चमत्कार / ६४६ 


वार्षिकाच्या १९९५ व १९९६ या अंकातून प्रथम प्रसिध्द झाले होते. दुसरा लेख माझ्या 
पहिल्या लेखाला वऱ्हाडपांड्यांनी दिलेल्या उत्तराला प्रत्युत्तर देणारा आहे.) 


(२) 'पुरावे* हा शब्दही चुकीचा आहे. येथे 'पुरावे' या शब्दाने वऱ्हाडपांड्यांना *भौतिक 
पुरावे' (इंद्रियप्रत्यक्ष) म्हणायचे आहे. पण अध्यात्म हा भौतिक पुराव्यांनी (इंद्रियप्रत्यक्षाने) 
सिध्द करावयाचा विषय नाही. 'अध्यात्म' याचा अर्थच ' अतींद्रिय' (अभौतिक) असा आहे. 
असे जरी असले तरी 'अतींद्रिय' हे भौतिक स्वरुपात क्रचित प्रकट होऊ शकते. असे ते प्रकट 
होण्यालाच *चमत्कार' समजण्यात येते. वास्तविक ते अतींद्रिय केव्हा, कुठे ब कसे (कोणत्या 
नियमानुसार) प्रकट होते, हे भौतिक शाक्त सांगू शकत नाही, त्यामुळे भौतिक शास्त्रालाच 
अंतिम सत्याचे मक्तेदार समजणारे लोक (आणि बुध्दिवादीच भौतिक सत्याला अंतिम सत्याचे 
मक्तेदार समजतात) चमत्कार (आणि पर्यायाने अध्यात्म) नाकारतात. ते खोटे म्हणतात, 
अशा लोकांसाठी अतींद्रियाचे भौतिक पुरावे (ज्यांची भौतिक शास्त्र उपपत्ती देऊ शकत नाही) 
सादर करुन बुध्दिवाद ही सर्वात मोठी अंधश्रध्दा कशी आहे हे वैज्ञानिक निकषांवर दाखवून देणे 
आगत्याचे ठरते. त्यासाठीच प्रस्तुत लेखकाने * विज्ञान, बुध्दिबाद आणि चमत्कार' या ३ 
खंडाच्या बृहदूग्रंथाचा प्रपंच केला आहे. 


(३) 'ज्या सिध्दींचा काहीही सामाजिक उपयोग नाही अशा सिध्दी असू शकतील. अशा 
सिध्दींचे सत्यत्व पारखण्यास सामाजिक उपयोग ही कसोटी वापरता येणार नाही' या 
आपल्या वाक्‍्यांनी बऱ्हाडपांड्यांनी 'सिध्दींच्या सत्यत्वाची कसोटी सामाजिक उपयोग नाही' 
हा प्रस्तुत लेखकाचा मुद्दा मान्य केल्यासारखेच होत नाही काय ? तरीही बऱ्हाडपांडे 'सामाजिक 
उपयोग हीच सिध्दींच्या सत्यत्वाची कसोटी होय, असे कसे मानतात ? हा त्यांचा अशास्त्रीय 
हेकटपणा ठरत नाही काय ? “अशास्त्रीय' म्हणण्याचे कारण कोणत्याही गोष्टीच्या सत्यत्वाची 
शास्त्रीय कसोटी एकच असू शकते. दोन नाही. 


(४) हे केवळ औपचारिक पलायनवादी उत्तर आहे. माझी पुस्तके ज्यांनी मुळी वाचलेलीच 
नाहीत - ज्यांना ती वाच,जयाचीच नाहीत - ते त्यात नसलेल्या विधानाचा माझ्यावर आरोपच 
करु शकणार नाहीत ! यात वऱ्हाडपांड्यांचा कोणता गुण (पराक्रम) आहे ? 


(५) मीही 'माझे विज्ञान आणि बुध्दिवाद हे पुस्तक वाचल्याशिवाय आपल्याशी चर्चा 
सार्थ होणार नाही” असे म्हणू शकतो. मी वऱ्हाडपांड्यांचे विवेकवाद हे पुस्तक वाचल्याचा 
माझ्या (उपर्युक्त टीप १ मध्ये उल्लेख केलेल्या) लेखात पुरावा देऊनही ते पुन्हा माझ्यावर हा 
आरोप करतात ते त्यांच्या पुस्तकाची २ री आवृत्ती मी विकत घ्यावी यासाठीच असावे ! 


(६) असा दावा मीं मांडलेला नाही. प्रत्यक्षात याच्या उलट “दावा मांडला ' होता. पाहा त्या 
लेखाच्या शेवटी जोडलेली टीप. ती वाचकांच्या माहितीसाठी येथे पुन्हा उद्धृत करतो : 
“विज्ञानाचा आणि गूढानुभूतीचा अर्थाअर्थी काही संबंध नाही. (गूढानुभूतिबाद बिज्ञानावर 
अवलंबून नाही किंवा त्याला विज्ञानाच्या कुबड्यांची जर्री नाही. गूढानुभूतिबादाचा जन्म 
विज्ञानाच्या जन्माच्या हजारे वर्षे पूर्वी झालेला आहे) विज्ञान गूढानुभूतीचा पुरस्कार करीत 


विज्ञान आणि चमत्कार / ६४७ 


असेल तर तो त्याचा प्रश्न आहे.” आपल्या म्हणण्याविरुध्द सादर केलेल्या पुराव्याकडे दुर्लक्ष 
करण्याची बऱ्हाडपांड्यांची ही नेहमीचीच सवय आहे. 


(७) डॉ. मांडे ब डॉ. हातवळणे या “दोघांनीही या लेखकाला भौतिकीचे काही कळत नाही 
असे मत दिले” असे बऱ्हाडपांड्यांनी आपल्या पत्रात जे विधान केले आहे, त्यला उद्देशून मी 
हे म्हटले आहे. 


(८) ही जबाबदारी वऱ्हाडपांड्यांनी योग्यरीतीने पार पाडलेली नाही. उदा. कालाविषयीची 
वर्‍हाडपांड्यांची विवेकवाद ग्रंथातील विधाने भौतिक विज्ञानाला धरुन नाहीत. ते कसे हे 
प्रस्तुत लेखकाने आपल्या 'विवेकवाद आणि गूढानुभूतिवाद' या 'पैलतीर' १९९५ दिवाळी 
अंकातील लेखात आईन्स्टाइन हायजेनबर्गप्रभूति वैज्ञानिकांच्या सिध्दांताच्या ब विधानांच्या 
आधारे दाखवून दिले आहे. (हा लेख बिज्ञान आणि बुध्दिवाद ग्रंथातील १० बे प्रकरण 
आहे.) 


९) बट्राँड रसेल हा तत्त्वज्ञ होता. शास्त्रज्ञ नव्हता. प्रत्येक तत्त्वज्ञाचे स्वत:चे एक तत्त्वज्ञान 
असते. काही जणांचा पंथही असतो. रसेलचाही होता. (शास्त्रज्ञांचे मात्र पंथ नसतात. असतील 
तर तत्त्वज्ञ म्हणून असतील. शास्त्रज्ञ म्हणून नव्हे.) रसेल व बऱ्हाडपांडे एकाच बुध्दिवाद 
(॥॥ा॥्या) नांवाच्या पंथाचे अनुयायी आहेत. अशा परिस्थितीत रसेल वऱ्हाडपांड्यांच्या 

विवेकवादा ' तील दोष कसा दाखवून देईल ? 


(१०) डॉ. मांडे मला उद्देशून '*या लेखकाला भौतिकीचे काही कळत नाही ' असे म्हटल्याचे 
बऱ्हाडपांडे म्हणतात. मी अज्ञानग्रस्त विधाने केली आहेत असे तेही माझ्या नाबतीत म्हटल्याचे 
बऱ्हाडपांडे म्हणत नाहीत, कारण विज्ञानाविषयी मी स्वतःची कोणतीही विधाने केलेली नाहीत. 
सर्व विधाने प्रसिध्द वैज्ञानिकांच्या आधारे (त्यांच्या अनुमोदनाने) केली आहेत. तरीही डॉ. 
मांडे मला भौतिकीचे काही कळत नाही असे म्हणत असतील तर ते वैज्ञानिक म्हणून म्हणत 
नसून तत्त्वज्ञ म्हणून - आणि तेही वऱ्हाडपांड्यांच्या पंथातील (बुध्दिवादी) तत्त्वज्ञ प्हणून 
म्हणत आहेते हे स्पष्ट आहे. (कारण आधुनिक विज्ञान बुध्दिवादाच्या विरोधात गेले आहे.) 


(११) 'स्टैब्रिग' नांवाचा कोणी तत्त्वज्ञ होऊन गेल्याचे ऐकीवात नाही. संभव असा दिसतो की 
वऱ्हाडपांड्यांना येथे 'स्टेबिंग* म्हणायचे असावे. कारण स्टेर्बिंग (सुसान) नाबाची एक तत्त्वत 
बाई होऊन गेली असून ती रसेलच्याच तत्त्वज्ञान पंथातील होती, तिने जीन्स व एडिंग्टन यांच्या : 
ग्रंथांव, सडकून टीका करणारे ए1110505॥9 त 0९ शा ?ंल॑$| या नांवाचे एक पुस्तक 
१९३७ साली लिहिले होते. पण विशिष्ट पंथाच्या दृष्टिकोनातून ते लिहिले गेलेले असल्यामुळे 
त्याची त्या दोघाही शास्त्रज्ञांनी मुळीच दखल घेतली नव्हती. हे पुस्तक प्रस्तुत लेखकाने १९५४ 
सालीच वाचले होते न 


(१२) ब्रॉड हा वास्तववादी तत्वज्ञ (२९०1५) होता. त्याचा उल्लेख करताना वर्‍्हाडपांडे हे 
विसरलेले दिसतात की ते (बऱ्हाडपांडे) स्वप्नवत्‌ खोटी मानत असलेली गूढानुभूती तो 
(ब्रॉड) सत्य मानत होता. (ही गोष्ट त्यांच्या टीकेला प्रत्युत्तर देणाच्या माझ्या “विवेकवाद | 


बिज्ञान आणि चमत्कार / ६४८ 


आणि गूढानुभूतिबाद' या दुसर्‍या लेखात मी स्पष्ट केली आहे. पाहा : विज्ञान आणि 
बुध्दिवाद, प्रकरण ११) तसेच त्याने भुतांचे अस्तित्व व इतर अशाच अतींद्रिय घटना ज्या 
बऱ्हाडपांड्यांच्या बुध्दिवादात बसत नसल्यामुळे ते खोट्या मानतात, सत्य असल्याचे आपल्या 
ग्रंथातून पुराव्यानिशी प्रतिपादिले आहे, हेही त्यांना माहीत नसावे, अगर ते सोयिस्करपणे 
विसरले असावेत. (पाहा, विज्ञान आणि बुध्दिबाद, पृ. ६८, ७०, ८२, २३८) 


(१३) पाश्चात्यांची तत्त्वज्ञाने जगण्यासाठी नसतात तर केवळ शाब्दिक ब तार्किक कसरतीसाठी 
असतात हे दाखवून देणारे जोड हा तत्त्वज्ञ एक उत्तम उदाहरण आहे. उदा, जोड नेहमी रेल्वे 
्वात्याला फसवत असे. एकदा तो असाच बिनतिकीटाचा प्रवास करताना सापडला ब रेल्वे 
खात्याने त्याला दंड केला. त्याची लैंगिक नीतीही अशीच शिथिल होती. त्याने असे म्हटल्याची 
नोंद आहे की जी स्त्री माझ्याशी झोपायला तयार नाही तिच्याशी बोलण्यात मला रस वाटत 
नाही ! (पाहा, १४१९, 0. ४९, 0.183, जब्यघ0०) 


(१४) वऱ्हाडपांड्यांच्या या बिधानामुळे दोन प्रश्न उपस्थित होतात. एक, गेल्या तीन हजार 
वर्षात ज्या तत्त्वज्ञानी चुका केल्या असे बऱहाडपांडे म्हणतात ते तत्त्व कसले ? आणि दोन, 
तीन हजार वर्षानंतर त्यांच्या चुका दाखवून देणार्‍या वर्‍्हाडपांड्यांच्या *डझनवारी तत्त्वज्ञांना 
असा कोणता एकदम साक्षात्कार झाला की ज्यामुळे एकदम त्यांना त्यांच्या चुका कळल्या ? या 
दोन्ही प्रश्नांचे उत्तर वऱ्हाडपांड्यांकडे आहे काय ? पण वस्तुत: वऱ्हाडपांड्यांचे हे निधानच 
मुळात खोटे आहे. कारण तत्त्वह कधीच चुका करीत नाहीत. ते फक्त आपले स्वत:चे तत्त्वज्ञान 
मांडतात. एरव्ही अनेक तत्त्वज्ञाने (जी कचित परस्परविरोधी असतात) का उदयाला आली 
असती ? याच्या उलट वैज्ञानिकांच्या हातून चुका होतात. कारण शास्त्रीय प्रयोगांनी ते सत्याचा 
शोध घेत असतात. आणि प्रयोगात सतत सुधारणा होत असतात. म्हणून वैज्ञानिकात 
तत्त्वज्ञाप्रमाणे "पंथ' निर्माण होत नाहीत. (सत्यात पंथ असूच शकत नाहीत) पंथ निर्माण 
झालेच तर तत्त्वज्ञ म्हणून निर्माण होतील. शास्त्रज्ञ म्हणून नव्हे. 


(१५) वऱ्हाडपांड्यांचे हे पश्चात्‌ बुध्दीचे स्पष्टीकरण आहे. आणि ते भ्रामक आहे. *जागृतीत 
काल सत्य आहे असा प्रत्यय सर्वांना येतो.' या वाक्यात 'जागृती ' शब्दाला प्राधान्य आहे. 
कारण तो शब्द गूढानभूती 'स्वप्नवतू' खोटी म्हणून तिची (गूढानुभूतीची) ज्याच्याशी त्यांनी 
तुलना केली आहे त्या 'स्वप्न' शब्दाचा प्रतिद्दंदी शब्द असल्याने महत्वाचा आहे. आणि 
म्हणून स्वप्न खोटे या गृहीतकृत्यावर “जागृतीतील' (काल सत्य असल्याचा) अनुभव सत्य 
म्हणणारा बऱ्हाडपांड्यांचा बाद म्हणजेच “जागृती हीच सत्याची कसोटी ' म्हणणारा त्यांचा 
बाद आहे है माझे म्हणणे खोटे ठरत नाही. *गूढानुभव इतर सर्व अनुभवाशी विसंगत आहे व 
म्हणून तो स्वप्नतुल्य व भ्रामक आहे' हे त्यांचे पुढील वाक्‍य सत्य म्हणून का स्वीकारावे याला 
त्यांनी काहीही कारण (बा पुरावा) दिलेला नाही. उलट मी गूढानुभूतीच्या सत्यत्वाचा पुरावा 
(शास्त्रीय प्रयोग) सादर केला आहे. (पाहा, विज्ञान आणि बुभ्दिवाद, पृ. २२७-८) 


(१६) स्वप्नाविषयीचे वऱ्हाडपांड्यांचे हे सर्व म्हणणे अज्ञानमूलक आहे, ते सर्वच स्वप्नांना 


ब्रिज्ञान आणि चमत्कार / ६४९ 


लागू होत नाही. याविषयीचे विवेचन प्रस्तुतग्रंथात प्रकरण १६ मध्ये आले आहे. 


(१७) बऱ्हाडपांड्यांच्या प्रत्यक्षप्रमाणवादाला तृतीयपंथी (हिजडा) प्रत्यक्षप्रमाणवाद म्हणण्याचे 
कारण असे : बऱ्हाडपांडे यांनी आपण चार्वाकवादी असल्याचे बिवेकबाद या ग्रंथात चार्बाकावर 
एक खास प्रकरण लिहून दाखवून दिले आहे, चार्वाकवाद हा प्रत्यक्ष प्रमाणवादी आहे. उलट 
सौंदर्य ब नीती ही अमूर्त (अप्रत्यक्ष) मूल्ये सत्य असल्याचे वऱ्हाडपांडे प्रतिपादितात. 
वर्‍्हाडपांड्याचे हे प्रतिपादन त्यांच्या चार्वाकीय प्रत्यक्षप्रमाणवादाशी विसंगत आहे, हे स्पष्ट 
आहे. त्यांनी आपल्या या प्रत्यक्षप्रमाणवादाला 'विवेकवाद' हे गोंडस नाव दिल्याने त्यांच्या 
बिचारातील ही विसंगती लपून राहत नाही. चार्वाकवाद हा मुळात देहसुखबादी आहे, वस्तुत: 
चार्बाकवाद प्रत्यक्षप्रमाणवादी ब भौतिकवादी-म्हणजे आत्मा नाकारणारा-बनला आहे ते तो 
मुळात देहाचे सुख हेच एकमेव व खरे सुख मानतो म्हणून होय, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. याच्या 
उलट नैतिक मूल्यावरील निष्ठा ही अनुभवप्रमाणवादातून-म्हणजे आत्मा सत्य मानणाऱ्या 
प्रमाणवादातून-जन्म पावते. अनुभवप्रमाणवाद म्हणजे नैतिक अनुभवांचे अधिष्ठान आत्मा 
आहे, देह नाही, असे मानणारा प्रमाणबाद होय, अशारीतीने अध्यात्मवादी (आत्मा मानणारा) 
अनुभबप्रमाणवादातून नैतिक मूल्यांचा उगम होत असल्यामुळे ती मूल्ये ' अप्रत्यक्ष' असली 
तर सत्य मानतो. याच्या उलट आत्मा नाकारणारा व दृश्य देहच सत्य मानणारा चार्वाकीय 
प्रत्यक्षवाद 'अप्रत्यक्ष ' नैतिक मूल्ये सत्य मानूच शकत नाही, पण बऱ्हाडपांडे ती मूल्ये सत्य 
मानतात. अशारीतीने त्यांचा तथाकथित 'ब्रिवेकवाद' हा आत्मविसंगतीने भरला आहे. म्हणून 
मी माझ्या 'विवेकवाद आणि गूढानुभूतिवाद' या लेखात म्हटले आहे की *“मूल्यामध्ये जो 
. विवेक करतो तो केवळ प्रत्यक्षप्रमाणवादी चार्बाकवांदी असूच शकत नाही; आणि जो चार्वाकवादी 
आहे, तो विवेकवादी असू शकत नाही." (विज्ञान आणि बुध्दिवाद पृ. २६१) म्हणून 
एकीकडे सौंदर्य व नैतिक मूल्ये सत्य मानणाऱ्या व दुसरीकडे आत्मा नाकारणाऱ्या बऱ्हाडपांड्यांच्या 
विसंगत प्रत्यक्षप्रमाणवादाला मी येथे तृतीयपंथी (हिजडा) प्रत्यक्षप्रमाणवाद म्हटले आहे, 
आपल्याला त्याचा विचार येथे कर्तव्य नाही असे मी म्हटले असले तरी हा वाद कसा आंधळा 
आहे, हे स्वत: बऱ्हाडपांड्यानी दिलेले उदाहरण घेऊनच मी माझ्या 'सत्याची बुध्दिबादी 
कसोटी ' या लेखात सप्रमाण दाखवून दिले आहे. (विज्ञान आणि थुथ्दिवाद, पृ.२१८) 


(९८) हे अर्थात्‌ बऱ्हाडपांड्यांच्या पत्रातील मुद्दा खोडून काढणारे (संदर्भोचित) उत्त! झाले. . 
त्यांच्या बादाला 'बुध्दिवाद* म्हणण्याचे मुख्य कारण वऱ्हाडपांडे केवळ प्रत्यक्षप्रमाणवादी 

(चार्वाकवादी) आहेत हे आहे. कारण चार्बाकवाद विवेकवादी असूच शकत नाही. चार्बाकवाद 
आत्मा (अदृश्य) नाकारतो. म्हणजेच तो दृश्य (भौतिक किंवा ऐंद्रिय) जग आणि अदृश्य . 
(आध्यात्मिक बा अतींद्रिय) जग यात विवेक करत नाही. (विवेक म्हणजे वि > बिच्‌ > फरक 
करणे, होय.) म्हणून त्याला बुध्दिवाद म्हणता येईल. कारण काही जणांच्या बुध्दीला हा फक 
न कळणे शक्‍य आहे. आणि हे स्वाभाविकही आहे. कारण माणसाच्या बुध्दी अनेक प्रकारच्या 
असू शकतात. म्हणून गीतेने 'बहुशाखा: अनंताश्र बुथ्दय:' (२.४१) म्हटले आहे. या 
अर्थात्‌ भरकटत जाणाऱ्या (अव्यवसायात्मिका) बुध्दी आहेत. व्यवसायात्मिका (निश्चयात्मक) 


विज्ञान आणि चमत्कार / ६५० 


< न भरकटणारी) बुध्दी मात्र एकच असून तिलाच साधनचतुष्टयात 'नित्यानित्यवस्तुविवेक' 
म्हणून पहिले स्थान दिले आहे. हाच 'आत्मानात्मविवेक' होय. म्हणजे आत्मा (अदृश्य) 
आणि अनात्मा (दृश्य देह) यात फरक करणे होय. कारण आत्मा नित्य आहे, अनात्मा (जड 
देह) अनित्य आहे, आत्मसुख व देहसुख यात निश्चयात्मक बुध्दीच फरक करु शकते, भरकटणारी 
बुध्दी नाही. या निश्चयात्मक बुध्दीला *विवेक' व अशा बुध्दीच्या वादाला “विवेकवाद' म्हणतात. 
तात्पर्य विवेकवाद आणि अध्यात्मवाद एकच आहेत. 

11) 


विज्ञान आणि चमत्कार / ६५१ 


परिशिष्ट - २ 


नाडीभविष्यासंबंधी एका अंधश्रध्दानिर्मूलनवाद्याशी ग्रंथकर्त्याचा 
- _ झालेला पत्रव्यवहार 


प्रकाश घाट्पांडे 
४सी/२ कृत्तीका सोसायटी, 
तेजसहॉल जवळ कोथरुड, 
पुणे - ४११ ०२९, हरि: ५५८०९३८ 
श्री. अद्वयानंद गळतगे दि. १४-३-२००१ 
सप्रेम ममस्कार 
आपले विज्ञान आणि अंधश्रध्दा निर्मूलन हे पुस्तक मी विकत घेऊन वाचले. 
आपण एवढे कष्ट घेऊन सातत्याने लेखन करीत आहात त्यातील मुद्दे पटत नसले तरी या बद्दल 
कौतुक वाटते. 
पुस्तकातले परिशिष्ट चार हे मला लिहिलेले पत्र आपण अंनिसला उत्तर म्हणून म्हटले 
आहे ते योग्य नव्हे, अंनिसचा पत्रव्यबहार हा बोध अंधश्रध्देचा या पुस्तकात आलेला आहे, 
आपण ता.क. मध्ये मी अंनिसचा बौध्दिक कार्यकर्ता आहे असे म्हटले आहे त्याबर आक्षेप 
नाही, पण मी हा पत्रव्यवहार व्यक्तिगत केलेला असताना त्याला अंनिसला उत्तर असे म्हणणे 
तर्काला धरुन नाही. मी माझी पत्रव्यवहाराची प्रत अंनिसचे कार्याध्यक्ष यांना फक्त माहिती करिता 
दिलेली आहे. ज्या लेखाच्या अनुषंगाने पत्रव्यवहार झाला तो लेख आपण छापला असता तर 
वाचकांना आपल्या लेखनाची लिंक लागली असती तसेच दुसरी बाजू आमच्याच भाषेत 
लोकांच्या समोर आली असती. कदाचित आपणास ते गैरसोयीचे असावे. 
त्याच परिशिष्टातील पान क्र. १८७ वरील तळटीपशी मी सहमत आहे. तसा उद्ठेख 
मी पेंडसे यांना लिहिलेल्या पत्रात पण केला आहे. सदर लेख अनेक वेळा मी संस्कारित केला 
असल्याने त्यात बदल होणे स्वाभाविक होते. तो लेख अंनिस वार्तापात्रात छापण्याचे कारण ते 
त्यातील काही मुद्यांशी तती सहमत असावेत. अंनिसचे आवाहन वा आव्हान हा मुद्दा लेखाच्या 
मध्यवर्ती कुठेही नव्हता. पान क्र. १९२ वर तळटीपेत आपण मी शांताराम आठवल्यांचे पुस्तक 
वाचलेच नाही असा तर्क काढला आहे. शांताराम आठवल्यांनी नाडीग्रंथाबर टीका केली : 
आहे. पुस्तकात आत्मानंद यांची मते दिलेली आहेत व ती टीकात्मक आहेत. आपण पूर्वग्रहदूषित 
दृष्टिने पत्र वाचले असावे. ही टीका काही पहिलीच नाही हे वाचकांना समजावे म्हणून तो फक्त 
संदर्भ आहे. 'ते प्रमाण मानावे असे माझे म्हणणे आहे' असा त्याचा गर्भित आपण काढला 
असेल तर त्याला नाईलाज आहे. 
चर्चाही अगस्ति नाडी केंद्र मध्यवती धरुनच केलेली आहे. कारण त्यात नावानिशी 
व्यक्तीगत पट्टी येते. पट्ट्यांची संख्या व कूटलिपी हा मुद्दा स्पर्शूनही दुर्लक्षित राहिला आहे. ज्यां 


विज्ञान आणि चमत्कार / ६५२ 


अर्थी एवढे नाडीबाबक *: त त्या अर्थी ती कूट लिपी फार दुष्प्राप्य आहे असे अजिबात नाही. 
ओक ब आपण मंडत्श «.. एवढा नाडीरकेन्द्रात वट आहे तर आपणच तो कूट लिपीचा उलगडा 
का करीत नाही ? आम्हा पामरांना का सांगता ? आणि पट्ट्यांच्या संख्येविषयी काय ? 
सत्यशोधन आपणासही करायचे आहे ? ते केवळ अंनिस बा फलज्योतिष चिकित्सा मंडळाच्या 
घाटपांडे बा रिसबूड यांनाच करावयाचे नाही. आम्ही संदर्भ देऊन जे मुद्दे मांडतो ते संदर्भ 
आपल्याच वर्तुळातले असतात. जनमानसातील मान्यवर व्यक्तीचे दाखले हे लोकांनी बिचार 
कवा म्हणून आम्ही देतो. अंनिस सुध्दा नवीन असं काहीच खरं सांगत नाही. त्यांनी सांगितलेले 
विचार हे संतांनी व सुधारकांनी केव्हाच सांगितले आहेत. आपण विनाकारण अंनिसला महत्त्व 
देत आहात. आता आव्हानांची कल्पना मात्र जनसामान्यांना मनोरंजक वाटते. पण आव्हान 
प्रक्रिया मात्र प्रत्यक्ष घडत नाही, कारण अंनिसने सांगितलेल्या अटी आयत्यावेळी संबंधीत 
नाकारतात. आम्ही मात्र याकडे आवाहनात्मक वा प्रयोगात्मक पातळीवर बघतो कारण आमचा 
दृष्टिकोण हा फलज्योतिष चिकित्सा असा आहे. 
आपला विश्वासू, 


प्रत माहिती करिता प्रकाश घाटपांडे (सही) 
विंग कमांडर ओक, श्री. दाभोलकर 


2.2... खख सय यमण्प्ण्णाा 
श्री. प्रकाश घाटपांडे 

सप्रेम नमस्कार, 

आपले १४ मार्च २००१ चे पत्न मिळाले. त्यातील आपणाला न “पटणाऱ्या' पुढील 
मुद्यांना हे पत्र उत्तर आहे. 
मुद्दा क्र . १ : “मी हा पत्रव्यवहार व्यक्तिगत केलेला असताना त्याचा अंनिस ला उत्तर असे 
म्हणणे हे तर्काला धरुन नाही." * 
उत्तर : जो लेख अंनिसच्या मुखपत्रात जाहीरपणे छापला जातो तो लेख एखाद्या व्यक्तीला 
पाठविला की त्याविषयीचा पत्रव्यवहार व्यक्तिगत होतो हे अजब तर्कशाख आहे. आपल्या 
जाहीर लेखाला माझे परिशिष्ट ४ हे जाहीर उत्तर आहे, हे ध्यानात घ्या. 
मुद्दा क्र. २ : “ज्या लेखाच्या अनुषंगाने पत्रव्यवहार झाला तो लेख आपण छापला असता 
तर.... कदाचित आपणास ते गैरसोयीचे असावे." 
उत्तर : ज्या लेखाला सडेतोड उत्तर दिले आहे तो लेख गैरसोयीचे म्हणून छापले न जाणे शकय 
नाही. ते न छापण्याचे कारण उघड आहे. 'विंग कमांडर तमाशाचा फड उभा करतात आणि 
त्यात गळतगे ढोलकी वाजबतात' हा त्या लेखाचा मथळाच त्या लेखाचा दर्जा ब वकूब काय 
आहे हे न सांगता जाहीर करतो. तो छापण्याची जरुरी नाही. 


ह हहे 

५ «अंधश्रध्दानिर्मूलन समितीच्या वार्तापत्रा"त छापलेल्या घाटपांड्यांच्या लेखाला विज्ञान आणि 
अंधश्रध्दानिर्मूलन या पुस्तकाच्या परिशिष्ट ४ मध्ये दिलेल्या ग्रंथकर्त्यांच्या उत्तपला उद्देशून हे विधान घाटपाड्यांनी 
केले आहे. (नंतर जोडलेली तळटीप) 


विज्ञान आणि चमत्कार / ६५३ 


मुद्दा क्र. ३: “तो लेख अंनिस वार्तापत्रात छापण्याचे कारण ते (अंनिसवाले) त्यातील काही 
मुद्यांशी तरी सहमत असावेत. अंनिसचे आवाहन बा आव्हान हा मुद्दा लेखाच्या मध्यवर्ती 
कुठेही नव्हता. 

उत्तर : अंनिस घाटपांड्याशी सहमत आहे की नाही हा प्रश्नच नाही ! प्रश्न आहे घाटपांड्यांनी 
अंनिसकडे आपला लेख का पाठवला हा ! घाटपांडे अंनिसशी सहपत नसते व अंमिसने 
ओकांना नाडीविषयी आव्हान दिले नसते तर घाटपांड्यांनी अंनिसकडे लेख पाठविला 
असता काव ? घाटपांडे महाशय, आपण वेड पोॉघरुन पेडगावला का जाता ? 


मुद्दा क्र. ४ : “पान क्र. १९३ वर तळटीपेत आपण मी शांताराम आठवले यांचे पुस्तक 
वाचलेच नाही असा तर्क काढला आहे. शांताराम आठवल्यांनी नाडीग्रंथावर टीका केली असे 
मी कुठेही म्हटलेले नाही. त्यांच्या पुस्तकातसुध्दा टीकेचा उल्लेख आहे असे म्हटले आहे.” 
उत्तर : आपल्या ज्या विधानासंदर्भात मी तळटीप दिली आहे ते आपले मूळ विधान असे : 
“नाडीग्रंथावरील टीका ही काही पाहिलीच नाही. या अगोदर अमृततुषार, ले, आत्मानंद, 
नाडीग्रंथ : एक अभ्यास, ले, शांताराम आठवले या जुन्या काळातील पुस्तकातही टीकेचा 
भाग आहे.” हे आपले विधान बाचून ही दोन्ही पुस्तके नाडीग्रंथावर टीका करणारी आहेत अशी 
ती पुस्तके न वाचलेल्या वाचकाची समजूत होते. वस्तुस्थिती मात्र अगदी उलटी आहे. फक्त 
पहिल्या पुस्तकातील फक्त एका प्रकरणात नाडीवरील टीकेचा भाग आहे. उलट दुसरे पुस्तक 
नाडीची (सत्य) बाजू पूर्ण उचलून धरणारे आहे, आपण मात्र टीकेचा भागच उचलून धरता. त्या 
ग्रंथाच्या सत्यत्वाच्या बाजूला पूर्ण बगल देता. हे कुठल्या सत्यशोधनाच्या तर्कशास्त्रात 
बसते ? आठवल्यांचे “नाडीग्रंथ' हे पुस्तक पूर्ण बाघणारा प्रामाणिक मनुष्य असे 
करील काय ? याचे उत्तर आपण प्रथम द्या. 

मुद्दा क्ू. ५ : “पुस्तकात आत्मानंद यांची मते दिली आहेत व ती टीकात्मक आहेत. आपण 
पूर्वग्रहदूषित दृष्टीने पत्र वाचले असावे. ही टीका काही पहिलीच नाही हे वाचकांना समजावे 
म्हणून तो फक्त संदर्भ आहे. 'ते प्रमाण मानावे असे माझे म्हणणे आहे' असा त्याचा गर्भित 
(अर्थ) आपण काढला तर त्याला माझा नाइलाज आहे." 

उत्तर : आठवल्यांच्या पुस्तकात फक्त एकट्या आत्मानंदांच्याच टीकेचा उल्लेख आहे, आणि 
तोही त्यांच्याशी आठवल्यांचा वैयक्तिक संबंध असल्यामुळे व त्याची दखल घेतली नाही तर 
आपण नाडीग्रंथाकडे केवळ अंधश्रध्देतून पाहतो असा वाचकांचा ग्रह होईल अशी त्यांना भीती 
वाटल्यामुळे त्यानी केला आहे. यावरुन नाडीग्रंथ खोटे हे सिध्द करण्यासाठी त्या टिकेचा उद्ठेख 
नसून त्या ग्रंथाकडे कोणी अंधश्रध्देतून पाहू नये (सत्यान्वेषणाच्या दृष्टीने पाहावे) हे आठवल्यांना 
वाचकांना सांगायचे आहे, हे स्पष्ट होते. (तसे त्यांनी तेथे स्पष्ट म्हटलेही आहे. पृ. १३८ पाहा.) 
२२ प्रकरणांच्या आठवल्यांच्या पुस्तकातील केबळ दीड पानाच्या एका क्षुल्लक प्रकणणाचेच 
(तेही काही परिच्छेदांचेच) घाटपांड्यांना महत्त्व वाटते. संपूर्ण पुस्तकातील २१ प्रकरणातील 
(अनुभवावर आधारलेले) नाडीचे सत्यप्रतिपादन महत्त्वाचे वाटत नाही, या वस्तुस्थितीवरुन 
कुणाची दृष्टी पूर्वग्रहाने दूषित आहे हे स्पष्ट होते. “काय़ प्रमाण मानाले? हे गळतग्यांनी 
सांगितलेलेच नाही. स्वत: घाटपांड्यांनीच ते सूचित केले आहे. 


विज्ञान आणि चमत्कार / ६५४ 


मुद्दा क्र. ६ : “पट्ट्यांची संख्या व कूटलिपी हा मुद्दा स्पर्शूनही दुर्लक्षित राहिला आहे." 
उत्तर : पट्ट्यांची संख्या व कूटलिपी या मुद्यांना *स्पर्श' केला आहे म्हणजे काय केले आहे 
म्हणजे त्याविषयीच्या आक्षेपांना समर्पक उत्तर दिले आहे ! (ज्या मुद्याला *स्पर्श' केला जातो 
तो मुद्दा 'दुर्लक्षित' कसा राहतो हे घाटपांडे सांगतील काय ?) 

मुद्दा क्र. ७ : “ओक व आपण मंडळीचा एवढा नाडीकेंद्रात वर आहे तर आपणच तो 
कूटलिपीचा उलंगडा का करीत नाही ? आम्हा पामरांना का सांगता ?” 

उत्तर : ओकांचा नाडीकेंद्रात *वट' आहे हे मान्य करता येईल. पण गळतग्यांचा तो आहे हा 
शोध घाटपांड्यांनी कुठे व कसा लावला ? ओकांनी गळतग्यांना कूटलिपीतील कांही भागाचा 
उलगडा करुन सांगितला आहे. तो आपल्यालाही कळावा अशी घाटपांड्यांना तीव्र इच्छा 
असेल तर त्यांनी नाडीकेंद्रांना भेट देऊन गळतग्यांप्रमाणे त्या ग्रंथाचा प्रथम अनुभव घ्यावा व 
मग ओकांशी गळतग्यांप्रमाणे संधान बांधावे एवढेच घाटपांड्यांना या संदर्भात गळतगे सांगू 
शकतात. पण घाटपांडे “पामर' राहणेच पसंत करतात याला कोण काय करणार ? 


मुद्दा क्र. ८ : “जनमानसातील मान्यवर लोकांचे दाखले हे लोकांनी विचार करावा म्हणून 
आम्ही देतो.” 

उत्तर : नाडीग्रंथाबाबत बोलायचे तर वास्तविक त्या ग्रंथांचा अनुभव घेणारेच मान्यवर 
ठरतात. अनुभव न घेणारे मान्यवर कसे ठप्तात हे घाटपांडे सांगतील काय ? आत्मानंदांना त्या 
ग्रंथांचा अनुभव आला नसेल. पण म्हणून आठवल्यासारख्या इतर असंख्य लोकांना आलेला 
अनुभव त्यामुळे खोटा कसा ठरतो ? आत्मानंदांचा एकट्यांचा अनुभव प्रमाण व इतर अगणित 
लोकांचा अनुभव मात्र अप्रमाण हे कसले तर्कशास्त्र ? इतरांच्या खन्या अनुभवांचे दाखले 
घाटपांडे का विचारात घेत नाहीत ? कुणी आत्मानंदांना फसविले म्हणून सर्व नाडीग्रंथच 
फसवणूक ठरतात काय ? फसंबले जाणारे *मान्यवर* असतील तर फसवणुकीचा अनुभवं न 
आलेल्यांना घाटपांडे काय म्हणणार आहेत ? आणि अशा लोकांचे दाखले न देणे वा विचारातही 
न घेणे हे कशाचे लक्षण ? 

मुद्दा क्र. ९ : “ आपण विनाकारण अंनिसला महत्व देत आहात." 

उत्तर : अंनिसने असत्य प्रचारासाठी रचलेली कुलंगडी बाहेर काढणे हे अंनिसला महत्व देणे 
नसून उलट सत्यप्रतिपादनाला महत्व देणे आहे. याच्या उलट अशी कुलंगडी रचून 
असत्य प्रचार करणाऱ्या अंनिसकडे आपला लेख पाठविणे व तदूद्वाश सत्य प्रतिपादणाऱ्या 
गळतम्यांसारख्यांच्या प्रयत्नाला (हीन भाषेत) दूषण देणे हेच अंनिसला महत्व देणे असून 
शिबाय असत्य प्रचाराला खतपाणी घालणेही आहे ! याला चोराच्या उलट्या ....' म्हटले तर 
घाटपांडे गळतग्यांना दोष देणार नाहीत अशी आशा आहे. * 

मुद्दा क्र. १० : '*अनिसने सांगितलेल्या अटी आयत्या वेळी संबंधित नाकारतात." 

उत्तर : कोणत्या अटी हे न सांगता असे मोघम (संदर्भहीन) विधान करणाऱ्यांना काय उत्तर 
देणार ? पण “बोध अंधश्रध्देखा' या पुस्तकात या आक्षेपाची दखल घेऊन समर्पक उत्तर दिले 


आहे. 


विज्ञान आणि चमत्कार / ६५५ 


माझ्या विज्ञान आणि अंधश्रभ्दानिर्मूलन या पुस्तकात अंनिसच्या कूटनीतीवर 
पुराव्यानिशी स्वच्छ प्रकाश पाडलेला असताना आपणाला त्याची दखल घ्यावीशी वाटत 
नाही. उलट तिची बाजू अजूनही आपण उचलून धरता. यावरुन असा निष्कर्ष काढावा लागतो 
की आपणाला अंनिसवरील आंधळ्या प्रेमापोटी 'पामर' बनणे व राहणे तर पसंत आहेच, पण 
वेड पांघरुन पेडगावला जाणेही आवडते ! 


आपला, 
अड्रयानंद गळतगे 
माहितीसाठी प्रती, 
बिंगकमांडर ओक, दाभोलकर, रिसबूड. 
11-2० 


विज्ञान आणि चमत्कार / ६५६ 


परिशिष्ट - ३ 


ब्रह्मविद्या खोटी ठरवू पाहणारे जेव्हां स्वत:च खोटे ठरतात. 
(मॅडम ब्लॅव्हेट्स्कीवरील खोट्या दोषारोपांचे १०१ वर्षांनंतर निरसन*) 


॥ ३* ॥ 
श्री. केशवचन्द्र गं. भडभडे 


आंतराष्ट्रीय धिऑसॉफिकल सोसायटीच्या (४८ देशांत विस्तार असलेल्या) एक 
संस्थापिका, मॅडम्‌ हेलेना पेट्रोन्हना ब्लेंव्हेट्स्की यांच्यावर लंडनच्या “सोसायटी फॉर सायकिकल 
रिसर्च' (एस.पी.आर.) ने इ.स. १८८५ साली (१०६ वर्षांपूर्वी) अत्यंत अन्यायपूर्वक खोटेपणा, 
फसवेगिरी, बनावट पत्रे व बनावट सह्या करण्याबद्दलचे आरोप डॉ. रिचर्ड हॉजसनू यांच्या 
*सायकिकल रिसर्च ' जर्नल मध्ये प्रसिध्द केलेल्या अहवालात होते. 


त्यावर *सायकिकल रिसर्च' च्या एप्रिल १९८६ च्या अंकात (खंड ५३) 
मॅ. अ्लॅव्हेट्स्कींबर केलेले आरोपच खोटे, अन्यायाने केलेले होते असे प्रकाशित केले आहे. 
ज्या कुलम्ब दांपत्याची पत्रे खरी मानून हे आरोप केले होते, ती पत्रेच बनावट (फोर्जूड) होती, 
असा निष्कर्ष पुष्कळ संशोधनानंतर सुप्रसिध्द हस्ताक्षरतज्ञ डॉ. हॅरिसन, जे एस.पी.आर. चे खूप 
जुने सदस्य आहेत, त्यांनी काढला, त्यांनी १८८५ चा संपूर्ण रिपोर्टच आमूलाग्र पूर्णपणे बारकाईने 
तपासून संशोधित केला. डॉ. व्हर्नान हॅरिसन बनावट लेख, हस्ताक्षर सह्या ओळखण्यात 
निष्णात समजले जातात, 

बादग्रस्त असलेले दोन पत्र-संच होते. “त्यातला एक गैरवर्तणुकीसाठी थिऑसॉफिलकल 
सोसायटीने कामावरुन काढून टाकलेल्या कुलम्ब नावाच्या दांपत्याने मॅडम ब्लॅव्हेट्स्कींच्या 
हस्ताक्षरातला म्हणून पुढे आणलेला पत्र-संच होता ब दुस मॅ. ब्लॅव्हेट्स्कीच्या समर्थनार्थ 
हिमालयस्थ महात्म्यांनी लिहिलेला होता. डॉ. हॉजूसन्‌ यांनी पहिला पत्र-संच प्रमाण मानून 
दुसरा मॅडम ब्लॅ्हॅंट्स्की व त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या हस्ताक्षरात नव्हता असा निष्कर्ष काढला 
होता. त्यावरुन मॅडम ब्लॅव्हेट्स्कीना लबाड, खोट्या, फसव्या ठरवले होते. 

डॉ. हॅरिसन म्हणतात की पहिल्या पत्र-संचातील डॉ. हॉजसन यांनी खरी मानलेली 
पत्रेच बनावट होती व ती काढून टाकलेल्या कामगारांनी सूड भावनेने तयार केलेली होती. 
दुसऱ्या संचातील पत्रे महात्म्यांनी त्यांच्या विशिष्ट हस्ताक्षरात लिहिलेली होती व मॅडम 
ब्लॅव्हेट्स्कीच्या हस्ताक्षरात नव्हती. डॉ. हॅरिसन पुढे म्हणतात की सन १८८५ च्या रिपोर्टाचे 
जितके जास्त संशोधन होत गेले, तितके हे जास्त जास्त स्पष्ट होत गेले की डॉ. हॉजसनूने 
अगदी क्षु्ठुक व संशयास्पद पुरावा खरा ब प्रमाण मानून ब्लॅव्हेट्स्कीवर आरोप सिध्द करण्याचा 
प्रयत्न केला, व त्यांचे समर्थन करु शकेल असा पुरावा जाणून-बुजून दुर्लक्षित केला. त्यामुळे 
संशोधक म्हणून हॉजूसन अगदी उणा पडला. त्याने केलेले दोषारोध खरे ठरलेले नाहीत. 


* सैलतीर, दिवाळी वार्षिक १९९१, (कोल्हापूर) सं. कृष्णा गुरव यावरुन पुनर्मुद्रित, 


विज्ञान आणि चमत्कार / ६५७ 


डॉ. जॉन बेलॉफ- एस.पी.आर. चे संपादक, -मानसशाश् प्राघ्यापक होते- म्हणतात 
की इतर समीक्षकांनीही १८८५ च्या रिपोर्टाबर विरोधी टीका केलेली आहे. हा रिपोर्ट-केवळ 
गैरसमज-एस.पी.आर.चे अधिकृत मत मानला गेला होता. खरी गोष्ट म्हणजे एस्‌.पी.आर. ला 
स्वत:ची मतेच नाहीत, डॉ, हॅतीसन यासंस्थेचे सभासद असले तरी थिऑसॉफिकल सोसायटीशी 
त्यांचा मुळीच संबंध नाही. डॉ. बेलॉफ म्हणतात की, 'मॅडम ब्लॅव्हेट्स्कींचे समर्थक 
थिऑर्सॉफिकल सोसायटीचे सभासदांनी एस.पी. आर. बद्दल इतकी वर्षे वाटणारा सार्थ दुरावा 
या नवीन संशोधनाने कमी होईल अशी आशा करु या.' 


डॉ. कोऊर व धिऑसॉफिस्ट 


ख्रिस्तवासी डॉ. अब्राहम कोऊर हे बुध्दिप्रामाणवाद्यांचे फार मोठे आधारस्तंभ मानले 
जातात, त्यांनी त्यांच्या १९८० मध्ये प्रकाशित झालेल्या 'गॉड्स, डेमन्स व स्पिरिट्स' या 
पुस्तकाच्या १६ व्या प्रकरणात मॅडम ब्लॅव्हेट्स्की, डॉ. अँनी नेझेंट, बिशप लेडबीट, कर्नल 
ऑलकांट ब जे. कृष्णमूर्ती आदि थिऑलॉफिकल सोसायटीच्या वंद्य मानल्या गेलेल्या पुढाऱ्यांवर 
खोटेनाटे, निराधार आरोप करुन अर्वाच्य निंदा नालस्ती केली आहे. हे सर्वच आरोप जाणून- 
बुझून चारित्र्य हननाचा, हेतु पुर;सर केलेला प्रयत्नच आहे. १९८० मध्ये श्री. कृष्णमूर्तीखेरीज 
बाकीचे पुढारी हयात नव्हते. दिवंगत व्यक्तींवर गलिच्छ व खोटेनाटे आरोप, जे त्या व्यक्ती 
त्याला उत्तर देऊ शकत नसताना, करणे हे नैतिकदृष्ट्या समर्थनीय म्हणता येईल काय ? 
महाराष्ट्रातील एका बुद्धिप्रामाण्यबादी लेखकाने या लेखाचे मराठी भाषांतर केले व *माणूस' 
साप्ताहिकाच्या ६ डिसें. १९८० च्या अंकात संपादकांनी ते छापले. डॉ. कोऊरांच्या अनर्गल 
विधानांची सत्यासत्यता पडताळून न पहाता असे गलिच्छ आरोप असलेला ले *प्रबोधनासाठी 
लिहिला' असे अनुवादकानी मला लिहिले. यावरुन बुद्धीप्रामाण्य-वादी विकृत व घाणरेड्या 
विधानांनी भरलेला लेख लिहिताना त्यात किती तथ्य आहे याची खात्री करुन घेत नाहीत, हे 
भाबडेपणाचे व अ-बुद्धिप्रामाण्यवादीपणाचे लक्षण नाही काय ? 

बुवाबाजी करणाऱ्या समाजाच्या खालच्या थरातील, दुष्ट लपंट, अंध-श्रध्दाळू, लोभी 
व दारुबाज लोकांविरुध्द आघाडी उघडणे नितांत आवश्यकच आहे, पण गत शंभराहून अधिक 
वर्षाच्या काळात, जागतिक कीर्ती पावलेल्या सत्शील थिऑसॉफिस्टांना नीच बुबाबा ज्यांच्या 
पंक्तीला नेऊन बसबण्याचा प्रयत्न करणे हा कोणता बुद्धिप्रामाण्यवाद ? 

याला उत्तरादाखल त्या सर्व आरोपांचे, साधार, सप्रमाण ब स-संदर्भ खंडन करणारा, 
संपादक महाशयांच्या सम्मतीने मी स्वत: लिहिलेला लेख, संपादकांनी ' आता उशीर झाला' 
अशा सबबीवर छापण्याचे नाकारले. प्रसिध्द व्यक्तींवर गलिच्छ आरोप करणारा लेख प्रकाशित 
करताना संपादाकांची काहीच नैतिक जबाबदारी नसावी हे विलक्षण आहे. सत्य प्रकाशात 
आणल्यावर चुकीने घडलेल्या प्रमादाचे परिमार्जन अंशत: तरी करता आले नसते काय ? 
चुकीबद्दल दिलगिरी व्यक्त करता आली नसती काय ? 

विकृत मनोवृत्तीमुळे चारित्र्य हननाचा प्रयत्न ही डॉ. कोऊरांची चाल तशी नवी नाही. 
वरील पुस्तकात अशी अनेक उदाहरणे आहेत. पूज्य सत्य साईनाबांच्यावर आक्षेपही त्यांनी 


विज्ञान आणि चमत्कार / ६५८ 


घेतलेले आहेत. या पुस्तकात पृ. ५९ ठर पुढील वाक्ये आहेत. ' ड्यूक युनिव्हर्सिटी डिसबॅण्डेड 
इट्स्‌ पॅरसायकॉलॉजी यूनिट, डिस्‌कंटीन्यूड ऱ्हाईन्स रीसर्चेस. 

“ऱ्हाईन स्टार्टेड अगेन री एस्टॅब्लिशिंग द इन्स्टिट्यूट फॉर पॅरासायकॉलॉजी अँट 
डप्हॅम नॉर्थ केरोलिना,' (सायन्स टुडे नोव्हे. १९७४) 

बरील निधान निखालरा खोटे, विपर्यस्त व गैरसमज उत्पन्न करणारे आहे. खरी वस्तुस्थिती 
अशी : 

*ड्यूक युनिव्हर्सिटी त निवृत्तीचे बय ७० वर्षे होते. (आता अमेरिकेत ते ७५ वर्षे 
आहे.) डॉ. ऱ्हाइन १९६५ मध्ये ७० व्या वर्षी निवृत्त झाले. निवृत्त होण्यापूर्वी तीन वर्षे १९६२ 
मध्ये त्यांनी “फौंडेशन फॉर रिसर्च ऑन द नेचर ऑफ मॅत' हे प्रतिष्ठान स्थापन केले. त्याची 
इमारत ड्यूक युनिव्हर्तिटीला लागूनच होती. डॉ. न्हाईन यांनी “इन्स्टिट्यूट फॉर पॅशसायकॉलॉजी ' 
ही संस्था त्या प्रतिष्ठानशी संलप्न केली ब ड्यूक विद्यापीठाच्या कार्यकारणीशी विचार विनिमय 
करुन तेथील पॅरॉसायकॉलॉजी ्लैन्ॅरेटरी या नवीन प्रतिष्ठानाच्या जागेत हलवली. १९६३ साली 
प्रा. वसंतशव वि. अकोलकर (पुणे) डॉ. ऱ्हाईन यांच्या प्रयोगशाळेत, त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली 
ड्यूक विद्यापीठातच संशोधन करीत होते. प्रा. अकोलकरांनी स्वतः बरील माहिती 
त्यांच्याजवळच्या कागदपत्रांच्या आधारे मला दिली होती. 

या संदर्भात प्रा, बसंतरावांनी सांगितले की, १९८७ त ड्यूक विद्यापीठात अभ्यास 
विषय म्हणून पॅशसायकॉलॉजीचा 'क्रेडिट कोर्स' म्हणून शिकवला जात होता. बुलेटिन क्र. २२, 
विंटर १९८७) हे बूलेटिन्‌ व त्या सोबतचे व्यवस्थापिकेचे ७ एप्रिल १९८७ चे पत्रही त्यांनी 
मला दाखवले. त्यावरून वर उद्‌धृत केलेला मजकूर लिहिला आहे. 

[ब्रह्मविद्येचा जगमर (व बिशिफत: भारतात) प्रसार करणाऱ्या मॅ न्लॅव्हेटस्की यारा 
खोट्या ठरवून ववनाय करण्यासाठी व श्रिक्षन धर्मप्रसारातील अडसर दूर करण्यासाठी कूलंब 
दांपत्याच्या ब्लॅव्हेट्स्कीबद्दलच्या बैवक्तिक शजूत्वाचा भारतातील ख्रिक्षन पिशनच्यांनी 
वरीलप्रमाणे शरू्त॑ वापर करुन गतला; या वस्तुस्थितीचा वरील लेखात उल्लेख नाही. विशनन्यांच्या 
या कारस्थानावर कर्नल ऑलिकॉट याकी 010 1857 1.€9४९$ या सहा खंडांच्या लेखनात 
स्वच्छ प्रकाश पाडला आहे. प्रस्तुत गरंथातील पर. २५५- व तळटीप पाहा 

अ - अंभकर्ता) 
1. 


विज्ञान आणि चमत्कार / ६५९ 


परिशिष्ट - ४ 


दृष्टिक्षेपात ब्रह्मविज्ञान* 
(हाडा03)ा१-शतएव व्या 8 98०6) 


पुरुषार्थ 

धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष हे चार पुरुषार्थ आहेत. अर्थ-काम अनित्य आहेत, कारण 
“क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोके व्रिशन्ति । पुण्य क्षीण होताच मानव पुन्हा मृत्युलोकी येतो. याचा 
अर्थ धर्म अनित्य आहे. मोक्ष हा पुरुषार्थ नित्य 818113॥ आहे, तोच परम पुरुषार्थ आहे. 
म्हणून तो साधण्याचा प्रयत्न करावा. त्यामुळे पुनर्जन्माचे चक्र धांबते. धर्म पुरुषार्थाचे काटेकोर 
आचरण दीर्घकाळ केल्याबिना सत्वाचा उत्कर्ष होत नाही आणि मोक्ष-साधनाचा अधिकार प्राप् 

क 

होत नाही, हे विसरु नये. 


“पूर्ण स्वातंत्र्य' म्हणजे ' मोक्ष' कशाने मिळतो ? 
ब्रह्मज्ञानाने ! जे आत्मस्वरुपाला जाणतात ते मृत्यूचा अतिक्रमण करुन जातात. 


न च पुनर्‌ आवर्तते अशी श्रुती आहे. मोक्ष वा पूर्ण स्वातंत्र्य-प्राभीला ज्ञानावाचून दुसरा मार्ग 
नाही. जो ज्ञानाने ब्रह्मस्वरुपाला जाणतो तो त्याच परब्रह्म-स्वरुपी ऐक्य भावाने लीन होतो. 


ब्रह्म कसे जाणावे ? 

*अध्यारोप अपवादाने , सर्व संग वा आसक्ती सोडून जाणावे. अध्यारोप 
अपवादाथ्या जातव्यस्तत्वागिर्यय; / प्रजोत्पदनाने धनाने, कर्माने मोक्ष होत नाही. न प्रजया 
न धनेन । त्यागेनैके अमृतत्वमानशु: । म्हणजे अनेकजण सर्वसंग परित्याग करुन ज्ञानाने 
: मुक्त झाले. अशी श्रुती आहे. म्हणून अध्यारोप आणि अपबाद अवश्य जाणावे,* 
अध्यारोप-अपवाद म्हणजे काय ? 

शिंपले चांदी वाटते, दोरीवर साप भासतो. झाडाचा बुन्था चोर वाटतो. तसे हा 
प्रपंच ब्रह्मस्वरुपी भासतो. त्याला अध्यारोप म्हणतात. असते दोरी आणि अंधुक प्रकाशात . 
दिसतो साप. साप हा भ्रम आहे. दोरीच्या अधिष्ठानावर साप दिसतो, दोरी नसेल तर साप 
दिसणार नाही. भ्रमाने दोरी म्हणजे साप बाटतो. तसा प्रपंच हा भ्रम आहे. या प्रपंचाचे अधिष्ठान. 
ब्रह्म आहे. जशी दोरी ! याला ' अध्यारोप' म्हणतात. 

अध्यारोप < अनिद्या > तम > मूळ प्रकृती » प्रधान : गुणसाम्य > मूळ माया » 
अज्ञान हे सगळे समान अर्थांचे शब्द आहेत. ही प्रकृती त्रिगुणमयी आहे. 


* प.पू.डॉ. काटे स्वामीजी यांच्या 'घनगर्जित मासिक, एप्रिल २००६ वरुन किंचित सुधारुन पुनर्मुद्रित. 


विज्ञान आणि चमत्कार / ६६० 


अपवाद... म्हणजे काय ? 

कारणाविना कार्य असूच शकत नाही. अधिष्ठानाशिवाय-दोरीशिवाय-काही साप 
नाही. शिंपलीत चांदी नाही. दिसते तो भ्रम ! (याला वेदांतात “विवर्त' म्हणतात. विवर्त 
म्हणजे 'परिणाम' किंवा 'कार्य' नव्हे. साप दिसणे हा दोरीचा “परिणाम' नव्हे, पाहणाऱ्याचे 
अज्ञान-भ्रम !) भ्रम नाकारणे हा अपवाद. तसेच ब्रह्मात नानाविधता नाही. ती नाकारणे, 
हा अपवाद. 


त्रिगुण म्हणजे काय ? 

सत्व-रज-तम हे त्रिगुण आहेत. सत्व-पांढरा, रज-तांबडा. तम हे काळे असते. ती 
तीन रंगाची दोरी आहे. ती रज-सत्य-तमोगुणरुपी मूळ प्रकृती आहे. या मूळ प्रकृतीला साम्यावस्था 
< महासुषुप्ती » प्रलय म्हणतात. हे एकाच अर्थांचे शब्द आहेत. या प्रकृती मध्ये प्रलय काळी 
सर्व जीव आपल्या कर्म-वासना सहित लीन होतात. हा अनुभव प्रत्येकाला नेहमी निद्रेमध्ये 
येतो. 


माया आणि ईश्वरया संबंधी..... 

सृष्टीकाळी ही मूळ प्रकृती जीवांची कर्मे परिपक्व झाली असता माया (ईश्वर), 
अविद्या (जीव), तामसी (जगत्‌) अशी तीन रुपाने प्रकट होते. तीन वर्णाचे गोफ वेगळे 
होतात. पांढरा-तांबडा-काळा, सत्व-रज-तम, तीच माया ! बिशुध्द सत्वात ही माया आहे. 
तिच्यात जे चैतन्य प्रतिबिंबित होते तो सृष्टीच्या आधी ईश्वर होतो, त्याला अव्यक्त अंतर्यामी 
म्हणतात. तो सृष्टीचा कर्ता. तो पंचभूते या रुपाने उत्पादक/कारक होतो. पूर्ण ब्रह्म चैतन्य 
तामसीमध्ये प्रतिर्निबीत होऊन पंचभूत रुपाने जगाला उपादान कारण हाते.पंचभूतांची सृष्टी 
होते. एखादा कोळी आपल्या तनूतून तंतू निर्माण करतो. त्या तंतूचे तो निमित्त कारण आहे. 
आणि आपल्या उपाधीने उपादान कारण आहे.* 


ईश्वर सृष्टी कशी करतो ? 

बिशुध्द मायेत पडणारे चैतन्य म्हणजे ई४र. तोच सत्व, शुध्दी तारतम्याने अनंत 
अविद्यारुप जीव होतो. त्या अविधेत प्रतिर्बिबीत जीव अविद्या होतात. मूळ प्रकृती त्या जीवांची 
व्यष्टिरप अविद्या आहे आणि ईश्वराची समष्टी रुप प्रकृती तीच आहे. हेच *कारण' शरीर आहे. 
याला आनन्दमय कोश म्हणतात. अशी ही कारण सृष्टी आहे, 


आता सूक्ष्म सृष्टी पाहू 

मायेतून ईधराच्या ईक्षणाने 'महते' होते. त्यापासून अहंकार झाला. त्या अहकारापासून 
सूक्ष्म आकाश, वायु, तेज, जल आणि पृथ्वी हे झालेत. त्यांना तन्मात्रा किंवा अपंचीकृत भूते 
म्हणतात, यांना अपंचीकृत सुक्ष्म भूते असे देखील म्हणतात, अपंचीकृत म्हणजे परस्परांत न 
मिळालेली भूते, शब्द, स्पर्श, रुप, रस, गंध या तन्मात्रा आहेत. ही सूक्ष्म सृष्टी झाली. 


* निपित्त कारण > ८001211 08156 (उदा. कुंभार) उपादान कारण » शाव्वांटा18। 68156 (उदा. माती) 
(115011८) 


विज्ञान आणि चमत्कार / ६६१ 


आता ज्ञानेंद्रिय पाहू 

शब्द ततन्मात्रेपासून श्रोत्र, स्पर्श - तन्मात्रेपासून - त्वचा, रसापासून - जिव्हा, 
रुपपासून-नेत्र, गंध-पासून प्राण (नाक) ही ज्ञानेंद्रिये झाली. या सर्वांचे सत्वांश एक होऊन 
अंत:कारण झाले. एकच अंत:करण मन, बुध्दी, चित्त, अहंकार असे झाले. काही लोक चित्ताचा 
मनामध्ये अंतर्भाव करतात, अशारीतीने सत्त्वगुणापासून ज्ञानेंद्रिये झाली. 


आता कर्मेंद्रिये पाहू 

या तम्मात्रांच्या रजोंशापासून कर्मेंद्रिये झाली. आकाशादिकांच्या रजोगुणापासून, 
जीभ, हात, पाय, गुद आणि उपस्थ ही करमँंद्रिये क्रमाने झालीत. या पाचही तन्मात्रांचे रजोंशापासून 
प्राण झाला, तो प्राण पाच प्रकारचा झाला. प्राण-अपान-व्यान-उदान-समान. अशा सतरा 
तत्त्वांचा (पाच प्राण, पाच ज्ञानेंद्रिये, पाच कर्मैद्रिये, मन, बुध्दी) सूक्ष्म देह झाला. याला 
लिंगदेह म्हणतात. हा लिंग देह सुखदु:खाचे साधन आहे. या सूक्ष्म शरीरात प्राणमय, 
मनोमय, जिज्ञानपय हे कोश, सामावले जातात. इथे स्वप्नावस्था अनुभवास येते. अशी ही 
सूक्ष्म सृष्टी आहे. 


आता स्थूल सृष्टी पाहू... 

तन्मात्रांच्या तमोगुणापासून स्थूल सृष्टी झाली. तमोगुण प्रधान आकाश आणि 
पंचभूते (म्हणजे आकाश, बायु, तेज, जल, पृथ्वी) अशी स्थूल सृष्टी झाली. ही तमोगुण 
प्रधान पंचीकृत सृष्टी आहे. ही पंचभूते परस्परांत मिसळलेली असतात. पंचीकरणाने ही स्थूल 
सृष्टी होते. 


पंचीकरणाचा प्रकार असा 

आकाशतत्वाचा अर्धा भाग आणि उरलेले वायु, तेज, जल, पृथ्वी या चार भूतांचा 
एक अष्टांश भाग, असे मिळून आकाश होते, अशा प्रकॉरे प्रत्येक भूताचा अर्धा भाग आणि 
बाकीच्या चार भूतांचा एक अष्टांश भाग मिळून पंचीकरण होते. अशारीतीने प्रत्येक तसत्वात इतर 
चार तत्त्वेही अष्टांशाने असतात 

पृथ्वी तत्वांपासून रोम-त्वचा-मांस-नाडी-अस्थि (मज्जा) हे स्थूलदेहाचे भाग 
होतात. जलापासूम मूत्र-रेत-घाम-रक्त-लाळ हे पाच होतात. तेजापासून क्षुधा, तृष्णा, निद्रा, 
तन्द्रा, कांति हे पाच होतात. बायुपासून, चालणे, धावणे, आकुंचन, प्रसरण, लंघन हे पाच 
होतात. आकाशापासून काम, क्ोध, लोभ, मोह, भय हे पाच होतात. पंचीकरणापासून असे . 
पंचवीस होतात. या पंचीकरणापासूनच ब्रह्मांड होते. या ब्रह्मांडात चौदा भुवने (स्वर्गादि वरील 
सात आणि पातालादि खालील सात) आहेत. ही सगळी या पंचीकरणानेच होतात. चार 
जातींचे जीव होतात. तसेच जीवाकरीता भोग्य पदार्थ होतात. या पंचीकृत भूतांनी झालेल्या 
देहाला शरीर म्हणतात. याला अन्नमय कोश म्हणतात. अशाच प्रकारे व्यष्टी आणि समष्टी ही. 
सृष्टी झाली. 


६६२ / विज्ञान आणि चमत्कार 


तीन अवस्था 
सुषुपति > ईश्वर > प्राज्ञ » रद्र (महेश) 
स्वप्न : हिरण्यगर्भ र वैजस > विष्णु 
जाग्रत > वैश्वानर > विश्व ब्रह्मा 
अज्ञानाच्या दोन शक्ती आहेत १) आवरण २) विक्षेप 


आवरण शक्तीने घनदाट अंधारप्रमाणे आत्मा आणि पंचकोश यातला फरक झाकून 
टाकला. (ईश्वर आणि आत्मतेत्ते त्याला अपवाद आहेत.) 

विक्षेप शक्तीने पंचतत्त्वाच्या देहालाच खरे समजण्याचे चुकीचे ज्ञान (अज्ञान) 
झाले. हे तत्त्वज्ञानाने नाहीसे करता येते. 

तत्त्वज्ञानाचे दोन स्तर आहेत. 

१) परोक्ष २) अपरोध 

| परोक्ष ₹ ग्राता!९०1 अप्रत्यक्ष ज्ञान, अपरोक्ष 011201 > प्रत्यक्ष ज्ञान > साक्षात्‌ 

अंत;संबितचे स्फुरण 1111101 ज्ञान. हस्तामलकवतू < हातावरच्या आवळ्यासारखे प्रत्यक्ष 
असे ज्ञान. विक्षेप ही अज्ञानाची शक्ती आहे. अज्ञानाची आवरण शक्ती आत्म्याला झाकून 
टाकते. आवरणामुळे विक्षेप होतो. 


गुरुमुखाने श्रवण केल्यावर असत्वावरण दूर होते, याला परोक्ष ज्ञान म्हणतात. 
श्रवण ब मननाने सर्व शंका, विपरीत भावना, नष्ट होतात. निदिध्यासनाने साक्षात अनुभूति येते. 
माया 
माया..या मा सा माया । जी नाही ती माया. 


माया म्हणजे अध्यारोप, आता तो नाहीसा होतो. ब्रह्माविना अन्य काही नाहीच ही 
अनुभूति येते. हीच ब्रह्मानुभूतिं ! आत्मानुभूती ! अह बह्मात्मि हे अंतःस्फुरण, ही संवित्‌, हे 
ज्ञान, हाच जीवनमुक्तीचा मार्ग आहे ! वेदांताचे हेच रहस्य आहे. 


(3093090909 


६६३ / विज्ञान आणि चमत्कार 


4९ शुध्दिपा्क 4 


बरुन ३ री ओळ आहे 

बरुन १४ बी ओळ शोध लावल्याची आहे. | शोध लावल्याची निदर्शक आहे. 
वरून ६ बी ओळ चक्षुषश्वतुः चक्षुष्ठक्षु: 

खालून १३ बी ओळ | (याचे ज्ञान (ज्याचे ज्ञान 

खालून १५ बी ओळ  । यासवल्क्य याजञनल्क्य 

वरुन ९ वी ओळ काम काय 

तळटीप वार्षिकात झाली बार्षिकात प्रसिध्द झाली 
तळटीप १९९४ च्या १९९५ च्या 

शेवटची ओळ आपला वेळ आपली वेळ 

खालून १२ वी ओळ | परत आणले परत आणले” 

खालून ११ वी ओळ | “पुढील घटना पुढील घटना 

खालून १३ बी ओळ | पैसे दिसले हा भ्रम नव्हता | पैसे दिसले नाहीत हा भ्रम नव्हतो 
तळटीपेची शेबटची ओळ अनुभवाबर आहे. अनुभवावर आहे. (तळटीप पुढे न्नालू) 
बरून ११ बी ओळ तासांथैव तास्तथेत 

खालून ११ बी ओळ । आहे आले 

खालून २ री ओळ तो म्हणजे असे तो म्हणत असे 

खालून १३ बी ओळ प संकट कोण 

वरुन ८ वी ओळ 

तळटीप 

खालून १० वी ओळ 

वरुन १ ली ओळ 

खालून ४ थी ओळ | या जागी 

वरुन ६ वी ओळ (खोटा) 

वरुन १७ ची ओळ 

खालून ४ थी ओळ 

खालून १२ बी ओळ 

खालून ६ वी ओळ 


विज्ञान आणि चमत्कार / ६६४ 


काही वृत्तपत्रांचे ग्रंथ समीक्षक आणि महाराष्ट्रातील इतर काही मान्यवरांनी 
१) विज्ञान आणि बुध्दिवाद 
(बापूसाहेब ढाकरे कला अकादमी, दानापूर, जि, अकोला यांचा बिज्ञान पुरस्कार प्राप्) 


२) विज्ञान आणि अंधश्रध्दा निर्मूलन 
या ग्रंथाबिषयी व त्यातील लेखांविषयी व्यक्त केलेली काही मते 


दै. पुढारी | 

विज्ञान आणि बुध्दिवाद व विज्ञान आणि अंधश्रध्दानिर्मूलन हे ग्रंथ 
मी बाचले आणि केवळ थक्क झालो. अनेक अभ्यासपूर्ण संदर्भ आणि वास्तववादी 
उदाहरणे देऊन लेखकाने दैवी चमत्कार व दैवी अथांगपणा उलगडून दाखवला 
आहे.. आज विज्ञानाच्या नावाखाली ईश्वर आणि त्याची शक्ती बदनाम केली जात 
आहे. पण ईश्वर शक्ती केवळ श्रध्देने नव्हे तर प्राचीन क्रषी-मुनी यांची योगसाधना, 
अंत:स्फूर्ती आणि तप:साधना यावर आधारित होती हे प्रा. गळतगे यांनी सप्रमाण 
सिध्द केले आहे. जागोजाग ग्रंथांचे संदर्भ आणि ग्रंथसूची देण्यास ते विसरले 
नाहीत. त्यामुळे ज्यांना पुरावाच हवा असतो त्यांचे तोंड बंद होईल यात शंका 
नाही. अभ्यासपूर्ण ओघवती भाषा हे या दोन्ही पुस्तकांचे वैशिष्ट्य आहे. वाचत 
असताना जणू काही लेखक आपल्याशी बोलतोच आहे, असे वाटत राहते. एकदा 

बाचून समाधान होत नाही. काही प्रकरणे पुनःपुन्हा बाचावीशी वाटतात. 

- दीपक भागवत, कोल्हापूर. 


दै. लोकमत. 

श्रध्देचे अस्तित्व मानबी जीबनात अपरिहार्य आहे हे प्रमेय विज्ञानाच्या 
आधारेच सिध्द करण्यासाठी अट्दयानंद यांनी पाश्चात्य शास्त्रज्ञ संशोधकांचा आधार 
घेऊन केलेला युक्तीवाद खरोखरच स्तिमित करणारा आहे. बुध्दिवादाचा तसेच 
विज्ञाननिष्ठेचा 'मक्‍ता आपल्याकडेच आहे असे मानणाऱ्यांनी या पुस्तकातील 
युक्तिवाद आपल्या.भूमिकेकडे नव्या दृष्टीने पाहाण्याची निकड जाणवून देईल. या 
पुस्तकाचा सखोल अभ्यास प्रत्येक विचारवंत तरुणाने करायला हवा. 

-. - शंकर सारडा, पुणे. 

दै. सकाळ  . । 

विज्ञान बुध्दिप्रधान असूनही बुध्दिवादी नाही यांचे सुंदर विवेचन बिज्ञान 
आणि बुध्दिवाद या ग्रंथात लेखकाने केले आहे. प्रत्येक विज्ञानवादी ब बुध्दिवादी 
माणसाबरोबरच सर्व सामान्य वाचकानेही या लेखनकृतीचा आस्वाद घेणे 
एकविसाव्या शतकात गरजेचे आहे. 

- दत्ता उपराणीकर, कोल्हापूर. 


दै. तरुण भारत 
विज्ञान आणि अंधश्रध्दानिर्मूलन हे पुस्तक अंधश्रध्दानिर्मूलन 
समितीबद्दलं आंधळी भक्ती व विश्वास बाळगणाऱ्या लोकांनी तर वाचलेच पाहिजे. 
पण विज्ञान व त्याची सामाजिक बांधिलकी या विषयाची आस्था बाळगणाऱ्यानीही: 
अवश्य वाचले पाहिजे, असे आग्रहाने म्हणावेसे वाटते. 
- रामचंद्र रेडकर, बेळगांव. 


पैलतीर (दिवाळी वार्षिक) 

प्राचार्य गळतगे यांचे लेखन त्यांच्या ज्ञानाची आणि अभ्यासाची सखोलता 
दर्शविते. 
न - स्थामी बिद्याशंकर भारती, शंकराचार्वपीठ, करवीर 


प्रा, गळतगे यांचे लेखन प्रांजळ आधुनिकांची झोप उडवून टाकणारे आहे. 

विज्ञानाचा बदललेला दृष्टिकोन ब अतींद्रिय मानसशास्त्राचे भरीव स्वरुप त्यांच्या 

लेखनामध्ये सप्रमाण पाहावयास मिळते... अद्ययाबतू माहिती व बिनतोड युक्तिवाद 

स्वतःला बुध्दिवादी आणि विज्ञानाबादी म्हणविणाऱ्यांचा चांगला पाणउतारा करतात. 

अतींद्रिय संशोधनातील साधक-बाधक बाजू त्यांनी समर्थपणे मांडल्या आहेत. 
त्यांची प्रशंसा करावी तेवढी थोडीच. 

- डॉ. ब. स. येरकुंटवार, संपादक 'प्रज्ञालोक' नागपूर. 

प्रा. गळतगे यांनी तथाकथित बुध्दिवाद्यांवर व त्यांच्या अकलेवर चांगला 

प्रकाश टाकला आहे. त्यांचे वाचन किती दांडगे आहे ब अभ्यास किती खोल आहे 

याचे यथार्थ ज्ञान होते व कौतुक वाटते. प्रत्येकाने वाचावे असे हे सुंदर पुस्तक आहे. 

- डॉ. प. वि. वर्तक, पुणे 


प्रा. अद्वयानंद गळतगे यांचा तत्त्वज्ञान, मानसशास्त्र व विज्ञान यांचा व्यासंग 
विस्मयकारक आहे. आपल्या लेखनास आधार म्हणून त्यांनी अगदी अद्ययावतू 
ग्रंथांचा उठ्लेख केला आहे. त्यांचे लेखन प्रत्येकाने मनन कराने असेच आहे. 
- डॉ. भ्रा, प. बहिरट, पंढरपूर 
प्रा. गळतगे यांचे परामानसशास्त्राचे विवेचन विचारप्रवर्तक व आव्हानात्मक 
वाटते. तथाकथित अंधश्रध्दानिर्मूलकांच्या हातात काही दैनिके आहेत. त्यामुळे, 
गोबेल्सचे प्रचारतंत्र ते वापरु शकतता; आणि सामान्य जनता त्यामुळे फसते. त्यामुळे 
प्रा. गळतगे यांचे वैज्ञानिक बिबेचन सामान्य जनतेपर्यंत पोचणे अवघड होते. 
- श्री. ग. वा. तगारे, सांगली. 
प्राचार्य गळतगे यांच्या लेखनावरुन त्यांचा अभ्यास, वाचन व चिंतन 
किती प्रचंड आहे. याचा प्रत्यय आला. 
- श्री. बा. ज, खेर, बार्शी 


प्राचार्य अद्वयानंद गळतगे 


विज्ञान आणि चमत्कार या ग्रंथाचे लेखक प्राचार्य श्री अद्दयानंद गळतगे यांच्या यापूर्वी 


लिहलेल्या 'विज्ञान आणि बुध्वीवाद* व 


डोळ्यांना दिसणारे भौतिक जग हेच फक्त खरे जग समजून 
त्या जगाच्या नियमांच्या शोधालाच 'विज्ञान' म्हणण्याची 
हल्ली जी प्रथा आहे. ती कशी चुकीची आहे, डोळ्यांना न 
दिसणारे अतींद्रिय जगही भौतिक जगाइतकेच कसे खरे 
आहे व त्या जगाच्या नियमांचे परिणाम भौतिक जगातसुध्दा 
कसे होतात हे अनेक भौतिक पुराव्यानिशि या ग्रंथात 
दाखवून दिले आहे. त्यामुळे विज्ञान सत्य शोधते हे मान्य 


असणाऱ्या विज्ञाननिष्ठाना हे अतींद्रिय भौतिक पुरावे विचारात 


घ्यावे लागतील. हे अतींद्रिय व भौतिक पुरावेनिष्ठ 'विज्ञान' 
म्हणजे मानवाचे अंतिम कल्याण करणारे 'अध्यात्म विज्ञान' 
च कसें आहे हे अनेक भौतशास्त्रीय व अध्यात्मशास्त्रीय 
प्रमाणांनी या ग्रंथात लेखकाने दाखवून दिले आहे. 


आणि: 'ध्दा निर्पलन" या ग्रंथाविषयी काही 


वृत्तपत्रांनी व मान्यवरांनी व्यक्त केलेली मते 


'विज्ञान आणि बुध्दीवाद' व “विज्ञान आणि अंध्दश्रध्दा निर्भूलन' हे ग्रंथ मी वाचले आणि केवल थक्क 
झालो...... अभ्यासपूर्ण ओघवती भाषा हे या दोन्ही पुस्तकांचे वैशिष्ठ्य आहे. वाचत असताना जणू 


काही लेखक आपल्याशी बोलतोच आहे, 
प्रकरणे पुन्हा पुन्हा वाचावीशी वाटतात. 


असे वाटत राहते. एकदा वाचून समाधान होत नाही काही 


श्रध्देचे अस्तित्व मानवी जीवनात अपरिहार्य आहे. हे प्रमेय विज्ञानाच्या आधारेच सिध्द करण्यासाठी 
अब्भयानंद यांनी पाश्‍चात्य शास्त्रज्ञ संशोधकांचा आधार घेऊन केलेला युक्तीवाव खरोखरच स्तिमित 
करणारा आहे.......या पुस्तकाचा सखोल अभ्यास प्रत्येक विचारवंत तरुणाने करायला हवा. 


विज्ञान बुधीप्रधान असूनही बुध्दीवादी 


गरजेचे आहे. 


नाही याचे सुंदर विवेचन “विज्ञान आणि बुध्दीवाद' व 
विज्ञान आणि अंध्दश्रध्दा निर्मूलन' या ग्रंथात लेखकाने केले आहे. प्रत्येक विज्ञानवादी व बुध्दीवादी 
माणसाबरोबरच सर्वसामान्य वाचकानेही या लेखनकृतीचा आस्वाद घेणे एकविसाव्या शतकात 


प्राचार्य गळंतगे यांचे लेखन त्यांच्या ज्ञानाची आणि अभ्यासाची सखोलता दर्शविते. 


प्राचार्य गळतगे यांचे लेखन प्रांजळ आधुनिकांची झोप उडवून टाकणारे आहे व्हजानाचा बदललेला 


करावी तेवढी थोडीच आहे. 


| 


